| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


॥ ॐ ॥ 
॥ दिगबरा दिगबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगबरा ॥ 


॥ दिगबरा दिगबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगबरा ॥ 
॥ दिगबरा दिगबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगबरा ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदये ॥ 
ॐ स्वेजगद्रक्षाय गुरु दत्तात्रेयाय श्रीपाद श्रीवल्लभ 
परमात्मने नमः 


श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदये ॥ ?38€ # 1 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
मूल ग्रथ रचयिता 
श्री शकर भटऽ 
(श्री श्रीपाद श्रीवल्लभाचे समकालीन) 
शकरभट लिखित तेलुगु प्रत उपलब्ध कर्न दिली 
श्री मल्लादी गोविंद दीक्नितुलु, भीमावरम्‌. 
मराठी अनुवाद 


श्री हरिभाऊ जोशी निटूरकर (भाऊ महाराज), हैदराबाद 
॥ दिगबरा दिगबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगबरा ॥ 


|॥ दिगबरा दिगबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगबरा ॥ 


॥ दिगबरा दिगबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगबरा ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?2६९€ # 2 ग 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 
अध्याय -1 


श्री व्याघ्रेश्वर शमाचा वृतात 


श्री महागणपती, श्री महासरस्वती, श्रीकृष्ण भगवान, 
सर्वं चराचरवासी देवी-देवता आणि सकल गुरु परपरेच्या 
चरणी नतमस्तक होऊन, मी त्या अनत कोटी ब्रहमाड 
नायक श्री दत्तप्रभुच्या, कवियुगातील, श्रीपाद श्रीवल्लभ 
स्वामीच्या अवतार लीलाचे वणन करण्याचा संकल्प 
केला आहे. 


अनसूया-अत्रिनदन भगवान श्री दत्तात्रेय यानी आध 
प्रदेशातील पीठिकापुरम्‌ या गावी श्रीपाद श्रीवल्लभ या 
नावाने अवतार घेतला. त्याच्या दिव्य चरिव्राचे वर्णन 
यथायोग्य करणे अनेक पंडिताना, विद्वानाना सुध्दा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?2९€ # 3 1106 © [1110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जमले नाही. ते करण्याचे मी धाडस करीत आहे, ते 
केव आपणासारख्या थोर, विद्वान श्रोत्याच्या 
आशिवादामुकेच. 


मी शंकरभरटु, देशस्थ कनौटकी स्मार्त ब्राहमण. माज्ञा 
जन्म भारद्वाज गोत्रात ज्ञाला. मी श्रीकृष्ण दशेनासाठी 
"उढपी" तीथस्थानी गेलो असताना तेथील नयन 
मनोहारी, मोरमुकृटधारी कृष्णाने मला मत्रमुग्ध केले. 
त्याने मला कन्याकुमारीस जाऊन कन्यका परमेश्वरीच 
दर्शन घेण्याची आजा केली. त्याप्रमाणे मी 
कन्याकुमारीस जाऊन त्रिवेणी सागरात स्नान करून 
श्रीकन्यका देवीचे दशन घेतले. मंदिरातील पुजारी मोठ्या 
भक्तीभावाने देवीची पूजा करीत होता. मी आणलेले 
लाल फूल त्याने मोठ्या श्रध्देने देवीस अपण केले. देवी 
अबा माङ््याकडे मोठ्या स्नेहपूण नजरेने पहात 
असल्याचे जाणवले. ती म्हणत होती "शंकरा, तुज्या 
अतरगातील भक्तीभावावर मी प्रसन्न ज्ञाले आहे. तू 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?2६९€ # 4 ग 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कृरवपूर क्षेत्रास जा आणि श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामीच्या 
दशनाने आपल्या जीवनाचे सार्थक कर. त्याच्या द्शनाने 
मनाला, अंतर आत्म्याला जौ आनंदाचा अनुभव येतो, 
तो अवर्णनीय असतो." अबामातेचा आशिर्वाद घेऊन मी 
प्रवास आरभ केला आणि थोडया अतरावर असलेल्या 
"मरुत्वमवै" या गावी येऊन पोहोचलो. तलकेतील राम- 
रावण संग्रामात लक्ष्मणास इद्रजीताची शक्ति लागून तो 
अचेतन अवस्थेत असताना, श्री हनुम॑ताने संजीवनी 
बुटीसाढी द्रोणागिरी पर्वत उचलून आणला होता. लक्ष्मण 
संजीवनी बुटीने सजीव ज्ञाल्यावर हनुमत तो पर्वत 
स्वस्थानी घेऊन जात असताना त्याचा एक मोठा 
तुकडा येथे पडला. त्याचेच नाव "मरुत्वमलै" असे 
पडले. हे स्थान अत्यतं रम्य आहे. येथे अनेक गृहा 
असन त्यात सिध्द प्रुष गृप्तरुपाने तपश्चर्या करीत 
असतात. मी साव्या गृहेचे दशन घेण्यास आरभ केला 
एका गृहेच्या आत गेलो तेव्हा आत एक वाघ शात 
बसलेला दिसला. त्याला पहाताच माङ््या अगात कापरे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?2६९€ # 5 ग 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


भरते आणि घाबरुन मी एकदम "श्रीपाद ! श्रीवल्लभ 
!" असे जोराने ओरढलो. त्या निर्जन अरण्यात 
माया अआरोव्ीचा प्रतिध्वनी तितक्याच मोठ्या 
आवाजात रएेकू्‌ आला. त्या आवाजाने त्या 
गृहेतून एक वृद्ध॒ तपस्वी बाहेर आते आणि 
म्हणाले "बाबारे, तू धन्य आहेस. या अरण्यात 
श्रीपाद श्रीवल्लभ या नावाचा प्रतिध्वनी आला. 
श्री दत्त प्रभूनी कलीयुगात श्रीपाद श्रीवल्लभ या 
नावाने अवतार घेतल्याचे योगी, जानी, परमहस 
लोकानाच माहीत आहे. त्‌ भाग्यवान असल्याने 
या पुण्यस्थली आलास. तुज्या स्वै कामना पूर्ण 
होतील. तुला श्रीपाद श्रीवल्लभ्राच्या दशनाचा 
लाभ होडल. ह्या गृहेच्या दाराजवक्छ बसलेला 
वाघ एक जानी महात्मा आहे. त्याला नमस्कार 
कर." मी अत्यत नम्रभावाने त्या वाघास 
नमस्कार केला. त्या वाघाने लगेच ॐ काराचा 
उच्चार केला. त्या आवाजाने सारा मरुत्वमलर 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?2९€ # 6 ग 1106 © [1110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पर्वैत॒दुमदुमला. नंतर त्या व्याघ्राने "श्रीपाद 
राज शरणं प्रपद्ये" असे सुस्वरात प्रभूना 
आक्विले. याच वेवी एक चमत्कार ज्ञाला. त्या 
वाघाच्या ठिकाणी एक दिव्य कांतीमान पुरुष 
प्रगट याला. त्याने त्या वृद्ध तपस्व्यास साष्टाग 
प्रणिपात केला आणि क्षणाधौत आकाश मागौने 
निघून गेला. त्या वृद्ध तपस्व्याने मला त्याच्या 
गृहेत मोठ्या आग्रहाने नेल. गृहेत॒ गेल्यावर 
त्यानी केवव्छ सकल्पाने अग्नि प्रज्वलित केला. 
त्यात आहुती देण्या साठी लागणारे पवित्र 
साहित्य, मधुर फटे याची निर्मिती केली. वैदिक 
मत्रोच्चारासह या पदार्थाची अग्नित आहुती दिली, 


ते वृद्ध तपस्वी सागू लगले, "या कलमी युगात 
यज्ञ, याग सत्कर्म सारे वुप्त॒ ञाते आहेत. 
पचभुतात्मक सुष्टीतून स्वै लाभ करुन घ्यायचा, 
परतु॒त्या दैवतांचे मात्र विस्मरण करायचे असा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 72६९ # 7 ग 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मानवाचा धर्म ज्ञाला आहे. देवाची प्रीति प्राप्त 
करण्यासाटी यज्ञ॒ करावेत व॒ त्याना संतुष्ट 
करावे. त्यांच्या कृपाप्रसादानेच प्रकृती अनुकल 
होते. प्रकृतीमधील कोणत्याही शक्तीचा प्रकोप 
मानव सहन करु शकत नाही. प्रकृतीमधील 
शक्तीची मानवाने यथायोग्य मार्गीने शांती 
करावी, नसता अनेक संकटे उद्धवतात. मानवाने 
धमौचरण न केल्यास प्रकृति शक्ती त्याची 
शिक्षा यथाकाली देते. लोकहितासाठी मी हा 
यज्ञ॒ केला आहे. या यज्ञाचे फल स्वरूप 
म्हणून तुला श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामीचे दशन 
होईल. जन्मजन्मातरीचे पुण्य फक्रास आले 
म्हणजे असे लाभ घडतात." त्या वृद्ध 
तपस्व्याच्या मुखातून वहाणाव्या या पवित्र 
वाकगगा प्रवाहाने मी अगदी भाराञज्ज गेलो 
आणि अत्यत नम्रतेने त्याना साष्टाग टदडवत 
घातते. मी त्या तपस्व्याच्या चरणी प्रार्थना 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?2९€ # 8 1106 © [1110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


केली "हे ऋषिवर, मी पंडित नाही, योगी नाही, 
साधक नाही, मी एक अल्पज्ञ आहे. माङ््या 
मनातील सदेहाची निवृत्ती करुन आपण आपला 
वरदहस्त॒ माङ््या मस्तक ठेवावा ." त्या 
महापुरुषाने माङ््या शकेचे समाधान करण्याचा 
मनोदय दशविला. 


मी म्हटते "हे सिध्द मुनिवयौी, मी कन्यका 
देवीचे दशन घेताना देवीने सागिततरे होते की 
कुरवपुरी जाऊन श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वा्मीचे दशन 
घ्यावे. मी तेथे जाण्यासाटी निघालो असताना 
मागत आपले व॒ व्याघ्ररूपी महात्म्याचे दर्शन 
ञाते. ते कोण होते ? तसेच दत्तप्रभू म्हणजे 
कोण 2? या विषयी कृपया विस्तारपूर्वक सांगावे 
" तेव्हा त्या वृद्ध तपस्व्याने सागण्यास सुरवात 
केली. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 9 ग 1106 © [1110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


या आध्र प्रातातील, गोदावरी मडलातील अत्री मुनीची 
तपोभूमी अशा नावाने प्रसिध्द असतेल्या आत्रेयपूर 
ग्रामात एक काश्यप गोत्रीय ब्राहमण कृट्ब वास्तव्य 
करीत होते. त्याना परमेश्वराच्या कृपा प्रसादाने एका 
पुत्राचा लाभ ज्याला. ब्राह्मण अत्यतं विद्वान, आचार 
संपन्न होता परंतु पुत्र मात्र मतिमंद होता. आई 
वडिलानी त्याचे नाव व्याघ्रेश्वर असे ठेवते . व्याघ्रेश्वर 
मोठा होऊ लागला. परत्‌ त्याच्या बध्दिची वाठ मात्र होत 
नव्हती. पित्याने त्याला शिकविण्याचे खूप प्रयत्न केतने 
परतु त्यास संपूण संध्यावंदन सुध्दा करता येत नसे. 
एवढया विद्वान ब्राहमणाचा पुत्र असा अजानी, अशी 
गावातील लोकाची सारखी टोचणी त्याला अत्यत 
दुःखदायक वाटे. एका ब्रह्ममुहूतौवर त्यास स्वप्न पडले 
त्यात त्याला एका दिव्य बालकाचे दर्शन ज्ञाते. ते बालक 
आकाशातून खाली येत होते. त्याचे चरण कमल भूमीस 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 10 ° 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


लागताच भमी सध्टा दिव्य कातीमान ज्ञाली. तो बालक 
हद्‌ ह्‌ पावले टाकीत व्याघ्रेश्वराकडे आला आणि 
म्हणाला, मी असताना तुला भय कशाचे ? या ग्रामाचे व 
माञ्च ऋणानुबध आहेत. तू हिमालयातील बदरिकारण्यात 
जा. तेथे तुञ्े सारे शुभ होईल. एवदढे सांगून तो बालक 
अतधान पावला. त्या दिव्य बालकाच्या स्देशानूसार 
व्याघ्रेश्वर शमौ हिमालयातील बदरिकारण्यात जाण्यास 
निघाला. मागत त्यास अन्नपाण्याची काहीच अडचण 
पडली नाही. श्रीदत्त कृपेने त्याला वेकेवर अन्नपाणी 
मिके. मागत एक कृत्रा भेटला व तो त्याच्या बरोबर 
बदरीवनापर्यत सोबत होता. या प्रवासात त्यानी उर्वशी 
कुंडात स्नान केले. याच वेवी एक महात्मा आपल्या 
शिष्य समुदायासह उर्वशी कुंडात स्नाना साठी आले. 
व्याघ्रेश्वराने त्या गुरुवर्याना साष्टाग नमस्कार केला 
आणि माड शिष्यत्व स्विकारावे अशी नम्र प्राथना केली, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 11 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्या महान गरुवयाने शिष्य करुन घेण्याचे मान्य केत 
आणि आश्चर्य असे की तत्काक बरोबर आलेले ते कुत्र 
अतधान पावले. त्यावेव्ठी ते महात्मा म्हणावे "हे 
व्याघ्रेश्वरा तङ्याबरोबर आव्रेला तो श्वान तूङ््या 
पूर्वजन्मातील केलेल्या पृण्याचे द्योतक होते. त्याने तूला 
आमच्या स्वाधीन करुन ते अतधान पावले. श्रीपाद 
श्रीवल्लभ स्वामीच्या कृपे मृच्छे त्‌ येथे आलास आणि 
या पृण्यप्रद कृडात स्नान करु शकलास. ही 
नरनारायणाच्या वास्तव्याने पनीत ब्ाल्ेली तपोभमी 
आहे. यावर व्याघ्रेश्वर म्हणाला है गुरुदेवा, श्रीपाद 
श्रीवल्लभ कोण आहेत ? त्यानी माङ्यावर एवदी कृपा 
का केली ? गुरुदेव म्हणाले "ते साक्षात दत्त प्रभूच 
आहेत. उतायुगात भारद्वाज महर्षीनी "सावित्र काठक 
चयन" नावाचा महायजल श्री क्षेत्र पीठिकापुरम येथे 
संपन्न केला होता. त्या यज प्रसंगी शिव पार्वतीना 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 12 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आमत्रित केत होते. त्यावेन्ी शिवानी महर्षीना आशिवौद 
दिला की "तुमच्या कुलामध्ये अनेक महात्मा, 
सिध्टपुरुष, योगीपुरुष अवतार घेतील'" अनेक जन्मांच्या 
पूण्य कमाने दत्तभक्तीचा अक्र फटतो व॒ तो पढे 
सातत्याने वाटत गेल्यास श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामीचे 
दशन होते. त्याच्या चरण स्पशौचे, सभाषणाचे भाग्य 
लाभरते. हे व्याघ्रेश्वरा तङ्यावर स्वामीची कृपा ज्ञाली 
आहे. मी आता माङ््या गृरुदेवाच्या दशनास जात आहे 
पूनः एक वषीाने येडईन. त्म्ही तूमच्या गृहेत आत्मज्ञान 
प्राप्तीसाठी तपश्चया करावी. असे सांगून ते महान 
गुरुदेव द्रोणागिरी पर्वताकडे गेले. व्याघ्रेश्वर गुहेत ध्यान 
करु लागला परतु त्याचे सारे ध्यान व्याघ्ररुपाकडेच असे. 
याचा असा परिणाम ज्ञाला की त्याला इच्छित असलेले 
वाघ्ाचे रूपच प्राप्त ज्ञाते. एक वषौचा काठ लोटला, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 13 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरि त्रामृत || 


गुरूदेव यात्रा करुन परत आले. त्यानी सर्व गृहा 
बधितल्या 


प्रत्येक शिष्याच्या एका वर्षीत ज्ञालेल्या प्रगतीचा ते 
आटावा घेत होते. एका गहेच्या आत गेले, तेथे त्याना 
एक वाघ ध्यानस्थ बसलेला दिसला. त्याना अत्यंत 
आश्चर्य वाटले. त्यानी अतज्ञानाने ओक्खले की तो वाघ 
दुसरा कोणी नसून व्यापघ्रेश्वरच आहे. व्याघ्ररूपाचेच सतत 
ध्यान केल्याने त्याला व्याघ्ररुूपच प्राप्त ज्ञाले, हे त्यानी 
जाणवे. त्यानी त्याला आशिर्वाद देऊन ॐ काराचा मंत्र 
शिकविला व॒ "श्रीपाद राजं शरणं प्रपदये" हा मत्र 
जपण्यास सांगितला. गुरुआजेनुसार व्याघ्रेश्वर त्या 
रूपातच मत्राचा जप करू लागला. वाघाच्या रुूपातच 
त्याने कुरवपूरला प्रयाण केले. यथाकाली तो कुरवपूर 
ग्रामाजवन्छ येऊन पोहोचलता. मध्ये कृष्णा नदी वहात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 14 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होती. तो अलिकडील तीरावर बसून "श्रीपाद राजं शरणं 
प्रपदये" या मत्राचा जप करू लागला. श्रीपाद श्रीवल्लभ 
कुरवपूर ग्रामात आपल्या शिष्यासह बसत होते. ते 
एकदम उठते आणि माद्या परम भक्तच्‌ मला हाक 
मारतो आहे असे म्हणन नदीच्या पैलतीरास येण्यास 
निघाले. ते पाण्यातून चालताना त्याच्या पदकमलाची 

चिन्हे पाण्यावर उमटत होती व ती फारच सुंदर दिसत 
होती. स्वामी पैलतीरावर पोहोचल्यावर, व्याघ्रेश्वराने 
त्याच्या दिव्य चरणावर आपले मस्तक ठेवृन अत्यंत 
भक्तीभावाने नमस्कार केला. स्वामीनी अत्यत आनदाने 
त्या वाघाचे मस्तक कुरवाक्ल्े व त्यावर स्वार होऊन 
पाण्यातून ते कुरवपूरला पोहोचते. वाघावर बसून आलेले 
बघन सर्वाना आश्चर्यं वाटले. ते वाघावरुन उतरताच त्या 
वाघाच्या शरीरात्‌न एक दिव्य पूरुष बाहेर आला. त्याने 
आपल्या देहाचे व्याघ्राजिन (वाघाचे काते) स्वामीनी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 15 0 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आसन म्हणून स्वीकार करावा अशी विनंती केली. तो 

श्रीच्या चरणी अत्यत भक्तीभ्ावाने नतमस्तक ्ञाला 
त्याचे अष्टभाव जागृत होऊन ष्रेमभावाने त्याने 
स्वामीच्या चरणांवर आपल्या नेत्रातील अश्रूनी अभिषेक 
केला. मोटठया प्रेमभराने स्वामीनी त्याला उठ्वल्े आणि 
म्हणाले, "हे व्याघ्रेश्वरा । तू एका जन्मात अत्यत 
बलशाली असा मल्ल होतास. तेव्हा त्‌ वाघाशी युध्द 
करून त्यांना अतिक्रूरतेने वागवीत होतास. त्यांना 
वेठकेवर अन्न पाणी सुध्दा देत नव्हतास. त्याना 
साखन्ीने बांधून लोकांच्या प्रदशनासाटी ठेवीत होतास. 
या दुष्कमीमुके तुला अनेक नीच जीव जंतुच्या योनीत 
जन्म घ्यावा लागला असता परतु माज््या अनुग्रहाने ते 
सारे दुष्कम हरण ज्ञाते आहेत. तू दीर्घकाक व्याघ्ररूपात 
राहिल्यामुठके तुला इच्छेनुसार वाघाचे रूप धारण करता 
येईल व सोडताही येडल. हिमालयात कित्येक वर्षौपासून 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 16 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


माञ्जी तपश्च करणाव्या महान सिध्दाचे तुला दशन 
होडल आणि आशिवीदही मिकतील. योग मार्गत तू 
अत्यत प्रजावत होशील." असा स्वामीनी आशिर्वाद दिला 


स्वामी पुढे म्हणाले "त्‌ हिमालयात एक वाघ अत्यंत 
शात असवेला पाहिला होतास ना । तो एक महात्मा 
आहे. तपश्चयौ करणाव्या संत पुरुषाना सामान्य लोक व 
इतर वन्य प्राण्यापासून त्रास होऊ नये म्हणून त्याने ते 
व्याघ्ररूप धारण केले होते व तो त्याचे सरक्षण करीत 
होता. गृहेतील तपश्चर्या करणाव्या संतांचे परस्पर 
वतमान कठविण्याचे काम सुष्टा तो वाघ मोठ्या 
आनदाने करीत असे, ही सगली दत्त प्रभूची लीलाच." 


|| श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जय जयकार ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 028९ # 17 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद॒ये ॥ 
अध्याय -2 


सिध्द योग्याचे दर्शन-विचित्रपुरीचा वृत्तान्त 


मी मरुत्वमलै या पुण्यस्थली घडलतेल्या रोमहषक 
अनुभवाचे मनन करीत, श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामीचे 
स्मरण करीत पुढील प्रवासास प्रारभ केला. मागत अनेक 
पुण्यात्म्यांचे, थोर संताचे दशन घेत मी मार्गक्रमण 
करीत होतो. या प्रवासात आश्चयौची गोष्ट अशी की, 
काही न मागता भोजन मिवत असे. पांडय देशातील 
कटब वनात जाईपर्यत माङ््या शरीराचे वजन क्रमा 
क्रमाने कमी होत होते. या प्रातात अतिजागृत असे 
शिवलिग होते. त्याचे मी दशन घेतले व विश्रातीसाठी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 18 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शिवालयात थोडा वेठ थाबलो. नतर प्रवास करण्यास 
सुरुवात केली. मागौत मला सिध्द योगीद्र नावाच्या एका 
महान तपस्व्याया आश्रम लागला. मी आश्रमात जाऊन 
त्या महापुरुषाचे चरणी नतमस्तक ज्ञालो. त्यानी मोठ्या 
वात्सल्यपूर्ण भावाने माङ््या डोक्यावर हात ठेवला आणि 
"श्रीपाद श्रीवल्लभ दशन प्राप्तिरस्तु" असा तौडभरुन 
आशिर्वाद दिला. त्याच्या चरणस्परशाने माञ्ञे शरीर 
कापसाप्रमाणे हलके वाट्‌ लागते होते. ते महायोगी मला 
म्हणाते "तू दशन घेततेले ते शिवलिंग अत्यंत जागृत 
आहे"त्याची कथा सुध्दा मोठी रजक आहे. देवेद्राने 
आपल्या सामथ्याने अनेक राक्षसांना मारुन टाकले. परतु 
त्याच्यातील एक राक्षस पदन गेला व त्याने महादेवाची 
तपस्या करण्यास सुरुवात केली. तो ध्यानस्थ असताना 
इद्राने त्या राक्षसास निदयतेने ठार केले. त्याच्या 
हत्येमुके इद्राचे सारे तेज लोप पावले व तो निस्तेज दिसू 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 19 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


लागला. या पापाये क्षालन करण्यासाठी त्याने अनेक 
तीर्थाीचे दर्शन घेतले. पांडय देशातील कटब वनात तो 
आला आणि काय आश्चर्य तेथील शिवलिगाच्या 
प्रभावामुके तो पूर्वीसारखा कांतीमान, तेजस्वी दिसू 
लागला. त्याला अत्यत आनद ज्ञाला व॒ त्या क्षेत्राचे 
महात्म्य जाणून घेण्याची उत्कंठा लागली. इद्राने ते वन 
मोठ्या उत्सुकतेने पाहिले. तेव्डा त्या दिव्य शिवलिंगाचे 
दशन ज्ञाले. मोठ्या भक्ति भक्ति भक्तीभावाने त्याने 
त्याचे पूजन-अर्चन केले. नंतर त्या स्वय विंगावर हे 
सुदरसे देवालय बांधले. है इद्राने प्रतिष्ठापना केलेले 
शिवतिग समस्त पापांचे हरण करणारे असून, अत्यंत 
मगल दायक आहे. पुण्यवतानाच, श्री दत्त प्रभूच्या 
भक्तानाच विनासायास याचे दर्शन घडठते. मी त्या 
महायोग्याचे है वक्तव्य एेकून अत्यंत रोमांचित इ्ालो 
होतो. मोठ्या श्रध्टाभावाने त्यांचे चरणकमली मी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 20 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नमस्कार केला. तेव्हा त्यानी त्या शिवलिगाचे पृन्हा 
एकदा दशन घेण्यास सागितवे. मी त्याच्या आदेशानूसार 
पुन्हा त्या वनात गेलो तेथे मला अतिशय सुंदर असे 
शिवालय दिसले पण मी पाहिलेले शिवमदिर हे नव्हतेच, 
मला हे मदिर श्रीमीनाक्षी संदरेश्वराच्या मदिरासारखे 
अप्रतिम वाटले. मी मोठ्या श्रध्टेने शिवलिंगाचे दशन 
घेतले व श्री सिध्दयोगीद्राकडे येण्यास निघालो. तेथील 
परिसर जनसमुदायाने भरलेल्या एका शहरासारखा 
वाटला. श्रीयोगीद्राचा आश्रम मात्र सापडला नाही. मी 
श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामीचे मनांत चितन करुन पुढे 
प्रवास करण्यास प्रारभ केला तेव्हा सूयस्त होऊन 
अधकार चोहिकडे पसरला होता. मी मार्गक्रमण करीतच 
होतो. माङ््या मागून प्रकाशाचा ज्ञोत आल्यासारखे 
वाटल्याने मी मागे वदन पाहिते. माङ्या मागे तीन 
शिरे असतेला एक सर्प येत होता. त्याच्या मस्तकावर 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 21 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तीन दिव्य मणी होते. त्याचाच प्रकाश मला मार्ग 
दाखवीत होता. मी अत्यत भयभीत जालो होतो. माङ््या 
हृदयाचे स्पटन वाटत होते. मी श्रीपाद श्रीवल्लभ्ाच्या 

दिव्य नामाचा उच्चार करीत पुढे चाललो होतो. त्या 
सपाचा उजेड मार्ग प्रदशन करीत होता. शेवटी मी 
कसाबसा श्रीसिध्दयोमीद्राच्या आश्रमात पोहोचलो. तेव्हा 
तो दिव्य सर्प व त्याचा प्रकाश तत्काल अदटष्य ज्ञाता 
श्रीसिध्टदयोगीद्रानी माञ्च मोठ्या प्रेमाने स्वागत केले व 
केटढीच्या पानात भाजलतेले गरम गरम चणे प्रसाद म्हणून 
दिले. मी ते पोटभर खाल्ले परतु माङ््या हृदयातील 
धडधड कमी इ्ञाली नव्हती. तेव्हा त्या दयामूर्ती 
योगिश्वरानी मोठ्या प्रेमभावाने माङ््या धडधडत्या 
छातीवर हात फिरविला, नतर तो दिव्य हस्त माङ््या 
मस्तकावरुन फिरविला व माङ््या डोव्छयानाही प्रेमस्पशं 
केला. त्या करुणामय स्पशाने माङ््या हृदयातील सारी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 22 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


धडधड पार पून गेली. तसेच मनातील वाइट विचार, 
दुष्ट संकल्प बाहेर निघून जात असल्याचे जाणवले. 
हृदय एका अनामिक आनदाने भ्रून गेले. 


श्री दत्तमहिमा, श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वार्मीचा 
अनुग्रह सपादन करण्यास योग्यता 


यावेढी सिध्टयोगी म्हणाले "तू अगोदर दशन घेतलेते 
शिवलिंग आणि त्या नतर दशन घेतलरेले श्रीसुंदरेश्वराचे 
मदिर, ही दोन वेगवेगकी देवालये नाहीत. तुला अशा 
प्रकारचा अनुभव घडवून आणावा अशी श्रीदत्तात्रेयाची 
अनुजा होती. म्हणून तुला अशी वेगवेगठी मंदिरे 
दाखविली. श्रीदत्ताच्या कृपाप्रसादाने काकास मागे नेऊन 
देवेद्राने प्रतिस्थापना केलेली मूर्ति, त्या वेव्चा परिसर 
तुला दाखविला. त्‌ पाहितेली सारी सृष्टी (सृष्टी असे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 23 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


समजणे हा एक मायेचा खेव्छच आहे. सर्व काही 
चैतन्यस्वरुूप आहे.) श्रीदत्तप्रभूच्या केवव्छ सकल्पाने 
भविष्य, वतमानामध्ये बदलु शकते, वतमान काक 
भूतकाक्ात व॒ भूतकाठ वर्तमानात परावर्तित होऊ 
शकतो. भूतकाव्ातील घडलेल्या साव्या घटना, वर्तमान 
काठटात घडत असलेल्या व॒ भविष्यकाली घडठणाय्या 
साच्या घटना श्रीदत्तप्रभूच्या सकल्पानूसार घडतात 
एखादी गोष्ट घडणे न घटठणे अथवा वेगक्छयाप्रकारे 
घडण्यास श्रीदत्तप्रभूचा संकल्पच कारणीभूत असतो. ज्या 
संकल्पाने सुष्टीची उत्पति, स्थिती व॒ लय होतो, त्या 
महासकल्पाचे प्रणेते प्रत्यक्ष श्रीदत्तप्रभूच आहेत. तेच 
सगुण रुपात पीठिकापुरम या क्षेत्री श्रीपाद श्रीवल्लभ या 
नावाने अवतरत्रे आहेत. तेथील लोकानी त्याचे 
सत्यस्वरूप जाणते नाही, परत्‌ कृरवपूर येथील मासे 
पकडणाय्या कोटी लोकानी त्याच्यावर नितात श्रध्दा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 24 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ठेवली व॒ अल्पज्ञ असूनही ते स्वामीच्या कृपा प्रसादाने 
भवसागर आनदाने पार करून गेले. श्रीपाद श्रीवल्लभाची 
कृपा संपादन करण्यासाठी आपल्यातील अहकार पृण॑पणे 
नाहिसा ज्ञाला पाहिजे. ज्या वेकेस आपले हृदय काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, या षड्िपुतून मुक्त होऊन 


शुध्ट होईल त्यावेव्ठी स्वामीची कृपा होण्यास मुढ्ीच 
विलब लागणार नाही.“ 


देवेद्राने प्रतिष्ठापित केवले ते शिवलिग धनंजय 
नावाच्या एका व्यापाव्याने पाहिते. त्याने त्या 
शिवलिगाचा महिमा आपल्या देशाचा राजा कुलशेखर 
पाडयास सागितला. ही शिवाज्ञाच मानून त्याने त्या 
मदिराचा जीर्णेध्टार केला व तेथे एका नगराची स्थापना 
करून त्याला "मधुरानगर" असे नाव दिते. कुलशेखर 
याचा पुत्र मलयध्वज आपल्या पित्याप्रमाणेच 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 25 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


इश्वरभक्तच्‌ होता, त्याने संतानप्राप्तीसाढठी 
"पुत्रकामेष्टी" यज्ञ केला होता. त्या यज्ञकुंडातून एक 
तीन वर्षाची अतिशय लावण्यवती कन्या अवतरीत ्ाली. 
तिला पाहून राजा व यज करणारे सारे विप्र, ऋषिगन 
अत्यत आनंदित ्ावे. ही कन्या म्हणजेच मीनाक्षीदेवी. 
तिचा विवाह पुढे सुंदरेश्वराबरोबर आला. या विवाहात 
प्रत्यक्ष भगवान विष्णुनी कन्यादान केले होते. लग्न 
सोहट्ा अत्यत थाटामाटाने साजरा ज्ञाला होता. शिवाय्या 
जटेमधून निघालेली वेगवती नदी, मधुरानगरीतून वहात 
होती व तिच्या परिसरातील प्रदेश अत्यंत सुपिक होऊन 
निसर्ग॑रम्य ज्ञाता होता. श्रीसिध्टयोर्गीद्र पुढे म्हणाले 
अरे बाबा ! सृष्टीमधील प्रत्येक वस्तुमधे स्पदन होत 
असते. भिन्न भिन्न प्रकारच्या स्पदनामुठे व्यक्ति - 
व्यक्ति मध्ये आकर्षण तर काही मध्ये विकर्षण होते. 
पुण्य कर्म, उत्तम आचार आणि विचारानी स्थूल, सुक्ष्म 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 26 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आणि कारण देहात पृण्यरूपी प्रकपन होते. पाप कर्माने 
पापरूपी प्रकपन होते. मनृष्याच्या पृण्याइने पृण्यशीलर 
व्यक्तीचा संग अथौत सत्सगाची प्राप्ति होते, 
पुण्यस्थलांचे दशन घडते, पुण्य कमात आसक्ती वादून 
पुण्याची वृध्टी होत जाते व पापांचा नाश होतो. या 
सर्वाचे फलस्वरूप म्हणून श्रीदत्तप्रभूवर भक्ति जडते. 
अरे बाबा शंकर भटवा, तुङ्यावर श्री श्रीपाद वल्लभ्राची 
अपार कृपा असल्यामुढेच तू येथे येऊ शकलास 


माङ््या सद्भाग्याचे मलाच आश्चर्य वाटत होते. श्री श्रीपाद 
श्रीवल्लभाच्या दशनाची तठकमव्छ दर क्षणी वाढत होती 
केव्हा एकदा कुरवपुरी जाऊन श्रीच्या चरणी नतमस्तक 
होन असे ज्ञाते होते. अशा स्थितीतच मला निद्रा 
लागली होती. दुसव्या दिवशी सकान्ी उठलो तर 
आश्चयाचा धक्काच बसला. मी एका उचश्या टेकढीवरील 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 27 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पिपव्छाच्या ज्ञाडाखाली होतो. जवकव्छपास कोणी माणसे 
नव्हती. मी रात्री ज्या श्रीसिध्टयोगीद्राच्या आश्रमात 
राहतो होतो, तो आश्रम दिसत नव्हता. मला वाटते 
रात्रभर ज्या आश्रमात राहिलो, श्री सिध्दयोगीच्या 
वचनाम॒ताचा आस्वाद घेतला, तो एक भ्रम होता काय ? 
असे नाना विकल्प मनात येऊ लागले तेव्हा मी आपले 
सामान आवरून घेऊन पुन्हा प्रवास सुरू केला. सकाढी 
निघातेला दुपार जाली तरी चालतच होतो. थोडयाच 
वेकात एक लहानसे गाव दिसवे. मला अत्यत भूक 
लागली होती. मी ब्राहमणांच्याशिवाय इतर कोणाचे घरी 
अन्न ग्रहण करीत नसे. त्या गावात एकही ब्राहमण 
नव्हता. ते एक गिरीजन लोकाचे गाव होते. त्याचा मूख्य 
माङ्याजवठ आला व म्हणाला आमच्या गावात कोणीही 
ब्राह्मण नाही. आम्ही तुला फठे व मध देतो. त्याप्रमाणे 
त्या वृध्ट गृहस्थाने मला फठे व मध आणून दिते. मी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 28 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ते खाणार एवढटयात एक कावा उडत आला आणि 
माङ््या ठोक्यावर येऊन बसला व चोचीने ढोक्यास इजा 
करू लागला. मी त्याला हाकलण्याचे खूप प्रयत्न केले 
परतु व्यथं गेले. तेवढयात बाजूस असलेल्या ज्ञाडावरून 
एकटम चारपाच कावठके आले ते माङ््या हातावर, 
खाद्यावर बसून चौचीने हातापायाना जखमा करू 
लागते. मी तेथून फठे, मध टाकून पटठालो. 
तो वृद्ध गृहस्थ म्हणत होता, मी कोणा सिध्द 
पुरुषाची निंदा केली असेल त्यामुक्च हा 
कावल्याचा त्रास भोगावा लागला. मला आठ्वतर 
, मी त्या सिध्दयोर्गीद्रा बहल मनात शका 
घेतली होती, त्याच अपराधाची ही शिक्षा होती. 
मादे शरीर रक्तबबाठछ जाले होते. मी पठत 
होतो, कावके पाठलाग करीतच होते. मी 
श्रीपाद श्रीवल्लभाची मनोमन प्रार्थना केली व 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 29 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


या संकटातून सुटका करण्याची विनती केली. 
तेव्हा मला समोर एक ओदुबराचे आड दिसते. 
मी त्या ्ाडाखाली विश्रातीसाठी बसतो, 
त्यावेढी मला जाणवते की माङ््या शरीरातून 
एक प्रकारचा दुर्गध येत आहे. त्या वासामुठे 
जवक्पास असलेल्या वारुक्ातून सपे बाहेर आले 
आणि दश करण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या 
त्या विषाने मी मृतप्रायच ज्ञालौ. तौडातून फेस 
येत होता. हृदयाचे लेके मद गतीने चालले 
होते. केव्हा मृत्यू येईल ते सागता येत 
नव्हते. सायकाठ जाली होती. धोबी कपडे 
धुञन, वाच्छवून, कपडयाचे गाठोडे गाढठवावर 
ठेठन ते घरी जात होते. माञ्जी स्थिती पाहून 
त्याना दया आली. त्यानी मला एका गाठवावर 
सविते व॒ त्याच्या गावातील चर्म वैदयाकडे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?०2९€ # 30 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


घेऊन गेले. त्या वैदयाने वनातील काही 
मुव्याचा रस काढून मला पिण्यास दिला. 
सर्पटश ्ावेल्या जागेवर थोडी पाने बाधली. 
पिपक्छाच्या कोवव््या पानाचा रस कादटून तो 
जखमेवर लावला. माङ््या दोन्ही कानात 
पिपव्छाच्या पानाचे देठ ठेवते होते. विष जसे 
जसे पिपक्छाच्या पानात उतरु लागले, तशा तशा 
वेदना असह्य होऊन मी ओरड्‌ लागतो. विष 
पूण उतस्न गेल्यावर मला बरे वाटले. ती 
रात्र मी वैदयाच्या घरीच काटली. तो वैद्य 
श्रीदत्तप्रभूचा भक्तच्‌ होता. तो रात्रीच्या वेन्डी 
आपल्या कुटुबियांसह मधुर आवाजात दत्त प्रभुचे 
भजन गात होता. मी पलगावर निजलो होतो. 
त्याच्या त्या रसभ्रीत कीर्तन-गायनाने माद्य 
हृटय श्रीदत्तप्रभच्या अन्‌कपेने भस्मन आले होते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 31 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्या वैदयाने केलेल्या उपचारानी मी पूण बरा 
्ञालो होतो. त्याचे है उपकार कसे फेठावे हे 
मला समजत नव्हते. भजन संपवून तो वैद्य 
माङ्याकडे आला. त्याचे नेत्र करुणारसाची जण्‌ 
वर्षाच करीत होते. तो म्हणाला, "माञ्च नांव 
वल्लभदास आहे. मी चर्मकाराचा वैद्य आहे. मी 
नीच जातीया असतो तरी मी जाणतो की 
तुम्ही श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या दशेनासाठी निघाला 
आहात. तुम्हाला कावक्याकङ्न त्रास ज्ञाला व 
सर्पदश का इ्ाला ते सुध्दा मला माहित आहे. 
आपले नाव शकर भट आहे ते मी जाणतो." 


त्याच्या या अचूक वक्तव्याने मी अवाकच 
्ालो. मला वाटले त्या वैद्यास ज्योतिष 
शास्त्राचे जान असवे. हा विचार मनात येताच 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 32 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वल्लभरदास म्हणाला, मी ज्योतिषी नाही 
श्रीपीठिकापुरम म्हणजे पडिताचे माहेर घर. 
"सागवेदार्थं सम्राट अशी पदवी मिठवितरेले श्री 
मल्लादी बापन्ना अवधानलु यांनी सुष्टा या 
पुण्यभूमीत निवास केला होता. परतु है प्रगाढ 
वेदजलान असलेले पंडित अहकारामुके श्रीपाद 
श्रीवल्लभाचे खरे स्वस्प जाणू शकले नाहीत. 
शुष्क वेदात, अथहीन तक-वितकै करणारे पंडित, 
श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या कृपेस पात्र होऊ शकले 
नाहीत. तुला टोचून जखमा केलेले कावके हे 
पूर्वै जन्मीचे पीठिकापुरम येथील महा अहकारी 
पडितच होते. त्यानी आपले जीवन श्री श्रीपाद 
श्रीवल्लभाय महात्म्य न जाणता आपल्या 
जानाच्या अहकारातच व्यर्थ घालविते. ते 
मृत्यूनंतर स्वम लोकास गेले. तेथे इद्राने त्यांचा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०2९6 # 33 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वेदपंडित घनपाठी म्हणून सत्कार केला. परतु 
जेव्हा त्याना भूक लागली व॒ जीव भुकेने 
व्याकूठ हाला, तेव्हा त्याना खाण्यासाटे कोणी 
काहीच दिते नाही. इद्र म्हणाला, तुम्ही पृथ्वीवर 
असताना दान धर्म केला असता तर एका 
दाण्यासाटे हजार दाणे आमच्या कड्न मिक्ाते 
असते. परत्‌ तम्ही कोणाला काही दान दिते 
नाही. तेव्हा तृम्हाला आम्ही काहीच देऊ शकत 
नाही. तम्हौी या लोकात स्वेच्छेने कितीही काठ 
राहु शकता." परतु अन्न पाण्यावाचून इतर 
स्वगसुखे खरोखर शिक्षे सारखी होती. इद्र पुढे 
म्हणाला "हे पडितानो तुम्ही पादगये सारख्या 
पवित्र॒ स्थी राहून सुध्दा श्रध्दा, भक्ति निष्ठेने 
आपल्या पितराना पिंडदान केले नाहीत. आह 
वडिलाचा योग्य तो सन्मान न करता त्याच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 34 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ओषध पाण्यासाली एवटा खर्च ज्ञाला असे 
कृतघ्नतेचे उद्गार तुम्ही वारवार काठले.श्रीपाद 
श्रीवल्लभाना श्रीदत्तप्रभुचे अवतार न मानण्या 
एवढे तुम्ही अध हालात. श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या 
नामस्मरणाने पवित्र ज्ालेल्या भक्ताचे रक्त 
प्राशन केल्यावरच तुम्हास उत्तम गती लाभेल." 


वल्लभदास सारी कहाणी सागत होता. तो 
म्हणाला "शंकरभहा । हे कावठे, ते सर्प पूर्व 
जन्मीचे अहकारी पडत होते. त्यांनी तुद रक्त 
चाखते व॒ उत्तम गतीस प्राप्त ज्ञाते. 
वल्लभदास पुढे म्हणाला" ब्राह्मण सत्यनिष्ठ 
असावा, क्षत्रिय धर्मबध्द असावा. वैश्यानी 
व्यवसाय, व्यापार, गाडचे रक्षण, क्रय विक्रय 


आदि व्यवहार करावे. शूद्रानी प्रेमस्वरूप राहून 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपटये ॥ 728९ # 35 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सेवा करावी. भगवताच्या भक्तीसाठी मात्र वर्ण, 
जात, कुक, श्रीमत, गरीब, स्त्री, पुरुष असा 
भेदभाव इथे नसतो. भगवत भक्ताचा केवक्छ 
प्रेमभ्राव, श्रध्दा, टट विश्वास पाहतो. मानव 
कोणत्याही वणौत जन्मला तरी त्याने 
स्वधमीनुसार कर्म करावे. 


वल्लभदास पुढे म्हणाला, तू लहान असतांना 
विष्णूमूर्तीच ध्यान श्लोकाचे पठण करीत होतास, 
त्यवेक्ी तू विनोदाने एका श्लौकाचा चूक अथं 
आपल्या नित्राना सागत होतास, तो श्लोक 
असा होता "शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं 
चतुभुजम्‌॥ प्रसन्न वदनं ध्यायेत्‌ सर्व 
विघ्नोऽपशांतये.॥" 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 02९6 # 36 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


याचा विनोदार्थं केलेला अथं श्रीदत्तप्रभूना 
आवडला नाही. त्याची शिक्षा म्हणून तुला धोबी 
लोकानी गादवावर बसवून आणव. शेवटी 
चर्मकाराच्या गावात पोहोचविते . तुञ्जी अशी 
दुगती करण्यामागे श्रीपाद श्रीवल्लभाचा 
विनोदाबरोबर तुला काही पाठ शिकवृून 
तुड्यातील अहकार दूर करण्याचा मानस होता. 
त्या दयाघन श्रीगुरु श्रीपाद श्रीवल्लभाची प्रत्येक 
क्षणी आपल्यावर दृष्टी असते, ही गोष्ट 
ध्यानात अस्‌ दे. 


श्री वल्लभदासाच्या हितोपदेशाने मी कृतकृत्य 
ड्ञालो. माङ््यातील ब्राहमण असल्याचा अआहकार 
नाहिसा जाला. मी वल्लभदासाचा पाहुणचार 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 028९ # 37 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्वीकारला. दोन तीन दिवस राहून पुढे 
चिदबरला जाण्यास निघालो. चिदबरला 
पोहोचण्याच्या अगोदर विचित्रपूर नावाचे गांव 
लागले. त्या गावाच्या नावाप्रमाणे राजाही विचित्र 
वतन करणारा होता. त्या राजास एक मुलगा 
होता. परंतु तौ मुका असल्याने राजा नेहमी 
उदास असे. त्याला वाटे की ब्राहमणानी 
लोपभूइष्ट (यज्ञ॒ कमलप) असा यज केल्याने 
त्याचा मुलगा मुका हाला. तो ब्राहमणाचा 
अपमान कर्न त्याना गाढठवावर बसवून त्याची 
मिरवणूक काढठीत असे. ब्राह्मणाना दान म्हणून 
राजगिव्याची भाजी देत असे. त्या राज्यात 
ब्राहमण आपला अआहकार विसरुन अगदी दयनीय 
स्थितीस प्राप्त ञाते होते. एका विद्वान 
ब्राहममणास राजाने मूक भाषेवर ग्रंथ लिहिण्याची 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०2९6 # 38 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आज्ञा केली होती. त्या राजाजेनुसार ते राजगुरु 
ब्राह्मण मूक भाषेवर संशोधन करु लागले होते. 


शकर भट आणि राजे महाराजाचा संवाद 


राजाच्या सैनिकानी मला आपण ब्राहमण आहात 
का असा प्रश्न विचारला. मी होकारार्थी मान 
हालविताच "आपणास आमच्या महाराजाचे 
आग्रहाचे अआमत्रण आहे" असे म्हणून 
राजवाढयात येण्याची विनती केली. मी 
त्याच्याबरोबर राजा समोर उभा राहितो. मला 
भीतीने घाम सुटला होता. मी तेव्छा मनोमन 
श्री श्रीपाद वल्लभाची प्रार्थना केली व 
नामस्मरण करू लागलो. राजाने मला पहिला 
प्रश्न विचारला," तेवटयास एवदे तर एवढठयाला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०2९6 # 39 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


किती होईल 2? मी गभ्रीरपणे उत्तर दिले 
'"एवटयाला एवदटेच" माङ््या उत्तराने राजाला 
आश्चर्य वाटले व॒ तो म्हणाला "महात्मन्‌ आपण 
मोठे पडित आहात. आपल्या टदशनाने मी धन्य 
ञ्मालो." राजाने आपल्या पूर्वजन्मातील आठ्वणी 
सागण्यास सुरुवात केली. तो त्या जन्मी एक 
ब्राहमण होता. त्याच्या घरी राजगीरा पिकत 
असे. ती भाजी तो सर्वाना मुक्तहस्ताने देत 
असे. त्याच्या सहाध्यायी ब्राह्मणा कडन 
यजमानांच्या घरी पूजा, अर्चा, अभ्भिषेक आदि 
करवून घेत. यजमानांनी दिलेली दक्षिणा मात्र 
स्वतः घेऊन अगदी अल्पशी त्या गरीब 
ब्राहमणास देत असत. त्याच्या घरची 
राजगिव्याची भाजी सुध्दा फुकटच घेत. कालचक्र 
फिरत गेले. दुसव्या जन्मी तो गरीब ब्राहमण, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 40 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


राजा म्हणून जन्मला आणि त्याला त्रास देणारे, 
लृबाडणारे ब्राह्मण दुसव्या जन्मी सुध्दा त्याच 
राज्यात ब्राहमण म्हणून जन्मले. तो राजा 
पूर्वीच्या जन्मी दिलेल्या राजगिव्याच्या भाजीच्या 
दानाच्या कैकपट या जन्मात दान देत होता. 
त्याला अचाट दानाच फक काय मिठकेल याये 
उत्तर हवे होते. मी राजाला म्हणालो "महाराज 
राजगिच्याची भाजी कितीहि दान केली तरी 
तिच्या शभर पटीने तीच भाजी आपणास 
मिठेल. सध्याच्या परिस्थितीत रत्न, मणि, सोने 
आदि दान करणे तुङ्या हिताचे आहे." माङ््या 
उत्तराने राजास आनंद ज्ञाला. आता दुसरा 
प्रश्न मूक भषेचा होता. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 41 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


राजगुरुनी माञ्जी परिक्षा घेण्यासाठी आपली दोन 
बोटे दाखवून एक का दोन असे खुणेनेच 
विचारले. त्यानी मला एकटाच लास का 
सोबत कोणी आहे, असा प्रश्न वाटून मी 
एकटाच आलो असे दशौविण्यास एकच बोट 
दाखवून खुणेनेच उत्तर दिले. त्यानतर त्यानी 
तीन बोटे दाखविली. तीन संख्या पहाताच मला 
त्तात्रेयाची त्रैमूतिं आठ्वली. तुम्ही दत्तभक्त 
आहात का, असा प्रश्न वाटला. मी भक्ति ही 
गुप्त असावी असे जाणून हाताची मूठ बद 
करून दाखविली व॒ भक्ति हा विषय अतरगाचा 
आहे असे सांगितते. नंतर राजगुरुनी गोड 
पदाथचा, मिठाइचा भडारच मला देत असल्याची 
खूण म्हणून तसे हातवारे केले, परंतु मी 
हाताने ते नाकारत्रे व॒ माङ््या जवठ असलेले 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 42 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पोहे पुरचुढीतून कादून त्याना दिते. मला गोड 
पदाथीपेक्षा पोहेच जास्त आवडतात, तुम्ही सुध्दा 
याची चव पाहू शकता, असा माञ्ञा भाव होता 
माया उत्तरानी राजगुरु अतिष्रसन्न ज्ञाते 
आणि राजास म्हणाले "राजा हा फार मोठा 
पंडित आहे. हा मुक्याच्या भाषेत सुध्दा मोठा 
पडित आहे." 


दोन परिक्षामध्ये तर मी सफल ज्ञालो होतो 
आता तिसरी परिक्षा डोठ्यासमोर भेडठसावित 
होती. राजगुरुनी सांगितले "चमक" मधील श्लोक 
वाचून त्याचा अथ सागावा. मी श्रीपाद 
श्रीवल्लभाय मनोमन स्मरण करीत एक एक 
श्लोक वाचला व॒ त्याचा अथ सभेस समजावून 
सागितला. मी सागिततेला अर्थ असा होता 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 43 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


'"एकाचमे" म्हणजे एक. "'तिसखश्चमे" म्हणजे 
एकाला तीन जोडले असता चार होतात व 
त्याचे वर्ममूक दोन येते. "पचचमे" म्हणजे 
चारात पाच मिसठल्यास नऊ होतात त्याचे 
वगैमूढक तीन येते. "सप्तमे" वर आलेल्या नऊ 
मध्ये सात मिसटठल्यास सोल येतात व॒ त्याचा 
व्गैमूक् चार येतौ. "नवचमे" म्हणजे वरील 
सोवा संख्येत नऊ मिसकतले असता पचविस 
येतात व॒ त्याचा वर्गमूठ् पाच येतो. 
'"एकादशचमे" म्हणजे वरील पचविस मध्ये 
अकरा मिसटठल्यास छत्तीस येतात व॒ त्याचे 
व्गैमूठ सहा येते. "त्रयोदशचमे" म्हणजे वरील 
छत्तीस संख्येत तेरा मिसठ्ल्यास एकोणपन्नास 
येतात व॒ त्याचे वर्गमूठक सात. "'पचदशचमे" 
म्हणजे वरील एकोणपन्नास सख्येत पधरा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 44 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मिसलकते असता चौसष्ट होतात व॒ त्याचे 
वमू आठ येते. "सप्तदशचमे"चा अथ वरील 
चौसष्ट संख्येत सतरा मिसनकले असता येणारी 
संख्या एकयांशी आणि त्याचे वर्गमूक नऊ 
"नवदशचमे" म्हणजे वरील एकयांशी संख्येत 
एकूणीस मिसकतले असता शंभर होतात व॒ त्याचे 
व्ैमूक येते दहा. "एकविंशतिश्चमे" म्हणजे 
वरील शंभर या संख्येत एकविस मिलूविल्यास 
संख्या एकशे एकवीस होते व॒ त्याचे वमू 
येते अकरा." "त्रयोविशतिश्चमे" वरील एकशे 
एकविस संख्येत तेवीस मिक्विल्े असता एकशे 
चव्वेचार्कीस होतात, त्याचे वर्गमू् येते बारा. 
"पचविशतिश्चमे" याया अथं वरील एकशे 
चव्वेचाठीस सख्येत पचेवीस मिसव्छल्े असता 
एकशे एकोणसत्तर होतात व॒ त्याचे वर्गमूक 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 45 ° 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


येते तेरा. "सप्तविशतिश्चमे" याचा अथ वरील 
एकशे एकोणसत्तर मध्ये सत्तावीस मिसक्ते 
असता एकशे शहाण्णव होतात व॒ त्याचे वर्गमूक 
येते चौदा. "नवविंशतिश्चमे" म्हणजे वरील एकशे 
शहाण्णव मध्ये एकोणतीस मिसरल्यास दोनशे 
पंचविस होतात व॒ त्याचे वर्गमूक पंधरा येते. 


"एकतव्रिंशच्चमे" याचा अर्थ वरील दोनशे पचविस 
मध्ये एकतीस मिकविल्े असता दोनशे छप्पन्न 
येतात आणि त्याचे वर्गमूठ येते सोका 
"त्रयस्त्रिंशच्चमे" म्हणजे वरील दोनशे छप्पन 
मध्ये तेहतीस मिसटठत्े असता दोनशे एकोण 
नव्वद येते, त्याचे वर्गमूक येते सतरा. माञ्च हे 
प्रवचन मलाच आश्चर्यकारक वाटते. मी है जे 
बोललो ते सर्व॒ स॒ष्टीच्या परमाण्चे रहस्य होते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 46 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ते कणाद ऋषीना माहित होते. परमाणूच्या 
सूक्ष्म कर्णाच्या भेदामुक्च॒ विविध धातुची 
निर्मिती होते. माञ्च प्रवचन दरबारातील सर्वानाच 
खूप आवडले. राजाच्या सवै प्रश्नाना समपक 
उत्तरे दिल्यामुके व॒ श्री श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या 
कृपेने मी त्या विचित्रपूर नगरातून सुरक्षितपणे 
बाहेर पडलो. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जय जयकार ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 028९ # 47 2 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -3 


पक्नीस्वामौ दर्शन - कुरवपुरचे 
श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वा्मीचा स्मरण महिमा 


विचित्रपूर सोड्न मी तीन दिवस प्रवास केला. 
मागत अन्न-पाण्याची व्यवस्था ईश्वरकृपेने होत 
होती. चवथ्या दिवशी अग्रहारपूरला पौहोंचलो. 
तेथील एका ब्राहममणाच्या घरासमोर उभे राहून 
"ॐ भिक्षदेही" असे म्हणून भिक्षा मागितली. 
त्या घरातून एक अतिशय क्रोधायमान इ्यालेली 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 48 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


एक स्त्री बाहेर आली. ती म्हणाली, भात 
नाही, लात नाही. मी थोडा वेक तसाच 
दारासमोर उभा राहिलो. थोडयाच वेव्ात त्या 
घरातील गृहस्थ बाहेर आते आणि म्हणाले 
माङ््या पत्नीने रागाने माङ््या दोक्यावर मातीचे 
मके फोडते व॒ आता त्याच्या किमती एवठे 
पैसे आणून दया असे म्हणून घरातून बाहेर 
घालविले. मी आपणाबरोबर येतो. दोघे मिद्न 
भिक्षा मागू या. मी म्हटले समस्त जीवांना 
अन्न-पाणी पुरविणारे सर्वव्यापी असते 
श्रीदत्तप्रभूच आहेत. समोरच्या पिपकाच्या 
ञ्माडाखाली बसून आपण त्यांचे चिंतन करु या. 
आम्ही दोघे त्या विशाल पिंपठाच्या छायेत 
बसून, श्री दत्तप्रभूचे भजन करू लागतो. भूक 
लागल्याने आवाज सुध्दा अगदी बारीक येत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 49 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होता. इतक्यात तेथे विचित्रपूरच्या राजाचे दूत 
आले. ते म्हणावे आमच्या युवराजाना बोलता 
येऊ लागले आहे. राजेसाहेबानी तुम्हाला घेऊन 
या अशी आज्ञा केली आहे. आपण 
आमच्याबरोबर घोडयावर चलाव. मी म्हणालो 
"पमी एकटा येणार नाही. माङ््या बरोबर माङ््या 
मित्रास येऊ देत असल्यास मी येडईन." त्या 
राजदूतानी माञ्जी विनती मान्य केली. आम्हा 
दोघांस घोडयावर बसवून ते दूत॒ राजवाडयाकडे 
निघाले. त्या गावचे लोक आश्चयौने पहात 
होते. राजवाडयात पोहोचल्यावर, राजाने आमचे 
स्वागत केते व॒ म्हणाला, "तुम्ही गेल्यानतर 
आमचा युवराज एकाएकी बेशुध्द पडला. आम्ही 
घाबरुन गेलो. राजवैद्याना बोलावले, परतु ते 
येण्याच्या अगोदरच युवराज शुध्टीवर आला, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 50 2 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्याने डोके उघङ्न "दिगबरा दिगबरा श्रीपाद 
वल्लभ दिगंबरा" अशा मत्राचा उच्चार करण्यास 
सुरुवात केली. थोडया वेक्ाने युवराजाने सागितते 
की तो बेशुध्द असताना एक सोढा-सतरा 
वर्षाचा अजानबाहु अत्यंत दैदिप्यमान कांतीचा 
एक यती आला. त्याने युवराजाच्या जिभेवर 
विभूती घातलौ आणि त्याच क्षणी त्याला वाचा 
प्राप्त जाली. राजाने विचारत्रे ते यती कोण 
होते ? श्रीदत्तप्रभूशी त्याचे काय नाते आहे ? 
हे सारे विस्तार पूर्वक सांगावे." 


मी सांगितले युवराजाला दिसतेले सौक्ासतरा 
वषौचे दिव्य स्वरूप यती, श्री श्रीपाद श्रील्लभ 
होते. त्यानीच युवराजास वाचा प्रदान केली. ते 


श्रीदत्तप्रभूचे कवियुगातील अवतार आहेत. त्याच्या 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 028९ # 51 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दशनासाठीच मी कुरवपूर क्षेत्री जात आहे. 
मागौत अनेक पुण्य पुरुषाचे संत महात्म्याचे 
दशन होत आहे. दरबारातील सर्वं लोकानी श्रीपाद 
श्रीवल्लभाचा एकमुखाने जयजयकार केला. राजाने 
मला व॒ माड््याबरोबर आलेल्या त्या गृहस्थास 
सुवणैमुद्रा दान दिल्या. त्या घेऊन आम्ही 
निघातो. राजाच्या राजगुरुने म्हटले "आपणामुठे 
आमचा जानोदय ज्ञाला व॒ दत्तमहिमा कठ्ला 
आम्ही आतापर्यत वैष्णव व॒ शैव या भेदात 
पापच करीत होतो. आपणच आम्हास खरा मार्ग 
दाखविला.“ आमच्याबरोबर माधव नब॒द्री नावाचा 
एक ब्राह्मण सुध्दा कुरवपुरास श्री स्वामीच्या 
दशेनास निघाला. आम्ही तिघे विचित्रपूर सोड्न 
अग्रहारपूर या गावी आलो. माड्याबरोबर 
आलेल्या अग्रहारपूरच्या गृहस्थाने , राजाने दिलेल्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 52 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सुवण मुद्रा आपल्या पत्नीस दिल्या. ती 
अत्यत आनदित जाली. तिने स्वाना यथेच्छ 
भोजन दिले. त्यानतर ती श्री श्रीपाद 
श्रीवल्लभ्ाची भक्त ज्ञाली. 


मी आणि माधव नबुद्री चिदबरमकडे जाण्यास निघालो. 
सध्याच्या गुंटूर (गर्तपुरी) मंडलातील नंबुरु गावात अनेक 
विद्वान ब्राहमणाचे वास्तव्य होते. मल्ियाठक देशातील 
राजाने नबुरु येथील अनेक विद्वान पंडिताना आपल्या 
देशात बोलावून त्याना राजाश्रय दिला होता. हेच ब्राहमण 
नबुद्री ब्राहमण या नावाने प्रसिध्द ज्ञाले. है आचार 
संपन्न असून परमेश्वरावर दृढ श्रध्दा असतेते वेदसंपन्न 
ब्राह्मण होते. परतु माङ्याबरोबर असतेला माधव नबुद्री 
लहानपणीच माता-पित्याच्या छत्राला मुकला असल्याने 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 53 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


निरक्षर होता. त्याची श्री दत्तव्रभुवर मात्र गाढ श्रध्दा 
होती. 


चिदबरमला गेल्यावर तेथे श्री पठ्नीस्वामी नावाचे एक 
सिध्ट महात्मा असल्याचे कठव्छले. त्याच्या दर्शनासाठी 
पर्वतावरील त्याच्या एकातात असतेल्या गृहेकडे गेलो. 
गृहेच्या टदवाराजवठ जाताच पठनीस्वामीनी आम्हाला 
बघून "माधवा ! शंकरा ! दोघे मिद्न आलात ! आमचे 
अहोभाग्य'"' असे म्हणाले. प्रथम भेटीतच नाव माहित 
नसताना आम्हास नावाने हाक मारणारे हे सिध्द महात्मे 
आहेत, यात तिकव्छमात्र संशय नव्हता. स्वामी म्हणाले 
'"बाबानो, श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या आजेनसार मी हा देह 
त्यागून दुसव्या तरुण अशा देहात प्रवेश करणार आहे. ती 
वेक आता आली आहे. मी या शरीरात तीनशे वर्षे आहे. 
या देहाचा त्याग करुन नूतन शरीरात पुन्हा तीनशे वर्ष 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 54 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


रहावे अशी श्रीपादाची आजा इ्ाली आहे. जीवनमुक्त 
ञ्ालेले जनन-मरण सुप सृष्टी करमाला अतित असलेले 
आणि समस्त सृष्टीला चालविणारा महासंकल्प म्हणजेच 
श्री श्रीपाद श्रीवल्लभ ! पुढे पठ्नी स्वामी म्हणाले, "अरे 
शंकरा ! तू विचित्रपुरीतील कणाद महर्षिच्या कणाद 
सिध्टाता विषयी बोलला होतास, त्याचे वणन करुन 
साग." 


कणाद महर्षिचा कण - सिध्दात 


स्वामीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मी म्हणालो "स्वामी 
मला क्षमा करा. कणाद महर्षिच्या विषयी व त्याच्या 
सिध्दाताच्या बाबतीत मला फारच थोढी माहिती आहे. 
मी सागितलेली माहिती ही श्री दत्तप्रभुनीच माङ्या 
तोड्न वदविली होती. है तर स्वामीना जात आहेच" 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 028९ # 55 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करुणास्वरूप पठ्नी स्वामीनी कण सिष्दात सांगण्यास 
सुरुवात केली. ते म्हणाले, "समस्त सृष्टी सुध्दा परम 
मूल अशा अणूनी निमौण ज्ञाली आहे. त्या परमाणृपेक्षा 
सूक्ष्म अशा कणाच्या अस्तित्वाने, विद्युत शक्ति 
उद्ववते. है सूक्ष्म कण महावेगाने आपापल्या 
कक्षेमध्ये परिभ्रमण करीत असतात. स्थूल 
सू्यौभोवती ग्रह॒ आपल्या भिन्न भिन्न कक्षेतून 
परिभ्रमण करीत असतात. त्याचप्रमाणे है सुक्ष्म 
कण सुध्दा आपल्या कद्रबिदुस अनुसरुन 
परिभ्रमण करीत असतात. या सूक्ष्म कणापेक्षा 
सूक्ष्म अशा स्थितीत प्राणीमात्राचे समस्त 
भावोदवेगाचे स्पदन चालू असते. स्पटनशील 
अशा जगात काहीच स्थिर नाही. चचलता हा 
याचा स्वभाव आहे. क्षणोक्षणी बदलणैे याचा 
स्वभाव आहे. या स्पदनापेक्षा सूक्ष्म स्थितीत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 56 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दत्त प्रभूचे चैतन्य असते. यावरून मला सवात 
महत्वाचे म्हणजे सुक्ष्म असलेल्या सगव्यापिक्षाही 
सूक्ष्म असतेल्या श्री दत्तप्रभूचा अनुग्रह मिक्विणे 
जितके सोपे आहे, तितकेच कठीण सुध्दा 
आहे. प्रति कणाच अनंत भाग केले असता, 
एक एक कणाचा भाग शून्यासमान होतो. अनंत 
अशा शून्याचे फलस्वरूपच ही चराचर सृष्टी 
आहे. पदाथ सृष्टौ ज्याप्रकरे होते, त्याचप्रमाणे 
व्यतिरेकी पदा्थाची सुध्दा असते. या दौहोचे 
मिश्रण ज्ाल्यास व्यतिरेक पदार्था नाश होतो 
पदाथीचे गुणात सुध्दा फरक होतो. अचौवतारात 
प्राणप्रतिष्ठा केली असता, ती मूर्ती चैतन्यवत 
होऊन भक्ताची मनोकामना पूण करते. सर्व॑ 
मत्र॒ कुंडलिनी शक्तिमध्ये असतात. गायत्रीमत्र 
सुध्दा ह्या शक्तिमध्ये सामावलेला असतो, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 57 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


गायत्री मत्रात तीन पाद आहेत असा 
सर्वसाधारण समज आहे. परंतु या मंत्रात चौथा 
पाद सुध्दा आहे. तो असा "परोरजसि सावदोम" 
चतुष्पाद गायत्री निर्गुण ब्रहमास सूचित करते. 


कुडविनी शक्ति चोवीस तत्वापासून या विश्वाची निर्मिती 
करते. गायत्री मत्रात चोवीस अक्षरे आहेत. चोवीस 
संख्येला गोकुक असे सुध्दा नाव आहे. "गो" म्हणजे 
दोन "कुक" म्हणजे चार. ब्रहमस्वरूपात कोणताच बदल 
होत नाही. "'परिवतनातीत" असते म्हणून ते नऊ या 
संख्येने सूचित केले जाते. आणि ही संख्या महामायेचे 
स्वरुप दर्शविणारी आहे. श्रीपाद श्रीवल्लभाचे भक्तगण 
त्याना "दो चौपाती देवलक्ष्मी" असे म्हणत असत. सर्व 
जीवाचा पतिस्वरूप परब्रहमच आहे. म्हणून पतिदेव 
म्हणजे नऊ संख्या. लक्ष्मी म्हणजे आठ संख्या, दो 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 58 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
म्हणजे दोन संख्या चौ म्हणजे चार संख्या सूचित करते 
म्हणून "दौ चौ पती लक्ष्मी" याचा अपभ्रंश होऊन "दो 
चौपाती देवलक्ष्मी" असा जाला. हि सर्व जीवांना 2498 या 
संख्येची आठवण करून देत असे. गोकुकामध्ये परब्रह्म 
पराशत्तिच्‌ हे श्रीपाद श्रीवल्लभ या रूपानेच आहेत. 
श्रीकृष्ण परमात्मा हे श्रीपाद श्रीवल्लभच आहेत. गायत्री 
मत्राचे स्वरूप त्याच्या निर्गुण पादुकेसमान आहे." स्वामी 
पुढे म्हणाले "बाबा शकरा, स्थूल मानव शरीरात बारा 
प्रकारचे भेद आहेत. सर्वाना अन्‌भवास आलेले स्थूल 
शरीर सूर्याच्या प्रभावात आलेले आहे." श्रीपाद श्रीवल्लभ 
पीठिकापुरम येथे मानवशरीराने अवतार घेण्यापू्वीं सुमारे 
108 वर्षे या प्रदेशात आले होते. त्यानी माङ््यावर 
अनग्रह केला होता. सध्या ज्या रुपात ते कृरवपूर क्षेत्रात 
आहेत त्याच रूपात तेव्हा ते येथे आवे होते. त्या वेव्टी 
आश्यर्यकारक घटना घडली. हिमालयातील काही 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 59 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


महायोगी बद्रीकेदार तीर्थं क्षेत्रातील बद्रीनारायणाची 
ब्रहमकमके अपण करून पूजा करीत होते. ती 
बद्रीनारायणाच्या चरणी वाहिलेली ब्रहमकमके श्रीपाद 
श्रीवल्लभाच्या चरणांवर येऊन पडत. है दृश्य आम्ही 
स्वतः नेत्राने पाहिवे होते. 


पव्छनीस्वामीच्या त्या दिव्य वक्तव्याने मी अगदी 
भारावून गेलो. अंगी रोमाच उद्‌ लागले. मी त्यांना 
विचारले, ब्रहममकमक्छ म्हणजे काय ? ते कोठे मिक्तात 
? त्या फुलानी पूजा केली असता श्रीदत्तप्रभू संतुष्ट 
होतात असे आपल्या सांगण्यावरुन कलव्ाले. तरी कृपा 
करून आपण माङ््या शकेचे समाधान करावे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?०2९€ # 60 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ब्रहममकमक्राचे स्वरूप 


माया विनंतीला मान देऊन श्री पठ्छनीस्वामी स्नेहपू्णै 
नजरेने माङ््याकडे पहात म्हणाले "श्री महाविष्णूनी श्री 
सदाशिवाची ब्रहमकमक्छाने पूजा केली होती. श्री विष्णुंच्या 
नाभीतील कमकाला सुध्दा ब्रहमकमक् असेच म्हणतात. 
दिव्य लोकातील ब्रहमकमव्छासमान भूमडलातील 
हिमालयामध्ये हे कमक सापडते. सुमारे बारा हजार 
फुटावर हिमालयात वषीतून एकदाच है उमलते. 
अधरात्रीच्या वेकी है एूल उमलते आणि उमलत 
असताना सभोवतालचा परिसर अद्भूत सुवासाने भरून 
जातो. हिमालयातील साधक माहात्मे अशा 
ब्रह्मकमक्च्या शोधात असतात. शरद ऋतुपासून 
वसंतऋतु पर्त हे बफामध्येच असतात. चैत्रमासाच्या 
आरभी हे बफौतून बाहेर पडते. ग्रीष्म ऋतूमध्ये याची 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 61 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


विकासाची प्रक्रिया घडते अमरनाथ मधील अमरेश्वर 
हिमविंगाचे दशन श्रावण शुध्द पोर्णिमेस होते आणि 
याच वेवी अधरात्री हे पूण विकसित होऊन उमलतते. 
हिमालयातच तपस्या करणाय्या तपस्वी सिध्द पुरुषसाठी 
व साधकांसाठी ही परमेश्वरी अद्भुत लीला होत असते. 
ब्रहमकमठाच्या दशनाने सर्वं पातकाचा नाश होतो. योग 
सिध्टीतील विघ्ने नष्ट होतात. या कमठाच्या टदर्शनाने 
योगी, तपस्वी, सिध्द पुरुष आपापल्या मागत उच्च 
स्थिती प्राप्त करतात. ज्या भक्ताच्या भाग्यात या ब्रहम 
कमव्छाचे दशन असते, त्या सर्वाचे दशन घेणे ज्ञाल्यावर 
हे कमठ अतधौन पावते." 


श्री पकणीस्वामी पुढे म्हणावे. "बाबा शकरा । मी टहा 
दिवस समाधीत बसण्याचे ठरविले आहे. दशन घेण्याच्या 
आर्त इच्छेने कोणी भक्त आल्यास माङ््या समाधीत भग 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 62 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


न पडू देता त्याना शांतपणे दशन करवा. साप चावून मृत 
द्ालेले कोणी आल्यास त्याना मी समाधीमध्ये 
असल्याचे सांगून मृत देहास नदीच्या प्रवाहात अथवा 
जमिनीत पुरून ठेवावे , अशी माञ्जी आजा आहे, असे 
सागावे." 


श्री पठ्नीस्वामी बसलेल्या आसनावर समाधिस्त ज्ञाते. 
मी आणि माधव दोघे मिदन येणाव्या भक्ताना दुरुून 
अत्यंत शांतपणे दशन घडवून आणित होतो. दशनास 
आलेल्या काही भक्ताना तादु, दाक, पीठ असे साहित्य 
स्वामीना अपण करण्यासाठी आणले होते. ते पाहून 
माधवने स्वयपाक करण्याचे ठरविले . सरपणासाठी 
उपयोगात आणण्यासाटी त्याला जवकच पडलेले एक 
वाठ्छलेले मोठे नारव्छाच्या ज्ाडाचे पान दिसले. ते 
आणण्यासाठी तो त्या पानाजवनठ गेला. त्याच्या बरोबर 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?०2९€ # 63 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


एक भक्त सुध्दा होता. माधवने ते पान उचलून 
खाद्यावर ठेवते , इतक्यात त्या पानाखाली बसून 
विश्राती घेत असलेला एक सपं रागाने त्याला कडकड्न 
चावला. त्या स्पीचे विष एवदे दाहक होते कौ माधव 
तत्काक काकानिव्ा होऊन मृत ज्ञाला व॒ जमिनीवर 
पडला. दोघा तिघानी मिकुन त्याला गृहे जवक 
आणले. ते टृष्य पाहून मी घाबरून गेलो. काय 
करावे ते सुचेना. तेव्हा स्वामीच्या अदेशानुसार 
त्याला जमिनीत पूरुन ठेवण्याचे ठरवून एक 
खड़्डा खोदण्यास सुरुवात केली. इतर भक्तानी 
मला मदत केली. त्या खड्डयात तो मृतदेह 
ठेऊन मी आतो. तेवटयात तेथील गावातील 
काही लोक एका सतरा आठरा वर्षाच्या, 
सर्षदंशाने मृत इ्ञालेल्या मुलास घेऊन आते. 
प्रथम माधवची दुघटना, नतर ही दुसरी घटना 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 64 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पाहून मला रड्‌ आवरेनासे ज्ञाते. मी कसे बसे 
त्याना स्वामीची आज्ञा सागितली. गावातील 
लोकानी गृहेजवव्छचव एक खड्डा खोदून त्या 
मूलास त्यात ज्ञोपविले. रोज स्वामीच्या दशनाला 
तीनचार लोक येत असत. त्याना मी दशन 
घडवून आणित असे. असे दहा दिवस गेले. 
अकराव्या दिवशी ब्रह्ममुहूतीवर श्री पक्नीस्वामी 
आपल्या समाधीतून बाहेर आले आणि माधवा | 
माधवा । अशा हाका मार लागले. मी रडत 
रत॒ ज्ालेली घटना त्याना सागितली. स्वामीनी 
मला समजविल्े. त्यानी योगदटृष्टीने माङ््याकडे 
पाहिले. तेव्हा माङ््या पाठीच्या कण्यात थोढे 
चलन वलन ज्ञाल्यासारखे वाटते व॒ ते दुखृू 
लागले. नतर पुन्हा एकदा अगदी प्रसन्न 
चित्ताने माङ््याकडे पाहिले, आणि माञ्ञी सारी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 65 ° 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वेदना नष्ट ज्ञाली. स्वामी मला म्हणाले बाबा 
शकरा । माधवला श्रीपाद श्रीवल्लभाचे दर्शन 
स्थूल शरीराने होणार नव्हते. त्यामुढे त्याचे 
सूक्ष्म शरीर गेल्या टहा दिवसापासून कृरुवप्रात 
असलेल्या श्री चरणाच्या सान्निध्यात आहे. काही 
ज्माले तरी त्याची इच्छा पूर्ण इ्ाली. श्रीपाद 
श्रीवल्लभाची लीला अगाध आहे. ती कोणी 
ओक्खू शकत नाही. काठक, कर्म, कारण यांचे 
रहस्य कोणी जाण्‌ शकत नाही हैव खरे. ते 
केव स्वामीच जाणू्‌ शकतात माधवला पुन्हा 
स्थूल शरीरात आणण्याचे काम प्रभूनी मजवर 
सोपविते आहे. असे श्री पठणीस्वामी म्हणावे, 
स्वामीच्या अदेशानुसार माधवचा मृत देह बाहेर 
काढून आणला व॒ दक्षिणेकडील घनदाट 
असलेल्या ताडाच्या ज्ञाडाजवठक जाऊन मोठ्याने 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 02९6 # 66 ग 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


म्हटले "'माधवास दश केलेल्या नागराजा | 
श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या आजेनुसार तू 
पठ्नीस्वामीच्या जवठ् यवे." अशी साद घातली 


श्री पव्छनीस्वामीनी आपल्या वस्त्रातून चार कवड्या 
काटल्या व ॒त्या मृत देहाच्या चारी बाजूस ठेवल्या . 
थोडयाच वेवात त्या कवडया उच उडाल्या व आकाशात 
चारी दिशानी गेल्या. पाच दहा मिनिटातच उत्तरे कड्न 
एक साप आला. स्वामीच्या चार कवडया त्याच्या 
फण्यात रतून बसल्या होत्या. त्यामुठे तो त्रस्त होऊन 
फुस, फस असा ध्वनी करीत होता. स्वामीनी माधवच्या 
शरीरातील विष काढून घेण्यास सांगितले. सपदंश ज्या 
ठिकाणी ज्ञाला होता. तेथूनच त्याने सवै विष कादून 
घेतले. श्री पठ्नीस्वामीनी श्रीपाद श्रीवल्लभाना मनोमनी 
नमस्कार केला व त्या सर्पीवर मत्रोदक शिपडले. तौ सर्प 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 67 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्वामीच्या पद कमलाना स्पश करून व॒ त्याना तीन 
प्रदक्षिणा घालून निघून गेला 


श्रीदत्त भक्ताना अन्नदान केल्याचे फट 


श्री पठनीस्वामी म्हणाले "अरे शकरा, हा साप गेल्या 
जन्मी एक स्त्री होता. तिने आयुष्यात थोडे पाप, थोड़े 
पुण्य केले होते. तिने एका दत्तभक्ताला जेव घाते 
होते. हा पुण्याचा भाग होता. 


यथाकाली तिने देह सोडल्यावर यमदूत तिता 
यमराजांकडे घेऊन गेले. तिला यमराज म्हणाले, "तू 
एकदा एका दत्तभक्तास जेवण दिलेस, त्याचे विशेष 
पुण्य तुला लाभे आहे. तुला पाप प्रथम भोगायचे आहे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०2९6 # 68 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


का पुण्य फल ? ती स्त्री म्हणानी, "थोडे आहे ते मी 
प्रथम भोगते." त्याप्रमाणे तिला पापयोनीत-सपौच्या 
योनीत जन्म मिद्ाला. तिची वृती सर्वाना हानी 
करण्याची असल्याने वाटेत जो कोणी आडवा येईल 
त्याला ती चावत असे. ती स्त्री, मानव जन्मात रजोगुणी 
असल्याने तिच्या केवठ् जवठ गेलेल्या माधवास तिने 
दश केला होता. तिच्या पूर्वं पृण्यानेच माधवास तिने 
दश केला होता. माधव मात्र पूर्वं जन्मीच्या पापामृके 
मरणासन्न अवस्थेत गेला होता. कालातराने श्रीपाद 
श्रीवल्लभाच्या कृपेने त्या स्त्रीची सर्पयोनीतून मृक्तता 
डाली. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०2९6 # 69 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


योग्य व्यक्तीस केलेल्या अन्नदानाचे फढठ 


श्रीदत्तप्रभ्‌ अल्पसतोषी आहेत. थोडया सेवेवर ते भक्तास 
प्रसन्न होऊन अमाप फठ देतात. श्रीदत्ताच्या नावाने 
कोणाही व्यक्तीस अन्नदान केल्यास व जर ती व्यक्ति 
योग्य असल्यास त्या अन्नदानाचे विशेष फक लाभते. 
अन्नाच्या थोडया भागाने मन बनते. अन्नदात्याचे मन 
बृध्दि, चित्त, अहकार शरीर मगल स्पटनाने भरून जाते. 
यामे त्याच्यात लोकाना जआपणाकडे आकृष्ट करण्याची 
शक्ति उत्पन्न होते. पुढे पक्नीस्वामी म्हणाले "इच्छित 
वस्तूची समृद्धी म्हणजेच लक्ष्मीचा कृपा कटाक्ष. ही सृष्टी 
सगब्धीच सुषष्म स्पदनाने सूक्ष्म नियमानी चालत 
असते." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 70 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद श्रीवल्लभाचा महिमा 


श्रीपाद श्रीवल्लभाचे नामस्मरण लक्ष्मी, धन, टेश्वर्य 
समाधान प्रदान करणारे आहे. त्याच्या अनृग्रहिताच्या 
भाग्याचे काय वर्णन करावे ! श्री चरणाच्या अनृग्रहानेच 
दहा दिवस जमिनीत प्रलेल्या माधवच्या शरीरास काही 
माते नाही. त्याला प्राणदान करणाव्या श्रीपाद 
श्रीवल्लभाची करुणा, दया, भक्तप्ररेम हे शब्दानी वर्णन 
करता येत नाही. माधवामध्ये चैतन्य येऊ लागले त्याने 
तहान लागल्यामुके पाणी मागितले. श्री पक्नीस्वामीनी 
त्याला समजावून प्रथम तूप पिण्यास दिते. ते घेतल्यावर 
फलव्ठाचा रस दिला आणि थोडया वेव्ठाने पाणी दिते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 028९ # 71 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नागलोकाचे वर्णन 


माधव पृनजिंवित ्ाल्याने. आमच्या आनदाला सीमा 
राहिली नाही. माधवाने आपला अनुभव सांगण्यास 
सुरुवात केली, "मी सूक्ष्म शरिराने कुरवपुरात पोहोचलो 
आणि श्रीपाद श्रीवल्लभाचे दशन घेतले. श्रीपाद श्रीवल्लभ 
आजानबाह आहेत. त्याचे नेत्र विशाल आहेत. त्या 
नेत्रामध्ये जीवाच्या प्रति करुणा, दया, प्रम निरतर 
प्रवाहित होत असते. मी स्थूल देहधारी नसल्यामुढठे 
तेथील स्थूल देहधारी भक्ताना मी दिसत नव्हतो. 
श्रीवल्लभानी "कृरवपूरातील त्या दवीपाच्या मध्यभागी 
जा," अशी आजा केली. मी श्री वल्लभाय नामस्मरण 
करत त्या दवीपाच्या मध्यभ्भागातून खोलामध्ये गेलो 
भूमीमध्ये खोलांत भुकेद्राजवन्छ अनेक प्रासाद, वरा 
असल्यासारखे भासते. ते पाताक लोकच आहे अशी खात्री 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 72 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ञ्ञाली. स्थूलता पहाणाय्याला स्थूलरूप पदाथच दिसतात. 
माङ्या सारख्या सुष्ष्मरुआहे अशी खात्री ्ाली. स्थूलता 
पहाणाय्याला स्थूलरूप पदार्थच दिसतात. माङ््या सारख्या 
सृक्ष्मरूप धारित शरिराला सुक्ष्मरुप असलेले लोक 
दिसले. तेथे असणारे लोक नागजातीचे असून 
कामरूपधारण केलेले होते. त्याना इच्छा असलेले रुप 
धारण करण्याची शक्ति होती. त्याना साधारणतः 
नागरुपातच संचार करणे आवडे. तेथे मी अनेक महा 
सर्पाना पाहिले. काही सर्पौना हजार फणे होते. फण्यावर 
मणी असून त्या मण्यातून दिव्य तेज प्रसारित होत होते. 

अन्य नाग योगमुद्रेत असल्यासारखे फणे उकलुन मौन 
म॒द्रेत होते. आश्चयं असे की त्यातच एक महासपे होता. 
त्या सपाला हजार फणे होते. त्या महासपौवर श्रीपाद 
श्रीवल्लभ श्रीमहाविष्णूसारखे शयन करीत होते. तेथे 
असलेवे महासर्पं वेदगान करीत होते. चिदानद स्वरूपाने 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 73 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्वामी ते गायन एेकत होते. माङ्या बाजूला असतेल्या 
एका महासपौने श्रीदत्त प्रभुचा महिमा सांगण्यास 
सुरुवात केली. 


श्री दत्तात्रेयाचा महामहिमा 


तो म्हणाला "श्री दत्तप्रभ नेपाक देशात असलेल्या 
चित्रकुटातील "अनसूया पर्वतावर" अत्री अनसूयेच्या पुत्र 
रूपाने पूर्वेयुगात अवतरले. ते अवतार न संपवता 
सुक्ष्मरूपात नीलगिरी शिखरावर, श्रीशैल शिखरावर, 
शबरगिरी शिखरावर, सहयाद्रीमध्ये संचार करीत 
असतात. त्यानी नाथ सप्रदायातील गोरक्षनाथाला 
योगमागौचा उपदेश दिला. जानेश्वर नावाच्या योग्याला 
खेचरी मृद्रेत बसलेल्या निराकार योगीरुपात दशन दिले. 
श्री दत्तप्रभु देश काकाहून अतीत आहेत. श्री प्रभूच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 028९ # 74 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सान्निध्यात आम्हाला भूत, भविष्य, वर्तमान हे 
वेगवेगकते दिसत नाहीत. सगकेच नित्य वर्तमानच 
असते, 11 


अनघा समेत दत्तात्रेयाचे दर्शन 


तो महासपे पुढे म्हणाला,"बाबा । माधवा । आम्हाला 
'"कालनाग ऋषिश्वर " म्हणतात. श्री दत्ताने हजारो वर्ष 
राज्याये परिपालन केल्यानतर त्यानी त्याच्या रूपास 
गुप्त ठेवण्याचा विचार केला. ते काही वर्षे नदीमध्ये 
अटष्य राहिले. त्यानतर ते पाण्यावर आवे. आम्ही 
अनुचर, परत आमच्या बरोबर येतील म्हणून तेथेच वाट 
पहात होतो. परतु ते आमच्या पासून लपण्याचा प्रयत्न 
करीत होते. ते आम्हाला माहीत होते. ते परत 
जलसमाधीत जाऊन थोडया कालातराने (वषीनंतर) वर 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 028९ # 75 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आले. या वेकेस मात्र त्याच्या हातात मधुपात्र होते. 
दुसव्या हातात 16 वषीची सुंदर कन्या होती. मधुपान 
करून सदैव गुगीत असणाय्या आणि स्त्रीच्या दास्यात 
असलेल्या व्यक्तीस आपण आतापर्यत भ्रमाने आपले 
दैवत मानले होते या विचाराने आम्ही तेथून परतलो,. 
त्याचवेढल्ी ते दोघेही अदृश्य ज्ञाले. ते अदृश्य इाल्यावरच 
आम्हाला जानोदय ज्ञाला. त्याच्या हातातील मधूपात्र हे 
योगानद स्वरूप असलेले अमृत आणि ती सुंदरी त्रिशक्ति 
रूपिणी अनघालक्ष्मी देवी आहे, याचे आम्हाला स्मरण 
ञ्माले. पुनरपि त्यांनी ह्या भूमीवर अवतार घ्यावा या 
साठी आम्ही घोर तपश्चयौ केली. आमच्या तपश्चर्येचे 
फलस्वरूप श्री दत्तात्रेयानी पीठिकापुरात श्रीपाद 
श्रीवल्लभ या नावाने अवतार घेतला." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 76 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्री कुरुवपुराचे वर्णन 


श्रीदत्तात्रेयप्रभू त्या दिवशी ज्या जागेत स्नानासाठी 
पाण्यात उतरे होते तीच जागा म्हणजे हे आजचे परम 
पवित्र॒ कुरवपुर आहे. ते जलसमाधीमध्ये असताना 
आम्हीसुध्टा आमच्या सूष्ष्मस्पदनाने ह्या सुक्ष्मलोकात 
योग समाधिमध्ये होतो. कौरवाचा आणि पांडवाचा मूढ 
पुरुष "कुरु" महाराजाला जानौपदेश ज्ञालेले कुरवपुरच है 
पवित्रस्थक आहे. बाबा । माधवा । हया कुरवपुराचे 
महात्म्य वणन करण्याचे सामर्थ्य आदिशेषास सुध्दा 


नाही, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 028९ # 77 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सदाशिव ब्रम्हेद्राची पूर्वगाथा 


श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या श्रीयरणाना मी अत्यत नम्रभावाने 
नमस्कार केला. त्या वेवी प्रभु अत्यंत करुणापूण 
अतरगाने म्हणाले. "वत्सा । है दिव्य भव्य दशन 
म्हणजेच फार मोठा अलभ्य योगच आहे. तूला बोललेला 
एक महासर्प येणाव्या शताब्दौत ज्योती रामलिगेश्वर 
स्वामी या रूपाने अवतसर्न ज्योती सरूपानेच अतधौन 
पावेल. तु््याशी बोललेलाच दुसरा महासर्प सदाशिव 
ब्रहमेद्र॒ या नावाने येणाव्या शताब्दीत भूमीवर अवतार 
घेऊन अनेक लीला दाखवेल. श्री पीठिकापुर सुध्टा माड 
अत्यत प्रियस्थान आहे. पीलिकापूरात मी जन्मलेल्या 
माया मातेच्या गृहात माङ्या पादुकाची प्रतिष्ठापना 

होडल. माञ्ञा जन्म, कर्म अत्यत दिव्य आहे, ते एक 
गोपनीय रहस्य आहे. तू श्री पीठिकापुरातील माङ््या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 028९ # 78 2 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पादुका प्रतिष्ठास्थकापासून पाताक्छात जाऊन, तेथील 
तपोनिष्ठ असलेल्या कालनागांची भेट घेऊन ये." 


श्री पटठ्छनीस्वामी मदहास्याने म्हणाले "बाबा । माधवा । 
पीठिकापुरातील कालनागांविषयी चच नंतर करू. आपण 
सत्वरच स्नानाची पूर्ती करुन ध्यानास बसावे. अशी 
श्रीपाद श्रीवल्लभाची आजा आहे" 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जय जयकार ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 79 2 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद॒ये ॥ 
अध्याय -4 


कुरवपुरात वासवाबिकेचे दर्शन 


श्रीपादाच्या जन्मस्थानात होणाय्या लीला 


पठ्नीस्वामीच्या आजेनुसार आम्ही ध्यान करण्याचा 
सकल्प केला. श्री पक्नीस्वामी म्हणाले, "बाबा । माधवा 
। वत्सा । शकरा आपण तिघेही श्रीपाद श्रीवल्लभभाच्या 
आजेनुसार ध्यानस्त॒ होऊन आपल्याला घडतेल्या 
ध्यानानुभ्रवांची चचा करू या. हया अवस्थेत आपणास 
एखादा उत्कृष्ट अध्यात्मिक परिणाम अनुभरवास येडल. 
भविष्य काकात हूणशक (इसवीसन) हे व्यवहारात असेल. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०2९6 # 80 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आज हूणशकानुसार दिनांक 25-5-1336. शुक्रवार आहे, 
आजचा दिवस आपल्या जीवनातील फार महत्वाचा आहे 
मी माङ््या स्थूल शरीराला येथेच ठेऊन सृष्ष्मशरीराने 
कृरवपूरास जान. एका वेकेस चारपाच लिकाणी सुक्ष्म 
रूपात विहार करणे मला बाल्यक्रीडा वाटते. आपण 
सगकेच श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या ध्यानात असताना, त्याची 
आजा ज्ञाल्यावर मी सूक्ष्म शरीराने कुरवपुरात त्यांच्या 
सानिध्यात जान." 


स्वामीचा अनुग्रह मिकवण्याचे विधान 


श्री स्वामीचे वक्तव्य एेकल्यावर मला गमत वाटली 
म्हणून विचारले, "स्वामी । माधवाने श्रीवल्लभभाच्या 

दिव्य मंगल स्वरूपाचे दर्शन घेतले आहे. आपण सदैव 
श्रीवल्लभ्ांवरोबर सू्ष्मरूपाने विचरण करता, मला मात्र 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 81 2 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्याचे नावच माहीत आहे, रूप माहीत नाही. मग ध्यान 
कसे करायचे ?"' त्यावर श्री पव्छनीस्वामी मदहास्य करित 
म्हणाले. "बाबा ! श्रीपादाची भक्ती असल्यास सगरेच 
सिध्द होईल. श्रीपादप्रभ सवात प्रथम आपल्या भक्ताचे 
कासवाच्या पिलाप्रमाणे पालन करतात. कासव आपल्या 
पिलापासून किती दूर असते तरी त्याच्या विचार 
तरगानेय त्या पिलाचे रक्षण होते. थोडी उन्नती 
्ाल्यावर माजराचे पिला प्रमाणे भक्ताचे पालन करतात 
जसे माजर त्याच्या पिलाला आपल्या तोंडात धरुन एका 
घरातून दुसव्या घरात घेऊन जाते. त्या किशोरासाठी 
जेथे सुरक्षीत स्थान वाटते तेथेच त्या पिलास ठेवते . 
त्यानंतर माकडाचे पिला प्रमाणे भक्ताचे पालन होते. 
अशा पालनात पिल्ल त्याच्या आहस अति प्रयत्नाने 
चिटकृन असते. अधिक उन्नती ज्ञाल्यावर आई मासोग्ी 
बरोबर अति स्वेच्छेने आनंदाने विहार करणाय्या बाल 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 82 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


माश्या सारखे भक्त श्रीगुरु समवेत असतात. तू ध्यानात 
बसल्यावर तेच दशेन देतील. आज 25-5-1336, शुक्रवार 
स्वं शुभयोग मिन असतेला योग. संपूर्ण असा 
महोत्तम दिवस आहे. श्रीवल्लभानी अतिमुख्य असा 
भविष्यनिणय करण्याचे ठरवते असुन, मला 
सूक्ष्मरूपात कुरवपुरास यावे असे सांगितले आहे. 
ध्यानस्थ असताना त्याची आजा कोणत्या क्षणी 
होते त्याच क्षणी मी कुरवपुरास जाणार. तेथे 
एखाटी महत्वाची घटना घडणार आहे. ती 
माञ््या डोव्छयाने पहाण्याची संधि श्रीदत्तप्रभुच्या 
कृपेनेच मिकेल" असे म्हणतच श्री पठ्नीस्वामी 
ध्यानस्थ जाले. मी आणि माधव सुध्दा 
ध्यानस्थ ज्मालो. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?2९€ # 83 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अशा प्रकारे ध्यानात दहा तासाचया वेक गेला. 
ध्यानानतर श्रीपव्छनीस्वामी अत्ययत उन्हासित 
दिसत होते. मी आणि माधवने श्री स्वामीना 
त्याच्या ध्यानानुभूतीबदल सांगा अशी प्राथना 
केली. त्यावर स्वामीनी हस्त मुखाने सागण्यास 
सूरुवात केली. 


<> 


शिवश्माची गाथा - श्रीपाद श्रीवल्लभाचे चितनाचे फठ 


ते म्हणाले, "या कलियुगातील लोकांचे किती महत्‌ 
भाग्य आहे. कुरवपुर गाव है फार लहान असले तरी 
स्वामीच्या महत्तेस जाणून वेदपंडित॒ सदब्राहमण 
शिवशमा, भायौ अबिके सह ॒कृरवपुरातच रहात होते. 
कुरवपुरातील एकलते एक असे हे ब्राहमण कुटुंब होते. ते 
द्वीप ओलांङ्न येऊन ब्राहमणोचित कार्यकमौने धनाजंन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 84 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करून रोज कुरवपुरास परत येत असत. ते फार मोठे 
विद्वान पंडीत होते. ते अनुष्ठानीरत, काश्यप 
गोत्रोत्पन्न, यजुर्वेदीय ब्राहमण होते. शिवशममास ज्ञालेली 
संताने थोडयाच कालावधीत दिवंगत होत असत. कसा 
बसा एक मुलगा वाचला. दुर्दैवाने तो मुलगा जड, 
मंदबुच्दिचा होता. निष््रयोजक संतान प्राप्तिमुके 
शिवशमौ दुःखी होते. एके दिवशी श्रीवल्लभाच्या समोर 
वेदपठ्न करून ते मौनपणे उभे राहिले. श्री स्वामीनी 
त्याचे मनोगत ओकखून मद हास्य करीत ते म्हणाले, 
"शिवशमौ । दुसरी सगन्ी चिता सोडून निरतर माञ्चैच 
ध्यान करणाव्याचा मी दास असतो. तुञ्जी इच्छा काय 
आहे ती सांग." त्यावर शिवशमौ म्हणाले, "स्वामी । 
माञ्ञा मुलगा माड्यापेक्षाही मोठा पडीत, वक्ता व्हावा 
अशी माञ्ञी इच्छा होती. परतु ती पूण॑पणे रसातव्छास 
गेली. माञ्ा मुलगा अत्यंत मंद बुध्दिचा आहे. सवं 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 85 ° 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


चराचरात, सगन्या घटाघटात व्यापून असणाय्या, 
सामर्थ्यवत असलेल्या आपणास त्याला पडित करणे, 
निष्ठावान करणे काहीच अवघड नाही. एवर्टदी मजवर 
कृपा करावी." 


त्यावर श्रीपाद म्हणाले "बाबा । कोणी कितीही मोठा 
असला तरी पूर्वजन्म कर्मफल अनिवाय असते. सगन्डी 
सृष्टी सुध्दा शासनाचे उल्लंघन न करता चालत आहे. 
स्त्रियाना पूजेचे फठ म्हणून नवरा मिक्तो. दानाच 
फलस्वरूप मुलेबाठे होतात. सर्वदा दान सत्पात्र करावे. 
दान घेणारे सत्पात्री नसतील तर किंवा दानास योग्य 
असे नसतील तर अनिष्टच संभवते. सदबुध्टी असलेल्या 
व्यक्तीस जेव घातल्यास त्याने केलेल्या पुण्यकायौबदल 
प्राप्त होणाव्या पुण्यातील थोडा भाग अन्नदात्यास 
मिक्तो. दर्बुध्टी असलेल्या माणसाला अन्न दिल्यास 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०2९6 # 86 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्याने केलेल्या पापकायौम्‌ठे मिव्ठालेल्या पापाचा थोडा 
भाग अन्नदात्यास मिक्तो. दान करताना माणसाने 
अहकार रहित होऊन दान करावे. तेव्हाच त्याचे चांगले 
फट मिक्ेल. पू्वजन्मीच्या कर्म फटानेच तुला 
मदब्ध्टीचा मुलगा जन्मता. तुम्ही दाम्पत्याने अल्पायुषी 
संतान नको पूणौयुषीच द्या असे मागणे केले होते. 
पू्णाीयुषी पुत्र दिला. त्याचे पूर्वं जन्मीचे पाप निवारण 
करून त्याला योग्य असा पडित करावयाचे म्हणजे 
कर्मसूत्राला अनुसरून त्‌ देहत्याग करण्यास सिध्द 
असलास तर मी त्याला योग्य असा पंडित करेन." 
त्यावर शिवशमौ म्हणावे, स्वामी । माड्ञा 
वृद्धावस्थेमध्ये प्रवेश ज्ञालेलाच आहे. मी माड जीवन 
त्यागण्यास सिध्द आहे. माज्ञा कुमार बृहस्पतीसारखा 
पंडित, वक्ता ज्ञाल्यावर मला दुसरे काय हवे ? संपूण 
चराचराला, घटाघटाला व्यापून रहाणारे सामर्थ्यवंत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 028९ # 87 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद प्रभ म्हणाले, "बरे ! तुञ्ञा लवकरच मृत्यू होईल. 
मरणानतर तर सुक्ष्म देहाने धीशीला नगारामध्ये 
(सध्याचे शिरडी) निंबवृक्षाच्या पायथ्यापाशी असलेल्या 
भूगृहात  थोडाकावक तपश्चर्येत रहाशील. त्यानंतर 
पुण्यभूमि असलेल्या महाराष्ट देशामध्ये जन्म घेशील. 
ह्या विषयी तू तुज्या बायकोला थोडे सुध्दा कट्टर देऊ 
नकोस." 


श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या भावीजन्माचा निश्चय 
(आविष्करण) 


लवकरच शिवशमौ मरण पावला. अंबिका तिच्या मुलासह 
भनिक्षाटन करून जगत होती. शेजार पाजारचे लोक हसत, 
टिगल उडवीत. त्यास अतच नसे. त्या मद्ब्राहममण 
मूलास अपमान असह्य होऊन तो आत्महत्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०2९6 # 88 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करण्यासाठी नदीकडे पवत स॒टला. त्याची माता स॒ध्दा 
असहायपणे आत्महत्या करण्यासाठी मृूलाच्या मागे 
पक्त सुटली. त्यांच्या पूरवपुण्याईच्या प्रभावाने वाटेत 
श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी सामोरे आले. त्या दोघानाही 
त्यानी आत्महत्येच्या प्रयत्नातून सोडविले. श्रीपाद 
श्रीवल्लभ स्वामीनी त्याच्या अपार करुणा कटाक्षाने त्या 
मूर्खं बालकाला महापंडित केले. अंबिकेने शेष जीवन शिव 
पूजेत घालवावे असा आदेश दिला. शनिप्रदोष व्रताचे 
महात्म्य सांगून प्रदोष समयास केलेल्या शिवपूजानाचे 
फठ्छ कसे मिक्ते ह्याची सविस्तर माहिती दिली. पुढील 
जन्मी अबिकेला "माङ््या सारखाच मुलगा होडल" असा 
वर दिला. परतु त्याच्या सम या तिन्ही लोकात कोणीही 
नसल्याने श्रीस्वामीनी पुढील जन्मात तिच्या पुत्र रूपात 
जन्म घेण्याचा निश्चय केला, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?2९€ # 89 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नृसिंहसरस्वति आणि स्वामी समर्थ याचा जन्मसंकल्प 


समस्त कल्याणकारी गुणनी युक्त अशा वासवांबिकेस 
श्रीपाद प्रभू म्हणाले "तुञ्चा संकल्प सिध्द होडल । मी 
आणखी 14 वर्षे म्हणजे या शरिराला 30 वषं येपर्यत 
श्रीपाद श्रीवल्लभ या रूपांतच राहून त्या नतर गुप्त 
होइन. त्यानतर सन्यास धमौच्या उध्टाराच्या निमित्ताने 
नृसिंहसरस्वती हया नावाने ओकखला जाईन. हया 
दुसय्या अवतारात 80 वर्षे राहीन, या अवतार 
समाप्तीनंतर कर्दद्ी वनात 300 वर्ष तपोनिष्ठेत राहून 
प्रजापुरात (अक्कलकोट) स्वामी समथ या नावाने 
अवतार धारण करीन. अवधूत अवस्थेत सिध्टपृरुषाच्या 
रूपाने, अपरिमित अशा दिव्यकातीने, अगाध लीला 
दाखवीन. साव्या जगाला धर्म क्मौला अनूसरून, त्या 
विषयी आसक्तीरहित करीन." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 02९6 # 90 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पठनीस्वामी पुढे म्हणाले जशी-जशी युगे बदलतील तशी. 
तशी मानवाची शक्ती कमी होत जाइल. त्यासाठी 
परतत्त्व ऋषिश्वराच्या इच्छेनूसार खालच्या स्थावर 
उतरून येडल. शरिरधारी प्रभूचा अवतार म्हणजे संपूरण 
अनुग्रहाचे सूचकच होय. अशा रीतीने प्रभूतत्त्व खालच्या 
पातठीवर उतरण्याने थोढया श्रमाने मानवास उत्तम फल्छ 
प्राप्त होडल. म्हणूनच कलियुगातील मानव धन्यआहेत. 
केवक्छ स्मरण मात्र दत्तप्रभूचा अनुग्रह प्राप्त होडल. 
मानवाचये पतन होण्यास जेवदटे मार्ग आहेत, श्रीचरणाचा 
अनुग्रह प्राप्त होण्यास त्याहीपेक्षा असंख्य माम आहेत. 
हेच परम सत्य आहे. स्मरण, अचन केल्यामुठे श्रीपाद 
श्रीवल्लभ प्रभूशी अनुसंधान घडते. यामुके साधकाचे 
पापकर्म, दोष, विषयवासना, संस्कार श्रीपाद 
श्रीवल्लभाच्या चैतन्यात प्रवेश करतात. त्यांच्याकङ्न 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 91 0 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


भक्ताना श्रेयस्कर शुभस्पदनाचा लाभ होतो. श्रीपाद प्रभू 
साधकांच्या चैतन्यात प्रवेश ज्ञालेल्या पाप समुदायाचे 
पवित्र॒ नदीच्या स्नानानेच निर्मूलन करतात. तसे न 
केल्यास त्याच्या योगाग्नीनेच त्या पापाना जाट्न भस्म 
करतात. ते स्वतः तप करून त्या तपाचे फठ त्याच्या 
भक्ताना देतात. कमसूत्राचे अतिक्रमण न करता भक्ताचे 
रक्षण करतात. त्याना आवश्यक वाटल्यास कितीही 
जडस्वरूपी कर्मफलाचे शोषण करून आपल्या भक्ताना 
विमृक्तीचा प्रसाद देतात. क्षणोक्षणी त्याच्या कर्मीचा 
ध्वस करतात. म्हणनच, त्याच्या भक्ताची , त्याच्या न 
कठनच कर्मबधनातून सुटका होते. मुक्ती मिक्त. या 
पठ्नीस्वामीच्या वक्तव्यानतर सुध्दा माङ््या मनातील 
प्रश्न मिटला नव्हता. मी त्याना अजून एक प्रश्न 
विचारण्याचे साहस केले. "स्वामी । साडेसातीच्या 
त्रासातून शंकराची सुध्दा सुटका ज्ञाली नाही असे एेकते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 92 0 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होते. ग्रहासंबंधी त्रासातून श्रीगुरु सार्वभौम कशा प्रकारे 
सुटका करतात, हयाबदल माहिती द्यावी अशी प्रार्थना." 
या वर पव्छनीस्वामी म्हणाले. 


"बाबा । शकरा । खगोलातील ग्रहाना जीवाशी मित्रत्व 
किवा शत्रूत्व असे नसतेच. मानव जन्माच्या वेवी 
त्याच्या प्रारब्ध कमला अन्‌सरुन ग्रह महर्दशेने जन्म 
घेतो, त्या ग्रहाना अनूसरुन शभाशभ फठ्छ त्याला मिठकत 
असते. ग्रहाच्यामुठे येणारे सूष्ष्मकिरण अशुभ फक देणारे 
असल्यास, त्यांच्या दोष निवारणासाटी मंत्र, तत्र, यंत्राने 
काही फठ न दिसल्यास, जप, तप होमाचा आश्रय 
घ्यावा. या उपायाने सुध्दा उपशमन न इ्ाल्यास श्रीगुरु 
पादुकाना शरण जावे. श्रीचरण सर्वेशक्ती संपन्न 
असतात. शक्तीमध्ये चांगल्या आणि वाइट शक्ती 
असतात. त्या त्या शक्तीकङ्न निघालेली स्पदने शुभ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपटये ॥ 0०2९6 # 93 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अशुभ घटना घडवून आणतात. प्रत्येक ग्रहास मानव 
शरिरातील थोडया विशेष भागावर अधिपत्य असते. 
ग्रहबाधा असल्यास मानवाच्या शरिरातील कोणत्या 
भागावर त्या त्या ग्रहाचे अधिपत्य असते, तेच पिदित 
होतात. विश्वचैतन्यापासून प्रवाहित सूक्ष्म स्पटना मुकेच 
इष्ट अनिष्ट फठ्राची सिध्टी होते. स्पदनामुके आकषण 
किवा, विकर्षण होते. सज्जनाचा सहवास असणाय्या 
व्यक्तीस दुर्जन सहवास घडल्यास अकारण कलह, 
बधुवियोग, कुटूबातील सदस्यांशी वाद-विवाद होतात. हे 
सारे आकर्षण शक्ती कमी ज्ञाल्याने मिक्छणारे अनिष्ट 
फठ्छ आहे. विश्वशक्तीकङ्न स्पंदनाची निरंतर उत्पत्ति 
होत असते. ते थोढडया कालावधीपर्यत त्या माणसावर 
प्रभाव पाडण्याचे कार्य करतात. काठ हा शक्ती-स्वरूप 
आहे. थोडया कालातराने ती स्पटने त्या माणसास सोड्न 
विधीरीत्या प्रभावित होणाय्या माणसाच्या शरीरात प्रवेश 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 94 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करतात. कालचक्राला अनुसरून त्याचे फठ मिक्त 
असते. मानवाची दैवभक्ती जागृत होऊन जप, तप 
केल्यास ग्रहाची तीव्रता थोडया प्रमाणात कमी होते. 
महात्मे लोक विश्वकल्याणाची इच्छा करून 
विविध प्रकारचे यज्ञ॒ करीत असतात. त्याच्या 
तपाचे फक सुध्दा दान करीत असतात. ह्या 
प्रक्रियेने विश्वात उद्धवतेली अनिष्टकारक अशी 
स्पदने एका माणसानतर दुसव्या माणसाला कष्ट 
न देता ती जेथून उद्रवली तेथेच परत जातात. 
म्हणजे मू बिंटुस्थानात जातात. हयाला 
तिरोधान म्हणतात. थोडे पुण्यकाय॑ केल्याबद्यल 
विशेष शुभ फक मिकाल्यास त्यास अनुग्रह असे 
म्हणतात. स्वामी पुढे म्हणाले "बाबा! क्रियायोग 
सिध्दाताप्रकारे सृष्टी, स्थिती, लय या तिरोधान 
अनुग्रहाना मी स्पष्ट केले. तू ध्यानात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 95 0 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असताना पाहितेल्या यवन भासणाव्या साधूमध्ये 
भविष्यात श्रीपाद श्रीवल्लभभाची शक्ति विशेषरीत्या 
प्रवाहित होडल. निंबवृक्षाच्या जवक् असलेल्या, 
भूगृहातील चार नदादिपांना तू पाहू शकलास 
हौ असाधारण किमया आहे. श्रीपाद श्रीवल्लभानी 
कोणत्यातरी महान उद्ेशाच्या दष्टीनेच तुला 
असा अनुभव दिला. त्याची आंतरिक कल्पना 
केवठ त्यानाच माहीत आहे. त्याच्या लीला फार 
अगम्य असतात. गुढा्थ प्रयोजक असतात 
त्याच्या व्यतिरिक्त दुसव्याना त्याचा मतिताथं 
जाणता येत नाही. त्यात सुध्दा देवरहस्ये अस्‌ 
शकतात. त्यांच्या अनुमतिनेच मी तुला त्याचे 
विवरण करु शकलो. समस्त सृष्टी त्याच्या 
नजरेखालीच असते. त्याचे तेच प्रमाण आहेत. 
त्याच्यात तेच श्रेष्ठ आहेत. विश्वनियंता सुध्दा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?2९€ # 96 ग 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तेच आहेत, योगसिध्ट आहेत, अमेय आहेत. ते 
परिणामाना, मोजमापाना, परिमितीला साध्य 
होणारे विषयच नाहीत." 


श्री पट्छनीस्वामीच्या या वर्णनाने माञ्च मन आनदाने 
बहरून गेले. मी उडुपी क्षत्राहून निघालो. कुरवरपुरास 
जाताना मध्येच कितीतरी चित्र-विचित्र अशा घटना घडत 
चालल्या होत्या. या सर्वं ग्रथस्थ करण्यासाठी श्रीगृरु 
सार्वभौमाची अनुमति घ्यावी या विचाराने श्रीपाद 
श्रीवल्लभाच्या दशनोत्तर त्याच्याशी विचार विनिमय 
करण्याचे ठरविले . 


श्री पटठूनीस्वामीनी माङ््या मनातील भावाला लीलेनेच 
समज्‌न घेतले ते म्हणाले "तूया मनातील भाव मला 
अवगत ज्ञात्रेला आहे. भविष्यात भक्ताच्या हितासाठी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदये ॥ 728६९ # 97 0 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीप्रभूच्या चरित्राय लिखाण करण्याचे त्‌ ठरवत्रे आहेस 
ते जरूर तङ्ञ्या प्रयत्नाना आशिर्वाद देतील."' त्यानंतर श्री 
पठनीस्वामी माधवास त्याच्या ध्यानानृभरवाविषयी साग 
असे म्हणाले. माधवाने आपते अनुभव सागण्यास 
सुरूवात केली. 


प्रमाणात कमी होते. महात्मे लोक विश्वकल्याणाची 
इच्छा करून विविध प्रकारचे यज्ञ॒ करीत असतात. 
त्याच्या तपाचे फठ सध्दा दान करीत असतात. हया 
प्रक्रियेने विश्वात उद्भवलेली अनिष्टकारक अशी स्पदटने 
एका माणसानंतर दुसन्या माणसाला कष्ट न देता ती 
जेथून उद्रवली तेथच परत जातात. म्हणजे मूढ 
बिदुस्थानात जातात. हयाला तिरोधान म्हणतात. थोड़े 
पुण्यकार्य केल्याबद्ल विशेष शुभ फठछ मिव्ठाल्यास त्यास 
अनुग्रह असे म्हणतात. स्वामी पुढे म्हणाले "बाबा! 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०2९6 # 98 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


क्रियायोग सिध्दाताप्रकारे सृष्टी , स्थिती, लय या 
तिरोधान अनुग्रहाना मी स्पष्ट केले. तू ध्यानात 
असताना पाहितेल्या यवन भासणाय्या साधूमध्ये 
भविष्यात श्रीपाद श्रीवल्लभाची शक्ति विशेषरीत्या 
प्रवाहित होडल. निबवक्षाच्या जवक्छ असलेल्या, भगृहातील 
चार नंदादिपाना तू पाहू शकलास हौ असाधारण किमया 
आहे. श्रीपाद श्रीवल्लभानी कोणत्यातरी महान उदेशाच्या 
टृष्टीनेच तूला असा अनृभरव दिला. त्यांची आंतरिक 
कल्पना केवव्छ त्यानाच माहीत आहे. त्याच्या लीला फार 
अगम्य असतात. गुढाथ प्रयोजक असतात. त्याच्या 
व्यतिरिक्त दुसन्याना त्याचा मतितार्थ जाणता येत नाही. 
त्यात सुध्दा देवरहस्ये अस्‌ शकतात. त्याच्या 
अन्‌मतिनेच मी तूला त्याचे विवरण करु शकलो. समस्त 
सष्टी त्याच्या नजरेखालीच असते. त्याचे तेच प्रमाण 
आहेत. त्याच्यात तेच श्रेष्ठ आहेत. विश्वनियता सध्दा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 02९6 # 99 1106 © ॥110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तेच आहेत, योगसिध्टद आहेत, अमेय आहेत. ते 
परिणामाना, मोजमापाना, परिमितीला साध्य होणारे 
विषयच नाहीत." 


श्री पट्छनीस्वामीच्या या वर्णनाने माञ्च मन आनदाने 
बहरून गेले. मी उडुपी क्षत्राहून निघालो. कुरवरपुरास 
जाताना मध्येच कितीतरी चित्र-विचित्र अशा घटना घडत 
चालल्या होत्या. या सर्वं ग्रथस्थ करण्यासाठी श्रीगृरु 
सार्वभौमाची अन्‌मति घ्यावी या विचाराने श्रीपाद 
श्रीवल्लभाच्या दशनोत्तर त्याच्याशी विचार विनिमय 
करण्याचे ठरविले . 


श्री पटठूनीस्वामीनी माङ््या मनातील भावाला लीलेनेच 
समज्‌न घेतले ते म्हणाले "तूया मनातील भाव मला 
अवगत ज्ञात्रेला आहे. भविष्यात भक्ताच्या हितासाठी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 100 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीप्रभूच्या चरित्राय लिखाण करण्याचे त्‌ ठरवत्रे आहेस 
ते जरूर तङ्ञ्या प्रयत्नाना आशिर्वाद देतील."' त्यानंतर श्री 
पठनीस्वामी माधवास त्याच्या ध्यानानृभरवाविषयी साग 
असे म्हणाले. माधवाने आपते अनुभव सागण्यास 
सुरूवात केली. 


श्रीपाद श्रीवल्नभाचे जन्मस्थानी, श्रीच्या पादुका, श्रीपाद 
श्रीवल्लभ, श्रीदत्तात्रेय आणि श्री नृसिहसरस्वती याच्या 
मूर्तिची प्रतिष्ठापना 


श्री पठ्नीस्वामी म्हणाले, "बाबा ! शंकरा, तू दशन 
घेततेले श्रीवल्लभभाचे मातागृह तुङ्यातील सर्वेशक्तीना 
आकर्षित केलेले स्थठ श्रीपाद श्रीवल्लभाचे जन्मस्थान 
आहे. तेथे असलेल्या पादुकांच्या खाली पाताव्छात अनेक 
सहस्त्र वर्षौपासून तपात॒ बसतेले ऋषी आहेत. तू 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 101 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पाहिलेल्या श्रीवल्लभाच्या जन्मस्थानातच केवव्छ श्रीच्या 
पादुकाची प्रतिष्ठापना केली जाइल. पादुकांच्या 
प्रतिष्ठापणे नतर काही वषौनी अति प्रयत्नाने श्रीपाद 
श्रीवल्लभाचे चरि त्रामृत प्रकाशित होईल. तू बसून ध्यान 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 102 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद॒ये ॥ 
अध्याय -5 


शकर भडाचे तिरुपतीला पोहोचणे 
काणिपाकात तिरुमलदासाची भेट 


श्रीपादाच्या अनुग्रहाने शकर भदाची शनिपीडा निवारण 


मी माङ््या प्रवासात परम पवित्र तिरुपती महाक्षेत्रास 
आलो. माङ्या मनात केव्हाही न अनुभवलेल्या शांतीचा 
अनुभव आला. तिरुपती महाक्षेत्रातील पुष्करणीचे स्नान 
करून श्री वैकटेश्वराचे दशन घेतले. मदिराच्या 
अगणातच ध्यानस्थ ज्ञालो. ध्यानात श्री वैकटेश्वराना 
स्त्रीमूर्तिरूपात पहिले. बातत्रिपुरसुंटरी या रूपात पाहिलेली 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 103 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मूर्तिं थोडया क्षणा तच परमेश्वराच्या रूपात बदलली 
आणि थोडया वेक्ठाने महाविष्णुच्या रुपात बदलनी. 
ध्यानात असतानाच काही वेक्ाने ती मूर्ती चौदा वर्षीचे 
वय असलेल्या अतिसृदर काया धारण केलेल्या 
बालयतीच्या रूपात प्रकट जाली. त्या बाल यतीची दृष्टी 
अमतमय असल्याचे जाणवलतरे. नेत्रदवयात्‌न हजारो 
मातेच्या वाच्छल्यानुरागाची जणु वषौीच होत होती 
एवठयातच त्या बालयतीजवक्छ काव्छया रगाचा एक कुरूप 
माण्स पोहोचला. तो त्या बालयतीस म्हणाला, "श्रीपाद 
श्रीवल्लभ प्रभ । आपण साय्या जगाचे नियंत्रण करणारे 
आहात. तुमचा भक्त असवेल्या शकर भटराला आजपासून 
साडसातीचा प्रारभ होत आहे. या विश्वात अनेक प्रकारचे 
कष्ट आहेत ते मी त्याच्या अनभरवास आणीन. प्रभच्या 
आजेसाठी येथे उभा आहे." करुणासागर प्रभ म्हणाले, 
"अरे शनेश्चरा । तू कर्मकारक आहेस. जीवांना 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 104 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 

कमफविताचे अनुभव करवून त्याना कमविमुत्तच्‌ 
करतोस. त्‌ तुङ्ग्या धममीला अनुसरून कतव्य कर. 
आश्रित जनाचे रक्षण करणे ही माञ्ी प्रतिज्ञा आहे, 
म्हणून शंकर भटाला मी तुङ््या पासून इ्ातेल्या 
कष्टकाढात सहास्य करुन कशी सुटका कर्न देतो ते त्‌ 
बघ." श्रीपाद महाराज आणि शनैश्चराचे असे संभाषण 
ञ्ञाल्यावर दोघेही माङ््या ध्यानातून निघून गेले. परंतु 
नतर भगवन्मूर्तिचे ध्यान करणे कठीण इ्ाले. माङ्या 
कष्टकाक्ाची सुरूवात इाली. श्रीपादाकड्न माञ्जी 
कष्टातून सुटका होडल याचा दृढ विश्वास होता. मी 
तिरुमलाहुन तिरुपतीला आलो. 


तिरुपतीच्या रस्त्यावर मनाला वाटेल तसे चाललो होतो 
मन चंचल होते. एक न्हावी मला बल््जबरीने थांबऊन 
म्हणाला, "त्‌ वीस वषीपूर्वीं घरातून पटल गेलेला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 105 2 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सुब्बय्या आहेस ना ? तुडे आडइबाप काठकजी करीत 
आहेत. तञ्जी भाया रजस्वला ज्ालेली आहे. ती वयात 
आली आहे. त्‌ तिच्या बरोबर ससार कर. मूलाबाकासहित 
सूखी रहा. तेव्हाच मी म्हणालो, "अहो, मी शकरभट 
नावाचा कन्नड देशात राहणारा ब्राहमण. वाटसरू आहे 
आणि पुण्यक्षेत्र सचार करीत येत आहे. मी दत्तभक्त 
आहे. श्री दत्तप्रभ्‌ श्रीपाद श्रीवल्लभ या नामरूपाने 
अवतरले आहेत, असे एकन कुरूगडइ्डीला प्रयाण 
आरभते आहे. परम पवित्र गायत्रीची शपथ 
घेऊन सागतो, मी ब्रह्मचारी आहे. मी तुम्ही 
म्हणता तो सुबय्या न्हावी नाही." 


परतु माञ्ञा आवाज एेकणारे कोणी नव्हते. तेथे पुष्कठ 
लोक जमा ज्ञाले होते. प्रत्येकजण कोणत्या न कोणत्या 
रीतिने माञ्जी निदाच करीत होता. मला सुब्बय्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 106 ग 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नावाच्या माणसाच्या घरी नेण्यात आले. सुब्बय्याचे आङ 
वढील मलाच त्याचा मुलगा समजून अनेक प्रकारे माञ्जी 
समजूत घालीत म्हणावे, या पुढे आम्हाला सोडन जाऊ 
नकोस. रजस्वला स्त्रीला सोङ्न जाणे हा महाअपराध 
आहे. त्यातील एक माणूस म्हणाला, "'सुब्बय्या दाढी 
आणि निशानी ज्ञाकला गेला आहे. याचे क्षौरकर्म 
केल्यास पूर्वीची कटा येईल." मी सुब्बय्या नाही असे 
अनेकदा सांगितले परंतु माञ्च एेकणारे कोणीच नव्हते. 
बक्जबरीने माञ्ञे क्षौर कर्म करण्यात आले. गुक्गुीत 
गुड्‌ केला. दाढी, मिशा पण काढून टाकल्या. माङ््या 
गक्यातील पवित्र॒ यज्ोपवित सुध्दा काढून टाकते, 
माङ्यासाठी त्याच्या माहितीतल्या एका भूत वैद्याला 
बोलावण्यात आले. त्याने चित्रविचित्र अशी वेशभूषा केली 
होती. त्याच्या भयकर टष्टीनेच माङ््या हृदयात कापरे 
भरले. मला बाधून चाकूने माङ््या ठोक्यावर वार केला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 107 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


गेला. त्यावर तिबाचा रस आणि विविधप्रकारचे रस 
ओतवे गेवे. मला तो त्रास सहन होत नव्हता. हा सगला 
छढ्छ ज्ाल्यावर सुब्बय्याला ब्राहमण भूताने पछाडते आहे, 
म्हणूनच हा जानवे घालून मत्र बरतो असा निणय 
घेण्यात आला. तिरुपतीत असतेले ब्राहमण सुध्दा 
स्तब्धच जाले होते. हया नगरात आवेला वाटसरू 
सुब्बय्याच आहे, त्याला एका ब्रह्मराक्षसाने बाधते आहे 
असेच ते समजले. मला त्या गावातील मोठ्या श्रेष्ठ 
ब्राहमणांकडे नेते गेले. मी कन्नड देशीय स्मार्त ब्राहमण 
आहे, भारद्वाज गोत्राचा आहे. नमक चमक मला येते, 
सध्या वदन पण करतो असे माङ््या सागण्यावर त्याचा 
विश्वासच नव्हता. सुब्बय्यास एका कन्नड ब्राहमण 
भूताने ज्जपाटलते आहे, त्यासाठी योग्य चिकित्सा करून 
परत पूर्वीसारखे करावे. असे त्या श्रेष्ठ ब्राहमणानी 
सागीतले. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 108 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


घावाने ज्ञालेल्या त्रासाने मी चक्राञ्न गेलो. माद्य रुटन 
केवठ अरण्यरुदनासारखेच ज्ञाते. शुध्दीवर आलो तेव्हा 
माङ््या समोर माङ््या सारखाच काठके तेज असलेला एक 
विकृत आकाराचा माणूस बसलेला आहे असे वाटते. तो 
माङ््याशी काही न बोलता माङ््यामध्ये समाञऊन गेला 
माङ््याशी तदाकार इ्याला. साडेसातीच्या प्रभावाने 
साडेसात वषं॑माञ्ञा कष्टकाठ आहे. याची कल्पना मला 
आली. श्रीपाद श्रीवल्लभच या कणष्टाच्या काव्ठात माञ्धे 
रक्षण करतील असा मला टट विश्वास होता. तेवटया 
तापात सुध्दा मी मनात श्रीपाद श्रीवल्लभांचे नामस्मरण 
करीत होतो. श्रीचरणांचे नामस्मरण केल्याबरोबर माञ्ञा 
त्रास कमी होण्यास सुरुवात इाली. भूतवेद्य मात्र 
कोबडया, बकन्याची बन्ठी देत, चित्रविचित्र पूजा करीत 
होता. मला मात्र पथ्याचा आहार दिला होता. सुब्बय्याला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 109 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ब्राह्मण भूताने बाधते आहे, त्यामुढे त्याला शाकाहारच 
दिला पाहिजे असे मात्रिकाने सागितले. श्रीपादाच्या 
अनुग्रहानेच मला शाकाहार दिला गेला, याचे मनाला बरे 
वाटले. तीन दिवस मी तीव्र नरक यातना भोगल्या. त्या 
संकटात सुध्दा मी श्रीचरणाचे स्मरण न चुकविल्यामुठे 
चौथ्या दिवसापासून संकटे येणे बंद ्ञाले. ते लोक 
माङ््या शरिरावर चित्रविचित्र असे प्रयोग करीत होते 
मात्रिक मधून मधून चाबकाने मारत होता. "श्रीवल्लभा 
शरणं शरणं" अशी दीनतेने हाक मारीत मी रढत होतो. 
श्रीदत्ताची अनन्य भक्तीने सेवा करणाय्याला ही अशी 
नरकबाधा कशी असते, याचे मला आश्चर्यं वाटत होते. 
तेवटयातच विचित्र घडले. माङ््या शरिरावर चाबकाचा 
मार बसला परतु मला किचित सुध्दा त्रास ज्ञाला नाही. 
तेव्हा मात्रिकच रड़ लागला. तो मला मारत होता, पण 
त्याच्या माराचा त्रास त्यालाच होत होता. हि कसे घडते हे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 110 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्याला समजत नव्हते. तो माङ््याकडे वेडसर नजरेने 
पाहात होता. मी मात्र ही श्रीचीच लीला आहे असे 
समजून हसलो. मी पथ्याचेच जेवण जेवत होतो परतु ते 
सुध्दा मला मधुर वाटत होते. मी पोटभर जेवण्यास 
सुरुवात केली. जेवण श्रीपादाच्या अनुग्रहाचा प्रसाद 
समजून जेवत होतो. तो मात्रिक मात्र त्याच्या आवडीचे 
कोंबडया बकव्या खात असला तरी त्याला ते विषासाखेच 
भासत होते. त्याची तव्येत पण क्षीण होत होती. तो 
मला त्रास देण्याचे सोडून केवक्छ मत्र, पूजा वगैरे करून 
वेक घालवीत होता. माञ्ञा इलाज सुरू ज्ञाल्यापासून 
पाचव्या दिवशी त्याचे घर जद््न गेले. त्या घरात अग्नी 
नव्हताच, तरीसुध्टा सगल्छयांच्या देखतच अग्नी प्रकट 
दाला आणि क्षणातच सगठे राख ज्ञाले. सहाव्या दिवशी 
तो खिन्नतेने सुब्बस्याच्या घरी येऊन म्हणाला, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 111 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


"सुब्बय्याला लागलरेले ब्राहमण भूत मात्रिक होते. त्याने 
माङ््या घराला मात्रिक प्रयोगाने दग्ध केले." 


वेताठ वगैरे अनेक क्षुद्रशक्तीना प्रसन्न करण्यास, अनेक 
प्रकारच्या पूजा कराव्या लागतील, त्यासाटी अधिक 
धनराशी लागेल असे त्याने सूचित केले. मत्रातत्राचा 
काहीच उपयोग नव्हता. मात्रिक धनाच्या आशेने असे 
वागत होता हे मला माहित होते. विधिचे विधान मानन 
मान खाली घालून, सूब्बय्याच्या पत्नीला माञ्जीच पत्नी 
म्हणून स्वीकार करण्याची वेक आल्यास त्याच्यापेक्षा 
अधिक लाजिरवाणी परिस्थिती काय असणार ? त्यापेक्षा 
मोठा विश्वासघात कोणता अस्‌ शकतो. याची मला खत 
वाटली. विधी माड््या जीवनाशी एवठया क्रूरतेने का 
खेव्छत॒ आहे समजत नव्हते, उल्रगड़त नव्हते. मादे 
काठीज कापत असल्याचा अनुभव येत होता. मी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 112 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सूब्बय्याच्या आई-बापाना म्हणालो, "माद्य माय बाप 
त॒मच्या स्व स्थावर सपत्तिची विक्री करून या 
मात्रिकाच्या मायाजाकात पङ्‌ नका. माञ्ञी तब्बेत 
चांगलीच आहे. मी तुम्हाला आडइ-बापासारखेच मानतो." 
तेवटयावरच मला मात्रिकाकड्न मुक्ती मिदाली. 
सुब्बयाचे आडइ-वढील अत्यानदीत ज्ञाले. त्याच्या 
डोक्यातील आनंद पाहून माञ्च डोके पण ओले इले. 
परस्त्री मातेसमान असते म्हणून येणाव्या संकटातून 
माङ्ञी रक्षा करावी. धर्म अष्ट होऊ देऊ नये, अशी अत्यत 
टीनपणे मनातल्या मनातच श्रीपादाची प्रार्थना करीत 
होतो. 


माञ्ञा इलाज सुरु ्ाल्यावर आठ्व्या दिवशी माञ्जी सेवा 
करणाय्या सूब्बस्याच्या पत्नीला बघून म्हणालो. "माया 
बाबतीत तू काय समजतेस ? मी खरा खरा सुब्बय्याच 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 113 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आहे यावर तुञ्चा विश्वास आहे का ?" त्यावर ती 
म्हणाली. "मी दोन वर्षीची असताना माञ्च लग्न इ्ञाते. 
आता माद्य वय 22 वर्षं आहे. आपण मादे पती आहात 
का नाही ते त्या परमेश्वरालाच माहीत, दुसव्या 
कोणालाहि माहित नाही. नूतन यौवनात पदापण केलेल्या 
पत्नीस पाहून पुरूष स्थिर राहू शकत नाही. आपण 
इतका त्रास सहन करीत असताना सुध्दा मला पत्नी या 
नात्याने स्विकारले नाही. स्पशं केला नाही, हे सगके 
उत्तम संस्कार असणाव्यालाच शक्य आहे. तुमच्या 
विषयी मला कसलीच भावना नाही. मी कुकाचराला 
अनुसरून धमानेच जीवन कठायचे ठरवल्रे आहे. आपण 
माञ्च पति असल्यास या चरण दासीला सौङ्न जाऊ नये. 
माज्ञा नवरा पटछून जाऊन 20 वर्षे ज्ञाली. माञ्ञा विवाह 
बालपणातच ज्ञाला तो मला नकठकतच. या कारणास्तव 
तुम्हो मला आपली पत्नी म्हणून स्वीकार करू शकता, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 114 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मी तुमच्या मार्गदशनाखालीच राहीन. तुम्ही नेहमी 
स्मरण करता ते श्रीपाद श्रीवल्लभाचे स्मरण करीन. त्या 
सदगुरुच्या चरणी ह्या जटिल समस्येचे 
धर्मसम्मतिपूर्वक निवारण करावे अशी मी प्राथना 
करीन." 


तिचे वक्तव्य मला युक्ति संगत असल्यासारखे वाटले. 
मी म्हणालो, श्रीपाद श्रीवल्लभ साक्षात दत्तप्रभूच 
आहेत. या कलियुगात त्यानी अवतार घेतला आहे. 
प्रस्तुत ते कुरवपुरातच आहेत. आपल्या भक्तीभावास 
अनुसस्न त्याचे वतन असते. श्रीपाद श्रीवल्लभाना 
सदगुरु या रूपाने स्मरण केल्यास सद्गुरुसारखेच 
अनुभव येतात. परमात्मा या रूपाने स्मरण केल्यास, 
तेच परमात्मा आहेत असे सिध्द करतात. तू सुध्दा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 115 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद श्रीवल्लभाचे नामस्मरण कर. अचूक कर्तव्याचा 
बोध होडल. सगव्छयाना आनंदमय परिणाम लाभतील." 


त्या दिवशी वाडयात भविष्य सागणारा एक माला जगम 
आला. जगमाच्या वेशात असलेल्या त्या माणसाकडे 
ताडपत्री ग्रंथ होते. आमच्या वाडयातील सर्वजणाना 
थोडयाच कालावधीत तो फार आदरणीय ज्ञाला. त्याला 
भेटलेल्या सर्व भाविकाना तो भूत भविष्याची माहिती 
अत्यत अद्भत प्रकारे सागत असे. त्याच्याजवठचे ताडपत्र 
ग्रथ हे नाडी ग्रंथ असून, त्याला रमलशास्त्र असे नाव 
होते. त्यातील विषय अचूक असून त्यात सांगिततेल्या 
घटना बरोबर घडतात असे तो सागत असे. सूब्बय्याच्या 
जनकाच्या समजूतीसाठी तो आमच्या घरीसृध्टा आला 
माङ््या हातात थोडया कवडया देऊन त्या खाली 
टाकण्यास सागितल्या, त्यानंतर गणित घालुन त्याच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 116 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ताडपव्राच्या ग्रथात्‌न एक पत्र काठन त्याने वाचण्यास 
सुरुवात केली. "प्रश्न केलेला माणूस शकरभट नावाचा 
कन्नड ब्राहमण आहे. टदत्तावतारी श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या 
चरित्राचे विखाण हाच करेल. पर्वजन्मी हा आणि याचा 
एक मित्र कदुकूर हया शहराच्या थोडयाच दूर असलेल्या 
मोगलीचलौ ह्या ग्रामात जन्मते. जुगार खेक्ण्यात 
त्याची विशेष आसक्ती होती. त्या ग्रामात एक प्रसिध्द 
स्वयंभू दत्ताचे देऊक होते. हा श्री दत्त देवालयाच्या 
अ्चकाच्या भावाच्या स्ूपात जन्मास आला. मोठ्या 
भावाच्या अनूपस्थितीत पूजा वगैरे हाच करीत असे 
दत्त देवालयाच्या प्रागणात हा आणि याचा मित्र दोघेही 
जगार खेकण्यात मग्न असत. हा किती अनाचार आहे 
याची त्याना खत नव्हती त्याच्या मित्राबरोबर एके 
दिवशी खेकताना त्याने विचित्र अशी अट ठेवली . त्याचा 
मित्र॒ जिंकल्यास हयाने खेकात हरलेली रक्कम द्यावी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 117 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आणि हा जिकला तर त्याच्या मित्राने आपल्या पत्नीस 
ह्याला द्यावे असे ठरते . या कराराला साक्ष म्हणजे हे 
दत्तप्रभूच आहेत असे मानून प्रमाण करुन जुगार 
खेकण्यास सुरुवात केली. " 


आपल्या समक्ष अत्यंत वाईट खे चालू असलेला 
दत्तप्रभू बघतच होते. खे्ामध्ये शंकरभटू विजयी ज्ञाला, 
शकराच्या मित्राने त्याच्या पत्नीस त्याला देण्याचे 
नाकारले. भांडण मोठ्या माणसापर्यत गेले. कुद्छातील 
सुज लोक एकत्रित जमले. पवित्र अशा दत्तप्रभूसमोर 
एवढे मोठे दुष्कृत्य घडले, ही अत्यंत खेदपूर्ण घटना 
होती. परस्त्रीचा मोह करुूनन तिला वक्रमागाने प्राप्त 
करुन घेण्याची इच्छा दशविल्या बहल शकर याच्या 
ढोक्यावर गरम गरम तेल घालवे. तसेच खेकामधे 
आपल्या पत्नीस पणाला लावलेल्या ह्याच्या मित्राला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 118 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नपुसकपणा येण्यासारखे अगक्तेदन करावे. असे केल्यावर 
त्या दोघाना ग्रामातून बहिष्कृत करावे असा न्याय 
सूज्ानी दिला. त्याच्या न्यायाची अमलबजावणी करण्यात 
आली. शकरभटराने त्याच्या पूर्वजन्मी थोडाकाठ दत्त 
सेवा केल्यामुठे हया जन्मी देवभक्त असलेला जन्म 
प्राप्त याला. त्याचा मित्र सब्बय्या या नावाने क्षौर कर्म 
करणाय्याच्या घरी परमपवित्र अशा तिरुपती क्षेत्रात 
जन्मला. त्याचे मन चचल ्ाल्यामुढे वेडा होऊन लग्न 
्ाल्यानतर पवन गेला. भोठकसर असतेली सब्बय्याची 
पत्नी निदेषि आहे. तिच्या पातित्रत्याच्या प्रभावाने 
सूब्बय्याच्या मनाची चचलता कमी होऊन हि रमत शास्त्र 
एेकल्याच्या दुसय्या दिवशी सुब्बय्या परत येडंल. त्या 
दिवशी शकरभटाची सूटका होईल. शकरभटाला असलेली 
साडेसाती श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या अनृग्रहाने साडेसात 
दिवसातच निघून जाईल. भगवंताला साक्ष ठेऊन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 119 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अनूचित संकल्प केल्यास अथवा, अधर्म केल्यास 
टत्तप्रभूच्याकड्न कठीनातील कठीण शिक्षेस पात्र होतात 
सुब्बयाच्या मन चचलतेच्या परिहारास्तव शंकरभटराच्या 
पुण्यातील थोडा भाग खच इ्ाल्याचे चित्रगुप्ताने विहिते 
आहे. कमौचा प्रभाव अत्यंत सुक्ष्म रीतिने काम करीत 
असतो, हया सत्याची जाणिव होऊन जीवाने सदैव 
सत्कर्मच करावे. दुष्कर्म कधीहि करू नये. श्रीपाद 
श्रीवल्लभाच्या जन्म पत्रिकेप्रमाणे त्याच्या अवतार 
समाप्ती नंतर थोडया शतकानी त्रिपुर देशातील 
अक्षयकुमार या नावाच्या जन मतस्थाकड्न श्री 
पीठिकापुरत श्री प्रभूची माहिती पोहोचेल. त्या अगोदर 
विलासाची माहिती देणारे श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत ' 
या नावाचा ग्रंथ प्रकाशीत होईल." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 120 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीवल्लभ्ाच्या करुणेचे वणन कसे करावे ? दुसव्या 
दिवशीच सुब्बय्या स्वगृहास परतला. त्याच्या मनाचे 
चचलत्व पूर्णपणे मिटून तो स्वस्थचित्त इ्ाला होता. 
सुब्बयाच्या पत्नीस मी माञ्जी बहिण मानते, 
सुब्बयस्याच्या माता-पित्याची परवानगी घेऊन मी चित्तूर 
जिल्हयातील काणिपाक ग्रामास पोहोचलो. 


काणिपाक हे ग्राम चित्तूरहून थोढयाच अतरावर आहे. 
त्या ग्रामात वरदराज स्वामीचे देऊक,मणिकटठेश्वर 
स्वामीचे देऊक, वरसिध्टी विनायकाचे देऊक आहे. मी 
देवदर्शन घेऊन बाहेर आलो. तिथे एक उच कृत्रे उभे होते. 
मला भीती वादन मी वरसिध्दिविनायकाच्या देवठकात 
परत गेलो. थोडावेठ देवाचे ध्यान करून बाहेर 
आलो. त्या कृत्र्याबरोबर अजून एक कुत्रा 
तेवटयाच उचीचा होता. आज हया 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 121 ° 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कालभैरवाकङ्न चावणे है निश्चितच आहे अशी 
भीति वाटली. परत वरसिध्टिविनायकाच्या 
मंदिरात गेलो. मंदिरातील पुजाव्याला माञ्च वर्तन 
विचित्र वाटले. "बाबा तू घटके घटकेला बाहेर 
जाऊन परत मधे येतो आहेस याये कारण 
काय 2?" असे त्याने विचारले. मी माङ्ञ्या 
भीतीचे कारण सागितले. "ते निष्कारण कोणाला 
काही इजा करित नाहीत. ते एका धोव्याचे 
पालीव कुत्रे आहेत. तो धोबी दत्तभक्त आहे. 
श्रीपाद श्रीवल्लभ या नामाने श्रीदत्तानी या 
भूमीवर अवतार घेतला आहे, असे तो सांगत 
असतो. धोव्याना देवालयात प्रवेश निषिध्द नाही, 
तरी सुध्दा तो या देवक्ामधे येत नाही. 
त्याच्या कुत्यास पाठ्वतो - मी स्वामीच्या 
प्रसादाचे गाठोडे बाधुन देतो. ते घेऊन ते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 122 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्याला देतात. तू दोनच कुत्र पाहिले असे 
सागितलेस. एकूण चार कुत्र आल्यावरच मी 
प्रसाद देतो. अजून दोन कुत्रे आले का ते पाहू 
या" असे तो पुजारी म्हणाला. आम्ही बाहेर 
येडपर्यत चार कुत्र होते. पुजाव्यानी प्रसादाचे 
गाठेडे कर्न दिले. ते चारी कुत्र माञ््या चारी 
बाजुनी आले आणि त्यानी मला घेरले. पुजारी 
म्हणाला "वुं कुत्रयाच्या मर्जप्रमाणे तू त्या 
धोल्याकडे जा. तुला शुभकारकच होडल." 


माङ््या जीवनातील प्रत्येक घटना श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या 
निर्देशानेच घडत असते असा माञ्ञा विश्वास होता 
सुब्बय्याच्या घरात घडलेल्या घटने वरून कुक, मत भेद 
नसावा असे मला वाटले. एक चांडाठ ब्राहममणकुकात 
जन्म घेऊ शकतो. या जन्मातील ब्राहमण दुसव्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 123 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जन्मात चाडाठ्छ रूपाने जन्म घेऊ शकतो. मानव आपण 
केलेल्या पापपुण्याचे गाठोडे घेऊन जन्मजन्मातराच्या 
कर्म प्रवाहात वाहत जात असतो 


शकरभडह आणि तिरुमलदासाचा सवाद 


मी धोव्याच्या राहत्या गल्लीत आलो. तिरुमलदास असे 
नाव असलेला तो रजक 70 वषौचा म्हातारा होता. तो 
त्याच्या ज्ञोपडीतून बाहेर आला. मी घरात गेल्यावर 
त्याने मला एका पलगावर बसवले. ब्राहमणजन्माचा 
माज्ञा अहकार पूर्णपणे गेला होता. श्रीपाद श्रीवल्लभाचे 
भक्त कोणीही असले तरी मला आत्मियांसारखेच दिसत 
होते. वरसिध्िविनायकाच्या दटदेवव्ातील प्रसाद 
तिरुमलदासाने मला खाण्यास दिला. मी प्रसाद ग्रहण 
केला. नंतर तिरुमलदासाने सांगण्यास सुरुवात केली. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 124 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आइनविल्लिचे गणपतीच श्रीपाद श्रीवल्लभ म्हणून 
अवतरले 


ते म्हणाले "बाबा । आजचा दिवस माङ््या अत्यत 
भाग्याचा आहे । आपल्या दशनाचा लाभ घडला. तुम्ही 
माङ्याकडे कधी याल, माल्याद्रीपुराचे आणि श्रीपीठिकापुर 
येथील विशेष वातौ कधी सांगाल याची उत्सुकतेने वाट 
पाहातो आहे. बाबा । शकरभटा । वरसिध्ि विनायकाचा 
प्रसाद घेतलास. तू आजच्या दिवशीच श्रीपाद 
श्रीवल्लभाच्या चरित्रामृताचा श्रीगणेशा कर. तुला 
श्रीवल्लभाचा आशिवीद कुरवपुरात लाभेल. तिरुमलदासाने 
ह्याचा पूव वृतांत सागायला सुरुवात केली. मी पूर्वजन्मी 
एक प्रतिष्ठित वेद पंडित होतो. परतु परमलोभी 
होतो. माया मृत्यूसमयी नुकतेच जन्मतेते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 125 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


गाडचेवासरू जुन्या चिंधिस चघकताना पाहून 
त्यास जपून ठेवण्यास मुलाना सूचना दिली. 
मरतेवेक्ी मलिन वस्त्रावर नजर ठेञउन मी 
प्राणत्याग केला त्यामुढके रजकाच्या जन्मास 
आलो. मरतेवेव्ी ज्या संकल्पाने प्राणत्याग होतो 
त्याला अनुसरून त्याला दुसरा जन्म मिक्तो. 
माञ््या पूर्वपुण्याइनेच गतंपुरी (गुट्रू) मंडव्छातील 
पल्यनाड्‌ प्रातातील माल्याद्रीपुरात मी जन्मतो. 
तेच ॒ मल्याद्रीपुर कालांतराने मल्लादि या नावाने 
ओव््खले जाऊ लागले. त्या ग्रामात मल्लादि 
नावाची टोन घराणी होती. मल्लादि 
बापन्नावधानि या नांवाचे महापडित हरितस 
गोत्राचे होते. मल्लादि श्रीधरञअवधानी या नांवाचे 
महापडित कौशिक गोत्रीक होते. श्रीधरअवधानी 
याची बहिण राजमाबा हिचा विवाह 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 126 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


बापन्नावधानी याच्या बरोबर ज्ञाला. गोदावरी 
मडलातर्मत असलेल्या "आडइनविल्लि" या ग्रामात 
्ालेल्या गणपती महायागास दोघेही गेले होते. 
शास्त्राप्रमाणे शेवटच्या आहूतीचा गणपती आपल्या 
सोडेत स्विकार करील आणि आपले 
स्वर्णकांतीयुक्त स्वस्पाचे दर्शन देईल असे 
पडिताचे मत होते. यज्ाच्या शेवटी 
स्वर्णमयकातीने गणपतीने दशन दिले. शेवटची 
आहुती आपल्या सँडेत घेतली आणि मी स्वतः 
संपूर्ण कलेन गणेशचतुर्थीच्या दिवशी श्रीपाद 
श्रीवल्लभ रूपाने अवतार घेन असे वचन दिले. 
यज्ञास आते सगकेचव लोक आश्चर्यचकित 
जाले. त्या सभेत तिघे नास्तिक होते. ते 
म्हणाले, "दिसते ते सगठेच इद्रजाल आहे की 
महेद्रजाल आहे, पण गणपती मात्र नाही. तसे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 127 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असतेच तर परत एकदा त्याचे दशन घडवून 
आणावे." 


काणिपूर विनायकाचा महिमा 


होमकुंडातील विभूतीने मानवाचा आकार घेतला. त्यानंतर 
ती महागणपती स्वरूपात स्ूपातरित जाली. ते रुप बोल्‌ 
लागले. "मृखानो । व्रिपूरास॒राच्या वधाय्या वेठ्ी शिवाने 
बलिचक्रवर्तीचा निग्रह करण्यापूर्वी तसेच शिवाचे 
आत्मलिग घेऊन जाणाय्या रावणास विरोध करते वे्टी 
भगवान विष्ण॒ने, महिषासूराचा वध करण्याच्या समयी 
पार्वतीने, भूभार घेण्यापूर्वी आदिशेषाने, सर्व सिध्टी सिध्द 
होण्यापूर्वी सिध्टमुनीनी, प्रपचावर विजय साधण्याच्या 
निमित्ताने मन्मथाने, याच प्रमाणे सकल देवतानी माज्ञी 
आराधना करूनच अभीष्ट प्राप्त केले. सगलक्या शक्तीचे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 128 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मीच भाडार आहे. मी सर्वशक्ितिमान आहे, राक्षस शक्ति 
सुध्दा माङ््यामध्येच आहे. सर्वं विघ्नक्तौ मीच, सर्व 
विघ्नहतौ सुध्दा मीच आहे. दत्तात्रेय म्हणजे कोण 
समजलात ? हरिहर पुत्र असलेला धम॑शास्ता तोच. 
विष्णुरूपात ब्रहमारुद्र॒ रूप विलीन ञाते तेच दत्तरुप 
होय. धर्मशास्तारूपात गणपती, षण्मुख रुप विलीन 
ञ्ञालेले हे रूप सुध्दा दत्तरुूपच आहे. दत्तात्रेय हे 
सर्वकाठ् त्रिमूर्ति स्वरूपच असतात. श्रीपाद श्रीवल्लभ 
रूपात महागणपती असल्याने गणेशचत्‌र्थीच्या दिवशीच 
त्याचा अवतार होईल. त्याच्या मधे स॒ब्रहमण्याचे तत्त्व 
असल्याने ते केवक्छ जान अवतार म्हणून ओकखले 
जातील. धम॑शास्ता तत्त्वामुके ते रुप समस्त धमं, 
कमौचे आदि, आणि मूक असे समजते जातील. हा 
अवतार माता-पित्याच्या सयोगाचे फठ्‌ नसेल. 
ज्योतिस्वरूपच मानवाकृतीचे रूप घेडल." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 129 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्री गणपती पुढे म्हणाले मी तुम्हाला शाप देत आहे. 
सत्यस्वरूप पाहुन सुध्दा ते असत्यआहे असे म्हणालात, 
त्यामुके तुमच्या पैकी एक आधका जन्मेल. 
सत्यस्वरूपाची प्रशसा न करता टिगल केल्यामूढे 
त॒मच्या पैकी एक मूका जन्मेल. एवढा जनसमूदाय 
निजभभक्त , त्या सत्याच्या बाबतीत सांगत असता दुर्लक्ष 
करून न एेकल्यामुके तुमच्यापैकी एक बहिरा जन्मेल. 
तुम्ही तिघे बंधुरूपाने जन्माल. माङ््या स्वयंभू मूर्तीचि 
दशन घेतल्यावरच तुम्ही दौषरहित व्हाल. 


बाबा । ते तिघेही या काणिपुरात भावंडाच्या रूपात 
जन्मवे. त्रिमूर्तिना दूषण दिल्यास, घोर अनर्थं होतो. ही 
तीन भावडे, एक एकर जमिनीत, याच ग्रामात उत्पन्न 
काटीत असत. त्या शेतात पायथ्याला एक विहीर होती. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 130 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मोटेच्या सहाय्याने पिकाना पाणी देण्याची सोय केली 
होती. एका वर्षी दुष्काक पडला. जमिनीतील पाणी वादन 
गेवे. एके दिवशी विहिरीत असत्रेले पाणी सारे खर्च 
ञ्माते, फावडा घेऊन तिघेही वाद्‌ काठण्याच्या प्रयत्नात 
होते. त्या पाण्याखालील भागात असलेल्या दगडावर 
फावडा लागृन रक्ताचा फवारा वर आला. रक्त हाताला 
लागल्याने मृक्याला वाचा फूटली. पाणीस्‌ध्टा विहीरीत 
यथाविधी भरू लागे. पाण्याच्या स्पशाने बहिय्याचा दोष 
गेला. तिसय्या आधक्छयाने त्या पाण्यातील दगडाला स्पशं 
केल्यामृके त्याचे अधत्व नाहीसे ज्ञाते. त्या स्वयभ्‌ 
विनायकाच्या दगढी मूर्तीच्या ढोक्यावर फावडा लागृन 
रत्तच्सावास आरभ ज्ञाला. ती स्वयंभू मूर्ती बाहेर 
काटण्यात आली. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 131 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्या वरसिध्टी विनायकाची प्रतिष्ठापना करण्यास 
सत्यकऋषिश्वर असे नामातर ज्ालेते बापन्नावधानी 
आणि त्याचा मेव्हणा श्रीधरावधानी या ग्रामास आते 
होते. वरसिध्टी विनायक त्यांना म्हणाले. "महाभूमी 
मधून या लोकात आलो. पृथ्वीतत्त्वावर अवतार घेतला, 
हे तत्त्व कालातराने अनेक स्ूपात स्पातर होईल. 
जलतत्त्वात, अग्नीतत्त्वात, वायुतत्त्वात, 
आकाशतत्त्वात मादे अवतरण ज्ञालेलेच आहे. 
आइनविल्ली मधे तम्ही केलेल्या महायज्ातील भस्मानेच 
हे रूप धारण केले. नतरच्या कत॑व्याचे अदेश देतो 
श्रीशेल्यामधे कना कमी आहे. सू्यमंडकछातील तेजाचा तेथे 
शक्तिपात केला पाहिजे. तुम्ही श्रीशैल्यामधे शक्तिपात 
केल्याच्या दिवशीच गोक्णौमधे, काशीमधे, बदरीमधे, 
केदारामधे, एकाच वली माङ््या विशेष अनुग्रहाने 
शक्तिपात होईल. श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या अवतरणाचा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 132 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


समय निकट येत आहे. श्रीधरा तुङ्या घरचे नाव श्रीपाद 
म्हणून बदलत आहे. कौशिक गोत्रिक तुमचे वंशज 
आजपासून श्रीपाद या अडनावाने ओकखते जातील." 


बाबा । शंकरा । मल्यादिपुरातून सत्य ऋषिश्वर आणि 
श्रीधर पडित पीठिकाप्रत निवास करण्यास गेले. मी 
श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या अनेक बाललीला पाहिल्या. उद्या 
मी तुला त्या सविस्तर सागेन. माङ््या पहिल्या 
बायकोपासून मला एक मुलगा ज्ञाला. त्याचे नाव 
रविदास आहे. तो कुरवपुरात राहात आहे. श्रीपादाची 
यथामतीने सेवा करीत असतो. मी श्रीपाद प्रभृच्या 
आजेनुसार काणिपुरातच दुसव्या पत्नी आणि मुलाबरोबर 
कुलवृत्तीला अनुसरून रहात आहे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 133 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्‌ श्री पीठिकाप्ूरात अनेक महान्‌भावाना भेटशील. 
वैकटप्पस्या श्रेष्ठी नावाच्या व्यक्तीस भेटशील तेव्हा 
अनेक महत्वाच्या विषया बदल माहिती मिठकेल. ज्र 
श्रष्ठीना श्रीपाद प्रभ, वैकटप्पय्या श्रेष्ठी या टोपण नावाने 
हाक मारीत असत. श्री श्रेष्ठीच्या वशावर श्रीपादाचा 
अभयहस्त आहे. वत्सवाई असे उपनाम असलेल्या 
नरसिंह वर्मीना सुध्दा भेट. त्याचा श्रीपादांशी घनिष्ट 
संबध आहे. तुङ्याकङ्न रचल्या जाणाव्या श्रीपादाच्या 
चरित्रास श्रीचरणाचा आशिवीद लाभेल. तू विहीतेल्या 
ग्र॑थाखेरीज दुसरा कोणताही ग्रथ श्रीपादाचे चरित्र संपूण 
रीतिने माहिती देणारा असणार नाही, ही श्री चरणाची 
आजा आहे, 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जय जयकार ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 134 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद॒ये ॥ 
अध्याय -6 


नरसावधार्नीचे वृत्त 


दुसव्या दिवशी सकान्ी जपध्यानादि पूर्ण ज्ञाल्यावर 
तिरुमलदास म्हणाले. "बाबा । श्रीपाद श्रीवल्लभ या 
चराचर सुष्टीचै मूल आहेत. ते वटवृक्षासारखे आहेत. 
त्याचे अंशावतार सगलेच विविधता असलेल्या पारब्या 
प्रमाणे आहेत (ज्ञाडातून निघातेले मूढ). तेच मू्छ परत 
भूमीमध्ये जाऊन स्वतंत्र तत्त्व असल्यासारखे दिसते, 
परतु त्याना आधार वटवृक्षच असतो. देवदानवापासून 
समस्त ॒ प्राणिमात्राना त्याचाच आधार आहे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 135 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्याच्याकड्नच समस्त शक्तीना आश्रय प्राप्त होतो 
पनरपि त्या शक्ति त्याच्यातच विलीन होत असतात 
पर्वत शिखरावर पोहोचलेल्या व्यक्तीस सगव्छया वाटा 
एक सारख्याच वाटतात. त्याच प्रमाणे सगटठ्या 
प्रकारच्या साप्रदायाचे लोक दत्ततत्त्वामधेच समन्वय 
पावतात. प्रत्येक प्राणीमात्रास कातीचे एक वलय असते. 
मी पीठिकापूरत रहात असताना तेथे एक योगी आला. 
तो विग्रहाच्या कांतीवलया बदल माहिती सांगत असे 
त्याला व्यक्तीची कांती कोणत्या रगाची असून किती 
दूरवर व्यापून आहे ते सागता येत असे. त्याने श्री 
कुक्कुटेश्वरालयात येऊन स्वय॑भू दत्ताची सूषक्ष्मकाती 
किती दूर व्यापून आहे आणि कोणत्या रगाची आहे, 
ह्याची परिक्षा करण्याचे ठरविते त्या योग्यास स्वयभ्‌ 
टत्ताच्या ल्िकाणी श्रीवल्लभाचे दर्शन ज्ञाले. त्याच्या 
मस्तकाच्या भोवताली विदयुल्लतेच्या तुलनेची 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 136 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


धवलकाती अप्रतिमपणे व्यापून होती. त्या धवल 
कातीच्या भोवती खालच्या भागात व्यापून असलेल्या 

निक्छया रगाच्या कातीचे त्यास दर्शन ज्ञाते. ती मर्त त्या 
योग्यास बघून म्हणाली, "बाबा । दुसव्याचे सूक्ष्म शरीर 
किती दूर व्यापतलेते आहे याची माहिती काटठण्याच्या 
प्रयत्नात अमूल्य जीवन काक व्यर्थं घालवृू नकोस. प्रथम 
तुङ््या हिताचा विचार कर. थोडयाच दिवसात तुजा मृत्यू 
होणार आहे. सदगति सपादन करण्याचा विचार कर. 
स्वं सत्याचा, सर्वं तत्वमूलांचा मूल असलेला दत्त मीच 
आहे. ह्या कलियुगांत पादगया क्षेत्रात 
महासिध्टपुरुषाच्या, महायोग्यांच्या, महाभक्तांच्या 
प्रमभरित आव्हानानेच मी येथे अवतार घेतला आहे." 


स्वामीच्या या उपदेशाने त्याच्यातील पर्वं वासनाचा नाश 
ज्याला. सूक्ष्म शरिराच्या कातीची माहिती मिक्छविण्याची 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 137 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्याची शक्ति श्रीवल्लभातच विलीन ज्ञाली, तो 
श्रीवल्लभाचे त्याच्याच स्वगृहात दशन घेऊन धन्य 
डाला. स्वच्छ अशी धवलकाती असतेले श्रीवल्लभ 
निम॑क असून, संपूण योगावतार आहेत. निव्छया रगाची 
काती असणारे श्रीप्रभू अनत प्रेमाने, करुणेने भरलेले 
आहेत आणि हया गुणांचे हे रग निदशक आहेत, 


त्या योग्याची विश्राती ज्ञाल्यावर श्रध्दापूण चचौ सुरू 
ञ्ाली. चतुर्ण विभाग असलेल्या सुक्ष्म शरीराच्या 
कातीचा भेदटष्टया निर्णय घ्यावा कां ?२ किवा 
जन्मसिध्द कृलगोत्राच्या टष्टीने निर्णय घ्यावा ? 
कोणत्या वणौचा जन्म असता तर वेदोक्त पध्दतीने 
उपनयन करावे ? कोणत्या वणौच्या लोकाचे शास्त्रोक्त 
म्हणजे पुराणोक्त उपनयन करावे ? उपनयनात भृकुटी 
मध्ये असलेल्या तिसय्या डोठ्याचा सबध असतो कार? 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 138 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नसेल तर काही विशेष आहे का ? मेधावी लोक म्हणजे 
काय ? अशी चर्चा बराच वेक गरम गरम चालली होती 
परतु पडिताचे मतेक्य होत नव्हते. 


सत्यक्रषिश्वर या नावाचे मल्लादि बापन्नावधानी 
"पीठिकापुर ब्राहमण परिषदैचे" अध्यक्ष होते. त्यांना 
बापन्ना आर्य असे सुध्दा लोक श्रष्टेने म्हणत असत. ते 
मुख्यतः सूयौची, अग्निची उपासना करीत. पीठिकापुरत 
ज्ालेल्या एका यजाचे अधिपत्य करण्याची त्याना 
विनंती केली होती. यज्ञाच्या शेवटी कुभवृष्टी ज्ञाली, 
अर्थात वषौ ज्ञाली. सकल जन समुदाय आनंदा. श्री 
च्छवाई नरसिंह वमी या नावाच्या क्षत्रिय गृहस्थानी श्री 
सत्यऋषिश्वराना त्याच्या गावात रहावे अशी विनती 
केली. परतु यज्ञयागात मिक्ालेले धन शिधा तेवढेच 
श्रीवापन्ना आर्य॑घेत असत. त्या द्रव्यास शुष्टी नसेल 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 139 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तर ते स्वीकार करीत नसत. श्री वर्मौच्या विनतीस 
त्यानी नकार दिला, श्री वर्मीची अत्यंत प्रिय असतेली 
कपिला गाय होती. तीचे नाव गायत्री असे होते. ती 
भरपूर दुध देत असे. ती अत्यत सुशील आणि साधु 
स्वभावाची होती. एकदा गायत्री दिसेनासी जाली. कुठेतरी 
हरवली. रस्ता विसरली असे वर्तमान श्री वर्माना कल्छाते. 
श्री बापन्ना आर्य ज्योतिष शास्त्राचे पठित असल्याने 
व्मौनी त्याना गायत्रीच्या क्षम-कृशला संबधी प्रश्न केला 
तेव्हा "श्यामलाबाप्रम (सामर्वकोटा) मध्ये खानसाहेब 
नावाचा कसा आहे. त्याच्याकडे ती आहे. लगेच न 
गेल्यास तिचा वध होण्याची भीती आहे बापन्ना आर्यं 
म्हणाले. वर्मानी शामलांबापुरास मनुष्यास पाठवण्याच्या 
प्रयत्नात बापन्ना आर्याना एक अट घातली. बापन्ना 
आर्याच्या वचनानुसार गायत्री मिद्ठाली तर, वमौनी तीन 
एकर भूमी, निवासास योग्य असे घर बापन्नाआर्याना 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 140 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्याच्या पादित्याचा बहुमान म्हणून द्यावे. बापन्ना 
आर्यानी त्याचा अगिकार न केल्यास गोहत्येचे पातक 
प्राप्त होईल. बापन्ना आर्यं सकट स्थितीत पडले. त्यानी 
हे दान जर नाही घेतले तर, वमौ त्या गाडची हत्या होऊ 
देतील. त्यामुके गोहत्येचे पातक लागेल. गोहत्या 
पातकापेक्षा पडत बहुमानाचा स्विकार करणेच श्रेयस्कर 
ठरले आणि गायत्रीची रक्षा जाली. पीठिकापुरवासियांचे 
नशीब उघडलते. श्री बापन्नावधानी तीन खडी धान्य 
देणान्या भूमीचे मालक इयाते. त्याना निवसासाठी घराची 
व्यवस्था ज्ञाली. श्री बापन्ना आर्याना वैकटावधानी 
नावाचा मुलगा व सुमती नावाची मुलगी ज्ञाली. तिच्या 
जन्मपत्रिकेत सवै शुभ्र लक्षण असून ती चालते वेवी 
महाराणीस लाजवील अशी चाल आणि लचक असल्या 
कारणाने सुमती महाराणी असे तिचे नामकरण ज्ञाते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 141 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीबापन्ना आर्याची कीतिं थोडयाच काव्मात दाही दिशाना 
पसरली. घडिकोटा अडनावाचा अप्पललक्ष्मी नरसिहराज 
शमौ नावाचा भारद्वाज गोत्री, अपस्तभ, वैदिकशाखेचा 
एक बालक पीठिकापुरात आला. त्याच्या घरी 
कालाग्निशिमन नावाने ओलकखली जाणारी दत्ताची 
मूति होती. ती दत्तमूति पुजेच्या वेवी स्पष्ट 
बोलत असे. अदेश सुध्दा देत असे. 
लहाणपणीच अप्पल राज्‌ शमौचे मातृ -पितृ छत्र 
हरवले असल्याने तो पोरका ज्ञाला होता. पूजा 
समयी कालाग्निशमनाने "तू पीठिकापुरत जाऊन 
हरितस गोत्रिक, अपस्तभ सूत्राच्या वैदिक शाखेचे 
मल्लादि बापन्नावधानी याच्या कड़े विदयाभ्यास 
करावा" असा अदेश दिला. श्री बापन्ना आयौनी 
दत्ताच्याजदेशानुसार आपल्या घरी विद्यार्थी 
म्हणून आलेल्या राजशमौस माधुकरी न मागू 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 142 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


देता, आपल्याच घरात भोजनाची व्यवस्था केली. 
श्री बापन्ना आर्य शनिप्रदोष समयास शिवाराधना 
करीत असत. घरातील स्त्रिया शनिप्रदोषादिवशी 
शिवाचे त्रत करीत असत. पूर्वीच्या काली 
नदयशोदेने शनिष्रदोष, शिवाराधना केल्यामुकेच 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णाचे लालन पालन करण्याचा 
सुयोग॒घडून आला. बापन्ना आर्याबरोबर सुदैवाने 
श्री नरसिंह वमी, श्री वैकटप्पैय्या श्रेष्ठी, आणि 
थोडे प्रमुख वैश्य लोक सहभागी होत. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 143 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्री कृक्कुटेश्वर स्वार्मीच्या मुखातून निघातेली वाणी 
सुमती आणि अप्पलराजुचा विवाह 


एके वेठी शनिप्रदोश शिवाराधना ज्ञाल्या नंतर, श्री 
कृक्कृटेश्वराच्या शिवविगामधून विदयृत्काति प्रकाशत 
होती. त्यावेन्ी त्यातून वाणी इ्ाली. "बाबा ! बापनायौ, 
निःसदेहपणे तुज्जी मुलगी सुमती महाराणीस अप्पलराजु 
शमस देऊन विवाह कर, त्यामुढे लोककल्याण होईल. 
हा दत्तप्रभूचा निणय आहे. हया महानिर्णयाचे उल्लंघन 
करण्याचा हया चराचर सुष्टीमध्ये कुठल्याही व्यक्तीस 
अधिकार नाही." ही देववाणी वैकटप्पया श्रेष्ठीला 
नरसिंह व्मौला, तेथे असणाव्या सर्वं जन समूदायास 
एेकण्यात आली. सगरे आश्चर्यचकित ज्ञाते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 144 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


गोदावरी मडलातर्गत आडइनविल्ली ह्या गावातील 
राजवमौचे बधुमित्र परिवारास वतमान पाठवले. विवाहाचा 
निणैय इ्ञाला. राजशमौला घरदार नव्हते. त्यामुके थोडा 
विचार चालला होता. श्री वैकटप्पा श्रेष्ठी म्हणाले, "मला 
पुष्कठ्छ घरे आहेत त्यापैकी एखादे मी राजशर्माीस देईन." 
राजशमौ दान घेण्यास तयार नव्हते. श्री श्रेष्ठीनी 
राजशर्मच्या सोयव्याबरोबर बोलून राजशमौला 
मिव्णाय्या वडिलोपार्जित गृहभागाची किमत लावली. ती 
एक वराह (जन्या काठातील नाणे) ठरविली गेली. श्री 
श्रेष्ठीच्या घराची किमत बारा वराह निश्चित केली 
अकरा वराह देण्यास माङ््याकडे एक पै पण नाही असे 
राजशमौ म्हणाले. तसे असेल तर मी माङ््या घराची 
किमत 1 वराह मात्रच ठरवून विकतौ."दान घेण्यास 
तुम्हास संकोच असेल तर 1 वराह मला देऊन हे घर 
विकत घ्या" असे श्रेष्ठी म्हणाले. त्रेष्ठीनी जे सागितलर 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 145 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ते धर्मसम्मत आहे असा सगलयानी होकार दिला. श्री 
सुमती महाराणी आणि श्री अप्पल लक्ष्मी नरसिंह शमी 
याचा विवाह महापडिताच्या वेदघोषाने, मगल वादयाच्या 
गजरात मोठ्या थाटामाटात पार पडला. श्रीपाद 
श्रीवल्लभभाचा अवतार अज्ञानाच्या अधकाराला दूर 
करण्यासच ज्ञाला आहे. त्या कारणाने श्री प्रभूनी 
काल्देवतेला, कर्मदेवतेला शाप दिला. त्या शापास 
अनुसरून अज्ञानाधकाराचे प्रतिक स्वरूप जन्माध शिशु, 
आणि अप्राकृतिक प्रगतिचे स्वरुप दशविणारे लगे 
बालक अशी टदोन बालके राजशमौस प्राप्त 
ञ्माली. आपली दोन्हि मुले अशा रीतिने अपग 
असल्याने सुमति आणि राजशमौ अत्यंत दुःखी 
होते. आइनविल्लि गावात एक प्रसिध्द 
विघ्नेश्वराचे देऊक आहे. श्रीराज शमौ याच्या 
दुःखाचा परिहार करण्यासाटी त्यांचे नातेवाइक 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 146 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तेथील महाप्रसाद पीठिकापुरात घेऊन आले. 
सुमती आणि राजशमौनी तो प्रसाद आदराने 
घेतला. त्या दिवशीच रात्री सुमती महाराणीला 
स्वप्नात एेरावताचे दशन ज्ाले. नंतर काही 
दिवस शंख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल, विविध 
देवतेचे, ऋषीचे , सिध्दपुरुषाचे, योग्याचे अशी 
अनेक दर्शने तिला स्वप्नात होत होती. काही 
दिवसानी जागृतास्थेत सुध्दा तिला दिव्य दशन 
होऊ लागले. डोठके जाके कि पडदयावरील 
चित्रपटासारखे दिव्यकातीमय तपसमाधीत मग्न 
असलेले योगी, मुनी, अद्भुत दशन दैत. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 147 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


देवतांचे जन्मनक्षत्र आणि सुमतीच्या प्रसवसमयाचे 
नक्षत्रात असवेला सबध 


सुमती महाराणीने आपल्या पित्यास दिव्य अनुभवाबदल 
सविस्तर सागितले. ते म्हणाले, ही स्वं लक्षणे 
महापुरुषाच्या जननाचे शुभसूचक आहेत." सुमती 
महाराणीचे मामा श्रीधर पंडित म्हणाले "बाई । सुमती । 
रवि (सूर्य) चे जन्मनक्षत्र विशाखाचा आणि 
श्रीरामावताराचा संबध आहे. कृतिका हे चद्राचे जन्मनक्षत्र 
आहे. हयाचा आणि श्री कृष्णावताराचा संबध आहे. 
पूवौषाढा या नक्षत्रावर जन्मलेल्या अंगारकाचा 
श्रीलक्ष्मीनरसिह अवताराशी संबध आहे. श्रवण नक्षत्रावर 
जन्मतेल्या बुधाचा, बध्दावताराशी संबध आहे. 
पूर्वाफल्गुनी नक्षत्रावर जन्मतेल्या गुरुचा विष्णुअंशाशी 
संबध आहे. पुष्य नक्षत्रावर जन्मलेल्या शुक्राचा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 148 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


भार्गवरामाशी सबध आहे. रेवती नक्षत्रावर जन्मलेल्या 
शनिचा कृमौवताराबरोबर संबध आहे. भरणी नक्षत्रावर 
जन्मतेल्या राहूचा वराह अवताराशी संबध आहे. आश्लेषा 
नक्षत्रावर जन्मतेल्या केतुचा, मच्छावताराशी सबध आहे, 
त्‌ मला प्रश्न केलेला समय दैवी रहस्याशी संबधित आहे. 
कोटयावधी ग्रहाना, नक्षत्राना ब्रहमाडाच्या स्थिती गतीला 
निर्देश देणारे दत्तप्रभूच जन्मास येतील असे मला 
निश्चित वाटते." 


दत्तप्रभु हे नित्य वैभव विभूति 


आपले दिव्य अनुभव आणि श्रीधर पंडित यांचे मत 
सुमती महाराणीने राजशमास सांगितले. तेव्हा राजशमी 
म्हणाते, "मी पूजा करते समयी कालाग्नीशमन दत्ताना 
विचारतो. कालाग्नीशमन दत्तात्रेयाची पूजा होत असता 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 149 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कोणत्याहि माणसाने ती पाहू नये असा नियम आहे. 
पूजेनतर दत्त प्रभ मानवाच्या सुपात समोर बसून 
बोलतात. नतर परत त्या मूर्तिमध्ये विलीन होतात, हा 
रोजचा आमचा नियम आहे. सामान्य विषय किवा 
स्वाथभरित समस्या आम्ही दत्ताला निवेदन करीत 
नाही." त्या दिवशी पूजे समयी दत्तमहाराज प्रसन्न होते. 
पूजेनतर ते मानवी रूपात समोर बसले आणि श्रीधरा । 
या । असे बोलविले. दत्तमूर्तीमधून एक रूप बाहेर पडले 
आणि त्याच्या समोर ध्यानस्थ बसले. परत आपल्या 
बोटाने सकेत करीत श्रीधरा । या । असे म्हणाले. 
तत्काठक ते स्प त्याच्यातचव विलीन जाले. 
राजशमीला हे सगकेचव आश्चर्यजनक होते. 
श्रीदत्तप्रभू म्हणाते, "तू आता पाहिलेते रूप 
येणाव्या शताब्दीतील येणारा एकुलता एक 
अशावतारच आहे. माञ््यात लीन ज्ञालेल्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 150 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जीवनमुक्ताना सुध्दा मी बोलावताच यावे लागते. 
आणि जा अशी आजा ज्ञाल्यास पडदयाआड 
ञ्ाल्यासारखे जावे लागते. माङ््या आज्ेचे पालन 
करणे त्यांना चुकतच नाही. माङ््या लीला 
विभूति केवव् भूमिवरच परिमित नाहीत. है 
ब्रहमाड सरेच माङ््या हातातील यखेठकण्याच्या 
चेडुसारखे आहे. मी एका पायाने लत्ताप्रहार 
केल्यास कोटयावधी योजने पार करतो. मी 
जन्म॒ मृत्यूच्या अतीत आहे, असे म्हणत श्री 
प्रभूनी राजशमौच्या भूमध्यात स्पश केला. लगेच 
राजशमौला पू्वैजन्माची स्मृति ज्ञाली. त्याने 
एका युगात विष्णुदत्त या नावाने जन्म घेतला 
असून त्याची पत्नी सुमतीने सोमदेवम्मा नावाने 
जन्म घेतला होता असे जात जाले. चत्री 
दत्तमहाराज पुढे म्हणाले, मी दत्त या रूपाने 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 151 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दशन देऊन तुमची काय इच्छा आहे असे 
विचारले होते. त्यावेकी पितृश्राध्दाच्या दिवशी 
जेवायला यावे अशी विनती तुम्ही केली होती. 
सूर्यग्नि बरोबर मी श्राघ्दाचे जेवण केले. 
तुमच्या पितृदेवतांना शाश्वत ब्रहमलोकाची प्राप्ति 
करून दिली. मी श्रीपाद श्रीवल्लभ या नावाने 
अवतार घेऊन गेल्या 100 वषौपासून हया 
भूमीवर योग्यांना, महापुरुषाना दशन देतच आहे, 
पीठिकापुरत सवितृकाठक चयन (होम) भारद्वाज 
महाषिने उतायुगात केला होता. तेव्हाचे त्या 
होमाचे भस्म पर्वतासारखे जमून बसले. 
कालांतराने ते भस्म द्रोणागिरी पर्वतावर शिपडलर 
गेले. मास्ती द्रोणागिरी पर्वत घेऊन जात 
असताना एक छोटा भाग गंधर्वपुरात (गाणगापुर) 
पडला. गंधर्वनगर भीमा, अमरजा पवित्र नद्‌याचा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 152 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


संगम प्रदेश आहे. श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या अवातर 
समाप्तिनितर मी मीनअश, मीन लमग्नावर करज 
नगरीत शुक्ल यजुर्वेदीय वाजसनेय माध्यंदिन 
शाखेत, नृसिंहसरस्वती या नावाने जन्म॒ घेऊन. 
गधर्वनगरात अनेक लीला करीन. श्री शैल्यातील 
कर्दललीवनात 300 वर्ष तपोसमाधी नंतर, स्वामी 
समथ ह्या नावाने प्रजापुरात निवास करीन 
जेव्हा शनि मीनेत प्रवेश करेल तेव्हा त्या 
शरिराचा त्याग करिन." 


दत्तप्रभुचे है वरील वक्तव्य राजशमौने आपल्या 
धर्मपत्नीस सांगितले. त्यावेढी सत्यऋषिश्वर बापनार्यं 
म्हणाले "बाबा । राजशमौ । तुङ््या पूर्वीच्या युगातील 
जन्मात श्री दत्तप्रभूना, सूयाला, अग्निला श्राध्द भोजन 
दितेला तू पुण्यात्मा आहेस. ह्या जन्मात कोणत्याहि 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 153 ग 1106 © 110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


रूपात दत्तमहाराज भोजन दया असे विचारतील, तो 
दिवस पितृश्राध्दाचा असला तरी कसलाही विचार न 
करता ब्राहमण जेवायच्या अगोदरच श्री दत्ताने भोजन 
विचारले तर जरूर वाढव." बाड सुमती ! ही गोष्ट 
लक्षात ठेव ." 


बाबा । शकरभदट्वा ! दत्तप्रभुच्या लीला अलौकीक आहेत. 
आतापर्यत कधीही न एेकलेल्या आणि अपूर्वं आहेत, 
महालया अमावस्येचा दिवस होता. राज शमौ 
पितृश्राध्दाच्या तयारीत होते. दारा समोर "भवति 
भिक्षादेही" असा आवाज एेकला आणि त्या अवधूताला 
सुमती महाराणीने भिक्षा घातली. काही मागणे माग, 
असे म्हणणाव्या अवधूताला सुमती म्हणाली. "बाबा 
आपण अवधूत आहात. आपले वाक्य म्हणजे 
सिध्टवाक्यच आहे. श्रीपाद श्रीवल्लभाचा अवतार 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 154 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


लवकरच या भूमीवर होडल असे विद्वान लोक सांगतात 
टत्तप्रभ्‌ आता कोणत्या रूपात संचार करीत आहेतः 


या शंभर वर्षापूर्वीपासून हया भूमिवर श्री दत्तप्रभू श्रीपाद 
श्रीवल्लभ या रूपात फिरत आहेत असे जातहोत आहे. 
आपण मवा "काहीतरी माग" असे म्हटवेत. मला श्रीपाद 
श्रीवल्लभ्राचे रूप पहाण्याची फार तीव्र इच्छा आहे." 


श्रीपाद श्रीवल्लभाचा अवि्भाव (प्रकटय) 


हे शब्द एेकून त्या अवधूताने भुवने दणाणून 
जाण्यासारखे, भूकप आल्यासारखे विकट हास्य केले. 
समती महाराणीवा तिच्या सभोवतीये समस्त विश्व एका 
क्षणातच अट्ष्य ज्ञाल्यासारयखे वाटले. समोर 16 वर्षे वय 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 155 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असतेला सृटर बालक यतीच्या रुपात प्रकट ज्याला. आणि 
म्हणाला "आई । मीच श्रीपाद श्रीवल्लभ आहे. मीच दत्त 
आहे. अवधूताच्या रूपात असताना श्रीवल्लभाय सूप 
पहाण्याची इच्छा व्यक्त केलीस. ती इच्छा पूर्ण 
करण्यास तूला श्रीवल्लभाच्या रुपात दर्शन दिर 
श्रीवल्लभाच्या स्ूपात असलेल्या मला कोणतेही मागणे 
मागृ शकतेस. त्‌ मला जेऊ घालून तृप्त केतलेस. जे 

मागशील ते वरदान दयावे अशी इच्छा आहे. या 
जगातील लोकानी संकल्प रुूपाने पापकर्म केल्यास 
पापांचे फठ्छच प्राप्त होते. संकल्पाने पुण्यकर्म ॑केल्यास 
पुण्यकमौचे फठ़ प्राप्त होते. निष्काम कमौचे आचरण 
केल्यास त्याला अकम म्हणतात. ते सुकम॑ ही नसते 
अथवा दुष्कर्म ही नसते. अक्मास पुण्य किंवा पाप असे 
कोणतेच फढ्छ नाही म्हणून दुसरेच फक द्यावे लागते. ते 
भगवताधिन असते. अर्जुनाने अकम केल्यामुकेच 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 156 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीकृष्णाने त्याला कौरवाना मारावयास सांगितले. तसे 
मारल्यास पाप लागणार नाही असे श्रीकृष्णाने अजूनास 
सांगितले होते. कौरवाचा संहार हा भगवत निणयच 
होता. तुम्ही दंपतीनी पण विशेष असे अकर्म केले आहे. 
म्हणून लोकहिता्थाने काही तरी प्रतिफक्छ दिले पाहिजे. 
निसदेहाने तृड्जी इच्छा मला साग, न चूकता ती पूरवीन." 


श्री दत्ताच्या दर्शनानतर सुमती महाराणीला स्फुरलेला 
संकल्प 


ती दिव्यमगल मूर्तिं पाहून सुमती महाराणीने 
पादाभिवदन केते. श्रीवल्लभानी सुमती महाराणीता 
उचलून उभर केले व म्हणाले "आई । मुलाच्या पाया 
पडणे हे अयोग्य आहे. याने मुलाचे आयुष्य क्षीण होते. 
तेव्हा सुमती म्हणाली, श्रीवल्लभ प्रभू ! आई म्हणून 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 157 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


बोलावितेत. आपले हे सिध्दवाक्य आहे तेच बोल खरे 
करावे. तू माञ्ञा मुलगा म्हणून जन्मास यावे." यावर 
श्रीदत्त प्रभूनी "तथास्तु" असा आशिवीद दिला व 
म्हणाले "मी श्रीपाद श्रीवल्लभ या रूपाने तङ्ग्या गभ्रीत 
येन. आइने लेकराच्या पायावर पडणे हे लेकराचे 
आयष्य क्षीण होणेच होय. म्हणन मी धर्मकर्माच्या 
सत्राच्या उलट जात नाही. मी पत्र रुपाने 16 वर्षापर्यत 
जीवन व्यतित करेन." त्यावर समती, म्हणाली केवढा हा 
अविचार 16 वषापर्यतच आयुष्य !" असे म्हणून विलाप 
करू लागली. त्यावर श्रीचरणानी सागितलरे, "आई । 16 
वषौपर्यत तुम्ही, सांगाल तसे एकन राहीन. "प्राप्ते तु 
षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवदाचरेत्‌" असे शास्त्र वचन आहे. 16 
वर्षे वय असलेल्या मुलाबरोबर मित्रा सारखेच वागे 
पाहिजे. आपल्या इच्छाचे दडपण त्याच्यावर आणू नये. 
मला लग्न करण्यासाठी बंधन घातू नये. मला यति 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 158 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होऊन स्वेच्छेने विहार करण्याची परवानगी दयावी 
माङ््या या सकल्पाच्या विरुध्द तुम्ही बधन घातते तर 
मी घरात राहणार नाही." असे सागून त्वरित दत्त प्रभ 
अदश जाले. 


सुमती महाराणी अवाक हाली. तिला कांहीच कठेनासे 
ञ्ञाले. घडतेला सारा वृतात तिने आपल्या पतीस विवरण 
करून सांगितला. तेवढयातच अप्पलराजू म्हणाले, 
"सुमती विचार करू नकोस, श्रीदत्त महाराज या प्रकारे 
आपल्या घरी भिक्षस येतील असा विषय तुङ्या वढीलानी 
सूचना म्हणून अगोदर सांगून =ठेवला होता. श्रीदत्त हे 
करुणया महासागर आहेत. श्रीवल्लभाचा जन्म होऊ दे, 
नतर आपण विचार करू" अप्पल राज॒च्या घरी अवधूत 
आते ही वातौ सगव्या गावात पसरली. पितृदेवांची 
अत्यंत प्रमुख असलेली महालय अमावस्येच्या दिवशी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 159 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ब्राहमण जेवायच्या आधी अवधूतास भिक्षा दिली हया 
विषयाची चचौ ज्ञाली. श्री बापन्नावधानी म्हणावे. 
"श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जन्म होणार हे सगकछेच म्हणतात 
। अवधूताना साष्टाग नमस्कार करणे विहीतच आहे । 
त्यामध्ये सूमतीचा काहीच दोष नाही. पत्ररुूपाने 
जन्मल्यावर त्याला साष्टाग नमस्कार केल्यास बालकाचे 
आयुष्य क्षीण होते. परंतु अवधूत वेषात असताना 
साष्टाग नमस्कार करणे चूक नाही." या प्रसंगाने 
पीठिकाप्रातील सर्वं ब्राहमणांची इष्य वाटली विशेषत्वाने 
नरसावधानी या नावाच्या पडिताची. अमावस्येच्या 
दिवशी सगकेच पितृकार्यामध्ये निमग्न ज्ञालेले होते. 
भोक्त्याचा दुष्कावच होता, ही फार मोटी समस्याच 
पडली. श्री बापन्नार्यानी अप्पलराजुच्या घरी मात्र 
निविघ्नपणे कार्य पार पडेल असे सागितलते. श्री राजशमौ 
कालाग्नी शमनाचे (दत्ताचे) ध्यान करीत होते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 160 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तितक्यात भोक्त म्हणुन तीन अतिथी आले. आणि 
पितृकार्यं नि्विघ्नपणे पार पडले. 


बाबा । शकर भटा । त्या दिवशी वैश्याना वेदोक्त्त 
उपनयन करण्याचा अधिकार आहे का ? नाही ? असा 
विषय चर्चेत मुख्यांश होता. ब्राहममणाची परिषद जमली. 
बंगाल देशातील, नवदवीपाहून आशुतोष या नावाचे पंडित 
पादगया क्षेत्रास आले होते. त्याच्याकडे अत्यत प्राचीन 
नादी ग्रंथ होते. त्याना देखील पंडित परिषदेचे आमंत्रण 
होते. बापन्नाचार्यौनी सांगितले, नियमनिष्ठेमध्ये 
ब्राहमण, क्षत्रीय, वैश्य समानच असतात, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 161 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपादाच्या जन्मसमयी दृग्गोचर ्ालेले अद्भूत दष्य 


इतक्यात मी म्हणालो "महाराज, श्रीपाद प्रभूच्या लीला 
विस्तारपूर्वक सागन मला धन्य करावे." अरे शकर भटा 
। नरसावधानी बापन्नायावर क्रोधित ज्ञाते व येनकेन 
प्रकारेण त्याचा अपमान करण्याचे त्यानी ठरविले .. 
त्याची (नरसावधानीची) बगलामुखी साधना विफल 
होण्याचे एकमेव कारण बापन्नार्यच आहेत असे त्याच्या 
मनाने ठामपणे घेतवरे होते. ताविक प्रयोगाने बापन्ना्याने 
त्यांची मंत्रसिष्दि निष्प्रभ केली असा कुप्रचार करण्यास 
त्यानी सुरवात केली. नाडी ग्र॑थात श्रीपाद प्रभूच्या 
अवताराविषयी जे विवरण होते ते त्याना विचवित करीत 
होते. नाङीग्रंथ हा मुलतः अविश्वसनीय आहे. 
बापन्ना्यानी मत्स्याहारी ब्राहमणास भोजन दिते, हा 
अनाचार घडला असा नरसावधानी यानी वाद माला, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 162 ° 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मनुष्य पू्णब्रहमाचा अवतार कदापि होऊ शकत नाही. 
तर तान्हे बाठ् श्रीपाद श्रीवल्लभ सर्वात्यामी, सर्वज्ञ, 
सवैशक््तिमान असे श्रीदत्त प्रभूचे कसे बरे अवतार होऊ 
शकतील र? श्रीपाद प्रभूनी अगदी लहान असताना केलेला 
प्रणवोच्यार, पाठण्यात असताना केलेला शास्त्र प्रसंग, 
आणि वयास न शोभ्रणारे प्रजेये प्रदशन 
नरसावधानीना पटले नाही, एखादा 
विट्‌वानब्राहममण श्रीपादाच्या शरीतात प्रवेश करून 
असे बोलतो आहे असा त्यानी प्रचार केला. श्री 
कुक्कुटेश्वराच्या मदिरात असलेले स्वयभू तेच 
खरे दत्तात्रय आहेत. तेच वर प्रदान करणारे 
आहेत. या बालकास दत्तस्वरूप मानने चुकीचे आहे 
असा नारसावधनी यानी सर्वाचा समज करून देण्याचा 
प्रयत्न केला. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 163 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपादाच्या जन्मानतर सतत नऊ दिवसापर्यत ज्या 
जागेवर त्याना निजवत असत त्या जागी एक तीन 
फण्याचा नाग आपला फणा उभारून बाव्ठावर छाया 
करीत असे. श्रीपाद मातेच्या गभौतून साधारण बालका 
प्रमाणे जन्मास न येता ज्योति स्वरुपाने अवतरले होते. 
जन्म होता क्षणीच महाराणी सुमती मरच्छित ज्ञाल्या. 
प्रसुतीगृहातून मगल वाद्‌्याचा ध्वनी येऊ लागला. थोडया 
वेठात आकाशवाणी ज्ञाली व॒ सवना बाहेर जाण्याचा 
अदेश जाला. श्रीपादाच्या सानिध्यात चार वेद, अठरा 
पुराणे आणि महापुरुष ज्योति रूपाने प्रगट ज्ञाते व 
पवित्र वेदमत्राचा घोष बाहेर सर्वाना एक्‌ येऊ लागला. 
थोडया वेक्ठाने सर्वत्र शातता पसरली. या अद्भूत घटना 
बापन्नायौना सुध्दा अगम्य व आश्चर्यकारक वाटल्या. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 164 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपादाच्या बाललीला 


श्रीपाद आता एक वर्षाचे ज्ञाते होते. ते आठ टहा 
महिन्याचे असतानाच त्याचे आजोबा बापन्नार्याबरोबर 
पडितपरिषदेस जात असत. आजोबा आपल्या नातवाला 
बरोबर घेऊन जात. नरसावधानी आपल्या घरी 
राजगिव्याचे पीक काटीत. राजगिय्याची भाजी अत्यत 
रुचकर असते. गावातील लोक नरसावधानीना ती भाजी 
देण्याची विनंती करीत. परंतु ते ती भाजी कोणालाच देत 
नसत. कोणाकङ्न काही विशेष काम॒ करुन घ्यायचे 
असल्यास त्याला ते ती भाजी देत व इच्छित काम 
कर्न घेत. श्रीपादानी एकदा आपल्या आइस 
राजगिव्याची भाजी करण्यास सागितते. ती भाजी सुध्दा 
नरसावधानीच्या घरचीच त्याना हवी होती. परंतु हे काम 
कठीण होते. श्रीपाद तहान असतानाच स्वेच्छेने चालत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 165 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नरसावधानीच्या घरी जात असत. त्याच्या घरी 
शास्त्राविषयी चचौ करीत, तसेच चित्र-विचित्र लीला 
करीत. पीठिकापुरत एका महापंडिताचा मृत्यु ज्ञाला होता. 
त्या पंडिताचा प्रेतात्मा श्रीपादाकड्न विचित्र-कायं करवृून 
घेत आहे. या बालकास योग्य ते उपचार न करता 
बापन्नाचर्य व राजशमा हे दोघे या बालकास दत्तावतारी 
समजत आहेत, असे नरसावधानी सवना सागत. 
पीठिकापूर हे पादगया क्षेत्र असून पितृदेवाचे प्रधान 
स्थान आहे. विगत आत्म्यांशी संपर्क साधून संभाषण 
करण्याचे सामथ्यं असलेले तत्त्ववेत्ते येथे राहात असत 
श्रीपादाच्या शरीरात कोणत्यातरी महापडिताचा आत्माच 
वास करीत आहे आणि त्यांच्याकङ्न अगम्य अशा लीला 
करवून घेत आहे, अशी धारणा पीठिकापुरम मध्ये ट्ठ 


होत होती. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 166 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तिरुमल दासावर श्रीपादाचा दिव्य अनुग्रह 


तिरूमलदास पुढे म्हणाले “ˆ मी मलयाप्रीपुरमहून 
पीलिकाप्रम येथे आतो तेव्हा श्रीबापन्नार्यं आणि 
राजशमौ याच्या घरचा रजक होतो. नरसावधानीच्या 
घरचा जो रजक होता तो वृध्टावस्थेने मरण पावला 
होता. त्या रजकाचा मुलगा वायसपूर अग्रहार 
(सध्याचेकाकिनाडा) येथे निघून गेला होता. यामुठे 
त्याच्या घरचे रजकाचे काम मला मिव्ठाते होते. मी 
लहानपणापासून बापन्नार्यलुच्या सहवासात असल्याने 
माङ्यातील सतप्रवृत्ती जागृत ज्ञाली होती व अध्यात्माची 
ज्योत प्रज्ववित ज्याली होती. ज्या दिवशी मी 
नरसावधानीना पहात असे त्या दिवशी मला पोटाचा 
विकार होऊन अन्न ग्रहण न करण्याइतकी माञ्जी दीन 
अवस्था होड. नरसावधानीचे कपडे मी स्वतः न धुता 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 167 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


माञ्चा मुलगा रविदास ते धूत असे. सात्विक प्रवृतीच्या 
लोकाचेच कपडे मी स्वतः धूत असे. 


नरसावधानीचे कपडे मी स्वतः न धूता ते माद्या मोठ 
मूलगा रविदास धृतो, ही वातौ त्याच्या कानी गेली 
त्याचे कपड़े मी स्वतः धूवावे अशी त्यांनी आजा केली. 
ती आजा मानून मी नरसावधानीचे कपडे स्वतः धुर 
लागतो. मी कपडे धूत असताना श्रीपादाचे नाम स्मरण 
करीत असे. मी धुततेले कपडे घेऊन रविदास 
नरसावधानीक्डे गेला. मी धृतलेले कपडे जंब्हा 
सगव्छ्यानी घातले, तेव्हा कोणालाच काही ज्ञाले नाही 
परतु नरसावधानीनी ज्या वेवी ते कपडे घाते, तेव्हा 
त्याना त्याच्या अंगावर विच्‌. गोम सरपटत 
असल्यासारखे वाटले. त्या कपडयामध्ये त्याचे शरीर 
अग्नीवर ठेवल्याप्रमाणे पौढट्‌ लागते. नरसावधानीनी मला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 168 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


बोलवले व ते रागाने म्हणाले, कोणत्यातरी क्षुद्र विट्येचा, 
मत्राचा प्रयोग मी कपडयावर केला आहे. त्या 
अपराधाबदहतल त्यानी माड्जी न्यायाधिशाकडे तक्रार केली. 
परतु चतुर न्यायाधिशानी मला निर्दोष जाहीर करून 
सोड्न दिले. मी आनंदात घरी आलो. थोडयाच वेकात 
श्रीपाद प्रभू एका सोवा वषौच्या युवकाच्या रूपात 
आमच्या घरी आले. श्रीपाद प्रभू वाटेल त्या रूपात येऊन 
भक्ताना दर्शन देत असत. मी आश्चयाने म्हणालो, 
"महाराज आपण उत्तम अशा ब्राहमण कुलामध्ये 
जन्मलेले आहात, तंव्हा आमच्या सारख्या रजकाच्या 
वस्तीत येणे काही योग्य नाही." तेव्हा प्रभू म्हणाले 
'"नरसावधानीसारखे पापाचे गाठोडे दोक्यावर वाहणारे 
ब्राहमण खरे तर रजकपिक्षा कमी दजीचे असतात. परतु 
तुड्यासारखे ब्राहमणाची ओढ असतेते रजक त्याच्यापेक्षा 
श्रेष्ठच असतात." श्रीपादाचे ते शब्द एेकून मी त्यांच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 169 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


चरणावर नतमस्तक ज्ञालो आणि टसा ठसा रढलो, 
श्रीप्रभूनी माड्याकडे अमृतदृष्टीने पाहिले व॒ आपल्या 
दिव्य हाताचा स्पश करून मला उठ्वले. नतर त्यानी 
आपला उजवा हात माङ््या शिरावर ठेवला आणि त्याच 
क्षणी मला पुर्वीचे जन्म आठ्वते . माङ्यातील योग 
शक्तीना चालना मिकाली. कुडविनी शक्ती सुध्दा जागृत 
ञ्ाल्याचा अनुभव येऊ लागला. श्रीपाद प्रभू हदर्‌ हू 
पाऊते टाकीत अतधौन पावले. 


श्रीपाद प्रभूनी आपल्या आईजवक राजगिव्याची भाजी 
कर्न देण्याचा हद केला. त्याना नरसावधानीच्या 
घरातील भाजी हवी होती. परतु ती गोष्ट अशक्य वाटत 
होती. या वेवी बापन्नार्यं म्हणाले, "श्रीपादा । उदया 
सकाठी मी तुला नरसावधानीच्या घरी घेऊन 
जातो. तू स्वतः त्याना राजगिव्याची भाजी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 170 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
देण्याची विनती कर. परंतु जर त्यानी ती 
भाजी देण्यास नकार दिला तर त्याभाजीसाढी 
पुन्हा कधी हट करू नकोस.“ दुसव्या दिवशी 
बापन्नार्य बालक श्रीपादाला घेऊन नरसावधानीकडे 
गेले. त्याच्या घरी जाताच बापन्नार्य॑श्रीपादाना 
म्हणावे, "श्रीपादा । मोढठ्याना नमस्कार करून 
त्याचे आशिर्वाद घ्यावेत. नरसावधानी बाहेर 
ओसरीवर बसले होते. त्याची लाब शिखा पाठीवर 
रुक्त होती. ती नरसावधानीना अत्यत प्रिय 
होती. श्रीपादानी नरसावधानीकडे बधितते व॒ टदोन 
हात जोड्न त्याना नमस्कार केला. श्रीपादाची 
तीक्ष्ण नजर नरसावधानीच्या पाठीवर विसावलेल्या 
शिखिवर पडली आणि काय आश्चर्य ती 
आपोआप गदल खाली पडली. ती पाहून 
नरसावधानी अगदी गौधटून गेले. या वेठी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 171 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद म्हणाले, "आजोबा । नरसावधानी 
आजोबांची अत्यंत प्रिय असलेली शिखा गदल 
पडली. आता त्याच्याकडे राजगिव्याची भाजी 
मागणे योग्य होडल काय ? चला आपण घरी 
जाऊ." श्रीपादानी राजगिव्याची भाजी पुन्हा 
कधीही विचारली नाही. 


श्रीपादाच्या नमस्कारामुठे ्ालेले नुकसान 
नरसावधानीच्या लक्षात आवे. ते ध्यानात बसले असता 
त्याच्या शरीरातून त्यांच्या सारखेच दिसणारे एक 
तेजोवलय बाहेर पडले. नरसावधानीनी त्या तेजोवलयास 
विचारले "त्‌ कोण ? कोठे चाललास ?" त्या तेजःपुंज 
नरसावधानी सारखे दिसणाव्या आकृतीने उत्तर दिते 
"मी तुङ्यात राहणारे पुण्यशरीर आहे. त्‌ आतापर्यत 
कितीतरी वेद पठन केलेते आहेस. स्वयंभू दत्तात्रेयाची 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 172 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आराधना केलीस, परतु साक्षात श्री दत्तात्रेयाचे अवतार 
श्रीपाद श्रीवल्लभाचा अपमान केलास. तुला तुङ्ग्या 
शिखेवर, राजगिय्याच्या भाजीवर असलेले प्रेम, 
आसक्तीच्या एक लक्षाश प्रेम जरी श्रीपादाच्या विषयी 
असते तर तुङ््या जन्माचे सार्थक ज्ञाते असते. परंतु 
मोहपाशानी स्वतःस बांधून घेऊन मोक्षाची एक दिव्य 
संधि घालवलीस . तू लवकरच दरिद्री होशील. त्या 
दारिद्रयाचे हरण करण्यासाठी श्रीपाद प्रभूनी तुला 
"शाकदान" मागितते होते. त्याना जर तू ते दान दिले 
असतेस, तर तुला आता येणारे दारिद्रय न येता उत्तम 
एश्वर्य प्राप्त ज्ञाले असते. तू स्वतः आपल्या हातानी ही 
संधि टदवडलीस. श्रीपाद प्रभू करूणेचे सागर आहेत. हा 
अवतार संपल्यावर ते दुसरा नृसिंहसरस्वती नावाने 
अवतार ग्रहण करतील. त्यावेव्धी त्‌ एक दरिद्री 
ब्राहमणाच्या रुपात जन्म घेशील. त्या जन्मात सृध्टात्‌ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 173 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


घरी राजगिय्याची भाजी पिकवशील. त्यावेव्ठी योग्य 
समय पाहून मी पुन्हा तुञ्या शरीरात प्रवेश करीन 
त्यावेन्ी श्रीपाद प्रभू तुङ्या घरी भिक्षेसाठी येतील. तू 
प्रेमाने वाठलेली भिक्षा घेऊन तुला ते एेश्वर्यं॑प्रदान 
करतील. सध्या मात्र मी तुञ्े शरीर सोडून जात आहे. 
श्रीपाद प्रभूनी केलेला नमस्कार तुला नव्हता तर 
तुड्यातील पुण्य स्वरूपात वास्तव्य करणाव्या मला होता. 
त्यानी मला, तुला सोड्न देऊन त्याच्या स्वरूपात लीन 
होण्याची आजा केली होती. त्यानुसार मी श्रीपादाच्या 
स्वरूपात लीन होण्यास जात आहे. आता तुज्या शरीरात 
केवक्छ पाप पुरुषच उरला आहे." असे बोलून तो पुण्यात्मा 
श्रीपादामध्ये विलीन जाला. 


कालांतराने नरसावधानीची प्रकृती क्षीण होत गेली. लोक 
त्याच्या शब्दाचा निरादर करू लागवे. त्याच्या चेहय्यावर 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 174 ° 1106 © 110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


विलसणारे विद्वत्तेचे तेज लोप पावते. याच वेव्छी 
पीठिकापूरात विषूचि (कोंलराची) साथ पसरली. यात 
अनेक ग्रामवासी या रोगास बली पडते. दूषित 
पाण्यामुके हा रोग बव्ठावत असल्याचा निष्कषं 
गावातील वैद॒यानी काटला. भयभीत ज्ञालेल्या 
ग्रामवासियानी यामहामारीच्या रोगावर शास्त्रीय 
रीतिने निमूलन पध्टती काठावी अशी प्राथना 
श्री बापन्नार्याना केली. श्री बापन्नायानी आपल्या 
अतर टष्टीने जाणल्े की महामारी जलदोषाने 
ञ्मातेली नसून वायुमडल कलुषित ज्ञाल्याने जाली 
आहे. परंतु बापन्नायौचे है मत गावातील 
वेदयाना पटले नाही. ग्रामस्थानी ग्रामदेवतेस 
पशुबली देऊन ता्रिकाकड्न विविध प्रकारच्या 
पूजा, महामारीच्या निमूलनासाठी केल्या. पशूचा 
बद्ठी दिल्याने त्याच्यातील प्राणशक्ती बव्छजबरीने 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 175 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


बाहेर काठली जाते व॒ तिला मत्रोच्चाराने वश 
करून घेतात. प्राणशक्तीस वृच्दिगत करण्यासाठी 
योगाच्या प्रक्रिया किवा सात्विक आराधनेचा 
अवलब करणे अधिक योग्य आहे असे श्री 
बापन्नार्याीचे मत होते. त्यानी ग्रामवासियाना 
असे सुचवितले परंतु अधश्रष्टेने त्यांनी पशुबन्डी 
देण्याचे थाबवत्े नाही. गावातील काही मडक्ीनी 
पशुबनव्टीचा विषय श्रीपाद प्रभूपुढे काठला. त्यावर 
श्रीपाद म्हणाले "ग्रामदेवतेस विनती केली आहे 
की तिने पशुबनव्धीचा स्वीकार करू नये." 
श्रीपादाच्या आजेनुसार ग्रामदेवता समुद्रस्नान 
करण्यास गेली आहे. आता दूध उतू घालून 
देवतेस नैवेद्य अर्पण केल्यास या रोगराई 
पासून तुमची सुटका होडल. काविकेचे रूप 
धारण केत्रेली ग्राम देवता शात होईल. ही 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 176 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वातौ गावातील सर्व लोकाना कव्छविण्यासाठी 
एका चम॑कारास बोलावून चर्मवाद्॒यावर दवंडी 
पिटविण्यास सागितते. दवंडी कोणी पिटायची 
असे विचारल्यावर श्रीपाद म्हणाले विषुचि रोगाने 
ग्रस्त वैक्य्या याने टवढडी पिटावी, असा माञ्ा 
निरोप त्यास सागा. ते सर्वं ग्रामवासी 
वेकय्याजवक् गेले, तो मरणासन्न होता. त्याला 
हा निरोप देताच तो मूरच्छित पडला. एका 
घटकेनतर जेव्हा तो शध्टिवर आला तेव्हा तो 
पूणैपणे बरा ज्ञाला होता. ही बातमी हा हा 
म्हणता संपूण पीठापुरममध्ये चर्चेचा विषय 
डाली. व्यकस्याने गावात फिरून चयोहिकडे दवी 
पिटली. बापन्नायौनी आपल्या सेवकास, पाण्याने 
भरलेले एक मोठे भदे त्याच्या समोर आणून 
ठेवण्यास सांगितले. वायुमंडलातील विषारी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 177 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


किटाणूचा नाश करण्यासाठी योग्य त्या मत्राचे 
सधान केले. आणि तत्काक हवेतील विषारी 
किटाण्‌ पाण्यात टप ट्प येऊन पडते. अशा 
प्रकारे वायुमडल शुध्द ज्ञाते आणि महामारी 
रोगाचे निर्मुलन ज्ञाले. 


श्रीपादाच्या जन्मतिथीस (वाठदिवसाच्या दिवशी) 
राजशमौ पत्निसह श्रीपादाना घेऊन, बाठ्ाचे आजोबा श्री 
बापन्नार्य याच्याकडे आले. ज्या ज्या वेव्ठी बापन्नायौनी 
श्रीपादाच्या चरणावरील शुभचिन्हे पहाण्याचा प्रयत्न 
केला, त्या त्या वेढी त्याना कोटी कोटौ सूयौच्या 
तेजस्वितेचा अनुभव यड व ती शुभचिन्है त्या तीत्र 
प्रकाशात दिसत नसत. याचे त्यांना राहून राहून आश्चर्यं 
वाटे. परत्‌ त्या दिवशी उषःकाली साग्ीच्या कोडयावर 
दिव्य असे पटदचिन्ह दिसले. त्यानी आपली कन्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 178 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सुमतीस विचारले, "बाक या कौडयावरुन कोण गेले. 
तुमचा लाडका नातूच येथून गेला. आणखी कोण बाबा" 
सुमतीने उत्तर दिवे. ते पदचिन्ह षोडशवर्षीय कुमाराच्या 
पदचिन्हासारयखे होते. आजोबानी श्रीपादाना आपल्या 
मादीवर घेतते व त्याच्या चरण कमलाचे ते निरिक्षण 
करू लागले. या वेल्ी त्याना दिव्य प्रकाश न दिसता 
मीच साक्षात दत्तात्रेयाचा अवतार आहे असे सूचित 
करणाव्या सुस्पष्ट अशा चिन्हाचे दशन इ्ाले. त्या 
दिव्य चरणांचे बापन्नार्यानी कौतुकाने चुंबन 
घेतले. हा बालक श्री दत्तात्रेयाचा अवतार 
असल्याचा त्याचा निधौर टट जाला. त्याच 
वेढी त्यांच्या मुखातून श्री दत्ताच्यास्तुतीपर पद 
आपोजाप निघाते. त्या दिव्य चरणायच्या द्शनाने 
बापन्नायाीच्या अगी अष्टभाव सिध्ट ्ञाले. 
त्यांच्या डोक्छयातून आनदाश्रू वाहू लागले. ते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 179 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपादाच्या गालावर ओघटठले आणि मोत्याच्या 
बिदु सारखे चमकत होते. आजोबानी आपल्या 
उपरण्याने हदुवारपणे श्रीपादाच्या गालावरील ते 
थंब पुसले. या वेढी श्रीपाद म्हणाले. आजोबा 
तुम्ही सौरमंडलातून शक्तिपात करुन ती शक्ति 
श्रीशैल्यस्थित श्री मल्लिकाजुन शिवतिंगात 
आकषित केली होती. त्याच वेवी सू्यमंडलातील 
ती शक्ति गोकर्ण महाबलेश्वरी व॒ पादगया क्षेत्री 
स्थित असवेल्या स्वयभू श्रीदत्तात्रेयांच्या ठायी 
सुध्दा आकषित ज्ञाली. गौकणै महाबटेश्वर 
्ेत्रास अधिक शक्तिसंपन्न करण्याचा संकल्प 
आहे. प्राणी मात्रातून जे अनिष्ट स्पदन बाहेर 
पडतात त्या स्पदनाना माज््यात लय पावून, जे 
माञ्च साधक, आत्रित आहेत त्याच्या प्रति शुभ 
स्पटनांचे प्रसारण व्हावे असा माञ्ञा संकल्प 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 180 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आहे.  गोकण महाबलेश्वर हे परमेश्वराचे 
"आत्मलिग" आहे. त्याच्या केवठ दर्शनाने मूक्ति 
साध्य होते. तसेच श्रीशैल्याच्या दशनाने सृध्दा 
मुक्तिचे फल प्राप्त होते. येथील 
मल्लिकाजुनास शक्तिसंपन्न करण्याचा संकल्प 
आहे. तृम्ही सत्यऋषी आहात. मी यतीच्या 
रूपात होतो तेव्हा आईने मला नमस्कार केला 
त्यामुके मी अल्पायुषी होणार असे आपले मत 
होते. परतु आइने मला श्रीपाद रुपात नमस्कार 
केला म्हणून मी अल्पायुषी होणार असे 
म्हणालो तेव्हा आपल्या दोघाचेही म्हणणे खोटे 
होऊ नये म्हणून मी केवकं सोवा वर्ष पर्यत 
तुमच्या घरी राहण्याचे ठरविले आहे. संसार 
बधनातून मुक्तीची इच्छा करणाव्या मुमुक्षूना 
अनुग्रह देण्याचे काय पुढे आहे. मी चिरंजीव 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 181 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असावे असा तुमचा संकल्प आहे, तो मी 
पूर्तीस नेईन. श्रीपाद श्रीवल्लभ हे स्वरूप गुप्त 
करेन. नृसिंह सरस्वती हा अवतार घेतला तरी 
श्रीपाद श्रीवल्लभ स्प हेच नित्य सत्य सूप 
म्हणून राहील. नृसिंह सरस्वतीचे अवतारकार्य 
पूण करून श्रीशैल्यास असलेल्या कदलीवनात 
तीनशे वर्षे परयत तपश्चयौ करून प्रजापूर 
(अक्कलकोट) येथे स्वामी समर्थं रूपात प्रकट 
होन. तेथील वटवृक्षामध्ये माज्ञी प्राण शक्ति 
प्रवेश करवून मल्लिकाजुन शिवलिगात विलिन 


होइन. 


बापन्ना्याना हे सगरे आश्चर्यकारक व॒ अद्धरत असे 
वाटले. आजोबाच्या घरी पहिल्या वर्षीचा वाठटदिवस अति 
आनदात व॒ थाटाने साजरा ्ञाला. पीठिकापुरमला त्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 182 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दिवशी आणखी एक आश्चर्य घडले. नरसावधानी, 
देवक्चे पुजारी आणि अजून काही मडन्डी 
कुक्कटेश्वराच्या मदिरात दशनाला गेले असताना, त्यांना 
तेथे स्वयंभू दत्तात्रेयाची मूर्ती दिसली नाही. मदिरातील 
मूर्ती दिसेनाशी इ्ाल्याची वार्ता गावात दावानलासारखी 
पसरली. नरसावधानीच्या विरुूध्द असलेला एक तांत्रिक 
मूर्ती अदृश्य होण्याचे कारण नरसावधानीच आहेत असे 
मोठ्या तावातावाने म्हणू लागला. नरसावधानी क्षुद्र 
विदयेचे उपासक आहेत त्यांनीच मूर्ती अद्श्य केली, असा 
प्रचार गावात करण्यास त्याने सुरुवात केली. पिठपुर 
पीठापुरमच्या ब्राह्मणांनी नरसावधानीच्या घराची ज्जडती 
घेण्याये ठरविले . ते ब्राहमण श्री बापनार्याना भेटल्रे व 
ज्लालेला प्रकार सागितला. तेव्हा बापन्नार्य त्या 
ब्राहममणास म्हणाले, सत्य प्रत्ययास येईपर्य॑त मौन राहावे. 
योग्य वेव्ठी या प्रश्नाचे समाधान होडल. नरसावधानीच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 183 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


घराची ज्जडती घेऊन संशयित स्थली खोदकाम केल्यावर 
तेथे मानव कपाल व क्षुद्र विदयेस उपयोगी पडणाय्या 
काही वस्त॒ सापडल्या, परत्‌ श्रीदत्तात्रेयाची मूर्ती मात्र 
मिव्ठाली नाही. श्री नरसावधानी मूर्तीच्या चोरीच्या 
आरोपापासून मुक्त ज्ञाले. परतु ते क्षुद्र विद्येचे उपासक 
असल्याचे सिध्ट ज्ञाते. दिवसेदिवस त्याची प्रकृति क्षीण 
होत होती. त्याच्याकडे एक वाङ्ञ गाय होती. तिला 
बेलाप्रमाणे शेतीच्या कामासाढठी वापरीत व वेकेवर दाणा- 
पाणी सृध्दा देत नसत. एके दिवशी, नरसावधानीच्या 
विरुध्द असलेल्या तात्रिकाने त्या गायीच्या शरीरात क्षुधा 
शक्तीचे आवाहान केले. त्यामुे त्या गायीने खुंटाचे 
बधन तोड्न टाकून ती घरात शिरली व घरच्या लोकाना 
शिगाने मारु लागली. नरसावधानीनी अतिप्रेमाने 
लावत्ेला राजगिव्याच्या भाजीचा मला तिने उध्वस्त 
केला. त्या गायीच्याजवव् जाऊन तिला टोरीने बाधणे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 184 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कोणास्च शक्य जाले नाही. त्याच दिवशी 
नरसावधानीच्या घरी त्याच्या आडईचे श्राध्ट होते 
श्राध्दाचा संपूर्ण स्वयंपाक ज्ञाला होता. श्राध्दाच्या 
ब्राहमणाचे भोजन ज्ञाते होते. घरच्या मडन्टीये मात्र 
जेवण अजून ञाते नव्हते. त्या गायीने सारे अन्न व वड़े 
खाऊन टाकले. याच वेलकी बालक श्रीपाद प्रभ्‌ आपल्या 
वडिलाना नरसावधानीच्या घरी घेऊन जाण्याचा हट करू 
लागले. श्रीराज शमौ त्याना घेऊन नरसावधानीच्या 
घरासमोर जाऊन उभे राहिते. तेवटयात ती गाय 
नरसावधानीच्या घरात्‌न बाहेर आली. तिने अगणात उभे 
असलेल्या श्रीपादाना तीन प्रदक्षिणा घातल्या व॒ नतर 
त्याच्या चरणी नतमस्तक जाली व त्याच अवस्थेत 
गतप्राण जाली. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 185 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


या प्रसंगानतर गावातील लोक अनेक मते व्यक्त करू 
लागले. गायीने खाल्लेल्या वडयामध्ये विष होते व ते 

खाल्याने गाय मरण पावली. आता नरसावधानीना 
गोहत्येचे पातक लागेल असे नाना लोकापवाद उद्र 
लागले. यामुढे नरसावधानी त्रस्त ज्ञाले होते. त्या 
गायीने श्रीपादाना तीन प्रदक्षिणा घातल्या व॒ नतर 
त्याच्या चरणांवर मस्तक ठेऊन प्राण सोडले. त्या 
कारणाने श्रीपाद हे दैवी अवतार असल्याची स्वं लोकाची 
खात्री ज्ञाली. राजशर्माना आयर्वेद शास्त्राचे जान होते. ते 
नरसावधानीच्या विनतीनूसार त्याचा ओषधोपचार करीत 
होते. परतु त्यांच्या दुर्धर रोगावर ओौषधाचा काही 
परिणाम दिसून येत नव्हता. नरसावधानीची प्रकृती 
खालावतच गेली आणि त्या रोगातच त्याचा एके दिवशी 
देहात याला, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 186 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नरसावधानीच्या म॒त्यूमृके गावातील लोक श्री राजशमौनी 
त्याना उत्तम ओषध दिते नाही. त्यामुढके ते आपल्या 

जीवास मुक्ते असे बोल्‌ लागते. काहीजण म्हणू लागते 
की श्रीपाद श्रीवल्लभ नरसावधानीकडे रोज जात असत, 
ते जर दत्तावतारी असते तर नरसावधानीचा मृत्यू कसा 
डाला ? अनेकानी गोहत्येचे पातकच त्याच्या देहाताचे 
कारण असल्याचा निर्वाका दिता. नरसावधानीच्या 
कृट्बियाचे सात्वन करण्यासाठी श्री राजशमौ व श्रीपाद 
गेले असताना नरसावधानीच्या पत्नीने त्याचा हात धरून 
म्हटले "अरे बाव्छा श्रीपादा । चिमुटभ्रर सौभाग्याचे वाण 
घेण्यासाठी मी दूर दूर पर्यत हक्दी कुकुवास जात होते. 
तू दत्तात्रेयच आहेस तर नरसावधानी आजोबाना जिवंत 
करणे तला शक्य नाही का?" असे म्हणन ती माउली 
रड्‌ लागली. नवनीतासम मृदु हृदय असलेल्या श्रीपाद 
प्रभूनी त्या मातेचे अश्र पुसते. शवयात्रा सुरू ज्ञाली. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 187 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


राजशमौ व श्रीपाद त्या अतिम यात्रेत सहभागी ञाते. 
नरसावधानीच्या ज्येष्ठ पत्राने पित्याच्या चितेस अग्नी 
देण्यासाठी अग्नी हातात घेतला. त्याच वेढी श्रीपादाच्या 
नयनांतून दोन थैब बाहेर पडले. याच वेन्छी 
मेघगज॑नेसारख्या आवाजात श्रीपाद म्हणाले "अहाहा 
मृत इ्ातेल्या पित्याच्या शरीरास अग्नी देणारे पुत्र तर 
पाहिले. परतु जिवंत पित्यास अग्नी देणाव्या पुत्रास 
पाहिते नाही." है वक्तव्य एेकून स्मशानात जमतेतले सारे 
लोक निस्तब्धतेने श्रीपादाकडे पाहू लागले. श्रीपादानी 
चितेवर असलेल्या नरसावधानीच्या भ्रमध्यावर अगृष्ठाने 
स्पशं केला, त्या दिव्य स्पर्शने नरसावधानीच्या अगात 
चैतन्य स्फुरू लागले आणि आश्चर्यं असे की काही 
क्षणातच ते चितेवरुन खाली उतरले. त्यानी श्रीपाद 
प्रभूना साष्टांग नमस्कार केला. नंतर ते सर्वं लोकांबरोबर 
घरी परतले. त्याना सजीव घरी आलेले पाहून त्याच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 188 ° 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पत्नीस अत्यतं आनद याला. श्रीपादघ्रभूच्या अंगुष्ठ 
स्पशने नरसावधानीना कम॑सूत्राचे स॒क््म जान आले. 
त्याच्या घरातील मृत ्ालेली वाद्ध गाय, ही गत 
जन्मातील नरसावधानीची माता होती. त्याच्या घरी 
असलेला बैल हे त्याचे पिताश्री होते. या गोष्टीचा बोध 
नरसावधानीना ज्ञाला. मरते समयी त्या गायीने श्रीपाद 
प्रभुना आपले दुध त्यांनी प्यावे अशी विनंती केली होती. 
पृटच्या जन्मी जेव्हा वाञ्ञ म्हेस म्हण्‌न ती जन्माला 
येल त्यावेक्ठी श्रीपाद प्रभु नुसिंहसरस्वती अवतारात 
तिचे दुग्धपान करतील. है श्रीपादानी गायीस दिलेले 
वचन नरसावधानीना कठ. ज्या तात्रिकाने 
नरसावधानीवर प्रयोग केला होता, त्याचा मत्य्‌ लवकरच 
होणार असून, पृटच्या जन्मी तो ब्रहमराक्षसाच्या योनीत 
जन्म घेणार असून, त्याच्यावर यतिरूपात असलेल्या 
श्रीपादाचा अनुग्रह होईल असे सूक्ष्म लोकातील विषय 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 189 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नरसावधानीना श्रीपादाच्या कृपाप्रसादाने जात जाले 
त्याना स्वतःच्या पुढील जन्माची माहिती सुध्दा कठकली. 
पूटील जन्मात त्याच्या घरी यतीरूपाने श्रीपाद प्रभ येऊन 
त्याच्याकडन राजगिव्याच्या भाजीची भिक्षा स्वीकारुन 
राजगिच्याचे पीक स्वहस्ते नष्ट करून, त्याच्या मृूढाशी 
असलेला सोन्याच्या नाण्यानी भरतेला हडा त्याना 
देतील. ही भविष्यवातौ नरसावधानीना श्रीपादांच्या 
अंगुली स्पशौने कठ्ली होती. 


श्रीपादाचा चेहरा अतिशय सात्विक, सुंदर, दैदिप्यमान 
असा होता. त्यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. श्रीपाद 
प्रभुनी नरसावधानी आणि त्याच्या पत्नीस केलेला 
उपदेश, त्याचा अनुग्रह केलेली विधाने मी तुला उद्या 
सांगेन. आता आपण त्यांचे स्मरण करीत भरजनात रंगून 
जाऊ या. ज्या ठिकाणी त्याचे नामस्मरण, भजन, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 190 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
कीर्तन होते, त्या ठिकाणी श्रीपाद प्रभु सूक्ष्म रूपाने 


सचरण करीत असतात, हे अक्षर सत्य आहे 


तिरुमलदासासारयख्या भक्ताच्या सत संगतीने आनंदाने 
आम्ही पुलकित इ्यालो. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जय जयकार ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 191 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद॒ये ॥ 
अध्याय -7 


खगोल वर्णन 


श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृताचा महिमा 


पहाटे श्री तिरुमल दासानी आपले आन्हिक उरकून 
सागण्यास सुरुवात केली. ते म्हणाले "अरे शकर भटा । 
श्रीपाद वल्लभाचे दिव्य चरित्र अद्भुत, अतक्य व अपूव 
असे आहे. त॒ङ््या वर त्याचा अपार स्नेह असल्या 
कारणाने त्याचे दिव्य चरित्र विखाण करण्याचे महद्भाग्य 
तला लाभे आहे. असा हा दिव्य योग श्रीच्या संकल्पाने 
तुला लाभला आहे." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 192 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपादाचे एकाच वेवी अनेक ठिकाणी प्रकट होणे 


नरसावधानी मत्य॒मृखात्‌न बाहेर पडल्यावर त्याच्यातील 
आकर्षण शक्ती क्षीणावली. पूर्वी साधना करीत असताना 
ज्या मनुष्याचे ते ध्यान करीत तो कितीही दूर असला 
तरी आकर्षित होऊन त्याच्या जवक येत असे. ती शक्ति 
सुध्दा आता क्षीणावली होती. जे लोक पूर्वी त्याना 
घाबरत होते, ते आता अजिबात घाबरेनासे जाले. वेक 
पठल्यास त्याचा उपहास करून त्याना दुखवीत असत. 
त्याची आधिक स्थिति सुध्दा खालावत चालली होती. 
दोन वेक्च्या पौटभ्र जेवणाची सुध्दा कांही वेदा रंत 
पडत असे. अशा कष्टमय अवस्थेत ते आक्रोश करीत 
घराबाहेर आले. त्यावेकी महाचाय॑ बापन्नाचार्यलु त्याच्या 
नातवास कडेवर घेऊन आपल्या घराकडे जात होते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 193 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


राजशमौच्या घराकड़न वक्सा घेतल्यावर जो मार्ग येड 
तो थेट बापन्नाचार्यलुच्या घराकडे जात असे. श्रीपाद 
बालपणी आपल्या घरापेक्षा अधिक वेक आपल्या 
आजोबाच्या घरीच राहात. श्री नरसिंह वमौ व श्री 
वेकटप्पा श्रेष्ठी याच्या घरी सृध्टा स्वेच्छेने जात 
श्रीपादाशी बोलावे असे नरसावधानीच्या मनात आवे. त्या 
गौडस आणि लडिवाक अशा दिव्य बालकास एकदा तरी 
कडेवर घेऊन लाड करावे असे त्याना वाटले. 
नरसावधानीची दृष्टी श्रीपादावर पडली. श्रीपादानी 
नरसावधानीकडे पाहून मंद स्मित केले. ते स्मित हास्य 
अत्यत मोहित करणारे होते. नरसावधानी भिक्नेसाटी 
श्रष्ठीच्या घरी गेले. तेथे श्रीपाद त्रेष्ठीच्या माढीवर 
खेकत असलेले दिसले. नरसावधानीकडे पाहून श्रीपाद 
मिस्किलपणे हसले. नरसावधानी श्निक्षा घेऊन ते नरसिंह 
वमौच्या घरी गेवे. तेथे त्याना श्रीपाद नरसिंह वर्मौच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 194 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


खाद्यावर्‌ खेकत असलेते दिसले. नरसावधानीकडे पाहून 
श्रीपाद पन्हा मिस्किलपणे हसते. एकाच वेवी बालक 
श्रीपाद, त्रेष्ठकीच्या घरी, वमौच्या घरी व॒ आजोबा 
बापन्नाचार्यलु याच्या घरी होते. नरसावधानीना हे स्वप्न 
आहे का विष्णुमाया आहे ? हे कढकतच नव्हते 


गावातील लोक नरसावधानीया छठ करू लागले. 
पादगया क्षेत्रातील स्वय दत्ताची मूर्ती अद्ष्य 
होण्यामागे नरसावधानीच्या हात आहे, अशी लोक निदा 
करू लागते. या लोकनिंदेने पीडित होऊन नरसावधानी 
भमिष्ठासारखे घरी परतते. त्यांना अशा स्थितीत पाहून 
त्याची पत्नी अत्यत दुःखी ्ाली. तिच्या मनातील वेदना 
प्रकट करण्यासाठी ती देवघरात गेली. तेव्हा तिने 
पाहिले दृश्य आश्चर्यकारक होते. त्याच्या देवघरात 
श्रीपाद बसलेले होते. त्यांना पाहून त्या पती-पत्निला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 195 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अतिशय आनद ज्याला. त्या उभयतानी श्रीपादाना 
राजगिव्याच्या भाजीचे भोजन करण्याचा आग्रह केला 
परतु श्रीपादानी जेवण्यास नकार दिला. काल, क्म आणि 
कारण या तिन्हीचा एकाच वेन्ी संयोग ्ाल्यास असे 
अलभ्य योग जुन येतात. विवेकवत अशा योगाचे लाभ 
करुन घेतात. तर अविवेकी या लाभास मूकतात. श्रीपाद 
प्रभनी त्या पती-पत्निच्या विनतीस होकार दिला, परत 
या जन्मीसाठी नस्‌न पृटल्या जन्मीसारे. पटल्या जन्मी 
ते महाराष्ट्राच्या पण्य भूमीत श्रीनुसिंहसरस्वतीच्या 
अवतारात त्याच्या घरी अवश्य भोजन घेतील असे 
त्यानी वचन दिले होते. एखादे समयी सूर्य चद्राच्या गती 
बदलणे साध्य होडल, परतु प्रभूच्या वचनाच्या विरूध्द 
जाणे पचभूतासहित कोणत्याच जीवास शक्य नसते. जग 
जरी हिदोकले, यग जरी पालटले, तरी श्रीपादाच्या लीला 
नित्य, सत्य व॒ नित्य नूतन आहेत. देवघरात बसून 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 196 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद प्रभुनी नरसावधानी आणि त्याच्या धर्मपत्नीस 
हितोपदेश केला. हा उपदेश टदत्तभ्रक्ताना अत्यत उपयोगी 
असा आहे 


नरसावधानी व श्रीपाद वल्लभाच्या मध्ये ्ात्ेला 
संवाद व श्रीपाद प्रभूचा उपदेश 


प्रश्न :- तू कोण आहेस ? देवता ? यक्ष ? मात्रिक ? 


उत्तर ~ मी मीच आहे. पचभभूतात्मक सृष्टीतील 
अणुरेणूमध्ये विद्यमान असलेली अदृश्य शक्ति ती 
मीच. पशु पक्ष्यासहित समस्त प्राणीमात्रामध्ये मातृ व 
पितृ स्वरूपाने स्थित आहे तो मीच.सकल सृष्टीचा 
गुरुस्वरूप पण मीच आहे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 197 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 

प्रश्न :- तू श्रीदत्त प्रभरूचा अवतार आहेस का ? 

उत्तर :- निःसंशयाने मी दत्तच आहे. तुम्ही शरीरधारी 
असल्याने तुम्हाला माञ्ञी ओकख पटण्यासाठी मी शरीर 
धारण केले आहे. वास्तवात मी निराकार व निर्ण आहे. 
प्रश्न :- म्हणजे तुला आकार व गुण नाही एवढेच ना ? 
उत्तर :- निराकार असणे सुध्दा एक आकारच आहे. 
तसेच निर्गुण असणे हा देखील एक गुणच आहे. साकार 


व निराकार, सगुण व निर्गुण याचा आधार तो मीच आहे 
आणि त्याच्या पविकडे आहे असे जाण 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 198 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


प्रश्न :- सरव॑स्व तूच असताना प्राणीमात्राना सुख-दुःख का 
संभवतात ? 


उत्तर :- तुङ््यात असलेला "तू" जीव आहेस व तुङ्ग्यात 
असतेला "मी" परमात्मा आहे. तुङ्यात कलरत्वभभावना 
असेपर्यत "त्‌", "मी" होऊ शकत नाही. जो पर्यत 
तुङ्यात कवृत्वभावना असेल तो परयत सुखदुःख, 
पाप-पुण्य अशा दवद्वातून तुञ्जी सुटका होऊ 
शकत नाही. तुङ्यातला "त्‌" नष्ट होऊन 
तुङ््यातील "मी" उच्च दशेत असेन, तेव्हा तू 
माज््या निकट असशील. जसे जसे तू माङ््या 
निकट येशील तसा तसा तू सुख-टुःख, पाप- 
पुण्य या दवंद्वातून मुक्त होशील. त्‌ माङ््या 
आश्रयी असता सुख संपन्न होशील. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 199 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


प्रश्न -- जीवात्मा व॒ परमात्मा हे वेगवेगल्छे 
आहेत असे काहीचे म्हणणे आहे, जीवात्मा व 
परमात्म्याचे घनिष्ट सबध आहे असे का्हीचे 
म्हणणे आहे, तर जीवच परमात्मा आहे असे 
काहीचे म्हणणे आहे यातील खरे काय ? 


उत्तर :- त्‌ वेगवा व॒ मी वेगवा अशी 
भिन्नत्वाची भावना असली तरी हरकत नाही. 
तुङ््यातला अहंकार नाश पावल्यावर आपण दोघे 
ट्वैतात॒ स्थिति असता आनंदाची प्राप्ती 
होडईल.माञ््या अनुग्रहा मुके सगठे चालत असून, 
त्‌ केवव्छ निमित्तमात्र आहेस या तत्वाचे 
अनुसरण केल्याने सुध्दा आनंद स्थितीस 
पावशील. मोहाचा कृषय  इ्ाल्याने द्वैत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 200 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्थितीमध्ये असतानासुध्दा त्‌ मोक्षसिध्दी 
पावशील. तुञ््यात आणि माड््यात अत्यंत 
सामिप्य असताना मी तुड््या द्वारे स्वतःस 
व्यक्त करतो. माङ्यातील स्व शक्ती तुङ्ग्या 
द्वारे अभिव्यक्त होत असताना, तुङ्यातला 
हकार नाश पावून, मोहक्षय ज्ाल्याने या 
विशिष्ट असलेल्या अद्वैत स्थितीमध्ये पण 
आनंदाची प्राप्ती होईल. मोह नसल्यामुढे हा 
सुध्दा मोक्षच होय. तुञ्ा अहकार पूण॑पणे नाश 
पावल्याने, कठरत्वाची भावना नाहीशी होडल. 
त॒डयात "त्‌" नस्‌न, केव "मी"असलेल्या त्या 
स्थितीत मनाच्या कल्पनेने आकलन न होणाव्या 
ब्रहमानदाचा अनुभव करत असतो. म्हणून, 
अद्वैत स्थितीत असला तरी मोक्ष प्राप्ती करू 
शकतो. ट्वैत स्थितीत असला तरी, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 201 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


विशिष्टाद्वैत किवा अद्वैत स्थितीत असला तरी 
मोक्षसिध्टी।व्रहमानदस्थिती मात्र एकच. ती स्थिती 
मन-वाचा यास अगोचर आहे. केवन्छ अनुभवाने 
जाणले जाते. 


प्रश्न :- अवधूत स्थितीत असलेले काही जण 
ते स्वतः ब्रहम असल्याचे सांगतात, तर तू 
अवधूत आहेस का ? 


उत्तर ~ नाही, मी अवधूत नाही. मी ब्रहम 
आहे. आणि ब्रहम सर्वस्व असल्याचे अवधूतांचे 
अनुभव आहेत. तर मी ब्रह्म असून मी 
सर्वातयौमी असल्याची स्थिती माञ्जी आहे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 202 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


प्रश्न :- तरी या किचित भेदाचे रहस्य मला 
उमजले नाही. 
उत्तर - समस्त संसार बधनांतून मुक्त 


ञ्मातेते अवधूत माङ्यात बीन होऊन ब्रह्मानंद 
सुखाचा अनुभव घेतात. त्यांच्यात व्यक्तित्व 
नाही. व्यक्तित्व नसल्याने ते संकल्प रहित 
असतात. या सृष्टीच्या महासंकल्पात, महाशक्तीत 
मी आहे. जीव म्हणविणाय्या मायाशक्तीत पण 
मी आहे. माङ्यात लीन ्ातेते अवधूत सुध्दा 
"त्‌ परत जन्म घे" अशी माञ्ञी आजा 
ज्ाल्यास त्याना जन्म घेणे भाग आहे. 
संकल्पयुक्त॒ सत्य-जानानंद स्वरूप माञ्ञे आहे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 203 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
तर संकल्परहित सत्य-जानानद स्वरूप त्याचे 
आहे. 


प्रश्न :- बीजास भाजल्याने परत अकुरित होत 
नाही तसेच ब्रहमजलान प्राप्त कर्न ब्रहममय 
्ालेल्याना परत जन्म घेणे क्से बरे साध्य 


होडल. 


उत्तर :- भाजलेल्या बीजांचे पुनरकरित न होणे हा 
सृष्टीचा धम आहे. भाजलेल्या बीजांना पुनरकरित करणे 
हे सृष्टीकत्यीचे शक्तीसामर्थ्य आहे. खरे पाहता माञ्ञा 
अवतार या सिध्दाताद्वारे सत्यधर्म निरूपण करण्या पूर्वी 
डाला आहे. 


प्रश्न :- दत्त प्रभू । श्रीपादा ! विवरण करावे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 204 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


उत्तर :- भूत, भविष्य, वतमान है अवस्थात्रय तसेच 
सृष्टी , स्थिती लय इत्यादी त्रयाचे अतिक्रमण करून 
वढील अत्रीमहर्षी प्रसिध्द ञाते. सृष्टीतील कोणत्याही 
जीवाविषयी किवा कृठल्याही वस्तूविषयी असूया, द्वेष 
लेषमात्र॒ नसल्या कारणाने, माता अनसूया विख्यात 
ञ्माली. ब्रह्मा, विष्णू. रुद्र यास आधार व॒ अतीत 
असलेल्या त्या परमज्योती स्वरूपाचे दशन प्राप्त 
करण्यासाठी अत्री महर्षीने घोर तपश्चयौ केली. त्या 
परमज्योती स्वरूप परमात्म्याने आपल्या अमृतटृष्टीने 
सृष्टीतील प्रत्येक प्राण्यास व वस्तूस अवलोकन करून 
अनुग्रह करावा या हेतूने, अनसूया मातेने तपाचरण केते 
होते. कर्मसूत्राप्रमाणे पाप-पुण्यास अनुसरून सुख-टुःख 
प्राप्त होत असल्या कारणाने, महापापाचे फठ्छ स्वल्प व 
स्वल्प पुण्याचे फक अधिक व्हावे या संकल्पाने अनसूया 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 205 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


प्राथना करीत असे. कठीण अशा लोहखडास, जिवंत व 
खाण्यास योग्य अशा चण्यामधे आपल्या तपोबलाने 
मातेने रुपातर केले. खनीजातील चैतन्य निद्रा अवस्थत 
असते. तरू-गुल्मादी मध्ये अधनिद्रावस्थेत असते. 
पशुमध्ये पूर्णचैतन्याची स्थिती असते. खनिज म्हणून 
जन्मास येवून मरण पावणे, नंतर, वृक्षेतर जन्म घेऊन 
तदनतर, पशु जन्म पावून शेवटी मनुष्य जन्म 
घेततेल्या मानवाने, विवेक, जान व ॒वैराग्यवत होवून 
त्याच्यात सुप्त असेल्या परमात्मशक्तिस जागृत करून 
मोक्ष प्राप्त केला पाहिजे. प्रकृतीतील परिणामक्रमाचा 
धर्म परमात्म्याच्या अनृग्रहाने बदल्‌ शकतो असे मातेने 
सिध्द केले. त्रिमूर्तीच्या रूपात असलेले चैतन्य जागृत 
अवस्थेत असल्याकारणाने, निद्रावस्थेत बदल्‌न, त्याना 
लहान बालकाचे रूप दिले. त्रिमूर्तिच्या शक्ति एकवटन 
अनघादेवी रूप धारण केले. दत्तात्रेयाचा अवतार घेवून 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 206 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अनघादेवीचा अर्धीगिनी म्हणून स्वीकार केला. श्रीपाद 
श्रीवल्लभावतारी, वामभागी अनघादेवी व॒ दक्षिण भागी 
दत्तात्रेय असून अर्धनारीश्वर रूपाने प्रभुचा जन्म ज्ञाला. 
अशा महत्तर सृष्टीस आपल्या संकल्पमात्राने सृजन 
करण्याचे शक्ितिसामथ्य॑ असलेल्या प्रभूस 
आवश्यकतेनुसार सृष्टी धर्मामध्ये बदल घडविणे सहज 
शक्य आहे, असे तू जाण, 


प्रश्न :- श्रीपादा ! सृष्टी धर्मामध्ये बदल घडविण्याचे 
सामर्थ्य असलेला तू माङ््या दारिद्रयाचे हरण करू शकत 
नाही का? 


उत्तर :- अवश्य तुञ्ञे दारिद्रय हरण करीन. परंतु तुज्या 
पुठच्या जन्मी. थोडेफार दारिद्रय भोगल्यावर! 
राजगिव्याचा विषय अगदी क्षुल्लक होता. तरी तुला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 207 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


राजगिय्यावर इतका मोह होता. आई, वडील किवा 
आजोबा कोणाकड्न याचना केली नव्हती. माङ्या 
सारख्या बालकाचा आहार असणार तो किती ? 
राजगिय्याची इच्छा ज्ञाल्याबरोबर तू दिते असते तर 
आजची स्थिति उदभवलि नसती. पण आता ती वेक 
गेली. तुया मनातील मालीन्य दूर करण्यासाठी तुञ्ेहे 
जीवन पुरणार नाही. प्रत्येक मनुष्य आपते पुण्यफल 
आयुष्य, रश्वर्य, कीर्ती, धन, सौर्य इत्यादी 
रूपाने पावतो. पापाचे फल म्हणून दारिद्रय, 
अल्पायुषी, कुरुप, कुख्याती इत्यादी पावतो. 
तुज्या पुण्याचा अधिक भाग काढून तुला 
आयुष्य दिते, जेणे करुन तञ्च पुण्य खच 
ञ्माते. आता तुड्े पाप जास्त असल्या कारणाने 
दारिद्रय भोगते पाहिजे. तरी स्वयंभू दत्ताची 
आराधना केल्या कारणाने, दारिद्रय असते तरी, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 208 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दोन वेव्छचे अन्न तुला लाभेल असा तुला 
माञ्ञा आशिर्वाद आहे. 


प्रश्न :- हे श्रीपादा । वर्णौश्रम धर्माप्रमाणे वर्तन 
करावे असा शास्त्राचा निधौर आहे. तुमच्या 
आजोबानी वैश्याना पण वेदोक्त पध्दतीने उपनयन 
करता येईल, असा जो निर्णय दिला, तो 
च॒कीचा नाही का 2 


<> 


उत्तर -- सत्यकऋषिश्वराच्या निर्णयात खोट 
शोधण्याचा प्रयत्न केल्यामुके तुञ्जी जिव्हा छाटून 
टाकली पाहिजे. आजोबा म्हणजे तुला कोण 
वाटत 2? ते साक्षात भास्कराचार्य होत । 
विष्णूदत्त॒ व॒ सुशीला, स्वाथ म्हणजे काय 


ठऊक नसेल परम पवित्र॒ अशी दपती. त्याना 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 209 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


माड्ञे माता-पिता म्हणून जन्मास घालावे असा 
अदेश मी काल व॒ कर्मदेवताना दिला. नरसिंह 
वर्म्याचे पूर्वज श्री लक्ष्मी नृसिंह स्वामीचे अनन्य 
भक्त . सिंहाचली होत असलेल्या यज्ञ-यागात 
विशिष्ट अन्न दान केलेले पवित्र घराणे. मी 
पीठिकापुरी जन्म घेण्यापूर्वीपासून एका 
क्रमपध्टतीने ही घटना घडवून आणली. त्या 
तीन घराण्याशी असलेले ऋणानुबध एका जन्मात 
फेडठत्े जाऊ शकत नाहीत किवा एका अवतार 
कालात समाप्त करण्या सारखे नाही. माद्य 
वरटहस्त त्याच्यावर वंशोवशी असेल. माङ््या छत्र 
छायेत ते निश्चित राहतील. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 210 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


भक्तास श्रीपादाचे अभय 


आता माङ््या विषयी बोलायचे असले तर काहिही किमत 
नसलेला राजगिरा तू मला देऊ शकला नाही. मी भोजन 
केल्यास लाख ब्राहमण भोजनाच पुण्य तुला लाभे 
असते. त्‌ खराच दुर्दैवी आहेस. धम कुठले , अधर्म कुठले 
या विषयी वाद असेल तर शास्त्राया आश्रय घेतला 
पाहिजे. शास्त्राप्रमाणे आचरण करावे किवा करू नये ह्या 
विषयी मिमांसा होत असेल तेव्हा, निर्मल अंतःकरण 
असतेते सत्पुरुषाचे म्हणणे शास्त्र ठरते. ते म्हणतील ते 
वेदवाक्यासमान असून धम सम्मत असते. त्यांनी 
अध्मीाने निण्य दयाया प्रयत्न जरी केला तर, 
धमदेवता, त्यांना अधर्म मागौने परावृत्त करून धमं 
सम्मत असलेले निणय देण्यास बाध्य करते. हिसा करणे 
पाप आहे असे शास्त्र सांगते. पण श्रीकृष्ण 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 211 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


परमात्म्याच्या समक्ष ज्ञाते युध्द धर्मयुध्ट ज्ञाले. कौरव 
पांडवांचे युध्द धर्मयुध्टद व युध्द ्ञालेले स्थल धम क्षेत्र 
म्हणून प्रख्यात इयाते. यज॒ करणे पुण्यफलष्रद आहे. 
परतु, परमात्म्याचे स्वरूप असलेल्या शिवास आवाहन न 
करता केलेल्या दक्षाच्या यजाचे शेवटी युध्दात सूपांतर 
डाले. दक्षाचे शिर धडा वेगे ज्ञाते नतर त्याला अजाचे 
शिर लावण्यात आले. रोग्यास पित्त प्रकोप ्माल्यास, 
वैद्य बिंब, आवव्छा इत्यादीनी उपचार करतो. शरीराचा 
जर एखादा भाग नासल्यास, तो भाग शस्त्राने छेदटून, 
रोगाचे निदान करतो. मी पण तसाच आहे. माङ््यात 
देवताच अश आहेत तसेच राक्षसाचे अश पण आहेत. मी 
उन्मतासारखा, पिशाच्यासारखा, राक्षसासारखा पण 
व्यवहार करतो. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 212 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


माज््या अंतर्गत जीवाविषयी अत्यंत करुणा असल्यामुले, 
तुमचे स्वभाव, तुमचे शुभाशुभ कर्म यास अनुसरून मी 
वर्तन करीत असतो. अनन्य शरणागत ्ञालेल्या माङ्ग्या 
भक्तांचे हात मी सोढीत नाही. दूर देशी असलेल्या 
माङ््या भक्तास माङ््या क्षेत्री आणतो. ऋषीचे कुक व 
नदीचे मूठ विचार नये. आदी पराशक्ति 
कन्यकापरमेश्वरीचे वैश्यकुदात अवतरण ज्ञाते नाही का 
? सिध्द असलेल्या मुनीत वैश्य मुनी नाहीत का ? 
ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्यच नव्हे तर शूद्र जरी निष्ठेने 
नियम पालन करणारा असेल तर वेदोक्त उपनयनास 
अधिकारी आहे. उपनयन सस्काराने तिसरे नेत्र (जान 
नेत्र) उघडले पाहिजे. अंतःकरण शुध्द होऊन ब्रह्मजानात 
मन मग्न ज्ञाले पाहिजे. तुञ्ञै मन शाक जानाविषयी 
पूण॑पणे मग्न ज्ञाते आहे. ब्रह्म है काय बाजारात विकत 
मिकणारी वस्त्‌ आहे ? या जन्मी ब्राहमण म्हणून 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 213 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जन्मास आलेला पृटच्या जन्मी चाडाठक जन्म पाव 
शकतो. तसेच या जन्मी चांडाक म्हणू न जन्मास 
आतरेला पृटच्या जन्मी ब्राहमण म्हणन जन्मास येऊ 
शकतो. ब्रहमवस्त्‌ कृल, मत, देश, काल याच्या अतीत 
असलेले रहस्य आहे असे त्‌ जाण. देव भावप्रिय असून 
बाह्य प्रिय नाही. तुज्या भावास अनुसरून दैव काय॑ 
करीत असते. ब्रहमज्ञानाचा उपदेश करीत असता मी 
ब्राहमण असतो. भक्ताचे योगक्षेम व अनूग्रह करण्यासाठी 
दरबारात असतो तेव्हा क्षत्रीय असतो. प्रत्येक जीव 
आपापल्या पाप-पुण्य कमाप्रमाणे फठ्छ पावतो. प्रत्येक 
जीवाचा लेखा-जोखा माङ््या जवन आहे. तोलून मापून 
पाप-पुण्याचे फल वाटप करताना मी वैश्य आहे. भक्ताचे 
कष्ट आपल्या शरीरावर घेवून त्याना सुख-शांती प्रदान 
करण्याचा सेवाधर्म मी धारण केला असता श्र असतो. 
जीव मत्य्‌ पावल्यावर, चिताग्नी देऊन त्याच्या शरीरास 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 214 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


भस्मीभूत करून उत्तम गती प्राप्त करून देत असताना 
मी डोम असतो. आता त्‌ मला साग मी कोणत्या 
कुट्ठाचा आहे ? 


प्रश्न :- श्रीपादा । क्षमा करा. मी अजानी आहे. आपण 
साक्षात दत्तप्रभू आहात. समस्त जीवाचा आश्रय तूच 
आहेस. खरे पाहता या सुष्टीची रचना कशी ज्ञाली याचे 
विवरण करून मला कृताथ करावे 


लोकालोक वर्णन : 


उत्तर :- आजोबा, स्वगत 88 हजार गृहस्थ मुनीचा 
वास असतो. पुनरावृत्त होणे त्याचा धम असून ध्म 
प्रचारासाटी बीजरूपाने ते विद्यमान असतात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 215 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


परमात्म्याच्या अनिर्वचनीय अशा शक्तीच्या एका स्वल्प 
अशा अंशाने जगत सृष्टी रचण्यासाठी ब्रहमदेवाची 
उत्पत्ति जाली. परमात्म्यापास्‌न क्रमाने सर्वव्यापी असे 
जल निमीण इ्ाले. परमात्म्याच्या तेजाने, त्या जलात 
कोट्यावधी सुवर्णकांतियुक्त्त अड उत्पन्न ज्ञाते. त्या 
अडात एक अड आपण निवास करीत असेल ब्रहमाण्ड 
आहे. यातील आतते भाग अंधकारमय असून तेथे 
परमात्म्याचे तेज मूर्तीमान इ्ञाल्याने अनिरुध्द है नाव 
विख्यात ज्ञाते. त्या अढयातील अधकार परमात्म्याने 
आपल्या तेजाने नाहीसा केला. हिरण्यगर्भ, सूर्य, सविता, 
परज्योती अशा अनेक संजानी वेदात त्याचे वर्णन आल 
आहे. त्रेता युगात पीठिकापुरत भारद्वाज महर्षीनी, एक 
कोटी ब्रहमाण्डात भरवेल्या दत्तात्रेयाच्या तेजास उद्ेशन 
सवितृकाठकाचे आयोजन केते होते. सत्यलोकात 
निरामयस्थान नावाचे एक स्थान आहे. त्रिखंड सोपानात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 216 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वसु, रद्रादित्य नावाने पितृगणाचा येथे वास आहे. 
निरामय स्थानाचे संरक्षक म्हणून ते कार्यरत असतात 
कारण ब्रह्मलोक म्हणविणाव्या या स्थानात, चतुमुख 
ब्रहमाचे निवास स्थान आहे. त्यास विद्यास्थान किवा 
मूल प्रकृति स्थान असे जाणते जाते. त्यावर प्रख्यात 
असलेले श्रीनगर आहे. त्याच्यावर महा कैलास, त्यावर 
कारण वैकुंठ आहे. सत्यलोकात पुराणपुर नावाचे 
विद्याधर स्थान आहे. तपोलोकात अजनापतिपुर मध्ये 
साध्याचा वासर आहे. जनलोकात अबावतिपूर येथे सनक 
सनदनादि ऋषीचा निवास आहे. महर्लोकात 
ज्योतिष्मतिपुरा मध्ये सिध्दादि गणाचा वास आहे. 
स्वर्गलोकात अमरावतीपुरा मध्ये देवेद्रादि देवता गणाचे 
वास्तव्य आहे. खगोलाशी संबधित ग्रह-नक्षत्रादि असलेले 
भुवर्लोकात रथंतरपुरामध्ये विश्वकमी नावाचा देव 
शिल्पीचा वास आहे. आजोबा । भूलोकात दोन भाग 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 217 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आहेत. मानवाचा निवास असवेल्या एका भागास भूगोल 
असे म्हणत. ह्याच्या शिवाय, महाभूमी म्हणविणारा 
दुसरा भाग आहे. ही महाभूमी भुगोलकाच्या दक्षिणेस 
पाच कोटी ब्रहमाण्ड योजन दूर स्थित आहे. मर्त्यलोक 
म्हणजे, भूलोक व भुवर्लोक असून त्यात महाभूमीचा पण 
समावेश आहे. पाताकात, अतल, वितल, सुतल, रसातल, 
तलातल, महातल आणि पाताल अशा प्रकारचे सात लोक 
आहेत. थोडक्यात, यास स्वर्ग, मर्त्य, पाताक्छ असे म्हणत, 


आपण राहतो या भूगौलाच्या खालच्या बाजूस महाभूमी 
आहे, जिचे मध्यभागात उचवटा असून चक्राकार आहे. 
त्याम्‌ठे त्याच्या उपरितलावर सर्य चंद्र सदैव ज्ञठकत 
असत. सतत प्रकाशमान असल्याकारणाने, तेथे 
कालमानाचे निर्णय नाही. या महाभूमीवर सप्त समुद्र, 
सप्त॒ द्वीप आहेत. जंबृद्वीप या महाभूमीवर आहे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 218 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


भूलोक व भुवर्लोक याची संयुक्त संज्ञा मर्त्यलोक अशी 
आहे. भूलोकात महाभूमी व॒ भूगोल असे दोन प्रकार 
आहेत. 


सृष्टीच्या प्रारभी समस्त लोक जलमय होते. प्रजापतीने 
सृष्टी रचण्याच्या हेतूने तपाचरण केले तेव्हा जलावर 
तरगत असलेल्या पुष्कर पणौचे दशन इ्ञाले. प्रजापतीने 
वराह रूप धारण करुन पुष्कर पणीजवक्छ पाण्यात बढी 
मारली. खाली त्यास महाभूमी आढटकली. तेथून थोडी 
ओली माती काटून आपल्या धारदार सुव्छयांनी त्या 
मृत्तिकेचे दोन भाग पाडले. एक भाग पाण्यावर आणून 
पुष्कर पणौवर ठेवल्याने "पृथ्वी " ्ाली. आजोबा । 
ह्याला भूगोल असे म्हणत. महाभूमीपासून भुगोलाचे 
अंतर 5 कोटी ब्रहमांण्ड योजने आहे. महाभूमीचा विस्तार 
50 कोटी योजने आहे. जंबृद्वीप नावाचे द्वीप या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 219 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


महाभूमी वर आहे. त्याच्यात नवखड आहेत. देवखंडी 
देवता व॒ गभस्त्यखडढी भूताचा निवास आहे. पुरुषखडी 
किन्नर, भरतखंडी मानव, शरभखंडी सिध्द, गधवखंडी 
गंधव, ताम्रखंडी राक्षस, शेस्खडी यक्ष व॒ इदूखडी 
पन्नगाचा निवास आहे. महाभूमीवर असलेल्या 
जबुद्वीपाच्या दक्षिणेस असतेते भरतखडी, भरतपुरी, 
वैवस्वत मनू भूक्षी व॒ मानवासमवेत राज्य करीत 
आहेत. महाभूमीवर जबृद्वीप असल्याप्रमाणे भूगोलावर 
सुध्दा जंबुद्वीप आहे. माञ्ञा श्रीपाद श्रीवल्लभावतार 
पीठिकापुरी होण्या अगोदर 100 वर्षापूर्वी या महाभूमीत 
माञ्च आगमन ज्ञाले. महाभूमीवर असलेल्या जंबृदवीपाचा 
विस्तार लक्ष योजन आहे. जंबृदवीपावर केवक् भरत खडी 
वैवस्वत मनू आहेत. इतर खडात देवयोनीचा वास आहे. 
कोवव्छया उन्हासारखा प्रकाश असून तेथे दिवस किवा 
रात्र याचे भेद नाही. लवण समुद्राचे लक्ष योजने, लक्ष 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 220 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


द्वीपाच दौन लक्ष योजने, इक्षुरस समुद्राचे दोन लक्ष 
योजने, कुश ट्वीपाचे चार लक्ष योजने, सुरा समुद्राचै चार 
लक्ष योजने, क्रौंच दवीपाचे आठ लक्ष योजने, सर्पी 
समुद्राच आठ लक्ष योजने, शाकद्वीपाचे 16 लक्ष योजने, 
दधी समुद्राच 16 लक्ष योजने, शल्मली द्वीपाच 32 लक्ष 
योजने, क्षीर समुद्राचे 32 लक्ष योजने, पुष्कर दवीपाचे 64 
लक्ष योजने, शुध्दजल समुद्राचे 64 लक्ष योजने, चलाचल 
पर्वताचे 128 लक्ष योजने, चक्रावल्ी पर्वताचे 256 लक्ष 
योजने, लोकालोक पर्वताचे 512 लक्ष योजने, तपौभूमिचे 
1250 लक्ष योजने असा विस्तीर्ण आहे. लोकालोक 
पर्वताच्या पलिकडे सूर्य रश्मी जाऊ शकत नाही. म्हणून 
लोकालोक पर्व॑त व अडात या मध्ये अंधकार पसरलेला 
असतो. अडाताचे विस्तार कोटी योजने आहे. वराहावतार 
किवा नृसिंहावतार भूमीस व्याप्त करणारे असे अवतार 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 221 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नाहीत. वराह म्हणजे सुकर नसून एक सूदा असलेला 
खड्गमृग आहे. 


द्वीप, द्वीपाधिपती, दवीपाधि देवतांचे वर्णन :- 


महाभूमीत असवेल्या जबुद्वीपास स्वयंभू मनूने चक्रवर्ती 
म्हणून प्रथम पालन केले. त्याचे सात पुत्र सात द्वीपांचे 
अधिपती ज्ञाते. प्लक्ष द्वीपाच मेधातिथी, शल्मल 
द्वीपाच वपुष्मत, कुश द्वीपाच ज्योतिष्मत, क्रौंच 
द्वीपाच दयुतिमंत, शाक द्वीपाचे हव्य, पुष्कर द्वीपाचे 
सवन हे पहिते चक्रवर्ती होत. प्लक्ष द्वीपातील चातुरवर्णं - 

आर्यक, कुरर, विंदक, भाविन या नावाने प्रसिध्द आहे. 
चद्राकृतीत असते विष्णू त्यांचे आराध्य दैवत आहेत. 
शल्मल द्वीपी कपिल, चारणक, पीत व कृष्ण असे चार 
वण आहेत. त्याचे आराध्य देव विष्णू आहे. कुश द्वीपात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 222 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दमी, शुष्मीण, स्नेह व॒ मदेह असे चार वर्ण आहेत. 
त्यांचे आराध्य देव ब्रह्मा आहे. क्रौच द्वीपात, पुष्कर, 
पुष्कल, धन्य व॒ पिष्य असे चार वण असून त्यांचे 
आराध्य दैवत रुद्र आहे. शाक दवीपात मंग, मागध, 
मानस व॒ मंद असे व्ण असून सूर्यभगवानाची ते 
उपासना करीत. पुष्कर दवीपात मात्र चातुव्॑ण॑नाही. 
सगरे देवताच्या सारखे, रोग व॒ शोक मुक्त असून 
आनंदाने कालक्रमण करतात. त्यांचे आराध्य दैवत ब्रह्मा 
आहे. आपल्या भूगोलात, जबृदवीपामध्ये, भरत वष, 
किंपुरुष वर्ष, हरि वर्ष, केतुमाल्य वर्ष, इलावृत वर्ष, 
भद्राश्व वष, रम्यक वष, हिरणुयक वष, कुरु वषया 
नावाचे भाग आहेत. महाभूमी गोलाकार असून, 
मध्यभागी, कासवाच्या पाठी प्रमाणे ऊच आहे. ह्या 
उचवट्यास भूमडक असे म्हणत. भूगोल मात्र विंबा 
सारखे असते. महाभूमी मेरु रेखेस वक्छसा घेऊन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 223 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ब्रहमाडाच्या टोकापर्यत व्यापन आहे. भगोल मात्र 
ज्योतिश्चक्राच्या समानातरावर मध्यभागी स्थित आहे 
महाभमीच्या मध्यभागी असलेले मेरु रेखेच्या भोवती 
जंबदवीप आहे. त्याच्या भोवती, सप्तसम्‌द्र॒ टदवीपादि 
आहेत. भूगोलाच्या उत्तरार्धीस देव भाग व टक्षिणार्धौस 
असुर भाग असे म्हणत. महाभूमीच्या मध्यभागी मेरू 
देदिप्यमान असून, जीवांस पालन करणाव्या मनूचे 
निवास स्थान आहे. भगो जीवाचे निवास स्थान आहे. 
महाभूमीच्या भोवती असलेले चक्रवाक पर्वतशिखर 
ज्योतिश्चक्र स्थित आहे. भूगोल मात्र यापेक्षा भिन्न आहे, 


सप्त कक्षानी आवृत्त असतेते ज्योतिश्चक्र भूगोलाची 
रोज एक प्रदक्षिणा करीत आहे. महाभूमीत, शीतोष्ण 
वातादि कमी असून सदैव प्रकाशमान असल्या कारणाने, 
नित्य दिवस असल्याने काक्छाचे व्यत्यास नाही. भूगोलात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 224 ° 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ह्याच्या विपरीतआहे. महाभूमी केवक्छ पुण्यफल 
अनुभवण्यास प्राप्त करण्या योग्य आहे. स्थूल शरीराने 
अप्राप्य आहे. भूगोल पुण्य मिक्रविण्यासाठटी असतेली 
कम॑भूमी असून स्थूल शरीरधारी राहण्याची भूमी होय. 
महाभूमीवर मनु प्रलया शिवाय दुसरे प्रलय उद्वत नाही. 
भूगोलात, युग प्रलय, महायुग प्रलय, मनु प्रलय इत्यादी 
घडतात, 


महाभूमीस, धात्री, विधात्री अशी नावे आहेत. भूगोलास, 
मही, ऊर्वी, क्षिति, पृथ्वी, भूमी अशी नावे आहेत. 
आजोबा । पाताठक लोकाविषयी सागतो, एेका । अतल 
येथे पिशाच्च गण, वितत लोकात गुह्यक, सुतल लोकात 
राक्षस, रसातलात भूत, ततातलात यक्ष, महातलात पितर 
व पाताव्छात पन्नगाचा वास आहे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 225 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


लोकातील निवासी, लोकाधिपती व खडाचे विवरण :- 


वितल लोकाचा व॒ नवनिधीचा अधिपती कुबेर आहे. हा 
ब्रहमांडाचा कोषाधिपती असून, उत्तर दिशेस अलकापुरी 
येथे याचा वास आहे. 


वितल लोकाच्या मेसुच्या पश्चिमेस योगिनीपूरात मय 
राहतो. हा राक्षसाया शिल्पी असन त्याने विप्रास॒रास 
आकाशात ऊच विहार करण्यास योग्य असे त्रिपुर 
निर्मीण करुन दिले. 


सुतलातील वैवस्वतपुरात, यमाचे आधिपत्य आहे. हा 
दक्षिण दिशेचा अधिपती आहे. या नगरात प्रवेश 
करण्यापूर्वी, अग्निहोत्र नदी आहे. या नदीस वैतरणी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 226 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असे म्हणतात. पुण्यवतास ही नदी सुलभ रीतिने 
ओलांडता येते तर पापात्म्यांस अति कष्टदायक ठरते. 


रसातलात पुण्यनगर येथे निऋति नावाचा दैत्य राज्य 
करतो. हा नैकऋरत्य दिशेचा अधिपती आहे. तलातल 
लोकात धनिष्ठापुरात पिशाच्च गणाबरोबर, वेताक्छाचे 
राज्य आहे. महातलात कैलासपुरी, सर्वभूत गणासहित 
कात्यायनीपती ईशान आहे. ते इशान्य दिशेचा अधिपती 
होय. पातात वैकुंठ नगर आहे. त्यात श्रीमन्नारायण, 
पाताकात असतेल्या असुरांसहित, वासुकी इत्यादी 
सर्षश्रेष्ठाबरोबर, शेषशायी होऊन विराजमान आहेत, 
ह्यास श्वेतद्वीपात असतेते कार्यवकुठ असे म्हणत. 


पाताठक लोकात त्रिखण्डसोपान आहे. प्रथम खडात अनंग 
जीवाचा निवास आहे. दवितीय खंडात प्रेत गणांचा वास 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 227 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आहे. तृतीय खंडात यातनामय शरीर प्राप्त ज्ञालेले जीव 
दुःखाने आक्रोश करीत असतात, 


महाभूमीमध्ये सप्त समुद्र, सप्त द्वीप आहेत. याच्या 
मध्यभागी, जबूदवीप आहे. जबूदवीपाचे नव खण्डामध्ये 
विभाजन ज्ञाते असून, दक्षिणेस असलेल्या खण्डास भरत 
खण्ड असे म्हणत. भरतखण्डात भरतपुर येथे, स्वयंभू 
मनू राहत असे. अनेक पुण्यजीव, ऋषी इत्यादी, स्वयंभू 
मनूच्या राज्यात वास करीत. ते लोकांचे तसेच धमौचे 
याचे पालन करीत. महाभूमिवर सप्तदवीपाभोवती, 
चराचर, चक्रवाक लोकालोक असे पर्व॑त स्वग॑लोकापर्यत 
व्यापून आहेत. है कांती किरणांस आपल्यामधून कधीच 
प्रसारित होऊ देत नाहीत, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 228 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


महाभूमीच्या खाली सात अधोलोक आहेत. ह्यास सप्त 
पाता असे म्हणत. अतत लोकात पिशाच्चाचा निवास 
आहे. वितल लोकात अलकापुरीत कुबेर असतो व 
योगिनीपुरात राक्षसासमेत मय असतो. सुतल लोकात 
राजा बलव्ी आपल्या परिवारासह असतो. वैवस्वतपूर 
यमाचे निवास स्थान असून येथील नरकात, पापी जीव 
यातना भोगतात. रसातल लोकात पुण्यपूर येथे निकऋऋती 
भूत॒ गणासहित निवास करतो. तलातल लोकात 
धनिष्ठापुरात वेता राहतो व कैलासपुरी रुद्र. महातलात 
पितृदेवाचा वास आहे. पाताकात श्वेतद्वीपवेकुठ आहे. 
यात नारायणाचे निवास आहे. मेरुस लागून अधोभागी, 
अनगजीव, प्रतगण व॒ यातनादेह असतात. निरालंब 
सूच्यग्रस्थानात महापातकी असत. भोजनांती "रौरवे 
अपुण्यनिलये पदमार्बद निवासिनाम्‌ । अर्थिनाम्‌ उदकम्‌ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 229 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दत्तमक्षस्यमुपतिष्ठति ॥" म्हणून उत्तरापोषणात उदक 
यांस प्रदान करीत असतो. 


लोकाच नाव, त्याचे विस्तीर्ण विवरण : 


भूलोकात असलेते भुगोल व महाभूमी भिन्न आहेत. याचे 
स्पष्टपणे समजून घे. भूगोल बिदुच्यावर ऊरध्वं॑धुरव 
स्थानापर्यतच्या प्रदेशात मेरुरेखेस प्रकाशमान करणारे 
सूर्य लोक होय. हे सूर्यदेवतेचे लोक असून सूर्यग्रह मंडल 
नव्हे. याच प्रमाणे, चंद्र लोक, अंगारक लोक, बुध लोक, 
गुरु लोक, शुक्र लोक, शनैश्चर लोक, राश्यादी देवता 
लोक, नक्षत्र देवता लोक, सप्तऋषी लोक, ऊध्व ध्रुव 
लोक, असे आहेत. याशिवाय आणखी अवांतर लोक 
सुध्दा आहेत. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 230 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


भूमध्य बिंदूपासून सूरय लोक, लक्ष ब्रहमांड योजन आहे. 
हे सूर्य ग्रहाचे अधिपती असलेले सूर्य देवतेचे स्थान आहे. 
भूमध्य बिद्‌ पासून चंद्र लोक, दोन लक्ष ब्रहमांड योजने, 
अगारक लोक 3 लक्ष ब्रहमाड योजने, बुध लोक 5 लक्ष 
ब्रह्मांड योजने, गुरु लोक 7 लक्ष ब्रह्मांड योजने, शुक्र 
लोक 9 लक्ष ब्रह्मांड योजने. शनैश्वर लोक 11 लक्ष 
ब्रह्मांड योजने, राश्यादि देवता लोक 12 लक्ष ब्रह्मांड 
योजने, नक्षत्रादि देवता लोक 13 लक्ष ब्रह्मांड योजने, 
सप्तऋषी लोक 14 लक्ष ब्रह्मांड योजने, ध्रुव लोक 15 
लक्ष ब्रह्मांड योजने आहे. याप्रमाणे, भूमध्य बिंदुपासून 
विविध अंतरावर, स्वर्गलोक, महर्लोक, जनलौक, 
तपोलोक, सत्य लोक आहेत. भूमध्य बिद्‌ पासून 
ब्रहमाडास भोवती भिती सारखे म्हणजे, अंडांतापर्यत, 24 
कोटी, 50 लक्ष ब्रहमाड योजनाचे अतर आहे. भूमध्य 
बिदूपासून, अंडाताच्या बाहेर पर्यत, 25 कोटी, 50 लक्ष 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 231 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ब्रह्मांड योजनाचे अतर आहे. भुलोक, भुवर्लोक व 
स्वर्लोक प्रलयकाव्ठी नाश पावतात. स्वर्लोकावरील्र 
महर्लोक, थोडेफार नाश पावून थोडे स्थिर राहतात. 
त्यावर असलेले जन, तप व॒ सत्य लोक ब्रहमाच्या 
आयुष्याच्या अती नाश पावतात. स्वर्गं म्हणजे, स्वर्लोक, 
महर्लोक, जन लोक, तपोलोक, सत्यलोक व 
अडातापर्यतचा प्रदेश. 


दत्त म्हणजे कोण ? 


आजोबा । दत्त तत्व तुला अनुभवायचे असेल तर 
लक्षवेका जन्म घेतते पाहिजे. कोटयानुकोटि ब्रहमाडास 
व्याप्त करून त्याचे अतिक्रमण करून असलेले एकमेव 
तेजोमहाराशी म्हणजे दत्त असे समज. ते दत्तप्रभूच 
तुड्या समोर असतेले श्रीपाद श्रीवल्लभ आहेत असे जाण. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 232 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्री चरणानी केलेला हितोपदेश एकन नरसावधानी व 
त्याची पत्नी चकित ज्ञाले. एक वषौच्या बालकाने 
साधिकाराने, येवढठे महत्वपूर्ण व गहन असे विषय सांगणे 
व॒ स्वतः दत्त॒ असल्याचे निरूपण एेकल्यावर्‌ 
नरसावधानी व त्याच्या पत्नीस राहवले नाही. ते ठसदटसा 
रड्‌ लागले. त्या दिव्य शिशूचे श्रीचरण स्पशे करावे अशी 
इच्छा व्यक्त केली. त्यास श्रीपादानी नकार दिला 
नरसावधानी व त्यांची पत्नी जागच्या जागी खिद्धुन 
राहिले. 


श्रीपाद पुढे म्हणाले - मी दत्त आहे. कोटयानुकोटि 
ब्रहमाडात व्याप्त असलेले एकमेव तत्वमीच आहे. दिग्‌ 
हेच वस्त्र म्हणून दिगंबर आहे. जे कोणी त्रिकरणशुध्दीने 
दत्त॒ दिगंबरा । श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगबरा । 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 233 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नरसिहसरस्वती दिगंबरा ! म्हणून भजन, कीर्तन करतात 
तेथे मी सूक्ष्म रूपाने सदैव असतो. माञ्ञे मातामह 
असलेले श्री बापन्ना्य, परप्रातातून पादगया क्षेत्री 
श्राध्दादटी कर्म करण्यास आलेल्या लोकास सेवाथावाने 
भोजन व राहण्याची सोय करीत असताना काही लोकाना 
आक्षेप घेतला कोठे आहेत तमचे स्वयंभू दत्त ? अदृश्य 
डाले ना ? तेव्हा श्रीपाद म्हणाले, "तो दत्त मीच आहे 
मी जन्म घेतलेल्या पवित्र॒ गृहात राहण्यास आलेले 
नक्कीच पवित्र होतील.पितृदेवतास अवश्य पुण्य लोकांची 
प्राप्ती होईल. जीवित असलेले जीवाचे, तसेच मरण 
पावलेल्या जीवाचे योगक्षेम वहन करणारा प्रभ्‌ मीच 
आहे. मला जन्म मरण दोन्ही समान आहेत. तरी त्‌ 
स्वय॑भू दत्ताची आराधना केल्याचे फठ हेच का ? अशी 
व्यथा तुज्या मनात आहे. तुङ्गयावर असलेले आक 
नाहीसे करण्यास स्वयंभू दत्ताचे दशन शीघ्र होडल. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 234 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आणि मूर्तीची प्रतिस्थापना होईल. तुला मी आयुष्य 
दिले. दत्त ध्यानी अस्‌ दे. पुढठ्च्या जन्मी तुला अनुग्रह 
होईल असे आश्वासन देतो. या जन्मी माङ्या पादुकांस 
स्पश करण्याचे महापुण्य तुला नाही. कोटयानुकोटि 
ब्रहमाडाचे सृजन , रक्षण व लय करणारा एकैक प्रभू 
असा मी माङ््या वरद हस्तांनी तुला आशिवीद देतो." 
महा भयंकर अशा ध्वनीनी श्रीचरणाचे शरीरातील अणु 
परमाणू विघटित होऊन, श्रीपाद अदृश्य ज्ञाते. 


बाबारे । शकरभटा । ज्रीपादानी स्वतः त्याच्या नामाच्या 
शेवटी दिगंबरा नाम जोड्न जप करण्याचे मर्म या प्रकारे 
निरोपिले. त्याचे सर्वं व्यापक तत्व, निराकार असलेले ते 
तत्व, साकार रूपात असे अवतरीत ज्ञाते हे आपल्या 
कल्पनेच्या बाहेर आहे. हान मुलाच्या रूपाने, गोढस 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 235 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
रूप धारण करून आलेल्या त्या जगत्प्रभूच्या 


लहानपणापासून करीत असतेल्या लीलाना अत कोठे? 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जय जयकार ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 028९ # 236 1106 © [1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद॒ये ॥ 
अध्याय -8 


दत्तावताराचे वर्णन 


आत्मसाक्षात्कार कसा घडतो ? ब्रहमजानासाठी तप 
करणारे खरे ब्राह्मण 


दुसरे दिवशी तिरुमलदास आपले नित्य॒ नेमित्यिक 
अन्‌ष्ठान ज्ाल्यावर म्हणाले "अरे शकरभटा 
आत्मसाक्षात्कार जेव्हा होतो त्यावेव्ी पधरा कला 
आपआपल्या भृता मध्ये लय पावतात त्या त्या देवता 
मूलभूत शक्ती असलेल्या चैतन्यात लीन होतात 
आत्मज्ञान, कम इत्यादी ब्रहम स्वरूपात लय पावत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 237 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असतात. अशा ब्रहमज्ञानासाठी जो परिश्रम करीत 
असतो, तो ख्या अथाने ब्राहमण होय. प्राण, विश्वास, 
आकाश, वायु, अग्नी, जल, भूमी, इद्विये, मन, अन्न, 
बल, विचार, मत्र, कर्म, लोक, लोकातील विविध नावे 
त्याना अग्नि सोवा कठा असे म्हणतात. श्रीपाद प्रभू 
षोडश कलांनी परिपूण असे परब्रहमावतार आहेत." 


अन्न हेच मन होय - सात्विक अन्नाच्या सेवनाने 
मनाचे निर्मलत्व प्राप्त होते 


विधात्याने प्रथम प्राणाची सृष्टी केली. प्राण म्हणजे 
संपूर्ण ॒विश्वात विद्यमान असलेली प्राण शक्ती होय. 
त्या प्राण शक्तीस सूक्ष्मात्मा, हिरण्यगर्भ या नावाने 
सुध्दा संबोधिले जाते. प्राणमय कोषामध्ये स्थित 
जीवधातु शक्तीला शक्ती शरीर असे म्हणतात. प्राणमय 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 238 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


चैतन्यास संतुलितरीत्या प्रवाहित केल्यास मनुष्यांचे 
भौतिक दुःखाचे निवारण होते. मनुष्याचा स्थूल देह रोगी 
होण्यापूर्वी प्राणमय शरीर रोगग्रस्त होते. त्याच्या नतर 
स्थूल शरीर रोगग्रस्त होते. संष्टीच्या प्रारभाचा निश्चय 
ज्ाल्यावर पचमहाभूताचा अविभौव इ्ञाला. या पचभूतांचे 
आकलन करण्यासाठी पचेद्वियाची रचना ज्ञाली. ह्याचे 
संधान करून व्यवस्थित काम करण्यासाठी पचेद्वियाची 
योजना ज्ञाली. या दहा इद्वियावर मनाचा ताबा असतो 
आणि मन हे आहारा पासून बनते म्हणून मनुष्याने 
आपल्या आहारा विषयी अत्यत सावध असले पाहिजे. 
कारण आहाराच्या सक्षम भागानेच (सक्ष्माशाने) मनातीतल 
भावना प्रकट होतात. जसे आहाराचे गृण त्याप्रमाणे 
आपले विचार होतात. मनातील विचाराच्या धारेस 
क्रमबध्द करून नियंत्रित करणे यालाच "मत्र" असे 
म्हणतात. यज्ञ-यागादिकांचे विधिपूर्वक आचरण करीत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 239 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्या त्या कर्मकाडात सागितलेले मत्रोच्चारण विधिपूर्वक 
करणे हयास "कम" असे म्हणतात. विश्वनिर्मितीचा 
आधार कर्मच आहे. नामरूप विवजिंत जग असू शकत 
नाही. आपल्यामधील प्रत्येक इद्रियास एक एक देवता 
असतात. या देवतेच्या प्रभावाने ती ती इद्विये कार्य करीत 
असतात. समाधिस्त असलेल्या योग्यास जंब्हा आत्म 
साक्षात्कार होतो त्यावेकी सोवा कला, मूलतत्वात लय 
पावतात. योग्याच्या भौतिक इुद्वियातील चैतन्य शक्ती 
विश्वातील चैतन्य शक्तीमध्ये लीन पावते. कर्मद्विये व 
जानेद्रियाने युक्त असतेला मनुष्य कर्म न करता राहू 
शकत नाही. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 240 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अहकार नष्ट ्ाल्याशिवाय मोक्षाची प्राप्ति होत नाही 


मनृष्याच्या अहकारामृठके क्माचरण घडठत असते. अह 
म्हणजे मन आणि बधि हे अजानाय्या आवरणानी 
आच्छादित ज्ालेले अशध्टद चैतन्यच होय. 
आत्मसाक्षात्कार ्ावलेल्या योग्यास जन्मातराचे कर्मफल 
शेष राहात नाही. अहकार पूर्णपणे नामशेष ज्ञाल्याशिवाय 
आत्मसाक्षात्कार होत नाही. योग्यास जेव्हा 
आत्मसाक्षात्कार होतो तेव्हा श्रौत कर्म आणि त्याच्या 
प्रतिफलाचे जच्द्र महद अहकार असून, मायाजालासहित 
शाश्वत परमात्म्यामध्ये लीन होऊन व्यकितत्व रहित 
होतो. परमात्मा व्यक्तित्व सहित शक्ती स्वरूप होऊन 
राहिला आहे. कर्म॑व त्याच्या फलाचा नाश पाऊन योगी 
सिध्दावस्थेस प्राप्त करतो. जरी योगी कर्म फलाचे भोग 
स्थूल देहाने भोगत असला तरी देहाभिमान नसल्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 241 ° 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कारणाने, तो सतत मुक्तावस्थेत स्थित असतो. परमात्मा 
योग्याच्या द्वारे आपल्या दिव्य लीलांचे प्रकटीकरण 
करीत असतो. योगीक शक्तीचा अहकार एखाद्या 
योग्यास ज्ञाला असेल तर सर्वं शक्तीचे हरण करून 
त्याचा गर्वं हरण करण्याचे सामर्थ्य परमात्म्यात असते, 
श्री बापन्नायानी श्रीशैल्य क्षेत्री असलेल्या श्री 
मल्लिकाजन आणि गोकर्णं क्षेत्री स्थित महाबलेश्वर व 
इतर काही ठिकाणी सौर मंडलातून शक्तीपात केला 
होता. स्वयंभू दत्ताची उत्सव मूर्ती तसेच अर्चन मूर्तीत 
सुध्दा शक्तीपात केला होता. अग्निसंबधित असलेल्या 
या शक्तीस शांती विधान करावे लागते. तसे न केल्यास 
अर्चकासह अर्चना करविणारे सुध्दा अचैना मूर्तीच्या प्रखर 
तेजाने शिक्षेस पात्र होऊन त्याना अनिष्ट फल प्राप्त 
होते. स्वयंभू दत्त मूर्ती मध्ये ्ञालेल्या शक्तीपाताचे 
रहस्य केवव्छ अंतर जानी असलेले योगीच जाणू्‌ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 242 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शकतात. श्रीशैल्य मल्लिकार्जन स्थानी शक्तीपात, हजारो 
लोक उपस्थित असताना श्री बापन्ना्याच्या अध्वर्यत्वाने 
डाला होता. सर्य मडव्ठातील तेज बाहेर पड़न सर्वांच्या 
समक्ष मल्लिकाजनाच्या विंगात ते लीन जाले. श्रीपाद 
श्रीवल्लभ यांचा अवतार व हा शक्तीपात ही दोन अत्यंत 
गोपनीय अशी दैवी रहस्ये आहेत. ती केवकं महायोग्याना 
सागण्यासारखी व॒ त्यानीच जाणण्या योग्यआहेत. 
श्रीशैल्यात ज्ालेल्या शक्तीपात शाती विधान करण्यात 
आले. यात हजारोच्या सयख्येने अन्नदान ज्ञाते. त्या 
योगाने जठराग्नि शात ज्ञाला. उग्रत्वाची शक्ती शिथिल 
होऊन शांती तत्वात लीन ्ाल्यामुठे सवं कायं शांत व 
शुभप्रद जाले. पिठापूर येथील स्वयंभू मूर्तीवर ज्ञालेल्या 
शक्तीपातास प्रत्यक्ष साक्ष व दाखला नसल्याकारणाने 
तेथे शांती विधान किवा अन्नदान ज्ञाते नाही. श्री 
बापन्नायौनी अन्नदान करण्यास सुचवित्े असता, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 243 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पिठापूरातील ब्राहमण पंडितांनी तर्क, विर्तक करुन श्री 
बापन्नार्याची सूचना फेटाटून लावली. 


श्रीपाद षोडश कला परिपूर्ण 


काठ आपल्या गतीने चालला होता. श्रीपादाचे वय आता 
दोन वर्षीचे इ्ाले. या दोन वर्षाच्या कालावधीत श्रीपादानी 
आपण षोडश कलानी परिपर्णअसल्याचे अनेक 
बाललीलादवारे दाखव्‌न या यृगातील महा अवतार 
असल्याचे निदशेनास आणले होते. वयाच्या सोकाव्या 
वर्षी श्रीपाद प्रभूनी पिठापूर सोडले. त्यानंतर ते चौदा वर्षे 
परयत करवप्र व॒ आणखी काही क्षेत्रात राहिले. परत्‌ 
त्याची शरीरयष्टी सोवा वषौच्या किशोराप्रमाणेच होती 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 244 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरि व्रामृत || 


श्री दत्तात्रेयाय षोडश अवतार : 


सोका या सख्येस एक वैशिष्ट्य आहे. श्री दत्तात्रेयानी 
पूव युगात सोढा अवतार धारण केले होते. ते असे 1) 
योगीराज, 2) अत्रिवरद, 3) दिगबरावधूत, 4) 
कालाग्निशिमन, 5) योगीजन वल्लभ, 6) लीला विश्वभर, 
7) सिध्दराज, 8) जानसागर, 9) विश्वभरावधूत, 10) 
मायामुक्तावधूत, 11) आदिगुरु, 12) संस्कारहीन 
शिवस्वरूप, 13) देवदेव, 14) दिगंबर, 15) दत्तावधूत, 
16) श्यामकमलतर लोचन. 


श्रीदत्त प्रभू भोग व मोक्षाचे दाते होत. त्याची आराधना 
करण्यासाठी केवक्छ त्याच्या पादुकाची आराधना केली 
असता पुरे. चारी वेद श्वान रूपाने त्यांच्या पादुका जवकछ 
साय्या अपवित्रतेस पवित्र करीत त्याच्या चरण कमली 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 245 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पड्न असतात. श्री दत्तात्रेयाच्या पवित्रतेची कल्पना 
करण्यास मानव तर काय देवता व॒ सप्तऋषी सुध्दा 
असमथ होत. युगांतरी जेव्हा वामनावतार ज्ञाला तेव्हा 
त्याचे समकालीन असलेले श्री वामदेव महर्षीचा सृष्टा 
जन्म ज्ञाला. त्याच्या जन्म समयी मातेच्या गभ्भीत्‌न 
केवक् शिर बाहेर आते व चारी दिशेचे अवलोकन करून 
पूनः गभ्रौत निघून गेले. तेव्हा देवता व ऋषीगणानी 
प्राथना केल्यावर श्री वामदेवानी पुन्हा जन्म घेतला. ते 
जन्मतः शुध्द ब्रहमजानी होते. 


त्याचप्रमाणे श्रीपादांच्या जन्म समयी सध्टा घठते. ते 
केवठक ज्योती स्वरुप होते. याप्रमाणे दोन वेव्ठा जन्म 
घेतल्याने ते आजन्म दविज होते. ते संपूर्ण, अखंड, 
अनत, अद्वैत, सच्चिदानंदघन असल्या कारणाने या 
अवतारात त्यांना गुरु अशी व्युक्त नव्हती. वास्तवात, ते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 246 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्रिमूर्तचि संयुक्त रूप नसून त्रमूर्तीच्या अतीत असलेले 
एक विशिष्ट तत्व होते. म्हणून त्या त्रैमूर्तिस अतीत 
असतेते चतुथतत्व असल्याचे सुचविण्यासाठी त्यांनी 
चतुर्थीस अवतार घेतला. मातेच्या गभौतून बाहेर येऊन 
पुन्हा गर्भस्थ ज्ञाते असता, महायोगी, सिध्द पुरुष व 
देवताच्या प्राथनेस प्रसन्न होऊन पुन्हा जन्मल्यामुढठे ते 
आजन्म ब्रहमज्ञान सपन्न होते. चित्रा नक्षत्राचा अधिपति 
अगारक (मगक्छ) आहे. तो ग्रह पाप (नीच) स्थानी असता 
सकल जीव राशीस अमगलप्रद ठरतो . सकल अमगल्छाचे 
हरण करून शुभमगतत्व प्रदान करण्यासाठी प्रभूनी 
चित्रा नक्षत्रामध्ये जन्म घेतला. चित्रा नक्षत्र असताना 
श्रीपाद प्रभुचे पूजन केल्यास विशेष फलप्रद ठरते .. श्रीपाद 
प्रभू साक्षात धर्मशास्ते आहेत. ते हरी-हरात्मज श्री 
अय्यप्पा स्वामी असल्याचे सुचविण्यासाटी त्यानी तू 
राशीमधे जन्म घेतला. ते जाणत नाहीत असे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 247 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


धमशास्त्रच नाही. ध्म॑संकटात सापडलेल्या मनुष्यान 
त्याची प्रार्थना केल्यास त्यास धर्म पथप्दशनाचा 
लाभ होतो. सूर्य॑ हा ग्रहाचा अधिपति आहे. 
सिंह लग्नामध्ये जन्म घेतल्यामुके ते सकल 
विश्वाचे नाथ व॒ दरबार भरण्यासाटे जन्म 
घेतलेले जणुकांही चक्रवर्तीच आहेत असे सूचित 


होते. 


श्रीदत्तप्रभूपासून त्रिमूर्तीं आणि त्रिमूर्तीपासून तीन कोटी 
देव व त्यांच्या पासून तेहतीस कोटी देवता उत्पन्न 
ज्माल्या. म्हणून केवक् श्रीदत्त नामस्मरणाने सकल 
देवतास्मरण केल्याचे फल प्राप्त होते. 


श्रीदत्तप्रभूच्या ब्रह्ममुखास ऋषी पूजन करावे. 
विष्णुमुखास, श्री सत्यनारायण त्रत व विष्णु सहस्त्र 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 248 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नामाने पजन करावे. त्याच्या रुद्रमृखास, रुद्राभिषेकाने 
अभिसिचन करावे. श्रीदत्तप्रभूच्या ब्रहममृखाच्या जिव्हेवर 
सरस्वतीचा निवास आहे. विष्णमृखाच्या वक्षस्थल्टी 
लक्ष्मीचा वास आहे. रुद्रमृखाच्या वामभागी गौरीचा वास 
आहे. सृष्टीतील सकल स्त्री देवता शक्ती श्रीपादाच्या 
वामभागी व पुरुष देवता शक्ति दक्षिण भागी विराजमान 
आहेत. तिरुपतीमधील सप्त॒ गिरीवर अवतरलेले श्री 
वेकटेश्वर स्वामी हे साक्षात श्री दत्तप्रभूच. "वे" कार हे 
अमृत बीज व "कट" हे एेश्वय॑ बीज होय. म्हणून श्री 
वैकटेश्वर हे अमृत व एेश्वयौचे प्रदाते आहेत. "वै" 
म्हणजे पाप व "कट" म्हणजे खंडन करणारा किवा हरण 
करणारा असा अथं आहे. श्री वैकटेश्वर आणि श्रीपाद 
श्रीवल्लभ खरे पाहता एकच असून अभिन्न आहेत. तेव्हा 
मी म्हणालो "हे तिरुमलदास । पूर्वी वणौश्रमधर्म 
काटेकोरपणे पालन करावा असे विदवज्जनाचे म्हणणे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 249 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होते. परत्‌ श्रीपाद प्रभूचे मत याच्या विरूध्टद होते असे 
मला वाटते. तर माङ््या या शके समाधान करावे अशी 
विनती."्यावर तिरुमलदास म्हणावे "अरे ब्राहमणाने 
ब्रहमजानाच्या अन्वेषणात (प्राप्तीसाठी) जीवन घालविले 
तरच तो सदब्राहमण म्हणवला जातो. विहित धम, 
कमौचा त्याग करून दुराचारी ज्ञाल्यास तौ दुष्ट ब्राहमण 
होईल. त्याचे दुराचार वादन तो गो हत्या व॒ गो-मांस 
भक्षण करण्यास प्रवत ्ाल्यास त्याच्यातील ब्राहममणत्व 
लोप पाऊन त्याचे ब्राहमतेज संपूर्णपणे क्षीण होते, 
त्याच्या शरीरातील जीवन कणामध्ये बदल घटन तो 
चाडाकत्वास प्राप्त होतो. तेव्हा तो ब्राहमण होऊ शकत 
नाही. क्षत्रियाने ब्रहमजानाच्या आकाक्षेने निरतर 
तपाचरण केल्यास ब्राहमणत्व प्राप्त करू शकतो. 
क्षत्रियाच्या शरीरात जन्मजात असलेल्या जीवनकणात 
तपाचरणाने बदल घड्न, त्याला ब्राह्मणत्व प्राप्त होते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 250 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


या प्रमाणे विश्वामित्राना ब्राहमणत्व प्राप्त ज्ञाते होते 
शनीग्रहाचे तीन राशीत म्हणजे सादेसात वर्षे पर्यत चलन 
असते. तेव्हा प्रत्येक मनष्याच्या शरीरातील 
जीवनकणामध्ये बदल घडतो. जन्या जीवन कणाचा नाश 
होऊन नूतन जीवन कर्णाच सृजन होत असते. याची 
मनुष्यास कल्पना सुध्दा येत नाही." 


क्षत्रियाचे लक्षण 


क्षत्रियाने क्षात्रधमौचा त्याग करुन शातीरस प्रधान 
असलेले कृषी, गोसेवा, वाणिज्य, अशा धमौचे पालन 
करून स्वकर्म सोढल्यास त्याच्यातील क्षात्रतेज टिकृन 
राहत नाही. त्याच्या मन, बुध्दि व शरीरात अनेक बदल 
घटन येतात आणि तो वैश्यत्वास पावतो. ब्राहमणाने 
क्षात्र धर्माचे अवलंबन केले असता परशुरामासारखा होतो. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 251 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पूर्वी द्रोणाचाय॑ आणि कृपाचार्य जन्मतः ब्राहमण असले 
तरी त्यांनी क्षात्र धमौचे पालन केले नव्हते का ? कुसुम 
श्रेष्ठी वैश्य असला तरी त्याने क्षत्रिय वृत्तीचे अवलंबन 
केले नव्हते का ? जन्मतः शूद्र असून श्रीपाद प्रभूच्या 
कृपेने मला ब्रह्मज्ञान प्राप्त इयाते नाही का ? निरतर 
प्रयत्नाने (तपाचरणाने) शूद्र सुध्दा वैश्य, क्षत्रिय किंवा 
ब्राहमण होऊ शकतो. केवक्छ एका विशिष्ट वर्णात जन्म 
याला म्हणजे यम, धर्म, शिक्षा आचरीत आहे किवा 
नाही असे नसून, आपआपल्या शुभ कमीौच्या फलावर 
आपला वण अवलंबून आहे. जन्मतः शूद्र असलेल्या मला 
पुढचा जन्म ब्राहमणाचा मिक शकेल. तसेच जन्मतः 
ब्राहमण असतेल्यास पुढचा जन्म शुद्राचा सुध्दा मिक 
शकतो. सामाजिक कारणासाठी वण व्यवस्था करण्यात 
आली. परमात्म्याये मुख ब्राहमणत्व, बाहू क्षत्रियत्व, ऊरु 
वैश्यत्व व पाद शूद्रत्वाचे सूचक आहेत असा श्रीपादांनी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 252 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


एक पयौय सांगितला. तू माड््या अतिथ्याचा स्वीकार 
केलास. माङ््या घरचे भोजन हे ब्राहमणाच्या घरचेच 
भोजन होय, 


कर्मरहस्य 


निरतर श्रीपादाचे नामस्मरण व ध्यान केल्याने येथील 
परिसरातील वातावरण शुभप्रद आणि पवित्र अशा 
स्पदनाने भरते आहे. जन्मतः नरसावधानी ब्राहमण 
असते तरी त्याच्या घरात भौतिक, मानसिक व 
अध्यात्मिक स्पदने विषपूरित असल्याकारणाने तेथील 
वाय॒मढल कलूषित ज्ञाते होते. या कारणानेच श्रीपाद 
प्रभूनी त्याच्या अतिथ्याचा स्वीकार केला नाही. यातील 
हे रहस्य आहे बरे का । जीव परिणाम क्रमाने किवा 
विपरिणाम क्रमाने कर्मसूत्राच्या अनसार जन्म घेण्यास 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 253 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वर्ण आवश्यक आहे. नाही का ? यासाठी वणौश्रमाची 
योजना इ्ञाली. जोन, हा जर्मनी देशाचा रहवासी असून 
सृष्टा त्याला ब्रहमजानाची अत्यत जिजासा लागली 
होती. परिणाम क्रमाच्या शेवटच्या अवस्थेत त्याला 
कुरवपुरी श्रीपाद प्रभूय दशन ज्ञाते व॒ अमोघ अशा 
अनुग्रहाची प्राप्ति ली. नरसावधानी पीठिकापुरमध्ये 
असून स॒ध्दा श्रीपाद, श्री दत्तात्रेयाचे अवतार आहेत हे 

जाणण्यास त्याना कित्येक वर्षे लागली. हे जाणल्यानतर 
सुध्दा साधनाक्रमाशिवाय श्री दत्तांच्या अनुग्रहास प्राप्त 
होणे अशक्य होय. 


यावर मी म्हणालो "स्वामी आपवे म्हणणे असे आहे की 
प्रत्येक जीवकणामध्ये बदल घडत असतो. तर प्रत्येक 
जातीस एक आत्मा आहे काय ? पार्वती देवी ही 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 254 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


हिमपर्वताची कन्या असे म्हणातात. असे म्हणण्याचे 
कारण काय ?" 


यावर तिरुमलदास म्हणाले "प्रत्येक जातीस एक आत्मा 
असतो. तो शक्तीच्यारूपात असतो. ती शक्ती 
दिव्यात्मा असल्या श्रीदत्तप्रभूच्या मधून बाहेर आलेली 
आहे. सदैव या शक्तीचा सबध परमात्म्याशी असल्या 
कारणाने, ती महाशक्ति होय. जात या शब्दाचा अथ त्‌ 
जो समजतोस तसा नाही. जिवत व्यकितिमध्ये जसे 
चैतन्यवत असे जीवकण असतात, असा आहे. 
त्याचप्रमाणे सामुहिक/सांघिक व्यकितत्वामध्ये असलेल्या 
प्रत्येक व्यक्तीचे शक्ति -सामर्थ्यं गुणगण अतर्वीन 
होऊन असतात, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 255 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तसेच प्रत्येक गावास, प्रत्येक शहरास, प्रत्येक राष्टास 
एक आत्मा असतो. आपण राहतो त्या भूमीस सुध्दा 
आत्मा आहे. भमीची जी अधिष्ठान देवता तीस आपण 
भूमाता" असे म्हणतो. तीच्यातील आत्म्याचे 
परमात्म्याचे अश असल्या कारणाने ती मानसिक सबध 
असलेली महाशक्ती आहे. तसेच हिमपर्वताच्या ठायी 
अधिष्ठित असलेल्या देवताशक्तीस हिमवत असे 
संबोधित करतो. त्या हिमवंताची पुत्री हेमवती होय. 
सर्वसाक्षी सर्य भगवानाचे पत्र यमधर्म असे मानल्यास 
जीवराशीच्या शुभाशभ क्मौनूसार न्याय करुन पाप्याना 
शिक्षा करणारी देवता शक्ति आहे असा अर्थ होतो 


जगातील सारे प्राणीमात्र, आपआपते कायं करण्यासाठी 
सूयौपासून उज प्राप्त करतात. आकाशात विराजमान 
असतेते सूयं बिब वेगे व त्याच्यात अधिष्ठित असलतेते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 256 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


देवता स्वरूप देवतात्मा वेगे. श्रीपाद वल्लभ्र वयाच्या 
तिसाव्या वर्षी गुप्त होतील असे मी तुला सांगितले होते. 
ते अनत कोटी ब्रह्माडात असलेल्या अणु-रेणु मध्ये 
विलीन होतील. ते सर्वातयौमी आहेत ना ? पुन्हा विलीन 
होणे म्हणजे काय ? असा प्रश्न तू विचार शकतोस. ते 
सर्वातयामी असते तरी त्यांच्या शक्तीच्या प्रभावापासून 
थोडया अंतरावर कोटयावधि ब्रह्मांडे आहेत. त्या 
ब्रहमाडातील परिभ्रमणाचे व्यवस्थीकरण करण्याच्या 
उदेशाने त्याच्या शक्ति प्रभावाने त्या ब्रहमाडास 
आपल्या जवव् आकषित करतात. संपूण सुष्टीत 
परिणाम दशेत एखादी विपत्कारी स्थिती उत्पन्न ज्ञाली 
असता श्री दत्तात्रेयाचा अवतार होते. चबक बोहाचे 
आकषण करते. परंतु लोहावर माविन्य असल्यास 
चुबकाची आकर्षण करण्याची शक्ति अत्यंत बलहीन 
होते. मविनत्वास नाहीसे करुन, सृष्टीतील प्रत्येक अणुचे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 257 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आकर्षण करून, विश्वपरिणामास नूतन दिशा देण्याचा 
संकल्प जेव्हा होतो त्यावेकेस मात्र असे अवतार होतात, 


पच कन्याचे विवरण 


तेव्हा मी म्हणालो "स्वामी । अहिल्या, द्रौपदी, सीता, 
तारा, मंदोदरस्तथा । पंचकन्याम्‌ पठेन्नित्यम्‌ महापातक 
नाशनम्‌ ॥"-असे म्हणतात. हा विषय मला सुलभ रीतिने 
समजत नाही म्हणून ह्याचे विवरण करावे ही प्राथना, 


तिरुमलदास यावर म्हणावे - "अहल्येवर इद्र मोहित 
ञ्ञाला होता व तिला प्राप्त करण्यासाठी त्याने मायेचा 
उपयोग केला, कुक्कुट रूप धारण करून त्याने बाग 
दिली. पहाट जाली असे समजून गौतम ऋषी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 258 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अनुष्ठानास बाहेर गेले. पतिव्रता असल्या कारणाने इद्र 
अहल्येस स्पश करू शक्त नव्हता. इद्र टेवता 
देवशक्ितिसंपन्न असल्या कारणाने, त्याने अहल्ये मायेची 
अहल्या उत्पन्न करून त्या मायेच्या आहल्येशी समागम 
केला. माया अहत्येच्या शरीरातील जीवाण्‌ इद्राच्या तीव्र 
अशा इच्छामुठे उत्पन्न ज्ञाली होती. माया अहल्या व 
इद्र समागमी असता गौतमाने पाहिते व क्रोधित होवून 
त्या दोघास शाप दिला. अहल्या म्हणाली "हे मृनीवर 
आपण है काय केले ?" अध्यात्मात अहल्या गौतमापेक्षा 

उच्च स्तरावर होती. अहव्येच्या शापामरे गौतम ऋषी 
12 वर्षपर्यत भरमिष्ठ होऊन तदनतर शिवार्चना करून 
स्वस्थ जाले. अहल्येची मनशक्ती जड ज्ाल्याने तिचे 
शरीर पण जडत्व पावून शीव ्ञाली. श्रीरामाच्या चरण 
धुकीने अहत्येचे शाप विमोचन ज्ञाले. म्हणून अहल्या 
परम पवित्र आहे असे जाण." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 259 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शापग्रस्त ज्ञालेला इद्र पच पांडव म्हणून जन्मास आला, 
पाच रूप, पाच मन असने तरी, त्यास आधारभूत 
असलेला आत्मा एकच ! हा एक विचित्र असा विषय 
आहे. शचीदेवीचा आविभौव यजकुंडात द्रौपदीच्या रूपाने 
डाला. ती अयोनिजा आहे. 


खव्या सीतेस अग्नीदेवाने आपल्या गभत लपवित्े व 
मायेच्या सीतेस रावणाने लकेस नेते. अग्निप्रवेश 

केल्यावर मायेची सीता गुप्त ज्ञाली व खरी सीता बाहेर 
आली. म्हणून सीता महापतितव्रता आहे असे जाण, 


भूचक्रात 12 राशीमध्ये 27 नक्षत्रे आहेत. या 27 नक्षत्राची 
जी अधिष्ठात्र देवता आहे तिचा जन्म तारदेवी म्हणून 
स्माला. ती भर यौवनात असताना, गुरु ग्रहाचे अधिष्ठात्र 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 260 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


देवता असतेवे बृहस्पती , मोहित ज्ञाले व॒ तिच्याशी 
विवाह केला. वृध्द पति यौवनवतीस तृप्त करू शकत 
नाही. हा विषय धर्म विरुध्द आहे. म्हणून विवाहसमयी 
केलेले शपथेचे उल्लघन ज्ाल्यास क्षती नाही. 
तारदेवीच्या मनात बृहस्पती विषयी कधीच पती 
असल्याचे भाव उत्पन्न ज्ञाते नाहीत. तारादेवीच्या मनात 
पतीचे भाव उत्पन्न करण्याची जबाबदारी बृहस्पतीची 
होती. तसे न करता सकल धर्माचे जाते असलेले 
बृहस्पतीने, धम विरुध्द आचरण केले. तारदेवीच्या 
शरीरातील जीवाणुचे तिच्या मनःप्रवृती प्रमाणे बदल 
घडलते. तिच्या मनात चद्राचे रुप स्थिर ज्ञाते असून तिचे 
हृदय चद्राधीन ज्ञाते होते. हया प्रमाणे बदल घडत्रेली 
तारदेवी व पूर्वी बृहस्पतीस विवाह केलेली तारदेवी 
भिन्न होत. म्हणून तारा-चंद्र यांचे मिलन हे धम ॑विरूध्ट 
नाही. सृष्टी नियमाप्रमाणे 27 नक्षत्रातून भ्रमण करणे हा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 261 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
चद्राचा धर्म होय, गुरु ग्रहाचा नव्हे. जर गुरुग्रहाने असे 
केल्यास, धर्म॑विरूध्द होडल. कठल्याही धम ॒विरूध्द 
कायौची अधोगती होते. म्हणून 27 नक्षत्रांची अधिष्ठान 
देवता तारादेवी, चन्द्र॒ मंडलाचे अधिष्ठान देवता 
असलेल्या चद्रास पावणे हाच धर्म होय. बाबारे ! ह्या 
धम॑सूक््मास अनुसरून तारदेवी महापतितव्रता होय. 


भीष्माचा्य शरशय्येवर असता, युधिष्ठिरस हितोपदेश 
केला. भीष्म म्हणाले "कुकर्म घडत असता, शक्यतो 
त्याचा विरोध केला पाहिजे किवा अधर्म घडत असलेल्या 
त्या स्थलाचा त्याग केला पाहिजे." यावर द्रौपदी खुदकन्‌ 
हासली. त्यावर भीष्म म्हणावे, "ज्या वेकी द्रौपदीचा 
मानभ्ग ज्ञाला, तेव्हा माञ्च वागणे अन्‌चित होते. कारण 
त्यावेन्डी मी दर्योधनाच्या आश्रयात होतो. त्याच्या अन्न 
सेवनाने, माञ्ञै रक्त॒ कलुषित ज्ञाले होते व बुध्टी भ्रष्ट 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 262 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्माली होती. आता ते कलुषित रक्त माड््यात नसून, 
बुध्दौ कल्मषरहित ्ाली असून, जानोदय ज्ञाला आहे." 


जीव परिणाम दशेत अनेक जन्म घेत असतो. थोडया 
जन्मात स्त्री तर थोडया जन्मात पुरुष होतो. मानव 
जन्माव्यतिरिक्त , पशू-पक्ष्यादिचा सुध्दा जन्म घेतो. 
जन्मांतरी, मंदोदरीचा पुरुष जन्म होता, त्या जन्मामध्ये 
तिला एक चंचल स्वभावाची, एक दुष्ट स्वभ्ावाची व 
एक मृदु स्वभावाची, अशा तीन पत्नी होत्या. इहजन्मी, 
चचल स्वभावाची पत्नी वानर होऊन वाली ज्ञाला, दुष्ट 
स्वभावाची पत्नी राक्षस होऊन रावण ज्ञाला व मृदु 
स्वभावाच्या पत्नीचा बिभीषण म्हणून जन्म इ्ञाला. 
कल्पातरी, हे तिघे मदोदरीचै पुरुषजन्म असता तिचे 
पत्नी होते. तर ती या जन्मी, चंचल वृत्ती असलेला 
वाली ह्याची पत्नी ्ञाली व त्या पासून अगदाचा जन्म 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 263 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ज्ञाला. तदनतर, दुष्ट प्रवृत्ती असलेल्या रावणाचीभाया 
स्माली. रावण सहारानतर, मृदुस्वभाव असवेल्या 
विभीषणाची पटराणी ज्ाली. तर वालीची पत्नी असताना, 
रावणाची पत्नी असताना व बिभभीषणाची पत्नी असताना 

तिच्यातते जीवाणू्‌ भिन्न होते. म्हणून मदोदरी सुध्दा 
महापतितव्रता होय । 


तेव्हा मी म्हणालो - "स्वामी । स्त्रीस एकच पती किवा 
पुरुष एकपत्नित्रत असला पाहिजे असे म्हणतात तर 
बहुभाया किवा बहुभतृत्व निदटनीय आहे ना ?" 


कर्मचक्र परिणाम : 


तिरुमलदास म्हणाले - "तज्ञ म्हणणे खरे आहे. एखाद्या 
पुरुषाने विनाकारण पत्नीस त्रस दिला तर 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 264 ग 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सप्तजन्मपर्यत बाल विधुर होतो असे सागीतल्रे आहे. 
एखादा पुरुष चार-पाच स्त्रियांशी विवाह केल्याने, पुढील 
जन्मी, हा पुरुष स्त्री जन्म घेतो व त्या चार-पाच स्त्रिया, 
त्याची कामवासना व संस्कार क्षीण न ्ञाल्याने, पुरुष 
जन्म घेऊन त्या स्त्रीचा उपभोग घेतात. एकाजन्मी असे 
ड्माल्यास व्यभिचार दोष घडतो. जर विविध जन्म घेऊन 
प्रत्येक जन्मी, एकाशी विवाह केल्याने दोष नाही. हा 
कालचक्राचा प्रभाव आहे. असल्या कित्येक आश्चर्यकारक 
घटना या महाचक्रात घत असतात. स्त्री जन्म 
घेतल्यास त्या जन्मासबधित धमौचे आचरण केत 
पाहिजे. पुरुष जन्म घेतल्यास त्या जन्मा संबधित 
धमौचे आचरण केले पाहिजे." 


पती-पत्नीमध्ये कलह उत्पन्न करणाय्या व्यक्तीचा पुटचा 
जन्म स्त्री अथवा पुरुष न होता, नपुंसक होतात व 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 265 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
संसारसुखास वचित होऊन दुःखी होतात. मांसाहार 
निषिध्टद आहे. समजा एखादी व्यक्ति एका शेठीचा वध 
करून चार-चौघाबरोबर मासाहार करते. त्या शेव्टीस 
प्राणोत्क्रमण समयी अत्यत पीडा होते तिचे पीडित 
स्पदन वायुमडलात वावरत असतात. बाबारे 
वायुमंडलात पीडामय व॒ आनंदमय स्पदने असतात. 
सत्कमीमुढे आनंदमय स्पदने व दुष्क्मौमुके पीडामय 
स्पदने उत्पन्न होतात. मृत शेव्टीने मारून खाल्लेल्या 
चार-चौघा मानवाचा सड घ्यावा अशा इच्छेने प्राण त्याग 
ज्ालेल्या कारणाने, मानव जन्म घेते व॒ मांसभ्क्षण 
केलेल्या मानवाचा, शेकीचा जन्म॒ होतो. म्हणून, 
मानवानी क्षमागुणाचे अवलबन केते पाहिजे. सात्विक 
व्यक्ति शेव्टीस पाहिल्यावरही त्याचे मास भक्षण करू 
इच्छित नाही. जरी ती शेकी पुर्वजन्मी मारलेल्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 266 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मनुष्यास क्षमा करील तर त्या शेग्ीस प्राणदान केल्याचे 
पुण्य लाभून तिचे क्मचक्र थांबते. 


पीठिकापृरीच्या रहिवाश्याचे सामूहिक पण्य व सामूहिक 
पाप एकाच वेक्ेस फलित ज्ाल्याने, श्रीपाद 
श्रीवल्लभाच्या जन्मास कारणीभूत ज्ञाते. पुण्यवान 
लोकानी श्रीपादांस श्री दत्तप्रभू असल्याचे जाणले व 
अधिक पुण्यफल प्राप्त करते ज्ञाले तर पापी जन श्रीपाद 
श्रीदत्त असल्याचे नाकारुन अधिक पापाचे भागिदार होते 
ञ्माले. श्री दत्ताची आराधना करीत असून श्रीपादाची 
निंदा करणाव्यांस रौरवादि नरकाची प्राप्ति होते. विषय न 
समजल्यास मौन धारण करणे उचित होय. पण त्या 
दिव्य भव्य अशा मगल स्वरूपावर निंदापवाद लादणे 
योग्य नव्हे. त्याच्या मुखास मगलारती करीत पायांवर 
चिके ठेकणारे असे लोक सुखव्याधीनी ग्रस्त होतील. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 267 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


एवढेच नव्हे, श्री दत्तात्रेयानी आपल्याअनुग्रहाने एका 
विचित्र अशा योगशक्तिचा समावेश केला. पुण्यवान 
जनांस केवव्छ नामस्मरणाने अप्रयत्नाने सवं मनोरथ पूर्ण 
होत तर पापीजन श्रीपादाची निदा केल्याने त्याच्यावर 
नाना प्रकारचे विघ्न व अनिष्ट कोसठत. श्रीपादाचे 
अग्नि स्वरुप आहे. त्यानी धारण केलेले अग्नि वस्त्र 
होय. ते पवित्र योगाग्नि स्वरूप असून त्याच्या पादुकाचा 
महिमा वणन करण्यास युगेही कमी पडतील. वेद - 
उपनिषद सुध्दा त्याच्या पादुकाचे वणैनकरण्यास असमथ 
आहेत. किती युग ज्ञाते ? किती कल्प लोटते ? केवढे 
वेका स।/ष्टी, स्थिति, लय क्रम पूण ज्ञाले ? पण श्री 
दत्त ते श्री दत्तच. ते अद्वितीय असून साक्षात श्रीपाद 
श्रीवल्लभ आहेत । सृष्टीतील प्रत्येक अणु या परम 
सत्याये साक्नषीदार आहेत. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 268 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्वयंभू दत्ताची पुनःप्रतिष्ठा. 


श्री पीठिकापुरास एका अवधूताचे आगमन ज्ञाते. ते 
उन्मत्त अवस्थेत असलेले सिध्दपुरुष होते. त्याचे वागणे 
अती विचित्र होते. कोणास आशिवौद द्यायचे असले तर 
शिवी-गाकी करीत असा त्याचा विचित्र स्वभाव होता. 
कोणाची स्तुती केली तर त्या व्यक्तीचे पुण्य क्षीण होत 
असे. 


पीठिकापुरवासीयांनी त्या सिध्दास स्वयंभू दत्त कोठे 
आहेत असे विचारले. तेव्हा ते सिध्द पुरुष म्हणाले की, 
श्री दत्त सकल पुण्यक्षेत्रात स्नान करून सध्या एका 
नदीत आहेत. भक्तानी खूप शोधायचा प्रयत्न केल्यावर 
एका नदीत स्वर्यंभू श्री दत्ताची मूर्ती सापडली. एका शुभ 
मुहूर्तीवर त्या मूर्तीची पुनःप्रतिष्ठा, सर्वमंगलप्रद अशा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 269 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सुमती महाराणी व ब्रहमतेज असलेले श्री आप्पलराज 
शमौ यांनी केली. त्या महोत्सवाचे अध्वयू श्री बापन्नार्य 
होते. 


विदयारण्याचे प्राकटय : 


मंदिरात मूर्तीची पुनःप्रतिष्ठा ्ालेल्या दिवशी, श्री 
बापन्नार्यानी, त्या सिध्दपृरुषास आपल्या घरी भिक्षेस 
येण्याची विनंती केली. आजोबाच्या घरी त्या सिध्टास 
श्रीपादाचे दशन जाले. केवक्छ दोन व्षौच्या त्या बालकास 
पाहिल्यावर, त्या सिध्दाच्या मनात पुत्र वात्सल्य उत्पन्न 
जाले. श्रीपाद, मातल श्री वेकटप्पा याच्या खादयावर 
बसून त्याच्या शिखेशी चेष्टा करीत, सिध्दाक्डे ट्टी 
करून हासे. ते हास्य पाहून सिध्दास समाधी लागली. 
समाधी तून व्युत्थान ज्ञाल्यावर, श्रीपाद म्हणाले "माधवा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 270 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


। तुड्या इच्छेप्रमाणे हिद्‌ सामाज्याची स्थापना, माञ्च 
वय 16 वषौचे ज्ञाते असता, बुक्कराय करील. तू हरिहर 
बुक्कराय यांच्या पाठीशी सदैव असते पाहिजे. 
विटदयारण्य महि या नावाने त॒ञ्जी ख्याती होडल. त्या 
सहोदर सायणाचार्याच्या वंशात येणाय्या शताब्दात गोविद 
दिकषिताचा जन्म होणार आहे. तो गोविद दिक्षित कोणी 
नसून तूच असशील ! राजर्षी होऊन तंजावूर संस्थानात 
महामतत्रीचा पदभार साभारून कृतकृत्य होशील." 


असे एेकल्यावर आनंदाने सिध्दाच्या डोक्यातून अश्रूधारा 
वाहू लागल्या. त्याने श्रीपादाना आपल्याजवक्छ घेतले. 
इतक्यात श्रीपादानी त्या सिध्दाय्या चरणाचे वदन केत 
सिध्दाने आश्चर्यं व्यक्त करताच श्रीपाद म्हणाले -"त्‌ 
विद्यारण्य या नावाने श्रुगेरी पीठाधिपती होशील. तुङ््या 
शिष्य परपरेत तिसरा शिष्य कृष्णसरस्वती म्हणून तूच 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 271 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असशील. तुङ््या मनात माङ्या विषयी पुत्र भाव उत्पन्न 
ज्ञाल्या कारणाने माज््या पठील नृसिंहसरस्वती या 
नावाने होणाव्या अवतारात काशी क्षेत्री कृष्णसरस्वती 
होऊन त्‌ मला सन्यास दीक्षा देशील. त्‌ सन्यास धमौचा 
उध्दार करशील. यास काशी विश्वेश्वर व माता अन्नपूर्णा 
ह्याची साक्ष असेल. 


वशिष्ठ शक्ति पराशर व्यार्षेय प्रवरान्वित पाराशर 
गोव्रोद्धव ऋग्वेदातर्गत , वाजपेययाजी माधवाचार्य हे 
विट्‌यारण्य महर्षी नावाने ख्यात होतील. बाबारे ! उदया 
तुला आणखी चरित्र सागिन असे म्हणून तिरुमलदासांनी, 
त्या दिवशीचे निरुपण तेथेच थांबविले. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जय जयकार ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 272 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद॒ये ॥ 
अध्याय -9 


कर्मफल मिमांसा 


आज गुरुवार आहे. सकार सूर्योदयासमयी, गुरुचा होरा 
चालू आहे. मी व तिरुमलदास एका खोलीमध्ये ध्यानस्थ 
बसलो होतो. सू्याची कोवकी किरणे खोलीत डोकावत 
होती. काय आश्चर्य ! त्या कोवव्छया सूर्यं किरणांत 
श्रीपाद श्रीवल्लभांचे आम्हां दोघांस दशन ज्ञाले. सूर्य 
किरणाच्या प्रवेशाने आम्ही भानावर आलो. परम 
पूजनीय, अत्यंत मंगलप्रद असलेले 16 वर्षीचे श्रीपाद 
श्रीवल्लभांचे स्प दशन घडणे केवक्छ परमप्रभूच्या अव्याज 
करुणेचे फठ होय. क्षणभभर दशन देवून ते रूप अंतधौन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 273 ग 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पावले 


श्रीपाद प्रभूना नैवेद्य म्हणून चणे ठेविले होते. सूर्यं 
किरणाच्या स्पशाने ते चणे लोहखडात स्पातर पावले, 
ह्याचे मला आश्चर्य ॑वाटले व॒ मन दुःखी पण ज्ञाते. 
प्रभूये दशन आणि चणे लोहखंडात स्पांतरित होणे हे 
काही विशेष सूचक आहे का ? अशी माङ्या मनात शंका 
उद्भवली, 


श्री तिरुमतदासानी पुढे सांगण्यास सुरवात केली. "बाबारे 
। शकरभटवा ! आज दुपारी माञ्च आतिथ्य स्वीकारून तू 
कुरवपुरास जा, अशी श्रीदत्तप्रभूची आज्ञा इ्ाली. भर 
दुपारी प्रभू दत्त क्षेत्रात भिक्षा करीत असतात. हा काक 
अतिशय शुभप्रद आहे. मी म्हणालौ "स्वामी । रोज 
श्रीदत्तप्रभूचे स्मरण, दत्तकथा प्रसंग श्रवणाने काठ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 274 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


घालवित होतो. आज नैवेद्य म्हणून दाखविलेले चणे 
लोहखड माते ह्याची खत वाटते. माड््या या संशयाचे 
निरसन करून मला कृताथ करावे ही प्राथना." 


श्री तिरुमलदास म्हणाले - "बाबारे । काही शताब्दिनतर 
कली प्रबठ ज्ञाल्याने, नास्तिकत्व वाटेल. नास्तिकत्वाचे 
निमूलन करून आस्तिकत्वाची स्थापना करण्यासाठी , 
प्रभू चित्र विचित्र लीला दाखवून अनुग्रह करतील. 
भविष्यात धर्मसस्थापनेसाटी सगलक्छया कार्यक्रमात बीज 
रूपाने या श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या अवतारात अनुग्रह 
करतील." 


खनिजामध्ये चैतन्य निद्रावस्थेत असते. खनिजस्थितीत 
प्राण अतर्वीन होऊन राहतो. खनिजामध्ये अनेक 
रसायनिक प्रक्रियामुठे प्राणाची उत्पत्ती होते. प्राणामध्ये 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 275 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मन अतर्वीन असते. प्राणरूपात चैतन्य अरध-निद्रावस्थेत 
असते. हे तला वृक्षामध्ये स्पष्ट दिसेल. मादक द्रव्याच्या 
सेवनाने, मनष्य त्याच्या टेहात हया स्थितीचा अनृभव 
करतो. 


प्राणशक्ती स्ूपाने व्यक्त ज्ञालेले चैतन्य तत्व 
परिणामक्रमाने विकसित होऊन मनाच्या माध्यमाने कर्म 
करण्यास अभ्यस्त होते. ही स्थिति तुला पशुमध्ये 
आदक्ते. पशूचा पूण विकास तोच मनुष्य म्हटला जातो. 
मनुष्यात मनःशक्ती पूर्णपणे कार्यरत असते. तर मनास 
अतीत असलेले अतिमानस एक आहे. ते अतर्लीन 
स्थितीत असते. मानव योगसाधनेने परिपूर्ण होतो. तो 
मूलाधारात स॒प्त असलेल्या चैतन्यास सहस्रारात नेऊन 
सविकल्प, निर्विकल्प समाधि स्थितिस प्राप्त करून 
घेतो. परम ज्योतिस्वरूप असलेल्या श्रीगूरुशी तादात्म्य 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 276 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्थितिचा अनुभव घेतो. त्या स्थितिमध्ये अनिर्वचनीय 
आनंदाचा अनुभव घेतो. तर त्याची वतनूक मात्र 
महासंकल्पास अनुसरून असते. म्हणून तो 
कमबधनापासून अविप्त असतो. त्या महासंकल्पाचे 
स्वरुप अचित्य, अगम्य व कल्पनातीत असून महाप्रचण्ड 
वेगवान असते. अतिमानस हे केवव्छ श्री प्रभूचे आहे. 
प्रत्येक क्षणात कोटयावधी प्राथना श्री प्रभ स्वीकार 
करतात. धर्मसम्मत असलेल्या प्राथनास तात्काठ प्रचीति 
देऊन दुःख निवारण करतात. धर्मबध्द असलेल्या 
प्रत्येकाचा इच्छा पूर्ण करतात. मानवाच्या मनाचा वेग 
कूर्मगतीवत्‌ असून श्री प्रभूच्या अतिमानसाचा वेग 
महाप्रचण्ड व॒ कल्पनातीत आहे. महाप्रचण्ड वेग 
असलेल्या प्रकाशाचा वेग पण त्याच्या अतिमानस 
वेगापठे कमी पडेल. मानव किवा कठल्याही प्राण्याने 
केलेली लहानशी प्रार्थना, प्रभच्या दिव्य तेजःपृजा दवारे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 277 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


प्रभूस पोहोचते. समस्त दृश्यादृश्य शक्तीचा आधार प्रभूच 
आहेत. सर्व लोक प्रकाशमान होण्याचे कारण त्याच्या 
शरीरातून बाहेर पडणारे ज्योतिपुंज असून दुसरे काही 
नाही. अनेक कोटि ब्रहमाण्डात प्रकाशमान असणारे सूर्य, 
नक्षत्रादीचे सय॒क्त्त प्रकाश सध्दा त्याच्या तेजा पृढे 
सूयौस दिवटौ दाखविल्या समान होय. बाबारे ! हेच 
श्रीपाद श्रीवल्लभाचे खरे-खूरे तत्त्व होय. अनत शक्ति 
अनत जान, अनत व्यापकत्व, असवेल्या त्या निर्गुण 
निराकार स्वरूपास सृष्टीबद्ल असलेल्या अव्याज अनत 
करूणे पोटी, सगण साकार मनृष्य देह धारण करून 
श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या स्पात दशन देत आहेत. है 
जाणण्यासाढठी मानवास परिपूर्णता आली पाहिजे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 278 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरि व्रामृत || 


श्रीपाद श्रीवल्लभाचे दिव्य स्वरूप 


मानवाची देवाविषयी ओट अनिवार्य आहे तसेच टेव 
सुध्दा अनत परिमितीना लांघून निम्नस्तरात जन्म 
घेतात. ह्यास अवतरण असे म्हणतात. ही एक निरतर 
चात्‌ असलेली योगक्रिया आहे. सृष्टी मध्ये सत्याची 
एकदा स्थापना जाली की ती स्वयसिध्ट, प्रयत्नरहित 
कार्यरत असते. सत्य, जान अनत स्वरूप असलेले श्रीपाद 
श्रीवल्लभ हे अनेक सत्यास सृष्टी मध्ये स्थापना 
करण्याच्या संकल्पाने दिव्य, भ्व्य अवतार घेतात. ते 
साक्षात दत्तप्रभू होत. मी म्हणालौ - स्वामी । 
आपल्याशी चचौ करीत असता, मला किती तरी नवीन 
विषयाचा उलगडा ्ञाला. तरी श्री गुरु स्वरूपाचा अत 
लागत नाही. त्यांचे हे दिव्य व भव्य चरित्र कसे विहावे 
व त्याना कसली व्याख्या द॒यावी है समजत नाही. मी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 279 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मूर्ती प्रतिष्ठेबदल एेकलते आहे. आपण सत्याच्या 
प्रतिष्ठेबहल बोलत आहात. तरी माङ्यावर कृपा करून 
सत्याबद्ल विस्तारपूवक सांगावे अशी विनंती." श्री 
तिरुमलदास म्हणाले "बाबारे ! तुङ्याकड्न श्रीचे चरित्र 
लेखन कायं व्हावे असा संकल्प पूर्वीच ज्ञाला असून, 
तुड्या संपकौत येणाव्या श्रीपादाचे भक्त शिरोमणी ते 
अनुभव तुला सागतील या विषयास तेखणीबध्द कर, 
तुड्या व्याख्यांची इथे आवश्यकता नाही. श्रीचे चरित्र 
स्वतः श्रीच तुज्या लेखणीच्या माध्यमातून लिहून 
घेतील. हया उपर विचार करणे व्यथं आहे." 


मनुष्य नाना प्रकारचे अन्न सेवन करतो. सेवन केलेले 
अन्न आपोआप पचन होऊन शरीरस शक्ती प्रदान 
करते. या पाचन क्रियेमध्ये, मनुष्याचा प्रयत्न नसून 
शरीराचे काम आहे. मनुष्याचे कर्तव्य केव अन्न संग्रह 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 280 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करुन ग्रहण करणे एवढेच. भोजन केल्यावर अन्न 
पचवणे हे शरीराचे कर्तव्य होय. म्हणजे, त॒द्चे कर्तव्य 
अन्न मिल्विणे असा विधिचा निर्णय आहे. भोजन 
केलेले अन्न पाचन करण्याचे कर्तव्य शरीराचे आहे 
मनूष्यात मन असल्या करणाने, तो स्वेच्छेया अनुभव 
घेतो. म्हणन खरे-खोटे, बरे-वाईट दोन्ही घडण्याची 
शक्यता आहे. शरीरास ती स्वेच्छा नाही. जेवलेले अन्न 
पचन करून शरीरास शक्तिसपन्न करणे हेय शरीरायै 

कर्तव्य आहे, असा विधिचा निर्णय आहे. मनृष्यास इच्छा 
असो किवा नसो, त्याच्या प्रयत्नाशिवाय शरीर आपले 
कर्तव्य पार पाडत असते. शरीरा सबधित सत्याची 
स्थापना ज्ञाल्या कारणाने, अष्रयत्नाने, मनुष्याच्या 
संकल्पाचा प्रमेय नसून ते सतत चालू असते. प्रकृती 
म्हणजे, सष्टीमधील सगव्या क्रिया-प्रतिक्रिया, या 
सत्याय्या आधाराने घडतात. सूर्योदय-सूयौस्त, ऋत्‌चक्र, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 281 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ग्रह-नक्षत्रादीये चलन या सत्याच्या आधारावर घडल्ेच 
पाहिजे. हे अनुल्लघनीय शासन आहे. म्हणजे ह्याच्या 
विपरीत करण्याचे स्वातत्र्य त्याना नाही. स्वं व्यापकत्व 
असलेले प्रभू सृष्टीमधील प्राणिमात्राविषयी करुणेमुठे 
सृष्टौ विधान सुरङलिति करतात. कृतयुगामध्ये 
संकल्पमात्रे सकल सिध्टी प्राप्त होत तर त्रेतायुगामध्ये 
यज्-यागाने, द्वापर युगामध्ये मत्र, शस्त्रास्त्राने सकल 
सिष्टी प्राप्त होत तर कवियुगामध्ये प्रामुख्याने तत्र 
प्रयोगाने, कलियूगी य॑त्राने सकल सिध्टी प्राप्त होतात, 
यूगध्मौस अन्‌ससरुन व॒ मानवाच्या शक्ति -यूक्तीचा 
स्तर या आधारावर सष्टी विधानाच्या सरलीकरणाचा 
निर्णय होतो 


तीन अहोरात्र निरतर श्रीपाद श्रीवल्लभाचे स्मरण 
केल्याने, त्याचे ध्यान करणाय्यास, श्रीपाद सशरीर दर्शन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 282 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


देऊन धन्य करतात. मानवाच्या पतनास लाख मार्ग 
असतील तर देव त्याच्या उध्दारासाढठी दहा लाख मार्गौनी 
अनग्रह करतो. श्री टदत्तप्रभ्‌ त्यांचे अशावतार, सिध्द, 
योगी, महासिध्द याच्या करवी, या सष्टीचे पालन करीत 
असतात. 


पूर्वेयुगातील श्री दत्त हेच श्रीपाद आहेत का ? अशी शंका 
तुया मनात बीजरूपाने असल्या कारणाने, श्रीपादानी 
तुड्या शकेचे निवारण करण्यासाठी नैवेद्यास दाखविलेले 
चणे तोहखडात रूपातर केले. माता अनसूयाने ोहखडाचे 
खाण्यायोग्य चणे केले होते. मी प्रत्यक्ष दत्त आहे हे 
दशविण्यासाढी असे केले. तुङ्ग्या कंडलीत गुरु व्याधी 
स्थानात आहे. गुरु ग्रहास चण्याचा संबन्ध आहे. गुरु 
ग्रहामुठे तुङ्यावर येणाव्या विपत्ती, बीज रूपाने असून, 
त्या अकरित न होण्यासाठी चण्यांचे लोहखंडात परिवर्तन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 283 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करून तुह््या निदशनास आणले. श्रीपादांच्या दिव्य 
मानस चक्षूली अवलोकन न केतेली कुठलीही वस्तू या 
सृष्टीत उत्पन्न होत नाही. तसेच, त्याच्या दिव्य दृष्टीस 
आल्याशिवाय कृठलाही प्राणी या सुष्टीत जन्म घेत 
नाही, है परम सत्य आहे. सत्यवस्त्‌ संबधित जान 
सुप्रतिष्ठीत असल्या कारणाने, त्या जानाची प्राप्ती 
ज्ालेले, या लोकातून अंतधौन ज्ञाते तरी नाश नाही. त्या 
जलानास प्राप्त करण्यायोग्य मानव या सुृष्टीमध्ये जन्म 
घेतल्यावर, ते जान आपोआप त्यास होते. दैवशक्ती , 
चिरंजीव मुनि, अवतारी पुरुष है सगरे अविनाशी 
तत्वाचेच अश आहेत. मानव विनाशी तत्वाचे अश 
आहेत. अविनाशी तत्त्वाचे जान, स्थिती, गती, शक्ति 
एका विशिष्ट प्रकारे असवे पाहिजे असा नियम नाही. ते 
स्वेच्छा तत्त्व आहे परिपूर्ण आहे. ते अत्यंत प्राचीन व 

नित्य नूतन आहे. कारण नसलेले कार्य होणे असंभव 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 284 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आहे. सव कारणांस व सवं कायस एकमेव असे तत्वच 
आधार आहे. ते अतीत व॒ अगम्य आहे. त्यालाच दत्त 
तत्त्व असे म्हणतात. त्या दत्तप्रभूनी या कलियुगात 
आपल्या संपूर्ण कलानी परिपूण, प्रथम श्रीपाद श्री 
वल्लभाचा अवतार या पीठिकापुरत घेतला. अशा श्रीपाद 
श्रीवल्लभांचे वर्णन करण्यास सहस्र फणी आदिशेषास 
सुध्दा सामर्थ्य नाही. 


बाबारे । श्रीपाद श्रीवल्लभ, श्री नृसिंह सरस्वतीचा 
अवतार घेणार असल्याचे बरेचवेव्छा सूचित केले होते 
हिरण्यकयू श्यपाने विचित्र असा वर प्राप्त केल्यावर आता 
त्याचा मृत्यू असंभव आहे असे वाटत होते. दिलेल्या 
वरदानाविरुध्द न जाता, कल्पनातीत अशा विधानाने श्री 
नृसिंह भगवानानी हिरण्यकश्यपाचा वध करुन, 
परमभक्त असतेल्या प्रल्हादाचे रक्षण केले. प्रभू 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 285 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्तभामध्ये विराजमान आहेत असा प्रल्हादणे निधौर 
केला. प्रभ स्तभातन प्रगटते. देव आहे किवा नाही ? 
असा सशय या कलीयूगात बहतेकाच्या मनात येतो 
कलीयुगातील हिण्यकश्यपाचा मद नाश करून 
प्रल्हादासारख्या भक्ताये रक्षण करण्यासाठी श्री दत्त 
प्रभुचा श्री नृसिंहसरस्वतीचा अवतार होणार आहे. देव 
आहे हे सिध्द करण्यासाठी नरसिंह अवताराचे वैशिष्ट्य. 
श्रीपाद श्रीवल्लभ व श्री नुसिहसरस्वतीचे अवतार 
दैवदूषण करणान्यांये मद नाश व देवभक्ती करणाय्याचे, 
डोकयास पापणीसारखे, रक्षण करणे, या दोन प्रधान 
उद्ेश्याने जाले. श्रीपाद श्रीवल्लभास साध्यासाध्य असे 


काही नाही, 


तिरुमलदास बोलत होते, मी एेकत होतो. माङ्न्या मनात 
एका संशयाने घर केले. मी भूजंपत्रावर श्रीपाद 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 286 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीवल्लभाय चरित्र विहित होतो. भविष्यकाठकात, लोक 
कृठल्या पत्रावर स्वामीचे चरित्र विहितील बरे ! 
शालिवाहन शकाच्या अंतर्गत सथध्याचे व्यवहार चात्‌ 
आहेत. हूण शक प्रचारात येणार असल्याचे स्वामीचे 
म्हणणे आहे. खरे पाहता श्रीकृष्णाचे नियौण कधी ज्ञाते 
? है कवियुग कोणत्या दिवशी कुठ्ल्या 
घटिकेस/विघघटिकेस आरभ जाले. भविष्यकाट्छातील 
लोकाच्या कालगणने प्रमाणे, भरविष्यात उपयोग होणाय्या 
पत्रावर जर श्रीपाद श्रीवल्लभ बिहून दाखवित असतील 
तर श्रीपाद खरेच श्रीदत्ताचे अवतार आहेत ह्याचा मला 
विश्वास होईल. 


माङ््या मनातला सशय तिरुमलदासाच्या पढे व्यक्त न 
करता, ते जे सागत होते ते एेकण्याचे सौग करीत 
लोहखंडात परिवर्तित चण्यांकडे मी बघत होतो.तेवटयात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 287 ° 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तिरुमवदासाचे कथस्‌वर क्षीण होऊन वाकशक्ति नष्ट 
डाली. कानठव्छ्या बसतील असा भयकर ध्वनी ज्ञाला, 
तो ध्वनी एेकल्यावर मला बधिरत्व प्राप्त ज्ञाते. 


एका क्षणात मला बधिरत्वं व तिरुमलदासाना मूकत्व 
प्राप्त जाले. तिरुमलदास बोलण्याचा प्रयत्न करीत होते 
पण त्याच्या मृखात्‌न शब्द निघत नव्हते. मी एेकण्याचा 
प्रयत्न केला तरी मला काहीच एेकू येत नव्हते. मनात 
सारखा एकच विचार होता - नको ते संशय मनात आले 
व परिणाम बधिरत्वाचि प्राप्ती. आयुष्यभर आता बधिर 
म्हणून असावे का ? काय माड नशीब ! मी काय करू ? 
इतक्यात नैवेदयासाठी ठेवलेले चणे, अर्थात, लोहखंड, 
तेलृग्‌ भाषेत "श्रीपाद राज शरणं प्रपद्ये" अशा अक्षरात 
रूपातरीत ञाते. त्याच्यावर पाढरे शेभ्र असे पत्र दिसून 
आले. आम्ही बघता बघता, त्या पत्राचा आकार वादन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 288 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दीघचतुरस्र ज्ञाला. भूजपत्रा पेक्षा अतिशय पातक, 
स्पशौस मृदु वाटत होते. त्यावर, काक्या रगाचे सुंदर 
अक्षर उमटले. तेलुगु विपीत त्यावर असे विहिते होते - 
श्री कृष्णाचे नियौण, खिस्त पूर्वी 3102 साली, फेब्रुवारी 
18 तारखेस रात्री 2 वाजून 27 मिनिटे, 30 सेकदास 
ञ्माले. प्रमादी नाम संवत्सर, चैत्र शुध्द प्रतिपदा, शुक्रवार, 
अश्विनी नक्षत्र, श्रीकृष्ण नि्याणानंतर, कवियुगाचा प्रवेश 
माला. हे विचित्र पाहिल्यावर माङ््या अगास टर-दरून 
घाम फुटला. अति स्वेदनाने, शरीर शक्तिहीन ञाते. 
शरीर कपायमान ज्ञाले. श्रीपाद श्रीवल्लभ अदृश्य रूपाने 
येथेच आहेत असा मनाचा निश्चय जाला. मनात विचार 
आला कि "काय माद्य दुरेव । कुरवपुरास जाणे आता 
एका स्वप्ना सारखे आहे. श्रीपाद नरसिंहावतार धारण 
करुन माञ्ा वध केला तर काहीच आश्चर्यं नाही. वस्त्र 
धुवून, पिन वाक्त टाकतात तसे, शंकर भटरास धुवून 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 289 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वाक्त टाक अशी आजा तिरुमलदासास जाली तर मी 
काय करू ? तिरुमलदास नक्की मला वस्त्रासारखे 
दगडावर आपटून पिद्ुन वाक्त टाकतील. ब्रह्मज्ाना 
संबधित विषयाचा, आपण आत्मजानी आहोत याचा आव 
आणून, क्वचित गुरु आपल्या शिष्य वगस बोध करीत. 
द्रव्याजंन हेतुने एखाद्‌या शिष्याची प्रशंसा पण करतील. 
तो शिष्य अमक्या गुरुने माञ्जी प्रशंसा केली या 
अहकाराने मिरवित असतो. गुरु-शिष्य दोघेही दोषाचे 
भागीदार होत. रजक कुलात जन्म इ्ालेल्या 
तिरुमलदासाच्या करवी, ब्रहमकुलोत्पन्न अशा मला 
ब्रहमजानाचा बोध होणे, हा श्रीपादाचा चमत्कार होय 
परिसरातील इतर रजक आपल्या वृत्तीमध्ये निमग्न 
होते. त्यांच्यामध्ये या गहन चरित्रा विषयी चर्चा 
करण्याची किवा जाणन घेण्याची इच्छा पण नव्हती. 
आता मला श्रीपादाच्या शरणी जावे लागेल." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 290 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मी तिरुमतदासाच्याकडे पाहिते. त्याचे मुख ब्रहमतेजाने 
ज्ठकत होते. मान्या मनास असे वाटले की तिरुमलदास 
ब्राहमण असून मी रजक आहे. त्याचा चेहरा प्रसन्न 
वाटत होता. नैवेद्यात दाखविलेले चणे लोहरूप त्यजून 
यथावत ज्ञाते. श्रीपादानी मला क्षमा केली असे वाटत 
होते. कांही क्षणात ते शुभ्र पत्र (कागद) अदृश्य ज्ञाते. 
तिरुमलदास म्हणाले - "बाबारे । शंकरभटवा । कलियुग 
लोहयुग आहे. कल्मषपूरित असे हे युग आहे. माङ््या 
देहावसानानतर, काही काक मी हिरण्यालोकात वास 
करून श्रीपादाच्या आजेनुसार पुन्ह महाराष्ट्र देशात जन्म 
घेणार आहे." 


"स्वामी । श्रीपादानी तुम्हास पण मृत्यूनंतर जन्म 
घेण्यास आजा केली ? अवश्य हा वृतांत विस्तारपूवक 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 291 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कथन करुन कृताथ करावे अशी विनती." तिरुमलदास 
म्हणाले "एकदा मी श्रीपादाच्या मातामहाच्या घरी त्यांचे 
धुततेते वस्त्र घेवून गेलो. सुमती महाराणीचे मामा 
श्रीधरावधानी श्रीपादांस कडेवर घेवून खेक्वित होते. 
"दत्त दिगंबर । दत्त दिगंबर । दत्त दिगंबर । अवधूता 
' असा घोष करीत होते. श्रीपादाचे वय दौन वषौचे होते. 
ते किलकारी करीत खेकत होते. ते दृश्य मनोहर होते. 
अनायास माया मुखातून 'श्रीपादवल्लभ । दत्तदिगंबर 
' असे निघाले. श्रीधरावधानीनी माङ्याकडे वल्कल 
पाहिते. इतक्यात, श्रीपाद "नृसिंह सरस्वती । दत्त 
दिगंबर ।" असे म्हणाले. ते साक्षात पूर्वीचे दत्तप्रभू 
असून, प्रस्तुत श्रीपाद श्रीवल्लभ व॒ पुढे नृसिंह 
सरस्वतीच्या रूपाने येणार याची सूचना आपल्या 
विशिष्ट शैलीत त्यांनी सागितली होती. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 292 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


समर्थ सदगुरु शिरडी साईबाबाच्या रूपाने अवतरतील 


श्रीपाद म्हणाते "आजोबा । नृसिंह सरस्वतीचा अवतार 
महाराष्ट्र देशात घेण्याचा माज्ञा संकल्प आहे. 
तिरुमलदासांस सुध्दा महाराष्ट देशात येण्यास सांगत 
आहे." श्रीधरावधानी अवाक जाले. मी म्हणालो - 
"कृठल्याही जन्मी, कोणत्याही रुपात असताना सटैव 
माड रक्षण करण्याचा भार तमच्यावर आहे. मला 
त॒मच्या बाककृष्ण सूपावर अतिशय प्रीति आहे." श्रीपाद 
म्हणाले "तिरुमलदासा । त्‌ महाराष्ट देशात गाडगे 
महाराज या नावाने रजक कृलात जन्म घेशील. दीन 
दवित व दुःखी जनाच्या सेवेत पुनीत होशील. धीशीला 
नगरीत "साई बाबा" या नावाने यवन वेषात माञ्ञा समर्थ 
सदगुरु रूपात अवतार होईल. तुला यवन वेषात समर्थ 
सदगुरु असलेल्या माङ््याकङ्न अवश्य अनुग्रहाची प्राप्ति 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 293 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होईल. तुला बाक्छकृष्ण सूपांवर प्रीति असल्या कारणाने, 
"गोपाला । गोपाला । देवकीनदन गोपाला !" या नाम 
मत्राचा जप करशील. या शरीराच्या पतनानतर, क्वचित 
काक हिरण्यलोकी राहून तदनतर, गाडगे महाराज होऊन 
लोकहित करशील. हे तुला माञ्च वरदान व अभभयदान !' 
श्रीधरावधानी या सगठकया सदभात मायेच्या आवरणात 
होते. त्याना काही कठल्े नाही. समती महाराणीच्या 
हाकेसरशी, त्याच्यावर असलेते मायेचे आवरण दूर ञाते 
श्रीपाद सामान्य बालक आहेत अशी त्याची धारणा 
ञ्ञाली. मी म्हणालो "स्वामी । श्री कृष्णाने भगवद्गीतेत 
सागितते होते की कमौचे फल अनिवार्य आहे. तर श्रीपाद 
या नियमाचे उल्लंघन न करता कर्म नाश कसे बरे 
करतील ?" 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 294 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सदगुरु, सत्पुरुषास, योगियांस दिलेल्या दानाचे फठ 


तिरुमलदास म्हणाले-'श्रीकृष्णाने कमौचे फठ् भोगल्या 
शिवाय चुकत नाही असे म्हटले खरे, पण ते कर्मफल 
जागृतावस्थेत भोगावे असे म्हटले नाही. ते स्वप्नावस्थेत 
सुध्दा भोगू शकता. स्थूल शरीराने 10 वर्ष भोगावयाचे 
कम॑, मानसिक त्रासामुठे, स्वप्नामधिल मानसिक 
व्यथेमुढे कांही घटिकेत भोगून कर्मराहित्य प्राप्त करू 
शकतो, सत्पुरुषांस, योगियांस दान-धर्म केल्याने, दैवी 
कृपे मुढे पाप कर्माचा क्षय होतो. देवतामूर्ती पुण्यस्वरूप 
असून त्याच्या ठाई करुणा असल्या कारणाने, आपले 
पाप कर्मफल त्याच्यावर ओदन घेतात व त्याचे पृण्य 
आपणास देतात." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 295 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पुण्यपुरुषांस केलेल्या दान-धर्मामुठे, किवा त्यांची सेवा 
केल्याने पण अशी अदला बदली होते. समथ सदगुरुचे 
ध्यान केल्याने ध्यानाच्या माध्यमातन अदलाबदली होते 
सदगुरु त्याच्या शिष्याकरवी सेवा घेऊन सेवेच्या 
माध्यमाने शिष्याचे पाप कर्म आपल्या वर ओदन घेतात 
व॒ आपले तपःफल शिष्यामध्ये संक्रमित करतात. परतु 
पाप कमाचे फक भोगल्या शिवाय चुकत नाही. देव, 
सत्पुरुष, सद्गुरु, अवतारपुरुष, महातेजोमय असून 
अग्नीस्वरूप असतात. त्यानी स्वीकार केलेल्या पाप 
कर्मीस दग्ध करण्याची शक्ति त्याच्यामध्ये असते 
त्याना आपण अर्पण केलेल्या पत्र, फल पुष्पादिच्या 
मध्यमाने सुध्दा पाप पुण्याची अदला बदली घडत 
असते. आपली आर्तता, भक्ति, शरणागती जेवटी तीव्र 
असते तेवटयाच तीत्रगतीने ही अदला बदली घडत 
असते. काही वेका श्रीपाद त्याच्या आत्रिताये पाप 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 296 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कमफल, निर्जीव असलेले दगड-धौडयावर फिरवित. त्या 
दगड़-धोडयास फोड्न, किवा नाना विचित्र मार्गाने त्या 
पापकर्मीचे निर्मूलन करीत. यास अनुसरून एक दष्टांत 
सांगतो. लक्षपूर्वक एक 


श्रीपादांच्या जन्मापासून त्यांना पुरेसे दृध मिक्त नव्हते. 
समती महाराणी आपल्या पत्रास पूरेसे स्तनपान करव्‌ 
शकत नव्हती. त्याच्या घरी एक गाय होती. त्याच्या घरी 
असलेल्या कालाग्नीशमन दत्तास नैवेदयाप्रते एवटेच 
दूध द्यायची. बाकी दूध आपल्या वासरास पाजायची. 
त्या गाडची ही एक विचित्र प्रवृत्ती होती. 


कालाग्नीशमन दत्तास नैवेद्यासाढी ठेवलेले दूध, कधी 
कधी, नैवेद्य दाखवायच्या अगोदर श्रीपाद पूजा मंदिरात 
जावून प्राशन करायचे. असे घडल्या दिवशी, श्री 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 297 ° 1106 © 110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आपलराज, गुढ्ाचा खडा नैवेद्य दाखवून उपवास 
करायचे. पतिचा उपवास घडल्या दिवशी सुमती महाराणी 
पण उपवास करायची. एखादे समयी, नैवेद्य दाखवेपर्यत 
श्रीपाद थांबले त्या दिवशी, ते दूध श्रीपाद प्राशन करीत 
त्याच्या वशात जन्मलेल्या अपूर्वं व दिव्य शिशस परेल 
एवढे दूध आपण देव्‌ शकत नाही, या विचारानी माता- 
पिता चितित होते. वेकटप्पय्या श्रेष्ठी व नरसिंहराय वर्मा 
यानी, भरपूर दूध देणारी एक गाय आपलराजांस दान 
देण्याचा प्रयत्न केला. ते सारे प्रयत्न व्यर्थं ज्ञाले. कारण 
दान स्वीकार न करण्याचे आपक्छराजाये व्रत होते. दान 
घेतल्याने पाप सग्रह होतो असा त्याचा अभिप्राय होता 
ते वेद शास्त्र संपन्न असून केव वेद सभा असल्यास 
त्यातून निकाली तेवटी दक्षिणा स्विकार करीत होते. 
पौरोहित्यापासून उत्पन्न कमी होते. फक्त वैकटप्पय्या 
श्रेष्ठी व॒ नरसिहराय वर्म यांच्याकडे पौरोहित्यास जात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 298 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असत. ते दोघे दक्षिणा जास्त देण्याचा प्रयत्न केल्यास 
त्याच्यावर राग करायचे. आपलराज आपले सासरे श्री 
सत्यऋषिश्वर श्री बापन्नार्य) यांजकड्न पण काही घेत 
नसत. कार्तिक पौ्णिमेस सुमती महाराणीचा जन्म दिवस 
असल्या कारणाने श्वसुरगृही भोजन करीत. वैशाख शुध्द 
ततियेस आपलराजाचे जन्मदिवशी पण श्री 
बापन्नार्याच्या घरी भोज करीत. कालातराने श्रीपाद 
जयती अथौत गणेश चतूर्थीस पण त्याच्या घरी जेवाययचे 


कुट्बाच्या या टुस्थितीचा विचार करून एके दिवशी 
सुमती महाराणी आपल्या पतीस म्हणाली "नाथ । 
आमच्या माहेरचे संपन्न असून नैष्ठिक श्रौत्रीय 
सस्काराचे आहेत. मल्लादी वंश श्रीमत असून आमये 
माहेर आहे. त्यांच्याकड्न एका गायीचा स्वीकार करण्यात 
मतला काही दौष वाटत नाही. श्रीपादाना पौटभ्र दूध 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 299 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


देण्याची पण आपली स्थिति नाही. आपण या विषयाचा 
शात पणे विचार करावा ही विनती." आपलराज म्हणाले 
"सौभाग्यवती ! तुञ्ञे म्हणणे बरोबर आहे. सत्य ऋषिश्वर 
पापरहित असून त्यांच्याकङ्न गाय घेतल्याने दोष घडत 
नाही. पण या विषयास शास्त्र सम्मती असणे आवश्यक 
आहे. श्रीपादाच्या जन्मापूर्वी पासून आजपर्यत 
आश्चर्यकारक घटना घडत आल्या. श्रीपाद दत्ताचे 
नवावतार असल्यास, आपल्या घरी असलेल्या गायीने 
भरपूर दुध दिले असते नाही का । किवा तुङ्या स्तन्य 
क्षीराची समृद्धी ्ञाली नसती का ! बरे ! मोठा मुलगा 
श्रीधरराज शमौ आधा व लहान मुलगा रामराज शमौ 
पगू आहेत. श्रीपाद त्यांचे अग वैकल्य नाहीसे करुन 
त्याना विमुक्त करू शकतात ना ! तू या विषया 
बाबतीत तुङ्या वडिलांशी चचा कर, येऊन जाऊन माङ््या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 300 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नियमाच्या उल्लघनाची पाली माङ््यावर आणता हे 
उचित नव्हे." 


सुमती महाराणीने या विषयाचे निवेदन आपल्या 
वडिलांसमोर केले. बापन्नार्यमदहास्य करीत म्हणाले 
"अम्मणी । हे सगरे श्रीपादाचे लीला विलास आहेत 
श्रीपाद समस्यांचे परिष्कार करण्यातच नसून समस्या 
उत्पन्न करण्यात पण॒ पटाईत आहेत. श्रीपाद दत्त 
असल्याचे योगटृष्टीने मी जाणते आहे. आपल्या घरी 
गोसमृदी आहे. गाय देण्यास केवकं माञ्जी सम्मती 
नसून, महानंदप्रद पण आहे. दत्तप्रभूस गोक्षीर अत्यंत 
प्रीतिकर आहे. तुङ््या पतीच्या म्हणण्याप्रमाणे 
शास्त्रसम्मती आवश्यक आहे. अहो । काय विधि 
वैपरीत्य आहे । श्वसुराकड्न संपती लुबाडण्यासाठी नाना 
परीचे प्रयत्न करणाय्या जामातांची या जगामध्ये कमी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 301 ग 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नाही. पण माङ्ञा जामात अग्निहोत्रासमान आहे. त्याचे 
नियम भग करण्यास प्रयत्न करणारे आपण वेढे ठरतो . 
सृष्टीतील पच महाभूतानी स्पष्ट रीतीने आमोदन 
केल्याशिवाय तृड्ा पती गोदान स्वीकार करणार नाही. 
श्रीपाद त्याच्या ज्येष्ठ बधूना अगवैकल्यापासून विमृक्त 

केल्यास तमच्या कृट्बाशी असलेले त्याचे ऋणानूबध 
संपतील. ऋणविमुक्त ज्ातेते दत्त तुमच्या घरी पुत्रा 
प्रमाणे राहू शकत नाहोत. जगदगुरु होवून 
लोकोध्दारासाटे घर सोड्न जाईल. म्हणून चुकुन सुध्दा 
त्याचे अगवैकल्य दूर करण्याची इच्छा श्रीपादासमोर 
इच्छा दशेव्‌ नको. सगठे कालाधीन आहे. काठ 
श्रीपादाच्या आधीन आहे. श्रीपादानी संकल्प केला तर 
तुड्यात क्षीर समृद्धी होडल. परतु श्रीपादाचे तुङ्याशी 
असतेते ऋणानुबध संपतील. ऋणानुबधातून विमुक्त 
ञ्ञालेले श्रीपाद आपल्या कुटुंबास सीमित नसून विश्व 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 302 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


गुरुत्वाचे कर्तव्य पालनासाठी आपले घर सोड्न पलायन 
करतील. श्रीपादाचा संकल्प ज्ञाल्याने घरातील गाय तिची 
विचित्र प्रवृत्ति सोडून पुष्कठ दूध देईल. मग ही समस्या 
राहणार नाही. म्हणून तू थोडा काठ धीर धर. दत्तानी 
उत्पन्न केलेल्या समस्येचा परिष्कार दत्तच करतील." 
मी म्हणालो - "स्वामी । श्रीपादाच्या बधूस अग वैकल्य 
येण्याचे कारण काय ? वंशपरपरेने आलेले कर्म दोष आहे 
का ?" 


तिरुमलदास म्हणाले "श्री दत्ताचा अवतार सायं सध्ये 
समयी ज्ञाला. श्रीपादाचा उषःकाली ज्ञाला. पुढे होणाव्या 
नृसिंह सरस्वतीचा अवतार भर दुपारी, अभिजित 
लग्नावर होणार आहे. दत्ताची लीला अगाध आहे. सायं 
सध्येनतर तिमिराचे आवरण येते. जीवन निद्रावस्थेत 
असते. म्हणून दत्तजवतारात योगसाधनेच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 303 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


परिणामक्रमानुसार समस्त जीवाचे भार वहन करून 
जीवांस सुख निद्रा दिली . कोठे जावे, काय 
करावे, परिणामस्वरूप कोणत्या दिशेस जावे या 
उद्विग्न मनःस्थितीत जीव असतो, हाच गाठ 
अंधकार आहे. जीवास नकठ्त परिणाम सिचि 
प्राप्त कर्न देणे दत्तावताराचे वैशिष्ट्य. जीव 
कुठले प्रयत्न न करता किंवा किचित प्रयत्नाने 
त्याना नककत॒ अतःचैतन्याच्या लिकाणी अगाध 
परिणाम प्राप्त करतो है केव भूमडकास 
सीमित नाही. श्रीपादाचे आगमन उषःकाली ज्ञाते. 
उषःसमयी, सूर्य॑ भगवान सगढी शक्ति एकाच 
वेढी प्रयोग करून जीवांस पुनित करीत असतो 
श्रीपादाचे सूर्यौ है प्रतीक आहे. जीवांतील विविध 
शक्ति जागृत होवून नाटय करीत वैविध्याने 
परिणामस्थिती प्राप्त करण्याचे हे प्रतीक आहे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 304 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मध्यादिन मार्तडाचे चण्ड-प्रचण्ड स्वरूप आहे. 
आत्मा सूर्य आपल्या संपूण शक्तीचा समृद्धीने 
दशदिशांस प्रसार करतो तसे जीवांस जागृत 
करण्यासाठी नृसिंह सरस्वती अवतारचे प्रयोजन 
आहे. हा विषय त्याच्या विश्व॒ व्याप्त 
चैतन्याचा विषय होय. दत्तावतारात व॒ श्रीपाद 
श्रीवल्लभाच्या अवतरामध्ये काठ्छरात्र होती. तिचे 
केवठ महाधकाराचे स्वरूप होते. त्याचे प्रतीक 
म्हणून ज्येष्ठ बंधू असतेले श्रीधरराज शमौचा 
जन्म ज्ञाला. ती रात्र उत्टल्यावर, होती ती 
स्थिति म्हणजे, संशय, नास्तिकवाद, कुतकः, 
वक्रभाष्य वगैरे. ह्याचे प्रतीक म्हणून, लहान 
वधू श्रीरामराज शमौ याचा जन्म ज्ञाला. कृठलाही 
जीव, अधकारा सादश तामस वृत्तीचे निरसन 
करुन, संशय, कृतक, वक्रभाष्य इत्यादिचे त्याग 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 305 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


केल्यावर, श्रीपाद श्रीवल्लभभाचा अनुग्रह प्राप्त 
करतो. ह्यातले रहस्य हेच होय. है जगातील 
प्राण्याच्या परिणाम दशेस सबधित विषय आहेत." 


वंशपरपरेने आलेले कमदोष सुध्दा आहेत. श्री आपलराज 
शमौ वेलनाइड्‌ मडलातील वैदिक ब्राहमण होते. तरी 
त्याच्या कृट्बास ग्रामाधिपत्य होते. श्रीपादाचे पितामह 
आइनविल्ली या ग्रामाचे अधिकारी होते. त्याच्या कृट्बात 
ज्येष्ठ पुत्रास अधिकार देण्याची परंपरा होती. श्रीपादांच्या 
पितामहाचे नाव श्रीधररामराज शमौ होते. ग्रामाधिकार 
असलेल्या ब्राहमणामध्ये आपल्या नावास "राज" या 
शब्दास जोडण्याची प्रथा होती व ब्राहमण असल्याचे 
सुचविण्यासाठी शमौ या शब्दास जौडत. ग्रामात पीक 
पिकले किवा पिकलतरे नाही तरी, कराच्या रकमेची भरपाई 
जमिनदाराना करणे अनिवार्य होते. ग्रामाधिकाय्यावर कर 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 306 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वसूल करून देण्याची जबाबदारी होती. श्रीधर रामराज 
शमना त्याच्या आवडी निवस बाजूला सारून 
जमिनदारांच्या आजेनुसार, वेक प्रसंगी हिसेच्या प्रयोगाने 
कर वसली करावी लागे. है त्याचे ग्रामाधीकारी या 
नात्याने कर्तव्य धर्म होते 


पण टैवाच्या दृष्टीने हे पाप कार्य होते. आपलराजाच्या 
ज्येष्ठ ्रात्यास ग्रामाधिपत्य प्राप्त जाले. पितामहाच्या 
पापकमौमुठे, मोठा असलेला श्रीधरराज शमौ व धाकटा 
श्रीरामराज शमौ या उभयतास अग वैकल्य प्राप्त ज्ञाले. 
श्रीपाद श्रीवल्लभ साक्षात श्री दत्तावतार असते तरी 
पितामहाच्या स्वल्प पाप कमौचे प्रभाव त्याना पण 
अनुभवावे लागले, म्हणून त्यांना दूधाची समस्या 
उद्धवली. विश्व प्रभूनी रचलेला नियम सर्वास लागू होतो. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 307 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्वतः अवतरित होवून कम फल त्यांनी पण भोगून 
आपले मार्गदशन केले. 


श्री वैकटप्पय्या श्रेष्ठी व श्री वत्सवाई नरसिंह वमा, 
श्रीपादास आपल्या पौत्राप्रमाणे मानीत, म्हणन 
श्रीपादाच्या दुधाची समस्या नाहीसी करण्याचा बराच 
विचार केला. श्री वमौ श्रष्ठीस बोलावून म्हणाले कीया 
समस्येचा परिष्कार तुम्ही करावा. श्री नरसिंह वम््याच्या 
येथे गायत्री या नावाने प्रसिध्द अशा गाडईची सतती होती. 
त्यातील सर्व॑शुभ लक्षण असलेल्या एका गास त्रष्ठीनी 
वम्याकड्न क्रय केले. विक्रय केलेल्या धनास वर्मौनी 
आपल्या जवक् जपन ठेवले . पौरोहित्याच्या निमित्ताने 
आपलराज वर्म्याच्या घरी आवे. गोविक्रय केलेने धन 
वम््यानी आपलराजांस दक्षिणा म्हणून दिली. साधारण 
पणे पौरोहित्यानिमित्त मिकणाव्या दक्षिणेपेक्षा हे अधिक 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 308 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होते. आपलराज शमा यानी धर्माप्रमाणे जेवटे द्रव्य 
दक्षिणा म्हणून घ्यायचे होते तेवडेच घेवून उरतेल्या 
धनाचा अस्विकार केला. व्म्यानी पण दिलेली टक्षिणा 
परत घेण्यास नकार दिला. सुक्षत्रीय वंशात माञ्ञा जन्म 
ञ्मालेला असून दान दिलेले द्रव्य परत घेवू शकत नाही 
असे म्हणाले. हा विवाद श्री बापन्नायौपर्यत पोहोचला, 
ब्राहमण परिषद बोलावण्यात आली. परिषदेत श्री 
बापन्नायौनी घोषणा केली की "आपलराज शमौनी 
अस्विकार केलेले हे धन ज्यांना घ्यावयाचे असेल त्यानी 
घ्यावे." अनेक ब्राहमण ते धन आपणास मिक्छवे या 
हेतूने त्याच्यात चढा-ओढ सुरु ्ाली. है सगक्च 
बघण्यास विचित्र वाटत होते 


तेवटठयात तरुण असलेला पापय्या शास्त्री या नावाचा 
ब्राहमण म्हणाला श्रीपाद दैवांशसभूत अवतारी पुरुष 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 309 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नाही. देव असल्यास अशी विचित्र परिस्थिती कशी काय 
आली ? श्री दत्तच असल्यास त्याच्या दोघा भावांचे 
अगवैकल्यापासून रक्षण का बरे केले नाही ? ज्या काही 
घटना घडल्या त्या केवठ कल्पना आहेत. तिव्ठाये पर्वत 
कर्न सागणे महापाप आहे. मी दत्तभक्त आहे. 
श्वेताकैरक्षा पण गुरुकडन प्राप्त करुन घेतली आहे. दर 
रोज किती तरी जप करतो. मी कृठलेही दान घेतल्याने 
माविन्य येत नाही. योग्य असलेला अशा मला हे धन 
दयावे." ब्राहमण परिषदेने पापय्या शास्त्रस ते धन 
दयावयाचा निर्णय केला. ते धन एका चागल्या गाईस 
विकत घेण्यास पुरेसे होते.सभा समाप्त ज्ाल्यावर विजय 
गवौने पापय्या शास्त्री घरी गेला. तेथे त्याचे मामा आते 
होते. कुशल प्रश्न, इष्ट गोष्टी इ्ाल्या. भोजन करून 
जाण्यास पापय्या शास्त्रीनी त्याना विचारले. पयौयाने 
वषौत्‌न एकदा भोजन करतो. सध्या भाच्याकडे जेवण 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 310 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करणे जमणार नाही असे सांगून घाड-घाइने तेथून निघुन 
गेले. 


मामा निघून गेल्यावर, पापय्या शास्त्री विचार करीत 
बसले होते. त्याची पत्नी जवकठ येव्‌न म्हणाली "स्वामी ! 
आता आलेले तुमचे मामा हूबे-हूब, गेल्या वर्षी वारलेल्या 

मामासारखे दिसतात नाही का ?“ पापय्या शास्त्री 
हादरुन उठते. त्याना एकच मामा होते. ते पण गत वर्षी 
निधन पावले. आता आलेले हे मामा कोण ? मादी बृध्टी 
केवटया भ्रमात फसली ? मामाच्या नात्याचे इतर काही 
नाती असले तरी शंभर टक्के या मामा सारखे दिसणारे 
कोणी नव्हते. मत ज्ञालेल्या मामाचा प्रेतात्मा तर नाही 
ना मी पाहिला ? त्याच्या हृदयाचे ठेके वाटत चालले 
भूत प्रेत पिशाचाच्या मत्र-तत्रा विषयी त्याला काही जान 
नव्हते. त्याचे उपास्य दैवत असलेल्या दत्ताय्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 311 ° 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अनुग्रहाचे पतन तर होत नाही ना ? येणारा पुढचा काठक 
कष्ट दायक तर नाही ना ? मामानी जाता-जाता "शीघ्र 
आपण भेट याची अपेक्षा करतो" असे म्हटलेले वाक्य 
सतत त्याच्या मनास भेडसाव्‌ लागले. लौकरच आपण 
मरण पावून परलोकात आपल्या मामास भेटणार का? 
या विचारानी त्याचे मन जड जाले. "ॐ द्रा दत्तात्रेयाय 
नमः" मत्राचा जप त्याने सुरु केला. त्या दिवशी मंत्र जप 
करणे सृध्टदा एकाग्र चित्ताने होत नव्हते. श्री 
कक्कृटेश्वराच्या मदिरात स्वयंभ्‌ दत्तात्रेयाचे दशन 
घेण्यास गेला. दत्त मूर्तीचि ध्यान करण्यास बसल्यावर 
ध्यानात शिर नसनेली दत्त मूर्ती दिसली. तिथे पण जप 
करण्यास बसल्यावर मन स्थिर नव्हते. अर्चकाने प्रसाद 

दिल्यावर असे वाटले की विषपूरित कलशातून काढून 
दिते कि काय. अर्चक हसत हस्त काही म्हणत होते, 
परतु पापय्या शास्त्रीस असे एक्‌ येत होते की हा प्रसाद 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 312 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ग्रहण करून लौकर मरण पाव. ते घरी परत आवे तेव्हा 
त्याना त्याच्या पत्नीच्या कपाव्लावर कक्‌ दिसवे नाही 


मी जिवत असताना कपाढ्ावरचे कुक्‌ का बरे काठलेस 
असे म्हणून तिच्यावर चिडते. रुपया एवदे कुक्‌ 
कपाठावर मिरवित असता पापय्या शास्त्रीचे चिडणे 
तिला थोडे विचित्रच वाटले. पापय्यास वेड लागले असे 
म्हणून पिठापुरीत अफवा उठली . किवदती, अफवा यांचे 
प्रमाण पिठापुरत जास्त होते. पापय्यास मानसिक व 
भूत चिकित्सा सुरु जाली. त्यांना वेड नाही असे पापय्या 
पदोपदी सांगत होते, तरी लोक मानण्यास तयार नव्हते, 
वेडा पण कधी कधी तर्कयृक्त भाषण करतो असे 
म्हणायचे. पापय्याच्या पत्नीस एक उपाय सूचला. 

तिच्या पतीने अजानवश श्रीपादाची निदा केली याचे क्म 
भरोग आहेत असा तिचा निर्धार याला. पाषाणातील देवास 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 313 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शरण जाण्या एेवजी सशरीर असलेले श्रीपादाच्या शरणी 
जावे असा तिने विचार केला 


ती श्रीपादाच्या घरी गेली. श्रीपादाना तिने कडेवर घेवून 
लाड केले. कोणी नसल्याची सधी साधुन तिने श्रीपादाना 
आपली दुःस्थिती सागितली. श्रीपाद म्हणाले "आत्या ! 
या सगक्याचा एक लहान उपाय आहे. तू माङ््या 
मातेसमान असल्या कारणाने तुला मी है रहस्य सांगतो. 
त्‌ काही वेक न घालवता नूतन गृहाचे निमीण कर, तू 
व मामा वास्तूपूजा करून त्या नूतन गृहात प्रवेश करा. 
लागलीच सगे काही बरे होडल." 


श्रीपादाची अशी आजा इ्ाल्यावर तिने असे सागण्यास 
सुरुवात केली की, ही विपदा भाडयाच्या घरात राहत 
असल्यामुके तिच्यावर कोसनछली. म्हणून शिघ्रातिशीघ्र 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 314 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्वतःचे घर बाधायचे असे तिने आपल्या बाधवास पटवून 
दिले. मग काय विचारता. कोणी एकाने पापस्यास एक 
जीण ज्ञालेले घर भूदान म्हणून दिले. लागलीच घरातील 
सगन्टी सपत्ती, धन इत्यादिचा विक्रय करून जीण घरास 
पाड्न नूतन गृह निमौण कार्यं सुरु ले. गृह 
निमौीणासाठी रुण रुण रुण ऋण सुध्दा घ्यावे लागले. 
पर्वैतशिला आणून त्यांची शकले करुन गृह निमीणात 
वापरण्यात आली. नूतन गृह प्रवेश केल्यावर, पापय्या 
शास्त्री स्वस्थ ज्ञाते. 


बाबारे ! शंकरभटरा । पापय्याची मृत्यू दशा चालू होती, 
त्याचे अपमृत्युच्या संकटापासून श्रीपादानी रक्षण केले. 
त्याला मानसिक त्रास, अपमान, धनव्यय इत्यादी कष्ट 
देवून कर्म ध्वंस केला. तेवटेच नव्हे, पापय्याच्या 
पापक्माँचे शिलामध्ये आकषित करून, त्या शिलाचे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 315 ग 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शकलेकरवून पाप कर्माचा नाश केला. कर्मध्वंस करण्यास 
सिध्ट, अवधूत विविध व चित्र-विचित्र मार्गीचे अवलंबन 
करतात. स्वस्थ ज्ालेल्या पापय्या शास्त्रीस श्रीपाद 
म्हणाले "त्‌ केवढा बध्टीहीन आहेस. त्‌ मनःपूर्वक 
आराधना करीत असतेला श्री दत्त सशरीर सुपाने तुज्या 
समोर उभा असला तरी त्‌ ओकखले नाहीस, म्हणजे तुञ्धै 
केवदढे दुभीग्य. कुक्कुटेश्वर मंदिरात असलेली पाषाणमूर्ती 
तुञ्ै रक्षण करील असा तुजा निधीर होता. म्हणून तुड्धै 
संचित पाप पर्व॑त शिव्छंवर फिरवून त्यांची शकले करवून 
तञ्च कमफक् नाहीसे केले. तुला नूतन गृह करून दिले. 
सशरीर असलेल्या या दत्तास शरण आला असता तर 
तचे सचित संस्कार या शरीरावर ओढ्न घेवून तृद्धे कर्म 
क्षय केले असते. भक्ताच्या भावनेन्‌सार भगवताचे 
अनुग्रह फल असते." ही लीला घडल्यावर पापय्याने 
श्रीपाद श्रीवल्लभ्रच दत्ताचे अवतार आहेत असे ओरकखले. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 316 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपादाच्या दूधाच्या समस्ये विषयी, श्री श्रेष्ठी व श्री 
वमौ चिंतित होते. हा विषय घेवून ते श्री सत्य ऋषीश्वर 
(श्री बापन्नार्य) यांजकडे जावून म्हणाले, "हे राजर्षी । 
आपण राजा जनकाप्रमाणे संसारात असून ब्रह्मज्ञानी 
आहात. ब्रहमामध्ये लीन आहात. आमची एक लहानशी 
इच्छा आहे. ती आपण पूण करावी. श्री बापन्नार्यं 
म्हणाले" इच्छा व्यक्त केल्याशिवाय कसे बरे वचन देवृ. 
निःसंकोच तुम्ही मला तुमची इच्छा सांगा. तुमची इच्छा 
धमबघ्टद असल्यास निश्चित पृण करेन." श्री श्रेष्ठी 
म्हणाले "मी श्री वम््यीकड्न गायत्री नावाच्या गाइईच्या 
संतति मधली एक शुभ्र लक्षणांनी युक्त अशी एक गाय 
विकत॒ घेतली. आमचे कृलपुरोहित असलेले श्री 
आपलराज शमौ यांस ती गाय देण्याचा विचार केला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 317 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होता. त्या गाइचे क्षीर श्रीपादाच्या सेवेत उपयोगी यावे 
या शिवाय आमची दुसरी इच्छा नाही." 


श्री श्रेष्ठीचे म्हणणे ज्ञाल्यावर, श्री बापन्नार्यं म्हणाले 
"बरे । बरे !, तुम्ही असे करा, ती गाय माज््या गोठ्यात 
आणन बाधा, मी ती गाय आपलराजांस देण्याचा प्रयत्न 
करतो. शभलक्षणी गाय आपलराजाच्या घरी असणे 
दात्यास व ग्रहीतास शेभप्रद व श्रेयस्कर आहे." गोमातेस 
बापन्नार्याीच्या घरी आणले. गोदान घेण्यास आपलराजानी 
नकार दिला, 


हिमालयात सतोपथ नावाचा एक प्रात आहे. त्या 
प्रातातून युधिष्ठिरादिनी स्वगौरोहण केले. तेथे श्री 
सच्विदानदावधूत नावाचे महात्मा होते. त्याचे वय काही 
शताब्दीच्या पेक्षा जास्त होते. ते कैवल्यश्रगी येथे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 318 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असलेले श्री विश्वेश्वरप्रभूचे शिष्य होते. श्री विश्वेश्वर 
प्रभू स्वतः पीठिकापुरी श्रीपाद श्रीवल्लभ रूपाने असून, 
त्याचे बाल्य रूपाचे दशन घेवून, कृताथ व्हावे असा 
अदेश श्री सच्चिदानंदास ज्ञाला. श्री सच्चिदानदावधूत 
पीठिकापुरस आले. श्री बापन्नार्यीनी त्यांचे आदराने 
स्वागत केले. त्याच्यापुढे श्रीपादाच्या दुधाची समस्या 
आली, तेव्हा त्यानी ठामपणे सागितते की आपलराज 
शमनी गोदान घेतले पाहिजे. श्रीपाद श्रीवल्लभ साक्षात 
दत्त प्रभू असून, व्यथ असलेल्या नियमांच्या बधनात 
पङ्न गोक्षीर अर्पण करण्याचे महद्भाग्य आपल्या हातून 
टवड्‌ नये असे ठासून सागीतते. 


ब्राहमण परिषदेने श्रीपाद श्रीवल्लभ श्री दत्त असल्याचा 
पुरावा मागीतला. पच महाभूताचे साक्ष तुम्हाला देतो असे 
अवधुताने सागीतते,. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 319 2 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद हे श्री दत्त असल्याचे पच महाभूताची साक्ष 


यज्ारभ होताक्षणी भूमातेने साक्ष दिली. श्रीपाद श्री दत्त 
असल्याकारणाने आपलराज शमौ यांनी गोदान स्वीकार 
करावे. श्वसुरांपासून जामातास प्रीतिपूर्वैक दिलेले, "दान" 
होत नाही म्हणून सत्य ऋषीश्वरानी श्री त्रेष्ठीकड्न दान 
घ्यावे व भेट वस्तू म्हणून जामातास द्यावे. है भूमातेचे 
वचन होते. यजारभ ज्ञाल्यावर, यज्स्थक सोडल्यास 
इतर स्थली पाऊस पडत होता. ही दुसरी साक्ष. यज्ातील 
हविभ्ाग स्वीकारण्यास स्वतः अग्निदेव आले व गोदान 
घेतल्याने दोष नाही असे सांगितले. ही तीसरी साक्ष. यज 
मंडपाव्यतिरिक्त , इतर स्थी, वायूदेवाने आपला प्रताप 
दाखविला. ही चवथी साक्ष. आकाशातून दिव्य वाणी 
डाली की श्रीपाद साक्षात श्री दत्त आहेत. ही पाचवी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 320 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


साक्ष. असे पच महाभूत साक्षी ज्ञाल्यावर आपलराजानी 
गोदानाचा स्वीकार केला. गोदानाचे फक श्रेष्ठीस प्राप्त 
डाले. त्या कारणाने, गाइईच्या विक्रीची किमत नरसिंह 
वर्माने आपलराज शमौ यांस देण्याचा निर्णय ज्ञाला 
अशा प्रकारे, अवधूताच्या सन्निध्यात त्रेष्ठी व॒ वमम्यीस 
अपूव अशा पुण्याचा लाभ ज्ञाता, 


भविष्य काठात कोकनद (काकिनाडा) या नावाने 
वायसपुर अग्रहार प्रसिध्द होडल. श्यामलांबापुर 
(समलाकोटा) श्री पीठिकापुर एकत्र होऊन महानगराचे 
स्वरूप धारण करील. जगातील सगव्छया देशाचे, सगक्छया 
धर्माचे किवा पंथाचे लोक कुठल्या तरी जन्मी, एके 
दिवशी पीठिकापुरी येतील व श्रीपादाचे दर्शन घेतील. 
श्रीपादांचे चरित्र संस्कृत भाषेत विहिते जाइल. "श्रीपाद 
श्रीवल्लभ चरितव्रामृत " हा ग्रथ श्रीपादाच्या आशिवौदाने 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 321 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


प्रसिध्द होईल. भूजंपत्रात विहिलेले ग्रथ श्रीपादाच्या 
सकल्पाने अदृश्य रूपाने श्रीपादाच्या जन्मस्थानी सात 
मन्‌ष्याच्या उची इतके खोल निक्षिप्त राहतील. त्याच्या 
जन्मस्थानी श्री पादुकाची स्थापना व मदिराचे निमौण 
होडल. श्रीपादास गोदान केलेले महा पृण्यशाली 


धन-धान्याची समृध्टी असेल. ते हिरण्यलोकात धतोः थोडा 
काठ राहून पुन्हा महाराष्ट्र देशात एेश्वर्यवत वैश्य 
कुक्ात जन्म घेवून श्री नृसिंह सरस्वती अवताराचे सुध्दा 
दशन घेतील. बाबारे । शकरभटडा ! हे गोदान अत्याधिक 
विशेष शुभप्रद आहे. त्‌ करवप्र प्रयाणाची तयारी कर 
श्रीपाद श्रील्लभर सदैव तञ्जी रक्षा करतील 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जय जयकार ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 322 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -10 


नरसिंह मूर्तीचि वर्णन 


मी तिरुमलदासाची आज्ञा घेवून कुरवरपुराच्या 
दिशेस माड्ञे प्रयाण सुरु केले. श्रीपादांच्या लीला 
मनात आवठ्वल्या की अग रोमाचित होड. 
मागत थोडे दूर गेल्यावर मला एक अश्वत्थ 
वृक्ष दिसला. दुपारची वेक ज्ञाल्याने मी भुकेने 
व्याकुक इ्ालो होतो. जवक्पास ब्राह्मणाचे घर 
असल्यास माधुकरौ मागून विश्रातीसाटी पवित्र 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 323 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असा अश्वत्थ वृक्ष आहे असा विचार करीत 
निघालो. त्या अश्वत्थाखाली कोणीतरी विश्राती 
घेत असल्याचे मला दिसवे. जवठक जाऊन 
पाहीते तर त्या मनुष्याने यज्ञोपवीत धारण 
केलेले होते. 


मी अश्वत्थाजवव्छ गेलो तेव्हा त्या व्यक्तीने 

आदराने मला बसण्यास सागितले. त्याचे 
नयन करूणारसाने भरते होते. त्याच्या समोर 
एक मोठी होती. त्यात खादय पदार्थ काही 
नव्हते. परतु एक ताम्र पात्र तेवढे होते. ते 
सतत श्रीपाद श्रीवल्लभाचे नाम स्मरण करीत 
होते. मी त्याना प्रश्न केला "महाशय । आपण 
श्रीपादाच्या दिव्य चरणांचे आश्रित आहात का ? 
तुम्ही त्या महापुरुषाचे दशन घेतले का ?" 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 324 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ते म्हणाले "माड्ञा जन्म सद्वैश्य कुलात ज्ञाला 
असून मला सुब्बय्या त्रेष्टी असे म्हणतात, 
आमच्या वशाचे नाव "ग्री" आहे. आमच्या 
पूर्वजा पासून सदग्रंथ पारायणाची परपरा आहे. 
म्हणून आमच्या घराण्यास ग्रथी असे नाव 
पडले. माज््या लहानपणी मला माता-पित्याचा 
वियोग ज्याला. माञ््या घरी धन समृद्धी आहे. 
मी दूर देशांस जावून अनेक प्रकारचे व्यापार 
करतो. या निमित्ताने पुष्कक वेका काचीपुरास 
जाण्याचा योग आला. तेथे चितामणी या 
नावाच्या एका वेश्येचा परिचय ज्ञाला. खूप धन 
तिच्यावर खर्च केले. मव्याक् (केरल) देशात 
पालक्काड या प्रातातून बिल्वमंगल या नावाचा 
ब्राहमण सुध्दा व्यापाराच्या निमित्ताने 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 325 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


काचीपुरमला येत असे. तो सुगधी द्रव्याचा 
अरबी नागरिकाना विक्रय करून त्याजकङ्न 
रत्नराशी व॒ तुरग (घोडे) घ्यायचा. कधी कधी 
आम्ही दोघे जण मिदुन व्यापार करीत होतो. 
दुर्दैवाने, आम्ही दोघे वेश्येच्या संगतीत भ्रष्ट 
डालो." अरबाशी थोडा काठ आमचा व्यापार 
चागला चालला. त्या नतर अरबानी 
आमच्याकड्न उच्च जातीच्या अश्वासाटी अधिक 
धन घेवून निम्नजातीचे घोडे आम्हांस दिल 
जेणे करून व्यापारामध्ये आमचे नुकसान इते. 
आमच्या कङ्न चागते घोडे, राजे महाराजे 
विकत घेत. व्यापारात नुकसान ्ाल्याने आमची 
सपत्ती नष्ट ज्ञाली. माञ्जी पत्नी मनोव्यथेने 
मरण पावली. मला एक मंदब्ध्दी असलेला 
पुत्र॒ होता. त्याचा अकालमृत्य्‌ हाला. बाबारे । 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 326 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सगव्व्या तीर्थात श्रेष्ठ आणि विख्यात असलेले 
पादगया तीथं क्षेत्रात असलेले पीठिकापुर आमचे 
मूठ गांव. मी अज्ञानी असताना देव-ब्राहमणांचे 
अनिष्ट करीत होतो. ऋण वसूली करण्यास 
निर्दयतेने वर्तत॒ होतो. श्रीपादाचे पिता श्री 
आपकराजाच्या घरी आईनवित्बीहून त्याचे बधूगण 
भेटण्यासाटी आवे. त्या सगचव्छयाच्या भोजनाची 
सोय करण्यासाठी त्यांच्या जवव्छ पुरेशे धन 
नव्हते. ते दानाचा स्वीकार करित नसत. चरी 
वेकटप्पय्या श्रष्टीच्या घरातून आणलेल्या भिक्षेने 
उदर निवह व॒ उचित व्यवहार करित. श्रेष्टीचे 
कुल पुरोहित असल्या कारणाने, भिक्षे एेवजी 
धनाचा स्वीकार करित नसत. नाइलाज म्हणून 
त्यानी एक वराह येवठ्या रकमेचे जिन्नस 
आमच्या दुकानातून उधार नेते. बधूगण गेल्यावर 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 327 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


माञ्ञी रक्कम परत करण्याचे आपल्छराजास मी 
बजावले होते. हातात एक कवडी पण नाही 
मला जेव्हा धन मिरेल तेव्हा मी अवश्य परत 
करीन असे राज शमी म्हणाले. मी चक्री-व्याज 
घेण्यात तरबेज होतो. काठ लोटला. व्याजावर 
व्याज चढवून खोटे हिशेब दाखवून 10 वराहा 
देणे बाकी आहे असे राज शमस कठविले. 
तवे धन मला देण्यास राज शर्मीना आपलर 
राहते घर विकावे लागले. त्या काठातल्या दरा 
प्रमाणे ते घर मी विकत घेतल्यास राजशर्मना 
1-2 वराहा दील्याने हिशेब बरोबर असे मी 
अनेकाना सांगितले होते. राजशर्माना गृहविहीन 
करणे हाच माञ्ञा संकल्प होता. माचा हा दुष्ट 
विचार लक्षात येताच वैकटप्पयानी माजी 
निर्भत्सना केली. "अरे दुरात्म्या !। धनाच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 328 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मदाने मनास येईल तसे वागत आहेस. 
आमच्या कुल पुरोहिताचा अपमान इ्ात्यास 
आमचा अपमान इ्ाल्या सारखे. त्‌ तुञ्जी 
वागणुक बदल नाही तर घोर आपत्ती संभवेल. 
अग्निहोत्रापेक्षा पवित्र॒ असलेल्या राज शमस तू 
असले कष्ट देतोस या कारणाने रौरवादी 
नरकास जाशील." 


एकदा श्रीपाद श्रेष्टीच्या घरी असताना मी 
श्रष्टीना व्यगाने म्हणालो-राज शमौ जर माद्य 
ऋण फेड्‌ शकत नसतील तर त्यांच्या पुत्रापैकी 
एकास माङ््या दुकानात चाकरी करण्यास पाठ्वावे 
किवा त्यानी स्वतः चाकरी करण्यास यावे. 
एक मुलगा आधका तर दूसरा पग. तिसरा हा 
श्रीपाद मात्र. तीन वषौचा माञ्च ऋण क्से बरे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 329 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


फेठले जाल 2 असे टएेकून त्रष्टीचे मन 
दुखावले. त्यांच्या नेत्रातून अश्रूधारा वाहू 
लागल्या. श्रीपादानी आपल्या दिव्य हस्ताने 
त्याचे अश्रू पुसून म्हणाले "आजोबा । मी 
असताना भय कसते 2 हिरण्याक्ष व 
हिरण्यकश्यपाचा संहार मीच केला तर सुब्बस्याचे 
ऋण फेडण्यास मला कठीण काय 2" असे 
म्हणून माङ्याकडे वदन म्हणाले "अरे । तुञ्धै 
ऋण मी फेडीन. चल तुज्या दुकानात. दुकानात 
सेवा करून ऋणाची निवृत्त करीन. ऋण 
फिटल्यावर मात्र तुञ््या घरी लक्ष्मी राहणार 
नाही. विचार कर्‌." 


बाल श्रीपादाना घेऊन वैकटप्पय्या श्रेष्ठी 


सुब्बय्याच्या दुकानात आले. ते सुब्बस्यास 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 330 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


म्हणाते “श्रीपादाच्या एेवजी मी तुमच्या दुकानात 
काम करतो चाले का ? सुब्बय्याने नकारार्थी 
मान॒ हालविली इतक्यात दुकानात एक जटाधारी 
आला. तो सुब्बय्या श्रष्टीचे दुकान शोधित 
होता. त्याला एक ताव्याचे भादडे विकत 
घ्यावयाचे होते. तो त्रेष्टीना म्हणाला" मला 
एका ताव्याच्या पात्राची अत्यत गरज आहे. 
किमत थोड़ी जास्त असेल तरी चालेल. 
सुब्बय्याच्या दुकानात बत्तीस ताब्याची पात्रे होती 
परतु तो खोटेच म्हणाला "माङ््याकडे एकच 
ताव्याचे पात्र आहे त्याला दहा वराह देऊ 
शकत असल्यास तुला ते मिकेल. तो सन्यासी 
चटकन कबूल ज्ञाला. त्याची एकच अट होती 
की ते पात्र वैकटप्पस्या श्रेष्टीच्या माडीवर 
बसलेल्या श्रीपादानी आपल्या हातानी त्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 331 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सन्याशास द्यावे. त्या अटी प्रमाणे श्रीपादानी 
स्वहस्ते ते पात्र त्या सन्याशास दिले. श्रीपाद 
प्रभ पात्र देताना हसत होते. ते म्हणाले " 
अरे तुञ्जी इच्छा आता पूण हाली ना 2 
तुङ्ग्या घरी लक्ष्मी स्थीर राहील. त्‌ तुञ्जी 
सन्यास दीक्षा सोडून देऊन स्वगृही जा । 
तुङ्यासाठी तुञ्जी पत्नी आणि मुते वाट पहात 
आहेत. तो जटाधारी सन्यासी अत्यत आनंदित 
होञऊन निघून गेला. वैकटप्पय्या श्रष्टी आणि 
अप्पक्छराज्‌ शमी याचा अपमान करावा अशी 
सुब्बय्याची इच्छा होती ती पूर्ण इाल्याने 
त्याच्या मनात थोडा अहकार निमौण ज्ञाला 
होता आणि त्यातच तो म्हणाला, "आजच्या 
विक्रीत मला विशेष धनलाभ ज्ञाला. अप्पकराज्‌ 
कड्न॒ यायचे असलेले दहा वराहाचे कजं 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 332 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


फिटल्यासारखे मला वाटते. या क्षणी श्रीपाद 
राय ऋणातून मुक्त ज्ञाते.“ वेकटप्पय्या म्हणाले, 
"ह जे त्‌ सागतो आहेस ते गायत्रीच्या साक्षीने 
सांग." सुब्बय्याने तसे केले. श्रीपाद प्रभु आणि 
वेकटप्पय्या श्रेष्टी घरी गेल्यानतर सुब्बय्याने 
आत जाऊन पाहिले तर एकतीस भाडयापैकी 
केवल एकच भदे तेथे होते. श्रीपाद प्रभुच्या 
लीला अनाकलनीय, अवचित्य होत्या. त्याच्या 
समक्ष जे बोल्‌ ते वचन खरे होत असे. 
साक्षात्‌ दत्त प्रभ॒च्या करकमलानी ताब्याये भादे 
घेणारा जटाधारी धन्य होता. श्रीपाद प्रभुकड्न 
अनुग्रहाच्या स्वरूपात तांब्याचा किवा तांबे 
असवेल्या धात॒चा एक तूकडा मिटठाला तरी दान 
घेणाव्याला भाग्याये असते तेव्हा प्रत्यक्ष ताव्याये 
पात्र मिच्छ्विणारा तो जटाधारी किती भाग्याचा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 333 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आणि सुब्बस्या किती दर्दैवी त्याला येणे 
असलेले टहा वराहाय देणे श्रीपादानी आपल्या 
लीलेने दिते परतु त्या क्षणापासून त्याच्या कड़े 
असलेली लक्ष्मी क्षीण होऊ लागली. एकतीस 
भाठयाच्या ठिकाणी केव एकच भदे राहिते 
होते. सुब्बय्याने अप्पक्रराजू कड्न दहा वराह 
येणे आहे असा खोटाचय हिशोब दाखविला होता. 
त्या पापाय फल अशा स्वरूपात त्याला मिका 


होते. 


शंकरभ्टर म्हणाले "अरे सुब्बय्या सूर्योदयापुर्वीचा 
आणि सूययास्तापुर्वीचा काल अत्यंत पवित्र असतो. 
प्रातःसध्येच्या समयी आणि सायसंध्येच्या वेरी 
अग्नीहोत्र करणे विशेष फलदायी असते, 


प्रातःकाली सूर्य भगवान सव शक्तीच्या स्त्रौताने 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 334 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सिध्द असतात. सध्यासमयी या सर्व शक्ति 
पुनरपि सूयत विविन होतात." 


यावर सुब्बय्या म्हणाला "महाराज । दान 
स्वीकारल्यास पुण्य कमी होते असे मी एेकले 
होते. परतु ते स्विकारल्रे नाही तर पाप लागते 
असे आपल्याक्ड्न एेकले होते या दुहेरी 
वाक्याचा अथबोध होत नाही. तसेच श्रीपाद 
स्वामी श्री दत्तात्रेयाचे अवतार असे म्हणतात 
तेच नरसिह स्वामीचा अवतार शंकराचा अवतार 
असे काहीजण म्हणतात. शिवामध्ये अनुसयेचे 
तत्त्व कसे अतभूत आहे ते समजत नाही. 
कृपया या सर्वाचा खुलासा करावा. परतु या 
प्रश्नाचा खुलासा करण्या अगोदर सवना भूक 


लागली असल्याने जेवणाया बेत ठरला 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 335 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आश्चयौची गोष्ट अशी की त्या लहानशा 
जागेमध्ये एका तांव्याच्या भांडयाशिवाय दुसरे 
काहीच नव्हते. दोन केढीची पाने सुब्बयाने 
आणली. शंकरभटर नदीवर जाऊन शुचिभूत होऊन 
आले. जेवणासाटी भात आणि दोडक्याच्या 
वरणाचा बेत होता. केठीची पाने जेवणासाठी 
घेतली व॒ पटठसाच्या पानाय द्रण तयार केले. 
त्या जटाधारी संन्याशाने ठोठे मिटून क्षणभर 
ध्यान केले आणि जवव्छच्या ताव्याच्या पात्रातूत 
द्रोणात पाणी टाकते. त्यानंतर त्याच भाडयातून 
टोडक्याचे चवदार वरण वाढले व॒ नंतर भात 
वाला. ते अमृता समान जेवण करुन आम्ही 
तृप्त इालो. रिकाम्या भंडयातून प्रथम पाणी 
नतर अन्न येणे हा एक दैवी चमत्कारच 
होता. भोजनानतर ते भाड रिकामेच होते." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 336 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शनीवार प्रदोषसमयी केलेल्या शिवार्चनाचे फलित 


श्रीपादस्वामी सकल देवता स्वरूप आहेत. 
शनिदेव कर्मकारक आहेत. ग्रहामधील छायाग्रह 
राहू-केतूतील राहू, शनिमुके फल देतो. केतू 
मंगक्छामुके फल देतो. कर्मकारक असणारा शनि 
कम॑ साक्षी असणाव्या सूयौचा पुत्र असल्याने 
शनिवारची सांयकाव्छ शक्तिमान असते चतुर्थी 
आणि त्रयोदशी राहूस बलवान असतात. 
शनित्रयोदशीच्या महापर्व काव्ठात सायकाली शिव 
आराधन केल्यास मानवाच्या पूर्वजन्मात केलेल्या 
पापाचये फल नष्ट होते. श्रीपाद श्रीवल्लभाचा 
अवतार मगठ ग्रहाच्या चित्रा नक्षत्रावर ्ाला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 337 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असल्याने त्या नक्षत्रावर श्रीपाद प्रभूची पूजा 
केली असता सर्वग्रह दोषाचे शमन होते. युध्ट, 
आपदा, शस्त्रास्त्रानी येणारा अकाल मृत्यू , 
ऋणग्रस्ततेतून उद्भवणारी संकटे याचे कारण 
मगठ ग्रह असतो. चित्रानक्षत्रावर कवा 
मगक्छवारी श्रीपाद स्वामी अरुणव्णाप्रमाणे 
प्रकाशमान होतात. कर्ज म्हणजे पाप. अऋण 
म्हणजे पाप नसणारा (पाप राहित). त्या दिवशी 
श्रीपाद प्रभू साक्षात अरुणाचतेश्वराचे रूप 
असतात. वेकटप्पय्या त्रेष्टी, नरसिंह वर्मी, आणि 
बापनार्युलु, शनिष्रदोषाच्या दिवशी शिवाराधनेत 
सहभागी होत. त्या दिवशी अप्पकराज शमी 
यानी सुध्दा मोठ्या श्रध्दाभावाने त्या आराधनेत 
भाग घेतला होता. अखंड लक्ष्मी सौ. सुमती 
महाराणी शिव स्वरूपातील अनुसयामहातत्त्वाचे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 338 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ध्यान करीत असे. त्या महातपाचे फलस्वरूप 
म्हणूनच श्रीपाद स्वामीचा अवतार ज्ञाला. या 
कारणाने वेकटप्पय्या श्रेष्ठी, नरसिंह वमी अथवा 
बापनार्यल्‌ कडन धन स्वीकारत्े ते दान होत 
नाही. परत्‌ त्याच्या कड़न धन न स्विकारल्यास 
महापाप आहे असे श्रीपाद स्वामी आपल्या 
पित्यास न बोलता सांग्‌ इच्छित होते. श्रीपाद 
प्रभ सकल देवतांचे स्वरूप आहेत. सर्वं 
देवताच्या अतीत असणारे है महान तत्त्व 
आहेत. त्याचे दर्शन, स्पश, आणि संभाषण ज्या 
भआग्यवताना लाभ्रवे ते धन्य होत 


श्रीपाद वल्लभाच्या असाधारण लीलेने त्यानी 
आपल्या पित्यास ऋणमुक्त केल्याची वातौ 


पीठिकापुरम गावात दावानलासारखी पसरली. 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 339 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तीन वषौच्या श्रीपादानी अप्पकराजूना ऋणमुक्त 
केल्याने त्याच्या नेत्रातून पुत्र स्नेहाने अश्रुधारा 
वाहू लागल्या. महाराणी सुमती आपल्या पुत्रास 
हदयाशी कवटादन किती तरी वेक तन्मय 
अवस्थेत होती. या वेवी त्यांच्या घरी 
वेकटप्पय्या श्रेष्ठी, नरसिंह वमौ, बापनार्यं आणि 
सुब्बय्या आले होते. सुब्बस्याने सर्वं वदिलधाय्या 
मडव्ठीसमोर श्री राजशमौचे ऋण देणे) फिटते 
असे सागितले. यावर श्रीपाद प्रभु म्हणाले 
"पित्याला ऋणमुक्त करणे पुत्राच धर्मच 
असतो." 


कोणीतरी जटाधारी येऊन टहा वराह देऊन 
ताब्याचे भडे घेऊन गेला त्यामुके माञ्च कजं 
कसे फिटले असे राजश्मानी विचारले. अशा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 340 ° 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


प्रकारे अनेक रसपू्ण क्रिया प्रतिक्रिया इ्ाल्या. 
बापनार्युलुनी श्रीपादाना विचारले की "ते जटाधारी 
सन्याशी कोण होते ते तुला माहित आहे का 
2 यावर श्रीपाद म्हणावे, "त्या जटाधारी 
बदलच नाही तर सगकव्छया जटाधारी 
सन्याशाबदल मी जाणतो 


श्रीपाद स्वामी कोण ? आणि त्याचे स्वरूप 


बापना्युलु श्रीपादाना म्हणाले "त्‌ तीन व्षीचा 
बालक आहेस परतु मोठ्या माणसा सारखा 
बोलतो आहेस. स्वौबद्ल माहिती असावयास तू 


सर्वल आहेस काय 2" यावर श्रीपाद म्हणाले 
मी तीन वषचा आहे असे तुम्हाला वाटते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 341 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


परतु मला तसे वाटत नाही. माड वय अनेक 
लक्ष वर्षौचे आहे. मी या सृष्टीच्या पूर्वी होतो. 
प्रलयानतर सुध्दा राहणार आहे. सृष्टीच्या 
निमितीच्या वेवी मी होतो. माया शिवाय 
सृष्टीची उत्पत्ती, स्थिति आणि लय होऊच 
शकत नाही. मी साक्षीभूत होऊन सर्वं 
व्यवहाराचे अवलोकन करतो. यावर बापनाचार्युलु 
म्हणाले. श्श्रीपादा । लहान मुलानी आपण 
चद्रमडकात आहोत असा कवठ विचार केल्याने 
आपण चद्रमडव्ात असतो असे नाही. प्रत्यक्ष 
अनुभव असावयास हवा. सर्वलान, सर्वव्यापकत्व, 
सर्वशक्तित्व॒ हे कवठ जगन्नियत्याचे लक्षण 
नाहि 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 342 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


यावर श्रीपाद म्हणाले "मी सर्वत्र स्थित असणारे 
आदितत्त्व आहे. त्या त्या प्रसंगानुसार त्या त्या 
ठिकाणी आवश्यकतेनुसार मी व्यक्त होतो. 
साकार स्पात नसो तर मी नाही असे होत 
नाही. जीवाच्या ठिकाणी मी अन्नमय, प्राणमय, 
मनोमय, विजानमय, आनदमय कोषात स्थित 
असतो. माङ्या अस्तित्वामुके या पंचकोषाचे सर्वं 
कार्यकलाप होत असतात. मी विशिष्ट कोषात 
आहे अशी अनुभूति तुला दिली तर त्या 
कोषात मी असल्याची जाणीव होते. मी तुला 
माञ्ञा अनुभव दिला नाही याचा अथ मी तेथे 
नाही असा मात्र होत नाही. मी सर्वव्यापी 
आहे. सर्व जान विज्ञान माङ््या चरणाशी लीन 
आहेत. माज््या कवक संकल्पाने ही सर्वसृष्टी 
निमाण जाली. मी सर्वशक््तिमान आहे. यात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 343 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आश्चर्य काय आहे 2 यावर अप्पठराज शमौ 
म्हणाले" बाका, बालपणापासून तू म्हणजे 
आम्हाला एक कोडे आहेस. त्‌ पुन्हापुन्हा, "मी 
दत्तप्रभु", "मी दत्तप्रभु" असे म्हणतोस 
"नृसिंहसरस्वती" या नावाने पुन्हा एकदा 
अवतरीत होइन असे म्हणतोस. लोक तर 
कावठे आहेत. पीठिकापुरम मधील ब्राह्मण तर 
नरकलोकातील लोखडी कावव्यापेक्षा सुध्दा 
भयकर आहेत. ते या सगव्छयाला मनचाचल्य 
आणि बुध््दिश्रष्टता असे म्हणतात. आपण 
ब्राहमण आहोत. आपण विधियुक्त॒ धर्मकमौने 
आचरण करणे चागते आहे. या खेरीज तुला 
देवाचा अंश असलेला अवतारी पुरुष आहे असे 
म्हणणे म्हणजे केवठ आहकाराने म्हणतो आहोत 
अस ते मानतात. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 344 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


यावर श्रीपाद प्रभ म्हणाले "तात, आपण सागता 
ते मी अमान्य करीत नाही परत खरे ते 
सागितले पाहिजे ना ? पंचभूताकङ्न साक्ष 
देण्याची वेक आल्यास मी दत्तप्रभु नाही असे 
सागणे म्हणजे असत्य भाषणाचा दोष लागणार 
नाही का 2 नभोमडलातील सूया त्‌ सूर्य 
नाहीस असे म्हटल्याने तो सूर्य नाही असे 
होईल का 2? सत्य देशकालाबाधित असते. 
आपल्या पीठिकापुरम मधील ब्राह्मण स्वतः 
देहधारी मनुष्य समजून जसे मनुष्यत्वाचा 
अनुभव घेत आहेत त्या प्रकारे मी सुध्दा 
सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व , सर्वात्यामित्व असतेला 
दत्त॒ आहे है तत्व मी सारखे, पदोपदी 
सर्वाच्या अनृभूतिस आणन देत आहे. यृगामाग्‌न 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदये ॥ ?2६९€ # 345 ° 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


युगे जाऊ शकतात. अनेक जगत, सृष्टी 
स्थिती, लयाला जाऊ शकतात. परतु साक्षात 
दत्त॒ असणारा मी दत्त नाही असे कसे होडल 


^ ॥॥ 


यानंतर बापनार्युलु म्हणाले "श्रीपादा । जटाधारी 
टृष्टीआड ज्ाल्यावर सुब्बय्याकडे असलेल्या 
एकतीस ताव्याच्या भंडयपैकी एकच उरते. तू 
काही चमत्कार कर्न ते अटष्य केलेस काय 
2 यावर श्रीपाद प्रभ म्हणाले सवं घटना 
काट्ाच्या, कमाच्या अनुसार कोणत्यातरी कारणाने 
घडठत असतात. कारणा शिवाय कार्य होऊ शकत 
नाही. हा निसगौचा अनुल्लंघनीय नियम आहे. 
हे सुब्बय्या पुर्वजन्मी जंगल ष्रदेशातील दत्त 


पुजारी होते. परंतु जंगलामध्ये दत्तदशेन 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 346 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


क्वचितच घेत असत. त्याच्यात स्त्रीवासना 
अत्यत प्रबवक् होती. स्त्रीलोलुप असणारा हा 
पूजारी प्राचीन कालातील पूवैपरपेरतील पूजेतील 
मोटी ताब्याची दत्तमूर्ती विकण्याच्या विचारात 
होता. त्या प्रमाणे एके दिवशी त्याने ती मूर्ती 
विकली व॒ आलेले धन वाम मार्गाने खच केले. 
लोकामधथ्ये मात्र श्री दत्ताची मूर्ती चोरीस 
गेल्याचे वतमान पसरविते. जटाधारी बनून 
आलेला सन्याशी पुर्वीच्या जन्मात लौकिक 
व्यवहारात अढकलेला सोनार होता. त्याने 
धनाच्या आशेने त्या ठदत्तमूर्तस वितव्विते होते. 
या जन्मी तो जन्मदरिद्री होऊन जन्माला 
आला. दत्तमूर्तीची पूजा अनेक वर्ष्‌ केल्याच्या 
पुण्याइने त्या पुजाव्यास श्रीमत अशा श्रेष्ठी 
कुलात जन्म मिक्ाला. या दोघांनी ती मूर्ती 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 347 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


विरघकऊन त्याचे बत्तीस ताब्याये भादडे बनऊन 
विक्रय केला होता. त्या सोनाराच्या घरी नरसिंह 
देवाची आराधना करत असत. नरसिंह देवाच्या 
मूर्ती समोर ही ताव्याची भादी घडवली होती. 
देवाच्या संकल्पाने नृसिहाच्या बत्तीस अवताराच्या 
अशानी त्या ताव्याच्या भायात प्रवेश केला 
होता. या जन्मात पूर्वं जन्माचे जान होऊन 
त्या सोनाराने माञ्जी अनन्य भक्तीभावाने सेवा 
केली. त्याची दारिद्रय दूर करण्यासाठी त्याने 
मनापासून माञ्जी प्रार्थना केली. मी प्रसन्न 
होऊन दशन दिते आणि पीठिकापुर येऊन 
माया हातून॒ तांब्याच्या भांडयाचा स्विकार 
करण्यास सागितते होते. तसेच टहा वराह 
्रष्ठीला देऊन मला बाधविमुक्त कर असे 
सागितले होते. तो तसे कर्न धन्य ज्ञाला. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 348 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्याची आधिक समस्या दूर होण्याचा त्याला मी 
आशिर्वाद दिला होता. त्याच्या देणेदाराचा त्रास 
चुकविण्यासाठी त्याने जटाधारी संन्याशाचा वेश 
घेतला होता. मला जटाधारी बदल सर्वच माहिती 
आहे ना 2? हा सुब्बय्या श्रेष्ठी आमच्या 
कुट्‌ बाकङ्न खोटेपणाने दहा वराह वसूल करून 
घेणार होता. त्याला टहा वराह मिरतील अशी 
व्यवस्था मी केली. परतु याच्या बदल्यात त्याचे 
सर्व पुण्य फल नष्ट याते. है सुब्बय्या | 
चितामणी बरोबर त्‌ केलेले तञ्च स्व॑ श्रंगार 
चके मला माहीत आहेत. तुञ्जी कथा माङ्या 
कथामृतात॒  हास्यास्पद होडल. तू ज्ञी घेऊन 
लहान मुलाना लागणारे खाण्याचे पदाथ विकून 
आपला उदर निर्वाह चालवशील. तुङ्याकड्न 
घेतवेल्या पैशानी माङ््या माता पित्याने त्याच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 349 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नातेवाईकाच्या भोजनाची व्यवस्था केली होती. 
तुङ्ग्या पेक्षा जास्त मला वाण्याचा हिशोब 
समजतो. जेवणातील वरणभ्ात व॒ दोडक्याची 
भाजी करण्यात तुड्ै पैसे संपून गेले होते. 
बाकीच्या खचासाठी माङ््या वडिलाच्या कष्टाचे 
पसे खच ज्ञाले होते. तुला अन्नान्न दशा 
आली म्हणजे तुङ्याकडे असलेल्या तावब्याच्या 
पात्रातून तुला पाणी, वरणभात व॒ दोढकेच प्राप्त 
होतील. ते तू खाऊन इतराना खाऊ घालण्या 
इतपतच मिकतील." असे श्रीपाद प्रभु तीव्रतेने 
म्हणाले. श्रीपाद प्रभूये मुखमंडल दिव्य प्रखर 
तेजस्वी असे दिसत होते. त्याचे डोके अग्नीच्या 
गोकयाप्रमाणे लाल दिसत होते. ते पुढे म्हणाले 
"ए सुब्वय्या श्रेष्ठी । आज रत्री तुङ्ग्या 
घराच्या दक्षिण दरवाज्या जवक् एक म्हैस 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 350 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


येल. तुञ्ञा अंतकाव्छ जवक् आल्याचे तुला 
कव्छावे यासाठी यमधर्मराजाने पाठवलेला तो 
निरोप आहे. मी तुज्गयावर एक अनुग्रह करीत 
आहे. त्‌ स्वतःच्या हाताने स्वयपाक करुन 
दोडक्याचे वरण आणि भात त्या म्हशीला खाऊ 
घाल. त्या म्हशीची ही एकच इच्छा तू पूण 
कर. ते अन्न खाल्यावर तुज्या एेवजी ती 
म्स मरून जाईल. परंतु त्या क्षणापासून तू 
खूप गरीब होत जाशील. तू ्ञोव्ी घेऊन मी 
सागितलेले काम कर. त्यानंतर तुञ्ची अन्नान्न 
दशा ज्ञाल्यावर मी अनुग्रह केलेल्या ताब्याच्या 
भाडयाचा तुला उपयोग होईल." असे कडक 
शब्दात श्रीपाद प्रभु म्हणाले. त्यावेढी वैकटप्पा 
श्रेष्ठी रागात असलेल्या श्रीपादाना पाहून भयभीत 
जाले. त्यानी श्रीपादाना असे रागात आवे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 351 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कधी पाहिले नव्हते. तेव्हा श्रीपाद म्हणाले 
"आजोबा । घाबरलात का 2 मी नरसिंह 
मूर्तीच आहे. तुम्हाला वर देऊन तुमच्यावर कृपा 
करीत आहे. वाणी कुढातील लोकांना शाप देईन 
असे आपणास वाटले काय 2? माञ्ी बहीण 
वासवीने तिच्या कुलातील लोकाना त्यांच्या 
सौदयौत थोडी वबटि असण्याचा शाप दिला होता. 
मी श्रीपाद त्याच तत्त्वाचा । सर्व॑ वाणी निर्धन 
होतील असा शाप देईन अशी आपणास भिती 
वाटली काय 2? आपण घाबरु नका दैवाला 
जातकूक असे कांही नसते तसेच भक्ताना 
सुध्दा जाती कुल नसते. आर्य॑वैश्याचा आणि 
माञ्ञा अनुबध फार जुना आहे. बापनाय॑पुर्वीचि 
लाभाद महर्षीच ना 2? वाण्यामध्ये लाभाद महर्षी 
गोत्र नष्ट ज्ञाते आहे. बापनार्याच्या सर्व 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 352 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वंशजाना (अगदी कली युगाच्या अंतापर्यतच्या) 
माये आशिवाद आहेत. त्याच्यावर माञ्ा 
वरदहस्त॒ सतत ॒ राहील. तुम्हाला दिलेली ज्ञोव्टी 
वेगलीच आहे. त्यात दत्त॒ मिठाई भरून आहे. 
कितीही दिली तरी कमी होत नाही. परंतु ती 
कोणाला डोक्यानी दिसणारी नाही. नृसिंहाच्या 
बत्तीस अवतारातील सर्व लक्षणे माञ््या ठ्यी 
विराजमान आहेत. बापनार्याची तेहतीसावी पिटी 
चालू असताना माङ््या जन्मस्थनली महा 
सस्थानाचे निमीण होऊन त्यात माङ््या 
पाटुकाची स्थापना होडल. तुमच्या वंशातील 
कोणत्याही पुरुषाने श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या दिव्य 
भव्य स्पाची नवविधा भक्तीच्या कोणत्याही 
मागौने आराधना केल्यास श्री टत्तात्रेयाचे शवान 
अटष्य स्ूपात त्याचा साभाक करतील. वेद, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 353 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पुराण, उपनिषदे ही सर्व श्वान रुपात अदष्य 
असून सदैव रक्षण करतील. इतक्यात 
वेकटप्पस्या त्रष्ठीनी श्रीपाद प्रभूना प्रेमाने जवकठक 
घेतले. त्याच्या डोक्यातून आनंदाश्र वाहू लागते 
बापनायौच्या तँडातून शब्द फटत नव्हते. समती 
माता हे सर्व स्वप्न आहे का वैष्णवी माया 
अशा स्देहात पडली. अप्पलराज शर्मीचे मन 
स्तभ्ित जाले. श्रीपादाचे दोन्ही मोठे भाऊ 
त्याच्याकडे भीत भीत बघत होते हा आमचा 
धाकटा भाऊ की दत्त प्रभू ? ही काय 
भानगड आहे असा विचार ते करू लागले. 


नरसिंह वर्मानी श्रीपादाला आपल्या मांडीवर 
घेतले. श्रीपाद वर्माना म्हणाले "आजोबा आपण 
दोघे उदया घोडागाडीतून आपली जमीन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 354 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पहाण्यास जाऊ या. तेथील भ्रूमाता मला कित्येक 
दिवसापासून तुङ्ग्या पादस्पशाने मला पावन 
कैव्हा करणार ? अशी आर्ततेने प्रार्थना करते 
आहे." "आर्तत्राण परायण" हे माञ्ञे वचन आहे. 
तेव्हा वमौ म्हणाले, "अरे श्रीपादा, माञ्च एक 
छोटे सागणे आहे. आपल्या पीठिकापुरम जव 
आमची जमीन आहे ना ? तेथेच एक छोटे 
गाव वसवून तेथील लोकाकङ्न शेती करवून 
घ्यावी. गावकव्याना कमी पैशात शती कसायला 
देऊन जमिनदारीचा व्यवहार पहाण्यासाठी तुङ्ग्या 
वडिलाना कुलकर्णीपद द्यावे असा माञ्ञा विचार 
आहे. परंतु सध्या है कुलकर्णीपद आपल्याकडे 
नाही ना ? यावर श्रीपाद हसून म्हणाते 
"आजोबा तुम्ही तुमच्या जमिनदारीचा विचार 
केला परतु माङ््या जमिनदारीचा विचार नाही 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 355 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


केला. है मला मान्य नाही. अगोदर वदडिलाना 
कुलकर्णी पद करा म्हणाव. त्यानतर तू 
कुलकर्णीपद संभाकायच आहे असे वमा म्हणावे. 
घडीकोटा श्रीपाद श्रीवल्लभ राजशमी अमुक 
गावाचा कुलकर्णी होता एवढेच केवक् इतिहासात 
शिल्लक राहील. जे कुलकर्णीपण मी करणार 
आहे ते विश्वात्मक आहे. माञ्च हिशोब मला 
आहेत. दररोज कोटयावधी पुण्य राशीची उलाढाल 
होताना दिसत आहे. माङ््या अवताराचे प्रयोजन 
विश्वकृंडविनीला हलऊ्न टाकायचे आहे. मानवात 
असल्या प्रमाणे गावाला, शहराला, पुण्य क्षत्राना 
सुध्दा कुंडलिनी असते. साधर सिधुवेद याचे जान 
ज्याना आहे अशानाच अवगत होऊ शकणारे हे 
योग॒ रहस्य आहे. पीठिकापुरची कंडविनी 
बापना्यलु, वैकटप्पय्या श्रेष्ठी आणि वत्सवायी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 356 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


याच्या तेहतिसाव्या पिटीमध्ये जागु 
शकते, आत्ताच काय घाई आहे ? दैववशाने 
तुम्हाला लाभवेल्या या महापुण्य काठकातील 
प्रत्येक क्षणाचा सदुपयोग करून घ्यावा." 


श्रीपाद प्रभूच्या या वक्तव्यानंतर त्यानी 
पीठिकापुरला कायमचे राहावे असा नरसिंह 
वमानी प्रयत्न केला होता. 


श्रीपाद प्रभूचे वैभव 


माङ्यात अजान जवक्छ जवक्छ भरलेले आहे. श्रीपाद 
श्रीवल्लभ, "मी स्वतः श्रीकृष्ण आहे" असे म्हणत 
त्यावेनी सामान्य लोकाना ते हास्यास्पद वाटे. त्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 357 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अजानातूनच मी प्रश्न केला "श्रीपादा ! तू स्वतःला 
श्रीकृष्ण म्हणवतोस तर अष्टभायौ सोव्ठा सहस्त्र गोपिका 
सुध्दा या अवतारात आहेत काय ?" यावर मद हास्य 
करून श्रीपाद प्रभू म्हणाले "माङ््या अष्टविधा प्रकृतीच 
अष्टभायौ आहेत. या माया शरीरातून दशादिशांमध्ये 
शक्तीस्वरूप असणारी स्पदने क्षणाक्षणाला प्रवर्तित होत 
आहेत. अशा प्रकारे प्रत्येक क्षणाला एका एका कलेमधून 
शरीर, मन आणि आत्मतत्वामधून (1010,10 = 
1000) एक हजार स्पटने प्रवर्तित होतात. या प्रकारे 
सोक कलांमधून एकूण सोका हजार स्पदने प्रवर्तित 
होतात. याच माङ््या सोवा हजार गोपिका आहेत 
पूर्वावतारात त्या सर्वं कला मानवरूपात अविभुत ज्ञाल्या 
होत्या. या अवतारात त्या सगल्छया निराकार रूपात 
स्पदनशील आहेत. विविध देवताद्वारा माञ्जी पूजा 
आराधना करण्यात काही चूक नाही. ती माञ्जीच 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 358 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आराधना आहे. माङ्यातील शिवस्वरूप, विष्णूरूप, आणि 
ब्रह्मस्वरूप याची आराधना करता येते. या प्रमाणे 
विविध देवतांमधील स्वरूपाची आराधना करू शकतात 
वेगवेगव्छया साधन पध्टती, साधकाच्या विविध 
साधनाअवस्था, काल, कर्म, कारण या अनेक जीवाच्या 
अवस्थावर प्रभाव टाकीत असतात, 


नरसिहाची 33 रूपे 


नरसिंह राजवम्यौला त्या रात्री नृसिंहाने तेहतीस 
रूपात दशन दिते होते. ती स्पे अशी - 

1) कृंदपाद नरसिंह मूर्ती 2) कोप नरसिंह 
मूर्ती 3) दिव्य नरसिंह मूर्ती 4) ब्रह्मांड 
नरसिंह मूर्ती 5) समुद्र नरसिंह मूर्ती 6) 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 359 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
विश्वरूप नरसिंह मूर्ती 7) वीर नरसिंह मूर्ती 
8) रौद्र नरसिंह मूर्ती 9) व्रू्र नरसिंह मूर्ती 
10) बिभीत्स नरसिंह मूर्ती 11) धूम्र नरसिंह 
मूर्ती 12) वह्नि नरसिंह मूर्ती 13) व्याघ्र 
नरसिंह मूर्ती 14) बिडाल नरसिंह मूर्ती 15) 
भीम नरसिंह मूर्ती 16) पातक नरसिंह मूर्ती 
17) आकाश नरसिंह मूर्ती 18) वक्र नरसिंह 
मूर्ती 19) चक्र नरसिंह मूर्ती 20) शंख नरसिंह 
मूर्ती 21) सत्व नरसिंह मूर्ती 22) अद्भूत 
नरसिंह मूर्ती 23) वेग नरसिंह मूर्ती 24) 
विदारण नरसिंह मूर्ती 25) योगानंद नरसिंह 
मूर्ती 26) लक्ष्मी नरसिंह मूर्ती 27) भद्र 
नरसिंह मूर्ती 28) राज नरसिंह मूर्ती 29) 
वल्लभ नरसिंह मूर्ती. या नतरच्या तीसावे 
नरसिंह मूर्ती म्हणून श्रीपाद वल्लभाना पाहिले. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 360 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


31 व्या अवतारात श्री नृसिंह सरस्वती अवतारात 
आणि ॐ व्या नरसिंह मूर्ती रूपात प्रज्ापुरचे 
(अक्कलकोटचे) स्वामी समथ याना पाहिले 


श्रीनिवासाचा वृतात 


कन्या मासामध्ये श्रावण नक्षत्रावर द्वादशीच्या 
दिवशी सोमवारी सिध्दयोगावर श्रीवेैकटेश अर्च्य 
रूपात प्रकट जाते. वैशाख शुध्द सप्तमीला 
विलंबी नाम संवत्सरा मध्ये त्यांनी कुबेरा कड्न 
धन सहाय्य घेऊन ऋणपत्र बिहून दिते. श्री 
पद्मावती देवी मृगशीरा नक्षत्रावर जन्मली. तर 
श्रीनिवास श्रवण नक्षत्रावर अवतरले. वैशाख शुध्द 
दशमीला उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रावर श्रीनिवासांचा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 361 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पद्मावती बरोबर विवाह संपन्न ्ञाला. श्रीनिवास 
प्रभू सुध्दा भारद्वाज गोत्रा मध्ये अवतरले. 
पाडवाच्या वंशातील सुधन्वाला नागकन्ये द्वारा 
ञ्मातेला पुत्र आकाश महाराज. याचा भाऊ 
तोडमान. वसुधानु हा आकाश महाराजांचा 
मूलगा. श्रीनिवास प्रभूनी अगस्ती महर्षीच्या 
सल्यानुसार अर्धं राज्य तोडमानला दिते व॒ अर्धे 
राज्य वसुधानुला वाटून दिते. त्या रप्री त्या 
सर्वान श्रीपाद प्रभुच्या दिव्य नामाचे संकीर्तन 
केले. दुसव्या दिवशी श्रीपादाच्या आश्चर्यकारक 
लीलाचे वर्णन सांगण्याचे आश्वासन देऊन 
सुब्बय्या श्रेष्ठी जवक असतेल्या कुटीमध्ये 
शकरभटास घेञन गेले. त्या कृटीत दोन 
ताडपत्रीच्या चट्या होत्या. चार कुत्र त्या कुटीचे 
रक्षण ॒ करीत होते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 362 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपादाच्या स्मरणाने प्राप्त होणारे फठ 


श्रीपाद प्रभूच्या हृदयंगम लीलांच्या कवक स्मरण 
माव्राने अनेक जन्मातील साठवेल्या पापाच्या 
राशी भस्म होज्ज जातात. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जय जयकार ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 363 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद॒ये ॥ 
अध्याय -11 


सुब्बय्याश्रेष्ठी, चितामणी, बिल्वमगल 
याचा वृतात 


दत्त आराधनेदवारा सर्व दैवताच्या आराधनेचे फक 
श्रीपादाचा जन्म - अत्यद्भुत ज्योतिर्मय 


दुसव्या दिवशी सकाठी सुब्बय्या श्रष्ठीनी सांगण्यास 
प्रारभ केला. ते म्हणाले "श्री दत्त प्रभू सर्वं देवतांचे 
स्वरूप आहेत. दत्ताराधना केली असता सर्वं देवतांच्या 
आराधना केल्याचे फल प्राप्त होते. सर्व देवतांमध्ये 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 364 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दत्तप्रभूच अर्तभूत आहेत. श्र सुमती माता अनसूया 
तत्त्वामधील परमशिवाची शनि प्रदोष समयी आराधना 
करीत असे. त्यामुके श्री दत्त प्रभूमधील शिवतत्व 
अनसूया तत्त्वात प्रतिबिबित होऊन अनसूया माते 
समान असलेल्या सुमती मातेच्या उदरी श्रीपाद 
श्रीवल्लभाच्या रूपात अवतरले. ही एक अद्भुत 
योगप्रक्रियाच होती. मातापित्याच्या सयोगाशिवाय 
योगनिष्ठेमध्ये असताना अप्पकराज शमौ व॒ सुमती 
माते्या नेत्रामधून योग ज्योती प्रकट होऊन त्याचा 
सयोग होऊन समती मातेच्या गभौत प्रवेश करून नऊ 
महिन्यानतर केवक्त ज्योती सूपाने ते बाहेर प्रकटलते. 
वास्तविक पहाता श्रीपाद ज्योतीस्वरूपच होते. त्यानी 
तिसव्या वर्षी आश्यर्यं कारक लीला करण्यास सूरवात 
केली. कालातराने श्रीपाद प्रभूना एक बहिण ज्ञाली. तिचे 
विद्याधरी असे नाव ठेवले होते. विद्याधरीच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 365 ग 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जन्मदिवशीच बापनाचार्युलुचे एक दूरचे बंधु मल्लादी 
रामकृष्णावधान्‌ल्‌ नावाचे एक महान पंडित त्याच्या घरी 
आते. त्याना चंद्रशेखर नावाचा एक मूलगा होता, 
घढठीकोटा याच्या घरी महालक्ष्मीच जन्मली. ती मल्लादी 
घराण्यात सून म्हणून चांगली आहे असे ते नातेवाइकांत 
मृक्तकठाने साग्‌ लागले. श्रीपाद प्रभना सध्टा हे नाते 
पसंत होते. त्यांच्या संकल्पानूसार यथाकाली विदयाधरी 
आणि चद्रशेखर याचा विवाह मोठ्या थाटात पीठिकापुरम 
मध्ये संपन्न ज्ञाला.' 


श्री विद्याधरी नतर राधा नावाच्या बहिणीचा जन्म 
जाला. तिचा विजयवाटिका या क्षेत्रातील विश्वनाथ 
कृष्णावधानुलु या एका सदव्राहममणाशी विवाह संपन्न 
ज्याला. राधानतर श्रीपाद प्रभुना अजून एक बहिण ज्ञाली. 
तीचे नाव सुरेखा असे होते. तिचा विवाह मगलगिरी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0286 # 366 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


येथील ताडपल्ली दत्तात्रेय अवधान्‌ल्‌ नावाच्या एक 
विद्वान सच्छील युवका बरोबर जाला 


श्रीपादाच्या लीला अकल्पनीयचय आहेत. त्या लीलाचे 
स्मरण केते असता पाप नष्ट होते. गोदावरी मडलात, 
ताटकपूर (तणुकु) नावाचे गाव आहे. तेथे अनेक 
वाजपेयामध्ये पौडरिक महायाग करणारा परम पवित्र 
असा एक वश आहे. ते वाजपेय याजी आहेत. 
पीठिकापुरम मधील मल्लादिचा आणि वाजपेय याजीचा 
अगदी निकटचा संबध असल्याने वाजपेय याजी "इद 
ब्रहम्य मिद क्षात्रम्‌" या सिध्दातावर विश्वास ठेवणारे 
आहेत. ते वशिष्ठ, शक्ति , पराशर ऋषि प्रवरान्वित 
पराशर गोत्रामधून आलेले ऋग्वेदी तर मल्लादी यजुर्वेदी 
होते. कन्नड देशात ऋग्वेद पाठ करणाय्या बालकासाठी 
शिकविणारे उत्तम गुरु नव्हते. त्यामुके ताटकपुरातून 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 367 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वाजपेय याजी मायणाचार्युलु याना बोलाञऊ्न होयशाला 
येथे नेहमीसाढी वास्तव्यासाढठी नेते. तेव्हा पासून त्यांना 
होयशाला ब्राह्मण असे संबोध्‌ लागते. यांनी 
ब्राहमणवत्ती आणि क्षात्रवत्ती समानतेने स्वीकारली. 
सनातन धर्मौच्या रक्षणासाठी त्यानी अनेक अढचणीचा 
सामना केला. मायणाचायौना दोन पुत्र होते. एक 
माधवाचाय आणि दुसरा सायणाचार्य. है दोघे महान 
पडित होते. सायणाचार्यानी वेदावर भाष्य विहिले. 
माधवाचार्यानी महालक्ष्मीच्या अनूग्रहासाठी तीव्र तप 
केले. "विशेष कृपा कटाक्षाची" याचना केली. तेव्हा लक्ष्मी 
देवी म्हणाली "ते या जन्मात साध्य होणार नाही." तेव्हा 
माधवाचार्य म्हणावे "माते । मी सन्यास घेत आहे आणि 
सन्यास म्हणजे मनुष्याचा दुसरा जन्मच असतो. त्या 
नतर देवीने हवा असलेला वर दिला. या वराच्या योगाने 
लोखडास स्पश करताच त्याचे सोने होत असे. त्याचेच 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 368 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सन्यासाश्रमातील नाव विद्यारण्यस्वामी असे होते. 
श्रीपाद प्रभूचा अनुग्रह त्याना प्राप्त ज्ञाला होता. याच्या 
तिसव्या पि्दीत सन्यास आश्रमाच्या परपरेतील श्रीकृष्ण 
सरस्वती हे श्रीपाद प्रभूच्या पूटठच्या अवतारात - न॒सिह 
सरस्वतीच्या अवतारात सन्यास दीक्षा देणारे गरु 
होतील अशी भविष्य वाणी केली होती. त्याची भोगातील 
इच्छा नष्ट न ज्ाल्यामुढठे त्यानतरच्या शतकात 
सायनाचार्याच्या वशात गोविंद दीक्षित या नावाने 
जन्माला येतील. ते तजावर प्राताच्या महाराजाचे 
महामत्री पद सृशोभित करतील. त्याच्या कर्तव्यनिष्ठेची 
सारी कडे प्रशसा होईल. ही भविष्यवाणी म्हणजे श्रीपाद 
प्रभूचा सत्य संकल्पच होता. अनेक देवताच्या आराधना 
करताना या देवतामध्ये दत्तप्रभूये चैतन्य प्रतिबिबित 
्ालेले असते. ते साधकाच्या अभ्भीष्टाची परिपार्ती करते 
दत्तप्रभूचा आश्रित असणारा, ज्या दैवतेचा अंश आहे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 369 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्याच्याकडन कोणते काम किती प्रमाणात करुन 
घ्यावयाचे हे दत्तप्रभूच ठरवित असतात. ध्रुवाने कठोर 
तप करून श्री महाविष्णूना प्रसन्न करुन घेतले. त्यानी 
ध्रवाला पित॒वात्सल्य प्रदान केले. श्रीदत्तप्रभ्‌ 
सगृणतत्त्वाच्या, निर्गृणतत्त्वाच्या अतीताच्या आधाराचे 
परमतत्त्व तेच, चरमतत्त्व तेच, आदितत्त्व तेच, आदि 
अतरहित तत्त्व तेच आहेत. है स्वं अनुभ्ववानेच जाणून 
घ्यावे लागते. शब्दानी समजाञऊ्न सागण्याचा हा विषय 
नाही. एखादे काम होणे किवा न होणे, दुसग्या पध्टतीने 
होणे हे सर्वं सामर्थ्यं श्रीपाद वल्लभाच्या अवताराचे 
रहस्य आहे." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 370 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपादतत्व 


श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वतः त्याच्या घरी असलेल्या 
कालाग्नि शमन टत्त याची आराधना करीत असत 
एकदा बापनार्यलूनी श्रीपादाना या विषयी विचारले. ते 
म्हणाले "श्रीपादा !। तू दत्त आहेस का दत्त उपासक 
आहेस ? तत्का श्रीपाद प्रभू म्हणाले" मी दत्त म्हणतो 
तेव्हा मी दत्तच असतो. मी दत्त उपासक आहे असे 
म्हणतो तेव्हा दत्त उपासकच असतो. मी श्रीपाद वल्लभ 
म्हणताना श्रीपाद वल्लभभरच असतो. मी जो संकल्प करतो 
तेच होत असते. मी जशी कल्पना करतो तसेच होत 
असते हेच माद्य तत्त्व." आजोबाना हे सर्वं आश्चर्यजनक 
वाटत होते. श्रीपाद पुढे म्हणाले "तुम्ही आणि मी एकच 
आहोत. पुढील जन्मात अगदी तुमच्या सारख्याच रूपात 
मी अवतार घेणार आहे. तुमच्यामध्ये सन्यास घेण्याची 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 371 ° 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
प्रक इच्छा आहे परंतु तुम्ही या किवा पुठच्या जन्मी 
सन्यास ग्रहण करणे हे माङ््या संकल्पात नाही. ततोतत 
तुमच्या सारख्या रूपाने अवतार घेऊन तुमची कम॑ 
बधने, वासना याचा नाश करण्याचे मी ठरविले आहे." 
श्रीपादानी, आजोबाच्या भ्रूमध्यात स्पश केला. ते कृटस्थ 
चैतन्याचे स्थान आहे. त्याना काही क्षणातच हिमालयात 
निश्चल तप समाधीत असणाय्या बाबाजीचे दशन जाले 
ते काही वेव्टातच प्रयाग महाक्षत्रातील वरिवेणी संगमात 
स्नान करीत असल्याचे आणि त्यानतर श्रीपाद 
श्रीवल्लभाचे रूप दिसते. ते स्वरूप कृक्कृटेश्वराच्या 
देवालयातील स्वयभ्‌ दत्तात विलिन जाले. त्याच्यातील 
अवधूत स्वरूप निघाले. त्यांना बापनार्यौची कन्या 
सौभाग्यवती सुमती महाराणी भिक्षा घालीत असल्याचे 
दिसले. त्या अवधूताने श्रीपाद श्रीवल्लभभाचे बालरूप 
धारण केले व॒ समती महाराणीच्या माडीवर तान्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 372 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


बाव्छाच्या रूपात ज्ञोपत्ेले बापनार्याना दिसले. मातेच्या 
माडीवरील बाक पहाता पहाता सोवा वषौच्या मुलात 
रूपातरीत इयाते. त्या युवकाने त्यांच्याकडे दृष्टी टाकीत 
हबेह॒ब बापनार्या सारखेच रूप घेतले आणि ती मूर्ती 
सन्याशाची होती. दोन नद्‌याच्या संगमावर स्नान करून 
आपल्या शिष्यासह ताठ मानेने चालू लागले. तो 
सन्यासी बापनार्यौकडे वटून म्हणाला "मी कोण आहे या 
विचारात असल्या सारखे दिसत आहात. मला नृसिंह 
सरस्वती म्हणतात. है गंधर्वपूर आहे" असे म्हटल्यावर 
काही क्षणातच आपले वस्त्र नदीवर पसरते आणि त्यावर 
बसून श्रीशैल्याला गेले. तेथील कर्दढीवनातील 
महापुरुषानी, महा योग्यानी त्याना साष्टाग नमस्कार 
केला. त्या सर्वानी, महाप्रभूनी त्या वनात यावे यासाठी 
अनेक शतका पासून तप केले होते. प्रभृच्या दशशनाने ते 

धन्य ज्ञाते होते. अनेक वर्षीच्या तपश्चर्येनतर ते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 373 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कोपीनधारी वृद्धाय्या रूपात दिसवे. तीच तेजस्वी नजर 
त्यांनी बापनार्यलृवर रोखून धरली. ते पुढे म्हणाले "ह्या 
माङ््या रूपाला स्वामी समर्थं असे म्हणतात. थोडया 
वेकातच त्यानी प्ाणत्याग केला व प्राणशक्िति वटवक्षात 
गेली. त्याचा दिव्यात्मा श्रीशैल्यावरील मल्लिकार्जनाच्या 
शिवलिगात विलीन ज्ञाला. महापवित्र अत्यत शक्तीवत 
असलेल्या त्या शिवलिगात्‌न मेघ गभीर स्वरात आवाज 
आला "बापनायौ । त्‌ धन्य आहेस. अनत, केवल अजान 
स्वरूप, अविनाशी असणारा मी तुज्या एका क्रियाशक्ति 
योगामुढे सूर्य॑ मंडक्ातून शक्तिपात करून या 
ज्योतिर्विंगात आकर्षित ज्ञालो. या ज्योतिर्विंगात विलीन 
असणारे सोवा सहस्त्र दिव्य परुष सर्वदा माञ्जी सेवा 
करीत असतात. या ज्योतिर्विगाच्या दशनाला येणाव्या 
भक्ताना हे दिव्य पूरुष भौतिक आणि अध्यात्मिक 
प्रगतीमध्ये सहास्य करतात. त्रिमूर्ती स्वरूप असणारा मी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 374 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद श्रीवल्लभ, नृसिंह सरस्वती आणि स्वामी समथ 
या रूपात तुला अनुग्रहित करीत आहे. असे शब्द 
बापनायौना एेकृ आले. या प्रसगाने बापनार्युल्‌ स्तब्धच 
डाले. त्याना समोर निरागस चेहव्याया हसरा तीन 
वर्षौचा बालक श्रीपाद दिसला. त्यांचे सर्व अनुभव दिव्य 
आणि मधूर होते. त्यानी प्रेमाने श्रीपादाला उराशी 
कवटाटङ्न धरले. त्या वेव्ठी तेदव्य तन्मय अवस्थेत गेले 
तसा किती वेक गेला ते कटठलेच नाही. डोठके उघडले 
तेव्हा अग्निहोत्र करण्याची वेव जाली होती. ते त्यासाठी 
उठते , बापनार्यौचे अग्निहोत्र कार्यं सृष्टा अभिनव होते. 
शमीच्या किवा पिपटाच्या लाकडाने अग्नि निर्माण 
करतात, परंतु बापनार्य॑ समिधा अग्निकुडात घालून 
वेदमत्रोच्चारण करुन अग्नि निमौण करीत. अप्पलराज्‌ 
शमौ सुध्दा याच प्रकारे अग्निहोत्र करीत असत. त्यांच्या 
वंशात अग्निपूजा होती. प्रज्ववित ज्ञालेल्या अग्निकुंडात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 375 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


उतरून आहुती घालीत. हे विशेष उत्सवाच्या वेवी करीत. 
या प्रकारे अग्निपूजा करताना त्याच्या वस्त्राना व 
शरीरास कोणताही तास होत नसे. हे महद आश्चर्यं होते 


श्रीपाद प्रभूचे अघटित सामर्थ्य 


बापनार्युलुनी अग्निहोत्रासाठी त्या दिवशी कित्येक वेका 
वेदमंत्र म्हटले परतु अग्नि काही प्रज्वलीत होईना, ते 
घामाने ओले चिब ज्ञाते परतु अग्नि मात्र निमीण ज्ञाला 
नाही. श्रीपादानी आपल्या आजोबाची ही अवस्था दुरुन 
पाहिली. ते अग्निकुंडाकडे पाहून म्हणाले "अरे अग्निदेवा 
। तुला आज्ञा करतो. आजौबाच्या देवकार्यामध्ये अडथन्छा 
आण्‌ नकोस." अग्नि तत्का निमौण ज्ञाता. 
बापनार्युलुनी कलशातील पाणी अग्नि कृंडात घातते परतु 
विञ्धण्या एेवजी अधिकच भठकला. आजोबा हा चमत्कार 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 376 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पाहून अचबित ज्ञाले. श्रीपाद प्रभू म्हणाते आजोबा, 
माङ््या अवताराला तुम्ही, वैकटप्पस्या त्रेष्ठी, नरसिंह 
वमौ, कारण आहात. म्हणून तुम्ही, माङ्या वडिलानी 
वैकटप्पय्या कड्ून, नरसिंह वर्माकड्न धनसाहाय्य किवा 
धनेत्तर साहाय्य स्विकारल्यास ते दानामध्ये येत नाही, 
त्याप्रमाणे ते सहास्य न घेतल्यास दैव द्रोह सुध्दा होऊ 
शकतो. त्या सहाय्याला परमेश्वराची कृपा समजावी. 
मला जन्म देणारी मातृमूर्ती सुमती महाराणी, 
मल्लटीचीच नव्हे तर वैकटप्पय्या त्रेष्ठी, वत्सवाहीं 
कुटुबाची माहेरवासिण आहे, असे समजावे. हा माञ्ञा 
टडकच आहे. श्रीपाद या सर्वं गोष्टी सांगताना सुमती 
महाराणी आणि अप्पकराज शमौ तेथेच होते. तसेच श्री 
वैकटप्पय्या श्रेष्ठी आणि नरसिंह वमा सुध्दा तेथे होते. 
या वेवी श्रीपाद प्रभ म्हणाले "माङ््या संकल्पाशिवाय 
बापनायौसारखे महा तपस्वी सुध्दा अग्नि निमाण करू 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 377 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शकत नाहीत. माड वडील अग्निकुंडात आल्यावर अग्नि 
आपला प्रताप दाखवितो. माञ्ञा संकल्प जर बदटलला तर 
वेकटप्पय्या भ्रेष्ठी सध्टा निष्काचन होतील. अगणित 
भमी असणाव्या नरसिंह वम्याना उभे राहण्यापूरती 
सुध्दा जागा मिक्णार नाही अशी त्याची अवस्था होडल. 
तम्ही सर्व माङ््या संकल्पामृकठे या अवस्थेत आहात. मी 
भिकाय्याला महाराजा करू शकातो तसेच महाराजाचे 
भिकायव्यात रूपातर करू शकतो. माञ्जी भक्ति करणाय्या 
भक्ताला तो जी इच्छा करेल ते मी देऊ शकतो. परतु 
देण्या अगोदर तो साभा शकेल का ते मी पहातो 

त्याच्या शक्ति सामर्थ्याने लोकाच्या उपकारासाठीच तो 
ते वापरतो का नाही या बदल मी त्याची परिक्षा करतो. 
मला गरज भासेल त॑व्हा पृथ्वीचे आकाशात आणि 
आकाशाचे पृथ्वीत रूपांतर करू शकतो. बापानार्युलु 
कृतयुगात लाभाद महाषिं असताना त्याचा मगल महर्षिं 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 378 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नावाचा एक शिष्य होता. तो दर्भ कापताना चुकून 
हाताला जखम ज्ञाली आणि त्यातून रक्त वाहू लागले 
त्या रक्ताची गाठ होऊन, सुगंधित विभूती मध्ये ते 
बदलेले. अहा ! मी किती मोठी सिध्दी प्राप्त केली असे 
त्याच्या मनात येऊन गर्वं ज्ञाला. एवटयात परम शिव 
प्रत्यक्षात तेथे अवतीर्ण ज्ञाते. त्यानी स्वतःचा हात 
हलविला हिमगिरीवरून बफे पडावा तशी विभूती 
शिवाच्या हातातून पडत होती. परमशिव म्हणाले 
"त्रेतायुगात भारद्वाज ऋषी पीठिकापुरम 
सवितृकाठकायन यज्ञ॒ करणार आहेत. त्या 
महाचयनामध्ये जमा ज्ालेल्या विभूती पैकी केवठ 
लवमात्र तुला दाखविले. एवढयाने मगलमहर्षीचा गवं पार 
गदरन पडला. श्रौतेगण, अवाक होऊन श्रीपाद प्रभू जे 
सागत होते ते एेकत राहिले. श्रीपाद म्हणाले, "ह्या 
पीठिकापूरच्या परिसरात पाउल ठेवणेच अनत जन्माचे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 379 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पुण्य फल आहे. माञ््या या अवतार समयी तुम्ही माङ््या 
बरोबर असणे, न सागता येण्यासारयखे विशेष आहे. माज्ञी 
शक्ति अनुभवाला, प्रत्ययाला यावी म्हणजे प्रथम तृम्ही 
उत्तम साधक बनावयास हवे. तव्हाच माञ्जी शक्ति 

करूणा, वात्सल्य, रक्षण, पापविमोचन तृम्हास अनृभवास 
येडल. माजी जन्मभूमी असलेल्या या बापनार्यीच्या 
घरात माङ््या पादुकाची प्रतिष्ठापना होडल. मी 
पीठिकाप्रम मध्ये पहाटेच्या समयी आइ स॒मतीच्या 
मांडीवर दुध पिईन. दुपारच्या वेक्ी आई मला दुध 
भाताचे मधूर असे घास खाऊ घालील. रात्रीच्या वेन्डी 
समती माता मादीवर घेऊन गव्हाच्या रव्याचा शिरा खाऊ 
घालेल. मी पीठीकापूरम मध्ये असताना गधर्वपूरात 
नृसिंह सरस्वतीच्या रूपात असेन. दुपारच्या वेन्डी 
नक्कीच गंधर्वपुरात भिक्षा घेईन. अर्तदष्टी असणाय्या 
भक्तांना है स्पष्ट दिसून येईल. माङ््या जन्मभूमीत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 380 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


माङ््या श्रीपादुकाची स्थापना होणार आहे. महापुरुष, 
महायोगी, सर्वं देशांतील लोक मुग्यासारखे हजारोच्या 
सख्येने माङ््या दशनास दरबारात येतील. ते दत्त 
दिगंबरा, दत्त दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, नृसिंह 
सरस्वती दत्त दिगबरा असा तन्मयतेने जयघोष करीत 
नृत्य करतील. मी काल पुरुषाला अनुमती देताच 
तत्क्षणी न होणारी कार्ये क्षणात घडतील. माङ््या नावाने 
एक महा सस्थान निमौीण होडल. माजा प्रभाव जसाजसा 
वाढत जाइल तसे तसे पीठीकापुरमचे महात्म्य वादन 
सारे गाव लोकानी व्यापून राहील. विक्रीसाठी थोडी सुध्दा 
जागा शिल्लक राहणार नाही. मला ज्यानी येथे यावे असे 
वाटेल त्याना मी बठकजबरीने आणीन. कितीही मोठा 
धनवान असो अथवा महायोगी असो माङ््या 
संकल्पाशिवाय पीठीकापुरमला येऊ शकणार नाही. हे 
निश्चित. माङ््या निजतत्त्वास समजून, जाणून आनंदी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 381 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


व्हा. हा क्षण पुन्हा येणार नाही. सव देवता शक्ति 
माङ्याच स्वरूपात आहेत. कोणी मला टक्षिणा समर्पित 
केली तर ती मी शतगुणाने, शतपटीने त्याना त्याच 
वेकेला परत देतो. धर्माविरुध्ट न॒ जाता धनार्जन 
करणाव्याच्या मनोकामना मी पूर्ण करतो. सत्कमौच्या 
आचरणाने मोहाचा नाश होतो. व मोक्षाची प्राप्ति होते." 
श्रीपादाचे हे अमत वचन एेकृन सर्वजण धन्य ज्ञाते 


दुसरे दिवशी नृसिंह वमौ आपल्या घोडा गाडीतून 
श्रीपादाना आपले शेत, जमीन दाखविण्यास घेऊन गेले. 
वर्मीना फार मोठी जमीन होती. त्या जमिनीत अनेक 
प्रकारची पिके होती. त्यातील दोडक्याच्या वेलाला फूल 
येत नसे. कधीकाढ्ठी आते तरी सुकून जाई, गदल जाड. 
त्याजागी फठ येत नसे. एखाद्या वेलास फक लागलेच ते 
इतके कड्‌ असे की तँडात घालवत नसे. नरसिंह व्मानी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 382 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ही गोष्ट श्रीपादाना सागितली. ते प्रसन्नतेने म्हणावे 
आमच्या घरी सर्वाना दोडक्याचे वरण आवडते मलासृध्दा 
आवडते. पूर्वीच्या काद्धी एक दत्तोपासक या भूमीवर तप 
करीत असे. ही पवित्र भूमी साक्षात दत्त स्वरूप 
असलेल्या माङ््या चरण स्पशौसाटी तठकमव््त होती 
तिची तठकमठ् तृम्हाला कव्छावी यासाठी तिच्या भाषेत या 
प्रकाराने व्यक्त करीत होती. या भूमातेची इच्छा मी 
पूण करीन. या भूमीला माज्ञा पादस्पश ज्ञाल्यावर हिच्या 
भूमीतत्वात परिवर्तन घडेल. चांगल्या सुचीचे दोडके ही 
भूमाता आपणास देडल. आजोबा तुम्ही निर्भयपणे 
आमच्या घरी, येथे पिकलरेले दोडके पाठ्वा . घरच्याच्या 
बरोबर मी सुध्दा ते जेवणात घेन. 


त्या दिवसा पासून दोडक्याचे पीक भरपूर येऊ लागले. 
ती दोडकी सुध्टा उत्तम प्रकारची व रुचकर होती. श्रीपाद 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 383 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


प्रभू घोडा गाडीतून उतरुन काही वेक त्या भूमीवर फिरते. 
तेवटयात तेथे कांही चंच (तेथील आदिवाशी) युवक युवती 
आल्या. त्या सवौनी श्रीपाद प्रभूना मोठया श्रध्दाभावाने 
प्रणाम केला. श्रीपादाच्या दिव्य मृखकमला भोवती त्याना 
एक दिव्य कांतीचे तेजोवलय दिसले. श्रीपाद तेव्हा 
म्हणाले, "आजोबा । हे सर्वं चंचुलोक नरसिंह अवताराशी 
संबंधित आहेत. ते महालक्ष्मीला बहिणीसारखे मानून 
तिची आराधना करतात. तुम्ही नरसिंह स्वामीचे भक्त 
आहात. त्म्ही याना शरण गेल्यास त्म्हाला 
नरसिहाच्या दशनाचे भाग्य लाभेल. श्रीपाद गमतीने असे 
म्हणत आहेत असे नरसिंह वमाना वाटले. ते म्हणाले 
"अरे चचु युवकानौ, तुम्ही नरसिंह देवाना पाहितलेत का ? 
त्याचा ठावठिकाणा सागु शकाल काय ? त्यावर एक चचु 
युवक म्हणाला ते कोणते मोठे अवघड काम ? सिंहाचा 
चेहरा माणसाचे शरीर असलेला एव युवक या जंगलात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 384 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


फिरत असतो. त्याचे आमची बहिण चचूलक्ष्मीवर प्रेम 
आहे. आमच्या छोटीवा सृध्दा तो आवडतो. त्याचा विवाह 
आम्ही कर्न दिला आहे. तम्हाला हवे असल्यास 
चचूलक्ष्मी आणि नरसिहाला त॒मच्या समोर आणन उभे 
करतो. येवढे बोलून चचु युवक, युवती निघून गेले. 
नरसिंह वमा हे सारे आश्चयौने पहात होते. तितक्यात 
रस्त्याच्या मध्यभागावरुन एक युवक युवति येताना 
दिसले. श्रीपादानी सुब्बय्या श्रेष्ठीला जवन बोलावून 
घेतले व म्हणाले "ते दुरून येणारे दोघे कोण आहेत असे 
वाटत ? ते येणारे बिल्वमगल आणि चितामणी आहेत. 
थोडया काटक्याचा दीग करा आपण ते पटवून गमत 
पाहू या. नरसिंह वमाना तर घाम फुटला. ते येणारे 
बिल्वमगल आणि चितामणीच होते. ते दोघे गुरुवायुर 
क्षेत्रातील श्रीकृष्णाचे दशन घेऊन येत असताना 
कृरुरअम्मा नावाच्या महायोगिनीचे दशन जाले. तिने 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 385 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्याना सहजच "श्रीपाद श्रीवल्लभ दशन प्राप्तिरस्त्‌" 
असा आशिवाद दिला. तिच्या आशिकवीदाने त्याच्यात 
भक्ति आणि वैराग्याचे बीज पडले. मगलगिरीच्या 
नरसिंहाचे दशेन घेऊन ते पीठीकापुरमला श्रीपाद प्रभूच्या 
दशेनासाढटी येत आहेत. शंभर वषाची वृद्धा महायोगिनी 
होती म्हणून तिच्या आशिवीदाच्या प्रभावाने श्रीपादांचे 
दर्शन त्याना इथेच ज्ञाते. काटक्या जक्त असताना 
बिल्वमगल आणि चिंतामणीला दहन संस्कार होत 
असल्यासारखा त्रास ज्ञाला. थोडया वेकासाली त्याच्याच 
शरीरातन त्याच्याच आकाराच्या दोन काव्या आकृती 
बाहेर येऊन अग्नित रुदन करीत पडल्या व॒ भस्मसात 
ज्ञाल्या. यानंतर ते दोघे शुध्दिवर आले. तितक्यात 
चंचुलोक चंचुलक्ष्मीला घेऊन आले. नरसिंह देवाचे हात 
मागे बांधून चचुलोकानी त्यांना श्रीपाद प्रभूसमोर आणून 
उभे केले होते. अशा चित्र विचित्र घटना पुर्वीं कोणत्याच 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 386 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


युगात घडल्या नव्हत्या. श्रीपादाच्या अवतार कायातील 
अनेक लीला चमत्कार पूर्ण व॒ अनाकलनीय आहेत. 
श्रीपादानी नरसिंह देवाला प्रश्न केला \'पूर्वयुगातील 
नरसिंह तूच आहेस का ? ही चंचुलक्ष्मी तुञ्जी पत्नीच ना 
? हिरण्यकश्यपूचा वध करून प्रल्हादाचे रक्षण करणारा 
तूच ना ? त्यावर नरसिंह देव त्रिवार हो म्हणाले. त्याच 
वेव्ठी चंचूलक्ष्मी आणि नरसिंह देवानी दोघांनी 
ज्योतिरूपात श्रीपादाच्या शरीरात प्रवेश केला. चचुमंडन्डी 
अतधान पावले. बिल्वमगल महाभक्त होऊन 
बविल्वमगल महर्षिं ज्ञाला. चितामणी महायोगीनी जाली. 
चित्रविचित्र अशा घटना घडलेल्या नरसिंह वर्माच्या 
जमिनी असलेल्या गावास "चित्रवाडा" असे नाव पडले." 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 387 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद॒ये ॥ 
अध्याय -12 


कलशेखर वतात 
> € 


श्री सुब्बय्या श्रेष्ठी किती तरी नविन विषय सहजपणे 
समजाञऊन सागत. त्याच्या सागण्याने एेकणाय्याचा 
आत्म विकास होत असे. ते सागत असत की श्रीपाद 
वल्लभ साक्षात वेकटेश्वर स्वामीच आहेत. कलीयुगात 
तेच कल्की अवतार धारण करणार आहेत. साधारण पणे 
कालगणनेनुसार कलियुगात चार लाख बत्तीस हजार वर्ष 
आहेत. परतु साध सिधु वेदाप्रमाणे कवियुगात पाच 
हजार वर्षौचा काठ लोटल्यावर सामान्य प्रलय होऊन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 388 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सत्ययुगाची स्थापना होडल. या संबधात ब्राहमणानी 
सागितवेली माहिती श्रेष्ठीनी सागितवरेल्या माहिती पेक्षा 
निरावीच होती. 


श्वासाचा आयुष्याशी संबध 


कलीयुगामध्ये कलीची अंतःदशा पाच हजार वषत संपते. 
त्यानतर थोडा काठ सधी काक असतो. त्यानतर 
कलीयुगात सत्ययुगाची अतदेशा प्रारभ होते. कलीयुगात 
एकूण चारलाख बत्तीस हजार वषौचा काठ असला तरी 
अंतर्दशा, सृक्ष्मदशा, विदशा इत्यादी असतात हा योग 
शास्त्र समजाणाय्याना कट्छण्यासारखा विषय आहे 
ब्रहमदेवाने प्रत्येकाला एकशेवीस वर्षे आयुष्यमान दिल 
आहे परतु प्रत्येक व्यक्ति एकशेवीस वर्ष जगेलच असे 
नाही एकशे वीस वषत किती श्वास-प्रवास सामान्य 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपटये ॥ 0०286 # 389 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्थितीमध्ये घेऊ शकतो तेवदठे श्वास प्रश्वास दिते आहेत, 
मन चचल असणारे रागिट स्वभावाचे, घाडईघाने 
धावणारे सदैव टुःखात अथवा उदास असणारे. दटुष्टपणाने 
वागणारे लोक आपला श्वास कमी वेव्ठात संपवून 
टाकतात. सवत कमी श्वास प्रश्वास घेऊन कासव तीनशे 
वर्षे जगतो. अत्यत चचत स्वभावाचे माकड अल्पकाक्छच 
जिवत राहते. श्वासप्रश्वास घेताना आपली सर्वं इद्विये 
चांगल्या अवस्थेत असावयास हवी. योगीजन वायुंचे 
कुभक करून श्वास शरीराच्या आतील भागात फिरत 
राहील असे करतात. यामुढे कितीतरी श्वास शिल्लक 
राहून ते दीर्घं कालापर्यत जीवित राहतात. मनुष्याच्या 
शरीरात जिवाणू परिणाम क्रमाप्रमाणे बदलतात 


श्रीपाद चरित्रामृतताच्या पारायणाचे फल 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 390 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दहा वषापर्वी असलेले शरीर आता सारखे नसते. जुन्या 
जीवाणुच्या ठिकाणी नवीन जीवाणू्‌ जन्म घेतात. नवीन 
शरीर भाग जन्मतो त्याप्रमाणे प्राणशक्ति सुध्दा अनेक 
बदलातून जात असते. जीवनदायक नवीन प्राणशक्िति 
निमाण होते. रोगट, जुनी प्राणशक्ति नाश पावते 
त्याच प्रमाणे मानसिक शक्ति सुध्दा अनेक बदलातून 
जात असते. जुनेभाव बदलून नष्ट होऊन नवीन भाव 
निमीण होतात 


नवीन जन्मतेल्या मानसिक गोष्टीमध्ये टैवीशक्िति , 
दैवीकृपा प्राप्त करण्याचे सामर्थ्य असते त्या द्वारे मन, 
प्राण आणि शरीर सुध्दा होऊ लागते. श्रीपाद श्रीवल्लभ 
चरित्रामृतासारखे ग्रथ साक्षात परमेश्वर स्वरूप आहेत. 
या ग्रथातील प्रत्येक अक्षरामध्ये सिध्दशक््ति, योगशकिति 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 391 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


, अतर्निंहित असते. असे ग्रथ मानसिक रीतीने, वाचिक 
रीतीने अथवा मानस-वाचिक दोन्ही मध्ये समन्वय 
होऊन पठन केल्याने श्रीपाद प्रभूचे दिव्य मानस चैतन्य 
आकर्षित होते. ग्रथाचे पारायण करणाव्या भक्ताचे 
शारिरीक, मानसीक प्राण, रुग्ण, बाधा, कष्ट या 
संबंधित समस्त स्पदने श्रीपाद प्रभूच्या मानसिक 
चैतन्यात विविन होतात. तेथे ते शेध्द होऊन दिव्य 
अनूग्रहपूरित स्पदनाच्या रूपाने साधकाकडे परत येतात 
अशा परिस्थितीमध्ये साधकाला इह-पर सुखाची प्राप्ति 
होते. 


सत्पुरुषाना अन्नदान केल्याची फटठे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 392 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ग्रथाचे पारायण केल्यावर कमीत कमी अकरा सत्पूरुषाना 
जेऊ घालावे अथवा त्याच्या खचौ एवढी रक्कम दत्त 
कषेत्रामध्ये दान करावी. सत्पुरुषाना भोजन दिल्याने 
साधकाला आयूष्य लाभते. त्याला अजून थोडया 
काटठछापर्यत पूरणारे अन्नधान्य अव्यक्त रूपात उद्भवते 
एवढेच नाहीतर सत्पुरुष संतुष्ट ्ाल्यावर शती, पुष्टी, 
तुष्टी, एेश्वय॑॑इत्यादीच्या संबधातील भोग, योगाच्या 
स्पदनाचा अव्यक्त पणे उद्भव होतो. कालातराने अव्यक्त 
अवस्थेतील बीजे व्यक्त स्थितीमध्ये अकुरित होऊन 
महावृक्षामध्ये विराजित होतात. वनवासात असताना 
द्रौ पदीकङ्न अन्नाचा एक कण स्वीकारुन श्रीकृष्ण 
परमात्म्याने दुवौस महि आणि त्यांच्या दहा हजार 
शिष्याना पोटभर जेवण दिले. श्रीगुरुना श्रध्दाभावाने 
समर्पित होऊन समस्त अव्यक्तातील बीजरूपात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 393 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असणारे, कालातराने व्यक्त स्थितीत साधकाला हवे 
असलेले समस्त भोगभाग्य प्रसाद सूपाने प्राप्त होतात. 


सादिपनी ऋषीच्या आश्रमात विद्याग्रहण करण्यासाढी 
राहिते असताना श्रीकृष्ण आणि सुदामा एकदा दभ 
तोड्न आणण्यासाठी वनात गेले. श्रीकृष्ण थकल्यामुठे 
सुदामाच्या मांडीवर डोके ठेऊन ते थोडावेक निद्विस्त 
ञ्माते. सुदामाला भुक लागली होती. गुरुमातेने दोघांसाढी 
थोडे पोहे दिते होते. ते तो श्रीकृष्णास न सांगता एकटाच 
खाऊ लागला. ज्ञोपेचे सौग घेततेले ज्ञोपेितून उठल्या 
प्रमाणे आव आणून म्हणाते "सुदामा भूक लागली आहे. 
घरून येताना गुरु माऊलीने मुलाना भूक लागेल म्हणून 
कांही तरी खायला दिते का ?" सुदामाने नाही म्हटले. 
श्रीकृष्ण सुदामाला म्हणाते, "तू काही तरी खात असल्या 
सारखे वाटले मला." सुदामा म्हणाला "मी विष्णुसहस्त्र 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 394 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नाम म्हणतो आहे." श्रीकृष्ण म्हणाले "ओ हो । असे 
काय । मला एक स्वप्न पडले की आपणा दोघांसाठी गुरु 
माउलीने पह दिले, ते तू मला न देता एकटाच खात 
आहेस. एवढयात सुदामा म्हणाला, "श्रीकृष्ण ! थकला 
आहेस ना ? त्यातून दुपारची वेक या वेवी पडलेल्या 
स्वप्नाचे काही फढ्छ नसते असे शास्त्र सागते." श्रीकृष्ण 
स्मित हास्य करून गप्प राहिले, 


कालांतराने सुदामा गरीब होऊन अत्यंत भाग्यहीन ज्ञाला. 
त्याने आपले कष्ट नाहीसे करण्यासाठी कितीतरी वेका 
विष्णुसहस्त्र नामाचे पठण केले परतु काही विशेष 
फायदा ज्याला नाही, 


शेवटी श्रीकृष्णाचा अनुग्रह जाला. त्याने सुदामाने 
आणलेले पोहे खाल्ले आणि त्याला विशेष अशा राज्य 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 395 ग 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वैभवाचा प्रसाद दिला. श्रीकृष्णाने सृदामाच्या मादीवर 
ढोके ठेऊन थोडावेक विश्राती घेतली होती. त्याची 
परतफेड म्हणनच सदामाला आपल्या मादीवर ज्ञोपञऊन 
त्याच्या पायातील काटे काढून त्याचे पाय दाब्‌न दित 
कर्मसूत्र किती गुठतेने कार्य करते हे प्रभुनी हया दवारे 
सूचित केले, 


मल्ल युध्दात प्रविण असणाय्याचा गर्व हरण 


श्रीपाद प्रभू चार वर्षीचे असताना पीठीकापुरममध्ये 
मल्याल देशातील एक मल्ल आला. त्याचे नांव कुलशेखर 
असे होते. तो सप्तगिरी बालाजीचा भक्त होता. प्रत्येक 
राज्यातील मल्लयोध्टयाना जिकृन जयपताका घेऊन 
पीठीकाप्रमला आला. पीठीकाप्रमयच्या मल्ल योध्टयाना 
आपण कुलशेखर कङ्न मार खाऊन अपमानित होणार 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 396 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असे निश्चित वाटत होते. त्या मल्लापैकी काही जणाचा 
श्रीपाद प्रभूवर दृढ विश्वास होता. तेच आपणास या 
संकटातून सोडवतील या श्रध्दाभावाने ते श्रीपाद प्रभूकडे 
गेले आणि शरणागती मागितली. श्रीपाद प्रभूनी त्या सर्वं 
मल्लाना अभय वचन दिते. पीठीकापुरम मध्ये एक 
कुबडा युवक होता तो आठ ठीकिणी वाकडा होता व 
अशकत सुध्दा होता तो काही काम करू शकत नव्हता 
तरी त्याला श्रेष्ठीनी पगार देऊन ठेऊन घेतले होते. तो 
श्रीपादाचा भक्त होता व सतत त्याची आपली विकृती 
दूर करण्यासाठी प्रार्थना करीत असे. त्यावर श्रीपाद त्या 
युवकास, भीमास, म्हणाते होते योग्य वेक येताच मी 
तुडे काम करीन. श्रीपाद त्या मल्लाना म्हणाले "आपला 
भीम आहि ना ? कुलशेखरासमोर जाण्यास तो योग्य 
आहे. भीमासारयखे आपल्या पाठीशी असताना आपणास 
काय भय >? भीमाची श्रीपाद प्रभूवर अटक श्रध्दा होती." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 397 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ठरल्या प्रमाणे भीम आणि कृलशेखराचे मल्लयुध्द सुरु 
डाले. अनेक लोक हा अद्भत सामना पहाण्यास जमा 
डाले. कृक्कटेश्वराच्या मदीरातील प्रागणात मल्लयृध्ट 
सूरु ज्ञाते. कृलशेखराच्या प्रत्येक माराबरोबर भीमाचे 
शरीर बलवान होत होते. तो ज्या लिकाणी भओीमास 
मारीत होता त्याच ठिकाणी तितक्याच जोरात त्याला 
मार लागत होता. कृलशेखर थकला. भीमाचे कुबड़ 
जाऊन तो बलवान याला. कुलशेखर श्रीपाद प्रभूना शरण 
आला. श्रीपाद प्रभू म्हणाले कुलशेखरा, मानवी शरीरावर 
एकशे आठ मम॑स्थाने असतात या सर्वाचे जान तुला 
आहे. भीमाचा केवठ माङ््यावर विश्वास आहे. मीच 
त्याचा रक्षक आहे. है जान त्याला आहे. तू अहकाराने 
फुगला आहेस आजपासून भीमाची सारी दुर्बलता तुला 
देतो आहे. तुला अन्न वस्त्राला कमी पडणार नाही तुङ्ग्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 398 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शरीरातील प्राण शक्ति घेऊन भीम अत्यत बलवान 
ञ्ञाला आहे. तिरुपतीला असणारा मीच आहे. कुलशेखरला 
क्षणभ्मर श्रीपादानी श्रीवेकटेश्वराच्या रुपात दशन देऊन 
कृतार्थ केले. श्रीपादाच्या लीला अचित्य आहेत त्याची 
करूणा प्राप्त करणे हाच आपल्यासाली एक माग आहे. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 399 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद॒ये ॥ 
अध्याय -13 


आनदशमा याचा वृतात 


श्री शकरभट सागतात "मी सुब्बय्या श्रेष्ठी याच्याकङ्न 
अनुमती घेऊन कुरवपूरच्या दिशेने प्रयाण सुरु केले. 
रात्रीच्या वे्ठी एका गावात आलो. माधुकरीसाटी कोणाच्या 
घरी जावे याच विचारात होतो. त्याच मागौवरील एका 
घरासमोरील ओटयावर एक ब्राहमण सुखासीन होऊन 
शेजाय्याशी बोलत असलेले दिसले. त्याचे डके तेजस्वी 
होते आणि त्यातून कारूण्य रस ओसंडन वहात होता, 
त्यानी मला आदराने घरात बोलावले आणि जेवणास 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 400 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वाटले. पोटभ्रर जेवण ब्याल्यावर त्यानीं सागण्यास 
सुरवात केली ते म्हणाले "मला आनद शमौ असे 
म्हणतात. मी गायत्री मत्राचे अनुष्ठन करतो. थोडया 
वेक्रपूर्वी गायत्री माता माया अंतःटृष्टीला दिसली आणि 
म्हणाली एक दत्तभक्त येणार आहे त्याला पोटभर जेऊ 
घाल. दत्त प्रभूचे दशन घेतल्याचे फक तुला लाभेल. 
तिने सांगितल्या प्रमाणे आपले दशेन घेऊन मी कृताथ 
डालो." यावर मी म्हणालो "मी दत्तभक्त आहे. सध्या 
टत्तप्रभू भूलोकात श्रीपाद श्री वल्लभ या नावारूपाने 
आहेत. है एेकू्‌न त्यांच्या दशेनासाठी मी कुरवपुरला 
निघातो आहे. माञ्ये नाव शंकरभभट आहे. मी कनौटकी 
ब्राहमण आहे." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 401 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कण्वमुनी आश्रम कथा 


माञ्च बोलणे एकन आनंद शमौ हसते व॒ म्हणाले 
आमच्या वडिलानी माञ्जी मुज केली तंव्हा एक अवधूत 
आत्रे होते. आमच्या घरातील सर्वांनी त्याची उत्तम 
प्रकारे सेवा केली. गायत्रीमत्रानुष्ठाना बहल त्यानी बव्याच 
गोष्टी सागितल्या. "'पचालकोन" भागातील श्री नृसिंहाचे 
दशन घेण्याचा त्यानी आदेश दिला. माद्य वडिल मला 
पंचालकोनला घेऊन गेले. तेथील नृसिंहाचे दशन 
घेतल्यावर ते ध्यानस्थ ज्ञाते. ते ध्यान सकाठक पासून 
रात्रीपर्यत चालू होते. मला भीती वाटली व भूकही लागली 
होती. कोणी एका अनौकखी गृहस्थाने मला जेवण 
आणून दिते. तो महात्मा मला घेऊन दुर्गम असलेल्या 
जगलातून एका डगरातील गृहेत गेला आणि तेथे तो 
अताधीन पावला. त्या गुहेत एक वृद्ध॒तपस्वी बसलेले 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 402 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होते. त्याचे डके अग्निगोलका प्रमाणे लाल होते. एकशे 
एक ऋषि त्याची सेवा करीत होते. ते वृद्ध॒ तपस्वी स्वतः 
कण्वमुनी होते. ती त्याची तपोभुमी असून, सेवा करणारे 
त्याचे शिष्य होते. ते युवक दिसत असते तरी हजारो 
व्षीचे त्यांचे वय आहे. अवधूत रूपातील श्रीदत्त प्रभूचे 
दशेन घडल्यामुके ते येथे येऊ शकले होते. मला संभ्रम 
पड्न मी आश्च्यचकित ज्ञालो आणि तोडातुन एक 
शब्दहि निघेना. शरीर कापू लागते. तेवठयात कण्व 
महिं म्हणाले सध्या दत्तप्रभ्‌ पीठीकाप्रमला श्रीपाद 
श्रीवल्लभाय्या रूपात आहेत. आमच्यावर जरा कृपादृष्टी 
पड्‌ द्या असे त्याना कठ्वा. तुला लवकरच 
श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या पादुकाचे दशन होऊ दे 
असा आशिवाद देऊन त्यानी माङ््या ढोक्यावर 
आपला वरदहस्त ठेवला . मी क्षणभरात 
वडिलाजवठ आलो. त्याची समाधि उतरली होती. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 403 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्यानतर आम्ही आमच्या गावी आलो. मला 
कण्वमहर्षीच्या आश्रमात आलेला अनुभव श्रीदत्त 
प्रभूचा नवा अवतार पीठीकापुरात आहे है सुध्दा 
मी माङ््या वडिलाना सागितले नाही 


राजमहेव्रीजवनीतल पटूसाचला पुण्यक्षेत्र 


काठ चालला होता. कण्वमहषिच्या आशिवौदाने मला 
ध्यानात पादुकाचे दशन होत असे. एकदा आमच्या घरी 
कांही नातेवाइक आवे. त्याना पुण्यनदीत स्नान करून 
पृण्य क्षेत्राचे दशन घेण्याची इच्छा होती. त्या 
नातेवाडइकानी माङ््या वडिलाना त्याच्या बरोबर येण्याचा 
आग्रह केला. तो त्यानी मान्य केला व॒ मलासृध्दा 
यात्रेसाटी बरोबर घतते. राजमहेद्री हे गोदावरी नदीच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 404 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तीरावरील एक महापुण्य क्षेत्र आहे. राजमहेद्रीच्या उत्तर 
दिशेस असलेल्या डगरावर काही ऋषि तपस्या करीत 
होते तर काही पूर्वैदिशेस असलेल्या पर्वतावर तपश्चयौ 
करीत होते. राजमहैद्री पासून थोडे दूर असलेले 
"पटसाचला" पुण्यक्षेत्र॒गोदावरीच्या मध्यावर आहे. 
महाशिवरात्रीच्या या शुभदिनी काही ऋषि पटसाचला या 
क्षेत्री येत तर काही ऋषि राजमहेद्रीतील कोटीविगक्षेत्रात 
वेदाचे स्वस्तिवाचन करीत. है ऋषि परस्पर मध्य 
भागामधून पूर्वेकड्न येत. पश्चिम उत्तर आणि दक्षिणे 
कड्न येणारे ऋषिगण "येदुरूलपल्ली" या गावी जमत 
असत. या येदुरूलपल्ली ग्रामास अगदी जवन असणाव्या 
मृनीकूडली ग्रामामध्ये विश्राम घेऊन परस्पर चचा करीत. 
माङ््या भाग्याने माड््या वडिलांबरोबर मी मुनीकूडली 
ग्रामाचे दशन घेऊ शकलो. ही शेवटी श्रीदत्त प्रभूचीच 
लीला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 405 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कलीयुगात श्रीदत्तात्रेयाचे प्रथम अवतरण-श्रीपाद 
श्रीवल्लभ 


तेथे जमवेले ऋषिगण अत्यत गहन असणारा वेदात 
विषय, योग शास्त्र, ज्योतिष्य शास्त्र याच्या चर्चैत 
सम्मिलित ज्ञाते होते. या चर्चेत भाग घेणारे सर्वं महर्षी 
मुक्त ॒कंठाने श्रीपाद श्रीवल्लभ पीठकापुरम मध्ये 
अवतरित होऊन कलीयुगातील सपूर्ण प्रथम दत्तावतार 
आहेत असे घोषित करीत होते. भौतिक स्वरूपात त्या 
दशन घेण्यासाठी सोय नसणारे ध्यानाच्या प्रक्रियेत्‌न 
त्याच्या त्याच्या हृदयामध्येच दशन करीत होते. हा 
अवतार अत्यंत शांतमय असून करूण रसाने परिपूर्ण 
आहे असे ते म्हणाले. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 406 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


माञ्च वडिल मला पीठीकापुरमता घेऊन गेले. आमच्या 
बरोबर आलेले पंडितवृंद पादगया ती्थात स्नान करून 
कृक्कटेश्वर मदिरामधील विविध देवताचे दर्शन घेऊन 
पूजा करून वेदांचे पठण करुन श्री बापनाचार्यलुच्या घरी 
जाण्यास निघाले. श्री बापना्यूलु श्री अप्पकराज शमौ त्या 
पंडितवृदा बरोबर वेद स्वस्तिवाचन करून आम्हाला 
भेटल. ते टष्य अत्यंत मनोहारी होते. असे दिव्य भव्य 
ष्य पहावयास मिक्णे हे सुध्दा पुवजन्माचे सुकृतच. 


श्रीपाद प्रभुचे दिव्य मगल स्वरूप वर्णन 


आम्ह सर्वासाढठी श्रीबापनार्यलुच्या घरी मेजवानीचा थाट 
केला होता. त्या वेढ्ठी श्रीपादाचे वय पाच व्षाहून कमीच 
होते. सूकोमल, लहान वयाचा तो दिव्य शिश अत्यंत 
तेजोवत, वच॑स्वी, सुंदर, अजाणबाहू, नेत्रदवयात अनत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 407 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


प्रेम करूणा भरून असलेला असा होता. ज्याचे वर्णन 
करता वेद॒ थकलते तेथे माङ््या सारख्या पामराची काय 
कथा. मी त्याच्या श्री चरणाना स्पश करून नमस्कार 
केला तेव्हा त्यानी आपला अभय हस्त माङ््या शिरावर 
ठेवला . जन्मजन्मातरा पासून माञ्ञा अनुग्रह तुङ््यावर 
आहे. पुटच्या जन्मी वैकटय्या या नावाने अवधूत होऊन 
निरताग्निहोत्री होऊन, दुष्काक पडल्यावर पाऊस 
पाठण्याचे सामर्थ्यं तला प्राप्त होईल. तसेच सांसारिक 
लोकाना होणास्या त्रासाचे शमन करण्यास समर्थं होशील 
असा श्रीपाद प्रभूनी आशीर्वाद दिला. 


मी म्हणालो "श्रीपाद प्रभच्या लीला अद्भत, अगम्य आणि 
अनाकलनीय आहेत. गायत्री मव्राच्या साधनेतील रहस्य 
उलगङ्न दाखविण्याची कृपा करावी." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 408 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद प्रभूकङ्न गायत्री मत्र सर्वाक्षर महिमा 


आनद शमौ म्हणातरे गायत्री शक्ति विश्वव्याप्त आहे. 

तिच्याशी संबध स्थापित केला असता सूक्ष्म प्रकृती 
स्वाधीन होते. तिच्या योगाने भौतिक, मानसिक तसेच 
आत्म्याशी सबधीत क्षेत्रातील सर्वं प्रकारची संपत्ती प्राप्त 
होव्‌ शकते. आपल्या शरीरात असंख्य नाडयाचे जाठे 
पसतेते आहे. यातील काही नाडया जुक्ल्या असता 
त्याना "रथी" म्हणतात. जपयोगात श्रध्दा / निष्ठा 
असलेल्या साधकाच्या मत्रोच्चाराने या ग्र॑थी जागृत 
होवून त्यातील सूप्त शक्तीचा प्रादुभौव होतो. 


"ॐ" या अक्षराचा उच्चार केला असता मस्तकातील 
भाग प्रभावित होतोः 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 409 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


"भूः" या अक्षराच्या उच्चाराने उजव्या डोक्छयावरील चार 
बोटांचा कपाव्ठाचा भाग जागृत होतो. 


"भूवः" च्या उच्चारणाने मानवाच्या भृकुटीच्या वरील 
तीन अंगुलीचा भाग प्रभावित होतो. 


"स्वः" या अक्षराच्या उच्चाराने उाव्या दोटयावरील 
कपाक्ाचा चार अगली इतका भाग जागृत होतो. 


"तत्‌" च्या उच्चाराने आजा चक्रामध्ये असलेली "तापिनी 
ग्रंथीतील सुप्त असतेली 'साफल्य' शक्ति जागृत होते. 


'"'स'" च्या उच्चाराने डाव्या दोठकयातील सफलता नावाच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 410 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ग्रथीमध्ये सुप्त रूपाने असलेली "पराक्रम शक्ति 
प्रभावित होते. 


'"वि"" चे उच्चारण केत्रे असता उाव्या दोव््यामधील 
विश्व' ग्रथीमध्ये स्थित असलेली 'पालन' शक्ति जागृत 
होते. 


"तु" या अक्षराच्या उच्चारणाने उाव्या कानात असतेल्या 
तुष्टी' नावाच्या ग्रथीतील 'मंगक्कर' शक्ति प्रभावित 


होते. 
र्त या अक्षराच्या उच्चाराने उजव्या कानात स्थित 


असलेल्या 'वरदा' ग्रंथीतील "योग' नावाची शक्ति सिध्द 
होते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 411 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


रे" चा उच्चार केला असता नासिकेच्या मुद्टाशी स्थित 
असलेल्या 'रेवती' ग्र॑थीतील प्रेम शक्तिची जागृती होते. 


"णि" च्या उच्चाराने वरील ओठावर असतेल्या सूक्ष्म 
ग्रंथीतील सुप्त शक्ति 'धन' संध्य जागृत होते. 


"य" या अक्षराच्या उच्चाराने आपल्या खालच्या ओठावर 
असवेल्या 'जान' ग्रथीतील 'तेज' शक्तीची सिध्दि होते. 


"भर" या अक्षर समुदायाच्या उच्चारणाने कठ्त 
असलेल्या 'भग' ग्रथीतील 'रक्षणा' शक्ति जागृत होते. 


"गो" चा उच्चार केला असता कठकूपात स्थित 
असवेल्या 'गोमती' नावाच्या ग्रथीतील ' बचिः शक्तीची 
सिध्दि होते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 412 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दे" चया उच्चाराने उाव्या छातीच्या वरच्या भागात 
असलेल्या देविका ग्रथीतील 'टमन' शक्ति प्रभावित 


होते. 


"व चा उच्चार उजव्या कछातीच्या वरील भागात 
असलेल्या 'वराही' ग्रथीतील "निष्ठा शक्तीची सिध्दि 
करतो. 


"स्य" याच्या उच्चारणाने पोटाच्या वरील बाजूस (ज्या 
ठिकाणी बरगडया जुक्तात) सिंहिणी नावाची ग्रंथी 
असते. या ग्रथीतील "धारणा' शक्ति प्रभावित होते 


धी" च्या उच्चारणाने यकतात असलेल्या "ध्यान 
ग्रंथीतील 'प्राणशकिति ' सिध्द होते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 413 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


'"म'" या अक्षराच्या उच्चाराने आपल्या प्विहा मध्ये 
असलेल्या "मयादा ग्रथीतील 'संयम' श्क्ितिची जागृती 
होते. 


हि" च्या उच्चाराने नाभीमधील स्फट' ग्रथीतील "तपो 
शक्ति सिध्द होते. 


"धी" या अक्षराच्या उच्चारणाने पाटीच्या मागील 
करण्याच्या खालील भागात असवेल्या 'मेघा' ग्रथीतील 


टूरद्शिता' शक्तीची सिष्टि होते. 


यो" च्या उच्यारणाने डाव्या भूजेत स्थित असलेल्या 
'योगमाया' ग्रथीतील 'अतनिहित' शक्ति जागृत होते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 414 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


यो" च्या उच्चारणाने उजव्या भजेमध्ये स्थित 
असलेल्या "योगिनी" ग्रथीतील 'उत्पाटदन' शक्ति जागत 
होते. 


"नः" या अक्षराच्या उच्चारणाने उजव्या कोपरामध्ये 
असलेल्या 'धारीणी' ग्रथीतील 'सरसता' शक्तीची सिध्दि 
होते. 


"प्र" या अक्षराच्या उच्चारणाने डाव्या कोपरात असलेल्या 
'प्रभव' ग्रंथीतील 'आदशं' नावाच्या शक्तीची जागृती होते, 


'"चो'" या अक्षराच्या उच्चारणाने उजव्या मनगटात स्थित 
असलेल्या 'उष्मा' ग्रथीतील 'साहस' शक्तीची सिध्दि होते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 415 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


"द्‌" या अक्षराच्या उच्चारणाने उजव्या तलहातावर 
असलेल्या 'ट्श्य' नावाच्या ग्रथीतील 'विवेक' शक्तीची 
जागृती होते. 


"यात्‌" या अक्षर दवयाच्या उच्चारणाने डाव्या 
तकहातावरील 'निरजन' ग्रंथीतील 'सेवा' शक्ति सिध्द 
होते. 


अशा प्रकारे गायत्री मत्रातील चोवीस अक्षराचा, चोवीस 
ग्रथी आणि त्याच्या चोवीस प्रकारच्या शक्ति याच्याशी 
निकटचा संबध आहे. नऊ ही संख्या न बदलणारी असून 
ब्रहमतत्त्वाची सूचक आहे. आठ ही संख्या माया 
तत्वाला सूचित करणारी आहे, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 416 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


"दो चपाती देव लक्ष्मी" हया वाक्याच विवरण 


श्रीपाद प्रभू त्याना आवडणाय्या घरातून दोन पोत्छ्या 
(चपात्या) स्वीकार करीत असत. ते "टो चपाती देव 
लक्ष्मी" असे म्हणण्या एेवजी "टो चौपाती देव लक्ष्मी" 
असे म्हणत. "दो" म्हणजे दोन ही सख्या चौ म्हणजे 
चार. "पतिदेव" या शब्दात जगत्प्रभु असलेल्या 
परमेश्वराची नऊ ही संख्या सुचित होते. "लक्ष्मी" शब्द 
माया स्वरूप असलेल्या आठ या संख्येची सूचना देतो. 
म्हणून 2498 संख्या अद्भूत संख्या मानली जाते. तेच 
गायत्री स्वरूप आहे. परमात्म स्वरूप आहे. पराशक्ति 
सुध्दा तेच आहे हे सुचविण्यासाली या संख्या श्रीपाद प्रभू 
या पध्टतीने जोडीत असत. तेव्हा मी म्हणालो "महाराज 
। मला गायत्री मत्रातीत चोवीस अक्षराबद्ल तुम्ही 
सागिततेवे थोढेसे समजले. 9 (नऊ) ही संख्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 417 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


परमात्मस्वरुूप म्हणता व 8 (आठ) ही संख्या माया 
स्वरुूपाची म्हणता हे मला तेवटेसे समजले नाही." 


नवम संख्या विवरण 


आनद शमी म्हणाले "अरे शकर भटा । परमात्मा या 
विश्वाचा अतित आहे. तो कोणत्याही परिवर्तनाने बाधित 
होत नाही. "न ऊ" (9) ही संख्या विचित्र आहे. 9 ला एकाने 
भागल्यास नऊ्च येतात. 9 ला 2 ने गुणल्यास 18 
येतात. 1 आणि 8 ची बेरीज 9 च येते. 9 ला 3 ने 
गुणल्यास 27 ही संख्या येते. 2 आणि 7 ची बेरीज 9 च 
येते. या प्रकारे कितीही सख्येने गुणते आणि येणाव्या 
संख्येचे आके एकत्र केल्यास 9 हीच संख्या येते 
त्यामुढे 9 ही संख्या ब्रहमतत्व सूचविते." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 418 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


गायत्री मत्राचे विवरण 
गायत्री मत्र हा कल्पतरुप्रमाणे आहे. यातील ॐ कार 
भूमीतून वर येणारा कब मानला जातो. भगवंत आहे 
याये जान परमेश्वरावरील निष्ठा ॐ कारच्या 
उच्चारणाने येते. हा कोब तीन शाखामध्ये भ्‌ः भूवः स्वः 
याच्या रुूपाने वाटतो. "भूः" आत्मज्ान मिठकऊन देण्यास 
समथ आहे. "भुवः" जीव शरीर धारण करतो तेव्हा 
करायचा कर्मयोग सुचवितो. "स्वः" समस्त द्वंद्वाला 
स्थिरत्व देऊन समाधी स्थिती देण्यास समर्थ करतो. भूः 
या शाखेतून "तत्‌ सवितुः वरेण्यम्‌" या उपशाखा 
उद्भवल्या. शरीरधारकाला जीवाचे जान करुन देण्यास 
"तत्‌" उपयोगी आहे. शक्तीला समुपाजन (मिक्विणे) 
करण्यासाढे "सवितुः" याचे सहकाय॑होते. "वरेण्यम्‌" 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 419 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मानवाला जत्स्थितीत्‌न दिव्य स्थितीला जाण्यास 
सहकारी होतो 


"भवः" या शाखेतून "भर्गो, देवस्य धीमही" या तीन 
उपशाखा उत्पन्न ्ाल्या आहेत. "भर्गो" निर्मलत्व 
वाठवितो. "देवस्य" देवतानाच केवठ साध्य असलेली 
दिव्यदृष्टी मिक्वून देतो. "धीमही" ने सदगुणाची वृद्धी 
होते. "स्वः" यातून "धियो" मुठे विवेक, "योनः" मु 
संयम, "प्रचोदयात्‌" मुके समस्त जीवसृष्टीचा सेवाभाव 
वाटीस लागतो. 


या करीता गायत्री कल्पवृक्षच्या तीन शाखा आहेत 
प्रत्येक शाखेत तीन-तीन उपशाखा हे समजले ना ? 
म्हणून 2498 ही श्रीपादाचे सूचन करणारी संख्या आहे. 
यातील "9" नउ संख्येये विवरण तुला सांगितते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 420 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


"अष्टम" (8) सख्येचे विवरण 


आठ ही संख्या मायास्वरूप आहे हे अनघा माता तत्व 
आहे. आठास एकाने गुणते असता 8 च येतात. 2 ने 
गुणल्यास 16 येतात. याती एक व सहा मिसकल्यास 
सात (7) येतात. है आठ पेक्षा कमी आहेत. 8 ला 3 ने 
गुणल्यास 24 हीसख्या येते. यातील 2 आणि 4 ची 
बेरीजकेल्यास 6 येतात. है सातापेक्षा कमी आहेत. या 
प्रमाणे सुृष्टीतील समस्त जीवराशी मधील शक्ति हरण 
सामर्थ्य जगन्मातेत आहे. कोणी कितीही मोठा असला 
तरी त्याला बहान करुन दाखविण्याची शक्ति मायेत 
आहे. श्रीपाद श्रीवल्लभ गायत्री माता स्वरूप आहेत, ते 
अनघा देवी समवेत श्रीदत्त आहेत. त्याची 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 421 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरि व्रामृत || 


मनोवाकायकमौने आराधना करण्याने सर्वं इच्छा पूर्ण 
होतात. 


गायत्री मातेमध्ये प्रातःकाली हसारूढ असलेली ब्राह्मी 
शक्ति असते. मध्याहनकाव्ात गरुडारुढ असलेली 
वैष्णवी शक्ति असते. सायकाली वृषभारूढ असलेली 
शाभवी शक्ति असते. गायत्री मत्राची अधिष्ठात्रि देवता 
सविता आहे. त्रेतायुगात श्री पीठिकापुरात भारद्वाज 
महिनी सावित्र काठक चयन केल्याचे फटठस्वरूप 
श्रीपाद श्रीवल्लभ्ाच्या अवतार ज्ञाला. सवितादेवता 
प्रातःकाद्ठी ऋग्वेद रूपात असते रात्री अथर्व वेदरूपात 
असते. आपल्या ढोव््याना दिसणारा सूर्य केवठ एक 
प्रतिकरूप आहे. योगी जँव्हा महाउन्नत स्थितीला 
पोचतात तेव्हा व्रिकोणाकार असलेल्या महाजाज्वल्यमान 
प्रकाशमान ब्रहमयोनीचे दशन घेऊ शकतात. यातूनच 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 422 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कोटयान्‌ कोटी ब्रह्मांड प्रतिक्षणाला उत्पन्न होतात 
आणि प्रतिक्षणी सरक्षण होत असते, प्रतिक्षणाला विध्वंस 
होत असतो. असंख्य असणाव्या खगोलातील सृष्टी 
स्थिती, तय घडविणाय्या शक्तीये "सावित्री" है नाव 
आहे. असे असते तरी गायत्री आणि सावित्री या अभिन्न 
आहेत. जीवाची अध्यात्मिक उन्नती गायत्री मातेच्या 
अनुग्रहाने होते. इह लोकातील स्व सुखोपभोगाचा 
अन्‌भव घेण्यासाठी, परलोकातील विमृक्त स्थितीतील 
दिव्यानदाचया अनुभव येण्यासाठी दोहीमधै समन्वय होणे 
आवश्यक आहे. श्रीपादाच्या चरणाश्रिताना इह-पर लोक 
दोन्हीचा लाभ होतो. इतर देवता व श्री दत्तात्रेयाच्या 
आराधनेतील फरक हाच आहे. मला आनदशमौ 
महोदयानी दितेला सल्ला किती अपूर्वं होता. तंव्हा मी 
(शकरभट) म्हणालो महाराज तृम्ही किती धन्य आहात, 
श्रीपाद प्रभ्‌ जेव्हा नृसिंह सरस्वती अवतार धारण 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 423 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करतील त्या वेन्ी आपण त्याचे गुरु होऊन सन्यास 
दीक्षा प्रदान कराल त्या जन्मात आपण श्री कृष्ण 
सरस्वती या नावाने सन्यास धमौचे आचरण करीत 
असणार. यावर आनदश्मा म्हणाले, "भगवताचा 
अवतारच भक्तासाठी असतो. ते मानवरूप धारण करून 
पृथ्वीवर येऊन आपल्या आदश आचार संपन्न जीवनाने 
सर्वं मानवाना शिकवण देतात. ते स्वतः स्वज असले 
तरी सुध्दा गुरुचा स्वीकार करुन समाजाला गुरुच्या 
आवश्यकतेचे महत्व आपल्या कृतीने समजाऊन देतात, 
अवतारी पुरुषाचे गुरु होण्याची क्षमता एखाद्यालाच 
लाभते. अवतारी प्रुष जन्माला यायचे म्हणजे त्या 
वंशात पूर्वीच्या एेशी पीटठयानी पण्य संचय केलेला असतो 
तसेच अवतारी पुरुषाचे गुरु होणाव्या व्यक्तीचा वंश 
परम पवित्र पुण्यवान असावा लागतो." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 424 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


बापनाचार्युलु आणि मायणाचर्य॑ यांच्या वंशाचे अनेक 
पिटयापासून सबध होते. मल्लादीच्या घरी मुलगी ज्ञाली 
तर वाजपेय याज॒लृच्या घरची सन होणार आणि वाजपेय 
याजुलुच्या घरी मुलगी ्ञाल्यास मल्लादीची सून होणार 
असे ते गमतीने म्हणत असत. बापनायौची मूलगी 
सकल सौभाग्यवती समती वाजपेय याजूलूच्या घरी 
दिली नाही. तिचा विवाह विधिविखित अगोचर 
असलेल्या दिव्य "घडिकोटा अप्पक्छराज्‌ शमौ" याच्या 
बरोबर ज्ञाला. 


साक्षात्‌ दत्तावतार श्रीपाद श्री वल्लभानी त्याच्या मातेचा 
रक्त॒सबध असतेल्या वाजपेय याजुलुचा सुध्दा उध्दार 
केला. माधवाचार्याना श्रीपाद प्रभूबद्ल अति वात्सल्य 
भाव होता. हेच पुढे विद्यारण्य महिं ज्ञाले. त्यांचे शिष्य 
मलयानद, त्याचे शिष्य देवतीर्थं, त्याचे शिष्य यादवेद्र 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 425 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सरस्वती आणि यादवेद्र सरस्वतीचे शिष्य त्री 
कृष्णसरस्वती. विद्यारण्य महिं आणि कृष्ण सरस्वती 
याच्या मध्ये गुरु शिष्याच्या तीन पिठया होतील. श्री 
विद्यारण्य हेच कृष्णसरस्वतीच्या सूपाने अवतरीत 
होतील आणि ते श्रीपादाच्या नतरच्या अवतारातील 
गुरुपद शोभविणार आहेत, 


श्रीपाद नित्य सत्य वचन बोलत. त्यानी उच्चारलेले 
प्रत्येक वाक्य सत्य होत असे. एकदा सुमती महाराणी 
श्रीपादाना स्नान घालीत होती. तेवटयात वैकटप्पस्या 
श्रेष्टी तेथे आले. त्याना पाहून श्रीपाद म्हणाले "आपले 
गोत्र माडेय का ?" हे एेकून उत्तर न देता श्रीपादांचे गोड 
बोलणे एेकून हसते. वास्तविक पहाता श्रीपादांचे गोत्र 
भारद्वाज होते. श्रीपादाना वाटले वैकटप्पय्या त्रष्ठी 
सुध्दा आपले गोत्रज आहेत. स्नानानंतर सुमती देवीनी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 426 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


गुढीतील पाणी ओवाद्न टाकले आणि "माडया सारखा 
आयृष्यमान हो" असा आशिवद दिला. माडेयाला सोढा 
वर्षीचे आयष्य होते. पठे शिवाच्या आशीवादाने तो 
चिरजीव ज्ञाला. श्रीपाद प्रभू सोढा वर्षपर्यतच 
आईवडिलाजवव्छ राहणार, है वर्म गभत पणे सुचविते 
होते. सोवा वषीनंतर माडेयानी गृहत्याग केला होता व ते 
चिरंजीव इयाते. श्रीपाद प्रभु सुध्दा सोव्ठा वर्ष 
आडईवडिलाकडे राहिते नतर जगदगृरु जाले. नतर 
यथाकाली गृप्त ज्ञाते. त्याच्या शरीराला चिरजीवित्व 
लाभे. आपण ज्या स्वरूपात श्रीपादाना पहातो त्याच 
स्वरूपात अत्रि-अनसूयेच्या कुमाराच्या रुपात ते अवतरन 
होते. असे त्यानी आपल्या वक्तव्यात अनेक वेव्ठा 
सागितले होते. 


श्रीपादाची विविध सूपे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 427 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद प्रभू त्याच्या योगशक्तिला बहिमुख करुन 
स्त्रीरूपात दर्शन देत असत. तसेच त्याच्या योगशक्तीचे 
दशन सुध्दा आपल्या साधकाना देत असत. है किती 
अपूर्वं॑होते. कृडलिनी शक्ति अशी बहिर्मुख केवव्छ 
दत्तात्रय भगवानच करू शकत. सोल्ा वषौच्या वयाचे 
असतानाचे नवयोवन दपतिरूप श्रीपाद प्रभूनी, त्याच्या 
माता-पिता, नरसिंह वमी पती-पत्नी, बापनार्युलु- 
राजमाम्बा, वैकटप्पय्या श्रेष्ठी टदापत्य या सर्वांना 
आपल्या अद्भत लीलाशक्तीचे स्वरुप दाखविले. 
श्रीपादाच्या सोकाव्या वर्षी त्याचा विवाह करावा अशी 
त्याच्या माता पित्याची फार इच्छा होती. परत्‌ त्याची 
निराशाच ज्ञाली. श्रीपादानी समती मातेस अवधूत रूपात 
दशन दिते होते तेव्हा सांगितले होते "माते । तुञ्ञा 
मूलगा सोका वषौचा होई पर्यत तुङ्याजवक राहील. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 428 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्याच्या विवाहाचा संकल्प केला तर तो एेकणार नाही 
गृहत्याग करुन निघून जाइल. त्यासाठी त्याच्या मना 
प्रमाणे वागावे. श्री अनघा-दत्त हे आदिदापत्य आहेत 
त्याना जन्म-मरण नाही. ते सर्वदा त्रीलाविहार करतात. 
ते श्रीपाद वल्लभाच्या रूपात, सिह सरस्वतीच्या 
रूपात, स्वामी समर्थाच्या रुपात अधनारीश्वर होऊन 
राहतील." 


मडलकाल अर्चना आणि श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृताचे 
पारायण केल्याने मिकणारे फठ 


श्रीपादाचा गणेश चतुर्थीस अवतार इ्ञाला हे विशेष आहे. 
"लाभ" हा गणेशाचा पुत्र एका युगात लाभाद महि या 
नावाने नावाजला होता. तोच श्रीकृष्ण अवतारात नद या 
रूपात जन्मास आला. श्री वासवी माता या भूमीवर 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 429 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


भास्कराचार्यं या नावाने अवतरल्या. "लाभ" श्रीपाद 
श्रीवल्लभाच्या अवतार कालात त्याचे आजोबाच्या 
स्वरूपात जन्मास आले होते. आपल्या तत्वामध्ये 
विघ्नविनाशक तत्व स्थिर करून श्रीपाद प्रभु अवतरले. 
ते अवतरले तेव्हा चित्रा नक्षत्र होते. त्या नक्षत्रा पासून 
सत्ताविसावे नक्षत्र (हस्त नक्षत्र) असताना कुरवपुरात 
अदृश्य ज्ञाते. जन्मपत्रिके प्रकारे 27 नक्षत्रात भ्रमण 
करणाव्या नवग्रहा पासून मिकणारे अनिष्ट फल निघून 
जाण्यासाठी श्रीपादाचे भक्त मडल दीक्षा घेतात. एका 
मडलामध्ये श्रध्दा भक्तीने श्रीपादाचे अर्चन केल्यास 
किवा त्याच्या दिव्य चरित्राचे पारायण केल्यास सर्व 
कामनांची सिध्दि होते. मन, बुध्टी, चित्त आणि अहंकार 
हे एका एका दिशेने आपली स्पदने आणि प्रकपने सोढीत 
असतात. त्याचे प्रकपन वेगवेगल्छया चाकीस दिशामध्ये 
प्रसरण पावतात. या चागीस दिशामधून होणारे प्रकपन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 430 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


थाबव्‌न श्रीपाद प्रभूक्डे वठ्वित्े तर ते श्रीपादाच्या 
चैतन्यात विलिन होतात. तेथे ते आवश्यक बदल घडवून 
स्पदनामध्ये रूपांतरीत होऊन साधकाकडे पुन्हा येतात. 
यानंतर साधकाच्या धममीनुकूल सर्वं इच्छा पूण होतात, 
"अरे शकरभटरा । तू श्रीपाद प्रभूचे चरित्र लेखन करशील, 
असे अतःदष्टीने कटठल्े आहे. लोकामध्ये व्यवहारात 
असवेल्या पारायण ग्र॑थात लेखकाची वशावद्ी, केवठ 
मनात नसताना रचली गेलेली स्तोत्रे वगैरे असतात. तू 
विहिलेल्या प्रभूचरित्रामध्ये तुज्या वंशावनव्शीची 
आवश्यकता नाही. प्रभूचे ध्यान करून तुज्या 
अतर्नव्रामध्ये श्रीपादाना समोर आणन स्वाना सूलभतेने 
समजेल अशा रीतीने रचना करशील तेव्हा श्रीपादाचे 
चैतन्य तुङ््या लेखणी द्वारे जे विवरण करेल तेच सत्य 
होईल. या प्रकारे स्प़ूर्तीने लिहिलेला ग्रंथ किवा 
उच्चारे मत्र छदोबध्द असण्याची आवश्यकता नाही. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 431 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


काही महाभक्ताना टैवी साक्षात्कार होऊन त्याच्या 
त्याच्या स्थानिक भाषेत स्तोत्र प्रार्थना स्फ़रतील. त्या 
छंदोबध्ट व्याकरण दृष्टया अगदी बरोबर असण्याची 
गरज नाही. भक्त जी पदे म्हणतील त्या पदामध्ये 
परमेश्वराने संतुष्ट होऊन वर दितेला असल्याने 
त्यामध्ये परमेश्वराची अनुग्रह शक्ति असते. त्या 
पदामध्ये असलेल्या स्तोत्राचे आपण पठण केल्यास 
आपले चैतन्य तत्काक भगवद चैतन्याशी सामिप्य 
पावते. परमेश्वर भावप्रिय आहे. भाष्यप्रिय नाही. भावना 
म्हणजे शाश्वत शक्ति . श्रीपाद प्रभूय मल्लादी, 
वैकटप्पय्या श्रेष्ठी आणि वत्सवाई या तीन कुटुबांशी 
अत्यत सख्य होते. एका सणाच्या निमित्ताने वैकटप्पा 
श्रष्ठीनी अप्पठकराज्‌ दापत्यास त्याच्या घरी आमत्रित 
केले होते. त्या दिवशी श्रेष्ठी बरेच गभीर दिसत होते 
त्याला तसेच कारण होते. पीठीकापुरममधील एका 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 432 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सुप्रसिध्द॒ज्योतिषाने श्रष्ठीच्या मृत्यूची वेक, दिवस, 
वार, तिथी सर्वं सागितले होते. त्याचे ज्योतिष 
आतापर्यत कधी खोटे ठरते नव्हते हेच कारण श्रेष्ठीच्या 
गभीरपणाचे होते. त्या ज्योतिष्याने अशी प्रतिज्ा केली 
होती की त्याची भविष्यवाणी खोटी इ्ञाल्यास तो मुंडन 
करून  गाढ्वावर बसून गावभर फिरेल. 
अपमृत्यूटाकण्यासाटी अप्पव्छराजू शमौ यानी कालाग्नी 
शमनाची पूजा करुन त्याचा प्रसाद श्रष्ठीना आणून 
दिला. थोडयाच वेक्ात सुमती महाराणी भरजरी वस्त्र 
परिधान कर्न श्रीपादास घेऊन त्रेष्ठीक्डे आली. 
तेवठयात श्रेष्ठीच्या हृदयात असह्य वेदना होऊ 
लागल्याने ते मोठ्याने "आई" असे ओरडइ्‌ लागले. सुमती 
त्याच्याकडे धावतच गेली. त्या दिव्य मगल स्वरूपातल्या 
साध्वीने आपल्या दिव्य श्रीहस्ताने श्रेष्ठीच्या हृदयावर 
स्पशं केला त्याच वेवी श्रीपाद "जा" असे जोरात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 433 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ओरडढले. त्रेष्ठीच्या घरात एक बैल होता त्याने तडफड्न 
काही क्षणातच आपले प्राण सोडले आणि श्रेष्ठी वाचले 
ही बातमी कठकताच तो ज्यातिषी धावतच जश्रष्ठीच्या घरी 
आला. आपली भविष्यवाणी चुकल्याची त्याला खत 
वाटली. 


श्रीपाद त्या ज्योतिष्याला म्हणाले."तू ज्योतिषाचा खूप 
अभ्यास केला आहेस.परतु स्वं ज्योतीची ज्योती मी 
असताना त्रष्ठीना मृत्यूभय कसले. तू शिरोमुंडन करुन 
गाठवावरून फिरायची गरज नाही. तुला पश्चाताप ्ञाला 
हेच पुरे. तुञ्े वडिल जिवंत असताना त्यानी श्रेष्ठीकड्न 
कर्ज घतते होते. ते परत न करता खोटेच गायत्रीची 
शपथ घेऊन सागितते की त्यानी ते परत केले. या 
पापामृके त्याना त्रेष्ठीच्या घरी बैलाचा जन्म घ्यावा 
लागला. हीन योनीत असलेल्या तुङ्या वडिलाना उत्तम 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 434 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जन्माचा प्रसाद दिला. श्रेष्ठीच्या अपमत्यूचे कर्मफल 
बेलाकडे वक्विते. तू या बेलाचा दाह संस्कार करुन 
अन्नदान कर. तुङ््या वडिलाचे वाडइट कमफल नष्ट 
होऊन उत्तम गती प्राप्त होईल. श्रीपादाच्या 
सागण्यानुसार त्या ज्योतिषाने केते. 


पाद प्रभू अनेक प्रकारे प्राण रक्षण करू शकतात. श्रीपाद 
योगसंपन्न अवतार आहेत. त्याना काहीच असाध्य नाही. 
उच्छवास, निश्वासाच्या गतीचे विच्छेदन केल्याने मूक्ति 
प्राप्त कस्न घेणे सोपे आहे. क्रियायोगी ज्याची 
प्राणशक्ति , आज्ञा, विशुध्द अनाहत, मणीपूर, 
स्वाधिष्ठन मुलाधार चक्रात फिरञ्न वसर्न खाली, 
खालून वर परिभ्रमण करतात. एका क्रियेला लागणारा 
वेक एका व्षौमध्ये साधारण होणाय्या अध्यात्मिक 
विकासा एवढा असतो. रात्र दिवसाच्या एक तृतीयांश 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 435 ग 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वेठात एक हजार क्रिया ज्ञाल्या तर केवक्छ तीन वर्षात 
सहजतेने प्रकृती द्वारा दहा लाख वषौत होणारा परिणाम 
दिसून येतो. 


आनद श्माच्या चांगल्या गोष्टी एेकृन मला खूप माहिती 
मिटठाली. सकाठचे अह्िनिक आटोपून श्री आनद शर्मौचा 
निरोप घेऊन श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या द्शनासाटी कृरवपूर 
कड़े निघातो. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 436 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद॒ये ॥ 
अध्याय -14 


दत्तदासाना अभय प्रदान 


मी (शंकरभट) थोडे दिवस प्रवास करुन "मुताकल्लु" या 
गावी पोचलो. वाटसरुना विचारले तेव्हां कठले की अजून 
थोडया दिवसातच कुरवपूरला पौहोचेन. श्रीपाद प्रभूच्या 
सगुणस्वरूपाच्या दशनाची मला ओढ लागली होती. ज्या 
मागौवरुून मी जात होतो त्याच मागौवरुून एक व्यक्ति 
हातात ताढीचे पात्र घेऊन येत होता. मला त्या ताढीचा 
वास असह्य होत होता. तो टारकण्यासाटी मी श्रीपाद 
प्रभूचे स्मरण करीत वेगाने पुढे चाललो होतो. ती व्यक्ति 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 437 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सुध्दा आपला वेग वाठवून माङ्याजवक्छ येऊन पोहोचली. 
त्याने विचारले "मी तुङ्याकडे येत असताना त्‌ असे दूर 
जाणे योग्य आहे का ?" 


मी तेवदयात म्हणातो ए, तू कोण आहेस तुजे 
माङ््याशी काय काम आहे." यावर तो जोरात हसता 
त्याच्या ताडीचा उग्र वास आला. मी कोण आहे ते 
जाणून घेण्या अगोदर तू कोण आहेस ? कोठ्न आलास 
? कोणीकडे चाललास हे जाणून घेणे योग्य आहे. ताडी 
विकणारे सुध्दा वेदांतावर बोलण्या एवढे समथ आहेत 
वाटत. त्याने रस्त्यावरून येणाय्या लोकाना हाका मारून 
बोलावून घेतले. तेथे लोकांचा जमाव जाला. त्याना तो 
ताडीवाला गृहस्थ म्हणाला "मित्रानो, मी या प्रातात 
ताडी विकणारा आहे. मी धमौने जगतो. ताडीचे ज्ञाडच 
मला कल्पवृक्ष आहे. मी ज्ञाडावर चदन ताड़ी आणी पर्यत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 438 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


हा ब्राहमण माञ्ी वाट पहात उभा होता. मी ब्राहमण 
असून सुध्दा ताडी पिण्याची मला सवय आहे. परतु 
माङ्याकडे तुला देण्यास पैसे नाहीत. थोडी ताडी देऊन 
पूण्य प्राप्त कर असे तो म्हणाला. मी नाही म्हणालो 
परत्‌ जेव्हा मी तयार ज्ञालो तेव्हा लोकाचीये, जा सरु 
डाली. चार लोकासमोर ताडी पिल्याने ब्राहमणत्वाला दोष 
लागेल असे वाटून तो नाही म्हणतो आहे. आता माज्ञा 
वचनभ्ग होज्ज मी महापापी होणार, खरे पाहता 
आमच्या कृलात ही खूप मोठी सधी आहे. अमूल्य अशी 
ताडी बराह्मणास पिण्यास देण्याने विशेष पुण्य लाभेल 
या माङ््या आशेवर याने पाणी फेरते. हे पूज्य लोकहो, 
तुम्हौ या ब्राहमणाला धर्मोपदेश करा आणि पापा पासून 
मादे या रक्षण करा. तेथे जमलेले सारे लोक ताडी 
विकणारे गौड लोक्य होते. त्यानी त्या तादी वाल्यास 
दुजोरा दिला आणि त्या ताडी वाल्याने मला ताडी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 439 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


बठ्जबरीने पाजविली. त्यानंतर सगे लोक निघून गेले. 
मी अत्यत दुःखी ज्ञालो. उत्तम ब्राहमण कुलात जन्मून 
नीच अशी ताडी प्यालो. माद्य ब्राहमणत्व नष्ट ज्ञाले. 
परम पवित्र अशा श्रीपादाचे मुख कमल आता कसे पाहू ? 
जलल माङ्ञ॒ कर्म, नशीब माद्य. माङ््या कपाठी 
विधिवेखच असा होता तेव्हा वेगे कसे होणार 2 


माञ्च पाय लडखड लागले. तोडाला असह्य वास येत 
होता. माङ््या नशीबाला दोष देत, श्रीपादाचे नाव घेत 
चालू लागतो. मागत एक तपोभूमी दिसली. तेथे कोणी 
महात्मा राहात होते. त्या पवित्र भूमीत पाऊल टाकण्यास 
मला लाज वाटत होती. मी माङ््या रस्त्याने चाललो 
होतो. तितक्यात माङ््या पाठीमागून आवाज आला, "अरे 
शंकरभटा । थाब, तुला आश्रमात घेऊन येण्याची 
दत्तानंद स्वामीची आज्ञा आहे. मी देवाची लीला पाहून 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 440 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


चकित ज्ञालो. मला श्री दत्तानद स्वामीच्या पुढे आणून 
उभे केत. करूणाभरित नेत्रानी माङ््याकडे पाहून लवकर 
स्नान करून येण्यास त्यानी सागितले. स्नानानतर मला 
मधुर फठे खाण्यास दिली. श्री स्वामीनी मला जवक 
बोलावून म्हटते, "अरे शकरभट्वा । दत्तात्रेयाच्या नवव्या 
अवतारातील श्रीपाद श्रीवल्लभांची तुङ्यावर केवदी करुणा 
दृष्टी आहे. त्यानी तुला आपल्या अमृत हस्तानी अमृत 
पाजवते. त्याना तू गौड कुलातील ताड़ी विकणारा 
समजलास. त्यांनी दिलेल्या अमृताला भ्रमाने ताडी 
समजलास, किती ही भ्रामकता |" 


मी पाहिलेले सर्वं प्रसंग माङ््या नजरे समोर एक एक 
येऊ लागते. त्यानतर अनत चैतन्य शक्ति 
महासागरातील असख्य लाटा माङ्यावर येऊन आदटव््त 
असल्याचा अनुभव येऊ लागला. अनत अशा त्या सत्ता 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 441 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शक्तिमध्ये अत्यत हीन अत्यल्प असणारा माञ्ञा आहकार 
नष्ट ज्ञाला. "मी" म्हणजे काय हे समजत नव्हते आणि 
समजणारे नव्हते. एका दिव्य आनदामध्ये मी बृढन गेलो 
होतो. माङ््यामध्ये परिमित असणारा "मी" नष्ट होऊन 
समस्त सृष्टी स्वप्नच असल्या प्रमाणे वाटत होती, 


तेवटयात स्वामीनी माङ््यावर मगल जल प्रोक्षण केले. 
त्याच्या दिव्य हस्ताने पवित्र भरस्माचे माङ््या कपाव्छावर 
लेपन केले. मी प्रकृतीच्या आधिन जालो. काही क्षण मी 
दिव्यानदाचा अनुभव घेत होतो. प्रकृतिस्थ असणारा मी 
लगेच स्थुलतत्वात फसत जात असल्याचे लक्षात आते. 


श्री स्वामी म्हणाले, "पूर्वीच्या एका जन्मात तू गौड 
कुकात होतास. जास्त प्रमाणात तादीचे सेवन करीत 
होतास. तुञ्जी ताडी पिण्याची इच्छा बाकी होती. श्रीपाद 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 442 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


प्रभूचा अनुग्रह नसता तर तुला ती वाडइट सवय लागली 
असती व॒ त्‌ पतित ज्ञाला असतास. तुङ्ग्या पत्रिकेत 
अनेक गंडातरे आहेत परतु श्रीपाद प्रभूच्या अमृत्यू 
दृष्टीने त्याचा तुज्या न कठ्त परिहार होतो. श्री 
गुरुच्या महिमेचे कोण वर्णन करू शकतो ? वेद सुध्दा 
नेति, नेति म्हणत मौन ज्ञाते." 


यावर मी म्हणालो "श्रीपाद प्रभू सारखे म्हणतात कीते 
नृसिंह सरस्वती सूपाने अवतार घेणार आहेत. त्यांच्या 
लीलांमधील गर्भित अथ जाणून घेण्याची माञ्जी इच्छा 
आहे. हे एेकून स्वामी म्हणाले "'वेदऋषीचे 
तत्त्ववेत्तेपणाचे ते प्रमुख लक्षण आहे. अध्यात्म्यातील 
दडलेली सत्यवचने त्याच्या सहज सोप्या शब्दामध्ये 
संतानी सागितली आहेत हैच॒ आत्मसत्य. वस्तुतः 
कमकांडाला अनुसरून व्याख्या करताना आत्मसत्यालाच 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 443 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सत्य, यज्ञ, जल, अन्न असे वेगवेगके संबोधन केले 
आहे. अशा प्रकारानीच सरस्वती शब्दाचे सुध्दा फार 
वैशिष्टय आहे. सरस्वती नदी अतर्वाहिनी आहे. हिचे 
वर्णन करताना सत्यवाक्याचा बोध करणारी, महार्णवाची 
माहिती समजाऊन देऊन आपल्याच चित्ताला प्रकाशित 
करणारी असल्याचे सागितले आहे. श्री गुरु म्हणजे एकच 
एक प्रबोध शक्ति , प्रबोधिनी प्रवाह. त्याची सत्यवाणी 
आपल्या चित्ताला प्रकाशित करते तसेच परमसत्य 
आणि अतज्जान आपल्यात स्थिर करते. वेदातील "यज्ञ" 
हे अतःघ्रवृत्तीचे बाह्य प्रतीक आहे. यज द्वारा मानव 
त्याचे जे स्वतःचे असते ते देवाला अर्पण करतो. त्याला 
परत्युपकारा प्रीत्यर्थं देवता गोधन, अश्व देतात. गोधन 
म्हणजे तेज संपदा, अश्व म्हणजे श्किति संपदा, या 
प्रमाणे टेव आपणास तप शक्ति (प्रसाद) देतात. वेदातील 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 444 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जान योग्य असणाय्यानाच समजावे म्हणन अत्यत गुप्त 
ठेवले आहे." 


ओदुबर वृक्षाला दिलेले वरदान, 
नृसिंह सरस्वर्तीच्या अवताराचे वैशिष्ट्य 


श्रीमहाविष्णु हिरण्यकश्यपूचा संहार करण्यास ओौदुबर 
वृक्षाच्या लाकडढी खाबातन नरसिहाच्या स्ूपात प्रकट 
ड्या. त्यानी प्रहलादाचे रक्षण केले आणि 
हिरण्यकश्यपूच्या वधानतर त्याला राज्यावर बसविते 
काही कालानतर दुभगवेल्या त्या खाबाला पालवी फुटू 
लागली आणि पुढे त्याचेच ओदुबराच्या वृक्षात रूपातर 
ज्माले. प्रहलाद विस्मित होऊन त्या ओदुबराच्या वृक्षाची 
पूजा करू लागला. प्रहलादाला एकदा ओदुबराच्या 
ज्ञाडाखाली ध्यानस्थ अवस्थेत बसवेल्या दत्तात्रेयानी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 445 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दशन दिले होते व॒ जान बोध केला. प्रहलादास 
दवैतसिध्दांता विषयी आसक्ती असल्याचे जाणून घेऊन, 
श्री दत्त प्रभूनी कवियुगात यतीवेश धारण करून दीन 
जनाचा उध्टार करशील असा आशिर्वाद दिला होता. परम 
पवित्र अशा ओदुबर वृक्षाने मनुष्याकृती धारण करून 
श्रीदत्ताच्या चरण कमलावर पडन मला स॒ध्टा वर दया 
अशी प्रार्थना केली तेव्हा श्रीदत्तात्रेय म्हणाले "प्रत्येक 
ओदुबर वृक्षाच्या मुद्ठाशी मी सूक्ष्म रूपात राहीन. तुङ्या 
मधून नरसिंह देव प्रकट इ्ाल्यामुके कलियुगात मी 
नृसिंह सरस्वती नाव धारण करुन अवतार धारण 
करीन. असे माञ्च वचन आहे." 


स्वामीचे वक्तव्य एकन मी म्हटले "महाराज 
श्रीपीठिकापुरम येथे श्रीपाद प्रभूचै दशन घेण्यासाढी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 446 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आणि त्याच्या बाललीला एेकण्यासाली मन सदैव 
लालचावलेे असते." 


श्रीपादाच्या अद्भूत लीला 


स्वामी म्हणाले, "व्रहानपणी मला स्पष्ट बोलता येत 
नसे. शब्द तोतरे येत. त्यामुढे सगन्ी मुले माज्ञी थट्रा 
करीत. मला एक अनामिक आजार जाला. पांच 
व्षौपासून तो वाद लागला. एक वषं लोटल्यावर दहा वर्षे 
उलटल्या सारणे जाले. मी दहा वषौचा ज्ञालो तेव्हा 
पन्नास वषौची लक्षणे दिसू लागली. त्यावेन्ी बापनायलु 
पीठीकापुरम येथे यज्ञ करीत होते. माङ््या वडिलानी 
यज्ञासाटी मला नेले होते. त्या वेवी त्याचे वय सहा 
वर्षापिक्षा जास्त नव्हते. यजासाठी लागणारे तूप जमा 
करून ठेवते होते. ते एका वयस्क ब्राहममणाच्या स्वाधीन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 447 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


केले होते. तुपातील एक त्रितीयांश (1/3) भाग तो 
ब्राहमण घरी लपञऊन ठेऊन उरत्ेला दोन त्रितीयांश (2/3) 
भाग यजासाठी आणीत असे. यज्ञाला प्रारभ ज्ञाला परतु 
तूप थोडया वेकातच संपत आते त्या वेदी तूप तयार 
करणे कठीण होते. 


हा चितेचाच विषय होता. श्री बापनार्यलूनी श्रीपादाकडे 
हेत॒प्रस्सर पाहिले. तेव्हा श्रीपाद म्हणाले, "काही चोर 
मादे धन अपहरण करण्याची योजना करीत आहेत, 
परत्‌ मी त्याचे प्रयत्न सफल होऊ देणार नाही. योग्य 
वेव्ठीच त्याना शिक्षा टेईन. त्याच्या घरी पत्नी बरोबर 
शनिदेवाने रहावे अशी आजा करतो आहे." एवेढे बोलणे 
ञ्ञाल्यावर श्रीपादानी त्या वृद्ध॒ ब्राहमणाला बोलावून 
ताइपत्रीवर असे बिहून दिले "आइ, गंगामाते ! यजाच्या 
निवाहणासाठी लागणारे धृत द्यावे. तुञ्ची बाकी माञ्च 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 448 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आजोबा वैकटप्पय्या श्रेष्ठी देऊन टाकतील ही श्रीपाद 
वल्लभाचयी आजा" हे पत्र त्यानी श्रेष्ठीना दाखविवते. 
त्यानी ते मान्य केले. त्या वृद्ध ब्राहमणाबरोबर चौघे 
ब्राहमण पादगया तीथौवर गेले. ते पत्र तीथराजाला 
समर्पित केले आणि त्यानी नेलेल्या पात्रात तीर्थाचे जल 
भरून घेतले. वेदमत्र म्हणत ते जल यज्स्थद्टी आणले, 
ते जल आणत असतानाच सर्वाच्या समोर त्याचे शेध्द 
तूप जाले. त्या घुतच्या आहतीनी यज्ाची सागता जाली 
सर्वजण आनंदित ज्ञाते. वचनाप्रमाणे श्रेष्ठीनी त्या 
पात्रात तूप भरून गया ती्थस समपित केले. घृत 
ओतताना त्याचे पाणी जाले होते. 


माङ्या वडिलांनी माड्ञी दुःस्थिती श्रीपादाना सागितली. 
ते म्हणाले "थोडावेक थांबा. रोगाचे निवारण होईल. 
तोतरेपणा काटरन टाकीन. एक घर जकणार आहे. त्याचा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 449 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मुहूर्तं ठरवायचा आहे. प्रभूची विधाने अनाकलनीय होती, 
तेवटयात तौ वृद्ध ब्राहमण आला. तूप चोरल्यामुढे कांही 
हानी ज्ञाली का ते पहाण्यास आला. काही ज्ञाते तरी 
श्रीपादाच्या दशनाने चांगलेच घडेल असा त्याला टट 
विश्वास होता. श्रीपाद प्रभू त्यास म्हणाले, "आजोबा ! 
तुम्ही मुहूत शास्त्रात पारंगत आहात. एका घराला 
परशुराम प्रीती (नष्ट) करायची आहे त्यासाठी योग्य 
मुहूर्तं काठायचा आहे" तैव्हा तो वृद्ध ब्राहमण म्हणाला 
गृहनिर्माणसाढी , भूमीपूजनासाटी मुहूत असतात परंतु 
गृहदाहाला मुहूतं नसतात श्रीपाद म्हणावे "चोरी 
करायला, गृह दाहाला मुहूत कसे नसतात ?" तो वृद्ध 
ब्राहमण म्हणाला तसे मुहूतं असल्याचे मी एेकले नाही. 
श्रीपाद म्हणाले "आजोबा ! किती शुभवाती सांगितलीत 
परम पवित्र अशा यजासाठी जमविलेले तूप एका धूर्ताने 
चोरुन नेल. अग्निदेवाला भूक आवरली नाही. धमीनुसार 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 450 ° 1106 © 110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्याना मिक्ावयाला हवे असलेले तूप न मिकाल्यामुठे ते 
घर जान आपली भूक भागवीत आहेत. अग्निदेवता 
आनदाने उडया मारीत आहेत." 


श्रीपाद प्रभूय बोलणे एेकल्यावर त्या वृद्ध ब्राहमणाच्या 
चेहरा पडला. श्रीपाद म्हणाले "तञ्च घर भस्मसात ज्ञाले 
त्याचे थोडे भस्म घेऊन ये." श्रीपाद प्रभू अनुग्रह करून 
वरदान देतात तसेच संतापाने नष्ट करतात हे ब्राहममणास 
माहित होते. तो काही एक शब्द न बोलता भस्म 
्ालेल्या घराचे भस्म घेऊन आला. ते भस्म पाण्यात 
टाकून ते पाणी पिण्याची प्रभूनी मला आज्ञा केली आणि 
तीन दिवस परयत असे करण्यास सागितवे. आम्ही श्री 
बापनायूलुच्या घरी तीन दिवस राहितो. आणि ते 
भस्मयुक्त पाणी पिल. माञ्ञा तोतरेपणा पूर्णपणे नाहिसा 
ञ्माला आणि मी स्वस्थ ज्ञालो. श्रीपाद प्रभूनी आपला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 451 ° 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दिव्य हस्त माङ््या मस्तकावर ठेऊन शक्तिपात करून 
मला जानदान करून धन्य केले. त्यानंतर ते म्हणत 
"आजपासून त्‌ दत्तानद या नावाने प्रसिध्द होशील. 
गृहस्थाश्रम स्विकारून लोकाना तारशील. ध्मबोध 
करशील. तू आणि हा वृद ब्राहमण मिद्छून गेल्या जन्मी 
व्यापार करीत होता. व्यापारात वैषम्य आल्याने 
एकमेकाचया नाश करण्याचा दोघे प्रयत्न करीत होता. एके 
दिवशी या वृद्ध ब्राह्मणाला घरी बोलाऊन प्रेमाने खीर 
खाऊ घातलीस. त्या िरीत विष कालवलेले त्या 
ब्राहममणास माहित नसल्याने त्याने ती खीर पूण खाल्ली 
आणि काही वकने तो मरण पावला. तुला माहित 
नसताना या वृद्ध ब्राहमणाने तुड्ञै घर कांही लोकां करवी 
जाक्ते आणि ते जन भस्म इयाते. तुञ्जी पत्नी त्या 
आगीत जन मेली. घरी आल्यावर सर्वनाश इ्ञालेला 
पाहून त्या धक्क्याने हृदय बद पून तू मरण पावलास. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 452 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पू्वैजन्मात विष प्रयोग केल्यामुके या जन्मी अशा 
विचित्र व्याधीस बन्टी पडलास. तुड्ै घर पुर्वजन्मी याने 
जाकले असल्याने त्याचे घर या जन्मी जदन खाक 
स्याति. या बीतेने मी तुम्हा दोघाना तुमच्या 
कम॑बधनापासून मुक्त केले" श्रीपाद प्रभूचा अनुग्रह 
प्राप्त करुन मी माङ््या घरी परतो. त्याच्या कृपेने 
वेदशास्त्र सम्पन्न पंडित ज्ञालो. त्या वृद्ध ॒ब्राह्मणास 
नरसिंह वमौनी नविन घर बाधन दिते. श्रीपादाच्या 
कृपाप्रसादाने दोघाचा कर्म बधनाचा विच्छेद होऊन 
दोघाचे भवे ज्ञाले. श्रीपाद प्रभ॒च्या लीला अत्यंत दिव्य व 
अगाध आहेत. 


दत्तानंद पुढे म्हणाले, "अरे शंकर भटा ! सवै देवता 
तेजातून निमौण इ्ञाल्या आहेत. अदिती माता हीच सर्व॑ 
देवाची माता आहे. देवताच मानवाच्या प्रवृत्तीला, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 453 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


विकासाला कारक आहेत. देवता मानवाला तेज देतात 
मानवाच्या आत्म्यावर दिव्य चैतन्य संपदेचा वर्षौव 
करतात. त्या सत्यपोषक असतात. तेच सत्य लोकाचे 
निमौते आहेत. मानवाच्या सपण मोक्षाला, अव्याज 
आनदाला कारणीभूत होतात. 


ब्राहमण-भूलोकीच्या देवता 


सर्व देवता मत्र स्वरूप आहेत. हे विश्व देवाधीन आहे. 
अशा प्रकारे देवता मंत्राधीन आहेत. ते मंत्र 
सदब्राहमणाच्या आधीन आहेत. म्हणन ब्राहमण भूमीवर 
देवतासमान आहेत, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 454 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शब्द हा साधारण पणे पचेद्वियानी ग्रहण करता येतो. 
शब्द प्रकाश, गमन, स्पश, शितोष्ण, विस्मृति, बल 
प्रयोग, वेग, गमन वगैरे अत्यत थोडया प्रमाणात 
असवेते प्राथमीक भाव निवेदन करण्यासाठी मानवाय्या 
उपयोगात येतात. भाषेची प्रगती होत असताना क्रमाने 
भाषेमध्ये भावाची विविधता, निश्चितता वाटीस लागते. 
यासाठी अस्पष्टतेतून निश्चित असे निश्चलतत्व भौतिक 
अशामधून, मानसिक अशामध्ये, व्यक्तातून अव्यक्त 
भावना अशा पध्टतीने भाषेची वृद्धी होऊन वाद लागते. 


पवित्र ग्रथ पठण विशेष फलदायी 


तुमचा श्रीपाद प्रभुचे दिव्य चरित्र संस्कृत भाषेत 
विहिण्याचा मानस अत्यत स्तुत्य आहे. हा संस्कृत 
भाषेतील ग्रंथ कालांतराने तेलुगू भाषेत अनुवादित केला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 455 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जाईल. अनुवादित केलेल्या ग्रंथाच्या पठणाचे फल व 
मूक्रग्रथाच्या पाठणाचे फल सारखेच आहे. श्रीपाद प्रभूचे 
चरित्र कोणीही, कोठेही पठन केल्यास स्वतः श्रीपाद प्रभू 
तेथे सूक्ष्म रूपाने राहून ते श्रवण करतात. या संबधीची 
एक कहाणी सांगतो. सावधान होऊन एक 


श्रीपाद सात वर्षीचे ज्ञाते. त्याचा वेदोक्त विधिने 
उपनयन संस्कार ्ञाला. त्या काठात संपन्न गृहस्थाच्या 
घरी असे कार्यक्रम असते म्हणजे चोहिकडे अत्यत 
आनंदाचे वातावरण असे. बापनार्यलृच्या आनंदाला तर 
सीमा नव्हती. त्यानी आपल्या जाती बाधवाना दत्तचरित्र 
एेकण्यासाठी आमत्रित केले होते. ते स्वजण मोठ्या 
उत्सुकतेने दत्त॒ चरित्र एेकण्यास आते होते. 
दत्तदासानी दत्तचरित्र सांगण्यास सुरवात केली. (ते 
म्हणाले) प'पूर्वयुगात अनसूया आणि अत्रिमहर्षी या परम 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 456 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पावन दापत्याला एका पुत्ररत्नाची प्राप्ति ्ञाली. त्याचेच 
नाव दत्तात्रेय असे ठेवले होते. तेच परज्योती दत्तात्रेय 
सध्या या कवियुगात श्रीपाद श्रीवल्लभ या रूपाने 
पीठीकाप्रम मध्ये अवतरवे. त्या महाप्रभूचे आज 
उपनयन ज्ाले. उपनयनानतर दिव्य तेजस्वी असे आपले 
प्रभ्‌ अधिक्य तेजःपृज दिस्‌ लागते. अशा टीनजन 
उध्दारक असणाव्या प्रभूचे नित्य मागल्य होऊ दे." 


हीच क्था ते सारखी सागत होते आणि श्रोते तन्मय 
होऊन एेकत होते. असे त्रेपन्न (53) वेका कथन ज्ञाते. 
दत्तदासावर श्रीपाद प्रभूची अमृत दृष्टी पडली. 
उपनयनानतर श्रीपाद तेथे असलेल्या ब्राहमणाना म्हणाले 
की ते लगेच मालदासरीच्या घरी जाणार आहेत. जाण्याचे 
कारण विचारले तेव्हा श्रीपाद म्हणाले "विशुध्द 
अतःकरण असलेला दत्तदास माञ्च चरित्र सागत आहे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 457 ° 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्याने एकदा सांगिततेला कथाभाग एक अध्याय असे 
समजल्यास त्रेप्पन्न अध्याय पूर्ण ज्ञाते आहेत. माङ््या 
चरित्रातील त्रेप्पन्न अध्याय श्रध्देने पूर्ण करणाव्याला 
देण्यासाठी असलेले सदयःफलीत लगेच त्याला द्यायचे 
आहे." 


श्रीपाद प्रभूच्या भक्त ॒वात्सल्याला जाती कृलाचा भेद 


नाही 


श्रीपाद पभूना दत्तदासाकडे जाण्यासाटी ब्राहमणानी 
अन्‌मती दिली नाही. तेव्हा श्रीपाद क्रोधावेशाने म्हणाले 
"तृम्ही कोणालाही पचम म्हण॒न नीच जातीच्या लोकाना 
त्रच्रतेने दाबून टाकीत आहात परतु त्याच्या वर माञ्ञा 
कृपा कटाक्ष जास्त असल्याने येणाव्या शताब्दौमध्ये ते 
उन्नत स्थितीत राहतील आणि तुमचे ब्राहमणत्व, तुमचे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 458 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अधिकार, त्याची सेवकवृत्ती धारण करून धम॑भ्रष्ट 
कर्म्मञ्रष्ट होतील. माञ्च वचन म्हणजे काठव््या दगड़ावरील 
रेघ आहे त्यातील एकाही अक्षरात बदल होणार नाही, 
तुम्हा ब्राहमणा मधील जे धर्मबध्द होऊन दत्तभकिति 
करीत आपले जीवन व्यतित करतील त्याची मी 
डोव्यात तेल घालून रक्षा करीन." 


श्रीपादाच्या क्रोधावेशाला आई वडिलानी शात करण्याचा 
प्रयत्न केला. थोडया वेक्ठाने ते शात ज्ञाते व त्यानी मौन 
धारण केले. 


नेमके त्याच वली दत्तदासाच्या घरी श्रीपाद वल्लभानी 
त्याच्या दिव्य मगल स्वरूपात दशन दिते. त्यानी 
प्रमभराने समर्पण केलेली मधुर फलके स्विकारली. त्यानी 
दिलेले दूध प्रेमाने घेतले. त्यांनी आपल्या दिव्य हस्तानी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदये ॥ ?2६९€ # 459 ° 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सवौना मिठाईचा प्रसाद दिला आणि दत्तदासाच्या घरी 
असणाय्या प्रत्येकाला त्यानी आशिर्वाद दिला 


"बाबा शकरभटरा पाहितेस का श्रीपाद प्रभुचे प्रेम. ते 
भावनेनेच संतुष्ट होतात. त्याना कल, गोत्रासी, 
भोतिकातील परिस्थितीशी सबध नसतो. दत्तप्रसाद अत्य 
कृलातील व्यक्तीने जरी आपणास दिला तरी त्याचा 
भक्तीभावाने स्विकार करावा. त्याच्या कड़े दुर्लक्ष्य केले 
अथवा प्रसाद अस्विकार केल्यास आपण कष्ट नष्टाना 
बली पडतो." 


श्रीपादाची भक्ताना सागितलेली बारा अभय वचने 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 460 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


1) माङ््या चरित्राचे पारायण होत असवेल्या प्रत्येक 
स्थली मी सूक्ष्म स्पात असतो, 


2) मनो वा काय कर्मणा मला समर्पित असलेल्या 
साधकाचा मी डोकयात तेल घालून संभाक्छ करतो. 


3) श्री पीठीकापुरम मध्ये मी प्रतिदिन मध्याह्न काकी 
भिक्षा स्विकारतो. माद्य येणे दैव रहस्य आहे. 


4) सतत मादे ध्यान करणाय्याचे कर्म, ते कितीही 
जन्मजन्मातरीचे असते तरी मी ते भस्म करुन टाकतो. 


५5) (अन्न हेच परब्रहम-अन्नमोरामचद्राय) अन्नासाठी 
तकमव्णाच्याना अन्न दिल्यास, मी त्या दात्यास 
नक्कीच प्रसन्न होतो 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 461 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


6) मी श्रीपाद श्रीवल्लभ आहे. माङ््या भक्ताच्या घरी 
महालक्ष्मी तिच्या सपर्ण कलेने प्रकाशित असते 


7) तुमचे अंतःकरण शष्ट असते तर माञ्ञा कटाक्ष सदैव 
तुमच्यावर असतो 


8) तुम्ही ज्या देवता स्वरूपाची आराधना कराल, ज्या 
सदगुरुची उपासना कराल ती मलाचप्राप्त होडल. 


9) तुम्ही केलेली प्राथना मलाच पौोचते. माज्ञा 
अनग्रह/आशिवौद तम्ही आराधिवेल्या देवतेच्या 
स्वरुूपादवरे, तमच्या सदगरुदवारे तम्हाला प्राप्त होतो 


10) श्रीपाद श्रीवल्लभ म्हणजे केवठ नामरुपच नाही. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 462 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सकल देवता स्वरूप समस्त शक्तीचे अंश मिद्न माञ्ञे 
विराट स्वरूप, अनुष्ठानाद्वारेच तुम्हाला समज्‌ शकेल, 


11) श्रीपाद श्रीवल्लभ हा मा्ञा संपूण योग अवतार आहे. 
जे महायोगी, महासिध्दपुरुष माञ्ञे नित्य ध्यान करतात 
ते माञ्च अश आहेत, 

12) तुम्ही माञ्ञी आराधना केली तर मी तुम्हाला 


धममागौचा, कम मागौचा बोध करतो. तुम्ही पतित होऊ 
नये म्हणून सदैव मी तुमचे रक्षण करतो. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 463 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद॒ये ॥ 
अध्याय -15 


बगारप्पा, सुदरराम शर्मा वृतात 


मी (शकरभट्‌) श्रीदत्तानदाकड्न परवानगी घेऊन 
्रवासाला सुरवात केली. रस्त्याने जाताना मला तहान 
लागली आणि मी जवक्च्या एका विहिरीजवक् गेलो. 
पाणी कादण्यासाटी तेथे एक पोहरा सुध्दा होता. मी 
पाणी किती आहे ते पहावे या उदेशाने आत ढोकावले 
तेव्हा मला एक विचित्र दृश्य दिसवे. विहिरीच्या आतल्या 
बाजूला असलेल्या ्ञाडाच्या फांदीला धरून एक व्यक्ति 
वर खाली कोलाटी उडया घेत होता. त्या अपरिचित 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 464 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


व्यक्तीने माङ््याकडे मोठ्या प्रेमपूण नजरेने पाहिले 
आणि म्हणाला, "अरे शकर भटा !" मला आश्चर्य वाटले 
मादे नाव त्याला कसे कठल्े असेल. मी त्याला 
उत्सुकतावश विचारले, "आपणास माञ्च नाव कसे 
कच्छाते." तो अपरिचित गृहस्थ म्हणाला "नुसते नावच 
नाही तर त्‌ श्रीपाद प्रभूचा भक्त आहेस आणि त्याच्या 
भेटीसाठी कुरुगड्दीस जात आहेस हे सुध्दा मी जाणतो. 
तुला भेटण्यासाठीच मी तुञ्जी वाट पहात आहे." 


त्याला बाहेर कसे काटठावे या विचारात मी होतो. माङ््या 
हातातील दोर मजबूत नव्हती. माङ््या मनातील भाव 
ओक्खून तो पुण्य पुरुष म्हणाला, ""प्रापचिक बधाने 
संसार कुपात पडलेला मानव तू बधरहित असलेल्या या 
विचित्र योगप्रक्रिये मधील आत्मानदात मग्न असलेल्या 
मला कसा बाहेर काद शकणार ? माञ्ञा मीच उठेण. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 465 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आपल्याला शक्ति कमी पडल्यास श्रीपाद प्रभ करूणेने 
शक्तीचा अनुग्रह करतात." 


असे म्हटल्यानतर निमिषाधौत तो माङ््या शेजारी उभा 
होता. मी सभ्रमित ्ालो. तो म्हणाला "माञ्च नाव 
बगारअप्पा. तू तहानतेला दिसतोस, मी तुङ्जी तहान 
भागवतो" असे म्हणून त्याने त्या पौहस्याने भराभर 
पाणी काटले. आणि तो स्वतःच ते पाणी गटा गटा 
प्याला. परतु आश्चय॑ असे की पाणी तो प्याला तहान 
मात्र माञ्जी भागवी. याचे मला आश्चर्यं वाटले. नतर 
आम्ही दोघानी प्रवास प्रारभ केला. त्याने बोलण्यास 
सुरवात केली, "मी स्वर्णकार कुटबातील आहे. मी मत्र 
तत्रामध्ये प्राविण्य मिव्छ्विले होते. माङ््या मत्राच्या 
सामथ्यौने नावडत्या व्यक्तीस मारून टाकण्याची विद्या 
सुध्दा मला अवगत होती. भूतप्रेत, पिशाच्च यांच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 466 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सहवासात सुध्दा मी राहिलो होतो. माञ्ञे नुसते नाव 
एेकून लोक घाबरत. ज्या गावात मी जाई तेथील लोक 
मी भूत प्रेताचे प्रयोग करू नये म्हणन मला विपूल धन 
आण्‌न देत. माङ््या चेहय्यावरील साधारण मनृष्याच्या 
चेहय्यावर दिसणारी प्रसन्न कलव्ठा लोप पाऊन भूत प्रेताची 
असलेली विकृत कना, क्रूरस्वभाव माङ््या चेहय्यावर दिस्‌ 
लागला. माङ््या सचारामध्ये एकदा पूर्वं पृण्याईने 
पीठीकापूरम लागले. श्रीदत्त प्रभूच्या अवतारामधील 
पवित्र अशा नगरीत क्षुद्र असलेल्या कृतत्राला, परस्पर 
कलहाला काही कमी नव्हते. श्री बापनार्युल आणि 
श्रीपादा विषयी अनेक चिव्र-विचित्र गोष्टी मी कर्णोपिकर्णी 
एेकल्या होत्या. मी सवात प्रथम बापना्यलुना मारून 
टाकावे असा विचार केला. मी एका ओटयाजवठ जाऊन 
ओंजनव्ठी ओंजनव्ठीने पाणी पीत होतो. मला मनृष्याना 
मारण्याच्या अनेक विदयाचे जान होते. त्या पैकी एक 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 467 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ज्या व्यक्तीया अत करायचा तिचे ध्यान करून पाणी 
पित्रे तर ते त्या व्यक्तीच्या पोटात जात असे. मी त्या 
ओटयातील पाणी पीत असताना श्रीपाद प्रभ 
बापनार्यीच्या जवठ होते. श्रीपाद प्रेमाने बापनार्यलृच्या 
पोटावरुून हात फिरवित तेव्हा ताबडतोब ते पाणी उदन 
जाई. मी पाणी पिऊन पिऊन थकलौ परंतु बापना्यूलुंवर 
त्याचा काहीच अनिष्ट परिणाम न होता ते पूर्वीसारखे 
सुरक्षितच राहिते. माञ्जी विद्या का फढ्छली नाही याचे 
मला दुःख ज्ञाले. 


श्रीपाद प्रभूची क्षुद्रोपासकास शिक्षा 


"मला एक सर्पं मत्र येत होता. त्या मव्राच्या योगाने 
इच्छित व्यक्तीच्या घरी सर्पं जाऊन दश करीत असे. मी 
बापनार्युलुचे ध्यान करून तो मत्र उच्चारण केला. अनेक 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 468 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सर्प बापनार्यलूच्या घरी गेले आणि घरी असलेल्या एका 
वेलावर पडवद्छाप्रमाणे लोबकद्‌ लागते. परंतु ते 
बापनार्युलुना काहीच करू शकले नाहीत. दोन मुहूताचा 
काठ इ्ञाल्यावर ते जेथून आले होते तेथे निघून गेले. 
माञ्ञा दुसरा प्रयत्न सुध्दा फसला होता. माङ््या अंकित 
असतेले भूत-प्रेत बापनार्युलृच्या घराजवकव्छ सृध्दा फिरकृ 
शकत नाहीत. हा सवं श्रीपाद प्रभूच्या लीलाचा चमत्कार 
असल्याचे मला कटून चुकले. एवदे ज्ञाते तरी माञ्जी 
राक्षसी प्रवृत्ती कमी ज्ञाली नाही. मी स्मशानात जाऊन 
श्रीपादाची कणीकेची बाहुली करून त्याला बत्तीस जागी 
बत्तीस सुया टोचल्या. या मारण प्रक्रियेत श्रीपादाच्या 
शरीरास बत्तीस ठिकाणी जखमा व्हाव्यात. एवटेच नाही 
तर त्या सूया द्रवरूप होऊन त्याच्या शरीरात विषाचया 
फैलाव होऊन त्याने त्याचा अत व्हावा असा दुष्ट बेत 
माञ्ञा होता. परतु हा प्रयत्न सुध्दा फसला. एका रात्रीच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 469 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वेठी माङ््या शरीरात पाणी भरत असल्याचे जाणवले. 
त्याने मला प्राणातिक वेदना होऊ लागल्या 
बापनार्यल्‌च्या घरी सोडलेले सर्वं सर्पं माङ््या कड़े येऊन 
मलाच दंश करू लागले. श्रीपादाच्या पिठाच्या बाहुलीला 
ज्या ज्या ठिकाणी सूया टोचविल्या होत्या त्या त्या 
ठिकाणी मला असहय वेदना होऊ लागल्या, 
नरकयातनाचा अनुभव येऊ लागला. मी श्रीपाद 
वल्लभ्ाना मनापासून अतर्मनाने शरण गेलो. माङ््या 
अतःदृष्टीला श्रीपाद प्रभूय दशन ज्ञाते. ते म्हणाले 
"बंगारअप्पा । तू केलेल्या महापापाला अनेक वर्षे 
इहलोकात दुःख भोगल्यानतर नरकात सुध्दा दुःखाचा 
अनुभव घ्यावा लागला असता. परतु मी तुङ््यावर कृपा 
करून या एका रात्रीत ज्ञालेल्या यातनांद्वारे कमौचा 
नाश करीत आहे. तुङ्या सर्वं क्षुद्र विद्याचा सुध्दा नाश 
करीत आहे. तरीपण, कोणी तहानेने व्याकुक ज्ञालेला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 470 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मानव तुज्या अतःदृष्टीस दिसल्यास तू स्वतः पाणी 
पिऊन त्याची तहान भाग शकशील. कोलाटी खात 
ज्मुलणे ही एक योग प्रक्रिया आहे त्याचा अभ्यास करून 
तू आनंदाची प्राप्ति करुन घेशील. आजपासून सात्विक 
प्रवृत्तीचा स्विकार करून जगशील. माङ््या 
मातापित्याच्या घरी किवा श्री बापनार्युलुंच्या घरात पाय 
ठेवण्यास सुध्दा बहू जन्माचे पुण्य असावे लागते. तुला 
या जन्मात तरी तसे भाग्य नाही. जीवन देणारा 
परमेश्वर आहे म्हणून प्राण काटल घेण्याचा अधिकार 
सुध्दा त्याचाच आहे. माता पिता जन्मदाते असल्याने 
परमपूज्य असतात. त्याचा वृद्धापकाव्ात अनादर 
करणाव्यांकडे माञ्ञा कृपा कटाक्ष नसतो. तू आपल्या क्षुद्र 
विदयेने किती तरी निष्पाप लोकांना अकाली मृत्यू 
दिलास. त्या पापाचे फक तुला शंकरभ्रटर नावाच्या 
कन्नड ब्राहमणाची भेट होडईपर्यत राहील. नतर निःशेष 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 471 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होडल. तो शंकरभट माद्य चरित्र विहील असे श्रीपाद प्रभ 
मला म्हणावे होते. ही घटना घडठली तेव्हा श्रीपादाचये वय 
सात-आठ वषीचे होते. त्या दिवसापासून मी तुज्जी वाट 
पहात आहे. आज माज्ञा चागला दिवस आहे. असे 
बगारप्पा म्हणाले. ही घटना गोँधव्ात टाकणारी होती. 
नतर मी असंमजस पणे म्हणालो, "तुम्ही पाणी पिते तर 
दुसव्याची तहान कशी भागते. यातील मम॑ काय ?" 
त्यावर बगारप्पा म्हणाले, "एका योग प्रक्रियेने मी इतर 
जीवाच्या प्राणमय शक्तिमध्ये अन्‌ूसधान साधतो 
त्यादवारे है तादात्म्य भावनेने साध्य होते. रामायण 
काली किष्किधा नगरीचा वानर राजा वाली यास एका 
योग प्रक्रिये दवारे त्याच्या समोर यृध्दास आलेल्या 
योध्टयाच्या शक्तीच्या दुप्पट शक्ति प्राप्त होत असे. या 
कारणानेच श्री रामानी ज्ञाठाच्या मागे लपन त्याचा वध 
केला होता." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 472 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


विश्वामित्र महर्षीनी राम लक्ष्मणाना बला, अतिबला 
नावाच्या दोन अत्यंत पवित्र मत्राचा उपदेश केला होता 
या मत्रातील स्पदनाच्या प्रभावाने प्राणशक्तीची सिध्दि 
करता येते. मानवाच्या शरीराच्या शृध्टी क्रमाच्या बारा 
अवस्था आहेत. श्रीरामाचा देह बाराव्या अवस्थेत होता 
श्रीपादाचा देह सुध्दा बाराव्या अवस्थेत असल्याने 
त्याच्यातील अनत शक्ति, अनत जान, अनत व्यापकत्व 
सहजसिध्द असे आहे. 


साधन मार्गातील सात भूमिकाचा विचार 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 473 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मानव त्याच्या विकासात सप्त भूमिकेत असतो. पहिल्या 
भूमिकेत स्थूतदेहेद्रिये, सूक्ष्मदेहैद्रिये एकाच वेढी 
उपयोगात आण्‌ शकतो. दुसव्या भूमिकेत सुक्ष्म 
देहेद्रियाच्या आधारे सक्षम प्रपच अन्‌भवत छेटे छेटे 
चमत्कार करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त होते. तिसव्या 
भूमिकेत सूक्ष्म शरीराच्या दवारे दूर प्रयाण करू शकतो. 
तिसव्या व ॒चौथ्या भूमिकाच्या मध्ये वशीकरण कद्र 
असते. वशीकरणात असताना ज्या स्थितीत असतो 
त्याच स्थितीत आपण राहतो. गौतम ऋषीनी अहल्येस 
शाप दिता तेव्हा ती आश्चर्यचकित ज्ञाली. तिला आपण 
शील चैतन्यात आहोत असा टट विश्वास होता. ती 
श्रीरामाच्या दशना पर्यत त्याच स्थितीत राहीली. 
अहित्येचे शरीर शिला स्थितीत गेते होते तसेच तिचे 
मन त्या स्थितीत गेवे होते. म्हणजे ती तिसव्या व 
चौथ्या भूमिकेच्या मध्येच असलेल्या वशीकरण कैद्रात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 474 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


राहिली. श्रीरामाची पायधुक लागताच तीचे मनोपुष्प 
विकसित ज्ञाते. आणि ती स्वतःच्या सहज स्थितित 
आली. चवथ्या भूमिकेला पोहोचतेल्या आत्म्याला 
अतिशय विस्तारित योग शक्ति लाभते. यासाठी 
आपल्या योग शक्तीचा लोककल्याणार्थ अतरात्म्याच्या 
बोधानूसार विनीयोग केला तर उच्चस्थिती प्राप्त होते 
परत पाप कायाला निमित्त होणारे तच्छ स्वाथ 
प्रयोजनासाढठी ही शक्ति वापरली तर पतन अवस्थेला 
जाऊन शिला चैतन्यात पडण्याची भ्िती असते. त्यानंतर 
अनेक हजारो जन्मा नतर मानव जन्माला येता येते. 
पाचव्या भूमिकेवर असलेले साधक संकल्पजञानी 
असतात. सहाव्या भूमिकेवरील साधक भावज्ानी 
असतात. संकल्पज्ानी साधक दैवी साक्षात्कारा बरोबर 
प्रापचिक कार्यकलापसुध्दा चालवितात. भावजानी 
साधकाना प्रापचिक कार्यकलापाचा ध्यास फार कमी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 475 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असतो. सातव्या भूमिकेवरील साधक परमात्म्याच्या 
जवकव्छ असलेल्या जानाची प्राप्ति करून घेऊ शकतात. 


अवतारी पुरुष व साधकातील भेद 


बगारप्पानी सागितलेल्या गोष्टी एेकल्यावर माङ््या 
मनात काही सदेह निर्माण ज्ञाते त्याचे निराकरण 
करण्यासाठी मी (शकरभरटु) प्रश्न केला "महाराज, 
जीवनात केवठ परिणाम क्रम असतो का? काय है 
अवतारी पूरुषाना सृध्दा लाग्‌ पडते ?" यावर बगाराप्पा 
म्हणावे "अवतारी परुष काठ्छाच्या महिम्याने निमीण 
होतात. मानव जेव्हा भगवत होतो तेव्हा त्याला समर्थ 
सदगुरु असे म्हणतात. दैव मानव रूपात आते तर 
त्याना अवतारी पुरुष म्हणतात. मच्छ पाण्यात वेगाने 
पोहू शकतो. कुर्म पाण्यात व॒ जमिनविर दोन्ही ठिकाणी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 476 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


राहू शकतो. वराह म्हणजे खड्गमृग भूमिवर्‌ सहजपणे 
चालू शकणारा प्राणी. सिंह हा जनावरात सवात श्रेष्ठ 
प्राणी. नरसिंह अवतारात भगवान विष्णुनी सिंहाचे मुख 
आणि मनुष्याचे शरीर असे रूप धारण केते होते. याचना 
प्रवृत्ती असणारा तमोगुणप्रधान असतेला वामन अवतार. 
रजोगण यूक्त॒ असलेला परशराम अवतार. सत्वगृण 
प्रधान असलेला तो रामावतार. व्रिगृणाच्या अतीत 
असलेला, निर्गणतत्व प्रधान असलेला श्रीकृष्ण अवतार. 
कर्मप्रधान असलेला तो बुध्द अवतार. समस्त सृष्टीतील 
एकत्वातील अनेकत्व॒ आणि अनेकत्वातील एकत्व 
स्वतःमध्ये समाञऊन घेणारा, अत्यत अद्भूत, अत्यत 
विलक्षण युगावतार म्हणजे श्रीपाद श्रीवल्लभावतार, 
श्रीपाद प्रभूशी ऋणानुबध नसतेते योगसप्रदाय, मते, 
धर्म, नाहीतच. श्रीपादाची स्थिती बध्दीवानाना सुध्दा 
समजण्यासारखी नाही. त्याच्या सारखे तेच आहेत. सर्वं 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 477 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सिध्टाताचा, सर्वं सप्रदायाचा त्याच्यातच समन्वय आहे. 
या सृष्टीचा आदि बिंदु व अंतिम बिंदु सुध्दा तेच आहेत. 
स्पदनशील असलेल्या जगदव्यापाराचे निरीक्षण करणारे, 
संकल्प करणारे, क्षय करणारे तेच आहेत. हे गृूढ असे 
देवाचे रहस्य आहे. सप्तऋषीना जे समजते नाही ते मी 
काय सागु ? बाबा ! शंकरभटरा तू धन्य आहेस. त्याचे 
अव्याज कारुण्य लाभेल तो धन्य होय. अन्य जीव व्यर्थ 


होत. 


सत्कर्म व दुष्कर्माचि फल विवरण 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 478 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मी (शकरभटु) विचारवे "महाराज मला एक शका आली 
आहे. समस्त कर्मौचा बोध करून देणारा तोच असल्यावर 
लोकामध्ये थोडयाना चागते थोडयाना वाईट असे 
जन्माला का घालतो ?"" त्यावर बगारप्पा मोठयाने हसने 
व॒ म्हणाते,"तू चांगला प्रश्न विचारलास. सवं॑सृष्टी 
द्वद्वातूनच निर्माण हाली आहे. मृत्युचे भय नसेल 
तर जन्मदात्री आई सुध्दा मुलावर प्रेम करणार नाही. 
वेदामध्ये पुरुष हा शब्द आत्मा या अथाने वापरला 
असला तरी आत्मा म्हणजे पुरुष नव्हे. पुरुष हा शब्द 
देहास सूचित करतो आणि आत्मा हा देह नाही. तो 
देहाहून निराक्ा असून अजन्मा, अव्यक्त , अचिंत्य, 
आणि विकाररहित आहे. मानवात व प्राणीमात्रात एकच 
आत्मा वास करतो. मनुष्य आणि देव यांच्यात मात्र भेद 
आहे. या भेदामुल्च मनुष्य देवत्व प्राप्त करण्यासाठी 
प्रयत्नशील असतो. या प्रयत्नामुक्च मानवाचा विकास 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 479 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होतो. देवामध्ये केवव्छ चांगल्या सृजनात्मक शक्ति 
असतात असे नाही तर काही विघटनकारक, 
विनाशकारक शक्ति सुध्दा असतात. त्या त्या शक्तीचा 
आवश्यकतेनुसार उपयोग करुन सृष्टीचे चलन-वलन 
सुव्यवस्थित चालविण्याचे कर्म देव करीत असतात, 


मनुष्यांच्या जन्मात सुख आणि दुःख ही पू्वैकमौनुसार 
येत असतात. दुःख येत असल्याने मानवास सुखाचे 
महत्व कक्ते व तौ सुख मिक्विण्याचीच आकांक्षा करतो. 
सृष्टीमध्ये असे दिसून येते की अनेक दुष्ट, कुकर्मी, 
नास्तिक, जनतेला छकणारे लोक अत्यंत सूखाचे जीवन 
जगतात आणि सत्यवचनी, प्रामाणिक, सदाचारी सच्छील 
व्यक्तीना अनेक दुधैर संकटांना तड द्यावे लागते. अशा 
विपरीत स्थितीचे कारण असे की ककम करून सुध्दा 
अत्यंत सुखाचा उपभोग घेणाव्या लोकानी पूर्वीच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 480 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जन्मात काही सत्कर्म केली असणार आणि त्याचे 
फलस्वरूप त्याना आज असतेले सुख प्राप्त ञाते आहे. 
तसेच अत्यत प्रामाणिक सच्छील, सज्जन लोक आज 
जी दुःखे भोगताना दिसतात ती त्याच्या पूवैजन्मातील 
पाप कर्माचे फलस्वरूपच. मनुष्यास आपल्या पाप अथवा 
पुण्याचे फठ्छ तत्काक मिक्त नाही, त्यास काही वेक 
लागतो. परतु पाप किवा पुण्य अत्यतं तीव्र स्वरूपाचे 
असल्यास त्याचे फठ् लवकर मिक्त. चागते अथवा 
वाईट कर्मकरणे मानवाच्या हाती असते. समाजात 
अधमौची वाढ होऊन दुष्ट, दुराचारी लोकाकड्न 
सज्जनाचा, सताचा छठ होऊ लागतो त्या त्या वेठी 
भगवान सगुण रूपात अवतार घेऊन पापी, दुराचारी 
लोकाचा नाश करुन, धर्माचे, संत सज्जनांचे रक्षण 
करतात. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 481 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


हजारो व्षौपासून आकाशात तारे, ग्रह, चांदण्या होत्या 
परंतु त्या सध्याप्रमाणे, सुव्यवस्थित नव्हत्या. 
कालांतराने या तारा मडलातील अनेक तारे खाली पङ्न 
त्याचे टदगडात सूपातर जाले. अनेक ग्रह॒ एकमेकात 
मिसदून गेले. पृथ्वीसह सारे ग्रह सू्यौभोवती परिभ्रमण 
करतात. या ग्रहांच्या आकषण, विकषणानेच सृष्टी 
चलित आहे. ती सू्यीभोवती परिक्रमा करीत असते. 


परमेश्वराविषयी आकर्षणाने लोक अस्तिक होतात व 
सत्कम करण्यास प्रवृत्त होतात. ज्या लोकमध्ये 
परमेश्वरा विषयीचे आकर्षण नसते ते नास्तिक होऊन 
दुष्कर्म करण्यास प्रवृत्त होतात. या दोन्ही प्रकारच्या 
कमौना ते स्वतःच आधार असतात, 


वेलुप्रभ्‌ महाराजाचा गर्व॑भग 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 482 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पीठीकापुरम या नगरीत वेलुप्रभू नावाचे एक महाराज 
राज्य करीत होते. ते वेश बदलून नगरात फिरून प्रजेची 
स्थिती अवलोकन करीत. एकदा त्याना श्रीपाद 
श्रीवल्लभ्राना भेटण्याची इच्छा ्ाली. त्यानी आपल्या 
सेवकास अप्पव्छराज यांच्या घरी पाठ्वृन आदेश दिला 
की श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामीना तत्काठक घेऊन यावे. 
घरात स्वामीचे आजोबा बापनाचार्यलु होते. सेवकानी 
त्याना राजाजा सागितली. आजोबानी स्वामीना सागितते 
पीठीकापूरमच्या महाराजाने तूला भेटीस बोलावले आहे 
श्रीपाद म्हणाले "तात राजाच्या मनात भक्तीभाव नाही 
तो अहकारपूर्ण वृत्तीने मला येण्याची आजा करतो आहे. 
त्याला वाटते आपण महाराज आहोत आपली सत्ता 
सर्वावर चालते. आपण म्हणू तसे ज्ञाते पाहिजे. परतु 
माञ्ञे दशन एवदे सोपे नाही हे तो जाणत नाही. मी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 483 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


महाराजाच्या भेटी सारे जाणार नाही." स्वामी राजाच्या 
सेवकाला म्हणावे "तुमचे महाराज केव या 
पीठीकाप्रमचे राजे आहेत परत्‌ मी तर समस्त विश्वाचा 
चक्रवर्ती सम्राट आहे. तमच्या महाराजाना सांगा की 
माङ््या दशनाची इच्छा असल्यास स्वतः आपण आमचे 
घरी यावे. येतांना गुरुदक्षिणा व चक्रवर्ती सम्राटास शोभेल 
असा नजराणा घेऊन यावे." हे स्वामीचे वक्तव्य एेकून, 
अप्पकराज व त्याचे पिता बापनाचार्यलु यांनी आपसात 
विचार विनिमय करून सेवकाना निरोप देऊन पाठवृून 
दिते. सेवकानी स्वामीचा निरोप राजास कठ्विल्ा तो 
एेक्‌न महाराज अत्यत संतप्त होऊन म्हणाले "मी या 
नगरीचा महाराजा आहे. माङ््या आजेचे श्रीपाद श्रीवल्लभ 
कसे उल्लघन करू शकतात ते मी पाहतो" एवदे वाक्य 
बोलताच भोवक्छ येऊन सिहासना वरून खाली पडले. सारे 
सेवक सिंहासना जवन धावले. त्यानी राजास पाणी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 484 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पाजून सावध करण्याचा प्रयत्न केला परतु त्याची सवं 
शक्ति गेल्याप्रमाणे होऊन भयकर अशा नरक यातना 
होऊ लागल्या. तत्काक राजपुरोहित श्रीकोटसुदर शमी 
याना बोलावणे पाठवत्रे. त्यानी महाराजाची परिस्थिती 
पाहून स्वतः श्री दत्तात्रेयाची श्रध्दा भावाने पूजा करून, 
तीर्थं प्रसाद महाराजाना आणून दिला व विभूती कपाढ्डी 
लावली. राजप्रोहित म्हणाले, "पाहिलात ना माङ््या 
अर्चनेचा परिणाम. आपण श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या दर्शनाची 
इच्छा केली ती व्यर्थं आहे. कारण ते स्वतःच श्री दत्त 
प्रभूचे अवतार आहेत. त्याच्या पूजेने लहान सहान 
सिध्दि प्राप्त होतात. बापनाचार्युलुना सुध्दा त्यांच्या 
मुठेच मंत्र सिध्दि प्राप्त ्ञाली आहे. श्री वैकटशस्त्री हा 
धूर्तं वैश्य स्वामीना अनेक सिध्दि प्राप्त आहेत असा 
प्रचार करीत असतो. महाराज आपण बलवान असला 
तरी श्री स्वामीना बांधून आणणे योग्य नाही व ते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 485 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आपल्या फायद्याचे नाही." महाराज राजपुरोहिताला 
म्हणाले "श्रीपाद श्रीवल्लभानी काही दुष्ट शक्तीचा 
उपयोग करून आम्हास त्रस्त केले आहे. यावर आपण 
कांही उपाय सुचवावा" राजपुरोहित म्हणाले "महाराज 
आपण विद्वान ब्राहमणाकड्न श्री दत्त पुराणाचे पारायण 
करून घ्यावे. स्वयभू दत्तात्रेयाची पूजा करुन समाराधना 
करावी आणि ब्राहममणाना भूदान, सुवणदान, अन्नदान 
करावे. असे केले असता श्री दत्त प्रभ प्रसन्न होऊन 
आपली व्याधी पूर्ण बरी करतील." राजाने 
राजपुरोहिताच्या सांगण्या प्रमाणे विद्वान ब्राहमणां करवी 
श्री दत्त पुराणाचे पारायण प्रारभ केले. परतु आश्चर्यं 
असे घडले की पारायण सुरू केल्या पासून गावातील 
चोराचा सुढसुक्ाट अधिकच वाठला. त्याच्यावर आबा 
घालणे राजास कठीण जाले. महाराजाना त्या रात्रीच 
स्वप्नात आपले पितर दिसले. ते अगदी क्षीण अशक्त 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 486 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आणि टीनवाणे दिसत होते. ते म्हणाले "अरे वेल्‌ ! तू 
आम्हास श्राध्ट भोजन देत नाहीस आमची या प्रेत 
योनीतून सुटका करण्यास काही करीत नाहीस'" महाराजा 
म्हणाले "तात । मी शास्त्रानुसार श्राध्द कर्म करतो ना" 
पितर म्हणाले "परतु ते आम्हाला काही मिक्त नाही. 
ब्राह्मण मात्र खाऊन पुष्ट होत आहेत. राजाने व 
ब्राह्मणांनी दोघांनी त्रध्दायुक्त अतःकरणाने 

मत्रोच्चयारासह श्राध्टद कम॑ केल्यास आम्हास त्याची प्राप्ति 
होडल." पितराच्या वक्तव्याने राजास रात्री निद्रा स॒ध्टा 
आनी नाही. याच वेधी त्याची उपवर, सुंदर अशी कन्या 
भूत बाधने पिडित होऊन, केस मोकके सोडून विकट 
हास्य करीत घरातील सर्वं वस्तु रागाने घरा बाहेर फेकू 
लागली. ती जेवणास बसली की अन्नात किंडे दिसत व 
ते अन्न ती फेकृन दई. तिच्या अगावरील कपडयाना 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 487 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


एकदम आग लागे. अशा प्रकारे महाराजांना सर्वं बाजूनी 
सकटानी घेरवे. त्याची स्थिती अत्यंत दयनीय ज्ञाली. 


राजास सहायस्य करणाव्या राजपृरोहिताची स्थिती स॒ध्दा 
अत्यत शोचनीय ज्ञाली होती. त्याची सौम्य सोज्वन्छ 
स्वभावाची पत्नी एकाएकी अत्यत क्रोधित स्वभावाची 
होऊन पतीच्या शिरावरच भादडे आपद्‌ लागली. त्याच्या 
मलान प्रत्यक्ष राजपुरोहितालाच दोरखंडाने घरातील एका 
खाबास बाधून ठेवते . त्याला जेव्हा भूक लागली तेव्हा 
त्याच्या समोर एक गवताचा भारा ठेऊन तो न 
खाल्ल्यास पोक्विण्यास सुरवात केली. पारायणासाठी 
निवठलरेले ब्राहमण पारायण सपऊन जेवण करुन घरी 
येताच त्याना घरी धुमाकूठ घालणारी भूत प्रेते दिसत 
होती. ती पाहून बिचारे ब्राहमण अगदी घाबरून जात. ती 
भूते ब्राहमणाना म्हणत "तुमच्या महाराजानी असंख्य 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 488 ° 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पापे केली. अआम्हास आमच्या पतीपासून दूर करुन 
आतोनात छक केला. तुम्ही राजाने वाम मागौने 
मिक्छविलेले धन दान स्पात घेतते त्यामुठे आम्ही 
तुम्हास त्रास देतआहोत. ही सर्वं॑परिस्थिती पाहून, 
ब्राहमण, राज पुरोहित आणि स्वतः महाराज अगदी 
घाबरुन गेले. त्यांना यातून कशी सुटका करुन घ्यावी हे 
कलछेना. अत्यत भयभीत होऊन महाराज राजपृरोहिताना 
म्हणाले दत्त पुराणाच्या पारायणामुढे सवं दुःखे नाहिशी 
होऊन सुख प्राप्ति होडल असे वाटते होते. परतु सारे 
काही विपरितच घडलरे. त्याना आता श्रीपाद श्रीवल्लभ 
स्वामीच्या सामथ्याची कल्पना आली आणि आपण 
केलेल्या करणीवर पश्चाताप ज्ञाला. महाराज राजप्रोहित 
आणि ब्राहममणास घेऊन श्री स्वामीच्या दशनास गेले. ते 
सर्वजण स्वामीना शरण गेले आणि क्षमा याचना केली. 
क्षमाशील, दयाघन अशा श्रीपाद राजानी मोठया उदार 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 489 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अतःकरणाने त्याचे अपराध क्षमा केले. ते म्हणाले या 
सृष्टीमध्ये प्रत्येक्जण हा सेवकच असतो. मी जंब्हा 
प्रसन्न होतो तेव्हा त्या सेवकाला सेवेचे जास्ती जास्त 
फठ प्रदान करतो. परंतु अप्रसन्न ज्ाल्यास सेवेचे अगदी 
कमीत कमी फक देतो. मदिरातील स्वयंभू दत्त मीच 
आहे. कालाग्नी रूपात असलेले ते श्रीदत्तरूप माञ्ञेच 
आहे. मी जीवाच्या उष्टारासाटी या श्रीपाद श्रीवल्लभ 
रूपात अवतरतो आहे. श्रध्दायुक्त अतःकरणाने माञ्जी 
भक्ति केल्यास मी प्रसन्न होतो. मादे आइईवदिल सौ 
सुमती आणि श्री अप्पकराज हे प्रत्यक्ष श्रीलक्ष्मी आणि 
भगवान विष्णुच आहेत. माड आजोबा एका जन्मामध्ये 
"लाभाद" महि होते. माज्ञा जन्म॒ गणेश चतुर्थीस 
ज्ञाला." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 490 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मी पुढील नरसिंह सरस्वतीच्या अवतारात माड जआजोबा 
श्री बापनाचार्युलुंसारखा दिसेन. मी त्या अवतारात जंव्हा 
गधर्वेपूर या क्षेत्री निवास करीन त्या वेवी भूत, प्रेतांची 
त्याच्या योनीतून सुटका करीन. विपुल धन, दौलत शक्ति 
सामर्थ्य असते तरी त्याचा गर्व करू नये. संपत्ती ही 
सत्यमागौनी मिक्विलेली असावी. वाम मागौनी 
मिठविलेली नसावी. वाम मागौनी मिक्विल्ेली संपत्ती 
दुःख, क्लेश, अशाती, वैमनस्य, आपपर भावासच 
कारणीभत होते. प्रत्येकाच्या पाप पृण्याचा हिशोब 
चित्रगृप्ताकडे असतो. तुमचे पाप नष्ट होण्यासाठी मला 
शरण येऊन आर्तभभावाने श्रीपाद श्रीवल्लभा, दत्तात्रेया 
दिगबरा, अशी हाक मारल्यास मी त॒मच्या सर्वं पापाचे 
दहन करून तुम्हास पुण्यात्मा करीन. हे महाराजा तू 
सत्य असवेवे असत्य सागितवलेस आणि असत्य असलेले 
सत्य प्रतिपादन केलेस त्यामुके तुला इतक्या संकटाना 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 491 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
तोड द्यावे लागले. श्रीपाद श्रीवल्लभाचा योग्य सन्मान 
न करता त्यांची निंदा केल्याने श्री दत्त पुराण या ग्रंथाचे 
पारायण करून सुध्दा त्याचे फक न मिक्ता नुसती 
संकटेच इ्ञैलावी लागली. श्रीदत्त प्रभू स्वतः श्रीपाद 
श्रीवल्लभ आहेत हे त्रिवार सत्य आहे. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 492 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद॒ये ॥ 
अध्याय -16 


श्रीमन्‌ नारायण वृतात 


मी श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या चरित्राचे स्मरण करीत 
मार्गक्रमण करीत होतो. स्वामी करुगडढीला (क्रवपरला) 
असल्याचे कठल्यापासून माङ््या आनदाला पारावार 
उरला नव्हता. त्याच्या दर्शनाची ओढ क्षणोक्षणी वाठतच 
होती. मार्गत एक उसाचे शेत दिसले. शेतात॒ एक 
शेतकरी आनदात बसला होता. शेजारीच उसाचा रस 
गान त्याचा गुक करण्याचे काम चालू होते. 
शेतातील खाटेवर बसलेल्या शतक्व्याने मोठ्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 493 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नम्रभभावाने मला बोलाञऊन उसाचा रस दिला. तो फारच 
मधूर रस होता. मी श्री श्रीपादाच्या दशैनास जात 
असल्याचे एेकून त्या शेतक्यास खूप आनंद ्ाला तो 
शेतकरी मला म्हणाला आहो काका । माद्य नाव श्रीमन्‌ 
नारायण मल्लादी. आमचे गांव मल्यादीपुरम होते परतु 
कालांतराने त्याचे नाव मल्लादी असे अपभ्शाने पडले. 
श्रीपाद श्रीवल्लभ्राचे आजोबा श्री बापनाचार्युल्‌ याचे 
आडनाव सुध्दा मल्लादी असे होते ते ब्राहमण होते परतु 
आम्ही चौधरी आहोत. त्याचे आणि आमचे अगदी 
जवव्छचे संबध असताना आम्ही मल्लादीपूरम गांव सौड्न 
पीठीकापुरम गावी आलो. त्या वेवी आमची परिस्थिती 
फारच बिकट होती. सारी स्थावर जगम मालमत्ता 
विकून टाकून, अगावरील एका कपडयाने आम्ही येथे 
पीठीकापुरमला आलो. श्रीबापनाचार्युलु यानी आम्हास 
मोठ्या प्रेमाने जेञऊ घातले त्याये शेत करण्याची आमची 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 494 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


इच्छा आम्ही त्यांना बोलून दाखविली. त्या दिवशी 
श्रीपाद घरी होते. ते म्हणाले बापनाचार्युलुच्या घरातील 
अन्न है देवाच्या प्रसादासारखे असते. देवाच्या कृपे 
शिवाय हा प्रसाद मिक्त नाही. बापनाचार्यलूचे दर्शन 
मिकणे सुध्दा दुर्लभ आहे. तुमच्या पुण्याइनेच घडले 
आहे. बापनाचाययलु आम्हास म्हणाले, "आम्ही आमचे 
शेत करण्यास दुसव्याना दिले आहे. काही कारण 
नसताना त्याना कादून टाकणे धर्माविरुध्द होईल. आता 
तम्ही एक मृूठभर उडिद एका कपडयात बाधून घेऊन 
पश्चिम दिशंस जा. तमच्या मनोकामना पूर्ण होताच ते 
कुट्टीथ (उडीद) टाकून दया. परमेश्वर अत्यत दयादू 
आहे. तो खडकात असतेल्या बेडुकाला सुध्दा अन्न 
पुरवितो तो तुम्हाला अन्न पुरविणार नाही का? तुम्ही 
आपल्या कायात यशस्वी व्हाल." आम्ही जेवण केले व 
निघताना धोतराच्या सोग्यात मूठभर कृव्टीथ बाधन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 495 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


घेऊन पश्चिमेक्डे तोंड करून निघालो. श्रीपाद 
श्रीवल्लभाच्या कृपेने प्रवासात अन्न पाण्याचा मुन्ीच 
त्रास जाला नाही. न मागताच आम्हास जेवण मिक्त 
होते. हे केवढठे आश्चर्य. चालत चालत आम्ही आधप्रात 
ओलाङ्न कनौटक प्रांतात प्रवेश केला. मागत आम्हास 
अनेक पणकृटया दिसल्या. त्यात राहणारे लोक वृद्ध होते. 
त्याच्या जवठ धन संपत्ति वगैरे कांही नव्हती. एका 
पणकुटीत आम्ही प्रेवश केला तेथे एक वृद्ध जोडपे राहात 
होते. ते जातीने चौधरी होते. त्याचा एकुलता एक मुलगा 
सर्पं दशाने मरण पावला होता. त्या मुलाची पत्नी 
कृष्णानदीत स्नान करीत असताना पाण्याच्या प्रवाहात 
वाहून गेली होती. त्याना संतान नव्हते. या वृद्ध दपतीला 
आता कोणाचाच आधार उरला नव्हता. त्याचे शेजारी 
मात्र त्याच्या बरोबर मधूर भाषण करीत व वेव्छो वेद्टी 
त्याना मदत करीत असत. या वृद्ध॒ जोडप्याने आमचे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 496 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


उत्तम आदरातिथ्य केले व घरी ठेवून घेतले. जेव्हा जेव्हा 
आम्ही पुढे जाण्यासाढे निघत असू त्या वेक्ी काहीतरी 
अडचण येई व॒ आमचे जाणे स्थगित होड. शेवटी एका 
शुभ मुहूतीवर आम्ही निघालो परंतु त्याच वेकी त्या वृद्ध 
गृहस्थास उलटयाचा आणि जुलाबाचा त्रास सुरु ज्ञाला. 
तेव्हा आम्हास रहाणे भाग पडले. एकटदोन दिवसात त्या 
गृहस्थास बरे वाटल्यावर आम्ही पृठच्या प्रवासास 
निघालो. आमच्या तेथील चार पांच दिवसाच्या 
वास्तव्याने त्या वद्ध कृटबाच्या मनात आमच्या विषयी 
प्रमभ्ाव उत्पन्न ज्ञाला होता. आम्हाला निरोप देताना 
त्याच्या डोक्छयात प्रेमाश्र दाटन आले व आम्ही सजल 
नेत्रानी त्याचा निरोप घेतला. धोतराच्या सोग्यात 
बाधलेल्या कुलीथाला आता वास येऊ लागल्याने आम्ही 
ते फेकृन दिले. आम्ही त्या वृद्ध दपतीला मदत करण्याची 
इच्छा व्यक्त केली परत्‌ त्यानी आमच्या कड्न काहीच 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 497 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


घेतले नाही. त्याची निरिच्छ वृत्ती पाहून आम्हास 
अतिशय आश्चर्य वाटले. त्या वृद्ध॒ टपतीच्या परिचयाचा 
एक ज्योतिषी होता. त्याला त्यानी बोलावले. तो घरी 
आल्यावर त्या वृद्ध गृहस्थास म्हणाला तूमच्या घरी 
आलेले जे अतिथी आहेत ते अतिशय अमगठ आहेत 
त्याच्या वास्तव्याने तम्हाला दारिद्रय प्राप्त होईल. त्याना 
तुम्ही लवकरात लवकर घालवून द्या. ते वृद्ध॒ दपती 
म्हणावे, "'पडितजी । त्याच्या वास्तव्याने आलेल्या 
दारीदयाचा परिहार करण्याचा शास्त्रास काही तरी उपाय 
असेल ना >? आपण तो सागावा त्या साठी कितीही खर्च 
ञ्ञाला तरी आम्ही तो देऊ. त्या अतिथीचे अमगल्य नष्ट 
करण्यासाठी जो पूजाविधी असेल तो सागण्याची कृपा 
करावी. परमेश्वराच्या इच्छेनेच सारे विश्व चालते. सर्व 
देवाना मत्राच्या सहाय्याने प्रसन्न करून घेता येते 
प्रत्यक्ष ब्रह्मास प्रसन्न करून घेण्याचे विधान तुम्ही 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 498 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जाणता. यामुढे धरतीवर तुम्ही इश्वरच आहात. तुम्ही 
आमची इच्छा पृण करा ही विनंती." त्या ज्योतिषाला 
त्या वृद्ध॒ जोडप्याची विनती मान्य करण्याशिवाय मार्मच 
नव्हता. तो ज्योतिषी म्हणाला धान्य उगवण्या साठी 
पाण्याची गरज असते त्यासाठी पर्जन्य यज्ञाची तयारी 
कर. यज्ञ करणाय्या व्यक्तीला देवत्‌ल्य मानतात. प्रत्यक्ष 
देवसुध्टा यज्ञ करणाव्याची स्तुती करतात. यज्ञाचे पांच 
प्रकार आहेत. 


1) देवयज्ञ 2) भूतयज्ञ 3) मनुष्ययज्ञ 4) ब्रहमयज्ञ आणि 
5) पितृयज्ञ 


श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या लीला अत्यत अद्भत, आश्चर्यकारक 
होत्या. त्या वद्ध दापत्याने दिवेल्या व्रव्याच्या सहाय्याने 
विद्वान ब्राहमणांदवारा सर्वं कार्य सिध्टीसाठी यज्ञ केला. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 499 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


या यजामृके आमच्या जन्म पत्रिकेतील सर्व दोषांचे 
निमूलन इले. त्या वृद्ध॒दपतीच्या पुण्याइने आम्हास 
परम पवित्र अशा यज्ञाचे दशन घडलरे. या यज्ातील 
हविष्य इद्र आणि इतर देवताना अर्पण केवले होते. प्रत्येक 
देवाच्या इच्छेनुसार हविष्याचा भाग देण्यात आला होता 
त्या प्रत्येक देवतेने तड भस्न आशिर्वाद दिते होते. 
गाय, वेद, ब्राहमण, पतिव्रता स्त्रिया, सत्यप्रिय 
आणि दानशूर लोकामुढे पृथ्वीचे सृजन कार्य 
चालते. शती करण्यास ज्या प्रमाणे बैलाची 
नितात गरज असते तेवटीच गरज इहलोक 
सिध्टिसाटी यज्ञ॒ यागाची असते आणि तितकीच 
गरज परलोक सिध्दीसाटी गोमातेची असते. 
शिवाय गायीमुे आपणास दृध, दही, तूप 
लोणी, इत्यादी खाण्याचे पदार्थ तर मिकतातच, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 500 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


भूमातेचे सात गुण 


सर्वधर्माची तत्वे वेदावरच आधारतेली आहेत. 
धरतीमातेला सुध्दा वेदाचाच आधार आहे. ब्राहमण लोक 
आपल्या यजमाना द्वारा यज्ञ करवून समाजास सत्कम॑ 
करण्यास प्रवृत्त करतात. अशा सत्कमौने भूमातेस 
सामर्थ्य प्राप्त होते. पतिव्रता स्त्रिया आपल्या 
पातित्रत्याने धममौचे रक्षण करतात. पतिव्रता स्त्रियामुढठे 
धरणीमाता समृद॒ होते. सत्यभाषण करणाव्या सत्य- 
संकल्पी लोकांमुके सुध्दा भूमी आनंदित होते. निर्लौभिी 
लोक आपली लोभीवृत्ती टाकून देऊन समाजात माधुर्य 
वाटतात. तर दानशूर लोक पुण्यमागौने मिकालेले धन 
टीन-दुबन्छया अभागी लोकाना वाटून इहलोक आणि 
परलोक दोन्ही साधून घेतात. या सप्त गणानी युक्त 
असलेल्या लोकामुके पृथ्वी सदैव प्रसन्न, सामर्थ्यवान 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 501 ग 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आणि भरपूर अन्नपाणी पुरविणारी होते. बापनाचार्युलु 
सारख्या महापुरुषानी आम्हाला निमित्तमात्र॒ करून 
यजपुरुष श्री श्रीपाद वल्लभ ह्याच्या समक्ष आम्हास 
धन्य केले. 


श्रीपाद श्रीवल्लभाकडन भक्ताचे रक्षण 


यज्ञ निर्विघ्नपणे, मोठ्या आनंदात संपन्न ज्ञाला. ते वृद्ध 
टपती आम्हास आपल्या मला सारखे मान देऊन 
वागवीत होते. है त्याच्या भाऊ बंदाना आवडते नाही 
आम्हाला एक मिरचीचे शत होते त्याला चारी बाजूनी 
ताडीच्या ज्ञाडाचे कृपण होते. या तादीच्या ज्ञाडाचा रस 
गौड लोक येऊन काढून घेऊन जात. एकदा मी शेतात 
गेलो असताना आमचे भाञबद शेतातील मिरच्या तोड्न 

पोत्यात भरून बैलगाड़ीत ती पोती ठेऊन घरी जाण्यास 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 502 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सिध्द असलेले मी पाहिले. मी एकटाच होतौ परंतु ते 
दहा लोक होते. याच वेवी एक आश्चर्य घटते. एक 
अस्वल ताडीच्या ्ञाडावर चदून त्याचा रस पीत होते. 
एवटयात त्याचा ज्ञोक गेला आणि ते खाली पडले त्या 
अस्वलाला जवक् आलेले पाहताच आमचे भाऊबद 
घाबरुन पठन गेवे. अस्वलायच्या विषारी नखानी होणाच्या 
जखमाची त्याना कल्पना होती. मी श्रीपादाचे नामस्मरण 
करीत बैलगाढडीत बसतो व ती गाढदी चाल्‌ लागली. ते 
अस्वलर श्रीपादाच्या नामस्मरणाच्या आवाजाने शात ज्ञाते 
व॒ आमच्या बरोबर चालत आमच्या घरी आवे. त्या 
अस्वल्ाला पाहून त्या वृद्ध दपतीच्या घरा जवक्चे शेजारी 
आश्चर्य चकित ज्ञाते. त्या रात्री आम्ही श्रीपाद 
श्रीवल्लभाचे भजन केले तर ते अस्वलसुध्दा आमच्या 
बरोबर बसून तन्मयतेने भजन एकत होते. भजन संपवून 
सर्वाना प्रसाद वाटला. तो त्या अस्वललाने आनंदाने 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 503 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


खाल्ला. यानतर ते अस्वल आमच्या घरातील एक 
सदस्य असल्या प्रमाणे राहात होते. ते आमच्याशी प्रेमाने 
राही परंतु आमच्या शत्रूना त्याची भीती वाटे. त्याच्या 
भ्रीतीमृठके शेताचे रक्षण करण्याचे काम अनायासे 
अस्वलच करीत. आमच्या घरी दत्त प्रभूच्या लीलाकथाये 
कीर्तन आणि श्रीपादाचे नामस्मरण नित्य नेमाने चालने 
एकदा असेच शतात गेले असताना ते अस्वलर शेतात 
आवे. माङ््याकडे मोठ्या प्रेमाने पाहिले. मी श्रीपाद 
स्वामीचे नाम घेण्यास सुरवात करताच ते मोठ्या 
आनंदाने नाचू लागते. 


आमच्या शेजारच्या गावात एक मात्रिक आला होता 
त्याने काही उपासना करून शक्ति प्राप्त केल्या होत्या 
त्याच्या प्रभावात येणाय्या लोकाकड़न तो धन लूबाइन 
घेऊन संग्रहीत करीत होता. आमच्या भाऊ बदानी त्याला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 504 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शरण जाऊन त्याचा आश्रय घेतला होता. त्याने 
अस्वलावर मत्र प्रयोग केला त्यामुके त्याची सारी शक्ति 
नष्ट जाली असल्याप्रमाणे अगदी निचेषट होऊन पडला. 
दुसव्या मत्राने त्याने अस्वलाच्या साव्या शक्ति स्वतः 
आकषून घेतल्या. रामायणातील वाली प्रमाणे त्याला एक 
विद्या अवगत होती जिच्या प्रयोगाने समोरील 
शनरुपक्षाची अर्धी शक्ति त्यास प्राप्त होत असे. या 
कारणामुकेच श्रीरामानी वालीला ज्ञाडाच्या मागे लपून 
बाण मारला होता व त्याने त्याचा अत ज्ञाला 


श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या शिष्याना कर्मबधनापासून मुक्तता 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 505 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद स्वा्मीच्या लीला मोठ्या अगम्य आहेत. त्यात 
कार्यकारण सबध शोधणे अत्यत कठीण आहे. कारणा 
शिवाय कोणतेही कम॑ संभवत नाही. इद्राची पूजा 
गोकुकवासीयानी, प्रतिवषौप्रमाणे न केल्यामुके रागाऊन, 
त्याने गोककावर अतिवषौ केली. तेव्हा श्रीकृष्णाने 
गोवधन पर्वत आपल्या अगुलीवर उचलून धरला व त्या 
खाली सारे गोकुक्वासी सुरक्षित राहिले. ज्या प्रमाणे 
श्रीकृष्णाने सर्वं गोकुलवासीयांचे रक्षण करून आपल्या 
गोपाल धमौचे पालन केले त्याच प्रमाणे श्रीपाद 
वल्लभानी मात्रिकाच्या योग शक्तीला तिच्या आजे 
प्रमाणे करू दिवे. अस्वल त्या शक्तीला बदव्ठी पडल्र 
त्याच्यातील पण्य अशामृके ते श्रीपाद स्वामीचे भक्त 
्ाले होते. त्या माविकाच्या शक्ति प्रयोगाने निचेष्ट 
पडतेते अस्वल मंदगतीने रडत होते. दुःखी जीवांचे ऋटन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 506 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामीना न चूकता एेकृ येते. ते 
प्रत्येकाच्या क्मनूसार पापकमौच्या फलाची तीव्रता कमी 
करतात. श्रीमन्नारायणाच्या घरी दत्तकथा, श्रीपाद 
श्रीवल्लभ स्वामीचे नामस्मरण, कथा, कीर्तने नित्य 
नेमाने चालत असे. तेथे येणाय्या भक्तातात काही भक्त 
श्रीपादाच्या चरणी अनन्य भावाने शरण जाणारे होते तर 
काहीच्या मनातील सदेह अजून दूर ॒ज्ञालेला नव्हता, 
नामसंकीर्तन चान्‌ असताना एक अद्भत घटना घडली. ते 
मृत -प्राय पडलतेले अस्वल श्रीपादाच्या नाम घोषाने 
एकदम चेतना जागृत होऊन आनद विभोर होऊन नाच 
लागले. श्री दत्तात्रेयाचे योगसामर्थ्य सवौपेक्षा काही 
वेगकेच आहे. त्याच्या करुणेनेच त्या अस्वलाचे रुूपातर 
एका मनुष्यात ज्ञाले व त्या मानव तात्रिकाचे रूपातर 
एका अस्वलात जाले. तेथील लोकानी त्या अस्वलास 
दोरीने बांधून अरण्यात सोडून दिते. ते मनुष्य रूपी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 507 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अस्वल सर्वं लोकाना उद्ेशून म्हणाले "लोकहो, मी गेल्या 
जन्मी एक सावकार होतो आणि व्याजा वर पैसे देण्याचा 
व्यवसाय करीत होतो. अधिक व्याजाचा दर लाऊन मी 
लोकाना छ्टीत असे. धन न दिल्यास त्याचे धन 
लृबाङ्न घेत असे. अशा दुष्कत्यामुके मला अस्वलाचा 
जन्म घ्यावा लागला, 


परतु माञ््या पूर्वं॑पुण्याईने या जन्मी मला श्रीपाद 
श्रीवल्लभ्ाचे दशन घडून त्याचा अनुग्रह प्राप्त जाला. 
श्रीपाद श्रीवल्लभ श्री दत्तात्रेयाचे अवतार आहेत. त्याच्या 
अनग्रहामकेच माञ्जी अस्वलाच्या योनीत्‌न स॒टका होऊन 
उत्तम असा मानव देह प्राप्त ज्ञाला. त्या मात्रिकाने 
अनेक पापकर्म केली. त्याने माङ््या सारख्या मूक 
असलेल्या आणि विशेष म्हणजे श्रीपाद श्रीवल्लभ 
स्वामीचा भक्त असलेल्या प्राण्याया विनाकारण छठ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 508 2 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


केला. या पापकमीमुढे त्याला श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामीनी 
योग्य ते शासन केले. "शिष्टाचे रक्षण आणि दुष्टाना 
शासन" असे ब्रीद असवेल्या स्वामीची जे अनन्य 
भावाने.श्रध्दायुक्त अतःकरणाने सेवा करतात त्यांच्यावर 
श्री स्वामीचे कृपाछत्र सदैव असते. देव आणि भक्ताची 
निदा करणाव्या आणि पर-धनावर आसक्ती ठेवणाय्या 
लोकाना ते योग्य ते शासन करण्यास चकत नाहीत. 
आपल्या पाप कमौवर पश्चाताप होञ्न व योग्य ती 
शिक्षा भोगल्यानंतर कांही दुष्ट लोक स्वामीचे भक्त 
ञ्ाल्याची उदाहरणे आहेत." तो मनुष्यरूपी अस्वल पुढे 
म्हणाला, "मी श्री स्वामीच्या नामस्मरण पारायणाने 
सदगतीस प्राप्त ज्ञालो. मला मानवी देह मिक्ालेला 
पाहून सर्व भक्त गणाना अत्यत आश्चर्य वाटले व 
आनदहौी ज्ञाला. ते श्रीस्वामीचा मोठ्याने जय जय कार 
करू लागले." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 509 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


हे नाम संकीर्तन चालू असताना एक अद्भूत घटना घडली 
अकस्मातपणे तीन नाग (देवता) तेथे आते आणि त्या 
नामसंकीर्तनात तन्मयतेने डोलू लागले. याच वेवी त्या 
मनुष्यरूपी अस्वलाचे प्राण पचतत्वात विलीन ज्ञाते. तेथे 
आलेल्या नागानी त्या मृत देहास् तीन प्रदक्षिणा 
घातल्या व॒ निघून गेते. ते नाग कोदरन आले होते, 
कशासाली आले याचा कोणालाच अर्थबोध ज्ञाला नाही 
त्या मनुष्य रूपातील अस्वलावर सर्वं शास्त्रोक्त 
पध्टतीने दाह संस्कार करण्यात आनले. 


आम्हास श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या नामस्मरणायेच सतत 
ध्यान होते व त्याचाच जीवनाला आधार होता. ते तीन 
नाग वरील घटनेनंतर आमच्या घरीच राहू लागले. त्याची 
आम्हाला व दुसव्या दत्त भक्तांना भिती वाटत नसे परतु 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 510 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दुसव्या लोकाना मात्र त्याची भिती वाटे व ते आमच्या 
घरी येत नसत. श्रीपाद श्रीवल्लभाचे नामस्मरण, भजन 
सूरु करताच ते नाग तन्मयतेने ढोल लागत. त्या वृद्ध 
दपतीच्या घराजवटल्ील काही जमीन त्याच्या भाञबदानी 
अन्यायाने लुबाडनी होती. त्या जागेस पचानी 
विवादग्रस्त अशी घोषीत केली होती. परतु त्या 
जमीनीवर भाजीपाला लावण्याची परवानगी मिव्छाली 
होती. आमच्या भाञबदानी गावातील प्रतिष्ठित लोकाना 
धनाचे प्रलोभन दाखवून आपलतेसे करून घेतते होते. 
त्यामुके त्या विवादित भूमीचा निण्य सारखा पुढे 
टकलला जात होता.या विवादास्पद जागी एक नागाचे 
वारक होते. नागपचमीला लोक त्या वारूक्ात दूध 
आणून घालीत. दूध घालणारे भाविक जन "नागदेवता 
नागदेवता आमची संकटे दूर कर" अशी नम्र प्रार्थना 
करीत असत. दूध घालणाव्या काही लोकाना माहीत होते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 511 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


की त्या वारूकात एकही नाग नाही. एकदा नागपचमीच्या 
वेठी आम्ही श्रीपाद श्रीवल्लभराना नैवेद्य दाखवून 
नागाची प्राथना करताच त्या वारूत्तून ते तीन नाग 
आले व आम्ही ठेवलेले दूध पिऊन परत त्या वारुक्ात 
निघून गेले. हे दष्य पाहिलत्यानतर मात्र त्या वारूकात 
ट्‌ध घालण्यास कोणी आते नाही." 


नागपचमीच्या दिवशी एक मात्रिक आमच्या गावात 
आला. त्या मात्रिकाचे गावातील प्रतिष्ठित लोकानी 
बोलाऊन स्वागत केले. तो मात्रिक कितीही विषारी साप 
असला तरी त्याला आपल्या मत्रसामथ्यौने वश करून 
घेत असे. अशी त्याची प्रसिध्टी होती. तसेच सर्पदश 
ज्ालेल्या कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या मत्रशक्तीने 
जिवत करीत असे. त्याच्या तक्हातावर गरुडाचे चिन्ह 
होते. अशी गरुडरेषा असलेल्या व्यक्तीस सर्पं वश होतात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 512 2 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असे शास्त्र वचन आहे. ही मत्र विदया त्यास प्राप्त 

असल्याने सारे गावकरी त्याच्या पूढे नतमस्तक होत 
असत. त्या मात्रिकाने गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ति 
बरोबर येऊन आमच्या घराजवठ् असलेल्या वारूक्ाच्या 
यारी बाजूनी आग लावली. तो त्या आगीजवकव्छ बसन 
जोर जोरात मत्रोच्यार करीत होता. व विचित्र हावभाव 
करीत होता. त्या सर्पीना मारल्यास पाप लागेल असे 
आम्ही त्याला दूर उभे राहून सांगत होतो. परतु आम्ही 
तेथे काहीच करू शकत नव्हतो. त्या वेकी आम्ही त्या 
निरपराध सर्पाचे रक्षण करावे अशी श्रीपादाचे चरणी 
प्रार्थना केली. त्या मव्राच्या प्रभावाने ते तिन्ही सर्प 
वारूक्ातून बाहेर आले. परतु आम्ही पाहिते की त्या 
मात्रिकाची मत्रविट्‌या क्षीण होत होती. त्याला काहौीच 
करता येत नव्हते. तो मोठ्याने मत्रोच्चार करीत होता 
परतु त्याचा कांहीच उपयोग होत नव्हता. ते सर्प ज्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 513 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दिशेने जात होते तेथील अग्नि श्रीपादांच्या कृपेने थंड 
्ालेला असे. आणि आश्चर्य म्हणजे अग्निदिवतेने त्या 
तीन्ही सर्पासाठी मार्गम मोका करून दिला होता. ते ज्या 
मागौने आते होते त्या मागीने निविघ्न पणे निघून गेले, 
थोडयाच वेकात तौ अग्नी पूर्णपणे शांत इला. है टृष्य 
पाहून त्या मात्रिकाचे अनुचर पून गेले. त्याच वेदी 
गावातील प्रतिष्ठित व्यक्तीच्या मोठ्या मूलास सर्पं 
दशाच्या खृणा दिसून आल्या. थोढडयाच वेक्ात त्याचे 
शरीर स्पौच्या विषाने काठे निठे ज्ञाते. दुसव्या मुलाची 
ट्टी पूर्णपणे नष्ट ज्ञाली. त्या मात्रिकाने पृष्कक्छ 
मत्रोच्चार केला परत्‌ काहीच उपयोग जाला नाही. त्या 
मात्रीकाच्या हातावरील ती गरुडरेषा ह्‌ हर्‌ लहान होत 
अद्य ज्ञाली. गावातील लोकाना खूप भीती वाटली. या 
भयंकर संकटातून केवक्छ श्रीपाद श्रीवल्लभ्रच आपली 
सुटका करू शकतील असा त्याना दृद विश्वास वाटत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 514 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होता. त्या मात्रिकाची मत्रविद्या पूर्णपणे लुप्त होऊन तो 
निस्तेज होऊन जमीनीवर पडला. श्रीपाद प्रभूची लीला 
कोणत्या प्रसंगी कशी व कोणाला सहास्यभूत होडल हे 
समजून येत नाही. गावातील सव लोक धावत धावत 
येऊन ओक्साबोक्शी रडइ्‌ लागले परतु आम्ही करू शकलो 
नाही. "अनन्य भावाने श्रीपाद प्रभूना शरण जाऊन त्याचे 
नामस्मरण केल्यास तुमची दोन्ही मूले पूवं स्थितीत 
येतील." असे आम्ही त्याना सागितले. निस्तेज इ्ञालेला 
मात्रिक अल्पावधितच गतप्राण ज्ञाला. त्या मात्रिकाचे 
पार्थिव शरीर गाव प्रमृखाच्या घरासमोर ठेवते होते 
आमचे भाञबद भीतीने थरथर कापत होते. वातावरणात 
सारीकड दुःखाची कला पसरली होती. त्या मात्रिकाचा 
मृतदेह स्मशानभूमीत अत्यविधिसाढठी नेला. चितेवर ते 
शरीर ठेऊन अग्नि संस्कारास प्रारभ करताच एक मोठे 
आश्चर्य घडठले. त्या मात्रिकाच्या मृत देहात चैतन्याचा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 515 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


संचार ज्ञाला. तो त्याचे अग्नि पासून रक्षण करण्यासाठी 
आरडा ओरडढ करु लागला. श्रीपादाच्या कृपेने त्या 
मात्रिकातील दुष्टभाव अग्निचा स्पष होताच जद्न खाक 
स्माला. आणि एक शुध्दात्मा त्या लाकडामधून बाहेर 
आला. हे सगचछे करण्यामागे श्री स्वामीची अगाध लीला 
दिसून येते; ते सज्जनांचा उध्दार आणि दु्जनाना योग्य 
ते शासन करीत असतात. 


तो मावरिक चितेवरून उठ्न त्या गाव प्रमृखाच्या घरी 
उडया मारीतच आला. आम्ही स्वानी जमन त्या 
मूख्याच्या घरी दत्त॒ महात्म्य वणन करणारे कीर्तन 
केले. त्यानंतर "दत्ता दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा" 
या भजनाने सारा आसमत भरून टाकला. श्रीपाद प्रभूच्या 
स्थूल रूपातील आणि सुक्ष्म सरूपातील दिव्य किरण सारे 
वातावरण अत्यत शात आणि पवित्र करीत होते. सारी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 516 ग 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ब्रहमाडे या दिव्य किरणानी पवित्र ज्ञाली होती 
स्वामीच्या सच्चिदानंद अद्वैत स्वरूपात असलेला 
महाकारण देह महत विश्रातीत होता. त्यातून निघणारे 

दिव्य किरण सायुज्य, सालोक्य आणि सामिप्य मुक्ति 
प्रदान करणारे होते. अवधूत, अशावतार आणि 
महासिध्ि प्राप्त महायोगी सध्दा या दिव्य किरणानी 
पवित्र॒ होत होते. श्रीपादाचे अत्यत श्रध्दा आणि 
भक्तियुक्त अंतःकरणाने नामस्मरण केल्यास, अगोचर 
असलेले स्वामी प्रकट होऊन स्वाना दशन देत. लहान 
बाव्ठास आपल्या आच्या कृशीत जसे आहलाददायक 
आरामदायक वाटते तसेच श्रीपादाच्या चरणांवर 
नतमस्तक होणाव्या भक्ताना वाटत असे. अत्यत पापी 
असतेला तो मात्रिक श्रीपाद वल्लभाच्या नामस्मरणाच्या 
संकि्तनात रंगून गेला. त्याला श्रीपादवल्लभ दिगंबर 
अवस्थेत असत्या सारखे दिसत होते त्याला वाटते की 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 517 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आपण केलेल्या पापांचे कर्मफल म्हणून स्वामी तसे 
दिसत आहेत. किती तरी सर्पाच्या त्याने आपल्या मत्र 
विटयेने आहति दिल्या. अनेक महान सन्यासी व दिगबर 
विभूतीना त्याने त्रास दिला होता. या सर्वाचा त्याला 
पश्चाताप ज्ञाला होता. त्याला श्रीपाद प्रभूच्या दिव्य 
स्वरूपाची कल्पना आली होती तो श्रीपादाच्या चरणावर 
नतमस्तक ज्ञाला. जेव्हा त्याच्या मनाचे परिवर्तन ज्ञाते 
तेव्हा त्याचा दवेषाग्नी शांत ज्ञाला. श्रीपाद प्रभूनी आपले 
उत्तरीय त्याला पांघरण्यास दिले. ते घेतल्यावर तो 
मात्रिक अत्यंत आनंदाने नाचू लागला. सुर्योदय 
होण्यापूर्वीच त्या ग्राम प्रमुखाच्या धाकटया मुलास उत्तम 
दृष्टी प्राप्त ज्ञाली. श्रीपाद प्रभूच्या नैवेद्याच्या दुधाने 
मोठ्या मुलास शुध्द आली आणि थोडया वेव्ठातच तो 
पूर्ववत निरोगी ज्ञाला. तो मात्रिक स्वै संग परित्याग 
करुन साधु होऊन दूरदेशी निघून गेला. गावातील पंचानी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 518 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्या वृद्ध दंपतीची जमीन त्यानाच मिक्ावी असा न्याय 


दिला 


तीन सर्पराज असलेल्या वारूकातून तीन ओौदुबराची ज्ञाडे 
उगवली. काही काकानतर दत्तानद अवधूत सन्यासी 
आमच्या घरी आले. हे सन्यासी ओदुबर वृक्षाखाली ध्यान 
करीत असत. एका शनीवारी सायकानी श्रीपादाच्या 
नैवेदयासाठी केलेला हतवा प्रसाद म्हणून सर्वांना 
दत्तानदानी दिला. श्रीपाद श्रीवल्लभ लहान असताना 
त्याची आई त्याच्या आजोबाच्या घरात असलेल्या 
ओदुबराच्या वृक्षाखाली बसून चांदीच्या भांडयात हतवा 
देत असे. श्रीपाद श्रीवल्लभ, श्री नृसिंह सरस्वती आणि 
श्री स्वामी समर्थं या तीन नावाचे सकेतरूप असे तीन 
ओदुबर वृक्ष होत. (या संकेतरूपी वृक्षाच्या बीजाच 
फलस्वरूप म्हणून पीलीकापुरम गावात एक ओदुबर वृक्ष 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 519 2 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आहे. या पृण्यप्रद वृक्षाच्या गदं छायेत वृक्षाखाली श्रीपाद 
श्रीवल्लभाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करून त्यावर एक 
सुदर से मदिर बांधण्यात आले. या मंदिराची अशी 
ख्याती आहे की जे भक्त शनीवारी प्रदोषकाली हलव्याचा 
नैवेद्य दाखवतील त्याना सवै सुखे, संपत्ती आणि 
अनन्य समाधान प्राप्त होइल.) श्रीपाद श्रीवल्लभाचा हा 
वृतात एेकृन माञ्जी भक्ती अजन टट ज्ञाली आणि मी 
पूटच्या प्रवासासाठी कृरुगड्ढीच्या दिशेने निघालो 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 520 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद॒ये ॥ 
अध्याय -17 


श्रीनामानदाचे दर्शन 


मी कुरुगड्ढीला जात असताना मागौत एक स्त्री केस 
मोकठे सोड्न विचित्र हास्य करीत माङ्या जवक् आली. 
तिची मनःस्थिती बरोबर नसल्याने ती काही तरी 
अस्पष्टसे ओरडढत होती. ती माङ््याजवक येताच मला 
तिची अत्यत भीती वाटून माञ्च हात पाय थरथर कांपू 
लागते. तिच्या मागोमाग हातात काटी घेऊन दोन व्रूच्र 
बविष्ठ पुरुष येत होते. त्या स्त्रीने माड््या पायावर डोके 
ठेऊन तिचे त्या दोन राकट पुरुषांपासून रक्षण करण्याची 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 521 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


विनती केली ते टष्य पाहून मा्ञा चेहरा पांटरा पडला. 
माङ््या सारखा घरादारा पासून दूर आणि पर प्रातात 
असलेला ब्राह्मण, त्या स्त्रीये रक्षण कसे करू शकणार 
होता ? त्या वेन्ी माङ््या तौडून अचानकपणे उद्गार 
निघाते "हे माते ! तुला घाबरण्याचे मुव्ीच कारण नाही, 
या दुष्ट, दुराचारी लोकापासून श्रीपाद श्रीवल्लभ तुड्ो 
नक्कीच रक्षण करतील. त्‌ निभयतेने उक्न उभी रहा. 
त्या स्त्रीच्या मागे आलेले परुष माङ््याकडे आश्चयाने 
पहात होते. त्या दोन बलशाली प्रुषाच्या तलनेत माज्ञी 
शरीरयष्टी अगदीच किरकोठ्छ होती तरी माञ्च धैर्य आणि 
टटतेने उच्चारलेले आश्वासन एेकृन ते आश्चर्यचकित 
ञ्ाले. ते म्हणाले,"है ब्राहमणा । आम्ही या दुराचारी 
स्त्रीला मारण्यासाटी आतो आहोत. तू जर मध्ये पडलास 
तर तला स॒ध्टा मारून टाकृ. त्‌ चागल्या बोलाने 
आमच्या मागौतून दूर हो." त्या दुष्टांचे है वक्तव्य एेकून 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 522 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


माज््यात एका अद्भूत शक्तीचा संचार इाला आणि मी 
म्हणालो,"अरे, ब्राहमण कलात जन्म घेऊन निर्लज्जपणे 
गायीचा वध करुन, गोमांस भक्षण करुन, मदिरापान 
करणान्या तुमच्या सारख्या दुर्जनांना माङ्या ब्राहमणाचा 
आणि या निरपराध स्त्रीया वध करणे काहीचय कठीण 
नाही." मी पठे येणाव्या स्वं परिस्थितीस सामोरे 
जाण्यास तयार होतो. मी पुढे त्यांना म्हणालो "तुम्ही या 
स्त्रीचा वध केल्यास तत्काक कुष्ट रोगाने त्रस्त व्हाल. 
सर्व रोगांमध्ये हा अत्यंत भयंकर असा रोग आहे. त्याला 
तम्ही स्वतः आपल्या कर्मानी आमव्रण देत आहात याची 
मला कव येते. मी हे सारे तमच्या हितासाठी सांगत 
आहे." माद्य है वक्तव्य एेकून ते आपले सारे धाडस 
हरवून अगदी निस्तेज जाते. मी सांगिततेली त्यांच्या 
बदलची विधाने खरी असल्याने, माञ्जी भविष्यवाणी 
नक्कीच खरी होडल असा त्याना टट विश्वास वाटला. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 523 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्यांनी आपल्या चुका मान्य केल्या. ज्योतिष्य शास्त्राचे 
काहीच जान नसलेला मी त्याच्या दृष्टीने एक विद्वान 
भविष्यवेत्ता ठरलो . जवल्च असलेल्या एका वृक्षाच्या 
छायेत आम्ही बसतो मी त्यांना त्याचा जीवनवृतात 
सागण्याची विनती केली. ते म्हणावे "महाराज आपण 
त्रिकालदर्शी आहात. आपणास अजात असे या पृथ्वीवर 
काय आहे ? आपण विचारले म्हणून सांगतो. आम्ही दोघे 
सख्खे बंधु. आमचा जन्म ब्राहमण कुलात ज्ञाला परतु 
ब्राहममणत्व आम्ही पूण॑पणे विसरून गेलौ आणि शष्ट 
डालो. गाहचे मांस खाण्यात आम्हास आनद वाटे. 
त्यातच मदिरापानाचे भयकर व्यसन आम्हास जले. या 
स्वं दुर्गणाचा व्यभिचारी वतनाने कहरच ज्ञाला. या सव 
दुराचारामुके आम्ही दुरात्मा इ्ालो. समोरील टेकडीवर 
पद्मासन घालून बसलेल्या या स्त्रीस पाहून आमच्या 
मनांत वाईट विचार आत्रे परतु तिने स्पष्ट नकार 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 524 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दिल्याने आमचा अभिमान दुखावला व॒ आम्ही रागाने 
तिच्या मागे निघातो. परत्‌ आमच्या सुदैवाने आपणा 
सारख्या महान पुरुषाच्या दशनाचा लाभ इ्ाला." तेव्हा 
मी म्हणालो "बाबानो काय चांगले, काय वाईट आहे 
याचा निर्णय करणारी सदसत विवेक बुध्दि देवाने 
मानवाला दिली आहे. चांगल्या मागौने आपण गेल्यास 
चागली फलके मिठतील, वाईट मागौने गेल्यास वाईट 
अन्‌भव येणार, यात शकाच नाही. ही स्त्री सदाचारी 
असल्याने तिने तमचे म्हणणे मान्य केवे नाही. तमची 

दृष्टी दोषपूण असल्याने तुम्हाला ती स्त्री दुराचारिणी 
वाटली. त्म्ही तिच्याकडे वाईट भावनेने गेला होता परत्‌ 
आता तुम्हास आपल्या वाईट कमौचा पश्चाताप होतो 
आहे. तुमची पापे परमेश्वर क्षमा करेल किवा नाही ते मी 
सागू शकत नाही. एक शुभ वातौ मात्र सांगतो, 
्रैलोक्याचे आराध्य दैवत असलेले त्रिमूर्ति स्वरूप 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 525 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असणारे श्री दत्तप्रभू सध्या मानव रूपात श्रीपाद 
श्रीवल्लभ या नावाने कुरुगड़्ड़ी या गावी वास्तव्यास 
आहेत. त्याचे दिव्य चरण तूमचा उध्दार करतील, 
त्याच्या अनेक दिव्य लीला मी एेकल्या आहेत." 


ती स्त्री म्हणाली, "आपण माञ्ञे या दुष्ट पापी 
लोकापासून रक्षण केवेत. आपण मला पित्यासमान 
आहात. मी एक उच्च ब्राहमण कृलात जन्मले. अगदी 
लहान वयातच माञ्ञा विवाह इ्ाला. माञ्च दुभौग्य असे 
की माञ्ञा पती माञ्ञा अतिशय छठ करीत असे. मी मात्र 
त्याची मनोभावे सेवा करीत असे. तो माञ््यावर नको ते 
दोषारोपण करीत असे ज्या मुके मला अत्यंत मानसिक 
पीडा हो. त्याचे आडईवदितल, मोठी माणसे त्यास 
समजावण्याचा खूप प्रयत्न करीत. परतु तो कोणाचेच 
एकत नसे." है सागनाना तिच्या डोव्छयातून घठ-घक 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 526 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अश्रू वाहू लागते. थोडया वेक्ाने तिने स्वतःस सावरून 
घेतले व पुढे सांग्‌ लागली, "आमच्या गावात एक 
मात्रिक आला होता. त्याला ज्योतिषशास्त्राये चागते जान 
होते. त्याला माङ््या सास सासव्यानी बोलावून घेतले. 
त्याने माञ्जी कुंडली माडून, चित्रविचित्र पूजाअचौ करून 
म्हणाला, "ही नीच जातीची स्त्री आहे. तिच्या हातून 
अनेक अमगल कार्ये घडली आहेत. त्यामुढकेच तिच्या 
पतीस नपुंसकत्व प्राप्त ज्ञाले. तिला घरातून बाहेर 
काठल्यावर तुमचे सारे गृहदोष नाहीसे होतील व माङ््या 
पूजाअचौ फलित होतील. तिचा पती सुध्दा चांगला 
सशक्त॒होडल. नंतर तुम्ही त्याचा विवाह दुसव्या 
कन्येबरोबर लावून दया. त्याना यथाकाली संतती प्राप्त 


होडल." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 527 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्या ज्योतिष्याच्या सागण्यावर टट विश्वास ठेऊन 
माङ््या सास्‌ सासय्यानी मला घरातन घालव्‌न दिले. 
त्यानी केलेल्या छढामृठके मी अत्यत त्रासन गेवे होते 
मला काहीच मार्गम नसल्याने मी माहेरी जाण्यास निघाते. 
परतु तेवटयात तो मात्रिक आला आणि त्याने मला 
आडवत्रे व॒ वाडट नजरेने माङ्याकढे पाहू लागला. मला 
त्याच्या डोक्यात दुष्ट वासनेचे ज्वलत अगारे दिसले. मी 
अत्यत क्रोधायमान जाले. माङ््या शरीरात भद्रकालीची 
शक्ति प्रगट जाली होती. मी जवव्छच पडत्रेला एक मोठ 
दगड उचलला आणि त्या मात्रिकाच्या शिरावर माररा 
त्या भयकर माराने मात्रिकाचे ढोके फुटून तो तत्का 
मृत्यूमुखी पडला. माञ््या शीलरक्षणासाठी मला दुसरा 
मार्गम नसल्याने मी तो दगड़ मारला होता. परतु टुर्दवाने 
माया हातून एका ब्राहमणाची हत्या ज्ञाली होती. माड्ञे 
मन अत्यत अशात ज्ञाते होते. काय करावे, कोठे जावे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 528 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ते कठ्त नव्हते. मी माहेरी जाण्याचा विचार केला परतु 
तेथे जाण्याने. माङ््या समस्याचे समाधान होणार नव्हते. 
माङ््या आडईवदिलानी प्रेमाने माञ्ञा सभाक केला असता 
परतु माञ्च बधु, वहिनी, भावजयी माङ्याशी चागते 
वागतील याची खात्री नव्हती. मात्रिकाने मला दिलेला 
त्रास कोणाला सागणार होते ? मात्रिकाची केलेली हत्या 
गावातील सर्व लोकानी पाहिली होती. अशा बातम्या 
आगीप्रमाणे चोहीकडे पटकन पसरतात. या आवारातच 
एक ओदुबराचे ज्ञाड होते. है इ्ाड दत्त प्रभूना अत्यंत 
प्रिय असल्याचे मी एकतरे होते. त्या ज्ञाडाखाली बसत 
असताना मला गाढ निद्रा लागली. थोडया वेक्ाने जागी 
होऊन पाहिले तर माङ््या दोन बाजूस दोन नाग माञ्च 
रक्षण करीत होते. मी त्या दोन्ही नागाना नमस्कार केला 
तेव्हा ते नाग दुसरीकडे निघून गेले. मी दत्त दिगंबर, 
दत्त दिगंबर, जय गुरुदेव दत्त असा जप करीत होते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 529 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दत्त प्रभूचे नुसते स्मरण केले तरी ते भक्तांच्या 
मदतीसाटी धावून येतात असे मी एेकले होते. माङ््या 
भाग्याने ओदुबराच्या कृपाछायेत असताना मला श्रीपाद 
प्रभूय कृपाछत्र॒माड््या शिरावर असल्याची अनुभूती 
आली. मी नामस्मरण करीत असताना एक वाटसरु त्या 
वृक्षाच्या छायेत विश्रातीसाढी थाबला मी भयभीत होऊन 
त्याला विचारले, "तू कोण आहेस ? तू येथून निघून जा 
त्‌ गेला नाहीस तर एक दगड घेऊन तुला मारून टाकीन. 
थोडया वेव्छापूर्वीच मी एका मात्रिकाला मारते होते." तो 
वाटसरु म्हणाला "माह, मी रजक (धोबी) कुलात 
जन्मलेला रविदास, श्री दत्त प्रभुचा भक्त आहे. मी 
कुरवपुरात रहात असे. श्री गुरुदत्त श्रीपाद श्रीवल्लभ 
रूपात भूतलावर अवतरले असून सध्या ते कुरवपूर 
क्षेत्रात वास्तव्य करीत आहेत. दूर दूर पसरलेल्या दत्त 
भक्ताना ही वार्त क्छावी म्हणून ते नविन नविन लीला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 530 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करीत असतात. मी सध्या कुरवपूरला जात आहे. तुञ्ची 
इच्छा असल्यास माङ््या बरोबर ये. कुरवपूर येथून 
जवव्च आहे. मी माङ्या भावाकडे जाऊन तेथून पुढे 
कुरवपूरला जाइईन." तेव्हा मी म्हणाले, "तुमच्या 
बोलण्यावर मी कसा विश्वास ठेवू ? तुम्ही सांगत 
असलेले श्रीपाद श्रीवल्लभ कोण आहेत हा विषय जाणून 
घेण्याची सुध्दा मला गरज नाही. ते जर दत्तमूर्ती असते 
तर त्यांनी माञ्च रक्षण केले असते. ते स्वतः श्रीदत्त गुरु 
आहेत हे सिध्ट करण्याची जवाबदारी त्याचीच आहे. मी 
श्रीपाद प्रभूय नामस्मरण करीत नाही परतु श्री 
दत्तात्रेयाचेच नामस्मरण करते. यावर जे घडेल ते मी 
पाहीन. तुम्ही तत्काक येथून निघून जा नसता कांही तरी 
प्रमाद घडेल." माञ्च वक्तव्य एेकल्यावर तो गृहस्थ 
रोहिदास दत्तदिगंबर, श्रीपाद श्रीवल्लभाचे नामस्मरण 
करीत निघून गेला. त्यानंतर एका टेकड़ीवर मी पद्मासन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 531 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


घालून ध्यान करीत बसले. त्याच वेदी हे दोन दुष्ट तेथे 
आवे. त्याची माङ््यावर विषारी नजर पडली आणि ते 
माङ््या मागे लागले. आपण माञ्जी या दोन कामी 
दुष्टांपासून रक्षा केली." तेव्हा मी म्हणालो, "हे माते 
श्रीपाद प्रभूच्या कृपेने तृद्धे रक्षण ज्ञाले. ते अतयौमी 
असून कालातीत आहेत. या सुष्टीमध्यै विविध 
कालावधित घटना घडठत असतात. या सर्वं घटनाच्या 
मागे ते स्वतः कारणरूपाने स्थित असतात. या सुष्टीत 
कारण नसलेले कोणतेच कर्म॑ दिसत नाही. श्रीपाद 
श्रीवल्लभ स्वामीना निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार 
यासारख्या कोणत्याच अवस्थेत कोणीच जाण्‌ शकत 
नाही. प्रत्यक्ष वेदानीसृध्टा त्याच्या समोर हात टेकते व 
नेति-नेति, आम्ही जाणत नाही असे म्हटले आहे. वेदाची 
ही अवस्था ज्ञाली तर सामान्य भक्त त्याच्या बहल 
काय जाण्‌ शकेल ? त्याच्या स्वरूपाचे जान त्याना 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 532 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्वतःलाच असणार यात तिक्मात्र संशय नाही. आपण 
मात्र त्याचे नामस्मरण करीत गेल्यास त्याचा अनुग्रह 
नक्कीच होतो आणि सर्वं॑दुःखातून आपली मुक्तता 
होते." मी, दोन्ही ब्राहमण आणि एक ब्राहमणी-सुशीला 
आम्ही चौघे मिदन कृरुगड़्ढीस जाण्यास निघातो. 
मागत आम्ही श्री दत्तप्रभू आणि श्रीपाद श्रीवल्लभाचे 
भजन करीत, नामस्मरण करीत जात होतो. रस्त्यावरील 
लोकाना आम्ही भजन मडकातील लोक असल्यासारखे 
वाटत होते. मागत असलेल्या नामानद स्वामी या थोर 
महात्म्याच्या आश्रमात पोहोचलो. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 533 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद प्रभूचे रुप परिवर्तन आणि शिष्य नामानदास 
अनुग्रह 


श्री नामानद स्वामी है ्रिकालज्ञानी महात्मा पुरुष होते. 
त्यानी आमचे मोठ्या आदरपूवक स्वागत केले. त्यानी 
आपला परिचय देण्यास सुरुवात केली. ते म्हणाले, 
"माया वडिलांचे नाव मायन्नाचार्यलु आणि माड्ञै नांव 
सायन्नाचार्यलु. आमचे गोत्र भारद्वाज आणि आम्ही 
वैष्णव संप्रदायाचे आहोत. मी सन्यास दीक्षा घेतल्यावर 
मादे नाव नामानद असे ठेवले गेले. सन्यासोत्तर मी 
पूर्ण वैराग्य धारण करून पुण्यक्षेत्र आणि सिध्दतीथौच्या 
यात्रा केल्या, नतर सदगुरुच्या शोधात निघातो. फिरत 
फिरत मी पीठीकापुरम्‌ येथे येऊन पोहोचलो. आम्हौ 
वैष्णव असल्याने श्री विष्णूचीच आराधना करतो. आमचे 
सोवठे कडक असते आणि आचार विचार उच्च असतात. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 534 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पीठीकापूरम्‌ येथील कुती-माधवाचे दशन घेऊन बाहेर 
आल्यावर समोर एक चांडाठ उभा असतेला दिसला, 
चाडाव्छाचे दशन आम्ही वाइट समजतो. तो चाडाक समोर 
येऊन उच्च स्वरात म्हणाला "आमची दक्षिणा देऊन पढे 
जा." मी आश्चयाने त्याच्याकडे पहातच रहितो 
गावातील सर्वं लोक हा प्रकार पहात होते. कवियुगामुढे 
असा विपरीत प्रकार घटत असल्याचे सर्वांना वाटत होते. 
तो चांडाठक मदिरापान करून श्री वैष्णवांवर अत्याचार 
करीत होता. एवटठयात नामानद त्यास म्हणाले,"अरे 
याडाव्छा, त्‌ कोण आहेस ? मी एक वैष्णव ब्राहमण आहे. 
माञ्चे नाव नामानद आहे. त्‌ मला टक्षिणा मागणे योग्य 
वाटत नाही." त्या चाडाव्छाचे दोठके लाल ज्ञाते होते. त्याचा 
भयकर चेहरा कोणासही भय वाटावे असा होता 
नामानदाच्या शात भाषणामृके तो अधिक्च क्रोधित 
ञ्माला होता. तो चाड नामानदाना म्हणाला "तू 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 535 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सदगुरुच्या शोधात वेडयासारखा फिरत आहेस. त्‌ मला 
ओकखत नाहीस. मीच तुञ्चा सदगुरु आहे. मीच तुला 
सन्यासोत्तर "नामानद'" असे नांव दिले. तू तुङ्याजवकछ 
असलेली सारी संपत्ती मला गुरुदक्षिणा म्हणून अर्पण 
कर आणि सवासमक्ष मला साष्टांग नमस्कार करुन गुरु 
म्हणून माज्ञा स्वीकार कर. तू जर असे केले नाहीस तर 
मी तुजा सर्वनाश करीन. तुङ्या शरीराचे तुकडे करून 
तुला मरणप्राय यातना देईन." श्री नामानंदाबरोबर त्या 
चाडाठ व्णीतील व्यक्तीने अतिशय कडक व्यवहार केला 
होता. तो पुढे म्हणाला, "मी सांगेन तसे तुला वागते 
पाहिजे. तू देवाची कितीही आराधना केलीस तरी कोणी 
तुला मदत करणार नाही." एवढे बोलून तो चांडाठक 
नामानदावर चाल करुन आला, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 536 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नामानदाच्या मनात नसताना, केवकं दुसरा उपाय 
नसल्याने त्यानी त्या चाडाव्ठाचे पाय धरले. त्याचे सर्वस्व 
त्या चांडाकाला गुरुदक्षिणा म्हणून अपण केले. देवाची 
आपण जी कल्पना करतो त्यापेक्षा तो कसा विपरीत 
असतो याची कल्पना नामानंदाना आली. परतु 
तितक्यातच तो चाडाठक स्वामीना दिव्य मगल अशा 
स्वरूपात दशन देत असल्याचा भास ज्ञाला. त्याच्या त्या 
दिव्य नेत्रातून अनत दया करूणा याचा वषौव 
ज्ाल्यासारखा वाटत होता. दिव्य मगलमूर्ती असलेल्या 

त्या भगवानानी म्हटले "मी श्री दत्त आहे. सध्या श्रीपाद 
श्रीवल्लभाचे स्वरूपात मी पिरीकापूरम येथे अवतरीत 
डालो आहे माञ्ञा भक्त आहेस आणि मी तू्ा 
सदगृरु आहे. त्‌ माञ्च सर्वस्व ज्ञाला आहेस. मीच सत्‌ 
चित्‌, आनद आहे. त्‌ उदयापासून नामानद नाम धारण 
करून धम॑प्रचार कर. तुला सुख आणि शाती प्राप्त 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 537 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होईल. शेवटी माङ््या पदास येशील" असे सागन 
चाडाव्ाच्या वेशात असवेले दत्त प्रभ अतधान पावते 


श्री नामानंद स्वा्मीना श्रीपाद श्रीवल्लभाकङ्न भोजनाचे 
आमंत्रण 


अशा प्रकारे नामानद सन्यासी पिटीकाप्रम येथील 
श्रीपाद श्रीवल्लभांचे दशन घेण्यासाठी पुढे निघाले. त्यांना 
मागत कोणी भिक्षा दिली नाही. भकेने त्याचा जीव 
व्याकृक् होत होता. सर्वजण त्याच्या बदल शंका घेत 
होते. त्याना वाटले हा एक वेडा आहे. एक चांडाठ येऊन 
याच्या कडन गुरुदक्षिणा घेऊन गेला. हा ब्राहमण असून 
याने चांडाकाला आपला गुरु केला म्हणून हा अस्पृश्य 
ञ्राला आहे. म्हणून याला भिक्षा देणे म्हणजे शास्त्र 
विरुध्द॒ होडल. या विचाराने पीठीकपुरम गावातील 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 538 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


लोकानी नामानंद स्वामीना भिक्षा घातली नाही. फिरत 
फिरत ते अप्पठकराज शमौच्या घरी पोहोचते. अत्यत 
भुकेमुके तोडातून शब्द बाहेर पडत नव्हते. कसे बसे ते 
"ॐ भिक्षदिही" म्हणावे. तेवटयात दार उघड्न घरातून 
श्रीपाद श्रीवल्लभ अन्नाचे भरलेले ताट घेऊन आले 
त्याना ओसरीवर बसवून त्यांनी स्वहस्ते नामानंद 
स्वामीना खाऊ घातते. केवढे ते भाग्य । विश्व-नियता 
आपल्या भक्ताला स्वहस्ते जेवण भरवित होता. धन्य ते 
गुरु आणि धन्य ते शिष्य. जेवण ज्ाल्यावर त्या अनत 
शक्ती स्वस्प अशा विधात्याने आपला हात 
नामानंदाच्या शिरावर ठेवला आणि आशिर्वाद दिला 
"तुला सर्वं सिध्दि प्राप्त होतील. कशासाढही तुला हात 
पसरावा लागणार नाही. त्‌ कोठेही असलास तरी मी 
त॒ड्याबरोबर अटष्य रूपाने असेन. मी डोठ्याच्या पापणी 
प्रमाणे तुड्ञै रक्षण करीन." असे आशिवाद आणि अभय 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 539 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वचन दिले. त्या दिवसापासून धर्म प्रसारासाठी सन्यासी 
होऊन नामानद भ्रमण करीत होते अदष्यपणे श्रीपाद 
प्रभूचा दिव्य हस्त स्वामीचे रक्षण करीत असे. अशा 
प्रकारे स्वामीनी आम्हास त्याच्या आश्रमात स्वतःबद्लची 
संपूण माहिती सांगितली. 


चार प्रकारचे जीवनमुक्त प्राणी 


नामानंद स्वामीच्या आश्रमात सर्व शिष्य बसलेले 
असताना एका शिष्याने गुरुना प्रश्न विचारला, "स्वामी, 
श्री टत्ताची आराधना केल्याने शीघ्र मोक्षप्राप्ति होते या 
साठी काही साधना, मत्र, विधाने आहेत का ? माङ््या 
शकेये समाधान करुन मला कृताथ करावे. त्यावर 
प्रसन्न चित्ताने श्री स्वामी म्हणाते "हे पुत्र, वासना 
त्याग म्हणजेच मोक्ष आहे. शरीर पतनानंतरच मोक्ष 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 540 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मिक्तो असा नियम नाही. शरीर प्रारब्धानुसार शरीराला 
विविध अनुभव येत असतात. ज्या सत्पुरुषाचा जीवात्मा 
मुक्त अवस्थेत असतो त्याना "जीवन्मुक्त " असे 
म्हणतात. आपल्या इष्ट देवतेच्या सतत सान्निध्यात 
राहणे यालाच "सालोक्य मक्िति " असे म्हणतात. या 
अवस्थेत साधक इष्ट देवताच्या लोकात राहतो. या पेक्षा 
अधिक पुण्यवान भक्तांना इष्ट देवतांच्या समीप 
राहण्याचे भाग्य लाभते त्याला "सामिप्य मुक्ति " असे 
म्हणतात. त्या पेक्षा विशेष पुण्य करणाव्या भक्ताना 
इष्ट देवतायेच स्वरूप प्राप्त होते त्याला "सारुप्य मूक्िति 
" असे नामाभभिधान आहे. या पेक्षा सृध्टा उच्च स्थिति 
प्राप्त ज्ञाल्ी म्हणजे भक्त , इष्ट देवताच्या चैतन्यातच 
एकरूप होऊन जातो. या अवस्थेस "सायुज्य मुक्ति " 
असे म्हणतात. या अध्यात्मिक चितनात दत्तभक्त 
इहलोकी राहूनच "सालोक्य मुक्तिचा " अनुभव घेत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 541 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असतात. ते शरीराने प्रारब्धाचे भोग घेत भोगत असते 
तरी मनाने ते श्री दत्तप्रभूच्या चरणांशी सतत निमग्न 
असतात. त्यांना सदैव श्री दत्त प्रभूयेच ध्यान असते. 
सृष्टी धर्म आणि सुषष्मसृष्टीतही कालचक्र है चालूच 
असते. सृष्टीचा चिद्विलास अतःटष्टीने पाहून दत्तभक्त 
आनदाने विभोर होतो. स्वार्थरहित योग्याच्या दिव्य 
शक्तीने विश्व॒ कल्याण होत असते. त्यात त्याचा 
निस्वार्थपणा दिसून येतो. या प्रमाणे हा योगी इहलोकी 
आपले कल्याण करून "सामिप्य मुक्ति " प्राप्त करून 
घेतो. असा भक्त श्री दत्त प्रभूच्या दिव्य लीला 
अतःदृष्टीने पाहून त्याचे मनन चिंतन करून सालोक्य 
मुकितिपेक्षा श्रेष्ठत्व प्राप्त करुन सर्वोच्च आनंद प्राप्त 
करुन घेतो. जीव शरीर बधनात असताना त्याला अनेक 
वासना, इच्छा आपल्या बधनात ठेवतात. परतु जँव्हा 
त्याला मुक्त अवस्थेचे जान होते तेव्हा त्याला खूपच 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 542 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


हल्के हतलरके वाटते. या प्रमाणे इच्छा, वासनारहित लघ्‌ 

जीव आनदात रममाण असतात. सायूज्य मूकता लाभ 
ज्ञालेल्या दत्तभ्रक्तामध्ये श्रीदत्तनीला यथेच्छ मात्रेने 
प्रगट होतात. या भक्ताना आणखी काही प्राप्त करून 
घ्यावे अशी इच्छाच नसते. श्रीदत्तप्रभूचे दशन, स्पशं 
संभाषण आणि अनुग्रह प्राप्त ्ञालेल्या भक्ताना त्याचे 
सतत रक्षण मिक्त असते. इहतोकात किवा परलोकात 
प्राप्त होणारे महदैश्वर्यं दोन्ही श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामीच 
देतात. मानव विविध देवतांना वेगवेगक्छया स्वरूपात 
भजतात. ते सर्व देव श्रीपाद प्रभूचेच दिव्य अंश असतात 
त्या त्या देवतांकड्न श्रीपाद श्रीवल्लभ त्या भक्ताना 
अनुग्रह देतात." 


श्री दत्त आराधनेची विशेषता 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 543 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


यावर मी म्हणलो "आपण विविध रुपात असवेल्या 
देवाची पूजा अर्चा करावी का श्रीपाद वल्लभांची आराधना 
करावी ? देव श्रीपाद श्रीवल्लभापेक्षा वेगे आहेत ? या 
बहल आपण कृपा करून विश्लेषण करुन सांगावे " 
यावर नामानंद म्हणाले, "एका मुलीचा विवाह होऊन ती 
आपल्या सासरी गेली. काही महिन्यानंतर त्या मुलीचे 
मोठे भाऊ तिला भेटायता गेले. मुलीची सासू्‌ म्हणाली 
"तुमची बहिण आमच्या घरी विविध प्रकारच्या चोव्या 
करते. दूध, टही, लोणी, तूप ती चोरुन खाते. एखादी 
चोरी मी सहन केली असती परंतु इतक्या चोव्या ?" 
तेव्हा त्या बहिणीचा भाऊ तिला म्हणाला ताईं तू चौरी 
करणे सोन दे. तू केवकं दूध घेत जा म्हणजे तुञ्जी 
सासु रागावणार नाही दूधात सर्वं काही असते. या प्रमाणे 
एकटया श्री दत्ताची आराधना केल्यास सर्व काही 
मिठकते. लोक आपल्या आवदीप्रमाणे वेगवेगव््या देवाची 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 544 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आराधना करतात. शिवाची पूजा केल्याने विष्ण्‌ प्रसन्न 
होत नाहीत तसेच विष्ण॒च्या पृजेने शिव प्रसन्न होत 
नाही. सगण आणि साकार देवाची पजा केल्याने 
भक्ताच्या कमौप्रमाणे फठ मिकठते. अनेक जन्मातील 
केलेल्या पाप-पुण्याचे फठ्छ क्षीण स्थितीत असेल तर 
पुण्य महाविशेष मध्ये जमा होते. यावेन्ठी श्रीदत्तप्रभूची 
भक्ति प्राप्त होते. अशा भक्ताला सर्वसिध्दि प्राप्त 
होतात. ब्रहमदेवाने लिहिलेल्या प्रारब्धास कोणी बदल्‌ 
शकत नाहीत. परत्‌ श्रीदत्त प्रभूच्या भक्ताच्या बाबतीत 
मात्र श्री दत्त ब्रहमदेवाला आदेश देऊ शकतात. जीवाच्या 
शारिरीक, मानसिक, अध्यात्मिक स्थितीला श्री विष्णू 
कारणीभूत असतात. अपरिपक्व अवस्थेत असताना 
महायोग शक्तीने जीवात प्रवेश केल्यास शरीर, मन, 
बुध्दि त्या शक्तिसि साभार शकत नाहीत आणि 
अग्निज्वाल्ेचा दाह ्ाल्यासारयखे वाटते. जीवाचे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 545 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जीवनमान सुरिति चालण्यासाढी भगवान विष्णु 
आपणास सहास्य करतात, ते प्रत्येकाच्या कमीनुसार. 
श्रीकृष्ण श्री दत्तप्रभूचे अभिन्न अग आहेत. श्रीकृष्णाने 
गोवधन पव॑त अगुलीवर धारण केला होता. है सवौना 
जात आहेच, गोकुकातील साव्या गोपी आणि गोप पूर्व 
जन्मातील महान महान ऋषि होते. त्यानी रचतेले महान 
ग्रथ पर्वत रुपाने अवतरित जाले होते. या महान ग्रथाचे 
विभेदन होऊन त्यातून प्रचंड महायोग शक्ति निघते 
तेव्हा जीवस खूपच हलके हलके वाटते. या 
सू्ष्मस्थितित जीवाला महायोगानंद मिक्तो. हा 
मिक्विण्यासाढी कठीण तपश्चयौ लागते. श्रीकृष्ण 
भगवान आपल्या भक्ताचा , आश्रिताचा संपूर्ण भार स्वतः 
पेलून घेतात. त्यांचे ग्रथि विभ्रेदन करून त्याना शक्ति 
प्रदान करतात. है आध्यात्मिक रहस्य आहे. बौध्दिक 
दृष्टीने पाहिल्यास श्रीकृष्ण गोवर्धन पर्वत उचलून सर्वच 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 546 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


रक्षण करीत आहेत असे वाटते. श्री दत्त प्रभूचा तौ 
संकल्पच होता. परिस्थितीला बदलायचे, परिणाम करमाला 
शीघ्रपणे करण्याचे अदेश ते श्री विष्णूना देत असत. या 
परक्रियेत भक्ताच्या प्रारब्धामुके मार्गत येणान्या 
अडचणी, त्याचे अनुभव त्याच्या नकठत त्यांना सुसहय 
होत असत. श्रीपाद श्रीवल्लभ आपल्या भारी भक्कम 
विद्यांवर भक्ताचा भार वाहतात. श्रीपाद प्रभू किती 
दयार्‌ आणि कारूण्य मूर्तिं आहेत । श्रीपाद प्रभूच्या 
अवताराचे मूख्य लक्ष्य त्याच्या बरोबर साय॒ज्य स्थिती 
अनृभवणाय्या योग्यानी एक लाख पचविस हजार 
अनुयायी करण्याचा संकल्प केला होता. त्याची पूर्तता 
करणे हे होते. ते कर्मबधनाच्या स्पटनात्‌न स्वाना मक्त 
स्थितीत आणन, रुद्राच्या अश सूपाने प्रकट होऊन 
कोटयान्‌ कोटी जन्मानतर येणाय्या त्या जन्माचा विनाश 
करून त्या जीवात्म्याला मूकिति देतात. त्याच्या मधील 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 547 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ब्रह्मा, विष्णू आणि रुद्राचा अश स्फुट होऊन त्या त्या 
ईश्वरी गुणानी भक्तांचे रक्षण होते. है त्या त्या 
आत्म्याच्या संकल्पाने होत असते. भक्तानी संकल्प 
सिध्दिसाठी भक्तिमागचा अवलंब करणे आवश्यक 
आहे. एकदा पिठापुरम्‌ मध्ये श्रीपाद प्रभूच्या एका 
भक्तास , घोडयावर बसत असता घोडयाने पाङ्न टाकते 
व॒पायाने तुडविले. त्याला भयंकर जखमा होऊन तौ 
रक्तबबाक्छ ज्याला. त्या जखमी भक्ताला श्रीपादानी 
आपला अभय हस्त दशविला आणि त्याच क्षणी सर्व 
जखमा पूर्णपणे बव्या ज्ञाल्या. जणु काही इ्ाल्याच 
नव्हत्या. त्याच दिवशी श्रीपाद श्रीवल्लभावर टट श्रध्टा 
आणि भक्तीभाव असणाव्या एका भक्ताला कल्पना 
नसताना शंभर मोहरानी भरलेला एक हडा सापडला. श्री 
वेकट अप्पयानी प्रभूना या घटनेविषयी विवरण करुन 
सागण्याची विनती केली. त्यावर श्रीपाद स्वामी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 548 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


म्हणावे,"मी माङ््या एका अनन्य भक्ताचे आयुष्य वीस 
वषौनी वाठवितरे. त्याच्या भक्तीवर संत॒ष्ट होऊन मी 
त्याला है फठ दिते होते. आज त्याला शंभर मोहरानी 
भरतेला हडा मिकाला हा त्याचा महत्‌ भाग्याचा दिवस 
आहे. ज्याची माङ््यावर मनापास्‌न अनन्य भक्ति असते 
त्याचा मी दास होतो. जे भक्त मला हृदयात प्रस्थापित 
करतात ते मला अत्यत प्रिय असतात. त्रिलोकपती 
परमेश्वर सध्दा अशा भक्ताच्या आधिन होऊन त्याच्या 
बरोबरच सचार करतात." 


श्री नामानंद स्वामीच्या दिव्य सत्संगाचा लाभ ज्ञाल्याने 
स्वाना अत्यत आनद ्ञाला. ते दोन ब्राहमण 
नामानदाना म्हणाले,"आम्ही केलेल्या पापाचा आम्हास 
पश्चाताप होत आहे. आपण आम्हास उपदेश दयावा" 
यावर श्रीनामानंद स्वामी म्हणाले "तुम्ही एक-भुक्त त्रत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 549 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करा. कष्ट करून धन संपादन करा आणि त्या धनाचा 
उपयोग सटब्राहमणाना अन्नदान करण्यासाठी करा, 
त्यामुढे तुमच्या पापांचे क्षालन होडल. असे वतन 

केल्यास श्रीपादप्रभूचे प्रत्यक्ष अथवा स्वप्नामध्ये दशन 
होईल. मत्रदिक्षा मिकाल्यावर सुध्दा तुम्ही सदाचाराने 
वागल्रे पाहिजे. जर तुम्ही पूर्वीच्या सवयीनुसार पुन्हा 
दुराचारास प्रवृत्त ज्ञात्यास श्रीपाद स्वामी तुम्हास दुप्पट 
शिक्षा देतील याचे ध्यान असू द्यावे." 


दत्तात्रेयाच्या आराधनेचे फल 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 550 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सृशिला नावाच्या ब्राहमण स्त्रीने श्री नामानदाना विचारले 
"स्वामी । सकटातून कशौ सुटका करून घ्यावी ?" 
त्यावर त्या प्रसन्न चित्त नामानद स्वामीनी सांगितले, 
"आत्मा हा निरतर असतो. त्याला जन्म मरण नसते. 
त्याला अग्नि जाद्‌ शकत नाही, शस्त्र इजा करू शकत 
नाही. पाणी त्याला भिजव्‌ शकत नाही. वारा त्याला 
सुकव्‌ शकत नाही. मनुष्य मात्र कोटयावधी वेका मृत्यु 
पाऊन पुन्हा जन्म घेतो. तू अनघा देवीचे ब्रत केल्यास 
त्‌ ससारात सुखी होशील. तसेच तू देवी समवेत श्री 
दत्तात्रेयाची आराधन करुन त्याना संतुष्ट करून घे. असे 

केल्याने श्री दत्तात्रेय नक्कीच तुङ्यावर अनुग्रह करतील. 
श्री बापनाचार्यलृना श्री दत्तात्रेयाचे दशन घडे व त्यानी 
"सिध्टमगल'" स्तोत्र विहिते. प्रत्यक्ष दत्ताच्या दशनाच्या 
अनुभूतीने गायिली जाणारी या स्तोत्रातील अक्षरे अत्यत 
प्रभावशाली आहेत. त्या अक्षरामधील चैतन्य हे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 551 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


युगानुयुगे विलसत राहील. या स्तोत्रात व्याकरण दृष्टया 
कोणताही दोष अथवा व्रुटी नाही. या स्तोत्राचे पठन 
करण्यासाठी कोणताही विधिनिषेध नाही. मला ते स्तोत्र 
श्री बापनाचार्यलूच्या मुखातून एेकण्याचे भाग्य लाभे. हे 
स्तोत्र माङ््या हृदयावर अकित जाले आहे. 


सिध्दमगलस्तोत्र 


1) श्री मदनत श्रीविभुषीत अप्पल लक्ष्मी नरसिंह राजा । 
जय विजयीभव, दिग्विजियीभव, श्रीमदखंड श्री विजयीभव 
॥ 


2) श्री विद्याधरी राधा सुरेखा श्री राखीधर श्रीपादा । 
जय विजयीभव, दिग्विजियीभव, श्रीमदखंड श्री विजयीभव 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 552 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


3) माता सुमती वात्सल्यामृत परिपौषित जय श्रीपादा । 
जय विजयीभव, दिग्विजियीभव, श्रीमदखंड श्री विजयीभव 
॥ 


4) सत्यत्र षीश्वरदुहितानंदन बापनाचार्यनुत श्रीचरणा । 
जय विजयीभव, दिग्विजियीभव, श्रीमदखंड श्री विजयीभव 
॥ 


5) सावित्र काठकचयन पुण्यफला भारद्‌वाज ऋषि गोत्र 


संभवा । 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 553 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जय विजयीभव, दिग्विजियीभव, श्रीमदखंड श्री विजयीभव 
॥ 


6) दौ चौपाती देव लक्ष्मीगण संख्या बोधित श्रीचरणा । 
जय विजयीभव, दिग्विजियीभव, श्रीमदखंड श्री विजयीभव 
॥ 


7) पुण्यरूपिणी राजमांबासुत गर्भपुण्यफलसंजाता । 
जय विजयीभव, दिग्विजियीभव, श्रीमदखंड श्री विजयीभव 
॥ 


8) सुमतीनंदन नरहरीनदन दत्तदेव प्रभू श्रीपादा । 
जय विजयीभव, दिग्विजियीभव, श्रीमदखंड श्री विजयीभव 
॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 554 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


9) पीठीकापुर नित्यविहारा मधुमतीदत्ता मगलरूपा । 
जय विजयीभव, दिग्विजियीभव, श्रीमदखंड श्री विजयीभव 
॥ 


परम पवित्र॒ अशा सिध्टमगल स्तोत्राय पठन 
अनघाष्टमीचे व्रत करून केल्यास सहस्त्र सदब्राहमण 
जेव्‌ घातल्याचे पुण्य प्राप्त होते. तसेच स्वप्नात सिध्द 
पुरुषाचे दशन होते. याच्या पठनाने मनातील स्वं कामना 
पूण होतात. जे भक्त मन, काया आणि कमौनी श्री 
दत्तात्रेयाची आराधना करून या स्तोत्राचे पठन करतात 
ते श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या कृपेस पात्र होतात. तसेच 
याच्या नियमितपणे गायनाने सूक्ष्म वायुमडलातील 
अदृश्य रुपाने संचार करणाय्यास सिध्टी प्राप्त होतात." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 555 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद प्रभूचा सुशितेच्या पतीस अनुग्रह 


श्री नामानद स्वामीची अमृतवाणी एेकल्यावर मला एक 
कल्पना सूचली. मी श्री नामानदाना म्हणालो. "हे स्वामी 
या स्तोत्राच्या पारायणात श्रीपाद प्रभूच्या दिव्य लीलांचे 
वर्णन यथा प्रसग सांगावे अशी आपल्या चरणी नम 
प्रार्थना आहे." आम्हा तिघावर टयेचा सतत वषौव 
करणाच्या स्वामीनी आम्हावर आनद टष्टी टाकली आणि 
आमच्या विनतीस मूक सम्मती दिली. त्या रात्री आम्ही 
श्रीपाद प्रभुचे नामस्मरण केले. स्वामीनी लीला कथन 
करीत सिध्टमगल स्तोत्राचे गायन केले. त्या दिव्य 
अनृभूतीमध्ये रात्र केव्हा सपली ते कठालेच नाही 
उषःकाल होताच श्रीपादाची मगल आरती केली. थोडयाच 
वेकात अन्नसामुग्रीने भरलेली एक बेलगाडी आश्रमात 
आली. गाडीवान खाली उतरला. त्याने सारी खादय 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 556 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सामुग्री बैलगाडीतून उतरवून आश्रमात ठेवली . नंतर तो 
सुशिलेस उदेशून म्हणाला, "थोडयाच वेक्छात तुज्ञा पती, 
सासु सास्रे दुसव्या बैलगाडीतून येतील." त्या 
गाडीवानाच्या बोलण्यात एक वेगलक्च माधुय होते. तो 
दिसण्यास इतर गाढीवानासारखा नव्हता. सारखे त्या 
गाडीवानाकडे पहात रहावे असे वाटत होते परतु तो 
सामान उतरवून, निरोप सांगून त्वरेने निघून गेला. त्या 
वेढी नामानंद स्वामी ध्यान अवस्थेत होते. त्यातून बाहेर 
आल्यावर त्यानी विचारले, "तो गाढडीवान कोठे आहे ?" 
तो सामान ठेवून निघून गेल्याचे आम्ही सांगितले. ते 
एेकताच स्वामी म्हणावे "तुम्ही किती भाग्यवान आहात. 
मीच अभागी आहे." ते पुटे म्हणाले "परमकारुण्यमूर्तिं 
श्रीपाद श्रीवल्लभ आपणासाठी गाडीवानाच्या रुपाने अन्न 
सामुग्री घेऊन आले. त्यांनी तुम्हाला दशन दिले. नतर 
सुशिले कड़े वदन म्हणाले, "हे सुशीते । तुञ्ञै नशीब 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 557 ° 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


उदयास आले. तुज्या पतीचे नपुंसकत्व गेले. तुड्धै 
सासुसासरे आणि पती दुसच्या बैलगाडीतून येत आहेत." 


त्रिकालज्लानी नामानदानी सागितल्या प्रमाणे सारे घड्न 
आले. सुशिला आपला पती व सासु सासव्या बरोबर 
आपल्या घरी गेली. मी आणि त्या दोघा ब्राहमणानी 
श्रीस्वामीना कुरुगड़्ढीस जाण्याची अनुज्ञा मागितली. श्री 
नामानद स्वामीचा आशिवीद घेऊन आम्ही कुरुगड्ढीच्या 
मार्गाने निघालो. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 558 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद॒ये ॥ 
अध्याय -18 


संत रविदास आणि 
श्रीपादाचे दिव्य मगल दर्शन 


मी त्या ब्राहमणद्वया समवेत यथाकारी कुरुगड़्ढीस 
येऊन पोहोचलो. अनतकोटी ब्रहमाड नायक असलेले 
आदि, मध्य आणि अंत नसलेले चतुर्दश भुवनांचा 
सार्वभौम असे लीलावतारी भगवान-श्रीपाद प्रभ कृष्णा 
नदीत स्नान करून बाहेर येत होते. त्याच्या दिव्यमगल 
स्वरूपाच्या अकस्मात दशनाने आम्ही अगदी भारावृन 
गेलो. त्याच्या नेत्रामधून अपार प्रेम, करुणा, वात्सल्य 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 559 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ओसंडून वाहात होते. ते माङ्या जव आले. मी भांबावून 
जाऊन काय करावे है मला सुचलेच नाही. ते स्वतःच 
मला नमस्कार करण्यास सागत होते. मी त्याना 
चरणस्पश केल्यावर त्यांनी कमंडलुतील पवित्र जल 
माङ्या अंगावर शिपडले. मी दिड़मूढ इ्ञालो. ते आपल्या 
मधुर वाणीने म्हणाते "बेटा शंकरभट, मी तुङ्यावर 
प्रसन्न ज्ञालो आहे." त्या मधुर वाणीचे वणन मी शब्दात 
करू शकत नाही. त्यांची वात्सल्यपृण दृष्टी माङ्यावर 
पडली आणि मी कृताथ ज्ञालो. समस्त भूततावरील 
आपल्या अनत शक्तीने विराजमान असणाव्या श्रीपादानी 
आपला वरदहस्त माङ््या शिरावर ठेवला . माज्ञी 
कृडलिनी शक्ति जागत ज्ञाली आणि मला दिसणारी 
सारी टष्य स॒ष्टी अतधौन पावल्यासारखी अनृभूती 
आली. हजार सागर एकदम येऊन मला अविंगन देत 
असल्याचा भास इ्ञाला अनंत शक्तीचा विद्युत प्रवाह 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 560 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


माङ््या नसा नसामधन वाहत गेल्यासारखा वाट्न मोठा 
दाह जाला. माञ्च ठोके आपोञप मिटले गेले, नाडी 
आणि हृदयस्पदन दोन्ही थोडया वेव्छासाठी थाबले होते. 
माञ्ञे मन निर्विकार आणि निश्चल होऊन अनंत शून्यात 
हरवले. माङ््या हृदयातील चैतन्य अनत अशा 
विश्वचैतन्यात विलीन ज्ञाल्यासारये भासे. या अवस्थेत 
मी अत्यत आनदात होतो. त्याचे वर्णन शब्दाने करता 
येणे कठीण आहे. या अत्यूच्च आनदाच्या अवस्थेत 
माङ्यातून कोटयान्‌ कोटी ब्रहमाड, सृष्टी , स्थिति, लय 
पावत आहेत असे मला भासमान ज्ञाले. मी यापासून 
भिन्न नाही असा टट विश्वास वाटत होता. 'मी' चा लय 
ञ्ाल्यामुके मी अव्यक्त अशा आनंदात होतो. है सव॑ 
मला चित्र विचित्र वाटत होते. तेवढयात श्रीपादप्रभूनी 
आपल्या कमंडलूतील जल मोठ्या प्रेमभ्ावाने माङ््यावर 
प्रोक्षण केले. आणि मी सहज स्थितीत आलो. संपूण 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 561 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


विश्वाचे आदिगुरु असणारे श्रीवल्लभ माङ्याकडे हजार 
माताचे वात्सल्य डोक्यात आणून पहात मद मंद स्मित 
करीत होते. 


यवनाना श्रीवल्लभाचे दर्शन 


माङ््या बरोबर आलेल्या ब्राहमण द्वयाना श्रीपाद 
प्रभूबरोबर बोलणे किवा पादस्पशे करण्याचे धैर्यं नव्हते. 
श्रीपाद स्वामी मला म्हणाले "तुड््या बरोबर आलेले है 
दोन अपरिचित कोण आहेत ?" 


मी म्हणालौ "प्रभू आपल्या दिव्य चरणांचे दशन घेऊ 
इच्छिणारे हे दोन ब्राहमण आहेत." त्यावर प्रभु म्हणाते 
"हे ब्राहमण दिसत नाहीत, गोमास खाणारे यवन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 562 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
दिसतात. खरे काखोटे हे तू त्यांनाच विचार. एवठयात 
ते ब्राहमण म्हणाले "आम्ही ब्राहमण नाही यवन आहोत 
यात सदेह नाही. आम्ही कराण वाचतो" त्यांच्या या 
वक्तव्यावर मी स्तभीतच ज्ञालो. "श्रीपाद वल्लभ नावाने 
माया वेषाने सचार करणाय्या जगत्प्रभ श्री दत्तात्रय 
स्वामीना ओक्खणे अनेक जन्माचे पुण्यफल आहे. त्या 
स्थिर भावात भक्तीभाव संपूण रूपान वाटणे म्हणजे 
महद्भाग्य आहे. गोमातेत सव देवता वास करतात 
गायीविना घर स्मशाना सारखे असते. श्रध्देने गोसेवा 
करणारे मला खूप आवडतात. गायीचे दुध पुष्टीदायक 
आणि तुष्टीदायक असते. ब्राह्मण जन्म घेऊन गोमांस 
खाणारा शिक्षस पात्र असतो. यज्ञ याग करताना शेव्ीचे 
बविदान दिते जाते. यज्ञ पश्‌ म्हण्‌न शेवटी अथवा इतर 
पशसूध्दा त्याच्या नीच योनीत्‌न विमृक्त होऊन पृदे 
उत्तम जन्म प्राप्त करतात. यज्ञ पशुला चागला जन्म 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 563 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मिव्ठावा म्हणजे यज्ञ करणारा महायोगी तपोबल आणि 
योग बलाने समृद्ध असावा लागतो. जर तो योगी असा 
समथ नसेल तर त्याला प्राणी हत्या केल्याचे पापच 
लागते. देश कालानूसार धर्म-कर्मपध्टतीमध्ये थोडा थोडा 
बदल होत असतो. यवन असणाव्या तपस्वीनी गोमांस 
भक्षण केले तरी परमेश्वरार्पण वध्टीने केलेले कर्म गाय 
आणि तिच्या संततीस उत्तम जन्मच मिक्वून देते. 
परतु असे न केल्यास मात्र महापाप लागते म्हणून 
गोहत्या शास्त्रानुसार महान पाप आहे. कौरव पांडवाच्या 
युष्दासाठी कोणते क्षेत्र धम॑क्षेत्र आहे याचा शोध 
करण्यासाढी अजन व श्रीकृष्ण निघाले. त्यांना एका 
शेतात शेतकरी पाणी देत असवेला दिसला. पाण्याचा 
प्रवाह अढविण्यासाटी त्याला एका मोठया दगडाची 
आवश्यकता होती. तो अशा दगडाच्या शोघातच होता 
इतक्यात त्याचा मुलगा वडिलासाठी जेवण घेऊन आला. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 564 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जेवण इ्ाल्यावर, पाणी अढविण्यासाढटी जंव्हा दगड 
मिदव्ाला नाही तंवा त्याने आपल्या माचा वध केता 
आणि त्याचे मृत शरीर दगडाप्रमाणे पाणी 
अडविण्यासाठी ठेवले . त्यावेकी शेतकरी आणि त्याचा 
मूलगा या दोघात मारण्याची क्रिया करताना कोणताही 
भाव नव्हता. ते दोघे निर्विकार होते. शेत पिकवून सर्वाना 
आहार दयावा एवढेच त्या शेतकन्यास जात होते. तोच 
त्याचा धर्म॑होता. शेतकरी फटव्छाची आशा न करता 
आपले कर्म अत्यत श्रष्टाभावाने करीत होता. या शेताची 
जागा श्रीकृष्णानी धर्मक्षेत्र म्हणून निवडली. अरे नाममात्र 
ब्राहमणा, गोमास भक्षण करणे केव्हाही बरोबर नाही. 
पूर्वपृण्याईने आणि पूर्वपितृदेवताच्या प्राथनेने तसेच 
माङ््या अपार कारूण्याने तुम्हाला माङ््या दशेनाचा लाभ 
स्माला. हेच तुमचे महद्वाग्य समजा. तुम्ही केलेला 
नमस्कार मी स्वीकारीत नाही. तुम्ही मला स्पशे करू 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 565 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नका. माङ्या कमडलूतील पाणी तुमच्या अगावर घालणे 
शक्य नाही. तुम्हौ येथून तत्काक निघून जा. तुम्हाला 
अन्न वस्त्र मिक्ण्याची सोय केली आहे. तुम्ही यवन 
स्त्रीबरोबर विवाह करून यवनाप्रमाणे राहा. तुमच्या 
हातून मारल्या गेलेल्या गायी पुढील जन्मी तुमची संतती 
होऊन जन्मास येतील आणि तुमचा छ करून तुमच्या 
पेशावर सुखी होतील. माङ््या दशनाने पुनित ज्ाल्यामुठे 
काही जन्मानतर तुम्ही बडे बाबा आणि अबदुल या 
नावाने ओक्खते जाल. महाराष्टातील शिरदी गावात 
श्रीसाईबाबा नांवाचे एक महात्म्ये अवतरीत होतील ते 
तुमचा उध्दार करतील. हे माड बोल काठया दगडावरील 
रेषे प्रमाणे आहेत." असे बोलून प्रभूनी त्यांना जाण्यास 
सागितले, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 566 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मी आणि श्रीपाद प्रभू दोघेच होतो. तैव्हा तेथे रविदास 
नावाचा एक रजक आला. रविदास श्रीपाद प्रभना सारखा 
प्रणाम करीत होता. परतु प्रभु त्याच्याकडे दुर्लक्ष करीत 
होते. थोडया वेक्ाने त्याच्याकडे पाहून श्रीपाद मद हसले 
याचे मला आश्चर्यं वाटले. श्रीपाद वल्लभ स्वामीनी 
माङ््या कपाक्ाच्या मध्यभागी जोरात दाब दिला. तेव्हा 
माङ््या नेत्रयक्षूसमोर चित्रविचित्र टष्य दिसले, 


श्रीपाद स्वा्मीचा भक्तावर अनुग्रह 


विदासाची नाव कृष्णा नदीतून कुरूगड़्डीकडे जात होती 
त्या नावेत एक वेदशास्त्र पडित बसले होते. इतर 
अस्पृश्य जातीच्या लोकांचा स्पशे होऊ नये म्हणून ते 
एकटेच त्या नावेत॒ बसून जात होते. ते पंडित 
रविदासाला म्हणाते "मी महा पंडित आहे आणि श्रीपाद 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 567 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीवल्लभ स्वामीकडे जात आहे त्यानी मला बोलावले 
आहे तेच तुला नावेचे भाडे देतील" ते एेकून रविदासाने 
होकार दिला. नाव मार्ग आक्रम लागली. बोलण्याच्या 
ओघात त्या पडिताला कठले की रविदासाला पौराणिक 
एेतिहासीक क्थेची कारहीच माहिती नाही. तो पंडित 
म्हणाला "अरे रविदासा तुला पुराण आणि इतिहासाचे 
काहीच जान नाही म्हणजे तू तीन चतुथाश जीवन व्यर्थं 
घालविले. रविदास ते एेकून निराश याला. नाव 
चालताना एकदमच पाण्याचा वेग॒ खूप वाठला. त्या 
वेगाने त्या नावेस एक छिद्र पडले व त्यातून पाणी आत 
शिरू लागले. रविदास त्या पडिताला म्हणाला "महाराज 
आपणास पाण्यात पोहता येते का ?" पंडित म्हणाला, 
"अरे मला तर पोहता येत नाही." रविदास म्हणाला 
"महाराज मला पोहता येते परतु तुम्हाला मात्र पहता 
येत नसल्याने तुमचे जीवन शंभर टक्के व्यथं आहे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 568 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सारखे वाढत असलेले पाणी पाहून रविदासाने श्री श्रीपाद 
प्रभूचे नांव घेऊन पाण्यात उडी मारण्याची तयारी केली. 
इतक्यात त्याला पाण्याच्या मध्यभागी एक दिव्यकाती 
दिसली. त्याने आदि अत नसलेल्या श्रीपाद स्वामीच्या 
महिमा वणन करणाय्या अनेक लीला-कथा एेकल्या 

होत्या. रविदासाने त्या दिव्यकातीस अत्यत श्रध्दा 
भावाने नमस्कार केला. नावेतील पाणी सारखे वाद 
लागले होते. इतक्यात एक महदाश्चर्यं घडत्रे एक अट्रष्य 
हात त्या नावेतील पाणी बाहेर टाकीत होता. पाणी कमी 
डाले आणि नाव किनाय्यावर पोहोचली आणि ते दोघे 
श्रीपाद प्रभूच्या दशेनास आले. रविदास या पूर्वी प्रभूच्या 
दशनास कधी आला नव्हता. परत्‌ आज जंब्हा त्याने 
स्वामीना नमस्कार केला तेव्हा त्यानी प्रसन्न मूद्रेने मद 
हास्य केले. त्या पंडिताकडे मात्र दुर्लक्ष केले. शास्त्रचचौ 
करण्यासाठी आलेल्या त्या पडिताच्या मूखात्‌ून एक 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 569 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शब्दही निघेना. श्रीपाद प्रभू पंडितास म्हणाले "अरे 
पंडिता तुला अहकारामुढे योग्य काय आणि अयोग्य 
काय ते कठेनासे ज्ञाते आहे. तू महा पंडित असून 
सदगुणाचा सचय करण्या एेवजी पापाचा साठाच करुन 
ठेवलास. आपल्या सुशिल पत्नीचा छक करून, एका 
सुखी कुट्‌बातील राणीला आपल्या पती पासून परावृत्त 
केलेस त्यामुढे ती तुला सतत शाप देते आहे. तुञ्ज 
भायौ एक सदब्राहममणी असून मानसिक छक्ाने क्षोभित 
स्माली आहे हे सर्व॑ पापकर्म केल्यावर तू माङ्या कड़े 
कसा आकषित ज्ञालास ? तुङ्ग्या पक्रिकेष्रमाणे आज तुज्ञा 
मृत्यू दिन आहे. आजपासून मी तुला तीन वषौचे आयुष्य 
वाठवून देतो. तू तुङ्ग्या गावी जाऊन दुर्वर्तन विसरून 
चागते आचरण कर. तू एक पंडित आहेस यात शंकाच 
नाही. तुङ्ग्या विद्वतेचे प्रात्यक्षिक दाखवितोस का तुला 
दिलेले तीन वर्षीचे आयुष्य परत करतोस ? तत्काक 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 570 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


उत्तर दे." सर्वजलान संपन्न असलेल्या श्रीपादाचे ते 
वक्तव्य एेकृन त्या पंडिताच्या तोँडइन एक शब्दही फटेना 
जणु काही मुकाच ज्ञाला होता. त्याच्या मनात आयुष्य 
वाठावे अशीच इच्छा होती. श्रीपादवल्लभ स्वामी म्हणावे, 
"तडा मनातील इच्छेनूसार मी तला तीन वर्षीचे 
वादवितरेले आयूष्य देत आहे. त॒ रजकाच्या स्त्रीस 
जबरदस्तीने पक्वून तिला दासी केलेस. परतु पुदील 
जन्मात ते रजक दापत्य महाराजाचे सख वैभवाचा 
आस्वाद घेतील. तंव्हा त्‌ त्या रजक पत्नीचा दास होऊन 
त्याची सेवा करशील. या तीन व्षीत काही सत्कर्म 
केल्यास अन्न वस्त्रास काही कमी पडणार नाही. आणि 
दुष्कर्म केल्यास नाना यातना भोगाव्या लागतील. 
मरणापासून तुड्धै रक्षण करून माङ्याकडे घेऊन येणाव्या 
रविदासाला तुच सवं पुण्य मिकेल. त्या पुण्याच्या फल 
स्वरूप तो माञ्जी सेवा करील. तू तत्काक या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 571 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पूण्यभ्ूमीत्‌न निघून जा." स्वामीच्या आदेशानूसार तो 
पंडित तेथून निघून गेला. रविदास मात्र आश्रमात राहून 
स्वामीची सेवा करू लागला. तो टररोज स्वामीचे कपडे 
धुऊन आणि आश्रमातील अगण, इ्ाङ्न स्वच्छ करीत 
असे. पुजेसाठी फुले आणणे है तर त्याचे आवडीचे काम 
होते. श्रीपाद प्रभ स्नानासाठी कृष्णानदीवर जात 
असताना तो त्याना साष्टाग नमस्कार घालीत असे. 
आणि स्वामी त्याचा नमस्कार प्रसन्न मुद्रेने स्वीकार 
करीत असत. रविदासाच्या पित्याने त्यास एकदा 
सागितले होते की श्रीपाद प्रभू अंतयामी असल्याने 
त्याना केलेला एक नमस्कार स्वीकार ज्ञाल्यास तो शंभर 
लोकाना केलेल्या नमस्काराचे फठ मिक्छवून देणारा आहे." 


एकटा रविदास कृष्णानदीच्या तिरावर उभा होता. त्या 
वेवी एका मोटठया नावेत त्या गावातील राजा आपल्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 572 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


लवाजम्यासह जल विहार करीत होता. रविदास त्या 
राजाकडे एकचित्ताने पहात होता. तेवटयात श्रीपाद 
स्वामी नटीत स्नान आटोपून बाहेर आले. रविदासाचे 
त्याच्याकडे लक्षच नव्हते स्वामीनी त्याच्या खादयावर 
हात ठेवन प्रेमाने विचारले, "काय पहात आहेस रे रजका 
?" त्याच्या मधर वाणीने रविदास एकदम गौधलला व 
स्वतःला सावरीत त्याने स्वामीना साष्टाग नमस्कार 
घातला. स्वामी म्हणाले, "त्या राजाच्या वैभरवाकडे पहात 
होतास ना ?" रविदासाने होकारार्थी मान हतलविली. ते 
पटे म्हणाले, "तला राजा होण्याची इच्छा आहे ना ? त्‌ 
पुटच्या जन्मी विदुरा नगरीचा (सध्याचे बीदर) राजा 
होशील. त्या वेढी मी नरसिंह सरस्वती रूपात तुला दशन 
देईन." तो रजक म्हणाला, "प्रभो मला राजा होण्याची 
इच्छा आहे परत्‌ आपल्या चरणांची सेवा मला सदैव 
मिव्ठावी." स्वामीनी रविदासाची ही इच्छा पर्ण केली. तो 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 573 ग 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मृत्यूनंतर यवन कुलात जन्मला आणि यथाकाली तो 
विदुरा नगरीचा राजा ज्ञाला. राज्य वैभव उपभोगून 
जीवनाच्या उतार वयात त्यास श्री नरसिह सरस्वती 
स्वामीचे दशन ज्ञाले. त्यांच्याच कृपेने त्यास पूर्व 
जन्माची आठवण ञ्याली आणि तो नृसिंह सरस्वती 
स्वामीच्या चरणावर नतमस्तक ज्ञाला. त्याने स्वामीना 
आपल्या राजधानीत नेऊन मोठा सन्मान केला, 


खिरीने भरलेले अक्षय पात्र 


आम्ही सर्वजण बसतो असताना एक तरूण ब्राहमण तेथे 
आला. तो दुरून आला असल्याने त्याचे पाय धुढीने 
भरले होते. त्याचे नाव "'वल्लभेश्वर शमौ" असे होते. 
त्याचे गोत्र काश्यप होते आणि तो अपस्तभ शाखेचा 
होता. श्रीपाद प्रभू पीटीकापुरमहून येणाव्या भक्ताना 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 574 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आपल्या आत्मियाची सविस्तर माहिती, त्याये 
क्षेमकुशल विचारीत असत. हा सवैजानी असणाव्या 
श्रीपादाचा आवडता छद होता. वल्लभेश्वर पीीकपृराहून 
आला होता. त्याला स्वामीनी आपल्या नातलगाचे, स्नेह 
संबधिताचे क्षेम कशल विचारले. मध्याहनाची वेक ज्ञाली 
होती, स्वामीचे शिष्य भिक्षा घेऊन आले होते. इतक्यात 
काही तरी घेण्यासाठी स्वामीनी आपला दिव्य हात वर 
केला आणि एक चादीचे पात्र हातात घेतले. त्यात खीर 
भरलेली होती. तेथे जमलेल्या शिष्याना खीर वाटून 
दिली. परतु ते भाद खिरीने भरतेलेच राहिले. श्रीपाद 
प्रभूनी शिष्यानी आणलेली सव॑ भिक्षा नदीच्या 
पाण्यातील जलचरांना देण्याचा अदेश दिला. त्यानुसार 
रविदास सवं भिक्षान्न घेऊन कृष्णेच्या तीरावर गेला. 
नदीतील जीवजंतूना सुध्दा स्वा्मीचा प्रसाद मिक्ावा हा 
त्याचा संकल्प होता. श्रीपाद श्रीवल्लभ मला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 575 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वल्लभेश्वराच्या जवक बसण्यास सागत होते. परत्‌ 
त्याच्या जवक् रविदास बसला होता. माञ््या बाज्‌स 
"सुब्बण्णा शास्त्री" नावाया एक कानड़ी ब्राहमण बसला 
होता. एक गरीब ब्राहमण आपल्या मुलीचे लग्नासंबधी 
प्रभूना विचारत होता. प्रभू म्हणाले "मी असताना 
तुम्हाला काक्जी कशाची ? जे लोक पापी असतात 
त्यानाच भय असते." प्रभ पुढे म्हणाते "हा वल्लभेश्वर 
शमौ तुञ्या जावड होण्यास अगदी योग्य आहे. सुब्बण्णा 
शस्त्री त्याला पौरहित्य शिकवित आहेत." 
वल्लभेश्वराक्डे वदन स्वामी म्हणाले तुज्या माता 
पितराची अशी इच्छा आहे की त्याना पिडदान करावे. 
श्रध्टाभ्रावाने आणि मत्रोच्चारासह केलेले पिंडदान 
पितराना पोहोचते. पितृदेवताचा शाप घेणे चांगले नसते. 
गरुडपुराणातील मत्र उच्चारल्यानतरच विवाहाच्या मत्राचे 
उच्चारण करावे असे शास्त्र वचन आहे. तसेच विवाह 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 576 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मागल्यासाठी हक्कुंड स्वीकारावे. आज तुम्हाला 
मिकातलेला प्रसाद अत्यत दुलभ आहे. "पीठीकापुरम्‌ मध्ये 
मल्लादी लोक, वैकटप्पा, श्रेष्ठी महाराज आणि वत्स 
महाराज नैवेद्यासाढे खीर घेऊन आते. तोच नैवेद्य 
तुम्हाला प्रसाद म्हणून दिला आहे. ब्रह्मराक्षस, 
महापिशाच्चाच्या बाधने पीडित असलेल्या लोकाची बाधा 
या प्रसादाने तत्काकछ निवृत्त होते. दारिद्रय आणि दुःखाने 
पीडित असवेल्या लोकाना या प्रसादाचा स्विकार 

केल्याने संपदा आणि अभिवृद्धी लाभते." हे दिव्य भाषण 
एकन माङ्या डोकयात अश्र दाटून आले. सद्गदित 
ज्ालेल्या कठाने श्री श्रीपाद स्वामी म्हणावे "या तीन 
वशाशी माञ्ा ऋणान्‌बध कालातित आहे. त्याच्या 
वात्सल्य भक्तीने मी त्यांच्या अंकित होतो. मला कोठेही 
जेवण्यास न मिकाल्यास मी सष्ष्म रूपाने जाऊन तेथे 
यथेच्छ जेवण 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 577 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


म्हणावे, वल्लभेश्वराचे शिर आणून त्याच्या धडास 
जोड्न ठेव .“ त्याप्रमाणे ठेवताच स्वामीनी त्या मृत 
देहाकडे अमृत दृष्टीने पाहिते. दुसव्या क्षणीच 
वल्लभश्वराला नवजीवन प्राप्त होऊन तो ज्जोपेतून उदन 
बसल्या प्रमाणे उदन बसला त्या चवथ्या चोौराने 
वल्लभेश्वराला ज्ातलेला प्रकार सागितला. त्याला ज्ञालेल्या 
आनंदाला सीमा नव्हती. श्रीपाद प्रभूचे प्रत्यक्ष दशनाचे 
भाग्य न लाभल्यामुढे मात्र त्यास वाईट वाटले. 
वल्लभेश्वरामुठे श्रीपाद प्रभूचे दशन घडल्याने तो चवथा 
चोर अत्यत आनंदित होता. वल्लकभेश्वर कुरवपुरल्रा येऊन 
पोहोचला. त्याने एक सहस्त्र ब्राह्मणा एेवजी चार सहस्त्र 
ब्राहमण भोजनाची आराधना केली होती. 


श्रीपाद स्वामीचे विराट स्वरूप 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 578 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आम्ही सर्वजण डोके ज्ञाकृन ध्यानात बसलो होतो. मला 
वल्लभाचार्याच्या भविष्यात घडणाव्या घटनेचे चित्र 
दिसत होते. तितक्यात डोके उघडण्याची श्रीपाद प्रभूनी 
अनुज्ञा दिली. ते म्हणाले "कोणतेही काय अकारण होत 
नाही. प्रत्येक कमौसाठी काही ना काही कारण असतेच, 
सष्टीचे विधान चित्र-विचित्र आहे. निर्गण, निराकार असा 
मी तमच्यासाली साकार रूपात अवतरित ज्ञालो आहे. है 
पाहून तुम्हाला आश्चय॑ वाटेल. परिमित आणि अवधूत 
नसलेला मी तुम्हास परिमित आणि अवधूत असल्याचा 
भास होतो व॒ तसा अनुभव सुष्टा येतो. हा फार 
गुतागुतीचा विषय आहे. सर्व शक्ति माड््या स्वाधीन 
आहेत. या अनंत कोटी ब्रहमांडात प्रत्येक अणू रेणूमध्ये 
मीच भरून राहितलो आहे. अणु रेणुना एकत्र करून 
ठेवणारा संकल्प स्वरूप मीच आहे. या अणू अणूला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 579 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वेगवेगक्े करून नूतन सृष्टीची निर्मिती करण्यासाठी जी 
स्थिती हवी असते त्यासाठी प्रक्यकाक साधणारा असा 
रुद्ररूप ही मीच आहे. हे जान आणि है अजान ह्याचा 
तुम्हाला बोध करून सर्वं जीवाना अनेक प्रकारची माया 
करून त्यात सवौना बदिस्त मीच करतो. जेव्हा जेव्हा 
भक्त आर्ततेने माज्जी प्रार्थना करतात व॒ मला 
सहाय्यासाठी बोलावतात तेव्हा तव्हा मी सहस्त्र बाहूनी 
त्याचे रक्षण करतो. हे माञ्च अनादी तत्वही मीच आहे. 
प्रत्येक जीव मात्रात व्यापून असलेला 'मी' तोच मीः 
अशा 'मी' मध्ये असतेले शक्ितिमत्व , सर्वज्ञता, 
सर्वात्यामित्व तुमच्या दष्टीला दिसत नसल्याने तुम्ही 
भ्रमित होता. याचा तुम्हाला अनुभव येऊन तुम्ही मला 
व्यक्त रूपात पाहित्ेत तर आश्चर्य वाटण्या सारखे काही 
आहे का ?'" परब्रहमस्वरूप असलेले श्रीपाद प्रभ्रू या 
प्रकारे समजावून सागत असताना घटानाद एक्‌ आला. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 580 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सगरे आश्चयं मनःस्थितित असताना तो घटानाद शात 
डाला, 


श्रीपादाची मातृभावना 


आम्ही सर्वजण बसतो असताना श्रीपाद प्रभू म्हणाले 
"श्रीपाद श्रीवल्लभाचा हा अवतार फल देणारा महान 
अवतार आहे. मादे नामस्मरण केल्या शिवाय कोणताच 
अवधूत, पूण सिध्टी प्राप्त करू शकत नाही. तसेच 
महान योगी सुध्दा सिध्दी प्राप्त करण्यासाठी माञ्ञे 
नामस्मरण करतात. है वल्लभ्रेशा तुञ्ञे आडइवढील 
लवकरच निवर्तते आणि तुज्या नातेवाईकानी तुला 
दुमौगौला लावून तुज्जी सर्वं संपती हिरावून घेऊन तुला 
भिकारी केले. हे आम्हाला जात आहे. त्या नातेवाइईकाची 
मूले सुध्दा तुङ्याशी वैरभावाने वागतात है आम्ही 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 581 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जाणतो. तुजे ते दुष्ट नातेवाईक पुर्दील जन्मात चोर 
बनते. तु धन घेऊन कुरुगड्ढीस येत असताना त्या 
चोरानी तञ्च धन लुटून तुला मारून टाकले. तू आमचे 
स्मरण करताच आम्ही तेथे प्रगट होऊन आमच्या 
त्रिशुलाने तीन चोराचा वध केला. चौथा चोर आम्हास 
शरण आला त्याचा दोष ही अत्यंत कमी असल्याने 
त्याला आम्ही जीवनदान दिले." श्रीपाद प्रभूचे हे वक्तव्य 
एेकृन वल्लभाच्या पत्नीच्या डोठ्यात पाणी आते. ते 
पाहून श्रीपाद प्रभु म्हणाले, "हे माते ! प्रत्येक स्त्रीमध्ये 
आम्हास जन्म दितेल्या अखंड सौभाग्यवती सूमती 
महाराणीच दिसते. त्या महान मातेच्या कृशीमध्ये 
नेहमीसाठी आम्ही बालकच असतो. तू दुःखी होऊ 
नकोस. मी दितेले हक्कुंड जपून ठेव . तुला या 
हक्कृंडामुके सदैव सौख्य लाभेल. तू अखंड सौभाग्यवती 
राहाशील., आमचे हे वचन काक्या दगडावरील रेषेप्रमाणे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 582 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अटक आहे. त्याला सुष्टीतील कोणतीच शक्ति बदल्‌ 
शकत नाही. मला गायत्री मत्राचा उपदेश करणारे माञ्ै 
प्रथम गुरु माञ्च पिताच असन त्याचे नाव चिरकाल 
टिकृन राहील. आमच्या पृटठच्या अवतारात नरसिंह 
नावाबरोबर सरस्वती नाव जोडून नृसिंहसरस्वती असे 
नाव अआम्हास लाभणार आहे. आमचे आजोबा 
बापनाचार्युलु याचे नांव सुध्दा अजरामर करण्याचा 
आमचा मानस आहे. न॒सिह सरस्वती अवतारात आमचे 
रूप आमच्या आजोबा सारखेच असेल. आमचे आजोबा 
माञ्च दुसरे गुरु होते. त्याच्या कड़े वेद शास्त्राचा अभ्यास 
केला. तुम्ही पहात असतेली ही घंटा एके काढी आमच्या 
आजोबाच्या घरात होती. ती माङ््या संकल्पाने अनेक 
प्रदेशात फिरून आली आहे. ती भूमीतील भुयारी मागौने 
सृध्दा जात असे. है शकर भटा, त्‌ रचना करीत 


४ 


असलेल्या तेलग भषेतील श्रीपाद वल्लभ चरित्रामतातील 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 583 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आठरावा अध्याय येथे सपत आला आहे. ती घटा 
पीठीकापुरम गावी येऊन पोहोचली आहे. ही घटा अनेक 
आकार घेऊन अनेक आकार बदलून माङ्या 
संकल्पानुसार पृन्हा येथे आली आहे. आमच्या 
आजोबाच्या स्वतःच्या घरात माङ््या महासस्थानाची 
स्थापना होईल. आमच्या प्रेमाची खण म्हण्‌न ही जय 
जय निनाद करणारी घटा आम्ही पीठापुरमला पाठवली 
आहे. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 584 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 
अध्याय -19 


श्री गुरुचरण समागम 


वल्लभेश्वर शर्मा टपती, सृब्बण्णाशास्त्री आणि मी असे 
चौघेजण श्रीपाद प्रभच्या लीलाचे स्मरण करीत होतो 
त्याच वेवी त्याच्या घरी एक दूरचा नातेवाडईक 
लिगण्णाशास्त्री आला तो वेदशास्त्र पारगत होता 
लिंगण्णाशास्त्री म्हणाला, "मी पित्याच्या तर्पणानिमित्त 
पादगया श्रत्री, पवित्र असतेल्या पीठिकापुरम्‌ क्षेत्रात 
आलो. माद्य आजोबा कर्मठ ब्राहमण होते. ते धनवान 
असते तरी स्वभावाने मितव्ययी होते. ते शास्त्रात 
सागितल्या प्रमाणे, सकटात असलेल्या लोकाना काही 
उपाय सागून त्याना आपलेसे करुन घेत असत, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 585 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पितृदेवताना संतुष्ट करण्यासाटी भाविक लोक दहा 
प्रकारचे दान यथाशक्ति देत असत. परंतु माञ्च आजोबा 
अत्यंत थोडया पैशात सर्वविधि आटोपून स्वतःचा 
अधिकाधिक फायदा होईल असे पहात. त्याचा व्यवहार 
ब्राहमण धमौला साजेसा नव्हता. काही कालावधीनतर 
वार्ध्यक्याने त्याचा मृत्यु ज्ञाला. माञ्च वडिल सुध्दा 
माङ््या आजोबा सारखेच होते. कालांतराने त्याचा सुध्दा 
मृत्यु इाला. मी मात्र शास्त्रानुसार आणि माङ््या 
सामर्थ्यानुसार पितृदेवतांचे श्राध्दतर्षण आदि कर्मे करीत 
असे. आमच्या घरी अकारण होणाव्या ग्रह॒ कलहामुके 
माड्ञी मनःशाती नेहमी भग पावत असे. परमशात 
स्वभ्ावाचे माञ्च आप्तमित्र आमच्या घरात पाऊल 
टाकताच रौद्र स्वरूप धारण करीत. याच वेवी माञ्जी 
पत्नी रुसून आपल्या माहेरी गेली. माञ्ञा मुलगा, मुलगी, 
जावयी या सर्वानी माञ्ञा पदोपदी अपमान करून जीवन 
नकोसे केले होते. माञ्च जीवन नरकमय ज्ञाते होते. 
जीवनात धन असेल तर जीवन जगण्यात आनद 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 586 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वाटतो. परतु माङ््या कड़े तर धन नव्हतेच. शिवाय 
गृहकलह. या सर्वाना कंटादून मी आत्महत्या करण्याचा 
विचार केला. परंतु मरणानंतर पिशाच योनी प्राप्त 
होण्याची भती वाटत होती. माङ््या मृत्युनतर माड्जी 
शास्त्रोक्त पध्टतीने अतक्रिया होणार नाही हे निश्चित 
होते. एके दिवशी मी गोशाठेतील सर्व साफ सफाईचे 
काम आटोपून जेवणासाठी येऊन बसलो. त्या दिवशी 
सुनेने विटलेले अन्न वादून दिते. त्याला वास येत 
होता. त्यात थोडे किडसुध्दा दिसते. गोशाकेतील कामाने 
मी अत्यतं थकून गेलो होतो. आणि भुकेने डोक्छयात 
आसवे येत होती. माज्ञी स्थिति फारच दयनीय ज्ञाली 
होती. माञ्ञै आप्त, सखे, पुत्र, कांता, कन्या है खरेच 
माञ्च आहेत का? हा सारा मायाजाठ तर नाही ना ? 
माङ््या मनात गौधठ उडाला होता. आणि विचार शक्ति 
कुठिति ज्ञाली होती. इतक्यात एका अवधुताने मला 
दशन दिते. करुणेचा महाप्रवाह त्याच्या नेत्रांतून ओसंडत 
होता. त्या करुणा मूर्तीस पाहून मी लहान बालकासारखा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 587 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्याच्याकडे धावत गेलो. ही व्यक्ति माङ््या 
चिरपरिचयाची असल्यासारखे मला वाटले. मी त्या 
अवधूताच्या दिव्य चरणावर ढोके ठेवून 
नतमस्तक ज्ञालो. ते दिव्य चरण मी हृदयात 
स्थापित केले. अवधूतानी थालीतील अन्नास 
स्पशे करुन ते शुध्द केले परतु ते विटके 
अन्न अदृश्य होऊन त्या लिकाणी "हतवा" 
नावाचा गोड पदाथ आला. त्या थाकीतील थोडा 
हलवा अवधूतानी खल्ला आणि उरतेला मला 
प्रसाद म्हणून दिला. तो मी अत्यंत आनंदाने 
खाऊन तृप्तीची देकर दिली. त्या प्रसादाच्या 
सेवनाने माङ््यात नवीन शक्तया संचार 
ञ्माल्यासारखे वाटले. अवधूतानी नतर मला एक 
पहार दिली व॒ ईशान्य दिशेस खोदण्यास 
सांगितले. बराच मोठ खड़्डा ्ाला त्यात दोन 
कुत्याचे अस्थिपजर देह दिसले. अवधूतानी त्या 
खड़्डयात तादठाची पेज टाकण्यास सागितली 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 588 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्याच्या अदेशानुसार मी त्यात पेज टाकून तौ 
खड़डा बुजवून टाकला त्यावर ते अवधूत 
म्हणाले "तुज्जी पिशाचबाधे पासून मुक्तता ज्ञाली 
आणि तुज्या घराची आता स्थलशुध्दि ली. 
आता तुला सवं गोष्टी अनुकूल होतील. पादगये 
प्रमाणे महिमा असलेल्या पीठीकापुरमहून तुला 
बोलावणे आले आहे. तू तत्का प्रवासाची तयारी 
कर बाकी व्यवस्था मी पाहीन आपण 
पीठीकापुरम्‌ येथे भेटू" अवधूर्ताच्या अआदेशानुसार 
मी पीटीकापूरमला जाण्यास निघातो. घरी 
कोणाला सागितले नाही. अगदी अगावरील एका 
कपडयानिशी निघातो. थोडे अतर जाताच 
सायकान जाली. एका आमराईत मी प्रवेश 
केला. तेथील यजमान नरसिहप्पा याने माड 
यथोचित स्वागत केले. खाण्यासाठी आबे आणि 
इतर गोड फठे दिली. ती खाल्याने माञ्जी भूक 
शात जाली. त्या आमराइच्या यजमानाच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 589 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


विनतीनुसार मी रप्री तेथेच मुक्काम केला. 
सकाढी स्नान संध्यादी आटोपून पुढे जाण्यास 
निघालो तेव्हा नरसिंहप्पाने मला आबे एका 
वस्त्रात बांधून दिले. अवधूतानी सांगितल्या 
प्रमाणे माजी खाण्याची व॒ राहण्याची उत्तम 
सोय ज्ञाली होती. त्या अवधूताच्या लीलेचे मोठे 
आश्चर्य वाटत होते त्यानंतर तो नरसिंहप्पा 
मला म्हणाला "कालपासून माङ््या स्वप्नात एक 
अवधूत येत आहे. तो अवधूत मला म्हणाला 
तुड्याकडे उद्या एक सदब्राहममण येडल. त्याचे 
उत्तम प्रकारे स्वागत कस्न जाताना त्याला 
वस्त्रदान आणि दक्षिणासुध्दा दे. मागौत 
खाण्यासाठी त्याला तुञ््या शेतातील अबे दे. 
मला पडतेते स्वप्न आज खरे ्ाते. तुमची 
सेवा करण्याची संधि मला भाग्याने मिव्ाली व 
तुमचे दशन आले. मी धन्य जालो." या 
घडलेल्या घटनेवरून मला असे नक्की वाटते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 590 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


की ते अवधूत साधी-सुधी व्यक्ती नसून तो 
कोणीतरी दिव्य महापुरुष असावा. 


मी पृटच्या प्रवासास निघालो, नवीन वस्त्र धारण करून 
वेटस्मरण करीत चालत असताना मला माङ््या देहात 
विद्युत प्रवाह जोरात होत असल्याचा अनुभव आला, 
त्या विद्युत प्रवाहाने मला एका अनामिक सुखाची 
अनुभूती होत होती. माड््या सोबत एक वेद पारगत महा 
पडित चालत असल्याचा मला भास ज्ञाला. तो वेदातील 
सावित्री मत्राचा उच्चार करीत होता. मी स॒ध्दा त्याच्या 
बरोबर वेद म्हणत होतो. एवटठयात तो म्हणाला, 
"सावित्रीवर्णन मुख्य मत्र आहे. ततायुगापासून भारद्वाज 
ऋषिनी सावित्री काटक चयन केले. ते सुध्दा 
पीठीकापुरम्‌ येथेच घडले. कथितरी केलेले विधान आज 
सत्य होऊन पीठीकाप्रम येथे श्री दत्तात्रय प्रभ श्रीपाद 
श्रीवल्लभाच्या रूपात अवतरित ज्ञाते आहेत. वेद हे 
अपौरुषीय आणि इईश्वरनिर्मित आहेत. वेद॒ पठ्नाचा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 591 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अधिकार ब्राहमणांनाच आहे. परतु वेदाध्ययन सर्व 
वणौच्या लोकाना करता येते. ब्राहमण कृष्णाची भक्ति 
करीत परतु कृष्ण मात्र ब्राहमणाचा सत्कार करुन 
त्याचे पाय धुऊन ते पाणी आपल्या शिरावर प्रोक्षण 
करीत. तुला पीठिकापुरमहून बोलावणे आहे. तू किती 
भाग्यवान आहेस !" तेव्हा मी म्हणालो, "अहो महाराज 
श्रीपाद वल्लभ कोण आहेत त्याचा महिमा मला वर्णन 
करून सागाल काय ?" "अरे बाबा श्रीपादाचे दशन सर्व 
पापाचे क्षालन करणारे असते. ते साक्षात दत्तात्रय प्रभु 
आहेत. त्यांची जन्मभूमी पीठीकापुरम क्षेत्र आहे. 
पू्वेयुगात ज्या ज्या वेी धमौला ग्लानी आली त्यात्या 
वेठी परमेश्वरानी पृथ्वीवर मानवी अवतार घेऊन 
सज्जनांचे रक्षण आणि दुष्टाचे हनन केवले. त्या काढी 
विष्णुदत्त आणि सुशिला है एक पुण्यवान दंपती राहात 
होते. सुशिला एक साध्वी स्त्री असून आपल्या 
पातित्रत्याने आणि साधना सामथ्यौने ती सती अनसूये 
समान होती. विष्णुदत्त एक अत्यत विद्वान आचार 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 592 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सपन्न सच्छील ब्राहमण होता. त्याने आपल्या साधनेने 
आणि विदवत्तेने अत्रिऋषि प्रमाणे स्थान प्राप्त केले 
होते. या उभय दापत्यानी सती अनसुया आणि अतरिमुनी 
बरोबर तादात्म्य स्थिती प्राप्त करून घेतली होती. ही 
स्थिती निराकार असून नेत्राना अगोचर असते. त्याचे 
वणन शब्दाने करता येत नाही. या स्थितीचा अनुभव 
मात्र घेता येतो. विष्णुदत्त आणि सुशिला पुढील 
जन्मात सुमतीराणी आणि अप्पलराज शमौ या रुपात 
जन्मास आले. त्यानी केलेल्या तपाचे फल स्वरूपच 
त्यांना श्रीपाद वल्लभ सुपाने एका दिव्य पुत्राचा लाभ 
माला. अप्पव्छराज हे भारदवाज गोत्राचे, अपस्तभ 
शाखेचे कृष्ण यजुर्वेदी ब्राहमण होते. पूर्वं युगात लाभाद्र 
नावाचे एक वैश्य मुनी होते. ते श्री मातेच्या वासवी 
कन्यका अवतारात तिचे पिता भास्कराचार्यलु होते. 
श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या अवतारात सुमती महाराणीचे पिता 
होते. त्‌ पीठिकापुरमला त्या महान पुरुषाचे दशन घेऊ 
शकशील. तुद्य उत्तम आदरातिथ्य करून दक्षिणा, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 593 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वस्त्रदान दितेला शेतकरी पूर्वं जन्मात, पीठीकापुरम्‌ 
मधील वकटपस्या श्रेष्ठी आणि त्याचे विल 
सब्बरामय्या श्रेष्ठी याच्या घरी सेवक होता. परम पवित्र 
अशा सृब्बरामय्या श्रेष्ठीच्या घरी सेवा करण्याने आणि 
ते पवित्र अन्न ग्रहण केल्याचे फलस्वरूप तो एक 
वतनदार होऊन सवं सुखाचा लाभ घेत होता. 
पिठीकापुरम्‌ मधील वैकटअप्पा श्रेष्ठी नरसिंह वमौ हे 
दोघे श्रीपाद प्रभूना अत्यंत प्रिय होते. त्याना श्रीपाद 
प्रभूच्या वात्सल्य भक्तीचा लाभ याला होता." 


कर्म बधन हे सर्वं बधनात अत्यत किलिष्ट बधन आहे. 
यज्ञ करताना चुकून जरी पवमान घट फुटला तर यज्ञ 
करणारा ब्राहमण शिर फुटून तत्काक मृत्युमुखी पडतो 
असे शास्त्र वचन आहे. परत्‌ सध्याच्या काठकात पवमान 
घट फटला तरी यज्ञ करणाय्या ब्राहममणास काही होत 
नाही याचे कारण काय ? असा प्रश्न श्रीपाद प्रभूना 
शिष्यानी विचारला. तसेच वेदशास्त्रात सागितलेल्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 594 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


यज्ञफलस्वरूप शुभ्र घटना घडतात परतु अशुभ घटना 
मात्र घडत नाहीत. याचे कारण काय ? श्रीपाद प्रभ 
म्हणाले "पुत्रा, सध्याच्या काव्ठात यज्ञ संपन्न करताना 
विद्युत पदाथ तितके प्राणघातक नसतात. यज्ञ करणारे 
पुरोहित उत्तम साधक असावे लागतात. त्यांच्या जवक् 
योगाग्नि भरपूर प्रमाणात असावा लागतो. 


त्या अग्निने पवमान घटातील विदयूत जब्र शकते 
महायोगी असणाय्या पृरोहिताने शास्त्र विधिपर्वक यज 
केल्यास त्याचे चागते फलव मिद््न विश्वाचे कल्याण 
होते. परत्‌ असे न घडल्यास यज्ञाची प्रक्रिया घडते परत्‌ 
वेदशास्त्रोक्त॒फठ मात्र मिक्त नाही. यज्ञादी कमौत 
देण्यात येणारी दक्षिणा रूपये 16, 116, 1116 अशा 
सख्येतच दिली जाते यात सृध्दा रहस्य दडलेले आहे 
गोत्र हे पितुसबधित असते है सष्टीच्या अतापर्यत 
बदलत नाही धम हा सात पुरुषांमध्येच फिरत असतो. 
सपिंड हे मातेशी सबधित असते. विवाहयोग्य मुलगा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 595 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आणि धन ही दोन उत्तम कमौची फे आहेत. स्त्रीही 
अग्निरूप असते ती प्रकृतीत आवश्यकच असते." 


श्रीपाद श्रीवल्लभ अद्वैत मताचे पुरस्कर्ते होते. ते आदि 
शंकराचायौप्रमाणे पक्षपात रहित होते. गुणभेद नसणाच्या 
श्रीपादाना कलभद मुढीच नव्हता. आदि शंकराचायौनी 
आपली हेम विद्या सत्वगुणी ब्राह्मणाला न देता 
रजोगुणी असलेल्या गौड कुलातील लोकांना दिली. 
शकराचार्याना वाटले हेमविदया जर ब्राहमणाना दिली 
तर ते धनाच्या मोहाने त्याच्या इष्ट धर्मौचे पालन 
करणार नाहीत. शंकराचार्य प्रमाणेच श्रीपाद प्रभूनी 
जाती, वर्ण, मत, वय याचा भेदभाव न करता 
प्रत्येकाच्या योग्यतेनूसार अनृग्रह दिला. पृथ्वी, आप 
तेज वायु आणि आकाश ही पच महाभूते आणि मन, 
बुध्दि, अहंकार ही अष्टधा प्रकृती जडस्वरूप आहे. एक 
(1) हे चित्र प्रकृतीचे प्रतिक आहे. 2 पासन 10 परयत 
असवेल्या आठ सख्या जड प्रकृतीच्या द्योतक आहेत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 596 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शून्य (0) हे ब्रहमतत्त्वाचे दिग्दशक आहे. नउ (9) या 
संख्येत पूर्ण॒पृथ्वीच्या कार्यकलापाचे रहस्य ठडलेले 
आहे. श्रीपाद श्रीवल्लभ हसून म्हणत "दो चौपाती देव 
लक्षी" आणि दोन पोठ्यासाठी भिक्षा मागत असत. हे 
2, 4, 9, 8, या संख्येचे प्रतिक आहे. स्वामीच्या 
बोलण्यात नाना अथं दिसून येत. सृष्टीतील सर्वं 
दवंद्वाचे दोन (2) हे प्रतिक आहे. देहाचे स्थूल, सुक्ष्म. 
कारण आणि महाकारण अशी चार (4) प्रतिके आहेत. 
ब्रह्मतत्त्व हे कधीच बदलत नाही. ते नउ 9) या 
संख्येचे दयौतक आहे. महामाया ही आठ (8) हया 
सख्येने दशवली जाते. 


श्रीपाद श्रीवल्लभ अधनारी नटेश्वर आहेत. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 597 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद श्रीवल्लभाचे विराटरूप 


मी ब्रहत्शीला नगरातील पेनुगाठेडा गावाचा रहवासी 
आहे. माञ्ञे नाव गणपती शास्त्री असून मी वेदाध्ययन 
करण्यासाढी वायसपूर (काकीनाडा) गावात आलो. गुरुची 
सेवा करीत मी वेदाध्ययन करीत असे. माङ््या 
गुरुदेवांच्या घराजवठ्च त्यांची शेती होती. गायी वासरे 
होती. मी गायी वासराना चरण्यासाठी रानात घेऊन 
जात असे. तसेच त्यांचे दूध काढून त्याचे वाटप 
करण्याचे कामसुध्दा आनंदात करीत असे. एके दिवशी 
मी गायीना घेऊन गेलो असताना मला दहा वषीचा एक 
अत्यत तेजस्वी बालक दिसला. तो आमच्या शेतात 
आला. त्याच्या गक्छयातील जानवे पाहून तो ब्राहममणच 
असावा असा टट विश्वास वाटला. मी त्याला विचारतर 
"तुड्या गवछयात जानवे दिसते, तू कोण आहेस ? त्या 
वर तो बालक म्हणाला मी मीच आहे. सृष्टीतील सारी 
तत्वे माज््यातच स्मावलेली आहेत. सर्वाना 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 598 2 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आधारभूत असणारा तो मीच आहे. माङ्यातील 
ब्राहममणांची लक्षणे पाहून मला ब्राह्मण 
समजलास है काही चूक नाही. परतु तेच काही 
सर्व सत्य नाही. माङ््यातील क्षत्रियाची लक्षणे 
पाहून मला कोणी क्षत्रिय समजल्यास ते खोटे 
नाही. परतु ते पूर्ण सत्य नाही. माङ्यातील 
वैश्य लक्षणे पाहून जर कोणी मला वैश्य 
समजल्यास ते असत्य नाही परतु ते पृूणैसत्य 
नाहो. माङ््यातील शुद्राची लक्षणे पाहून कोणी 
मला शूद्र समजल्यास ते खोटे नाही परतु ते 
पूर्णसत्य नाही. तू मला चांडाठ समजलास तरी 
ते अयोग्य नाही. परतु ते ही संपूण सत्य 
नाही. मी सर्व सीमाच्या पलिकडे आहे, अतित 
आहे. सत्य किवा असत्य असणाय्या प्रत्येक 
विषयापासून मी अतित आहे परतु त्याचा 
आधारभूत सुध्दा आहे. मी परमसत्य आहे. ते 
अवधूताना जात आहे. माञ्ञा धर्महा परमधम॑ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 599 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आहे तो सर्वधमौच्या अतित आहे, आणि त्याचा 
आधार सुध्दा आहे. हेच माञ्च परमप्रिय तत्त्व 
आहे. सृष्टीतील जीवात असणाव्या प्रेमतत्त्वापेक्षा 
हे सुमधुर आहे एवटेच नव्हे तर ते सर्वाचा 
आधार आहे. तू आणि मी पुरुष असलो तरी 
स्त्रियाप्रमाणे वर्तन करतो. स्त्री असली तरी ती 
पुरुषाघ्रमाणे वतन करते. अधनारी नटेश्वर या 
दोन रूपानी एकत्र असत्ेला मी मन, वाचेस 
अगोचर असून दिव्यानद तत्त्व मीच आहे. 
इतक्या विलक्षण अशा रूपाने युक्त असलेल्या 
मला तू कसा ओक्खशील 2?" त्या गुराख्याने 
असे सागताच माञ्या अगात कापरे भरले 
माङ््या मनस्थितीची कल्पना येऊन तो दिव्य 
गुराखी म्हणाला, "आताच मी शनि देवाशी 
बोललो. मी या गणपती शास्त्रीस चित्र-विचित्र 
बधनानी बांधून त्यास त्रास दिला त्या वेवी तो 
मला बधनातून मुक्त करण्यासाठी विन्‌ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 600 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


लागला. त्यावर मी म्हणालो मी याचे कर्मफटठ 
गाडच्या दुधाच्या रूपात ग्रहण केले. तू अशा 
बधनात पड़ नकोस.“ ते एकन माङ््या अगात 
कापरे भरले. माङ््या पत्रिकेत या काठ्छात माञ्मी 
दयनीय स्थिति दाखविली होती. मी काही 
बोलण्याच्या स्थितित नसताना तो ग्राखी एका 
गायीजवनछ जाऊन म्हणाला,"हे गायत्री मला खूप 
भूक लागली आहे. दूध देशील का ?" त्या 
गोमातेने होकारार्थी मान हालविली आणि तिच्या 
स्तनातून उष्ण दुधाच्या धारा वाहू लागल्या. 
त्या गुराख्याने पोटभर दूध पिते. आश्चयाची 
गोष्ट अशी की ती गाय वाज्ञ होती तरी तिने 
त्या गुराख्यास दूध दिले. तो गुराखी तृप्त 
होऊन एका आव्याच्या ज्ाडाखाली बसला. मी 
त्याच्याकडे पुन्हा एकदा पाहिले. त्या गुराख्या 
बरोबर एक दहा वषौची शेतक्य्याची कन्या 
होती. दिसायला दोघे सुंदर होते. त्यांचे विनोदी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 601 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सभाषण सारखे एेकावेसे वाटे. त्याचे बोलताना 
होणारे हावभ्ाव नयनरम्य होते. तेवटयात 
वेकटअप्पय्या श्रेष्ठी त्याच्या घोडागाडीतून उतरते. 
त्याच्या बरोबर एक दहा वषया तेजस्वी बालक 
होता. तो श्रीपाद श्रीवल्लभ असल्याचे मला 
नतर समजले. माञज््या गुरुदेवाना ही भूमी 
वैकटअप्पा श्रष्ठीच्या वडिलाच्या स्मृती प्रीत्यथं 
त्यानी दान दिली होती. या भूमीस लागूनच 
त्याचे एक विस्तीण शेत होते. या शेताची 
पहाणी करण्यास त्रेष्टी पीठीकापुरम्‌ हून 
वायसपूर या ग्रामात येत असत. श्रष्ठीना त्या 
गुराख्या बरोबर असतेल्या शेतकव्याच्या कन्येस 
पाहून आश्चर्य वाटले. त्या गुराख्याने आणि 
त्याच्या बरोबर असलेल्या कन्येने श्रीपादाना 
नमस्कार केला. त्या वेठ्ी श्रीपाद म्हणाले 
'आजोबा । तुम्हास एवदढे आश्चर्य का वाटले." 
आजोबा म्हणाले "त्या दोघाक्डे बघा किती 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 602 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नयनमनोहारी दटष्य आहे. बघणारा आणि जे 
बघायये ते टृष्य दोन्ही एकच आहे. यातील 
वेदात विषय मला ककत नाही. तेव्हा श्रीपाद 
म्हणाले ्यात वेदात काय आहे 2? श्रीहरी 
सुध्दा अपरिमित, निर्गुण निराकार असुन सुध्दा 
आपल्या मायागतीस पाहून आश्चर्यचकित होतात 
ही सृष्टी नव रसाने भरतेली आहे. आश्चर्यपूर्ण 
टहष्याची कल्पना करणे हा सुध्दा सृष्टीचाच एक 
नियम आहे. ज्या ठिकाणी दवैत दिसते तेथे 
वास्तविकतः अद्वैत असते. तर द्वैत खरे का 
अद्वैत खरे 2? ते विचार करून सांगावयास 
हवे.“ त्या गुराख्याला आणि शेतकव्याच्या. 
मूलीला ही सवं श्रीपाद प्रभुचीच माया तर 
नसेल ना 2? अशी शका आली. ्रेष्ठीच्या 
हनुवटीला हलकासा स्पशे करून श्रीपाद म्हणाले 
"आजोबा तुम्हाला शंका कशाची येते आहे ? 
जोपर्यत तुमच्या घरातील लोक मला विसरणार 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 603 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नाहीत तो परयत माङ्ा, सर्व शक्ती सहित 
अटष्य रूपाने तुमच्या घरी वास राहील. तुमच्या 
घरी माङ््या पावलाचे आवाज प्रत्येक साधकाला 
नेहमी रएेक्‌ येतील. अनघा देवी बरोबर असलेले 
दत्त॒स्वरूप अर्धनारी नटेश्वर रूपात आहे परत 
ते आपणास दिसत नाही. तेच तुम्हास श्रीपाद 
श्रीवल्लभ रूपात समक्ष दिसतात. मी सुमती 
मातेचा प्रथम पुत्र आहे. मी माङ्या मातेला 
निक्षून सांगितले होते की माञ्ञा विवाह करू 
नका. तसा प्रयत्न केल्यास मी घर सौडन 
जाइन. श्रेष्ठी राजऋषी असल्याने त्याने मला 
निष्कलक  भक्तीपाशात बाधून ठेवले आहे. 
म्हणून मी अनघा समवेत असतेल्या अनघ 
स्वरूपात तुम्हाला दशन देत आहे. श्रीपा्दाच्या 
सानिध्यात कारणाशिवाय कोणतेच कार्य होत 
नाही. सृष्टीचे नियम चित्र-विचित्र आहेत. कर्म 
आणि कर्माची फे यांची संभ्रावना देश 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 604 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कालपरत्वे ठ्रत असते. सर्व भक्त गणाना 
माङ््या आचरणाने, माङ््या लीलेने, माङ््या 
महिम्याने ज्ानबोध करणे, हा सुध्दा माङ््या 
अवतार कार्याचाच एक भाग आहे." श्रीपाद प्रभू 
आमच्या बरोबर असे बोलत असताना त्याची 
काती आमच्या समक्षच एका अनामिक तेजाने 
ञ्मठ्कू्‌ लागली. ते नतर आब्याच्या ज्ञाडाकडे 
वट््ले. ते त्या ज्ञाडाकडे पहात असतानाच त्या 
शेतकव्याच्या मुलीची आणि गुराखी मुलाची कांती 
देदिप्यमान होऊन ते श्रीपाद प्रभुच्या रूपात 
विलीन हाले. वसतजऋतु नसतानाही कोकिका 
आल्याच्या ज्ञाडावर बसून मधुर स्वराने गाऊ 
लागली. त्या ज्ञाडाला एकच एक फठ लागले 
होते. ते फ श्रीपाद प्रभूनी तोडले. ते कच्चे 
फठ्छ स्वामीच्या हस्त स्पशौने तत्का पिकून 
मधुर रसभ्रीत ज्ञाते. ज्या प्रमाणे एक माता 
आपल्या शिशूस मोठ्या प्रेमभराने गोड पदाथ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 605 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


भरविते, जेवणातील प्रत्येक पदाथ शिशुने खावा 
म्हणून त्यास गाणे म्हणून, गोष्टी सागुन 
भरविते तितक्याच प्रेमाने श्रीपाद प्रभूनी तो 
गोड आबा श्रेष्ठीना खाऊ घातला. स्वामीच्या 
प्रमपू्ण स्पशौने श्रष्ठीच्या डोक्यातून आनंदाश्रू 
वाहू लागते. श्रीपाद स्वामीचे आपल्या भक्तावरील 
प्रेम सहस्त्र माताच्या प्रेमापेक्षा श्रेष्ठ होते. 
त्याच्या दिव्य नेत्रांमधून कारुण्य, प्रेम, याचा 
वषौव होत असताना ते साक्षात स्त्री शक्ती 
स्वस्पिणी अशा अनघा माते सारखे वाटत 
होते. श्रीपाद प्रभूनी तोडतेला आबा त्याच्या 
समोर एका आज्ञाकारी सेवकासारखा दिसत होता. 
श्रीपादाच्या ओंजकीतून थोडा वर उडाला त्या 
वेल्ी त्याची दिव्य कातीच वर उडाल्याप्माणे 
वाटत होती. या वेढी श्रीपाद प्रभु म्हणाले "बी 
अगोदर असते का जाड अगोदर येते असा 
निष्कारण वितडवाद करीत लोक बसतात. या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 606 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दोघाच्या ही अगोदर एक शक्ति असते ती 
म्हणजे "ईश्वर" त्याच्या संकल्पानुसार श्वी 
पासून हाड किवा ्ञाडा पासून बी निर्माण 
होत असते. त्याच्या अमोघ अशा संकल्पाची 
कल्पना कोणीच करू शकत नाही. माविन्याने 
उदासीन ज्ञालेल्या जीवास परमात्मा आपल्याकडे 
बोलावित असतो. माविन्य रहित जीव त्या 
ईश्वरी शक्तस थांबवून ठेवतो . परमात्म्यात 
विलीन ज्ञालेला जीवात्मा सुपिक जमिनीत 
पेरलेल्या बी' प्रमाणे असतो. अशा जीवात्म्याला 
सृष्टीचक्रात  येण्यापासून कोणी अड्‌ शकत 
नाही. परमेश्वराच्या इच्छेनुसार त्याला शरण 
आलेले जीव कारण देह घेऊन पुर्नजन्म घेतात 
व॒ दैवी कार्य संपन्न करतात. है कार्य 
ञ्माल्यावर ते पुनरपि परमात्म स्वरूपात विलीन 
होतात. असे हे जीव परमात्म्याच्या अत्यंत 
समिप राहून अत्युच्य आनदाचा लाभ घेतात. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 607 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जीवात्मा आणि परमात्मा यात भेद भाव 
करणारे जीव सुध्दा कारण देह प्राप्त करुन 
दैवी कार्य संपन्न करतात परंतु त्यांच्या 
स्थितीत बदल होत नाही. द्वैत, विशिष्ठअद्‌वैत 
किवा अद्वैत स्थिती मानणाव्या लोकांची एकादी 
मनोकामना पृणै होते. त्यामुके स्वै सामान्य 
लोकाना द्वैत श्रेष्ठ, का विशिष्ठ अद्वैत श्रेष्ठ, 
का अद्वैत श्रेष्ठ असा संभ्रम पडतो. "सृष्टी, 
स्थिती आणि लय" या क्रिया प्रतिक्षणी घडतच 
असतात. ब्रह्मा, विष्णु आणि महेश है तिघे 
आपआपल्या कल्पातात अव्यक्त स्वरूपात 
असतात. ते परमेश्वराच्या महासंकल्पास अनुसरून 
व्यक्त , साकार स्ूपात येऊन नवीन स्वरूपात 
निमाण केलेल्या ब्रहमाडत॒ सृष्टीची उत्पत्ती 
करतात. जीवाना आपआपल्या संस्कार आणि 
योग्यतेनुसार विश्वपालनाच्या कायौत हातभ्रार 
लावावा लागतो. या कायात त्याना टैवी शक्तीची 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 608 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मदत होत असते. या टैवी शक्तीना विरोध 
करणाव्या अनेक राक्षसी शक्ति सुध्दा असतात, 
यवन लोक सगुण स्पात असलेल्या निराकार 
देवाला "अल्ला" असे सबोधतात तर इसा लोक 
त्यालाच श्येशु" असे म्हणतात. संबोधन 
कोणत्याही नावाने केले तरी सवौमध्ये एकच 
आदरणीय, प्रेमठ, करूणायुक्त असे दिव्य 
चैतन्य प्रवाहित होत असते." सर्वं धर्मत, सर्व 
मतात, सर्व सिध्दातात, स्वयं प्रकाशाने 
चमकणारे मूढ तत्व "मी च आहे. प्रत्येक 
जीवाच्या इच्छा आकांक्षा यांना अनुसरून त्या 
त्या मागौने त्या त्या स्थितीला अनुसरुन 
चालविणारा ्मी' च आहे. मी सर्व तत्रामध्ये 
स्वतत्र॒ असल्याने, मला साध्य अथवा असाध्य 
असे कोणतेच विधान नाही. सर्व देव देवताच्या 
स्वरूपात अतर्हित जाज्वल्याने प्रकाशित होणारा 
मी' च आहे. त्यामुढे त्या, त्या स्वरूपाद्वारे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 609 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पूजा स्तोत्र या सर्वं उपचाराचा स्विकार करणारा 
मी च आहे. सर्वाना बोध करणारा मी च 
आहे. कलीपुरुष  अतधौन पावल्यानंतर सर्वं 
मतातील सार असलेला सनातन धर्म म्हणजे 
माञ्च स्वरुप आहे, असे जान उदयास येईल. 
त्यावेकी साधक बहिर्मुखाने कवा अतर्मुखाने 
माञ्ञे सदैव दर्शन घेतील. त्याच्याशी प्रेमठकपणाने 
संवाद साधणारा 'मी' च आहे. वेदांतात, सुध्दा 
प्रथम 'सत्य', नतर "जान' आणि त्यानतर ब्रहम 
असे वर्णन आहे. ्मी च तिन्ही सत्य, जान 
आणि ब्रहम स्वरूप आहे. "नास्तिकाना" देव 
नाही असे सागणारा मी च आहे. आस्तिकाना 
देव आहे याची साक्ष मी च देतो. समस्त 
"गुरुस्वरूप" माड्ेच॒ आहे. सत्यलोक, सत्यनाम, 
गोलोक, महाशून्यातील समस्त साधना स्थितीत 
स्वयप्रकाशित प्रकाशमान असा "मीच आहे. जो 
साधक माञ्जी निर्मल भाव-भक्तीने आराधना 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 610 2 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करतो, जीवनाचा सारा भार माड््यावर सोपवून 
मला अनन्य भावाने शरण येतो त्याचा 
योगक्षेम मी नेहमीच चालवितो. मी श्रीपाद आहे 
मी श्रीवल्लभ आहे. आजोबा, तेव्हाचा अति 
प्राचिनि असा योगी अत्रि-अनसूयानदन आज 
श्रीपाद श्रीवल्लभ आहे. भारद्वाज मुनीना 
दिलेल्या वचनानुसार मी पीठीकापुरम या रक्षत्री 
अवतार घेतला आहे. श्री वैकटअप्पस्या श्रेष्ठी 
याच्या नेत्रातून अआनंदाश्रूचा पूर ओसंङडन वाहू 
लागला. त्यानी श्रीपाद प्रभूना गाढ अविंगन 
दिले. त्यांना ज्ञालेल्या आत्मानुभूतीचे वर्णन 
शब्दाकित करणे कवठ अशक्य होते. थोडा वेक 
थाबल्यानतर ते सहज स्थितित आत्रे आणि 
श्रीपादाना म्हणाले "अरे बाठका श्रीपादा, आमच्या 
वंशावर तुञ्जी अशीच सदैव कृपा असू दे. 
आमच्या सर्वं गोत्रजा तुञ्चा अनुग्रह अस्‌ दे. 
आमच्या आर्यं वैश्य कुक्ावर तुञ्जी छत्रछाया 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 611 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सर्वदा असू दे." त्यावर श्रीपाद प्रभ म्हणाते 
"तथास्तु" ब्राहमणाला एक वर मागण्याचा 
अधिकार आहे. क्षत्रियाना दोन वर मागण्याचा, 
वैश्याना तीन वर मागण्याचा तर शूद्राना चार 
वर॒ मागण्याचा अधिकार आहे. तेहतीस कोटी 
देवाच्या साक्षीने मी वरदान करीत आहे 
बापनाचार्युलुच्या घरात ज्या ठिकाणी माञ्चा 
जन्म ज्ञाला त्या स्थानी श्रीपाद श्रीवल्लभ महा 
संस्थान" उभारते जाईल. है महासंस्थान तुमच्या 
घरापासून तेहतीस पावलाच्या अंतरावर असेल 
तसेच ते श्री बापनाचार्युलूच्या व॒ श्री नरसिंह 
वमौ याच्या घरापासून सुध्दा तेहतीस पावलांच्या 
अतरावरच असेल. तुमच्या वंशातील तेहतीसाव्या 
पिटीतल्या व्यक्तीस निमित्त मात्र करून 
माङ््या सस्थानाची निमिंती करून सर्व॒ व्यवस्था 
मीच पाहणार आहे. तुमच्या वंशातील "माडय" 
नांवाच्या महापुरुषास या संबधी मी अदेश 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 612 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


देणार आहे, तो असा, त्याने गुरुवारी मध्यान्ह 
कालव्टी कोणत्याही एका रूपात येऊन मला 
नैवेदयासाी केलेल्या पदाथौचा थोडा भाग 
स्विकारावा. यामे माडेय गोत्रात जन्मलेल्या 
सर्वावर माङ्ञा सदोदित अभ्य हस्त राहील. 
त्याची सदैव उन्नती होत राहील. तू 
इच्छिल्याप्रमाणे आर्यवंशावर सर्वदा माञ्जी 
कृपादृष्टी राहील. आर्यवंशीयाना राज्याधिकार 
मिठतील. भविष्यात आर्यवशी भारताचा राजा 
होडल आणि विधि विखितानुसार तो 
पीठिकापुरमला येडल. त्याला माञ्ा अनुग्रह 
प्राप्त होडल. नेपाठ राज्यातून असंख्य भक्तगण 
पीठिकापुरमला माङ््या दशनासाठी येतील. है 
मादे वक्तव्य काल्या दगडावरील रेघेप्रमाणे 
आहे. सृष्टीतील कोणताही प्राणी त्याला असत्य 
ठरव्‌ शकणार नाही. आजोबा, कालांतराने 
माञ््या या जन्मीभूमीवर बरीच परिवर्तने 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 613 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


घडतील. या स्थानाच्या नूतनीकरणात भूमीतून 
"मृण्मयी" पात्र मिठकेल. पीठीकापुरम्‌ या क्षेत्री 
निमौण होणाय्या महासस्थानाच्या देवका्याला 
धनसेवा करण्याचे भाग्य केव पूर्वसुकृतानेच 
लाभते. आर्यवंश कलातील एखाद्या भाग्यवान 
व्यक्तीलाच  धनसहास्य करण्याचे महाभाग्य 
लाभणार आहे. त्याच्याकङ्न है देवकार्य घडून 
येणार आहे. अविश्वासु अहकारी लोक प्रत्येक 
वेकली तुला मदत मागून तुला महत्व देतील. 
मादे चरित्र पारायण करणाय्याना "अभ्चिष्ट 
सिध्दि" प्राप्त होतील. पीठीकापुरम्‌ या क्षेत्रातील 
माङ््या संस्थानाशी सबधित कोणत्याहि सत्कार्यात 
सहभागी होणाव्या भक्तांना मी स्वं बधनातून 
मुक्त करीन. पीठीकापुरम्‌ क्षेत्री माञ््या "चित्रा" 
या जन्मनक्षत्रावर जो श्रध्टेने माड्जी अर्चना 
करील त्याला मी ऋणबधनातून मुक्त करीन 
कुमारिकाना सुयोग्य वर मिन त्यांचे विवाह 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 614 2 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


संपन्न होतील. असा माञ्ञा आशिर्वाद आहे. भूत 
प्रत पिशाचादी अदट्ष्य शक्ती पासून इ्ालेल्या 
व्यथा मी दूर करीन. श्रावण शुध्द पौर्णिमेस, 
माज्ञी बहिण वासवी कन्यका हिने मला राखी 
बाधली. तो पुण्य दिवस आहे. या दिवशी 
पीठीकापुरम क्षेत्रात माञ््या सानिध्यात जो 
साधक येईल त्याच्या भराग्यात चित्रगृप्ताकडन 
महापुण्य विहिते जाइल. या सर्वाना मी स्वतः 
प्रमाण आहे. माङ््या लीला स्वय प्रमाण आहेत. 
सूयौने सूयौची साक्ष कशी द्यावी 2?" 


श्रीपाद प्रभूच्या या वक्तव्याने सारेजण अत्यंत भारावून 
गेले. त्याच्या लीलाचे वणन करणे महाकठीण आहे. 
दुसव्या दिवशी मी, वल्लभेश्वर शमौ दंपती. सुब्बण्णा 
शास्त्री, लिगण्णा शास्त्री श्रीपाद प्रभूच्या दशैनासाढी 


कुरुगड़ढीला निघालो. श्रीपादानी आम्हाला पुन्हा एकदा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 615 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आशिवाद दिला. आणि सुहास्य वदनाने ते म्हणाते 
"अहा हा ! काय ही चचौ रगली ! श्रीपाद श्रीवल्लभ 
संस्थानाचे वर्णन करण्यात खूप वेक गेला. मल्लादी 
याचे ऋण, वैकटप्पयस्या याचे ऋण त्रेष्ठी याचे ऋण 
तसेच वत्सवाई यांचे ऋण कधीच फेडता येणार नाही." 
असे सांगून स्वामीनी मौनमुद्रा धारण केली. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 616 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 
अध्याय -20 


श्रीपादाचे दिव्य मगलस्वरूप 


मी सकाठीच श्रीपाद प्रभ॒च्या दर्शनासाठी कृरुगड्ढीला 
आलो. श्रीपादाच्या दिव्य शरीरात्‌न तेजोमय किरण 
बाहेर पठत असल्याचे मला दिसले. त्याच्या पाणीदार 
नेत्रात शाती, करुणा, प्रेम, जान, ज्योती स्वरूपात 
ओसंडत होते. त्याच्या सहवासात असणाव्या भक्ताना 
शाती, करूणा, प्रेम जान याची काही प्रयास न करता 
प्राप्ति होत असे. इहलोकात ते एकमेव प्रभ॒स्वरूप होते 
निराकार तत्त्व साकार होऊन, सगृण रूपाने मानवाकार 
घेञऊन डोव्छयासमोर दिसल्याने मी आनंदाने भावविभोर 
डालो 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 617 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपादाच्या अनृग्रहामृठके त्याच्या जवक्छ येऊन नमस्कार 
करण्याचे भाग्य मला लाभे. त्याच्या मृखाकडे पहाताच 
एक अलौकिक शाती, वात्सल्य, प्रेम माङ््या अतरगात 
व्यापून माङ््या मन, शरीर आणि हृदयास अवर्णनीय 
आनदाची अनुभूती ज्ञाली. मी श्रीपादाच्या चरणांना 
अत्यत श्रध्टाभावाने स्पश केला. माद्य शरीर त्या 
स्पशीने हतलके हलके वाटर लागले. माङ््या डोक्यातून 
तेज बाहेर आल्यासारखे वाटते. माङ््या शरीरातील 
प्रत्येक अवयवातून काके तेज बाहेर येत होते. त्या 
तेजाने माणसाचा आकार धारण केला. तो आकार 
माङ््या सारखाच होता. श्रीपादानी मद हास्य करीत मला 
प्रश्न केला "तुङ्या सारखा आकार असलेला तो कोण 
आहे ते कठले का ?" मी म्हणालो "स्वामी तो आकार 
मी पाहिला तो माङ््या सारखाच वाटला. परतु माङ्या 
शरीरातून कसा बाहेर आला ते कठक्ते नाही. ती आकृती 
कोणाची होती तेही ककत नाही. त्यावर श्रीपाद प्रभू 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 618 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


म्हणाले" "ते तुञ्े पापशरीर होते. तो तुङ््यातील पापरूपी 
पूरुष होता. आता तृङ्न्या शरीरात राहितेला पण्य पूरुषच 
आहे. प्रत्येक मानवाच्या देहात एक पाप पृरुष आणि 
एक पृण्य पूरुष असतो. हया जोढीचे विभाजन होऊन 
पाप पूरुष जंव्हा निघून जातो तेव्हा तिच मृक्तीची 
अवस्था असते. ब्राह्मण कुलात जन्म घेतल्यावर 
निष्ठावत होञऊ्न पाप शरीराचे दहन करून उरलेल्या 
पुण्य शरीराचा आपल्या उत्तम कमनी उध्दार करावा. 
ब्राहमणानी आपल्या यजमानांकडन वेदशास्त्रातील 
विहित कम करवून घेतांना आपल्या उपजीविकेपुरतेच 
धन घ्यावे. अशा प्रकारे न केल्यास ब्राहमणास 
यजमानाच्या पापाचे वाटेकरी व्हावे लागते. त्या पापाना 
ब्राह्मणानी आपल्या तमोगुणरूपी अग्नीत दहन करावे. 
अशा प्रकारे जीवन जगणारा ब्राहमण ब्राहमत्वास पात्र 
होतो. अन्यथा तो जातीनेच केवठ्छ ब्राहमण असतो. 
ब्रह्मज्ञानी ब्राहमण नन्हे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 619 2 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आमचे आजोबा बापनाचार्यलु, वडिल अप्पलराजाशमौ हे 
दोघे सदब्राहममण होते. माञ्ञी आजी आणि माता सुमती 
महाराणी या दोघी परम पवित्र स्त्रिया होत्या. त्याचे 
केवक्छ स्मरण केल्यानेच लक्ष लक्ष पापे नाहिशी होतात." 
असे बोलणे ज्ाल्यावर श्रीपाद प्रभूनी क्षणभ्र मौन 
धारण केले. नतर आपल्या उजव्या हाताच्या बोटानी 
भूमीस स्पश केला त्या वेली त्याच्या डाव्या बाज॒ने 
प्रकाशाचा एक ज्जोत निघाला आणि यज्ासाठी लागणारी 
साधन सामुग्री प्रकट इ्ाली. काही मधुर फटे, सुवासिक 
फुते, थोडे सोने, चांदी आणि नवरत्नाचा हार तसेच 
दिव्य अग्नि प्रकट ज्ञाला. माङ््या शरीरातून निघालेला 
पापपुरुष भयाने कपित होऊन आक्रोश करु लागला 
श्रीपाद प्रभूनी त्या पाप पुरुषाला नेत्रानीच अग्नित भस्म 
होण्याची आजा दिली. त्यानुसार तो अग्निति पड्न 
भस्मसात्‌ इ्ञाला. माङ््या शरीरात अग्निया भटका 
उडाला. "स्वामी मला वायवा" अशी विनती केली 
प्रभूच्या नेत्रातून एक दिव्य तरग निघून मला स्पर्शन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 620 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


गेला. माञ्च शरीर त्या तरगाने शीतल ज्ञाते. माज्ञी 
कुंडलीनी शक्ति जागृत ज्ञाल्यासारखे वाटले. माड््या 
नाठदीचे स्पदन थाबले, हदयाचे लोके थाबल्या प्रमाणे 
वाटते आणि मी समाधी अवस्थेत गेलो. 


माध्यान्ह काठ ज्ञाला होता. त्या दिवशी गृरुवार होता 
श्रीपाद स्वामी स्नान आटोप्‌ून भक्ताच्या मेठाव्यात 
येऊन बसले होते. भक्त जनानी समर्पित केलेल्या भिक्षा 
अन्नाला श्रीपादानी आपल्या दिव्य हस्तानी स्पशं केला 
कमडलूतील जलाने, जमलेल्या भक्तावर प्रोक्षण केत 
भिक्षेतील थोडे अन्न काकबट्ी साठी कादून ठेवले . 
अत्यंत मधुर अशा आवाजात स्वामीनी मला नावाने 
हाक मारली आणि सगलठ्याना भोजनाची अनजा दिली 
मला त्याच्या जवव्छ बोलाव्‌न घेतले. क्षणभर ढोकठे 
्ाकृन पृन्हा उघड्न माङ्याकडे स्नेहाक नजरेने पाहितर 
त्याच वेल्ठी त्याच्या हातात एक चादीचे पात्र प्रकट 
ञ्माते. त्यात हतवा भरतेला होता. श्रीपाद प्रभु म्हणाले 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 621 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


"शकर भटा माञ्च भक्त मला त्याच्या भकितिपाशने 
बाधन ठेवतात . मी निरपेक्ष भक्तीभावाला भूलून 
जातो. त्रेष्ठीच्या घरी त्याची धर्मपत्नी माङ््यासाठी 
आवर्जुन हतवा करीत असे. मी जेवल्यावरच तिचे 
समाधान होई. त्याची नात लक्ष्मी वासवी हिने माङ््या 
हातात राखी बाधली होती. तिच्या पतीच्या पत्रिकेत 
अनिष्ट योग असल्याचे एका ज्योतिष्याने सागितले 
होते. तिने मला विनती केली की तिच्या राखीचा 
स्वीकार कर्न तिला अखंड सौभाग्याचा आशिर्वाद 
द्यावा. मी तिला अखंड सौभाग्याचा आशिवीद देऊन 
फुले, बांगडया, आणि कुंकवाचा प्रसाद दिला. तिच्या 
आज्जीने-वेकट सुबम्माने प्रेमभावाने तयार केतेला 
हलवा तिने मला दिला. या मधुर प्रसादाच्या सेवनाने 
अनेक जन्माची पापे नष्ट होतात. माङ््या प्रेमव्ठ 
भक्तानी श्रध्टाभावाने दाखविलेल्या नैवेद्याये मी त्याचे 
घरी सूक्ष्म सूपाने जाऊन सेवन करतो. परतु श्रेष्ठाच्या 
घरचा महाप्रसाद मात्र मी प्रत्यक्ष जाऊन स्वीकार 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 622 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करतो." सर्वं भक्तानी हा प्रसाद घ्यावा असे श्रीपादानी 
सांगितले. या प्रसादाच्या माधुयौचे वर्णन कोणाला करता 
येल? प्रसादाचा थोडा भाग त्यानी आकाशात फेकला 
तो नभो-मडव्ात विलिन ज्ञाला. थोडा प्रसाद त्यानी 
भूमीस अपण केला, तो भूमातेने स्वीकार केला 


तो प्रसाद सर्वं भक्तानी वादन घेतला. कोणासही निराश 
करायचे नाही असा श्रीपाद प्रभूचा स्वभाव होता. कितीही 
प्रसाद वाटा तरी तो कमी होत नव्हता. याच वेठी 
पद्मशाली कृलातील गृरुचरण नावाचा एक भक्त ॒ तेथे 
आला. त्याला श्रीपाद स्वामीनी चादीच्या पात्रातील प्रसाद 
दिला. तो त्याने मोठ्या श्रध्दाभावाने खाल्ला. नंतर 
स्वामीच्या अआदेशानूसार ते चादीचे पात्र कृष्णा नदीच्या 
पात्रात सोडन दिले. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 623 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


यानतर श्रीपाद प्रभू म्हणाते "पद्मशाली कुलातील माडय 
गोत्र असणारे लोक कालातराने मास भक्षण करणारे 
ड्माले. माङ््या सान्निध्यात काही कारण नसलेले कार्य 
कधीच होत नाही." गुरुचरणा तू कित्येक दिवसांपासून 
मला नैवेद्य दाखवून श्रीगुरु शरणम्‌." "स्वामी शरणम्‌" 
असे नामोच्चारण करीत पवित्र जीवन व्यतित करीत 
आहेस. आज तुला श्री गुरुच्या करकमलातून महाप्रसाद 
मिक्छाला. तुला कठलेले गुरुतत्व या शंकरभटास साग, 
आम्ही माध्यान्ह समयी योगनिद्रेत असताना मानस 
संचार करतो. त्या वेक्ी कोणास दर्शन देत नाही. 
आमच्या विश्रातीचा भग होऊ नये." 


श्री गुरुचरण कवियुगातील एक महान भक्त होता. 
त्याला योग मागातील अत्युच्च स्थिती प्राप्त याती 
होती. त्याला शंकरभटर म्हणाला "है महापुरुषा 
गुरुतत्त्वाचे जान मला देऊन कृतकृत्य करावे." यावर 
गुरुचरण म्हणाले "अनत कोटी ब्रहमाडात उत्पत्ति, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 624 ° 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्थिती आणि बय हे ज्याच्या केव सकल्प मात्रानेच 
होते, असे श्री दत्तात्रय प्रभ निर्गूण निराकर स्वरूपात्‌न 
श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या स्वरूपात साकार रूपाने अवतरित 
द्ाले आहेत. त्याना साकार समजणे महादोषास्पद आहे. 
कारण ते साकार रूपात असले तरी निराकारच आहेत. 
सगुण दिसत असते तरी नि्गुणच आहेत. एका 
देवतेच्या रूपात दिसत असवे तरी सर्व देवता 
त्याच्यामध्ये सामाववरेल्या आहेत. ते सर्वं योगमागाचे 
श्रेष्ठ गुरु आहेत. सुृष्टीतील अनेक महर्षीनी 
आपआपल्या साधन वैशिष्टाने साक्षात्कार करून 
घेतलेल्या देवतांचे स्वरूप म्हणजेच श्रीपादाचे दिव्य रूप 
होय. पूर्वकाठ्छापासून महर्षीना अनेक दिव्य शक्ति प्राप्त 
होत्या. वशिष्ठ ऋषी हव्यय॒क्त यज्ञ करीत असत 
विश्वामित्र ऋषी हव्यसामुग्री शिवाय यज्ञ॒ करीत 
जमटमग्नी ऋषी विश्वामित्र ऋषीचे अनृकरण करीत 
आपले श्रीपाद प्रभ सर्व प्रकाराच्या यज्ाचे समर्थन 
करीत. कोणतेही कर्म करण्यास अथवा न करण्यास 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 625 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


किवा वेगव्छया पध्टतीने करण्यास त्या कर्माचे आणि 
मतरांचे रहस्य जाणण्यास ते समथ होते. श्रीपाद प्रभु सव॑ 
समथ असून सव॑ कर्माचे रहस्य जाणणारे असल्याने 
त्याना त्या त्या व्यक्तीच्या आचरणाचे सृष्ष्म जान होते. 
बापनाचार्यलु, नरसिंहवमौ, वैकटप्पय्या त्रष्ठी याना 
अनेक प्रकारच्या योगाचे जान होते. सर्वं शक्ति मध्ये 
परमशक्ति सर्वात श्रेष्ठ आहे. या तिघांना श्रीपाद प्रभूची 
वात्सल्य भक्ति प्राप्त होती. त्याच्या षेमशक्तिमुठे ते 
स्वामीना आपले इच्छित काय॑ सुसंपन्न करण्याचा 
आग्रह करून ते करवून घेत. श्रीपाद स्वामी सुध्दा त्याचे 
कार्य मोठ्या आनंदाने सुसंपन्न करीत असत, 


श्रीपाद प्रभू प्रत्येक स्त्रीमध्ये आपल्या मातेचे स्वरूप 
पाहून सहज स्वभाव, सहज वात्सल्याने शिशुप्रमाणे 
वतन करीत. त्या स्त्रिया सुध्दा स्वामीची शिशुरूपातच 
प्रमभावाने आराधना करीत. हीच महामाया ! 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 626 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


योगी आणि वेदज्ञ यानी पृन्हा पृन्हा वर्णन केलेला 
निर्गमण, निराकार, परब्रहमरुूप दिव्य शिश पीठिकाप्रम 
या क्षेत्री आपल्या दिव्य लीलानी सर्वाचे चित्त 
आकषित करीत असे. या शिशृच्या लीलांचे वर्णन करणे 
अतरकक्य होते. दैवमागने, योग मार्गाने, जान मार्गाने 
वेद शास्त्राच्या अध्ययनाने साधना करणाव्या साधकाना 
त्याच्या त्याच्या मार्गाने श्रीपाद श्रीवल्लभाच्याच कृपेचा 
लाभ होतो. यानतर शकरभ्रद त्या महान भक्त श्री 
गुरुचरणाना म्हणावे, "महाराज आपणास श्रीपाद 
स्वामीचे प्रथम दशन कसे ज्ञाते तो कथा प्रसंग सांगून 
माल्या उध्टार करावा." 


गुरुचरण म्हणाले "हे ब्राहमणोत्तमा ! तुम्ही अत्यंत 
धन्य धन्य आहात. तुम्हाला श्रीपाद प्रभू्या दिव्य 
लीलांचे समक्ष दशन पूव जन्मीच्या सुकृतामुक्च घडले. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 627 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तुम्हास प्रतिदिन स्वामीच्या करूणा कटाक्षाचा लाभ 
होतो. मी देवभक्त कुटुबात जन्मतो. लहानपणा 
पासूनच मी आमचे कृत्दैवत श्रीदत्तप्रभ्‌ ची भक्ति 
करीत आहे. आमच्या कृटबात अनेक आर्थिक समस्या 
होत्या. मी दत्तात्रेयाची अत्यत श्रध्टेने आराधना करीत 
होतो परंतु समस्या कमी होत नव्हत्या. आमच्या 
गावातील काही लोकानी मला सल्ला दिला की तूङ््यावर 
श्रीदत्तात्रेयाची कृपा नाही. तू दुसव्या कृत्रदेवतेची निवड 
करून त्याची आराधना कर. असे केल्याने तुडो 
संकटातून निवारण होईल. मी त्यांच्या मतास सहमत 
होऊन रात्री ज्मोपलो. मला स्वप्नात एक भयकर कसा 
दिसला. तो प्रेमाने शेक्यांचा सांभाक करीत असे परतु 
दररोज तो काही शेव्याचा बन्टी देत असे. त्याच्या 
हातातील कोयता पाहून मी भयभीत ज्ञालो. तो 
मेघाप्रमाणे गभीर स्वरात म्हणाला "मी दत्त आहे. तू 
कोणत्याही देव टदेवताची आराधना केली तरी त्या 
स्वरूपात मीच असतो. त्‌ आराधना करणाव्या देवास 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 628 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नामरूपाने बदललेस तरी मी बदलणारा नाही. मी तूला 
कथिच सोडणार नाही माड्ञी छाया आहेस. माञ्जी 
छाया मला सौोड्न कशी राहील ? समस्त देव देवतांच्या 
सकल्पाना आणि समस्त कोटी मानव संकल्पना 
यालविणारा महासंकल्प मीच आहे. भगवत्‌ अवतारातील 
भगवत्‌ स्वरूपाला काती देणारा असा तो ब्रहम मीच 
आहे. वाघाच्या तोडात्‌न ए्खादा प्राणी सट शकेल परत्‌ 
माया हाती आलेला तू मला कधिही सोडन जाऊ 
शकणार नाहीस. दत्त भक्तानी सिंहाच्या छाव्या प्रमाणे 
श्र असावे. आणि भित्रेपणा सौङ्न दयावा. मी 
सिंहासारखा आहे. सिहाच्या पिल्लाना सिंहाजवव् भय 
नसते. ते त्याच्या बरोबर मूक्तपणे खेव्छत असतात. मी 
या कोयत्याने तु्चा कध करीन. तुड् रक्षण करणारा 
त्रैलोक्यात कोणी नाही. 


मी अत्यंत भ्रयभभ्ीत होऊन ओरडतलो आणि त्याच वेदी 
माल्या स्वप्न भग ज्ञाला. घरातील लोक काय ज्ञाते असे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 629 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


विचारु लागले. मी त्याना स्वप्नातील वृतात कथन 
केला. आमच्या आर्थिक समस्या दिवसेदिवस अधिकच 
वाटत होत्या. कोणत्या जन्मात केलेल्या कमीचे 
फलस्वरूप ही दरिद्र अवस्था आम्हास भोगावी लागत 
होती ते कठछत नव्हते 


सकाठक होताच एक हरीदास आमच्या घरासमोर आला 
त्याच्या हातात चिपल्या होत्या. तो हरीनामाचे गायन 
करीत होता. त्याच्या डोक्यावर तादुकाचे टोपले होते. हा 
एक विचित्र हरीदास होता. त्याच्या टोपलीत एक 
ओदुबराचे रोप होते. तो दारा समोर उभा राहून तादुढक 
देता का ? असे विचारित होता. मी घरात तादुक 
शोधीत असताना एक मूठभर कण्या मिकाल्या. त्या 
कण्याचा स्विकार कर्न तो म्हणाला "महाराज काल 
रात्री एका कसायाने गुरुचरण नावाच्या एका दत्त 
भक्ताची हत्या केली. आश्च्याची गोष्ट अशी की त्या 
दत्त॒ भक्ताचे प्राण त्याच्या शरीरात्‌न निघून या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 630 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ओदुबराच्या रोपात प्रविष्ट ज्ञाते. ओदुबराच्या वृक्षाखाली 
श्री दत्त प्रभुचा निवास असतो असे प्रमाण आहे. हे रोप 
असामान्य आहे. गोदावरी मडलातील पीठिकापुरम्‌ एक 
महान क्षेत्र आहे. तेथे श्री दत्तात्रेय, श्रीपाद 
श्रीवल्लभाय्या रुपात वास्तव्य करीत आहेत. श्रीपादाच्या 
आजीच्या ओदुबर वृक्षाचेच हे रोप आहे. हे रोप तुमच्या 
घरी लावल्यास तमच्या सर्वं कामना पूर्ण होतील" त्या 
हरीदासाचे वक्तव्य एेकून मी भ्रमितच इ्ञालो. मी 
म्हणालो, "गुरुचरण मीच आहे, माञ्जी हत्या ज्ञाली नाही. 
मी टत्तभ्रक्त आहे. मी स्वप्नात एक कसा पाहिला 
होता तो मला मास्न टाकीन असे म्हणाला होता." 


ओदुबरवृक्ष महिमा 


एवढयावर हरिदास जोराने हसला आणि म्हणाला "त्‌ 
म्हणतोस ते खरे का ? नाही म्हण. या सृष्टीत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 631 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असलेल्या अनेक मार्गीचे आदिगरु म्हणजे दत्तच 
आहेत. ते भविष्यात घडणाय्या घटना जाणतात. त्यांच्या 
समोर आपण अगदीच क्षुद्र असतो. पत्रिकेत अनिष्ट 
काठ असे जरी दाखविले असले तरी गुरुदेव त्यांच्या 
शिष्याला घोर असा मानसिक त्रास, घोर अपमान 
पचविण्याचे सामथ्यं प्रदान करतात. घोर कष्टातून बाहेर 
कादून त्याचा कर्मक्षय करून त्याला पुनर्जीवन देतात 
तसेच अवतारी पुरुष त्यांच्या आश्रितांचे दुःख दूर करुन 
त्याच्या व्याधी कमी करून त्याना पुनर्जन्मप्रदान 
करतात. दत्तात्रेय प्रभू त्याच्या भक्ताना प्राणशकिति 
देऊन त्यांचा नित्य निवास असणान्या ओदुबर वृक्षातून 
निघणाय्या प्राण शक्ितिदवारा आपल्या भक्ताचे रक्षण 
करतात. अल्पबृध्टिचे साधक मात्र असे समजतात की 
त्याच्या शरीरातील प्राणशक्तिमुठे ते जिवंत आहेत. खरे 
तर ती प्राणशक्ति ओदुबर वृक्षातून निघून भक्ताचा 
शरीरव्यवहार उत्तमपणे पार पाड शकते. भक्त 
मरणावस्थेत असल्यास त्या क्षणी ओौदुबर व्ृक्षातून 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 632 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


निघालेली प्राण शक्ति भक्ताच्या शरीरात प्रतिष्ठित 
होऊन भक्ताचे आयुष्य थोडे वादते. ही प्राणशक्ति 
परिपूर्ण असते. कारण प्रत्येक ओदुबराच्या वृक्षामध्ये 
सूक्ष्म सुपाने श्री दत्तात्रेय प्रतिष्ठति असतात." 
हरिदासाने सांगितलेला वृतांत आश्चर्यचकित करणारा 
होता. कृष्णदास नांवाचा एक व्यापारी त्या मागौने जात 
होता. मी त्या ओदुबर वृक्षाला मोठ्या प्रेमाने आणि 
भक्ितिभावाने वाटवित होतो. काही दिवस असेच गेले. 
आमचे एक दूरचे नातेवाइक, रेशमी कापडाचा व्यापार 
करीत असत ते वृद्ध ज्ञाते होते. त्याना मूलबाक नव्हते. 
माङ््यावर त्याचे प्रम होते. ते आमच्या घरात 
वास्तव्याला होते. त्यानी थोडे धन देऊन रेशमी 
कपडयाचा व्यापार करण्यास सांगितले. ते सुध्दा 
आमच्या घरी असलेल्या ओदुबराच्या वृक्षास 
भक्तीभावाने प्रदक्षिणा घालून श्रीदत्तप्रभूची आराधना 
करीत. आमच्या घरी कोणतीही आपत्ति अथवा संकट 
आते असता आम्ही ओदुबराला प्रदक्षिणा घालून आमचे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 633 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दुःख निवारण करण्यास सांगत असू. आमच्या याचना 
टत्त प्रभूना कठक्त असत. आमची संकटे दत्तकृपेने दूर 
होत होती. श्रीदत्तप्रभना नवस केला असता तो 
ओर्दुबराच्या वृक्षाकङ्न पूर्ण॑होत असे. ओदुबराच्या 
वृक्षाची सेवा करणे दत्त भक्ताचा महत्वाचा विधि होता. 
घरात ओदुबराचे जाड असणे म्हणजे साक्षात दत्तात्रेयच 
घरात असल्या सारखे होते. ओदुबराचा महिमा व्णावा 
तितका कमीच." 


पाप कर्माचे फलस्वरूप काटेरी वृक्षाचा जन्म 


मी माङ््या व्यापाराच्या निमित्ताने आध प्रदेशात 
असताना माङ््या भाग्याने पीठिकापुरम्‌ क्षेत्री येऊन 
पोहोचलो. श्री बापनाचार्यलूचे घर शोधून काठलते त्यावेकी 
श्रीपाद प्रभू बापनाचार्यतू्‌ बरोबर अगणात बसले होते. 
त्याच्या अगणात एक काटयाचे ञ्ाड होते. त्या ज्ञाडाला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 634 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद प्रभू मोठ्या श्रष्टाभावाने प्रतिदिन पाणी घालीत 
असत. बापनाचार्यलू्‌ श्रीपादाना म्हणाले "हे काटयाचे 
ञ्माड तुला एवदे प्रिय का आहे ? संजीवनी वृक्षाचे रोप 
असते तर त्यावर प्रीती करणे योग्य ज्ञाले असते. तू 
त्या ्ाडास श्रध्टेने पाणी घातलेस अथवा न घाततेस 
तरी ते वाटणारच आहे" त्यावर श्रीपाद प्रभ म्हणाले 
"आजोबा, हे काटयाचे ज्ञाड पूर्वीच्या जन्मी आपल्या 
घराण्यातील "विश्वावधानी" होते. स्वयभ््‌ दत्तात्रेय 
बापनाचार्यलच्या नातवाच्या रूपाने अवतरीत ्ञातर 
आहेत. केवदे है आश्चर्य. परंतु विश्वावधानी, आजोबा 
परिहासाने म्हणत केवढा हा देवद्रोह. तेच या जन्मी 
काटयाच्या ज्ञाठाच्या रूपाने आपल्या अगणात स्थित 
आहेत. मी, आह्‌, मोठे भाऊ, श्री विदयाधरी, राधा 
स्रेखा, वैकट सृब्बय्या त्रेष्टीच्या घरी आणि नरसिंह 
वमौच्या घरी मोठ्या प्रेमभावाने जेवण करीत असू. हे 
आमचे वतन विश्वावधानी आजोबाना मुढीच आवडत 
नसे. ते क्रोधाने म्हणत मल्ला्दी आणि मदकोटा या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 635 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


टोन कुटु बातील धर्मभ्रष्ट करणाय्याना, ब्राहमण 
समाजातन बहिष्कृत करा. आज तेच आजोबा 
काटयाच्या वृक्षरुूपात दिसत आहेत." 


श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रत्यक्ष दत्तात्रेय आहेत याचे प्रमाण 
काय ? असे तकं कृतर्क करणाय्या विश्वावधानी आजोबा 
या काटेरी वृक्षाच्या रुपात जन्मे आहेत असे साग्‌न 
श्रीपाद प्रभू पुढे म्हणाले, "माञ्जी आड सर्व सौदय॑ 
स्वरूपिणी-सुमती महाराणीस श्रेष्ठी आत्याघरची लेक 
मानीत. एकदा त्यानी तिला सन्मानाने जेवणास 
बोलावून तिची नूतन वस्त्रानी ओटी भरली. यामुठे 
त्याना आपला जन्म धन्य ज्ञाल्या सारखे वाटले. 
नरसिंह वमौ आजौबाना विश्वावधानी नेहमी टोचून 
बोलत. त्याने आपल्या आजोबाची मृत्युनतर उत्तर- 
क्रिया व्यवस्थित पणे न केल्यामुके आणि त्याचा 
पापभार अति ज्ञाल्यामुठे त्याना काटेरी वृक्षाचा जन्म 
मिक्राला होता. त्या काटेरी इाडास पाहून व पूर्ववृतात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 636 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जाणून श्रीपाद प्रभूना त्यांची दया आली. त्यांनी त्या 
ज्ञाडावर थोडे पाणी शिपडन ते अगणातून बाहेर आले. 
श्रीपादाचे मुग्धमनोहर रूप पाहून मला आनंदाचे भरते 
आले आणि नेत्रातून आनंदाश्रू वाहू लागले. मी श्रीपाद 
प्रभूच्या दिव्य चरणकमलावर आपले मस्तक अत्यंत 
नम्र भावाने टेकविले. 


श्रीपादानी मोठ्या प्रेमभराने मला कुरवाक्ले आणि 
म्हणाते 'हे गुरुचरणा, उठ हा काय वेडपणा. तू 
पुनर्जन्म घेऊन माङ््याकडे आला आहेस." मी कापडाचा 
व्यापारी असल्याचे ओकखून बापनाचार्युल्‌ म्हणाते 
"आमच्या सोनुल्यासाढे तुङ्याकडे कपडे आहेत काय 
? मी श्रीपादाना शौभतील असे कपडे कादून दिते. 
श्रीपाद प्रभू गुरुचरणास आत घेऊन आले आणि म्हणाते 
"आता तुला एक गम्मत दाखवितो ती तू बघ" त्याच्या 
बरोबर बापनाचार्युल्‌ सुध्दा होते श्रीपाद प्रभू सवना त्या 
काटेरी ज्ञाडाजवठ घेऊन गेले आणि म्हणाले "हे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 637 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


विश्वन्ना आजोबा ! तमच्या मलानी श्रध्टारहित 
श्राध्दकर्म केल्याने आणि बापनाचायलू सारख्या 
महापुरुषाची अकारण निंदा केल्याने तुम्हाला हा काटेरी 
ड्ञाडाचा जन्म आला. हा गृरुचरण तमा पूर्वजन्मीचा 
पत्र आहे. याच्या हातन श्रष्टापर्ण भावाने मी आपवे 
उत्तर कर्म करवून घेडन. यासाठी तुमची सम्मति आहे 
ना ?" है प्रभूचे वक्तव्य एेकून आम्ही सव॑ 
आश्चर्यचकित जालो. त्या काटेरी ज्ञाडास आच्छादलेला 
विश्वावधानीचा प्रेतात्मा म्हणाला या पेक्षा मोठे भाग्य 
ते कोणते ? श्रीपादानी गुरुचरणास ते काटेरी ज्ञा 
उपदन काठन त्यास अग्नि देण्यास सागितले 
गृरुचरणाने श्रीपाद प्रभच्या सागण्याप्रमाणे ते काटेरी 
ञ्माढ उपटून त्याचे दहन केले व॒ नतर स्नान केले. 
स्नानानतर प्रभूनी त्यास विभूती लावण्यास सांगितते,. 
यावेव्डी श्रीपाद म्हणाले. "भगवान शिव जे भस्म धारण 
करतात ते महायोगी महान तपस्वी, महान भक्त 
महान सिध्द पुरुष, यांच्या मृत्यु नंतर त्यांच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 638 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शरीराच्या दहनाची पवित्र विभूती असते. शिव प्रभूच्या 
तेजोमय वलयात हे महात्मे एेक्य स्थितित विश्राम 
करतात. वानर, सर्प, गाय या पशुची न कठत आपल्या 
हातून हत्या इ्ाल्यास त्याची न चुकता उत्तर क्रिया 
करावी. त्याचे श्रध्दापूर्वक दहन करून अन्नदान करावे. 
मत्रपूर्वक करण्याचा कोणताही विधि करण्याची 
आवश्यकता येथे नाही. आपल्या पूवैऋणानुबधाने 
कोणत्या जीवाची न कवत हत्या ज्ञाल्यास त्याचे 
श्रध्दापूवक दहन करावे. असे केल्याने पापकर्माीचा नाश 
होतो. आणि त्या प्राण्याना सद्‌गती मिक्रते, 


पूव काठ्ात गौतम नावाचे एक महि होते. त्यांची 
पत्नी अहल्या एक महान पतिव्रता स्त्री होती. ते 
विश्वशातीसाठी कोटी कमलाने यज्ञ केला होता. गौतम 
महिं आपल्या तपोबलाने घरासमोर अन्न धान्याचे 
पीक उगवीत असत. मानवाला आहारा शिवाय जीवन 
जगणे शक्य नाही. महिं गोधनाची सुध्दा वृद्धी करीत. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 639 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तसेच गोअमृतासारख्या पदार्थाची निर्मिती करीत. श्रीपाद 
प्रभ पटे म्हणाले, "यज्ञ याग न केल्यास विश्वनियता 
देवता आणि मानव याच्या परस्पर सहका्याने चालणारे 
जीवन निरर्थक होऊन धर्माला ग्लानी येते. माया 
निवारणासाठी, गोहत्येचे पातक निवारण्यासाठी गोदावरी 
नटी गौतम ऋषीच्या सहाय्याने अवतरित ज्ञाली 
त्याच्या या महान कार्यासाठी सारा जन समदाय त्याचा 
अत्यत ऋणी आहे. 


विश्वावधानी हा गौतम गोत्रातीलच होता परंतु त्याचा 
संबध या गोत्रात जन्म घेण्या पुरताच होता. त्रेता-युगात 
पीठिकापुरम या क्षेत्रात "सावित्रि काटक" नावाचा यज्ञ 
करण्यात गौतम महषिचा मोठा भाग होता 
विश्वावधानीच्या भाग्यानेय त्याला पीठिकापूरम्‌ येथे 
जन्म मिद्ाला आणि अत्यंत दुर्लभ असे माञ्च दशन 
त्यास घडलतरे. तो अयोग्य असला तरी माङ््या निव्यीज 
प्रेम, करुणेने त्यास सदगति मिकाली. ही सद्गति 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 640 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीदत्तात्रय प्रभुच्या कृपाप्रसादानेच प्राप्त जाली. 
ऋणानुबध नसेल तर कुत्रासुध्दा जवन येत नाही. 
आपणास कोणी सहाय्य मागण्यास आल्यास आपण 
शक्य तेवदी मदत करावी. मदत करणे शक्य नसल्यास 
आपल्या मधुर वाणीने आपली असमर्थता व्यक्त 
करावी. परत्‌ निष्ठ्र होऊ नये. जर तृम्ही कठोर 
वागल्यास सर्वं भतामध्ये चैतन्य रूपाने वास करणास 
मी सुध्दा तुमच्या बरोबर तसेच वतन करीन. तुम्ही 
जसे लोकाशी वागाल तसेच लोक तुमच्याशी वागतील. 
या संपूर्ण सृष्टीतील सत्याचे एकमेव मूल कारण मी 
आहे. मी सर्व सत्याचे "सर्वमय परम सत्य" आहे. वेदात 
सुध्दा असे सांगितले आहे की ज्ञानाचे अंतिम सत्य 
ब्रहम आहे." श्रीपाद प्रभूचे है वक्तव्य एेकृन 
बापाचार्यलृच्या ठोक्छयातून आनंदा वाहू लागले. मोठ्या 
प्रमभावाने श्रीपादानी ते आपल्या बाल हातानी टिप. 
आणि म्हणाले "आजोबा तुम्ही सर्वदा माङ्या ध्यानातच 
असता. तुमचा जन्म धन्य आहे. मी नृसिंह 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 641 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सरस्वतीच्या अवतारात अगदी त॒मच्या सारखेच रूप 
धारण करणार आहे. हे त्रिवार सत्य आहे." बोलताना 
श्रीपादानी आजोबाचा हात हातात घेतला होता. यावेट्टी 
बापनाचाययलु म्हणाले "श्रीपादा माञ््या मनांत कित्येक 
दिवसा पासून एक शंका आहे. विचार का ?" त्याच 
क्षणी श्रीपाद चिरहास्य करून म्हणावे "माङ््याकडे काय 
शका आहे ? मी दहा वषौचा बालक तूमच्या शकेचे 
समाधान कसे करू शकेन ? प्रयत्न करून पाहीन" यावर 
बापनाचार्युलुनी प्रश्न विचारण्यास आरभ केला. ते 
म्हणाते "सृष्टी , स्थिती आणि लय याचे कर्ते ब्रह्मा, 
विष्णु आणि महेश आहेत ना ?" श्रीपाद म्हणाले 'हो 
यात शकाच नाही. "त्याच्या स्त्री शक्ितिस्वरूपात 
सरस्वती, लक्ष्मी आणि पार्वती आहेत ना ?" यावर 
श्रीपादानी होकारार्थी मान हालविली. ष्या त्रिमूर्तीना 
आणि त्याच्या तीन शक्तीना निमौण करणारी आदि 
पराशक्ति आहे ना ?" श्रीपाद म्हणाले हो. यावर 
बापनाचार्युलु म्हणाले, "तर त्याच्या समोर तू कोण 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 642 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आहेस ? त्‌ नेहमी माज््या बाधवाना सागतोस ती 
वासवी कन्या कोण ? तुम्ही दोघे भाऊ बहिण आहात 
याला काही शास्त्राधार आहे काय ?" 


श्रीपाद सर्वं देवस्वरूप - सर्वं दैवताचे मूक श्रीपाद प्रभूच 


एकानंतर एक असे अनेक प्रश्न एेकून श्रीपाद प्रभू 
मृग्धपणे हसते आणि म्हणाले "आजोबा आताच 
तमच्या टष्टीसमोर काटयाच्या ्ञाडास सदगति दिली 
मी केतलेल्या कामास काही शास्त्र प्रमाण आहे काय ? 
यासाठी अशा प्रकारच्या चिकित्सेची गरज नाही. मी 
योगी असून स्व योगक्रियांत असतो. यामुढे कोणत्याही 
भूमिकेत मी समरस होतो. सृष्टी ही माञ्जी मायाच 
आहे. तिलाच आपण सृष्टी मानतो. सपण सष्टीत 
एकच भगवत्‌ चैतन्य भरून राहिते आहे. ते विविध 
स्थितीत आणि विविध अवस्थेमध्ये परिणामाला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 643 ग 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वशिभूत होऊन राहिते आहे. या परिणामक्रमाला 
कालाचा आधार आहे. कालाचे जान प्राप्त होत 
असल्याने परिणाम चक्र अनुभवास येते. या कालाची 
गणना आकाशातील सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह॒ यांच्या 
गतीमानाने कठ्छते." 


अत्रि महर्षिना त्रिकालाचे आणि तीन अवस्थाचे जान 
होते. या सुष्टीतील एक महान पतिव्रता म्हणून 
अनसूया माता प्रसिध्दि पावली. श्रीपाद प्रभू पुढे 
म्हणाते, "मला, सृष्टी , स्थिति आणि लय, तसेच 
स्थूल, सूक्ष्म आणि कारण अशा तीन देहाबदल आणि 
भूत, भविष्य आणि वर्तमान कालाबद्ल, एकाच कालात 
अनुभव येतो. यामुढके माञ्ञे नित्य वर्तमानच असते. 
घड्न गेलेले, घडत असलेले आणि पुढे घडणारे है सव॑ 
मी एकाच काठ्ठात अनुभवतो. अशा स्थितीत त्रिमूर्ती, 
व्रिशक्िति माङ््यात असणे ही आश्च्याची गोष्टी नाही. 
व्रिमूर्ती, त्रिशक्ति सृष्टीच्या उत्पत्तीच्या अगोदर आदिः 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 644 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पराशक्तीच्या रूपाने होत्या. ही गोष्ट खरीच आहे. मी 
आणि आदिपराशक्िति दोघे अभिन्न स्वरूप आहोत. 
यातील एक सुक्ष्म अश असल्याने समस्त सृष्टीतील 
मातृगभौत एक महासंकल्प आदिपराशक्ति सूपाने 
विलसत असतो. तेच ब्रहमयोनी स्वरूप आहे. त्यातूनच 
्रिमूर्ती, त्रिशक्तीचा अविभभौव ला. त्या 
आदिपराशक्ितिस शक्ति निर्माण करण्याचा संकल्प असो 
किंवा सृष्टी रचनेचा संकल्प असो तो कसा संभव आहे 
याची प्रबोधन शक्ति मीच आहे. यामुक्े महासंकल्प 
स्वरूप मीच आहे. त्या महासंकल्प सिध्दिसाठीच आदि 
पराशक्तीचा अविरभभाव ज्ञाला. तसेच विशक्तीचा अविभ्भीव 
ञ्माला तो महा संकल्प रुपच परम गुरुस्वरूप आहे. हा 
अत्यंत रहस्यपूर्ण विषय आहे. या महान संकल्प 
स्वरूपात संकल्प मिठकताच तो तत्काक सिध्द होतो 
संकल्प होणे आणि सिध्टी पावणे हे दोन्ही एकाच वेव्ी 
घडत असते. सर्वशक्तीना एकत्र धरून ठेवणारी मूढ 
शक्ति मीच आहे सृष्टीतील माता-शिशु संबध, पिता-पुत्र 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 645 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


संबध, पती-पत्नी संबध, भाऊ-बहिण संबध हे अनिवार्य 
संबंध आहेत. या पवित्र संबधाना आदश स्वरूप म्हणून 
देवि-देवता पृथ्वीवर अवतरीत होतात. जीव म्हणजे 
मायेची शक्ति . मी मायेच्या अतित असवेली महाशक्ति 
आहे. मायाशक्ति असो अथवा महाशक्ति असो ती 
योगशक्िति मुढेच फलद्रूष होत असते. जी महाशक्ति 
स्त्री स्वरूपात वासवीकन्यका म्हणून ओक्खली जाते 
तीच महाशक्ति पुरुष स्वरूपात श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या 
रूपात अवतरली आहे. या दोन्ही शक्तीचा आविर्भाव 
सुध्दा महासंकल्पाला अनुसरूनच आहे. आदिपराशक्तीची 
अथवा मूठ दत्त स्वरूपाची आराधना केली असता 
त्रिमूर्ति आणि त्रिशक्ति अतर्विन होतात. या दैवि 
सबधाना आणि त्याच्या तत्त्वाना त्या त्या स्थितितीतल 
अनुभूती केव साधनासंपन्न जीवाना अवगत होते." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 646 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद प्रभुची आराधना करणाय्या साधकाच्या पापाचे 
निवारण 


"मृगाजवव्छ जाऊन त्याला संस्कृत व्याकरणाचा बोध 
करणे निरर्थक असते. संस्कृत शिकून त्या नीच 
योनीतून मुक्तता मिकछवावयाची असल्यास मानव 
जन्मातील मिक्णारी समर्थतता असणाय्या व्यक्ति 
कडन व्याकरण शिकले पाहिजे. माद्या प्रत्येक जीवाशी 
अंतर्गत संबध असल्याने मी जीवाचे संस्कार आणि 
मलीनता स्वीकारतो. प्रतिदिन केलेल्या स्नान सध्या 
जपादिकामुके जीवाची मलीनता मी दग्ध करून त्याला 
त्या परिणामापासून मुक्त करतो. वास्तविक पहाता 
माज्ञी पूजा करण्याची आवश्यकता नाही. माञ्ञी 
आराधना करणाय्या भक्ताचे पाप संस्कार मी आकर्षित 
करुन घेतो. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 647 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


भक्तानी आपआपल्या कुत्रदैवताची पूजा केल्यास ती 
माया स्वरूपाची स्थूल पूजा होडल. ती पूजा केल्याने 
मिठणारे महाफल माञ्जी आराधना करणाय्या भक्ताना 
मी अपण करतो. तुम्ही कर्म न केल्यास तुम्हास फक 
मिक्णे शक्य नाही. म्हणून मी तपश्चयौ आणि 
महापुण्य कर्माचे आचरण करतो. मी अनंत चैतन्य 
असल्याने उत्तम कम करणाय्या साधकाना त्याच्या 
त्याच्या योग्यतेनुसार कर्माचे फक तत्काक मिक्वून 
देतो. माञ्च आदि गुरुस्वरूप आहे. माता-पिता, धन- 
दौलत, याचे हक्कदार मुले असतात. त्याच प्रमाणे 
गुरुच्या तपोशक्तीचे , त्याचे शिष्य वारसदार असतात 
भगवान कृष्णानी गीतेत सुध्दा सागितते आहे की 
मानवाला कर्म करणे अनिवार्यं आहे." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 648 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


माङ््या तपाराधनेला समाप्ति नाही 


"श्रीदत्तात्रेयाप्रमाणेच मी सुध्दा सुलभ प्राप्त दैवत आहे. 
इतर देव देवता भक्तांनी केलेल्या तपश्चर्यवर संतुष्ट 
होऊन त्यांना वर प्रदान करतात. गुरुस्वरूप असलेले श्री 
दत्तात्रेय त्याच्या शिष्याच्या वर प्राप्त करण्याच्या 
मागौतील अडचणी आणि दुष्ट शक्तीना आपल्या 
तपोबलाने दूर करतात. ते अनुग्रह करणारे परम 
कारुण्यमूर्तीं स्वरुप आहेत. आजौबा, मला स्मरण 
करताच प्रसन्न होणारे दैवत असे म्हणतात. सर्वाचे मूढ 
असतेते गुरुरूप मीच आहे. है महान करूणेने अवतरित 
ञ्ञालेले परम गरुतत्व स्वरूप असल्याने या अवताराला 
समाप्ति नाही. माङ््या भक्ताच्या हाकेला मी तत्काठ्छ 
साद देतो. माङ््या भक्ताची हाक केव्हा येते याची मी 
वाटच पहात असतो. साधकानी माङ््याकडे एक पाऊल 
टाकले तर मी त्याच्या कदे शंभर पावले चालून जातो 
आपल्या ढोठ्याच्या पापण्या ज्या प्रमाणे डोव्छयाची 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 649 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


काठ्छजी घेतात याप्रमाणे मी माङ््या भक्ताची काठजी 
घेऊन त्यांना त्याच्या संकटातून, अडचणीतून सोडवितौ. 
ही माञ्जी सहज प्रवृत्ती आहे." श्रीपाद प्रभूच्या या 
वक्तव्यानतर मी त्याना प्रश्न केला, 'हे महागुरो ! मी 
सोमलता आणि सोमयागाबद्ल अनेकांकड्न एेकलते आहे. 
कृपा करुन त्या बदल विवरण करुन सांगावे" यावर 
श्रीपाद प्रभू म्हणाले "सोमलता ही संजीवनी वनस्पती 
आहे असे म्हणतात. तुला ती पहायची आहे काय ?" मी 
होकारा्थी मान हालविली तत्काक श्रीपाद प्रभूच्या हातात 
संजीवनी वेल प्रकट ज्ञाली. त्यानी ती मला मोठ्या 
सन्मानाने दिली. तो त्यांचा दिव्य प्रसाद माङ््या पूजा 
मदिरात जपून ठेवला आहे. श्रीपाद प्रभू पुढे म्हणाले, 
"ही संजीवनी वनस्पती हिमालयातील पर्वत श्रेणीत, 
काश्मीर मधील मानस सरोवराजवक, सिंधु नदीच्या 
उगम स्थाना जवक, मल्लिकाजुन प्रभूचा नित्य निवास 
असलेल्या श्रीशैल्य पर्वतावर, सहयाद्रि, महद्र देवगिरी, 
विन्ध्यपर्वत श्रेणी, बदरी अरण्य प्रातात मिक्ते. या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 650 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मुल्ीच्या प्रभावानेच लक्ष्मणाची मक दूर ्ाली होती 
या वनस्पतीच्या सेवनाने अनेक असाध्य रोग बरे 
होतात. वेपाने आकाशगमन सिध्दि प्राप्त ्ाल्यासारयखे 
वाटते. सेवनाने हाडाना बक्कटी येते, नेत्रकाती वाठते 
श्रवणशक्िति स॒धारते, या मूढीच्या प्रभावाने अग्नीभरय 
जलभय आणि विषभय दूर होते. या मुविके मुके अष्ट 
सिध्दि प्राप्त होतात. हया सजिवनीच्या ्ाडाला शक्ल 
पक्षाच्या सूरवाती पासून रोज एक एक पान येऊन 
पोणिमे पर्यत पंधरा पाने येतात. कृष्ण पक्षाची सुरवात 
होताच प्रत्येक दिवशी एक एक पान गदल पडते आणि 
अमावस्येला जाड वाटछरन जाते. या वाठ्लेल्या ज्ञाडाची 
एक फांदी रात्री पाण्यात भिजवून ठेवल्यास त्याच्यातून 
प्रकाश बाहेर पठतो. सहयाद्वि पर्वत श्रेणी, भीमाशंकर 
पर्वता जवक प्रू मृग ' हया संजीवनी मुढ्ीचे रक्षण 
करतात. अमावस्येच्या रात्री स॒ध्दा, दिव्य कातीने 
चमकणारी संजीवनी मुठी शोधणे सोपे होते." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 651 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद प्रभू पुढे म्हणाते हे गुरुचरणा, या प्रमाणे 
चोविस प्रकारच्या दिव्य ओषधी मुठी आहेत. या सव॑ 
अत्यत पवित्र आहेत. याचा आश्रय देवता शक्ति घेतात, 
पवित्र अशा वेद मव्राचा उच्चार करीत अत्यंत विनम 
भावाने या मुढी तोडल्या पाहिजेत. त्या चोविस ओषधी 
मुविका अशा आहेत, 


1) सोम 2) महासोम 3) चद्र 4) अंशुमान 5) मजुवान 
6) रजीत प्रभु 7) दुवौ 8) कनियान 


9) शवेतान 10) कनकप्रभा 11) प्रतानवान 12) लातेवृत 
13) करदीर 14) अशवान 


15) स्वयप्रभा 16) रुद्राक्ष 17) गायत्रि 18) एष्टम 19) 
पावत 20) जगत 21) शाकर 22) अनिष्टम्‌ 23) रेत्तच्‌ 


24) त्रिपाद गायत्रि." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 652 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मी श्रीपादाचा निरोप घेऊन पीठिकापूरम हून निघातो. 


मी शकरभटराता हा वृतात विवरण करुन सागितला. 
महागुरुचा मानस संचार पूण ्ञाला आणि त्यांच्या 
द्शनास येण्याची आजा जाली. मी श्रीपाद प्रभूच्या 
दर्शनाने धन्य ज्ञालो. मला त्याच्या दिव्य हस्तानी 
फट्छाचा प्रसाद मिकाला. श्रीपाद प्रभू मला म्हणाले 
"कृष्णा नदी ओलाडन माचाल ग्रामास जा. या गावाची 
ग्राम देवता तुम्हास आशिर्वाद देईल. तिचा आशिर्वाद 
घेऊन तुम्ही पुन्हा कुरुगड़्ढीस या. तुम्ही माड््या जवक 
असा किवा दूर असा माञ्च तुमच्याकडे सदैव लक्ष असते 
हे ध्यानात अस्‌ दया." भविष्यात हे माचाल ग्राम 
विश्वविख्यात होईल. एका महान पूरुषाच्या जीवन 
समाधीमुके हे गाव प्रसिध्द होडल. या महापुरुषाच्या 
लीला अद्भूत असतील. पीठिकापूरम स्थूल दृष्टीने 
पाहिल्यास एक आहे आणि सूक्ष्म दृष्टीने पाहिल्यास 
वेगे आहे. तेच सुवण पीठिकापुरम ते माड््या शरिरास 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 653 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वेदन तेजोवलय सुप्रतिष्ठित आहे. कोणत्याही योगातील, 
कोणत्याही देशातील, कोणत्याही काठातील व्यक्ति 
असो माञ््या नेत्र कटाक्षाने त्याचे चैतन्य सुवणं 
पीठिकापुरात सुप्रतिष्टित होते. हा योगटष्टी असणाव्या 
भक्ताना कठणारा विषय आहे. सूवर्ण॒पीलिकाप्रातन 
जीवनचैतन्याला स्थान सपादन करून घेणारे सारे भक्त 
धन्य आहेत. त्याना मी जन्मजन्मातरी साभाकित 
राहीन. पितासमान शकरभटा, अनेक शत संवत्सरा नतर 
माङ््या अगणात महा सस्थान उभारण्यात येणार आहे 
ते माङ््या आजोबाच्या घरी जेथे माञ्ञा जन्म ज्याला त्या 
ठिकाणी ओदुबर वृक्षाच्या छायेत असेल. माञ्ञा पुढचा 
अवतार श्री नृसिंह सरस्वती या नावाने होणार आहे या 
अवताराची मूर्ती सुध्दा या महासंस्थानात स्थापित 
होईल." श्रीपाद प्रभु पुढे म्हणाले "हे पहा मी तुम्हाला 
दिव्य दृष्टी देत आहे." असे म्हणून त्यांनी 
गृरुचरणाच्या आणि माङ््या भ्रमध्यावर टष्टी रोखन 
ठेवली . ते सुंदर ष्य पाहून आम्ही धन्य धन्य ज्ञालो 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 654 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्याचा सकल्प अमोघ आहे त्याच्या लीला अदधत आहेत 

आम्ही पढे जाण्यास निघातो तेव्हा श्रीपाद प्रभ म्हणाले 
"वशिष्ठ ऋषीया अश असवेला एक भक्त माङ््या 
संस्थानात पूजारी म्हणून येल. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 655 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 
अध्याय -21 


श्री दंडीस्वार्मीचे कुक्कुटेश्वर येथे आगमन 
साधकाची स्थान शुध्दि, भाव शुध्दी आवश्यक 


मी महागुरुच्या आजे प्रमाणे गुरुचरण सोबत मांचाल 
ग्राम टदशनासाठी निघालो. जात असताना मार्गमध्ये 
मला श्रीपाद प्रभूच्या लीला वारंवार आठ्वत होत्या 
अध्यात्मा बहलचे अनेक विषय मी श्री गुरुचरणां कड्न 
समजावून घेत होतो. श्री गुरुचरणांना मी म्हणालो, 
"विश्वधानीचा अश असलेली व्यक्ति माङ््या संस्थानात 
पूजारी म्हणून आली आहे असे श्रीपाद प्रभू म्हणावे. ही 
व्यक्ति महत्भाग्यवान आहे. ती आहे तरी कोण ? ती 
कोणत्या वेढी येईल ? यावर श्रीगुरुचरण मला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 656 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


म्हणावे,"अहो शकरभटा ! अनेक शताब्दीनतर त्याच्या 
जन्मस्थानी महासंस्थान होणार आहे असे श्रीपाद प्रभु 
म्हणाले होते. त्या महा सस्थानात कोणी एक महा 
तपस्वी येणार असल्याचा प्रभुचा संकल्प होता. त्या 
महासंकल्पासाठी तरी तो महातपस्वी नक्की येथे येईल. 
दीर्घकालाच्या ध्यानाने, आराधनेन, पवित्र॒ मत्रोच्चाराने 
आणि श्रष्टेने केलेल्या पूजा विधानाने येथील भूमी 
आणि वायुमडक् अत्यत शुध्द ञाते आहे. विश्व 
अतराव्ातील टदशदिशेतील भावतरग तेथे नेहमीसाठी 
प्रस्फुटित ज्ञाले आहेत. पवित्र॒ भाव असणारे भक्त 
तेथील पवित्र॒ स्पटनाचा स्वीकार करतात. अपवित्र 
भक्ताना अपवित्र स्पदनाचा अनुभव येतो. एखाद्‌या 
ठिकाणी वायुमंडकातील भाव तरंग प्रबक्छ शक्ति संपन्न 
होऊन काही प्रयत्न न करिता सुध्दा महापुरुषाच्या 
मानसिक चैतन्याला स्पशं करून अनेक विचित्र 
पध्टतीदवारा त्या विशिष्ठ स्थानास आकषित होतात, 
यात॒ आश्चय॑वाटण्या सारखे कांही नाही. त्यामुठे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 657 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


साधक स्थ शुषि होऊन तेथे राहू शकतात. भावशुध्दी 
्ालेल्या साधकास है शक्य आहे. अशा साधकाचीच 
आपण संगत केली पाहिजे. द्रव्य शुध्दि आणि अन्न 
शुध्दि असलेल्या साधका कङ्नच आपण अन्न अथवा 
धन स्वीकारे पाहिजे. वेटवेदातील महापडित 
म्हणविल्या जाणाव्या व्यृप्तन्न ब्राहमणाना सृध्दा 
श्रीपाद प्रभूच्या कृपा कटाक्षाचा लाभ होऊ शकत नाही 
परतु तोच दोषरहित अल्पज्ञान असणाव्या भक्तास 
सहजपणे होतो. मी पौड देशात (ओरिसा राज्यात) 
जगन्नाथ पूरी क्षेत्रात व्यापाराच्या निमित्ताने गेलो 
होतो. तेथे मला श्री जगन्नाथाच्या मूर्तिमध्ये श्रीपाद 
प्रभूये दशन इ्ञाले. माङ्या बरोबर आलेल्या तीन-चार 
भक्ताना श्रीपाद प्रभूनी त्यांच्या इष्ट दैवतांच्या 
स्वरूपात दर्शन देऊन तत्काठ स्वतःच्या रुपात दर्शन 
दिले. सर्वं देवी देवताच्या रुपात मीच आहे असा मौन 
बोध त्यानी केला." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 658 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दंडी स्वामीचा गर्वभग 


"आम्ही जगन्नाथपुरीला गेलो त्याच दिवशी टडीस्वामी 
आपल्या एकश आठ शिष्या सह आले होते. कोणी 
एखादा महात्मा दिसताच त्याच्या चरणावर मस्तक 
टेकवून नमस्कार करणे ही आमची रीतच होती. 
आम्ही दंडी स्वामीच्या चरणावर आपले डोके 
ठेवून नमस्कार केला. आणि काय आश्चयं 
तत्काक टढडी स्वामीची वाचा गेली. त्याना काही 
बोलता येईना. आम्ही सवौनी श्री दढी स्वामीना 
पुन्हा वाचा यावी अशी श्रीपाद प्रभू चरणी 
नम्र प्राथना केली. त्या प्रार्थनेचे फलस्वरूप त्या 
स्वामीची गेवेली वाचा परत आली. ठंडी 
स्वामीये शिष्य श्रीपाद प्रभूच्या शिष्यास पाहून 
कुतकाने म्हणावे श्रीपाद है क्षुद्र मात्रिक आहेत. 
त्याचे शिष्य सुध्दा क्षुद्र मात्रिक आहेत. त्याच्या 
षद्र॒विद्येने आमच्या टडी स्वामीची वाचा जावी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 659 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असे त्यानी केले. परंतु आमचे स्वामी समर्थ 
असल्याने त्याची वाचा पुन्हा आली आणि ते 
स्वस्थ जाले. आमचे गुरु श्री दटडीस्वामी 
श्रीपादाचे खरे स्वरुप जनतेसमोर आणतील. ते 
पीठिकापूरमला जाऊन श्रीपाद वल्लभाशी 
शास्त्रचचौ कर्न त्याना पराभूत करून विजय 
पत्र घेऊन येतील यात शकाच नाही." 
पीठिकापुरम्‌ मधील प्रजाजनांनी श्री दंडी 
स्वामीच्या स्वागतासाटी एका महान रथाचे 
आयोजन केले होते. आम्ही ते एकून निरुत्तर 
डालो 


जेव्हा भक्त श्रीपाद प्रभूना अनन्यभावाने शरण जातौ 
तेव्हा ते आपल्या लीला विधानानी भक्तांचे संकटातून 
रक्षण करतात. आश्चयौची गोष्ट अशी की समस्या 
निमौण करणारे श्रीपाद प्रभू आणि त्याचे निराकरण 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 660 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करणारे सुध्दा श्रीपादच. अशा अनेक अतर्मय लीला 
करुन श्रीपाद प्रभू सर्वं दत्तभभक्ताना अनुभव करून देत. 
काही दिवसांनी टडीस्वामीनी पीठिकापुरम्‌ क्षेत्री प्रवेश 
केला. माङ््या भाग्यामुक्े मी (शंकर भट) सुध्दा 
पीठिकापूरमला आलो होतो. श्री बापनार्यल्‌, श्री 
अप्पठराज्‌ आणि श्रीपाद प्रभृच्या विरुध्द असणाय्या 
लोकाची पीठिकापुरम्‌ गावात कमी नव्हती. श्री दडी 
स्वामीनी कुक्कृटेश्वराच्या मंदिरात जाऊन सर्व 
देवदेवतांचे दर्शन घेतले. स्वयंभ्‌ दत्तात्रेयाचे स॒ध्टा दर्शन 
घेऊन ते म्हणावे "येथे असलेल्या स्वयभ्‌ टदत्तात्रेयाचा 
महिमा अपरपार आहे, असे सागून पुढे म्हणाते की, 
त्याचा अवतार श्रीपाद प्रभूचा गव दूर करण्यासाठी 
आहे." त्या दिवसापास्‌न त्यानी आपल्या संकल्प शक्तीने 
कुंकुम, विभूती या सारखे पदार्थ निमौण करून 
आपल्या भक्ताना देण्यास सूरवात केली. पीठिकापूरम्‌ 
मधील ब्राहमणानी वेदमत्राच्या गजरात दंडी स्वामीचे 
स्वागत करून त्याना कृक्कृटेश्वराच्या मंदिरात नेते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 661 ग 1106 © 110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


गावात ठंडी स्वामी आल्याची दवंडी पिटविली. स्वतः 
टत्त॒ अवतार असलेल्या श्रीपाद प्रभूनी दंडी स्वामीची 
तपस्या जाणून त्याना साष्टाग नमस्कार घातला. श्री 
बापनाचायलूनी दंडी स्वामीचे दशन घेऊन त्याची 
शरणागती पत्करली. श्री अप्पकराज्‌ शर्मा यानी श्री दंडी 
स्वामीचे दशन घेऊन परंपरेनुसार पूजा अचौ होत 
असलेली एक काव्छया पाषाणाची मूर्ती त्याना अर्पण 
केली. वैकटप्पा श्रेष्ठी याच्या अध्यक्षतेखाली आर्यवैश्य 
समितीचे सम्मेलन जाले. या सम्मेलनात एक ठराव 
सर्वमते पास ज्ञाला की कोणत्याही परिस्थितीत श्री 
दंडी स्वामीय्या अकृत्याना, श्रीपाद प्रभू. अप्पक्राज्‌ शर्मा 
आणि बापनाचार्यल्‌ सहकार्य देणार नाहीत. नरसिंहवमा 
याच्या अध्यक्षतेखाली ज्ालेल्या क्षत्रिय सभेत हाच 
प्रस्ताव अनुमोदित ज्ञाला, 


श्रीपाद प्रभ आपल्या आजोठच्या घरातील अगणात 
असलेल्या ओदुबराच्या ाडाखाली विश्रांती घेत होते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 662 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दिव्यकांतीच्या कका पसराविणाव्या श्रीपाद प्रभूकडे पाहून 
श्रष्ठीना गहिवरुन आत्रे आणि त्याच्या नेत्रात्‌न काही 
अश्रुविदु ओघकले. बापनार्यलु. श्री अप्पक्राजू शमा 
आणि श्रेष्ठी हे तिघे श्रीपादाच्या मखारविदाचे अवलोकन 
करीत त्यांच्या अगदी जवक् बस्ते. श्रीकृष्णा सारख्या 
दिसणाय्या श्रीपाद प्रभूना भूक लागली होती. त्याची 
आजी राजमबाने श्रीपाद प्रभूना खाण्यासाटी एका 
चांदीच्या भांडयात दहीभात आणला. श्रीपाद प्रभूनी तौ 
मोठ्या आवड़ीने खाल्ला. तो भात खाल्यावर श्रीपाद 
आपल्या आजोबाना वेदटघोष करा असे म्हणावे. 
बापनार्युलुनी वेदघोष करण्यास सुरवात केली. त्यांच्या 
बरोबर श्री अप्पकराज्‌ शमा व स्वतः श्रीपाद प्रभ सुध्दा 
वेद घोष करीत होते. नरसिंह वमौ आणि श्रेष्ठी या 
दोघांनी सुध्दा अत्यत आनंदाने सुश्राव्य स्वरात वेद 
पठनास प्रारभ केला. तेथील वातावरण या वेद घोषामुके 
ऋषी आश्रमाप्रमाणे पवित्र ज्ञाते होते. याच वेवी 
कृक्कृटेश्वराच्या देववात एक आश्चर्य घडलतरे. स्वयभ्‌ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 663 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दत्तात्रेयाच्या तोँडाजवक्छ दहीभाताची शिते दिसू लागली. 
पुजाव्याने ती दोनतीन वेका पुसली तरी पुन्हा तेथे ती 
येत होती. अशा प्रकारे ही श्रीपाद प्रभूची अद्भूत लीला 
होती. टढीस्वामी आपल्या शिष्याबरोबर वेदघोष करीत 
पीठिकापुरमहून बाहेर जाण्यास निघाते. ते सर्वजण 
एकामागून एक पाऊले टाकीत चालले होते. त्याना 
तेथील जमीन वाठत असल्यासारखी वाटत होती. ते 
किती तरी वेक चालत होते परतु ज्या ठिकाणाहून 
निघाले तेथेच होते. या प्रमाणे या विचित्र क्रियेत बराच 
वेक गेला. स्वाना है पाहून मोठे आश्चर्य वाटले. 
तेवटयात ठंडी स्वामीच्या हातातील दंड तूटून त्याचे 
दोन तुकडे ्ाले. दंडीस्वामीना मात्र आपल्या शरीराचेच 
दोन तुकडे ज्ञाल्यासारखे वाटले. पीठिकापुरम्‌ मधील 
ब्राहमणाना ही घटना भयप्रद वाटली. श्रीददीस्वामीना 
आतापर्यतच्या अनुभवावरुन कटटन चुकले होते की, 
श्रीपाद श्रीवल्लभ आपणापेक्षा कैकपट अधिक शक्ति 
संपन्न आहेत. त्यांचा विरोध केल्यास अनथ घड्न 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 664 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


येईल, अशी त्याची खात्री पटली. अशा परिस्थितीत 
आपल्या गावी कसे जावे याची त्यांना चिता लागून 
राहिली. 


मोहनाश म्हणजेच मोक्ष 


पीठिकापुरममध्ये अब्बन्ना नांवाचा एक गृहस्थ राहात 
होता. तौ सप पकड्न त्यांचा खेक करुन आपली 
उपजिविका चालवित असे. तौ एकदा बापनाचारयलुंच्या 
घरी आला. श्रीपादानी त्या वेव्ठी वेदघोष थोडा वेव्ठ 
थाबबिण्यास सांगितले. अब्बनाला पोटभर जेवण दिते 
नतर त्यास बोलावून म्हणाले "येथून एक भाडे पाणी 
घेऊन श्रीकुक्कुटेश्वराच्या मदिरात जा. दत्तप्रभूचा एक 
अवतार त्याच्या करणचरणदवयांबरोबर संचार करीत 
असताना अकारण ज्यानी त्याची निदा केली असे 
महापापी लोक कुक्कुटेश्वर मंदिरात आहेत. त्याना 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 665 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मृत्यूनंतर पिशाच्च योनी प्राप्त होईल असे चित्रगुप्ताने 
भाकित करून ठेवले आहे. मी चित्रगृप्ताबरोबर संवाद 
करुन त्याच्या पापाचा परिहार कसा करावा याया उपाय 
शोघून काढला आहे. भूमातेने सुध्दा तसा आग्रह केला 
आहे. त्‌ तेथे जाऊन भूमातेस शात राहण्याचा मादा 
निरोप साग. श्रीपादाच्या दशनास उत्सूक असणाव्या 
भक्ताना तुञ्जी सम्मती घ्यावी लागेल. त्याच्यावर तू या 
जलाने प्रोक्षण कर. माङ््या पूर्वं अदेशाप्रमाणे तू मादिगा 
सुब्बय्याच्या घरी जाऊन दहीभाताचा महाप्रसाद स्वाना 
दे. अब्बय्या सृब्बय्या वगैरे तिकडेच गेत्े आहेत ते 
सर्वाना बापनाचार्यलच्या चार्युलुर च्या घरी घेऊन येतील." श्रीपाद प्रभ 
उग्र स्वरूपात पुढे म्हणाते "आहो दङीस्वामी ! एक 
महान तपस्वी असून किती गर्वं केलात ? तुम्ही ज्यांची 
दत्तस्वरूपात आराधना करता तेच श्रीपाद श्रीवल्लभ रूप 
घेऊन भक्तासाठी अवतरीत ज्ञाते. त्याना न ओक्खणारे 
तुम्ही महामूखं आहात. तुमचे शिष्यगण सुध्दा तुमच्या 
प्रमाणेच मूख आहेत. पिठापुरमचे तुमचे नविन शिष्य 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0286 # 666 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अज्ञानी आहेत. तुम्ही आम्हाला काय करू शकता ? 
समस्त सृष्टीचे शासन करणाव्या एकमेव सत्तेसमक्ष 
तुमचे अस्तित्वच ते काय ? तुमचे सामर्थ्य ते किती ? 
देवदुषणासारखे महापाप केल्यामुढे तुम्हाला अनेक शत 
वर्ष पिशाच्च योनीत राहावे लागणार असा चित्रगुप्ताने 
निर्णय घेतला आहे. अव्याज करूणेने मी तो निणय रद 
करीत आहे. मानव जन्म मिकाल्यावर तुम्ही सर्वजण 
नीच जातीत आपले आयुष्य घालविणार आहात. असा 
अदेश दिला आहे. तुमच्या पापांचा परिहार मी अत्यंत 
थोडया शिक्षेतून करीत आहे. श्रीपाद श्रीवल्लभस्वरूप 
महा अग्निसमान आहे. अग्निशी खेठकल्यास महा प्रमाद 
सभ्रवेल. माङ््या मायेस किवा मलाच अभ्चिन्न स्वरूपात 
जाणते असताना मोक्ष म्हणजे काय ? असा विचार 
तुम्ही करता. खरे तर मौहाचा क्षय म्हणजेच मोक्ष 
आहे. कोणताही जीव जो सच्चिदानद स्वरूपाचा आनद 
अनुभवतो त्याची योग्यता पाहून मीच अनुग्रहित करतो. 
"दिव्यानंद परवश्य" अशा माड््या पूर्वस्वरूपी अतित 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 667 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सृखस्वरूपात राहण्याची इच्छा करणाय्या जीवास मी 
तत्का ती स्थिति प्राप्त करुन देतो. माङ््या टष्टीने 
निर्गुण, निराकार, सगुण साकार, मोक्ष आणि बधन 
असा भेदच नाही. प्रत्येक क्षणी असंख्य अशा नूतन 
लोकाची सृष्टी, स्थिति आणि लय यात मी व्यस्त 
असतो. जीवांच्या उन्नत स्थिति किवा उन्नत आनंद 
भूमिकेसाटी काही परिमिती कवा मीमा नाही. 
मरणानतर माङ््या स्वरूपात लीन होऊ इच्छिणाय्या 
साधकानी माङ््या लिकाणी अवश्य यावे. त्यानी किती 
शत वर्षे त्या स्थितित रहावे, कोणत्या लोकात त्यानी 
पुन्हा जन्म घ्यावा है स्वं मी माङ््या संकल्पा प्रमाणे 
ठरविण . संपूर्ण विश्वाचा नाटक सूत्रधार असलेला मी 
सध्या साकार रूपात त॒मच्या समक्ष आहे. तम्ही मला 
सध्या साकार स्पात पहात आहात. हा आकार 
नसवेल्या निर्मण निराकार अवस्थेत असताना सृध्दा मी 
सर्वदा तमच्याकडे च्याकडे पहात राहीन. है सागण्यासाठी मी 
साकार रूप घतते आहे. त्या महा उन्नत स्थितीतून मी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 668 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तुमच्यासाठी खाली उतरून आलो आहे. महा योग्याच्या 
योग शक्ति लोककल्याणार्थ, लोकरक्षणार्थं उपयोगात 
आणायच्या असतात. लोक म्हणजे केवव्छ हा भूलोक 
नाही. आपल्या पेक्षा कमी म्हणजे नीच अवस्थेत 
असतेल्या निःसहाय स्थितीत असवेल्या जीवाना 
सहाय्य करणे, मदत करणे हा मानवी धर्म आहे. मी 
धर्ममार्ग कर्ममा, योगमार्म, भक्तिमार्ग आणि 
जानमार्ग याचा बोध करण्यासाठी अवतरित ज्ञालो. मी 
सवै धमीौचे मूक असलेले एकैक सत्य, स्व धमौचे मूक 
असलेला एकैक धर्म आणि सर्व कारणाचा कारण 
असलेले एकैक कारण आहे. माङ््या सकल्पाशिवाय या 
सृष्टीत काहीच घडत नाही. मी नसतेते या सृष्टीत 
काहीच नाही. मी आहे म्हणूनच तू आहेस, ही सृष्टी 
आहे. या पेक्षा वेगे सत्य मी तुला काय समजावून 
साग ? तू हिमालय पर्वतावर जाऊन निःसंग होऊन 
तपाचरण कर. तुला शिष्य संघटनेची गरज नाही. त्‌ 
मोक्ष मिक्विलास किवा उध्दरून गेलास तरी या सृष्टीचे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0286 # 669 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


किवा माञ्च असे का्हीच नुकसान होणार नाही. 
सृष्टीतील सारे व्यवहार व्यवस्थित पणे यथाविधि पार 
पडतील. है समजून घेणे तुङ्या दृष्टीने आवश्यक आहे. 
तुड्या सोबत तू पिठापूरमचे शिष्य घेऊन जाशील तर 
ते उटाच्या लग्नाला गाढवाचे सगीत असे होईल. 
उटाच्या सौदयौची स्तुती गाढवाने करावी आणि 
गाढवाच्या गायन माधु्याची प्रशंसा उटाने करावी असे 
होईल. परस्परानी एकमेकांच्या प्रशसेचे पूल बांधले तरी 
यथार्थं स्थिति काही बदलत नाही आणि ती निरालीच 
असते." 


अरुधती वशिष्ठ संबध 


त्यावर मी म्हणातो "अहो गुरुचरण, अरुधती मातेचा 
जन्म चाडाठ वशात ज्ञाला असे मी एेकले आहे. तिचा 
विवाह वशिष्ठ ऋषी बरोबर कसा जाला ? यावर 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 670 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


गुरुचरण म्हणाले पूर्वी वशिष्ठानी हजार वर्षे तपाचरण 
केले होते. त्या वेवी अक्षमाला नावाच्या एक चाडाक 
कुटठ्ातील कन्येने त्याची उत्तम रितीने सेवा केली. 

तिच्या सेवेने प्रसन्न होञऊन ऋषीनी तिला वर 
मागण्यास सांगितले. त्यावर त्या कन्येने म्हटले 
"वशिष्ठ मुनी माड पती व्हावेत अशी माञ्जी इच्छा 
आहे." तेव्हा वशिष्ठ मनी म्हणाले "अक्षमाले ! त एक 
चाडाठक कन्या आहेस. मी एक सच्छील ब्राहमण आहे 
मी तुज्ञा पत्नी म्हणून कसा स्वीकार करू शकेन ?" या 
वक्तव्यावर अक्षमाला म्हणाली "अगोदर वर मागण्यास 
आपणच मला प्रेरित केत्े आणि आता इच्छित वर 
मागितल्यावर आपल्या वचनापास्‌न मागे का फिरता ?" 
वादोषाच्या भीतीने वशिष्ठ मनी म्हणाले, "तञ्ा देह 
माङ््या इच्छनुसार करण्यास तुञ्जी सम्मती आहे काय 
?" त्यावर अक्षमावेने होकार दिला. वशिष्ठ मुनीनी 
तिला भस्म केले आणि पुन्हा जिवंत केले. असे त्यांनीं 
सात वेला केले सातव्या जन्मी तिचे चाडाक् वशातील 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 671 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सारे दोष नष्ट होञऊन ती अत्यत पवित्र स्त्री ज्ञाली 
त्यावेव्ठी वशिष्ठ मूनीनी तिच्या बरोबर विवाह केला 
वशिष्ठ मृनीनी केलेल्या शध्टदिकरणाच्या कर्मास तिने 
विरोध केला नसल्याने तिचे नाव अरुधति असे पडले. 
आणि त्याच नावाने ती प्रसिध्टी पावली. ही हकिकत 
वशिष्ठ गोत्रातील श्री नरसिंह वमौ यांना श्री प्रभूनी 
सागितली होती. शूद्र जातीत जन्म ्ञाला असला तरी 
ब्राहमणाची कर्मे करणारा सातव्या जन्मी उपनयन 
्ाल्या नतर ब्राहमण पटाला प्राप्त होऊन ब्राहमण 
कुलात स्वीकारला जातो. त्या काढी समाजातील 
चातुर्व्णाची विभागणी त्याच्या कमीनुसार होत असे. ही 
समाजाच्या दृष्टीने हितकर योजना होती. परतु काही 
कालानतर ही विभागणी कर्मोवर आधारित न राहता 
जन्मावर आधारित हाली. पूर्वीच्या कानी ब्राहमण 
कृठात जन्मलेला ब्राहमणाची नियत कर्मे न करिता 
वाणिज्य करीत असेल तर तो वैश्याच्या वणौस योग्य 
होई. तसेच एखादा क्षत्रिय अत्यंत सात्विक वृत्तिचा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 672 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असून त्याला ब्राहमणांच्या कमौमध्ये अधिक रस वाटत 
असल्यास तो ब्राहमण पदाला योग्य होऊ शकत असे. 
श्री दत्त प्रभरूवर विश्वास ठेवणाव्या साधकाना ते उन्नत 
स्थितीत ठेवून त्याच्या योग्यते प्रमाणे शिष्यत्व देत, 
त्यांचे भक्त॒ कोणत्याही कुलात जन्मे असते किवा 
कोणत्याही परिस्थितित असते तरी सुखी जीवनाला 
आवश्यक असणारे आयु. आरोग्य, एेश्वय॑, श्री दत्तगुरु 
आपल्या भक्ताना देत. जन्म-जन्मांतरीची कम॑बधने 
तोडन उन्नत स्थितीत ठेवणे ही श्रीपाद प्रभूची सहज 
लीला होती. 


दत्त भक्ताना स्वार्मीचे अभय वरदान 


आम्ही श्रीपाद प्रभूचा महिमा विशेष रूपाने समजावून 
घेण्यासाठी मचाला या ग्रामी येऊन पोहोचवो. मचाल 
ग्रामदेवतेने आगम्हास दशन देऊन धन्य केतवे. तिने 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 673 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आपल्या दिव्य हस्तानी आम्हास प्रसाद दिला. ती 
ग्रामदेवता म्हणाली "पूर्वीच्या काठी प्रल्हादास ग्रुबोघ 
केलेले श्री दत्तात्रेयच भूलोकात श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या 
रूपात अवतरित ज्ञाते आहेत. श्रीपाद प्रभूचा संकल्प 
अनाकलनीय असतो. येणाय्या शताब्टीमध्ये प्रल्हादाचे 
सार्वभौम गुरु अवतरतील. हा प्रदेश मंत्रालय या नावाने 
प्रसिध्दि पावेल. असे श्रीपाद प्रभूनी स्वतः मला 
सागितते होते. तुमचे सारे शुभ मगल होवो." असे 
बोलता बोलताच ती आपल्या पर्वं रूपात आली. आम्ही 
तेथन निघण्याच्या वेक कृष्णदास नावाचा एक व्यापारी 
तेथे आला. मचाल ग्रामदेवतेने त्याला सुध्दा प्रसाद 
दिला आणि फुलाची एक माक दिती. 


आम्ही तिघे (गुरुचरण, कृष्णदास आणि शंकरभटर) 
कुरुगड्ढीस जाण्यास निघालो. सर्वं दत्त भक्तांचे कूठ 
एकच असते. त्याना दत्ताचा प्रसाद कोणत्याही 
कुलातील भक्ताने दिला तरी त्याचा ते मोठ्या प्रेमाने 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 674 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्वीकार करतात. आमच्या बरोबर प्रवासात कृष्णदास 
आल्यामुढे नवा उत्साह आला होता. बोलता, बोलता 
एका प्रसंगानुसार कृष्णदास म्हणाले यजादि कमौसाढी 
दिली जाणारी दक्षिणा सोक्ा, एकशेसोठका, आणि एक 
हजार सोवा अशी असावी. ही संख्या श्रीपाद प्रभूनी 
सागिततेल्या 2498 या सख्ये प्रमाणेच आहे.परमात्म्या 
पासून ज्या प्रमाणे जगताची निर्मिती होते त्याच प्रमाणे 

पित्यापासून पुत्रांची निर्मिती होते. नवरदेव विवाहाच्या 
वेठी होमाच्या अग्नी देवतेस प्रार्थना करीत असे की "हे 
अग्नीदेव, मला या वधु पासून दहा पुत्राची प्राप्ति 
व्हावी." दहा कन्या-पृत्राची प्राप्ति ज्ाल्यानतर त्याने 
पत्नीस मातेच्या स्वरूपात पहावे असे शास्त्र वचन आहे 


कृष्णदास पुढे म्हणाले "पूण या शब्दाचा अथं निर्गुण 
असा आहे. म्हणून तो रुद्ररूप समजला जातो. या 
समस्त विश्वाचा लय इ्ाल्यावर उरणारे ते शून्यच 
असते. त्या महा शून्यातच सर्वाीचा लय होतो. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 675 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


विष्णुस्वरूप म्हणजे अनत धम॑तत्त्व. सृष्टीच्या स्थिति 
स्वभावासाठी अनत तत्त्व आवश्यक आहे." 


श्रीपाद प्रभूचे सोढा कलापूर्णत्व 


गुरुचरण म्हणाले "अरे शंकरभटरा, कोणत्याही वस्तुचे 
असंख्य तुकडे केले असता एक एक तुकडा म्हणजे 
शुन्यासारखाच असतो. असे असंख्य शुन्य एकत्र ञाते 
असता त्याला मर्यादित आकार येतो. या कारणाने शिव 
आणि केशव अभिन्न आहेत. पचभभूतात्मक असतेली 
सृष्टी ही विष्णुस्वरूपच आहे. दक्ष॒ यजाचा विध्वंस 
करणाव्या वीरभद्रास श्री विष्णु म्हणाते" मूल प्रकृती 
आणि ईश्वर याच्या निमित्ताने पार्वती माता, 
राक्षसांशी युध्द करणारी दुगीमाता आणि 
कोपावस्थेतील कालिका माता ही सारी माञ्जीच 
स्पे आहेत. श्रीपाद प्रभूना षोडश कला संपन्न 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 676 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


म्हणण्याचा उदेश हाच आहे. सोवा व्षीचे वय 
असतानाच श्रीपाद प्रभू पीठिकापुर सोड्न गेले. 
ते स्वयं ब्रह्मा, विष्णु आणि रुद्र स्वरूप 
असल्यामुे त्याना सोवा कला परिपूर्ण असे 
मानते जाते. 


सावित्रीकाठक यज्ञाचे फलित म्हणजेच श्रीपाद प्रभूचा 
अवतार 


सकल जनांच्या बुध्दिमत्तेस प्रेरित करणारी आणि 
सर्वातील मंडलाच्या मध्यभागी असते दिव्य तेज 
म्हणजेच गायत्री माता. तिची चोविस प्रतिके आहेत. नउ 
9) ही सख्या ब्रहमाच्या स्वरूपाचे प्रतिक आहे. आठ 
(8) हे महास्वरूपाचे द्योतक आहे. त्रेतायुगातील 
भारद्वाज मुनीनी पीठिकापुरम्‌ या क्षेत्री सावित्रि काठक 
यज्ञाची योजना केली होती. त्या वेन्ी मुनीनी केलेल्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 677 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


भाकितानुसार आज पीठिकापुरम मध्ये श्रीपाद 
श्रीवल्लभ्ाचा अवतार ज्ञाला. ते शक्ति स्वरूप असून 
अधनारी नटेश्वर आहेत. ते त्याच्या स्वरूपाने साधकाची 
बृष्टि आणि प्रवत्ति वाठवून, धर्ममार्गाने जीवन व्यतित 
करण्यास प्रेरित करतात. हे त्याच्या या महाअवताराचे 
वैशिष्टय आहे. त्याच्या बोधपर वाक्याचे आणि लीलेचे 
व्याकरण अनाकलनीय आहे. या नवीन व्याकरणाचे ते 
स्वतःच कतौ असल्याने ते कवठ त्यानाच समजते. 
मला (शकरभटवास) कृष्णदासाकङ्न अनेक विषयाची 
माहिती निव्ठाली. यात अनेक नविन गो्टीचे जान 
ञ्ाले. पांडित्य पृण परतु अहकारी असलेल्या साधकाना 
श्रीपाद प्रभूच्या कृपाकटाक्षाचा लाभ होत नसे. 


कृष्णदास म्हणाले "श्रीपाद प्रभू हे पिपीलिका पासून ते 
ब्रह्मा पर्यत॒ सर्वत्र व्याप्त आहेत. एकदा नरसिंह 
वमाच्या शेतात श्रीपाद श्रीवल्लभ आणि वमौ विश्राती 
घेत होते. तेवटयात तेथे दोन नाग आले. श्रीपाद प्रभूनी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 678 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मोठ्या कौशल्याने मारून दूर फेकले. नरसिंह वमौना 
गाढ निद्रा लागली होती. त्याच्या जवठच अत्यत मोटठया 
आकाराच्या लाल मुग्या आल्या. तितक्या मोठ्या 
मुग्या पूर्वी कधीच पाहिल्या नव्हत्या त्या. चावून 
वमाची ज्ञोप मोड होऊ नये म्हणून श्रीपाद प्रभूनी त्या 
स्वं मुग्याना मारले. मेलेल्या मुग्याचा एक लहानसा 
टीग समोर होता. थोडयाच वेव्ठात नरसिंह वमाना जाग 
आली. त्या मेलेल्या मुग्याना पाहून त्यांना दया आली. 
त्यावेव्ठी श्रीपाद प्रभ स्मित हास्य करुन म्हणाले 
"राजाला त्याच्या सेवकाचे रक्षण करावे लागते. हा 
प्रकेतीचा नियम आहे. या अद्भत मृग्या निमौण करणारा 
एक अद्भूत जादुगर आहे." तेवढठयात एक पांढव्या रगाची 
आकाराने इतर मुग्या पेक्षा मोठी व कांतीमान मुगी तेथे 
आली. ती त्या मुग्याची राणी मुंगी होती. तिने मेलेल्या 
मुग्याभोवती एक प्रदक्षिणा घातली आणि आश्चर्य असे 
की साव्या मेलेल्या मुग्या पुन्हा जिवत ज्ञाल्या आणि 
निघून गेल्या. श्रीपाद प्रभू मदहास्य करून म्हणाले "या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 679 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मृग्याच्या राणीला सजीवनी शक्ति प्राप्त असल्याने 
तिने सवं मुग्यांचे रक्षण केले." अशा प्रकारच्या अनेक 
विस्मयकारक गोष्टी या सृष्टीत आहेत. ते वमस पुढे 
म्हणाले "तुमची इच्छा असले तर प्रतिक्षणि मी तुला 
अनेक लीला दाखव्‌ शकन." तितक्यात नरसिंह वर्माचे 
लक्ष मरून पडलेल्या दोन नागांकडे गेले. त्यांना पाहून ते 
चकित ज्ञाते. ही सुध्दा श्रीपाद प्रभूचीच लीला असल्याचे 
त्यानी जाणे. श्रीपाद प्रभूनी एका नागासर कुरवाकले 
आणि दुस्याला आपला दिव्य पाय लावला. ते दोन्ही 
नाग जिवंत होऊन, श्रीपाद प्रभूना एक प्रदक्षिणा घालून 
निघून गेले. 


ते नाग कशासाली आले ? श्रीपाद प्रभनी त्याना असे का 
केले ? या बदल त्याना विचारत्रे तेव्हा ते म्हणाले "राह 
ग्रहाचे बक नसल्यामुके जीवाना अनेक संकटाना तोड 
द्यावे लागते. आणि त्यांना बधनात असल्याचा अनुभव 
येतो. यालाच काही लोक कालसर्प योग म्हणतात. राहू 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 680 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


हा सर्व देवताची आदिदेवता आहे. या प्रकारे येणाय्या 
संकटाचे निर्मुलन कसे करावे ते कोणीहि जाणत नाही. 
परतु मी त्या सर्वाचे दोष दूर करून त्यांना सुख संतोष 
मिकेल अशी योजना करतो." 


आम्ही कुरुगड्ढीला क्षेमपूर्वक येऊन पोहोचलो. श्रीपाद 
प्रभूचे मगल दशन घेतले. त्यानी आम्हास हसत मुखाने 
आशिवाद दिते. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 681 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 
अध्याय -22 


गुरुदत्त भडाचा वृतात -ज्योतिष्य शास्त्रा प्रमाणे 
भक्ताच्या पत्रिकेतील शुभफल देणारे एकमेव श्रीपाद प्रभू 


गुरुचरण, कृष्णदास आणि मी (शकरभ्रट) श्रीपाद 
प्रभूच्या सम्मृख अटदवितीय आनदाच्या सागरात विहार 
करीत होतो. गुरुदत्त॒ नावाचा एक ज्योतिषी श्री 
गुरुदेवाच्या दशनासाटी आला होता. श्रीपाद प्रभूनी 
त्याचा यथोचित सन्मान केला. एका निवात जागी 
बसून सत्सग करा असा त्यांनी अदेश दिला. आमचे 
संभाषण ज्योतिष शास्त्राकडे वक्छले. मी दत्त महाशयाना 
म्हणातलो "महाराज, ज्योतिष्य शास्त्रात सागितलेले फल्छ 
खरेच असते का ? फठात बदल करता येतो का ? 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 682 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मानवजीवनातील पूर्वं कर्म निर्देशित असतात ?" यावर 
श्री दत्त गुरुदत्त भट म्हणाते,"भ' चक्र ही नक्षत्र कक्षा 
आहे. हिची सुरवात अश्विनी नक्षत्रा पासून होते. हे 
नक्षत्र स्थत निर्देश करण्यासाठी चैत्र पक्ष आहे. आणि 
रेवतपक्ष॒नांवाची दुसरी पध्दत्त आहे. रेवतीनक्षत्र 
असणाय्या स्थानापेक्षा आठ कठा कमी असलेल्या 
स्थानामुके ते ग्राह्य नाही. अशििनीनक्षत्र गोल 
ओक्खण्यास कठीण आहे. परतु 1800 अशावर असलेले 
चित्रानक्षत्र॒ याचा एकच गोल प्रकाशवत असून स्फुट 
असल्याने त्यात सहा 6) ही राशी मिकूविल्यास ती 
अश्विनी होऊन चैत्रपक्ष म्हणून ग्राह्य मानली जाते. 
अश्विनीनक्षत्र "तुरग मुखाश्विनी श्रेणी" तीन गोल 
म्हणून स्पष्ट करण्यात आली आहे. श्रीपाद श्रीवल्लभ 
चित्रा नक्षत्रावर जन्म घेण्यास एक विशेष कारण आहे, 
तीन गोल एकत्र असवेले अश्विनी नक्षत्र म्हणजे त्याचे 
स्वरूप आहे. तोच 'भ' चक्राचा प्रारभ आहे. तेच त्याचे 
दत्तात्रय स्वरूप आहे. कवियुगात त्याचा प्रथम अवतार 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 683 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद श्रीवल्लभ आहे. हा अश्विनी नक्षत्राच्या सरक 
रेषेत 1800 अशावर असतेले चित्रा नक्षत्र त्याचे 
जन्मनक्षत्र आहे. 1800 अश दूर असणारे कोणतेही 
नक्षत्र किवा कोणताही ग्रह शक्तकैद्रित करण्याचे कार्य 
करतो. मनुष्य, त्याचे पूर्वजन्म कृत प्रारब्ध गणिताने 
योग्य अशा ग्रहसंपुटिने जन्माला येतो. ग्रह॒ मानवावर 
टवेष भावना अथवा प्रेम भावना ठेवीत नाहीत. त्या 
ग्रहातून निमौण इ्ालेल्या विविध किरणांनी, विविध 
स्पदनाने त्या त्या काकी, त्या प्रदेशात त्या विशिष्ट 
जीवाना इष्टानिष्ट फल मिव्छतात. अनिष्ट फटठाच्या 
परिणामा पासून दूर जाण्यास आपणास त्या किरणाना 
आणि स्पदनाना दूर करावे लागते. है आपण 1) मत्र - 
तत्राने 2) ध्यानाने आणि 3) प्रार्थनेने तसेच 4) 
योगशक्तीचे सहाय्याने साध्य करू शकतो. पूर्वजन्मकर्म 
अत्यत प्रबकछ असेल तर वरील विधान काही करू शकत 
नाही. अशा परिस्थितीत श्रीपाद प्रभभूच आपली भाग्य 
रेषा बदलून टाकू शकतात. या प्रमाणे आपली भाग्य 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 684 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


रेखा बदलून विहिण्यासाठी आपणाकङ्न दुसव्यासाढी 
काही ना काही चागले काम होणे आवश्यक आहे. 
सर्वसाधारण परिस्थितित है साधणे कठीण आहे, 
सृष्टीच्या कार्यकलापात किवा कर्मदेवतेच्या कार्य 
कलापात श्रीपाद प्रभू अनावश्यक दखल देत नाहीत, 
भक्तांची तीत्रता श्रीपाद प्रभूना हलवून सोडते व योग्य 
उपाय सांगण्यास प्रेरित करते. श्रीपादाच्या हृदयातून 
उमडणारे प्रेम, करुणा याच्या महा प्रभावामुढठे 
कर्मदेवतेची शक्ति निस्तेज होञन जाते. कमौचे सुप 
जड असते. श्रीपाद प्रभू हे चैतन्यस्वरूप आहेत. योग्य 
वेव्ठी प्रगट होऊन आपल्या चैतन्य शक्तीची समर्थता ते 
प्रदर्शित करतात हा त्याचा अत्यत सहज भाव आहे. 


मी (गुरुदत्त भट) अजानी दशेत ज्योतिष्य शास्त्रातील 
महा पंडित समजत होतो. मी कनीटक प्रदेशातून 
आलेला, त्यामुके मला तेलुगु भाषा अस्खवितपणे 
बोलता येत नसे. संस्कृत भाषा मात्र चांगली येत असे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 685 ° 1106 © 110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


माङ्या भाग्यानेच मला पीठिकापुरमला जाण्याची सधि 
प्राप्त जाली. श्रीपाद श्रीवल्लभाबदल मी अनेक गोष्टी 
कर्णोपकर्णी एेकल्या होत्या. माञ्े कृल्रटैवत श्री दत्तात्रेय 
प्रभूच आहेत. मी पादगया क्षेत्र असलेल्या पीठिकापृरम्‌ 
मधील कृक्कृटेश्वर देवालयाच्या दर्शनार्थं आलो होतो 
भक्ति श्रध्दायुक्त अंतःकरणाने देवतेचे दशन घेतले. 
मी ध्यानात बसतो असताना मादी अतःवाणी स्पष्टपणे 
म्हणाली "अरे मुखा तुला मरून किती दिवस ज्ञालेत ? 
त्‌ माञ्ञा भक्त असे सागून माञ्जी आरती करुन 
पायावर ढोके ठेवित आहेस. पादगयेला येऊन माङ््या 
पायावर डोके ठेऊन नवस पूण करणार आहेस ? का 
माङ्या पायावर ढोके आपटून माञ्ञे रक्त आटविणार 
आहेस? असे शब्द मला वारवार एक्‌ येऊ लागते. मी 
ज्योतिष पंडित असे गृहीत धरून माड्ञी जन्मपत्रिका 
बनविली होती. त्या पत्रिकेनुसार मी ज्या दिवशी हया 
शरीराचा त्याग करणार त्या दिवशी पादगया क्षेत्री 
असलेल्या दत्तप्रभु सन्मुख असेन. मी माङ्या नाडी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 686 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्पटनाला पाहिवे. नाडी चालत नव्हती. हृदयावर हात 
ठेऊन पाहिते ते सुध्दा बंद होते. मी माञ्ञा चेहरा 
आरशात पाहिला. माङ््या चेहय्यावर जीवनकन्ा जाऊन 
प्रत कवा आली होती. मी हसत आरशात पाहिते तो 
माञ्च मुख अजूनच भयानक दिसू लागले. मला गर्वं 
करण्यासारखे काय उरले होते ? विकृत अशा प्रेतकलेने 
मेलेला माणूस पिशाच्च तत्वाने युक्त होऊन हस्त 
असल्यासारखा मला वाटला. स्वयरु दत्तात्रेयाच्या 
देवक्ातील पुजारी, त्याचे सृक्ष्म शरीर मी पाहिवे. त्याचे 
सक्षम विकार अत्यंत कलेने युक्त असे दिसते. 
माङ्यातील कोपव्यात टङ्न॒ बसलेला विवेक जागा 
डाला. श्रीपाद श्रीवल्लभाचे दर्शन ज्ाल्याशिवाय आपले 
दुभीग्य संपणार नाही, असे वाटले. देवता आनंद स्वरूप 
असतात. ते आनदाच्या उच्च स्थितित असतात. माज्ञी 
स्थिती फारच दुःख दायक होती. माञ्ञा जीव अतिशय 
दुःखी होता. आत्मा शरीराला सोड्न गेल्यावर देहाच्या 
सवै बाधा संपतात. माज्ञा आत्मा अजून शरीर सोडन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 687 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


गेला नव्हता, जिवत असल्या प्रमाणे निर्बध स्थितीत 
हृदयस्पदनाना शरीरात भसन श्री गुरुदेवांनी मला एक 
अनामिक अवस्था प्रदान केली होती. अत्यंत निकृष्ट 
आणि पापी लोकांचे बोलणे एेकून मी कसा फसलतो होतो 
याची मला जाणीव ज्ञाली. पाषण सूपातील स्वयभ्‌ 
टत्तात्रेयाच्या मूर्तीने घटढीकोट याच्या घरी जन्म घेतला 
होता. पाषाणाच्या मूर्तीला नाडी स्पदन, हृदय स्पटन 
कोठे असते ? श्रीपादाना नाडी स्पटन आणि हृटय 
स्पटन आहे ना ? महालया अमावस्येच्या दिवशी 
पितृदेवताचा परम पवित्र दिवस असतो. त्या दिवशी 
कोणीतरी अवधूत येऊन भिक्षा स्विकारुन जातो. तेच 
दत्तात्रय असतात असे तेथील लोकाचे मत आहे. श्रीपाद 
महाप्रभूच मल्लादीच्या मेहुण्याच्या रूपात जन्मास आले 
केवढे हे आश्चय॑ ! काय ही वचना ? असे निकृष्ट बोल 
एकन मी स्तब्धच ज्ञालो. त्या निकृष्ट व्यक्तीचे बोलणे 
यथाथ समजून मी रत्नतूल्य श्रीपाद प्रभूना अतरलो. 
असा मला मनापासून पश्चाताप इ्ञाला." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 688 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मी तत्काक श्रीपाद प्रभूच्या घरी धावतच गेलो. टहा 
वषीचे वय असलेले श्रीपाद प्रभू अगणात आले. ते 
गुरुदत्तभटडाला पाहून म्हणाले ष्ये रे ये, मूखौ ! जिवंत 
असल्याचे नाटक करतोस. मृतवत्‌ असवेल्या तुङ्या 
सारख्या मानवरूप पिशाच्चाला सदगती माङ््या कृपेनेच 
प्राप्त होऊ शकते. तुम्ही केलेल्या दुष्कृत्यामुके रौरवादी 
नरकाच्या यातना भोगीत असतेल्या तुमच्या पितराना 
सदगती मिक्छावी म्हणून अवधूत वेषधारी होऊन 
महालया अमावस्येच्या पवित्र॒ दिनी भिक्षा मागण्यास 
आलेला मी कोण है त्‌ जाणतोस का ? ते दत्तात्रेय 
कोण ते माहित आहे का ? ते दत्तात्रेय म्हणजे मीच 
आहे. त्याचे नुसते नाव घेतते तरी राक्षस पिशाच्च गण 
थर थर कापू लागतात. ते दत्तात्रेय मीच आहे. तुञ्ञे मी 
दगड़ी शिकेमध्ये सूपांतर करू शकतो, तुला उपाशी ठेवू 
शकतो आणि तुञ्ञे प्राण सुध्दा घेऊ शकतो. तू जिवत 
असल्या प्रमाणे दिसत असलास तरी मृतवत आहेस, त्‌ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 689 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जिवत असल्याचे नाटक करू शकतोस. मी दत्त आहे 
की नाही याचा विचार आपण नंतर करू. प्रथम तू 
तुड्या विषयी सांग" है एेकून मी (गुरुदेव भट) 
गभ्गकित ज्ञालो आणि माञ्ञा थरकाप उडाला. इतक्यात 
सुमती महाराणी अगणात आल्या. त्या म्हणाल्या 
"कृष्णा, कन्हैय्या हा प्रेतकठा असलेला अघोरी माणूस 
कोण आहे ? तू आत ये तुञ्जी दष्ट काठते." यावर 
श्रीपाद म्हणाले "माते हा अजून अघोरी ज्ञालेला नाही. 
परतु याचा पुढचा जन्म शवाना नेणाव्याचा येणार आहे. 
त्या जन्मापूर्वी तो माड््या दशनाला आला आहे. 
आपल्या घरी उरल्ेला भात याला खाण्यास दे. श्रीपाद 
प्रभूच्या मातेने शिल्लक ठेवलेला भात आणन दिला 
श्रीपादानी तो गुरुभटास दिला. आणि जेवून लवकर 
निघून जाण्यास सागितले. गुरुदेव भट्राने तो भात घेऊन 
कृक्कृटेश्वराच्या मदिराच्या समोरील मोकलव्छया जागेत 
बसून खाल्ला. तो खाताच त्याची दुरावस्था नाहिशी 
डाली. तो प॒न्हा श्रीपाद प्रभूच्या दर्शनाला गेला. तेव्हा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 690 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रेष्ठी श्रीपादाना घेऊन दुकानांत गेले होते. श्रीपाद प्रभू 
पेसे मोजून तिजोरीत ठेवित होते. श्रेष्ठी स्वतः तादुक 
ज्वारी मोजून ग्राहकाना देत होते. तेव्हा श्रीपादानी 
श्रेष्ठीना विचारले "आजोबा आज दशमी आहे. बाबाना 
किती दक्षिणा देणार ?" तेव्हा श्रेष्ठी म्हणाते "आपणा 
दोघात काही भेद नाही. तूला जे हवे असेल ते तू घेऊ 
शकतोस. तुला हवे असलेले तू घे आणि मला हवे 
असलेले तू मलादे. ते टृष्य किती मनोहर होते त्याचे 
वणन करणे कठीण. श्रीपाद प्रभूनी एक गुढ्छाचा खडा 
घेऊन तोडात टाकला आणि एक गुद्ाचा खडा श्रष्ठीना 
प्रसाद म्हणून दिला. श्रीपाद प्रभू म्हणाले "आज मला 
करायची असतेली गणेश पूजा इ्ञाली. गणेशानी गुकाचा 
खडा तोडात टाकून नैवेद्य स्वीकारला. तुम्हास खोटे 
वाटत असल्यास माञ्च तोंड पहा" असे म्हणून श्रीपादानी 
आपले तोंड उघड्न श्रेष्ठीना दाखविते. या मुखात कोणते 
महारूप दिसले ते ्रेष्ठीनाच ठऊक. ते त्यांनी कोणालाच 
सागितते नाही. ते श्रीपादाना म्हणाते, सोनुल्या ! 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 691 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपादा ! गणेशाला जंव्हा भूक लागेल तेव्हा आम्हास न 
विचारता हवा तेवढा गक नैवेदयासाठी घेत जा. 
तेवटयात अखंड सौभाग्यवती वैकट सुब्बमंबा तेथे 
आल्या, त्यानी श्रीपाद प्रभूला अभ्यग स्नानासाठी नेते. 
अरे, शकर भटा ! कुत्सित लोकाच बोलणे एेकू्‌न मी 
(गुरुदेव भट) अधोगतीला जाऊन अघोरी जन्माच्या 
दुभीग्यांत जाणार होतो परतु श्रीपाद प्रभूनी त्यातून 
माञ्च रक्षण केते. मला नुसते सोडते असते, माङ्यावर 
कृपादृष्टी ज्ञाली नसती तर माञ्च पतन ज्ञाते असते. 
सदगुरुना आपल्याबद्ल वाटणाच्या निस्वाथ प्रेमामुके ते 
आपली पू्वजन्मातील कर्मफलापासून पूर्ण सुटका 
करतात. यासाठी ते आपला अमूल्य वेव आणि शक्ति 
खर्ची घालतात. श्रीपाद प्रभुची जन्म पत्रिका साधरसिधु 
वेदातून पाहता येते. श्रीपाद ॒प्रभूच्या घरी तेलुगु 
भाषेबरोबर संस्कृत भाषा सुध्दा बोलली जात असे. 
हिमालयातील पवित्र भूमीवर जी भाषा बोली जात असे 
त्या भाषेत श्रीपाद प्रभू. अप्पकराज शमी, बापनाचार्युलु 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 692 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


बोलत असत. सबल प्रातात बोलली जाणारी भाषा 
संस्कृत भषेपेक्षा वेगी होती. त्या भषेचे माधुर्य 
सरलता वणैनातीत होती. ही भाषा पीठिकापुरम्‌ मधील 
केवव्छ श्रीपाद प्रभू, बापनाचार्यलु अप्पक्राजू शमा 
यानाच बोलता येत असे. सत्यऋषीश्वर नावाय एक 
विद्वान गृहस्थ बापनाचार्युलु बरोबर असताना श्रीपाद 
म्हणाले "आजोबा, श्रीकृष्ण सत्य किवा असत्य काही 
बोलत नसत. ते केवक्छ कर्तव्य बोधक होते." त्यावर 
बापनाचार्युलु म्हणावे, कन्हैय्या, नेहमी सत्यच बोलावे, 
ओषधाला सुध्दा खोटे बोलू नये. है एेकून श्रीपाद प्रभूनी 
मंदहास्य केले. त्या दिवशी बापनाचार्युलुंच्या घरी वैकट 
सुब्बया श्रेष्ठी आते होते. त्याची एक आंतरिक इच्छा 
होती की बापनाचार्युलुनी त्याच्या घरी जेवण करुन 
दक्षिणा स्विकारावी. हा दिवस परमपवित्र महालया 
पक्षातील एक दिवस असावा ज्यांचेमुके त्यांचे पितृदेव 
संतोष पावतील. ही इच्छा बापनाचार्यलु पूर्ण करतील का 
नाही या बदल त्याना शंका होती. त्यामुढे श्रष्ठीनी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 693 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपादाच्या समोर नतमस्तक होऊन बापनाचा्यलृच्या 
समोर आपली इच्छा प्रकट केली. बापनाचार्युलुनी 
महालय पक्षात श्रेष्ठीच्या घरी जाऊन जेवण करून 
दक्षिणा स्विकारण्याची अनुमती दिली. या सम्मतीने 
श्रष्ठीय्या आनदाला पारावार नव्हता, 


श्रीपाद प्रभू बहु चमत्कारी होते 


महालय पक्षातील जेवणाचे आमत्रण स्विकारलेतले 
बापनाचार्युलु आणि आमंत्रण देणारे श्रेष्ठी या दोघाना 
या गोष्टीचा विसर पडला. महालया अमावास्येचा 
मध्यान्ह॒ समय आला. श्रेष्ठी बापनाचार्यलुच्या घरी 
आते. श्रीपाद मद हास्य करुन म्हणाले "ओआजोबा, 
वाग्दान करू नये. केल्यास त्या प्रमाणे नक्की वागावे. 
वाग्दान करून ते विसरणे महापाप आहे. तुम्हा दोघाना 
मी त्याची आठवण करून देतो. त्यावेल्धी श्रेष्ठी आणि 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 694 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


बापनाचार्युलु दोघानाही आपली चूक लक्षात आली. 
जीवाना समज कशी दयायची आणि विस्मृती कशी 
घालवायची या दोन्ही कला श्रीपादाना उत्तम रितीने 
अवगत होत्या. ते सर्वं बाबतीत समर्थं होते. त्या दोघाना 
साव्ध करून ते म्हणावे "तुम्हाला विस्मृती देण्याचा 
माञ्ा एक हेत्‌ आहे. प्रत्येक मानवात मी, मी करणारे 
एक चैतन्यरूप आहे. जीव आपल्या माता पित्याकडन 
नुसते शरीरच नाही तर 'मी' असे चैतन्यरूप सुध्दा 
ग्रहण करतो. या 'मी' अशा चैतन्याला विश्व प्रणालिकेत 
पार पाठण्यासाढठी कोणत्या ना कोणत्या जबाबदारीये 
कर्म असतेच. पित्याकड्न मुलाला, मुलाकड्न त्याच्या 
मलाला असे परंपरागत बधन प्रत्येकाला असतेच. 
गृहस्थाश्रम सोडून सन्यास आश्रम स्वीकारल्यावरच या 
कम॑बधनापासून सुटका होते. आज केलेले वाग्दान 
परिमित होज्ज नाम स्वरूपात्मक असलेल्या या 
जन्मानतर तम्या दोघातच सपणार असे नाही. हे 
वृहदाकार स्वरूपात असलेल्या 'मी' च्या चैतन्यात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 695 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


बदलल्यामुके कोणत्या तरी एका देशात कोणत्यातरी 
एका काव्ठात बापनाचार्यल्‌ वशाची एखादी व्यक्ति 
श्रेष्ठी वशातील कोणत्या तरी एका व्यक्तीच्या घरी 
महालय पक्षातील भोजन करुन दक्षिणा स्वीकार करेल 
ते केव्हा, कसे, कशा प्रकारे ते मला विचारु नका कारण 
कर्म॑स्वरूप फारच संदिग्धमय असते. सुक्ष्ममयी असते. 
काही काही कमौत भौतिक काल, योगकाल असा 
वेगवेगलव्ठा असतो. भौतिक कालरित्या महालय पक्षातील 
हे कर्म करुूनच संपवावे लागते. योग्य काक नसेल तर 
ते कर्म लाबणीवर पडते 


यावर मी (शंकरभ्टर) म्हणालो "अरे गुरुदत्त भटा । 
भौतिक काठ आणि योग काठ म्हणजे काय ? ते मला 
विवरण करुन सांग." श्री गुरुदेव भटर महोदय म्हणाले 
"भौतिक काठ, भौतिक देश, मानसिक काठ मानसिक 
दशा तसेच योगकाक्छ आणि योग देश याचे सहा ते टहा 
वषौपर्यतचे वय असते. तो नेहमी सोवा वषौच्या किशोर 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0286 # 696 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अवस्थेतील मुला सारखा निरतर विद्याआश्रमात असतो. 
त्याचा भौतिक काल साठ वषौीचा निर्धौरित केलेला 
आहे. तो शरीराशी सबधित आहे. त्याचा मानसिक काठक 
वीस वर्षे निधौरित केलेला आहे. वीस वषौच्या युवकाला 
साठ वषौीचे वय असलेल्या वृद्धाचे वजन असते. 
जवाबदाव्या असतील तर त्याचा काठ वीस वर्षे असतो. 
तो शरिराशी सबधित आहे. त्याचा मानसिक काठ साठ 
वर्षे आहे. या प्रमाणे भौतिक काठक आणि मानसिक 
काठ एकाच काक्छात मिढन असावा असा नियम नाही. 
तो वेगवेगक्ा असू शकतो." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 697 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


काशीमध्ये अथवा पीठिकापूरममध्ये निवास केल्याने 
तापत्रयापासून सुटका, 


काशीवासाचे फल - पिठापुरम्‌ निवासाचे फल 


श्रीपाद प्रभू म्हणाले "मी कालातीत आहे. ज्या भक्ताला 
काशीमध्ये निवास करण्याची इच्छा आहे आणि 
आतरिक तकमठ्छ आहे त्याला काशी निवासाची प्राप्ति 
होते. भौतिक टष्टया तो कोणत्याहि प्रदेशात असला तरी 
मानसिक दृष्टया त्याचा निवास काशीतच असतो 
भौतिक दृष्टया काशीत राहून गोहत्या करणाव्यास काशी 
निवासाचे फठ मिक्त नाही. ज्या प्रमाणे गंगाजलातून 
माशासाली निरीक्षण करणाय्या बगव्छयास गगास्नानाचा 
लाभ होत नाही. एखादा साधक भौतिक सूपाने 
पीठिकापुरमला राहात असेल आणि श्रीपाद प्रभूचे दशेन 
सुध्दा घेत असेल तरी जर त्याचा मानसिक काल आणि 
देश पीठिकापुरमला नसेल तर तो श्रीपाद प्रभूचा भक्त 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 698 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होणार नाही. योग काल आणि योग देश अध्यात्मिक 
शक्ति संपन्न असलेल्या व्यकितिलाच अवगत असतो 
श्रीपाद प्रभूचा अनुग्रह कोणाला आणि कैव्हा मिकेल, 
कोणत्या देशात मिकेल है न कठणारे गूढ रहस्य आहे. 
मानवाला केवक्छ कर्म करण्याचाच अधिकार आहे." 


देह हे एक क्षेत्र आहे त्यात जर मन नसेल तर त्याला 
क्षेत्र वासाचे फल मिदणार नाही 


सत्कर्म केल्याने सुख आणि दुष्कम केल्याने दुःख प्राप्त 
होणे हे अनिवाय॑ आहे. पूर्वजन्माचे बधन आपला 
पाठलाग करीत असते. सदगुरुच्या कृषेमुके आपण त्या 
पासून मुक्त होतो. काल चांगला नसेल तर आपण 
कोणत्याही देशात असलो तरी त्या कमौचे फल चुकवृू 
शकत नाही. हा अत्यत अनाकलनीय विषय आहे. 
पीठिकापुरममध्ये नरसिंह वर्माच्या घरी एक सेवक 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0286 # 699 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होता. त्याचे नाव शिवय्या असे होते. एके दिवशी श्रीपाद 
प्रभूना त्याने पाहिले. तत्का त्याच्या मनोवृत्तीत बदल 
स्माला. त्याने निद्रा आहार सोडले. आणि असंबध्द बोलू 
लागला. "मी सृष्टी स्थिति आणि लय यासाटी 
कारणीभूत आहे. मीच सर्वं सृष्टीचे आदिमू्छ आहे. ही 
सृष्टी माञ््या पासूनच उत्पन्न ज्ञाली आहे. 
माज्यामुकेच वाढणार असून माङ्यातच लय पावणार 
आहे." नरसिंह वमाना शिवय्याची अत्यत दया आली. 
त्यानी श्रीपादाना शिवय्याचे रक्षण करण्याची विनती 
केली. श्रीपाद प्रभु शिवय्यास स्मशानात घेऊन गेते. 
त्याच्या बरोबर नरसिंह वमौ सुध्टा होते. ओदुबराच्या 
्ञाडाची वाक्ूतेली फादी स्मशानात ठेऊन शिवय्याच्या 
हातून त्याचे दहन करविते. या मुके शिवय्याची त्या 
विचित्र मनौवृत्तीतून सुटका ज्ञाली. नरसिंह वर्माना हे 
सारे अत्यंत आश्चर्यकारक वाटले. श्रीपाद प्रभू म्हणाले 
"आजोबा, यात आश्चर्य करण्यासारयखे काही नाही. 
वायसपूर गावात एक पंडित माङ्यावर अत्याचार करीत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 700 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होता. तो वारवार असे म्हणे की वेदस्वरूप असलेला 
परमेश्वर कोठे आणि हा लहान वयाचा श्रीपाद कोठे ? 
तो सृष्टी, स्थिती, लय याचा कारक आहे म्हणे, तो 
आदिमूल आहे म्हणे, है सारे खोटे आहे. थोडयाच 
दिवसात तो पंडित मरण पावला आणि आपल्या 
कृत्यामुढे ब्रह्मराक्षस ज्ञाला. एका जन्मी हा शिवय्या 
त्या पडिताचा अल्पऋणी होता. मी योगकाल कल्पून 
स्मशानात योगदेश निर्माण करून योग कर्माच्या योगाने 
वाकलेल्या काडीचे दहन करून त्या ब्रह्मराक्षस तत्वातून 
पंडिताची सुटका केली. आपल्या शिवय्याची त्या 
ब्रह्मराक्षसाच्या पज्यातून सुटका केली." 


अरे शकरभटरा ! पीठिकापुरम क्षेत्री अवतरलेले हे 
महातेजस्वी आणि धर्मज्योती श्रीपाद प्रभू कुरुगड्ढीस 
येऊन त्यानी या क्षेत्रास पवित्र केले. श्रीपाद प्रभूच्या 
महा संकल्पाने ग्रहाचे फलित ठरविले जाते. कोणत्याही 
प्रकारच्या ज्योतिष्य फलाने निधौरीत केलेले भौतिक 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 701 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


काठक आणि भौतिक नियम नसतात. ते योग काल 
पाहून योगदेश पाहून याचा निणय होतोः 


श्रीपादानी अनुग्रहित केलेले प्रारन्ध कर्म - मरण चुकव्‌ 
शकते 


श्रीपादानी कल्पना केलेल्या ज्योतिष्य शास्त्रानुसार एक 
हजार वषौनंतर घडणाव्या घटना ते आताच घडवू 
शकतात म्हणून योग काल तेच ठरवितात . दूर घडणारी 
घटना सुध्दा ते आपल्या जवन घडवू शकतात म्हणून 
योगदशेचा निणय सुध्दा ते करू शकतात. संघटना सवं 
देश कालात ते घडवू शकतात. श्रीपादांना देशकाल 
त्याच्या इच्छे प्रमाणे बदलता येतो. एकदा 
्रेष्ठीच्या देवांना नारव फोडताना स्वतः 
श्रीपादानी तो नारव फोडला. त्या नारव्छाचे 
त्यानी तुकडे, तुकडे केले. श्रीपाद म्हणाले 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 702 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


"आजोबा, आज तुमचा मरण योग होता परतु 
मी नारद्छाचे तुकडे करून तो टाकला." 


सायंसंध्येची वेक ली. श्रीपादाकडन आजा घेऊन 
कुरुगड्ढडी सोडन आम्ही कृष्णकथवल्ली ओढयाकड़े 
मार्गस्थ जालो. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 703 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 
अध्याय -23 


शिवयोगी भक्त महिमा - शिवपूजा रहस्य विवरण 


मी कृष्ण-युवल बडुहूतून कुरवपुरास प्रयाण करीत 
असताना धर्मगृप्त नावाय एक सदवेषधारी गृहस्थ 
भ्ेटले. ते श्रीपादाच्या दर्शनास कृरगड्ढीस निघाते होते 
ते सुध्दा योगायोगाने पीठिकापुरमला असणाव्या 
वेकटप्पय्या श्रेष्ठीचे जवव्छचे नातेवाइक होते. मला याचे 
आश्चर्य वाटले कौ मला भेटणारे सर्वं श्रीपाद प्रभूये भक्त 
होते. ते प्रभूच्या दिव्य चरित्राबद्ल अधिक माहिती 
सागणारे होते. यामागे काहीतरी विशेष हेत्‌ असावा हे 
नक्की. श्रीपाद प्रभूच्या चरित्रातील एक एक वर्षं ज्ञाते 
की त्यात घडलेल्या घटनांच्या थोडा मागचा भाग मला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 704 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कठलेला असे. त्यातील एका घटनेचा दुसव्या घटनेशी 
फारच कमी सर्बध असे. आता परयत श्रीपाद प्रभूच्या 
दहा वषौपर्यत घडलरेल्या लीलाच मला माहित होत्या. 
त्या क्रम बध्टद पध्टतीने त्याच्या कड्न मला कठल्या 
होत्या मी मनात विचार केला की श्रीपादाच्या अकराव्या 
व्षीतील लीला मला कठ्तील का ? श्रीपाद प्रभ क्षण 
क्षण लीला विहारी आहेत. श्री धम॑गुप्त म्हणाले "अरे 
शकरभटा, मी शिवभक्त आहे. श्रीपाद अकरा वर्षीचे 
डाले असताना एके दिवशी त्याच्या घरी एक शिवयोगी 
आला. तो अत्यंत विद्वान होता. तो केवव्छ करतत 
भिक्षाच घेत असे. तो आपल्याजवठ ज्ञोकी, भादे, थाव्ठी 
असे काहीच बाठकगीत नसे. तो दिसण्यास एखाद्या 
वेडया पुरुषाप्रमाणे दिसे. तो एके दिवशी कुक्कृटेश्वराच्या 
मंदिरा जवव्छ आला. त्याचे धुकीने माखलेले कपडे आणि 
विचित्र बोलणे एकन त्याला देवव्लातील पूजाय्यानी 
मदिरात येऊ दिते नाही. तो टेहाचे भान नसलेला 
अवधूत होता. तो सतत "ॐ नमो शिवाय" हा शिव 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 705 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पचाक्षरी मत्राचा जप करीत होता. मी माञ्च मेहणे 
वेकटपय्या भ्रेष्ठीच्या घरी घोडयावरून गेलो होतो. वाटेत 
असलेल्या कृक्कटेश्वर मदिरात जाऊन दशन घेण्याची 
माञ्जी सवय होती. मी वैश्य प्रमुख असल्याने देवव्टातील 
अचकानी माज््या नावाने मोटी पूजा केली. त्यांना 
चांगली टक्षिणा देण्याची माड्ी पध्टतच होती. मी पांच 
वराह त्या अचैकाना दिले. त्यानी आपओआपसात वाटून 
घेतले. टेवव्ातील अर्चकानी मला त्याची आर्थिक 
परिस्थिती, त्याचे अनेक कष्ट या विषयी सागितते 
आणि सनातन धमौच्या रक्षणासाठी तुमच्या सारख्या 
सदाचारी शिष्याची अत्यत आवश्यकता आहे, असे ते 
म्हणाले. तेवटयात बाहेर आलेला शिवयोगी आत आला 
त्या बरोबर दोन नागसर्प॒ही आत आले. ते पाहून 
अर्चकाच्या तोडाचे पाणी पठव्छाले. शिवयोगी म्हणाले 
"अहो अर्चक स्वामी तुम्ही घाबरू नका ही शिवाची 
आभूषणे आहेत. पुत्र ज्या प्रमाणे आपल्या पित्याला 
प्रेमाने आविगन देतो तसेच हे नाग आपल्या पित्यासम 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 706 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कुक्कुटेश्वराला आलिगन देण्यासाठी आतूर आहेत. ते 
आपले स्नेही समान आहेत. आपण आपल्या स्नेहयाना 
पाहून घाबरणे किवा पटून जाणे है महापाप आहे, 
अर्चक स्वामीनी विशेष पूजा केल्यामुे ते नाग 
आकर्षित जाले. नागभूषण कुक्कुटेश्वराची आपण 
मनापासून अधिक श्रष्टेने पूजा केली पाहिजे. 
रद्राध्यायातील नमक आणि चमक सुस्वरात म्हणून 
रागयुक्त॒ शिवाची भजने म्हटली पाहिजेत. अर्चक 
स्वामी तेथेच बसून होते. मदिरात येणाव्या भक्तगणांत 
कोणी धनवान होते तर काही भक्त साधारण गरीब 
होते. विशेष धन दान देणाव्या भक्तांशी अर्चक स्वामी 
अधिक आत्मियतेने भाषण करीत. या अर्च॑कामध्ये 
पीठिकापुरम मधील सूर्यचंद्र शास्त्री नांवाचा एक चांगले 
अनुष्ठान करणारा पंडित होता. त्याला श्रीपाद प्रभूबद्ल 
भक्ति प्रम होते. तो श्रीपाद प्रभूचै स्मरण करून नमक- 
चमक सुस्वरात आणि रागयुक्त आलाप गात म्हणत 
होता. तेथे आलेल्या नागांना त्याचे गाणे आवडलरे होते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 707 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ते सुध्दा आपले फणे हालवत आपला आनंद प्रकट 
करीत होते. शिवयोग्याला घेऊन सूर्यचद्रशास्त्री 
बापनार्युलूच्या घरी आले. तेथे त्याना सत॒प्तिकर भोजन 
करविते आणि श्रीपाद प्रभूये दशन घडविले. श्रीपाद 
प्रभूनी त्याना शिवशक्ति स्वरूपात दशन दिते. त्या 

दिव्य टदर्शनाने तो शिवयोगी एवढा आनदित ज्ञाला की 
त्याला समाधी स्थिति प्राप्त ज्ञाली. अशा अवस्थेत तो 
तीन दिवस होता. त्यानतर श्रीपादानी आपल्या दिव्य 
हस्तानी त्याला जेव्‌ घाते. 


श्रीपाद म्हणाते "ए मुला, सनातन धमौत सांगितल्या 
प्रमाणे आपतरे जीवन व्यतीत करून संसार तर्न जा 
पूराणात विषयांच्या कल्पना किवा असत्य असे काही 
नसते. त्यातला सामान्य अर्थ वेगवा असतो आणि गढ 
रहस्यात्मक अर्थ हा वेगव्ाच असतो. अनष्ठलन 
करणाव्या साधकास त्यातील अतर अर्थ, आणि गृढ 
रहस्य अंतःकरणात स्फुरते. भूतकारकाना चंद्रसूयौत सूर्य॑ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 708 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


परमात्म्याचे प्रतिक आणि चद्र मनाचे प्रतिक वाटते 
चित्स्वरुूप तेजस मनोरुूप असणाय्याना चद्राशिवाय 
सृष्टीकार्य चालत नाही असे वाटते. अमावास्या ही 
मायेचे प्रतिक आहे. ही माया पर्वीच्या काकी वसगल 
नावाच्या कलेने जन्म पावत होती. चद्रबविबामध्ये कलेचा 
प्रवेश ्माल्यावर त्यातच तिचा लय होतो. ज्या प्रकारे 
माया परमेश्वर तेज घेऊन मनोरुूप चद्रात पसरते. त्याच 
प्रकारे चद्रात सूयाचे किरण समाविष्ठ होतात. माया 
असो अथवा अमावास्या असो त्याच्या जड स्वरूपामृठे 
त्याच्या पासून निमौीण ज्ञालेले जगत त्याच्या चिरकाल 
सान्निध्याने चित्तजडात्मक आहे. वसत ऋतु ज्या 
प्रमाणे सृष्टीतील एूल फढ्ाच्या उत्पत्तिसाठी 
कारणीभूत होतो तसेच स्त्री सुध्दा शिशुच्या जन्मास 
कारणीभूत होते." 


मत्य लोकात जीवाला जन्म-मरण असते. पाताठक 
लोकात सर्य कातीमठे कातीवान दिसणाय्या लोकाना 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 709 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वृष्ण असे म्हणतात. सप्त पाताकात वेदांच्या अधिष्ठातृ 
देवता असतात. मनाचे ज्या लिकाणी निवास स्थान 
असते ती भूमी सप्त पाताठक या नावाने संबोधिली जाते. 
याची अग्नी आदि देवता आहे. या अष्ट देवताना 
अष्टवसु असे नाव आहे. सूर्य कांतीमुक्े शोभायमान 
होणाव्या देवताना वस्‌ असे म्हणतात. ब्रह्मशिला 
नगरातील श्रीपाद प्रभूच्या बहिणीच्या "वासवी" या 
नावाचे है गूढ रहस्य आहे. या अष्ट गोलकाच्या मध्ये 
असलेल्या वायु स्कंदाला सप्त समुद्र असे नाव आहे. 
सामान्य जन या सप्त समुद्राला जल स्वरूप समजतात 
परतु ते खरे नाही. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 710 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शिव महिमा - आध प्रदेशातील अकरा शिवक्षेत्रे आणि 
त्याचे स्वरूप 


शिव हा एकादश रुद्र स्वरुप आहे. आध प्रदेशात 
अकरा शिवक्षेत्रे आहेत. त्याचे दशन घेतल्याने 
महाफल मिक्त. ती क्षेत्रे पुढील प्रमाणे आहेत. 
1) वबृहत्शिला नगरातील नगेश्वर 2) 
श्रीशेल्यावरील मल्लतिका्जुन 3) द्राक्षारामम्‌ येथील 
भीमेश्वर 4) क्षीरा राम येथील राम लिगेश्वर 
5) अमरावती येथील अमर विगेश्वर 6) 
कोटीफली क्षेत्रातील कोटी फलेश्वर 7) 
पीठिकापुरम येथील कुक्कुटेश्वर 8) महानदी 
येथील महानंदीश्वर 9) काटेश्वर येथील काठेश्वर 
10) कालहस्ती येथील कालहस्तेश्वर 11) 
त्रिपुरातक येथील तविपुरांतकेश्वर. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 711 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शिवाची मूर्ती पूजेसाठी कोठेच नसते. शिवलिंग 
आत्म्यात तेवणारे ज्योतीस्वरूप आहे. सिध्दि 
प्राप्त ्ाल्यानतर निर्मल मनरुूपात असणारी 
निर्मलता म्हणजेच स्फटिक लग" आहे. 
आपल्या शरीरात असणारा मदु त्याला जान 
मिल्विण्या साठी सहकार्य करणारा रुद्र आहे, 
मानेपासून नाड़ी स्पात मानेच्या खाली पर्यत 
व्याप्त असणाय्या नाडयाना सुद्रजटा असे 
म्हणतात. शिवाच्या हटयोगी स्पात लकुलीश्वर 
आहेत. शिवप्रभु भिक्षाटन करून जीवाची पाप 
कर्म हिरावून नेतात. या सृष्टीतील तालबध्द 
असलेली सृजन , स्थिति आणि लय याती 
महस्पदन शिवाच्या आनंद तांडवाने सुव्यवस्थित 
चालतात यामे शिवाला नटराज असे म्हणतात. 
शिव परमानदकारक असून ते आपल्या अनन्य 
भक्ताना मोक्ष सिध्दि प्रदान करतात. चित्त 
म्हणजे मन आणि अबर म्हणजे आकाश. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 712 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आकाश रूपात असणारा तो चिदबर (चित्त+अंबर 
= चिदबर) आहे. तुम्ही पहात असलेल्या या 
विशाल विश्वात रोदसी रूपात रसद्रस्वरूपच आहे. 
ट्वादश ज्योर्तीलिगात राशीचक्रातील बारा राशीचे 
हा प्रतिक आहे म्हणून शिव काल स्वरूप 
आहे. आठ दिशाना ज्या अष्टमूर्ती आहेत त्या 
चिदाकाश स्वरूपच आहेत. पचभूते शिवाची 
पचमुखे आहेत. पच॒ जानेद्रिये, पच॒ कर्म॑द्विये 
आणि मन मिन एकंदर अकरा रुद्र॒ आहेत. 
यालाच एकादश सुद्र असे म्हणतात. शिवाचे 
उमामहेश्वर रूप नित्य प्रसन्नरूप आहे. त्रिगुणांचे 
भस्म॒ करून घेततेते रूपच तव्िपुरातक सुप आहे. 
जानने हाच शिवाया तिसरा नैव आहे. 
शिवांच्या जटाजूटातून परम पावन अशी निरतर 
प्रवाहित होणारी गगामाता उगम पावते आणि 
धरतीवर प्रवाहित होज्ज साव्या प्रदेशाला 
सुजलाम्‌, सुफलाम्‌ करते. आदद्रूरानक्षत्र॒ आकाशात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 713 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


चमकत असतांना शिवप्रभु दशन देतात. मिथुन 
राशी जवव्छ जाण्यासाटी अगोदर वृषभ रास 
ओलाङ्न जावे लागते. ही वृषभ रास 
नदीश्वराचे प्रतिक आहे. तो धर्मस्वरूप आहे. 
दोन भुवयातील पेटणारी ज्योती म्हणजेच ताल 
चद्रकठ्रा. योगस्थिति मुढे उद्रवलेल्या कामवासने 
मुके स्त्री, पुरुष भेद नाश इाल्यावर एकत्व 
स्थितिस प्राप्त हणे आणि याचे स्वरूप 
म्हणजेच अधनारीनटेश्वर. लिंग म्हणजे स्थूल 
शरीरात आत लपून असलेले विग शरीर, है 
ज्योती स्वरूपात विलसत असते. असे वेद 
सागतात. 


शिवपूजा रहस्य अनुष्ठान केल्याने किवा 
गुरुकटाक्ष असेल तरच समजते. भौतिक रुपातील 
पिठापूर जसे आहे तसेच ज्योतीमय स्वरूप 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 714 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असलेले स्व्णपिठापूर एक आहे. त्याला आणि 
श्रीपाद प्रभूना जो निरंतर भजतो किवा स्मरण 
करतो तो जानी भक्त श्रीपादाना जाणू्‌ शकतो. 
तो कितीही दूर असला तरी स्वण॑ 
पीठिकापुरातच वास करतो. अशा भक्ताला 
श्रीपाद प्रभू अत्यत सुलभ-प्राय असतात, 


भौतिक पीठिकापुरम मधील कुक्कुटेश्वर 
मदिरातील अर्चकस्वामी प्रमदगणांचे अश रूपाने 
जन्माला आते होते. भूत-प्रेत, पिशाच्चादी 
महागण अनेक असतात. योगाभ्यास करणारे 
आणि श्रीपाद प्रभूची आराधना करणारे भक्त 
त्या त्या भूत प्रेताना रोखून ठेवतात . हे 
स्व अडथके दूर करून जे भक्त श्रीपाद प्रभूना 
येऊन भेटतात ते धन्य होत. श्रीपाद प्रभू 
म्हणाले "माङ््या आजोठच्या घराच्या अगणात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 715 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


एक मोठे सस्थान होणार आहे असे अनेक 
वेला मी सागत आतो आहे. माञ्ञा संकल्प 
अमोघ आहे. मुग्या जशा अगणित संख्येत 
असतात तसेच माद्य भक्त लक्षानुलाक्ष आहेत. 
योगीगण माङ््या सस्थानाचे धर्मपालन 
योग्यरीतीने करतील. कोण, कितीजण, कोटून 
केव्हा कशा प्रकारे येणार ते मीच ठरवितो . 
पीठिकापूर येथे वास्तव्य केल्यावर श्रीपादाच्या 
सस्थानाचे दर्शन सर्वानी केलेच पाहिजे. माङ्ञा 
अनुग्रह जे योग्य शिष्य आहेत त्यानाच होडल. 
त्याच्यावर मी अमृतवृष्टी करीन. अयोग्य 
व्यक्तीला माञ्च दशन मृगजवासारखे वाटेल." 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 716 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -<4 


अर्धनारी नटेश्वर - विवरण 


मी (शंकरभटाने) श्री धमगुप्ताना प्रश्न विचारला, 
"महाराज, भगवान शिवाने वेगवेगव्टी आभ्ूषणे 
आणि शस्त्रे धारण केली आहेत. ही धारण 
करण्यामागील अतगत अथ काय याचा खुलासा 
करावा." यावर धमगुप्त म्हणाले, "अरे शंकरभटरा, 
गणपती देवाचे पाशाकृश है मुख्य आयुध आहे. 
तसेच श्री विष्णूचे सुदशेन चक्र मुख्य आयुध 
आहे. व्रिशूल हे भगवान शंकराचे मुख्य आयुध 
आहे. त्रिशूलाला वरच्या बाजूस तीन टोके 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 717 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असतात ही अग्निज्वालेच्या रूपात असतात. ती 
तिन्ही टोके मिटखन एकच शूलहस्ता प्रमाणे 
असतात. सत्व, रज आणि तम या त्रिगुणाची 
ही तीन टके निदशशक आहेत. या त्रिगुणांचे 
एकत्व म्हणजे खरा त्रिगुणातीत शिवभगवान 
आहेत. हा अतराथच त्रिशूल सूचित करतो. 
श्वासाचे चलनवलन पिगला नाड़ी दवारा होऊन 
कपाकाच्या मध्य भागातून तो शिरस्थाना परयत 
जाऊन पोहोचतो. इडा, पिंगव्छा आणि सुषुम्णा 
या तीन नाडया ब्रहमज्ञानाची कैद्रे आहेत 
यालाच नादीचा व्रिवेणी सगम असे म्हणतात 
हा त्रिशूलाचा अंतर अथं आहे. शिवाचे दुसरे 
आभ्ूषण म्हणजे नाग आहे. मानवाच्या शरीरात 
कुंडविनी शक्ति ही सर्पीच्या आकारात सुप्त 
अवस्थेत असते. ती जागृत हाली असता 
अष्टसिध्दि प्राप्त होतात. या महासिध्टिना वश 
करून त्याचा उपयोग तोककल्याणासाटी करणाव्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 718 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शिवाचे इश्वर असे सुध्दा एक दिव्य नांव 
आहे. शिवाच्या त्रिशूलाला उमरु बाधतेला असतो. 
हा शब्दगुणाचे प्रतिक आहे. नाद, जकार हा 
आकाश गृण आहे. आकाशात शब्द प्रकपाने 
विचलन करतो. आपण मत्रजप केला असता 
किवा मंत्र एेकला असता तो उमरुच्या आवाजा 
प्रमाणे आपल्या कानात घुमतो. मत्र पुरश्चरण 
केल्यामुठे योग्याला आनंद प्राप्त होतो. या 
आनंदाच्या नादात तो नृत्य करतो. याचे 
प्रतिक म्हणून परमेश्वर उमरु धारण करतो. 


दोन भूवयाच्या मध्य बिदूवर आजाचक्र असते. 
तेच स्वै जानाचे कद्र असते. जानी पुरुषाला 
अतीद्रिय दृष्टी असल्यामुके त्याचे जानकेद्र 
विकसित असते. याच चक्राद्वारे योगी भूत- 
भविष्य यथाथ॑पणे समज्‌ शकतात. हाच 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 719 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


परमेश्वराचा तिसरा नेत्र असे म्हणतात. हा 
जाननेत्र विकसित ज्ञाला म्हणजे कामस्वरूप 
मटनाचे दहन करता येते. 


शिवप्रभूचा निवास स्मशानात असतो असे 
म्हणतात. योगाग्निमुके स्वं वासनाचे भस्म 
होञऊन योग्याला परमशाती प्रदायक निवौण 
स्थितिचा अनुभव येतो. ज्ानाच्या स्थितिचा 
पाठरा रग असतो, असे म्हणतात. तीच विभूती 
होय. आलोचना (निदा), वासना याच्यावर 
नियंत्रण ॒ ठेवण्याची शक्ति आल्यावर शुध्द जान 
प्राप्त होते. त्यामुके आनंद प्राप्ति होते. जानाची 
शष्टी चार प्रकारे होते 1) आदिभौतिक 2) 
आदिटैविक 3) अध्यात्मिक आणि 4) मानसिक 
याचे संकेत स्प म्हणून शिवाचे भक्त चार 
विभूती रेषा कपाकावर लावतात. एक दिव्य 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 720 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ओषधी शिलाजीत नावाची असते. या ओषधीच्या 
सेवनाने नित्य यौवन प्राप्त होते. पूर्वं काठात 
शिलादुड नावाचे एक महर्षी खडयाचा आहार 
करून निर्वाह करीत असत. तेच नटीश्वर रूपात 
अवतरित ्ातले. श्रीकृष्णाचा जन्म रोहिणी 
नक्षत्रात आणि वृषभ राशीत ज्ञाला. शिवाचे 
जन्मनक्षत्र आद्रा होते. उमामहेश्वराच्या अर्धनारी 
नटेश्वर रूपाची राशी मिथुन होती. या राशीच्या 
अगोदर वृषभ राशी असते. हा वृषभच नंदीश्वर 
आहे. नदी हा धर्माचे प्रतिक आहे. निम्न 
जातीच्या कामरूपी मदनाला शिवाने दग्ध केतन 
होते. परतु शिवाच्या कृपेनेच तो निराकार रूप 
घेऊन उच्च प्रकृती असलेल्या दिव्य दांपत्य 
धमौचे पालन करणाव्या दापत्यास पुत्र रूपाने 
प्राप्त ज्ञाला. श्रीकृष्णाने उपमन्यु ऋषीचे 
शिष्यत्व पत्करुन अत्ययत निष्ठेने शिवोपासना 
केली होती. शिवाच्या अनुग्रहामुठके रुकिमिणीच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 721 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पोटी मन्मथ हा प्रद्युम्न नावाने जन्मास 
आला. हा मन्मथ वृषभ राशीतील काम स्थान 
आहे. धम॑बध्ट असलेल्या कामना कोणत्याही 
असल्या तरी उन्नत प्रकृतीच्या असतात. त्याची 
पूर्णता करणे धम विहित असते. 


भयकर अशा तात्रिक सिधि आणि शक्ति 
वाघाप्रमाणे प्रमादकारी असतात. त्याना वश 
करून, आपल्या ताब्यात ठेवणारे शिवभगवानच 
आहेत. वाघ हा शक्ति देवीचे वाहन आहे. 
शक्तिसि पूर्णपणे आपल्या ताब्यात ठेवण्याचे 
प्रतिक म्हणून परमेश्वर चर्म अंगी धारण 
करतात म्हणून त्यांना व्याघ्रच्मीबरधारी असे 
म्हणतात. शुध्द ब्रह्मज्ञान निरतर प्रवाहित 
करणारी प्रजा अमृतत्व सिध्द असलेल्या 
शिवाच्या जटेतून वाहणाय्या लोकपावनी गगेचे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 722 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


प्रतिक आहे. या प्रमाणे नित्य प्रसन्नतत्वामुठे 
मिक्ूणारा महाप्रशात आनद आल्हादमयी 
स्थितीचे प्रतिक चद्रकोर आहे. 


उजव्या भागात प्रवाहणारी शवासरूप शक्तीची 
पिगव्ठा॒ नादी असते. डउाव्या भागात प्रवाहणारी 
श्वासरूपी शक्ति इडा नाढी नावाने ओव्छखली 
जाते. अरे शकरभटा । प्राणायाम करताना 
उजव्या नाकपुढीने श्वास घेतल्यास उष्णता 
वाढते म्हणून तिला सूर्यनाडी म्हणतात. डाव्या 
बाजूने श्वास घेतल्यास शितलता मिते म्हणून 
तिला चंद्रनाडी असे म्हणतात. काठ पुरुषाच्या 
शरीरातील राशीचक्रात मेष राशी पासून तुका 
राशीपर्यत॒ उष्णता देणारे सहा महिने सू्यनाडी 
असे ग्रहित धरल्यास अश्विन मासापासून 
फाल्गुन मासापर्यतचे सहा महिने शीत अथौत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 723 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कमी उष्ण असल्याने चद्रनादी असे समजते 
जातात. या चद्रसूयौच्या गतीमुक्च पौणिमा 
आणि अमावास्या याची निर्मिती होते 


योगी पुरुष आपल्या वैशिष्टयपूण साधनेन 
कालयक्रातील समस्त सिध्दि प्राप्त कर्न घेतो. 
त्याला भूत, भविष्य आणि वर्तमान या तिन्ही 
कालाचे जान योगशक्तिमुके प्राप्त होते. या 
कालचक्रालाच अधनारीश्वर, जी कोणत्याही 
परिस्थितीत वेगव्ठी करता येत नाही, अशी 
जोढी समजावे. रात्र-दिवस, पौर्णिमा-अमावास्या या 
एकानतर एक विशिष्ट कालावधीनतर दटष्यमान 
होत असतात. रात्र नसेल तर दिवस व॒ दिवस 
नसेल तर रात्र असूच शकत नाही. माता-पिता 
रूपाने संबोधिल्े जाणारे अर्धनारीश्वरच या अनंत 
सृष्टीच्या चलनवलनास कारणीभूत होत असतात. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 724 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शिवाये कार्यं संहारक आहे असे आपण म्हणतो 
त्याचा गभत अथ जुन्या सृष्टीचा अत होऊन 
नविन सृष्टीची निमिती असा आहे. सृष्टीतील 
बदल अतिसहजपणे होत असताना नूतन सृष्टीचा 
अविभौीव होऊन ती थोढयाकाठक परयत त्या 
स्थितीत असते. नतर मात्र त्याया संहार 
अनिवार्यच असतो. अथर्ववेदातील समस्त अस्त्र 
शस्त्र, मत्र विदयासिध्ट होण्यासाठी या विदयेचा 
अधिपती असलेल्या इईशानरुद्राचा अनुग्रह असणे 
आवश्यक असते. असा संवाद चालू असतानाच 
मी म्हणातलो "आपण शिव-पार्वती आणि आद्रूरा 
नक्षत्राचा घनिष्ट संबध असल्याचे सागिततरे होते. 
या विषयी सविस्तर माहिती सागावी ही 
प्राथना." तेव्हा धर्मगुप्तः म्हणाले "रुद्र॒ पक्त्या 
हरिणाची शिकार करीत असवेल्या रूपात 
"मगव्याध सुद्र या नावाने दशन देतील. है 
दिव्य रूप आकाशातील आद्रूरा नक्षत्रात दिसेल." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 725 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ग्रह॒ संचाराचा प्रभाव 


धमगुप्त पुढे म्हणाले "या मृगव्याध रुद्राच रूप 
नक्षत्र मंडद्छातील मिथुन आणि ककं राशीच्या 
मध्ये आवे दिसेल. या नक्षत्र मंडठकाच्या जवठ 
राहू, केत्‌. शनी या सारख्या ग्रहाचा संचार 
स्माल्यास विश्वव्यापी युध्द, प्रलय, देवादानवाचे 
युध्ट, महाभारताचे युध्द या सारखी संकटे ग्रह 
गतीनेच येतात. कालसंहार मूर्ती म्हणजे धनुष्य 
बाण धारण केलेल्या उग्रमूतिं असलेल्या रुद्राचेच 
मन्युदेवता रूप असे वेदांनी वर्णन केले आहे." 
धमगुप्त॒ आपले वक्तव्य चालू ठेवीत म्हणाले 
"माघ मासातील अमावास्येच्या अगोदर येणाय्या 
चतुदेशीला "महाशिवरात्री" असे म्हणतात. प्रत्येक 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 726 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


महिन्यातील  अमावास्येच्या पूर्वी येणाच्या 
चतुदेशीला "मास शिवरात्रि" असे म्हणतात." 


शनीप्रदोष समयी ईश्वर आराधनेचे फट 


म्हणजे शनिग्रह दोषाचे निवारण 


महाशिवरात्र मगकवारी आल्यास ती अत्यत 
पुण्यकारक असते. शनिवारी त्रयोदशी आल्यास 
त्याला शनीप्रदोष म्हणतात. या शुभ दिनी 
शिवार्चन करून शनीदेवास प्रिय असलेले तीक 
दान करावे. शिव शनीची आदिदेवता असल्याने 
तीठाच्या तेलाने परमेश्वराची आराधना केली 
असता शनीदेवाच्या बाधपासून निवृत्त होते. 
शनीवारी प्रदोष समयी शिवाराधना केल्यास 
समस्त कम दौषरहित होऊन आपणास सुख 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 727 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शाती लाभते. शनी ही कर्म कारक देवता आहे 
शिव ही संहारक देवता आहे. शनीप्रदोष समयी 
शिवाची आराधना, स्वं प्रकारच्या अशुभ 
कमौच्या महापापांचे भस्म करुन, शुध्द, नूतन, 
दिव्य, तेजोमय शुभ स्पदनाने मानवाचे मन, 
बुध्दि, अहकार, चित्त॒ यांची आत्मशुध्दि करून 
नवीन जन्म प्राप्त करून देते. 


अशा प्रकारच्या अर्चनेने शनीदेव शांत होतात. 
शनीवारी रात्रीच्या वेवी, त्या जीवाचे सारे 
दुष्कर्म, दोषांची अधिष्ठान देवता महाकालीमध्ये 
विलीन होतात. दुसन्या दिवशी म्हणजे रविवारी 
सूर्योदयाच्या समयी सवित्र मंडक्टातील मध्यवर्ती 
असलेल्या त्या महाशक्तीचा साधकास अनुग्रह 
प्राप्त होतो. याच वेवी त्याच्या नूतन जीवनाची 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 728 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सूरवात होते. त्याच्या अशुभ कमौच्या पापाचे 
गाठोडे परमेश्वराच्या योगाग्नीत जाठकले जाते. 


पचभूतात्मक शिवस्वरूप 


शिवशंकर है पचभूतात्मक देवाधिदेव आहेत. 
आपल्या शरीरातील "मूलाधार" कद्रात पृथ्वी 
तत्व असते. याचेच प्रतिक म्हणून 
साधकाकडन पाथिव विंगाची पूजा केली जाते. 
"स्वाधिष्ठान चक्रात" जलतत्व असते. याचे 
प्रतिक  जलविग असते "मणिपूर चक्रात 
अग्नीतत्व असते त्याचे प्रतिक ज्वाललिग आहे. 
यालाच हिरण्यस्तभ असे सुध्दा म्हणतात. 
कठस्थानात म्हणजे विशुध्दचक्रात वायुतत्व 
असते. त्याचे प्रतिक वायुलिंग आहे. हृदयातील 
आकाश स्थानात असलेल्या लिगाला "चिदंबर 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 729 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


लिंग" असे म्हणतात. या पंचभूतात्मक लिगाची 
आराधना, दशन, अर्चना हे विषेशफलप्रद 
असतात. आकाशविग म्हणविल्या जाणाय्या 
चिदटबर विंगाला आकारच नसतो. चिदंबर क्षेत्रात 
पडटयाच्या मागे लपवून ठेवलेले विदबर रहस्य 
म्हणजे पडदा उचतलल्यानतर मध्ये काहीच नसते. 
शुध्द आकाश म्हणजे शिवाचे आत्मविग होय. 
हृदयच चित्स्थान असल्याने आत्म्याचे 
निवासस्थान आकाशच असते. वास्तविक पहाता 
आकाशाला आकारच नसतो. एकाग्र चित्ताने 
निजतत्वाचे ध्यान करणाय्या योग्याना त्याच्या 
हृदयात समस्त सष्टी , सपर्ण ब्रहमाडाचे, 
नक्षत्राचे, ताव्याचे वगैरे दशन होते. परमेश्वर 
सर्वव्यापी आहे. तोच अरुणाचतेश्वराच्या रूपात, 
अरुणाचलातील पर्वत रूपात, एका महासिध्टाच्या 
रूपातहौ अरुणाचलात आहे. त्याच्या केवच्छ 
द्शनानेच पापाचा क्षय होतो तोच 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 730 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अरुणाचतरेश्वरच आज मानवाकृती मध्ये 
पीठिकापुरात श्रीपाद श्रीवल्लभ या नामरूपाने 
अवतार घेऊन समस्त मानव जातीये कल्याण 
करण्याच्या उद्ेशाने सध्या कुरुगड्ढीमध्ये दिव्य 
तेजाने विलसत आहे. 


कुरुगड्ढी अरुणाचल पवता प्रमाणे आहे. 
अधनारीश्वर रुपात असलेले अरुणाचलेश्वर श्रीपाद 
श्रीवल्लभभ्रच आहेत. ज्या प्रमाणे अरुणाचलातील 
पवत॒ साक्षात शिवस्वरूप आहे तसेच कुरुगड़्ढी 
सुध्दा साक्षात श्रीपाद श्रीवल्लभाचे रूपच आहे. 
असुणाचलातील शिवविगात शिवशक्ति 
असल्याप्रमाणे श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या सूपात 
सुध्दा शिव आणि शक्ति मिदन आहेत. 
अरुणाचलातील महासिध्टाच्या रूपातील परमेश्वराचे 
दशन साधकाना अत्यंत दुर्लभ असते. परतु 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 731 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद श्रीवल्लभ या सुूपातील महासिध्टाचे दर्शन 
साधकाना अत्यत सुलभ रितीने होते.“ हे 
धमगुप्ताचे वक्तव्य एेकून मी म्हणालो "महाराज 
| मी आतापर्यत श्रीपाद प्रभू है श्री पद्मावती 
देवी समवेत श्रीवेकटेशाचे संयुक्त स्वरूप आहेत 
असे एेकतले होते. परतु तुम्ही ते शिव 
शक्तीस्वरूप आहेत असे सागितलेत. मला हे 
सारे काही स्पष्ट क्ठक्त नाही. घोटाव्छयात 
पडल्यासारखे वाटते. आपण कृपा करून स्पष्ट 
करून सांगावे" माञ्ञै बोलणे एकन धर्मगुप्त 
हसते आणि म्हणाते, "अरे बाबा, श्रीपाद प्रभूय 
दिव्य तत्व सप्तकऋषीना सुध्दा अवगत इ्ञाले 
नाही. तेव्हा माज््यासारख्या सामान्य पामराची 
काय क्था ? तरीपण माञ््या सामथ्यानुसार 
तुला समजावून सागण्याचा प्रयत्न करतो. श्री 
वेकटेश प्रभू कृतयुगापासून आहेत. त्यांनी श्री 
दशरथ राजाला दशन देऊन सागितत्े होते की 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 732 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मी श्रीरामचंद्र या नावाने तुज्या घरी जन्म 
घेडन."कोसल्या तनय" श्रीराम या नावाने सुध्दा 
स्वामीची पूजा काही लोक करतील. काही 
काक्पर्यत श्रीपाद प्रभूची शक्तीस्वरूप म्हणजे 
बातत्रिपूर सुंदरी या स्वरूपात सुध्दा भक्तानी 
आराधना केली. काही साधकानी त्याची 
"सुब्रहमण्यम" या स्वरूपात सुध्दा अर्चना केली 
यानंतर श्री रामानुजाचार्यानी वैष्णवाकड्न श्री 
महाविष्णु" रूपात त्याची आराधना करविली. ही 
सारी सुपे असतेले साक्षात दत्तप्रभूच आहेत. 
साधकानी कोणत्याही रुपात श्रष्दाभावाने त्याना 
साद घाती तर ते भक्ताचे रक्षण करण्यास 
धावून येतात आणि भक्तांचे रक्षण करतात. 
साधकाना लीला दशविणारे माया नाटकाचे 
सूत्रधार श्रीपाद प्रभूच आहेत. तेच आज श्रीपाद 
श्रीवल्लभ या नामसरुपाने भक्ताचे कल्याण 
करीत आहेत. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 733 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद प्रभूच्या वामभागात शक्तिसंचार असतो 
आणि उजव्या भागात शिवसचार आसतो या 
कारणाने ते शिवशक्तीस्वरूप आहेत. त्याच्या 
हृदयात पद्मावती देवीचा वास असतो. हृदय हे 
टयेचे तसेच अनाहत चक्राच स्थान आहे. येथून 
शक्ति उर्ध्वचक्राक्डे त्याच प्रमाणे अधोचक्राकडे 
म्हणजे मुलाधार चक्राकडे प्रवाहित होते. या 
कारणानेच ते अजून एका दिव्य चैतन्यमय 
शरीराने श्रीपदावती आणि श्री वैकटेश्वर स्वामी 
रूपात आहेत. श्रीपाद प्रभू वाणी हिरण्यगभौचे 
सुध्दा स्वरुप आहेत. परा, पश्यती, मध्यमा 
आणि वैखरी स्वरूपी वाणी देवीचा त्याच्या 
जिव्हेवर वास असतो. वाणीमातेचे दिव्य मानस 
आणि हिरण्यगर्भाचे दिव्य मानस हे अदवैत 
स्थितीत असते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 734 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वास्तविक पहाता चिदबर रहस्य म्हणजे, ते 
तीन प्रकारचे चैतन्य स्वरूप एकाच वेठी धारण 
करतात. त्याच्या एका शरिराला दुसव्या शरीराचा 
कोणत्याहि दृष्टीने पाहिल्यास स्पश नसतो. ते 
वाणी, हिरण्यगर्भायै चैतन्य शरीर, शिव-पार्वतीचे 
चैतन्य शरीर, पद्मावती वैकटेशाचे चैतन्य शरीर 
याना एके वेवी धारण कस्न त्या सगकयाये 
अतीत श्रीपाद श्रीवल्लभ असे आणखी एक 
दिव्य चैतन्य शरीर धारण करतात. याचे 
वैशिष्ट्य असे की एका शरीराशी दुसव्या 
शरीराचा स्पश नसतो हीच प्रभुची योगमाया, 
वैष्णविमाया आणि हेच त्याचे चिदबर रहस्य 
श्रीपादाना द्वैत, विशिष्ठाद्वैत, अदवैत आणि या 
सर्वाीचे अतीत असे म्हटवे तरी योग्यच होडल. 
कारण त्याची योगमाया अगाध आहे." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 735 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 736 2 1106 © 11110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -<5 


रुद्राक्ष महिमा 


शिवाराधनेच्या पध्ठती आणि त्याचे फठ्‌ 


धमगुप्ताना मी प्रश्न केला "महाराज शिवाराधना 
कशी करावी ? त्यातील विविध पध्टतीचा बोध 
करून माङ्यावर अनुग्रह करावा" श्री धर्मगुप्त 
म्हणाले, "ॐ नमः शिवाय" या शिवपचाक्षरी 
मत्राचे जपानुष्ठान करून शिवाची आराधना 
करावी ही पहिली पध्दत, महान्यासाचे विधान 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 737 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ही दुसरी पध्टत आणि स्द्राभिषेकाने शिवार्चन 
करणे ही तिसरी पध्टत. पचाक्षर मत्रातील पाच 
अक्षरे ही पच महाभ्ूताची प्रतिक आहेत. जीव 
हा पशुप्रमाणे ममता, मोह आदीच्या बधनात 
फसल्यामुठे त्याला पश्‌ म्हटले गेले आहे 
पशूबधाचे विमोचन करणाराच पशूपतीनाथ आहे. 
शिवपचाक्षरी मत्राचे शास्त्रात पचकोनी नक्षत्रासारये 
वर्णन आटव््ते. या पचकोनी मत्रात मोक्ष प्रदान 
करणारे मत्र पहिल्या व्गौचे, भोग, भाग्यादि 
देणारे दुसव्या वगत समाविष्ट होतात. 
पचोपचारात भूतत्त्वाचे चंदन, जलतत्वाचे नारक्छाचे 
पाणी, अग्नितत्वाचे दीपाराधन, वायुतत्वाचे 
सुगंधित धूप, आणि आकाश तत्वाचे घंटानाद 
असे उपचार येतात. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 738 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पचाक्षरातील पाच अक्षरे त्याच्या त्याच्या 
तत्वानुसार साधना करणाव्या साधकाना पांच 
रगाने तत्वाचे दशन घडवितात.1) पांटव्या शुभ्र 
मोत्या सारखा पांढरा पादरस कवा चांदी 
सारखा चक्यकित प्रकाश 2) प्वाठ्छासारणखी 
अरुण कांती 3) पिववछ्या हरदी सारखी सोनेरी 
काती 4) निव्छया वणौत निक्छया आकाशासारणखी 
विश्वव्यापी कांती 5) शुध्द धवल काती. 
भूमध्यात पांच रगाची ज्योत प्रकाशित होणे 
यालाच ऋषीश्वरानी संध्योपासन असे नाव दित 
आहे. यत्र, पचतत्व साधना, योगसाधन 
आत्मसमर्पण है स्वं प्रधान असे साधनाश 
आहेत. या पध्टतीनी देहात्म बुध्दीचा नाश 
होतो. जीवाचा दटेहच देवालय आणि त्यात 
विराजमान असलेला आत्माय शिवात्मा असे 
तादात्म्य साधून मोक्ष प्राप्ति होते. ही स्थिति 
प्राप्त होण्यासाठी पचाक्षरी जप, महान्यास 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 739 ग 1106 © 110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पूर्वक शिवाराधना, रसद्राभिषेक है सहकारी आणि 
कल्याणप्रद ठरतात . विष्णुसहस्रनाम स्तोत्र श्री 
विष्णुना अत्यत प्रिय आहे. गणेशाला मोदक 
अतिप्रिय आहेत. सूयाला सूर्यनमस्कार प्रिय, 
चद्राला अघ्यं प्रिय, अग्नीला हवन प्रिय त्याच 
प्रमाणे शिवाला अभिषेक प्रिय आहे. अभिषेकामुठे 
शिव संतुष्ट होतात. ब्रह्म कल्पातील प्रलयाच्या 
वेवी, भविष्यातील सृष्टी साढे सकल जातीचे 
बीज म्हणजे समस्त जीव राशी, वृक्ष, ओषधी 
वनस्पती याचे बीज एका पूण कुभात भरते. 
त्यात अमृत सर्वं नद्यांचे जल, समुद्राचे जल 
घालून गायत्री मत्रादवारे आपल्या प्राणशक्तीचे 
त्यात आवाहन केले. या कुभालाच पूर्ण कुभ 
असे म्हणतात. या कुभातील अमृताचेच सिंचन 
महर्षीनी निरंतर पृथ्वीवर केले. या कलशातील 
जलाचा, अमृताचा अभिषेक प्रामुख्याने कैलास 
पर्वतावर इाला. याकारणाने है अमृत स्थान 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 740 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


या नावाने प्रसिध्ट जाले. श्रावण पौर्णिमेच्या 
दिवशी अमरनाथ गुहेत बफाचे शिवलिंग तयार 
होते. या दैवी शिवलिगाचे दर्शन घेतल्यास 
समस्त पापापासून निवृत्त होते. 


वशिष्ठ आणि अगस्त्य मुनीचा जन्म 


जेव्हा पूण कुभास उतटे केले तेव्हा त्याच्यातून 
दोन महामुनी अवतरित ज्ञाते. या पैकी परहिते 
वशिष्ठ मुनी आपल्या शुभ्र तेजाने तक्पत होते 
दुसरे अगस्त्य मुनी नीलव्णीचे असून त्यांची 
काती अत्यत तेजोमय होती. ते मित्र वरुणाच्या 
अशसरूपाने जन्मले. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 741 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पूण कुभातील अमृतीकरण केलेल्या जलाने 
अकरा वेका एकादश रुद्राभिषेक केल्यास 
एकादशीचे पुण्यफल "एकादश सद्रूप" हे 
शिवाकडन प्राप्त होते. एकादश रुद्राच आणि 
वैष्णव संप्रदायातील एकादशी तव्रताचा असा अगदी 
जवव््चा संबंध आहे. यामुके शिव आणि केशव 
हे अभिन्न रुपच आहेत. "नमकाने" रुद्राभिषेक 
केल्यास अकाल मृत्यु दोषाचे हरण होते. सोम 
ग्रहाची अधिष्ठान देवता चंद्र आहे. चंद्र 
पुनरुज्जीवनासाठी मूल साधन शक्तीचा वषौव 
करतो. या चद्रकलेचे स्थान योगी पुरुषाच्या 
भूमध्यात भुवयाच्या थोडे वर सहस्त्राराच्या 
समोर चमकत असते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 742 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ईश्वराच्या विविध रूपाचे वर्णन 


या कारणानेच शिवाच्या शिरावर चद्रकला आहे 
असे सागितते जाते. गुर्जरदेशात (गुजराथमध्ये) 
असलेल्या सोमनाथाचा मदिरात चद्रकात शिला 
वापरुनच शिवलिगाच्या मस्तकावरील पांढरी 
चद्रकोर केली आहे. येथील ज्योती सारे 
चमकणारे स्फटिकाचे ज्योतिर्लिंग पुजितले जाते. 
शस्त्राय असे वचन आहे की स्वतःमध्ये 
रुद्रतत्व आल्या शिवाय सुद्राभिषेक करू नये. 
महान्यासामध्ये काठ म्हणजे स्वरूपाचा संहार 
करणारे, यासाठी अभिषेक करणाय्यानी कालात्मक 
होञउन यज्ञ॒ स्वरूप शरीरात न्यास करून 
रुद्राभिषेक करावा. बोधायन महषिच्या महान्यास 
रुद्राभिषेक विधानात शिवाचे वर्णन तत्पुरुष, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 743 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अघोर, सद्योजात, वामदेव, इशान असे केले 
होते. 


तत्पुरुष मूर्ति, पलयाग्नी सारखी विद॒युत॒ रगाची 
असते. अघोर मूर्ती मेघवर्ण असते. सद्योजात 
मूतिं चद्राच्या कांतीसम धवल असते. 
वाम्देवमूर्तिं गौर वर्णाची असते. ईशान मूर्ति ही 
तेजोमय असून आकाश वणौची असते. 


रुद्र॒ सहस्त्रादी संख्येत असतात. रुद्राचे गण या 
नावाने सबोधिल्या जाणाय्या देवता, एका गणात 
तीस हजार या प्रमाणे एकादश सहस्त्र गणात 
तेहतीस कोटी रुद्राच गण असतात. हेच गण 
भूमी, आकाश, अंतरिक्ष, जल, वायु, शरीर, प्राण 
आणि मन यांना व्यापून असतात असे 
वेदामध्ये प्रतिपादित केले आहे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 744 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद प्रभूची अर्चना, स्मरण 
करणाय्या भक्ताना 


तेहतीस कोटी रुद्राचा अनुग्रह - रुद्राक्षाचे वर्णन 


या तेहतीस कोटी रुद्राचा अधिपति श्री गणपती 
देवता आहे. याच कारणाने आपल्यातील गणपती 
तत्त्वास योगमागौने दशेविण्यासाठी श्रीपाद प्रभूनी 
आपला अवतार गणेशचतुर्थीच्या या मंगल दिनी 
या भूमीवर घेतला. यासाठी श्रीपाद प्रभूची 
अर्चना, स्मरण करणाय्या साधकाना तेहतीस 
कोटी रुद्राचा अनुग्रह प्राप्त होतो. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 745 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


धमगुप्त॒ पुढे म्हणाले "अरे बाबा शंकरभट्रा 
शिवभक्तानी रुद्राक्ष धारण करावा. तो अत्यत 
लाभप्रद असतो. रुद्राक्षाच्या चार जाती आहेत, 
त्या या प्रमाणे 1) ब्रहमजात 2) क्षत्रियजात 
3) वैश्यजात 4) शूद्रजात. ब्रहमजातीचे रसदराक्ष 
पादव्या रगाचे असतात. है स्द्राक्ष मिटठणे 
अत्यत कठीण असते. क्षत्रिय जातीचे रुद्राक्ष 
लाल मधाच्या रगाचे असतात. चिचुक्याचा रग 
असलेले स्द्राक्ष वैश्य जातीचे असतात तर 
काव्या रगाचे रस्द्राक्ष शूद्र जातीचे असतात 
सर्वसाधारणपणे पंचमुखापासून ते सोका मुखे 
असलेले रुद्राक्ष मिक्तात. एकमुखी रुद्राक्ष अत्यंत 
विरव्छठा असतो. दुधात अथवा पाण्यात रद्राक्ष 
घाता असता तो बुडतो. हलके र्द्राक्ष, कोवठे 
रुद्राक्ष धारण करणे निषिध्ट असते. रुद्राक्षाला 
ताव्याच्या पटलीखाली दाबून त्याच्या खाली 
ताव्याचे पचपात्र पालथे ठेवावे . सद्राक्ष चागला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 746 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


खरा असल्यास तो प्रदक्षिणा घालण्याच्या दिशेने 
फिरतो. काही रुद्राक्ष अप्रदक्षिण म्हणजे उतलटया 
दिशेने फिरतात. या रुद्राक्षाना द्रविड रुद्राक्ष 
म्हणतात. असे रुद्राक्ष गृहस्थानी वापरु नये. 
यानी अनेक अनिष्ट प्रसग उद्ववतात व॒ सन्यास 
योग॒ येतो. यामुढठे असे रद्राक्ष॒ केव सन्यासी 
जनानीच वापरावे. कालाग्नी रुद्राने असे सांगितले 
आहे की पादढरे स्द्राक्ष ब्राहमणानीच वापरावे. 
्त्रियानी लाल रगाचे, वैश्यानी फिका पिवठया 
रगाचे व॒ शूद्रानी काठके रुद्राक्ष धारण करावे. हे 
रद्राक्षच त्याना अनुकुल असून त्याच्या पापाचा 
नाश करून त्यांच्या मनोकामना पूण करतात, 


एकमुखी रुद्राक्ष प्रत्यक्ष शिवस्वरूप असतो. 
द्विमुखी रुद्राक्ष अधनारीस्वरूप असतो. त्रिमुखी, 
अग्नीस्वरुप, चतुमुखी रुद्राक्ष ब्रह्मस्वरूप, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 747 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पंचमुखी कालाग्नी स्वरुप, षड़मुखी स्द्राक्ष 
कार्तिकेयाचे स्वरूप असतो. सप्तमुखी मन्मथाचे 
स्वरूप, अष्टमुखी स्द्रभैरवाचे स्वरुप, नवमुखी 
कपिल मु्नीचे स्वरूप असतो. हा रद्राक्ष अत्यत 
दुलभ असतो. या र्द्राक्षामध्ये विद्याशक््ति , 
जानशक्ति , क्रियाशक्ति, शातशक्ति, वामशकिति, 
ज्येष्ठाशक्िति, रोौद्रशक््ति, अगशक््ति, पश्यती अशा 
नऊ प्रकारच्या शत्तिच्‌ असतात. या कारणानेच 
हे रस्द्राक्ष धर्मदेवता स्वरूप आहेत. दशमुखी 
रुद्राक्ष विष्णुस्वरूप, एकादशमुखी रुद्राक्ष साक्षात 
शिव स्वरूप, दवादशमुखी दवादशादित्यरूप असा 
रुद्राक्षाचा विविध देवतांशी संबध आहे. 


श्रीपाद प्रभूनी, प्रकृतिक प्रवृत्ती आणि निवृत्ती 
याचा अधिपति श्रीगणपती, त्याचे तत्त्व 
आपल्या चैतन्यमय स्वरूपात धारण केलेले आहे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 748 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


यामुक्च ते तेहतीस कोटी देवतेचे दिव्यस्वरूप 
आहेत. एवढेच नव्हे तर या सुष्टीतील प्रत्येक 
हालचाल श्रीपाद प्रभ॒च्या संकल्पानेच होत असते 


^ 


स्वै चलनाचे मूल कारण श्रीपाद प्रभूच असून 
स्वै कारणाच तेच कारण स्वरूप आहेत. ते 
शिवस्वरुप आहेत असा मनी भाव ठेवून त्याचे 
पूजन केल्यास ते विष्णुरुूपात दिसतात आणि 
विष्णुरूपात त्यांची आराधना केल्यास ते शिवरूप 
दिसतात. परंतु मनातील तर्क विर्तकाचा मल 
काढून टाकून त्याना अनन्य भावाने शरण 
गेल्यास ते यथार्थ रूपात दिसतात." 


श्री धमगुप्त पुढे म्हणाले "अरे शंकरभटरा । मी 
सुध्दा तुज्या बरोबर कुरुगड़्डीस येऊन श्रीपाद 
प्रभूय दशन घेऊन माञ्ञा जन्म कृताथ करून 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 749 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


घेन." मी (शंकरभट) आणि धर्मगुप्त आम्ही 
दोघे कुरुगड्डीस आलो आणि श्रीपाद प्रभूये 
दशन घेतले. त्यानी डोके उघङ्न आमच्याकडे 
पाहिते आणि थद्रैने म्हणावे काय उत्तम चच 
यालली होती. श्रीपाद है शिवरूप आहेत. मीच 
श्रीपाद आहे का ? तसे नसेल तर श्रीपादच 
"मी" म्हणून आतो काय ? मी कोण आहे ? 
धमगुप्ता, थोडे विवरण करून साग ना ?" 
यावर धमगुप्त म्हणाले "मी पीठिकापुरमहून येत 
असताना श्री वैकटपय्या श्रेष्ठी यानी मला 
सागितते होते की श्रीपाद प्रभू बरोबर कोणताही 
तर्क वितकं करू नकोस. केवक त्यांना संपूर्णपणे 
शरण जा. या प्रमाणे मी आपणास अनन्य 
भरावाने शरण आतो आहे आपल्या कोणत्याही 
प्रश्नास मी मौन धारण करीन. वेद सुध्दा 
श्रीपाद प्रभूये यथार्थं वणन करू न शकल्याने 
ते मौन ज्ञाते. तर धर्मगुप्ता सारख्या सामान्य 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 750 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


साधकाची काय परिस्थिती." धर्मगुप्ताचे वरील 
कथन एेकून श्रीपाद प्रभू अत्यत प्रसन्न ञाते. 
त्यानी दोघाना चरणस्प्श करण्याची सम्मती 
दिली. आम्ही अतिआनंदाने प्रभूच्या चरणांना 
स्पशं केला. आणि काय आश्चर्य । आम्ही दोघे 
ध्यानावस्थेत गेलो. या अवस्थेत किती वेक्छ 
गेला याचे भानच नव्हते. जेव्हा ध्यानावस्था 
उतरली त्यावेकी सायसध्येची वेठछ होत आली 
होती. श्रीपाद प्रभूनी आम्हास कृष्णानदीचे पात्र 
ओलाङ्न पैलतिरावर जाण्यास सांगितले. त्या 
प्रमाणे आम्ही दोघे श्रीपाद प्रभूच्या दिव्य 
लीलाचे स्मरण करीत करीत कृष्णेच्या 
पैलतिरावर गेलो, पैलतिरावरील नटदीच्या मऊमऊ 
वाद््त॒ आम्ही पहुडलो आणि केव्हा निद्रादेवीच्या 
कुशीत गेलो ते कठालेच नाही. प्रातःकाव्ी जाग 
आली ती अत्यतं मधुर कंठ्रवाने म्हणलेल्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 751 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


योगी जनाच्या "श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगबरा" या 
नाम स्मरणाने. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?38€ # 752 2 1106 © 11110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -<:6 


कलीयुगाचे लक्षण 


आम्ही प्रातःकाकीच उठलन नदी ओलाडन श्रीपाद 
प्रभूच्या दर्शनासाठी कृरुगड़ढीस गेलो. धर्मगृप्ताना 
श्रीपाद प्रभूच्या मुखातून कवियुगाच्या प्रादुभौवाचे 
विशेष जाणन घेण्याची तीव्र इच्छा होती. आज 
श्रीपाद प्रभू अत्यत आनंदात होते. त्यांची 
कारुण्यामृताची वषौ करणारी अमृत दृष्टी साव्या 
साधकाना एका अगव््या वेगठ्छया अध्यात्मिक 
आनदाचा ठेवा प्रदान करीत होती. प्रभच्या 
चरणकमलाना स्पश कर्न आम्ही धन्य ज्ञालो 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 753 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्री ध्मगुप्तानी, श्रीपादाना, कलियुगाच्या 
प्रादुभावाचे विशेष वर्णन करून सांगण्याची नम्र 
प्राथना केली. श्रीपाद प्रभू म्हणाले "साधकान 
काक हे परमात्म्याचे विराट स्वरूप आहे. 
सूयौला कालात्मक असे सुध्दा म्हणतात 
धनिष्ठा नक्षत्रापासून प्रारभ केलेली सूयौभोवतीची 
श्रवण नक्षत्राची परिक्रमा परत फिरुन धनिष्ठा 
नक्षत्रापर्यत येण्याच्या काटठ्ास ब्रहमकल्प असे 
म्हणतात. ब्रह्मकल्पातील एका भागास सृष्टीकल्प 
असे म्हणतात. आणि उरलरेल्या भागास प्रलय 
कल्प असे म्हणतात. पितृदेवतांच्या संबंधित 
कालगणनेत॒ अधौभ्राग शुक्लपक्ष आणि अधौभाग 
कृष्णपक्ष असे असतात. संवत्सर पुरुषाचे सहा 
महिने उत्तरायण आणि नतरच्या सहा महिन्यास 
दक्षिणायन असे म्हणतात. संपूर्ण कालचक्राचे 
दर्शन योगी आपल्या शरीरात करतात. या 
रहस्य विटयेला तारक राजविद्या असे म्हणतात. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 754 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तारक राजयोगात शरिरालाच ब्रहमाड मानतात, 
समस्त लोक यातच समाविष्ट ज्ालेले आहेत. 
आपल्या शिरस्थानाला ब्रहमलोक असे म्हणतात. 
या शिरस्थानात आचार विचार असतात. 
नाभीमध्ये विष्णुलोक असतो. आपल्या हृदयात 
रुद्रलोक असतो. पितृलोक आपल्या वीर्यकणात 
जन्युदेवता स्वरूपात वास करतात. या 
जन्युदेवतांचे काय॑ असे की मानवाच्या गत 
जन्मात केलेल्या कर्माचे फक पुढील जन्मात 
देणे. असे असते तरी गेल्या जन्माचे फठ 
एका क्रमपध्टतीने देण्यास काव्छाची अत्यंत 
आवश्यकता असते." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 755 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कवियुगाचे लक्षण 


पितृदेवता म्हणजे आपले दिगंवत ज्ञालेले पूवज 
नव्हे. स्वर्गवासी ज्ालेल्या आपल्या माता-पिता, 
आजी आजोबा याच्या नावाने आपण केलेल्या 
श्राध्टपक्षाचे फल स्विकारुन त्याना उत्तम गती 
प्राप्त करुन देणारे जन्युदेवताच असतात. या 
जन्यु देवतांना जन्म नसतौ. योगीजन आपल्या 
शरीरातच सुष्टीतील सहा ऋतुचे दशन करतात. 
एका वषत बारा पौर्णीमा आणि बारा 
अमावास्या असतात. है चोवीस पर्वच गायत्रीचे 
चतुविशंती छंद असतात. कालस्वरूपी श्री विष्णु 
भगवानाना कांही लोक संवत्सर पुरुष मानून 
त्याची उपासना करतात. या विदयेला 
द्वादशाक्षरी विद्या असे म्हणतात. प्रत्येक 
महिन्याचे एक अक्षर या प्रमाणे बारा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 756 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरि त्रामृत || 


महिन्याची बारा अक्षरे िन््न याचा एक मत्र 
तयार होतो. 


नद्याना भयंकर पूर येऊन मनुष्य, पशु, 
संपत्ती यांची अपार हानी होणे, भूमीचे प्रकपन 
होणे म्हणजे भूक्प होणे, सूर्य, चद्राची गती 
बदलणे, दिवसा अंधार पड्न सूय न दिसणे, 
आकाशात "धूमकेत्‌" तारा दिसणे ही सारी 
कवियुगाची लक्षणे आहेत. द्वापार युगाच्या 
शेवटच्या काकात पश्चिमी समुद्रातील एका 
द्वीपावर कवियुगाचा अधिपती असलेल्या 
कलिपुरुषाने घोर तपस्या केली होती. है सारे 
विषय वेदव्यास ऋषीच्या भविष्य पुराणात 
आटकतात, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 757 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


म्ले जातीचा आविभाव 


जिकडे पहावे तिकडे वेदमत्राचे उच्चार, यज्ञ 
यागादी तपस्या याचाच जौर सर्वत्र चालू होता. 
या कारणाने कविपुरुषास अत्यतं दुःख ज्ञाते. 
त्याने भगवताची प्राथना केली "हे प्रभो, पृथ्वीवर 
सगन्ी क्डे यज्ञ, याग, धार्मिक आचरण, 
नीतिमत्ता याचेच प्राबल्य आहे. अशा 
परिस्थितीत मी माङ््या कलियुगाचा प्रभाव 
लोकामध्ये कसा पसरवू. आपल्या आजेष्रमाणे मी 
माञ््या युगधमौस सगनीकडे व्यापून टाकावे 
परतु सद्य परिस्थितीत ते मला अशक्यच 
वाटत आहे.“ कलियुगाचे है वक्तव्य एेकून 
जगत्प्रभूनी कवियुगास पश्चिमी समुद्रातील एक 
द्वीप दाखविले. म्ल जातीचा मूलपुरुष आदम 
आणि स्त्री हव्यावती या दोघांना जगतप्रभूनी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 758 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कवियुगास दाखविले. त्या स्त्री पुरुषास विहार 
करण्यासाठी एक अत्यत रमणीय उद्यान 
निमाण केले. वास्तविक पहाता ते स्त्री पुरुष 
भाऊ-बहीण होते. परंतु कवियुगाने सपरूपाने 
त्याच्या शरीरात प्रवेश करून त्याच्यात काम 
भावनेचे बीज पेरते. आणि अधर्मी संतान 
उत्पन्न करण्यास प्रीत केले. ते दोघे अशा 
प्रकारे पतित ज्ाल्यावर त्याच्यातील दिव्य शक्ति 
अदष्य ज्ञाली. कालातराने या जोडीपासून 
कविध्मच्या मूठ म्लछ जातीचा अविभ्ौव ज्ञाला. 


द्वापारयुगाच्या अति म्हणजे दौन हजार आठशे 
वर्षनंतर म्बे देशात म्बे जातीच्या 
संततीची अभिवृद्धी होणार असल्याचे भविष्य 
पुराणातील प्रत्येक सर्मपवत कथन केले आहे. 
नीलाचल पर्वता जवठ आदम आणि हव्यावती 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 759 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


या दोघांनी आपल्या पापाचे फक अनुभवून आर्यं 
धमौस दूषण लावणारी, अभक्ष्य भक्षण करणारी, 
दुराचारी अशा संततीची वृद्धी केली. 


श्रीपाद प्रभू पुढे म्हणाते "मी कल्कि अवतार 
घेऊन कोटयावधि अधर्मी व॒ दुराचारी लोकाचा 
नाश कर्न पुनरपि सत्य युगाची स्थापना 
करणार आहे. हा फार दूरच्या भविष्यातील 
माड्ञा कार्यक्रम आहे." 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 760 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -</ 


पचदेव पहाड़ प्रातात विरुपाक्षाची भेट 


श्री धम॑गृप्त आणि मी कृष्णेच्या अलिकडील 
तिरावर पोहोचतो, ती मध्यान्हीची वेव होती. 
त्या दिवशी गुरुवार होता. गुरुवारी श्रीपाद प्रभू 
विविध स्थली एकेच वेवी भिक्षा स्वीकारीत. 
असा हा परमपवित्र गुरुवार व॒ त्याची मध्यान्ह 
वेला होती. पचदेव पहाड या स्थली एक 
गवताची कुटी बांधावी असा श्रीपाद प्रभूचा 
आग्रह होता. ही कृटी एका दिवसातच बांधा 
असे सुध्दा ते म्हणाले होते. परतु पचदेव 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 761 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पहाडाचा तो परिसर आमच्या परिचयाचा नव्हता. 
कुटी बाधण्यास सोयिस्कर जागा हवी होती. 
बाधकामाये साहित्य गवत, काठया दोव्या, पाने 
इत्यादि काहौीच वस्तु आमच्या कड़े नव्हत्या. 
कुटी बाधण्यास हवे असलेले कामगार सुध्दा 
तेथे नव्हते. 


पचदेव पहाड़ स्थानाचे महत्व 


कोठे जावे याचा निश्चित विचार मनात 
नव्हता. या परिसरात आम्ही वाटसरु प्रमाणे 
इकडे तिकडे फिरत होतो. फिरत फिरत आम्ही 
एका शेतकव्याच्या शतात गेलो. तेथे तो 
आपल्या जनावरासाठी गोशालेचे निमौण करीत 
होता. शेतात एका स्वच्छ जागी एक उच 
ओटा बाधला होता आणि त्यावर शेताच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 762 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मालकासाटी एक गादी बसण्याकरिता घालून 
ठेवली होती. त्या गादीवर बसवेल्या मालकाने 
आम्हास बोलावून आमचे स्वागत केते. आणि 
आम्हास भोजन दिते. आम्ही भुकेजलेलेच होतो. 
श्राच्या घरचे भोजन करावे का नाही ही शंका 
आमच्या मनात क्षणभर डोकावून गेली. तेव्हा 
त्या शेताचा मालक चिङ्न म्हणाला, आमची 
जनावरे चोरुन नेऊन दुसव्या प्रातात विकणाव्या 
तुम्हाला शूद्राचे भोजन घ्यावे का नाही अशी 
विचित्र शका आली का ? त्या मालकाच्या 
दृष्टीने आम्ही चोर ठरलो होतो. परतु 
भुकेमुके आम्ही तेथील भोजन केले. त्या 
शेताच्या मालकाचे नाव विरुपाक्ष असे होते 
भोजन ज्ाल्यावर आम्हा दोघाना एका-एका 
्ाडास बाधण्यात आले. मी एक गरीब ब्राहमण 
आहे. माधुकरी मागन आपला उदर निवौह 
करतो असे अत्यत दीनवाणीने त्याना सांगितले. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 763 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


माङ्याकडे धन अजिबात नाही हे सुध्दा पुन्हा 
सागितले. या नतर त्या शेताच्या मालकाचे 
लोक धर्मगुप्ताक्डे धन असेल अशा विचाराने 
त्याच्या क्डे गेले आणि त्याच्याकढील असेल 
सारे धन हिसकाञन ध्यावे अशा विचारात होते. 


श्रीपाद प्रभची कल्पनातीत दिव्य लीला 


आमची सत्यस्थिती परोपरीने समजाऊन 
सागितली, तरी त्याचा त्या शेताच्या मालकावर 
काहीव परिणाम ज्ञाला नाही. त्याच्या आजेन्‌सार 
आम्ही बदिस्त होतो. काय करावे ते सुचत 
नव्हते. त्याच वेवी एक यात्रेकस्चा घोठका 
(ताडा) तेथे आला. या यात्रेकरूमध्ये "शिवकावडी" 
नावाचा एक भक्त समुदायात होता. हे 
यात्रेकरू वासविकन्यका परमेश्वरीसाटी कावढडी नेत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 764 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असतात. हे भक्तगण त्रिपुडगध लावतात. 
घटानाद करीत, श्री कन्यका परमेश्वरीची 
स्तुतीभरित गीते गात आपले मार्गक्रमण 
करतात. गगेच्या पवित्र॒ जलाची कावड शुभ 
कार्यासाटी कवा वासवि मातेच्या जयतीच्या 
उत्सवासारी हे भक्तगण वाहूल आणतात. या 
यात्रकरूमध्ये अजून एक प्रकारचे साधक 
असतात. त्याच्या कटीस एक पटा बाधतेला 
असतो. या पटूयामध्ये तलवार, कवच, आणि 
विविध प्रकारची युध्दाची शस्त्रे असतात. या 
लोकांच्या समुदायास "वीरमुष्टि" असे नाव आहे. 
हे लोक नामाचा जयघ्ोष करीत घटानाद करीत 
येतात. 


त्या शेतक्य्याने आलेल्या यात्रेकस्ना आणि 
वीरमुष्टि लोकाना भोजन देऊन त्याचा सत्कार 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 765 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


केला. त्यानंतर अआम्हास बधनातून मुक्त करुन 
गोशाखेच्या निमौण कार्यत मदत करा असा 
अदेश त्या शेताच्या मालकाने दिला. आम्ही 
कामास लागलो. सायकान्ी काम संपल्यावर 
विरूपाक्षाने आम्हास प्रश्न केला,"मुष्ठीतील मुष्ठी 
वीरमुष्ठी याचा अर्थं काय ?" आम्हास तो 
अर्थ माहित नसल्याने आम्ही शेतक्य्यास तसे 
सागितते. त्या दिवशीचे सायंकाटठ्छचे भोजन 
सुध्दा त्याने आम्हास दिते. गायीच्या सरक्षणाथ 
आम्ही त्या रात्री तेथेच ज्ञोपावे असे त्या 
शेतकय्याने आम्हास सागितले नतर तो शेताचा 
मालक आपल्या सेवेक्य्या बरोबर हसत खेकत 
निघून गेला. त्या रात्री आम्ही मध्यरात्री पर्यत 
श्रीपाद प्रभूचे नामस्मरण आणि दिव्य लीलाचे 
स्मरण करीत होतो. त्यानतर आम्हास ज्खोप 
लागली सकामी सूयौची किरणे अंगावर पडताच 
घाडने उठ्न बसतो. आजूबाजूस पाहिले तेथे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 766 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


गायी नव्हत्या. आजूबाजूचे शेतकरी येऊन विचारू 
लागले की ती जागा त्यानी किती किमतीस 
विकत॒ घेतली. आम्ही काल घडलेला वृतात 
त्याना सपूर्णपणे सांगितला, परतु त्यांनी 
आम्हा दोघाना वेडयातच काटल. आमच्या मनात 
एकच प्रश्न सतत घोठत होता-काल पाहिलेले 
टष्य खरे का हे दिसत असवेले खरे. अशा 
सभरमित अवस्थेत असतानाच एक अपरिचित 
गृहस्थ आला. त्याने आम्हास विचारते श्री 
वासविकन्यका देवीचा जन्म वैशाख शुध्द 
दशामीच्या दिवशी लाला का स्रप्तमीच्या दिवशी 
जाला 2?" या प्रश्नास उत्तर देताना श्री 
धमगुप्त॒ म्हणाले, "श्री वासवी मातेचा जन्म 
वैशाख शुध्द दशमीच्या दिवशी मध्यान्ह समयी 
स्माला. त्या दिवशी शुक्रवार होता.“ है उत्तर 
एेकून तो अपरिचित गृहस्थ म्हणाला, "तुम्ही 
दोघे वेडे आहात." त्या गृहस्थाने श्रीपाद प्रभू 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 767 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


बदल काठतेले उद्गार आम्हास आवडते नाहीत. 
परतु कुरुगड्ढीस तत्काक जाण्यास निघण्याचा 
विचार कर्न आम्ही मार्गस्थ ज्ञालो. आमच्या 
दोघाक्डे नावडयास देण्यास पैसे नव्हते ही 
गोष्ट आम्ही नावाडयास नावेत चढण्यापूर्वीच 
सागितली, त्यामुढे नावाडयाला दया येऊन त्याने 
आम्हास नावेत बस्‌ दिले. नाव चालू ्ाल्यावर 
नावाडयाची दृष्टी धमगुप्तांच्या बोटातील 
अगढीवर गेली. त्याने ती काढून घेतली परतु 
स्वतःजवव न ठ्वता कृष्णैच्या पाण्यात टाकून 
दिली. आम्ही नदी पार करून कुरुगड्ढीस 
पोहोचलो त्यावेव्ी श्रीपाद प्रभू कृष्णा नदीत 
स्नान संध्यादी आटोपून तपश्चर्येसाटी बसते होते. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 768 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 038९ # 769 2 1106 © 11110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -<:8 


श्रीपाद श्रीवेकटेश्वर स्वामी आहेत 
विष्णु-महाविष्णु, लक्ष्मी-महालक्ष्मी, सरस्वती- 
महासरस्वति, 


काली-महाकाली याच्या स्वरूपाचे वर्णन 


तो शुक्रवारचा शुभ दिवस असून श्री वासवी 
कन्यका देवीच्या जयंतीच्या उत्सवाचा परम 
मगल दिन होता. प्रातःकाढीच श्रीपाद प्रभू 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 770 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कृष्णेच्या पाण्यावरुन चालत ॒ चालत ॒ पैलतीरावर 
पोहांचले. आम्ही नावेत॒ बसून नदी ओलांङ्न 
पैलतीरावर आलो. त्यावेव्ठी सकाले सात वाजले 
होते. तिरुमला महाक्षेत्रात श्री वैकटेश्वर स्वामीची, 
श्री लक्ष्मी स्थानाकड्न पूजा अर्चना इत्यादि 
स्वीकारण्याची ती शुभ वेला होती. 


श्रीपाद श्रीवल्लभ, काल त्या शताच्या मालकाने 
निमीण केलेल्या गोशाकेत प्रवेश करून ध्यानस्थ 
वसते. त्याच वेली आम्हीसुध्टा गोशाकेत 
पोहोचलो. पचदेव पहाड या परिसरात श्रीपाद 
प्रभूचा सत्संग प्रारभ करण्याचा तो मगल समय 
होता. बघावे ते आश्चर्यच ! श्रीपाद प्रभूचा देह 
एकाएकी अत्यत तेजःपुंज होत होता. ते 
महातेज चारी दिशाना हदु हदु व्यापू्‌ लागले. 
त्या वेढी प्रभुचे शरीर प्राकृतीक शरीरासारखे न 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 771 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दिसता एका अत्यत तेजोमय मूर्तिप्रमाणे दिसत 
होते. थोड्या वेव्ानतर श्रीपाद प्रभू गोशाकेतून 
बाहेर आले. स्वै साधारण मानवाप्रमाणे सूयौच्या 
उन्हात त्यांची छाया भूमीवर पडत असे. परंतु 
आज आश्चर्य घडले. त्यांची छाया भूमीवर पडत 
नव्हती. चालताना मातीमध्ये त्याची पदचिन्हे 
नित्य उमटत असत परतु आज मात्र एक 
सुध्दा पदचिन्ह उमटते नव्हते. त्यांनी सू्याकडे 
तीक्ष्ण नजरेने पाहिले. त्याचे शरीर दिव्य 
तेजाने भस्न जाऊन ते सारखे वाढत होते. 
थोडयाच वेक्ात आमच्या दृष्टी समोरच श्रीपाद 
प्रभूये ते विशाल तेजोमय सरूप सू्यामध्ये विलीन 
ञ्माले. त्या सूरयैबिबात अआम्हास एका दिव्य 
शिशूचे दशन ज्ञाते. ते बाल्यरूप पृथ्वीवर वेगाने 
येत होते. त्या बालकाचे चरण भूमीवर पडताच 
आम्हास काहीच दिसेनासे आले. श्रीपाद प्रभु 
मदहास्य करीत होते. त्यानी सूयाकडे पुन्हा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 772 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


एकदा तीक्ष्ण नजरेने पाहिले त्यावेव्ठी आम्हास 
पुनरपी सर्वकाही स्पष्ट दिसू लागले. आम्हाला 
सुध्दा त्यानी सूयौकडे पहाण्यास सागितले. 
आम्हास त्या लालबंद सूर्य बिबात एक अत्यंत 
सदर अशी दिव्यतेज मूर्ती बालिका दिसली. ती 
बालिका हास्य वटनाने भूमीवर येत होती. तिचे 
चरण भूमीस लागताच आम्हास पुनरपी काही 
दिसेनासे ते. आम्ही आश्चयाने चौफेर पाह 
लागतो. त्या गँडस बालिकेने आमच्याकडे पाहिले 
आणि स्मित हास्य केले तेव्हा अआम्हास पुन्हा 
सर्वकाही दिसू लागते. त्या बालिकेस श्रीपाद 
प्रभूनी अत्यंत प्रेमाने, आदराने उचलून घेतले. 
त्या वेवी श्रीपाद प्रभूये वय सौव्ठा वषौचे व 
त्याच्या सारख्याच दिसणाच्या त्या अजाण 
कन्येचे वय तीन व्षाचे होते. तिने अंगावर 
भरजरी रेशमी वस्त्र परिधान केलेले असून 
त्याला शोभतील अशी दिव्य आभ्ूषणे सृध्दा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 773 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


घातली होती. ती बालिका आणि श्रीपाद प्रभू 
त्या गोशाकेत पुन्हा गेले. 


मी आणि धर्मगुप्तः है अद्भूत दृष्य अत्यंत 
आश्चर्य, भय आणि संभ्रम या त्रिविध भावनानी 
पहात होतो. माञ््या मनात शंका आली की हे 
सारे इद्रजाल तर नव्हे ना ? 


माङ््या मनातील भावना ओढठखून श्रीपाद प्रभू 
म्हणाले "अरे शकरभटा । हे काही इद्रजाल 
नाही. हा माञ्ञा स्वभावच आहे. ही माजी 
दिव्य ॒प्रकृतीच आहे. माङ््या संकल्पानेच "भूमी" 
"आकाश" होतात. माञ््या संकल्पानुसार ब्रह्मा 
सृष्टीची निर्मिती करतात. त्यावेव्ी निरनिराली 
व्यक्तीत्वे निमौण केली जातात. अदट्ष्य 
असतेलौ प्राकृतिक शक्ति साकार होते. सगुणरूपी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 774 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सृष्टी व्यकितरूपाने साकार होते. मी ब्रहमस्वरूपच 
आहे म्हणजे ब्रहमाची प्रेरणाच आहे. या 
सृष्टीतील जीवाचे पालन पोषण करणे है विष्णु 
स्वरूपाचे कार्य आहे. त्या विष्णूना प्रेरणा देणारा 
महाविष्णु मीच आहे. सरस्वती आणि महा 
सरस्वती या दोघी वेगवेगव्छया आहेत. सरस्वती 
ही सृष्टीतील जानदेवता आहे. या जानदेवता 
स्वरूप असवेल्या सरस्वतीला प्रेरणा देणारी "महा 
सरस्वती" देवता आहे आणि हे अनघा स्वरूपच 
आहे. सृष्टीची स्थिती, कारण, वस्तुची समृद्धी , 
धन समृद्धी हि लक्ष्मी मातेचेच स्वरूप आहे. 
महालक्ष्मी, लक्ष्मीच्या स्वरुूपाला प्रेरणा आणि 
शक्ति देणारे अनघा स्वरुूपच आहे. सुष्टीचे 
शकितिस्वरूप कालिका स्वरूपच आहे. "महाकाली" 
ही कालीस्वरूपाची प्रेरणा आहे. हे शक्ति देणारे 
अनघा स्वरूपच आहे." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 775 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अनघालक्ष्मीचे स्वरूप 


अनघा लक्ष्मीचा अनघ म्हणजे माड्ञे टदत्तस्वरूप 
होय. महासरस्वती, महालक्ष्मी, आणि महाकाली 
या तिघाचे मिद्न एक आगके वेगके दिव्य 
मातृत्वस्वरूप म्हणजेच अनघा लक्ष्मीचा अविभव. 
या कारणानेच अनघालक्ष्मी ही महासरस्वती, 
महाकाली आणि महालक्ष्मी या तीन्ही सूपानी 
एकत्र धारण केलेल्या तादात्म्य स्थितीचे स्वरूप 
आहे. या तिन्ही देवताचा आधार अशी ही 
अतीत दिव्यशकिति आहे. माञ्च अनघस्वरूप 
म्हणजे ब्रह्मा, विष्णु आणि स्द्र या तिघानी 
एकत्र येऊन तादात्म्य स्थिती धारण कर्न, या 
तिन्हीचा आधार असणारी व्रिशक्िति स्पिणी 
अनघा, हिला माङ््या वामभ्रागात धारण केलेले, 
असे मादे शक्ति स्वरुप आहे असे ध्यानात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 776 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ठेव . तेतायुगातील "सवित्रकाठ्वयन" या यज्ञाचे 
फलस्वरुपच  माङ््या भव्य दिव्य अशा 
"अर्धनारीश्वर" स्वरूपाच्या आधारानेच, पीठिकापूरम 
येथे माञ्ञा श्रीपाद श्रीवल्लभ हा अवतार इ्माला, 
आता तुम्ही पहात असलेले है स्वरूप खरे 
पाहता, महालक्ष्मी महाविष्णूचेच स्वरूप आहे. 
महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली या तिघीचे 
चैतन्य पद्मावती देवीमध्ये सामावतेले आहे. तिचे 
स्वरूप मात्र महालक्ष्मीचेच आहे. परतु शक्ति 
मात्र तिघीची आहे. अशा प्रकारे पद्मावती देवी 
ही तिन्ही शक्तीचा आधार, अतीत असलेली 
पराशक्ति स्वरुपच आहे. श्री वेकटेश्वराचे रुप 
म्हणजे बृहदाकार ब्रहमाला, विराटरूपी विष्णूला, 
प्रलयकाल रुद्राला म्हणजेच महाकालाला आपल्या 
दिव्य चैतन्यामध्ये लील्ेने धारण करून, त्याचा 
आधार आणि त्याला अतित असलेले परब्रहमाचे 
स्वरूपच आहे. श्रीपाद श्रीवल्लभ म्हणजेच 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 777 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मायारूपी श्री पद्मावती वेकटेश्वरच अर्धनारी 
स्वरूपात आहेत असे समज. 


श्रीपाद प्रभूचे है वक्तव्य एेकल्यावर मी 
म्हणालो "गुरु सार्वभौमाचा जयजयकार असो. 
आपण एकदा मी श्रीपद्मावती वेकटेश आहे असे 
म्हणता. थोडयावेव्ाने मी अनघालक्ष्मी समवेत 
असणारा अनघ आहे असे म्हणता माङ््या 
मदबुध्दिला याचा बोध होत नाही. आपण कृपा 
कर्न माञ्ञा उध्टार करावा." त्यावेव्धी टठीनांचे 
नाथ सदगुरु श्रीपाद प्रभू म्हणाले "महालक्ष्मी 
आणि पद्मावती या मुलतः एकच तत्त्वाच्या 
आहेत. ती जेव्हा महालक्ष्मी तत्त्व स्विकारते 
तेव्हा माङ्यातून विष्णुतत्त्वाचा प्रादुभभरौीव होतो. 
ती जेव्हा पद्मावती तत्त्व स्वीकारते तेव्हा 
माज््यातून तिचा प्रभु वेकटेश्वर तत्त्वाचा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 778 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अविर्भीव होतो. जंबव्हा जेव्हा सगुण साकार 
तत्त्वाचा अविभौीव होतो त्या, त्या तत्त्वाच्या 
मयौदा, त्यांचे आचार आदि गोष्टीचे अचूक 
पालन करावे लागते. माङ्ी ही दिव्य भगिनी, 
हौ महाशक्ति = कृष्णअवतारात योगमायेच्या रूपात 
अवतरीत जाली होती. नतर ती आपत्रे कार्य 
सपवून अतरिक्षात गुप्त ज्ञानी. आज तीच, 
श्रेष्ठ, तपःसंपन्न अशा योगी, मुनी, महर्षी 
आदीच्या घोर तपस्येनेच वासवी कन्यका या 
रूपात प्रकट जाली आहे. काही विशिष्ट 
कारणानेच मला पीठिकापुरम्‌ येथे अवतार घ्यावा 
लागला. जे डोक्छयासमोर घडठते ते पहात राहावे. 
माञ्चे अवतारतत्त्व है दिव्य, विनोदी लीला 
करण्यासाटीच आहे हे तुम्हास कक्ते असलेच. 
श्रीपाद प्रभू पुढे म्हणावे "अरे शंकरभदट्रा, या 
पदेव पहाडावर घडलरेल्या लीलाचे, पाहिलेल्या 
टश्याचे जसे पाहितलेस अगदी तसेच वर्णन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 779 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


चरित्रामृतात कर. ते भविष्यातील भक्ताना 
स्फूर्तीदायक ठरेल . नाना शंका, कुशंकांचे त्यात 
समाधान मिकेल. साधकाना या ग्रंथाद्वारे आणि 
लीला प्रसंगाने भक्तिमार्ग सुलभ होडल." 


या वक्तव्यावर श्रीपाद प्रभूच्या दिव्य वाणीने 
विश्राम घेतला. आम्ही आश्चर्य चकीत होऊन 
पहातच होतो तितक्यात श्रीपाद प्रभूचे स्वरूप 
दिव्य तेजाने ज्व्कू लागले आणि त्यामधूनच 
श्री पद्मावती देवीचा, श्री वकटेश्वर स्वामीचा 
आविभ्ाव जाला. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 780 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -<:9 


श्रीपाद श्रीवल्लभाचा दिव्य उपदेश 


आम्ही कुरुगड़्ढीमध्ये श्रीपाद प्रभूचे दशन घेऊन 
त्याच्या आलेनेच त्याच्या समीप बसलो. तेव्हा 
प्रभू म्हणाले "अनन्य भावाने मला शरण 
येणाय्या साधकाचे मी सदैव रक्षण करतो. हे 
श्रोतेहो हा देशकाल माड््या हातातील चैडूप्रमाणे 
आहे. कोठहौ होत असलेल्या, भूतकाक्ात 
घटडलतरेल्या आणि भविष्य काठात होणाच्या 
घटनाना मी बदल्‌ शकतो. मी देश कालाचा 
शास्ताच आहे. तुमच्यातील चैतन्याच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 781 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


संस्काराच्या दजीनुसारच तुम्हाला माड््या बहलचे 
जान होईल. सर्व धर्मौचा परित्याग करून, 
तुमच्या अंतरगातील अंतयामीरुपात असलेल्या 
मला अनन्य भावाने शरण आल्यास, माङ््या 
अदेशानुसार कमाचे पालन केल्यास मी तुमचा 
स्व भार वाहन तुम्हाला जीवन्मुक्त करीन 
कवक माड््या शब्दानेच मी सृष्टीमध्ये शासन 
करतो यामे मीच सरस्वती रुपाने प्रसिध्दी 
पावेन. कलियुगातील मानव हा हिरण्यकश्यपु 
सारखाच असेल. त्याच्या समस्या, भाव आणि 
आचार-विचार या सर्वच गोष्टी अत्यत कठीण 
स्वरूपाच्या असतील. त्यांना प्रकृती विज्ानातील 
अनेक संशोधनाला यश मिद्न हिरण्यकश्यपूसारखे 
वरदान सुध्दा सृष्टी मातेकड्न मिकेल. परत 
मतला परल्हादासारख्या निष्पाप, निरपराध भक्ताच्या 
सरक्षणाथ नरसिहाचा अवातर घ्यावा लागेल 
यासाठी मी "नृसिंह सरस्वती" या नाम रूपान 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 782 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अजून एक दिव्य अवतार घेऊन गंधर्वपूर 
नगरीत प्रसिध्द होइन." एवटे बोलून श्रीपाद 
प्रभू ध्यानस्थ ज्ञाते आणि त्यानी आम्हास 
सुध्दा ध्यानात बसण्यास सागितते. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 783 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -30 
"श्रीपाद श्रीवल्लभ महासस्थान" 


निर्माण होईल असे श्रीपाद प्रभूनीचसागितले 


नाथ सप्रदायाप्रमाणे, जीव, चौसष्ट शाबर तत्राचा 
उपयोग करून परमेश्वराशी तादात्म्य पावतो 
आणि आपला उध्दार कर्न घेतो. नाथ 
संप्रदायाचे आदिगुरु श्री दत्तात्रेय भगवानच 
आहेत. आपणासमोर बसलेले श्रीपाद श्रीवल्लभ हे 
साक्षात दत्तात्रेयच आहेत. बुध्टीबक्ठाच्या पटावर 
चौसष्ट घरे असतात. श्रीमहाविष्णु श्री महालक्ष्मी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 784 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


बरोबर वैकृठलोकात बुध्दिबद्छाचा डाव खेकतात 
याचा गृढाथ असा की चौसष्ट योनीमध्ये 
असलेल्या निरनिराठ्या जीवाच्या जीवनकलापाचे 
कर्मफ आणि त्याच्या परिणामित क्रियाचे 
साक्षात दर्शन घेत, त्याच्या त्याच्या कर्मफटठाच्या 
आधारावर त्याच्यावर अनुग्रह करतात, 


दिव्य मानव होण्यासाठी आवश्यक योग्यता 


मानवाच्या अध्यात्मिक अधिकारावर त्याच्या 
उन्नतीचा वेग आधारीत असतो. प्रत्येक जीवाची 
दिव्यात्मा होण्याची आकाक्षा असते. या मागौने 
वाटचाल करण्यासाठी योगपध्टति, मत्रजप, 
यज्ञयागादी कर्म, धर्मकार्यं संपन्न करणे इत्यादी 
पध्टतीचा अवलंब करून शरीरातील आत्मज्योती 
प्रकाशमय करावी. या प्रकाशावर नाडीशुच््दि 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 785 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अवलंबून असते. नाडीशुध्दीच्या स्तरास अनुसरून 
मानवास निरनिराव्स्या शारिरीक, मानसीक, 
अध्यात्मिक शक्तीची प्राप्ति होते. त्या त्या 
शक्तीचा विकास ज्ञाला म्हणजे साधकाने 
केलेल्या धामिक कर्मना अनुसर्न त्याना 
दैवानुग्रह प्राप्त होतो. श्रीपाद प्रभु पुढे म्हणाले 
"शकरभ्रटा, भविष्यात माद्य महासस्थान ज्र 
पीठिकापुरातील माङ््या जन्मस्थानीच निमीण 
होडल. श्रीपीठिकापूर, श्यामलाबापूर आणि 
वायसपूर अग्रहार है तिन्ही मिद्नल एक 
महानगर होईल. माङ््या देवस्थानाचे दर्शन 
घेण्यास येणाव्या भक्ताची मुग्याप्रमाणे रीघ 
लागेल. कवियुगात अनेक आश्चर्ये घडतील. 
वशिष्ठ महामुनीचा अश घेऊन जन्मास आलेला 
एक साधक श्रीपाद श्रीवल्लभ संस्थानाचा पूजारी 
नेमला जाईल. त्याच्या बरोबर मी किती दिव्य 
लीला करेन याचा अतच नाही. क्षणोक्षणी दिव्य 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 786 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


लीला आणि दिव्य विनोद है चालतच राहतील." 
असे बोलून श्रीपाद प्रभूनी मद हास्य केले. ते 
पहाण्यास सहस्त्रावधि जन्म सुध्दा अपुरेच 
पडठतील. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 787 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -31 


दश महाविद्याचे वर्णन 


आम्ही रोज सायकाव्ठी श्रीपाद प्रभूच्या आजेने 
कृष्णेच्या अविकडील तिरावर येऊन तेथेच 
वास्तव्य करीत असू. प्रातःकाकीच स्नान संध्या 
आटोपून पुन्हा श्री गुरुच्या सान्निध्यात जात 
असू. या अलभ्य सत्संगात श्री प्रभूचे प्रसादरूपी 
दशन, नित्यनूतन योगानुभव आणि अनेक दिव्य 
रहस्याचा उलगडा होत असे. देवी तत्त्वाची 
उपासना दश महाविद्यारूपानेच होते असे आम्ही 
एेकते होते या दश महाविद्यारूपांची संपूर्ण 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 788 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


माहिती आम्हास सागावी अशी आम्ही "श्री"च्या 
चरणी नमर प्रार्थना केली. श्रीपाद प्रभू म्हणाते 
"अरे शंकरभटवा, श्रीविदयेची उपासना अत्यत 
श्रेष्ठ आहे. पूवैकाठात हयग्रीवांच्या कृपा 
प्रसादानेच अगस्त्य महामुनीना श्री विदयेचे जान 
ञ्माले. त्यानी ही विद्या आपली पत्नी लोपमुद्रा 
देवीला दिली. लोपमुद्रादेवीने या विदयेचा सखोल 
अभ्यास करून त्याचा गृढाथ अगस्तीकऋषीना 
सागितला. अशा रितीने ते उभयता एकमेकाचे 
गुरु इते." 


लौपमुद्रा आणि अगस्तीऋरषीचे चरित्र 


विदर्भ देशाच्या राजास बरीच वर्षे पर्यत संतान 
प्राप्ति ज्ञाली नव्हती. अगस्त्य महामुनीच्या 
तपोबलाने राजाला एक कन्यारत्न प्राप्त ज्ञाते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 789 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्या कन्येचे नाव लोपामुद्रा असे ठेवले होते 
लोपामुद्रा कालांतराने मोटी ्ाली त्या वेट 
अगस्ती मुनीनी तिला लग्नासाटे मागणी 
घातली. दोघाच्या वयातील अतर पाहून राजा 
विचार मग्न ज्ञाला. एवटया लहान वयाच्या 
मूलीचा विवाह एका वृद्ध॒ महामुनी बरोबर कसा 
करावा. याच चितेत तो होता. शेवटी त्याने 
आपल्या कन्यस तिचा विचार या विवाहाबद्ल 
विचारला तेव्हा क्षणाचा सुध्दा विलंब न लावता 
ती म्हणाबी "पिताश्री मी अगस्ती मुनीसाटीच 
जन्मे आहे. मी त्याच्याशीचय विवाह करणार." 
राजाने दोघाचा विवाह लावून दिला. राजकन्या 
लोपामुद्रा राजप्रसाद सोडून वल्क्ते परिधान 
करून अगस्ती मुनी बरोबर तपोभूमीस निघून 
गेली. कालातराने अगस्ती ऋषीनी तिच्याशी 
शास्त्रयुक्त॒ संग करण्याची इच्छा व्यक्त केली. 
त्यावर लोपामुद्रा मुनीना म्हणाली "नाथ, मी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 790 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


लविता स्वरूपाची उपासना करून लविता 
स्वरूपच जाले. आपण सुध्दा शिवोपासना करून 
शिवरूप ज्ञाल्यावरच आपली इच्छा मी पूण 
करीन. अगस्ती ऋषीनी घोर तपस्या करून 
शिवरूप प्राप्त करून घेतले. नतर त्यानी 
आपली इच्छा लोपामुद्रस सागितली यावेली ती 
म्हणाली" नाथ मी एका राज घराण्यात जन्मे. 
्षत्रियाना शोभतील असे धन, आभ्रुषणे, रेशमी 
वस्त्र, सु्गधी द्रव्ये, स्व उपभोग्य वस्तु असल्या 
शिवाय माङ््याशी सग करणे योग्य नाही. तेव्हा 
तुम्ही स्वै वस्तूचा संचय करून तसेच 
आपणासाटी भरजरी वस्त्रे आणावीत. ही सर्व 
भोग सामग्री आणल्यानतरच आपली इच्छा पूर्ण 
होईल. धन संपादन करण्यासाठी अगस्ती मुनी 
इल्वल नावाच्या एका राक्षसाक्डे गेले. त्याला 
आपल्या मायेने आपतेसे करून त्याच्याकड्न 
धन, दागिने, वस्त्र आभूषणे घेऊन लोपामुद्रेकड़ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 791 ग 1106 © 110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आले आणि पत्निची इच्छा पूर्ण केली. 
यथाकाली त्याना उत्तम संतान प्राप्ति इ्ञाली 
एकदा अगस्ती ऋषीनी आपल्या तपोबलाने संपूण 
समुद्र॒ आपल्या कमंडलुमध्ये भरता आणि तौ 
पिञ्ज टाकला होता. या अगस्ती महाऋषीनी 
विध्याचल पर्वताचा गर्व हरण केला होता 
अजून सुध्दा दक्षिण भारतात अगस्ती मुनीना 
एक महान सिध्द पुरुष मानते जाते. त्याची 
अनेक ठिकाणी देवालये आहेत. श्रीपाद प्रभू पुढे 
म्हणाले मी जेव्हा कल्कौ अवतार घेन 
त्यावेन्धी परशुरामासाखेच अगस्ती ऋषीना गुरुस्थान 
देईन. 


देवीची दशमहाविद्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 792 ° 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद प्रभू पुढे म्हणाले "काली" है 
दशमहाविदयेतील प्रथमरूप आहे. "महाकाली" ही 
समस्त ॒विद्याची आदि देवता आहे. तिच्या 
विद्यामय विभूतीनाच महाविद्या असे म्हणतात. 
एके काकी, हिमालयातील मातग ऋषीच्या 
आश्रमात सर्वं देवतांनी महामायेची स्तुति 
केली. त्यावेव्टी अबिकेने "मतगवनिता" रूपात 
दर्शन दिते. ती काजवासारखी काल्या रगाची 
असल्याने तिचे नाव कालिका देवी पडते. तिने 
शुभ-निशुभ राक्षसांचा वध केला. तिचे रुप काठके 
निके असे असल्याने तिला तारा असे नाव 
सुध्दा आहे. कोणताही संकल्प अथवा फलीभूत 
न॒ ज्ञाल्ेली योग साधना अल्प काव्छात गतव्य 
स्थानास पोहोचावी यासाठी कालीमातेची उपासना 
करतात. या साधन काठ्ात कालीमातेच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 793 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


साधकाच्या अगाचा भयंकर दाह होतो तो सहन 
करावा लागतो 


दशमहाविदयेतील दुसरे स्प "तारा" देवीचे आहे. 
ही माता मोक्षदायिनी, स्व॑ दुःखापासून तारण 
करणारी आहे त्यामुठे तिचे "तारा" है नाव 
प्रख्यात जाले. या देवीस "नील सरस्वती" असे 
सुध्दा नामाभनिधान आहे. भरयकर अशा 
विपत्तीतून भक्ताचे रक्षण करणारी असल्याने 
योगीजन हिची अग्रतारा रुपात आराधना 
करतात. वशिष्ठ महर्षीनी सुध्दा तारा देवीची 
उपासना केली होती. चैत्र शुध्द नवमीच्या 
रात्रीस तारारत्रि असे म्हणतात. 


दशमहाविदयेतील तिसरे सूप "छिन्नमस्ता देवीचे" 
आहे. है अत्यत गोपनीय असे स्प आहे. एके 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 794 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वेवी देवी आपल्या सखी बरोबर मंदाकिनी 
नदीवर स्नानाला गेली होती. तिच्या द्वारपालानी 
भोजना विषयी विचारले तेव्हा तिने आपल्या 
तलवारीने आपलाच शिरच्छेद केला. तिचे शिर 
वाम हस्तावर येऊन पडते. तिच्या धडातून 
रक्तधारा निघाल्या त्यातील दोन धारा सखीनी 
प्राशन केल्या व॒ तिसरी धार दैवीने स्वतःच 
प्राशन केली. या दिवसा पासून तिचे नांव 
"छिन्नमस्ता" असे पडले. हिरण्यकश्यपु आदि 
दानव या देवीचेच उपासक होते. 
दशमहाविद्येतील चवथे स्प "षोडशीमहेश्वरीचे" 
आहे. या देवीचे हृदय लोण्याप्रमाणे मऊ असून 
ती अत्ययत दयावान आहे. हिच्या आश्रयास 
आलेल्या साधकाना जानप्राप्ति त्वरित होते 
विश्वातील सकल मत्र-तत्राचे निर्माते या देवीचेच 
उपासक आहेत. या षोडशीमहेश्वरी देवीचे वर्णन 
वेद, श्रुती सुध्टा करू शक्ते नाहीत. ते नेती, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 795 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नेती असे म्हणून शात ज्ञाले. ही प्रसन्नवदना 
माता भक्ताचे सकल मनोरथ पूण करते. या 
भगवतीच्या उपासनेने भोग, मोक्ष दोन्हीची 
प्राप्ति होते. 


दशमहाविदयेतील पाचवे रूप "भुवनेश्वरी देवीचे" 
आहे. सप्तकोटी महामंत्र या देवीचे उपासक 
आहेत. या देवीजवन्छ कालीतत्त्वापासून ते कमला 
तत्त्वापर्यत दहा अवस्था असतात. त्यातून 
अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होऊन ब्रहमांडाचे 
रूप धारण करू शकते. प्रलयकाठी कमलापासून 
म्हणजेच व्यक्त जगापासून क्रमाक्रमाने लय 
पावून काली या मूढ स्वरूपात बदलते. यामुठे 
या देवला काठ्ठाची जन्मदात्री असे सुध्दा 
म्हणतात. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 796 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दशमहाविद्येमध्ये सहावे स्प "त्रिपुर भैरवी^चे 
आहे. महाकालास शात करू शकणाय्या या 
शक्ितिरूपालाच त्रिपुर भैरवी असे म्हणतात. ही 
त्रिपुर भैरवी नरसिंह भगवानांची अभिन्न शक्ति 
आहे असे शास्त्रात सांगितले आहे. सृष्टीमध्ये 
परिवतनाची प्रक्रिया सतत चालूच असते. या 
परक्रियेस आकषण आणि विकषण है मूल कारण 
स्वरूप असतात. ही क्षणोक्षणी होणारी क्रिया 
आहे. या विपुर भेरवीचे राप्रीचै नाव कालरात्री 
आणि भैरवाचे नाव कालभैरव आहे. या 
दोघाच्या संयुक्त स्वरूपानेच माञ्ञा येणारा नृसिंह 
सरस्वती अवतार होणार आहे. हा अवतार 
महायोग्यासाठी विपुर भैरवी आणि कालभैरवनाथ 
अवतार मानला जाल, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 797 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दशमहाविदयेतील सातवे रुप धुमरावती आहे. ही 
धुम्रावती उग्रताराच आहे. ह्या देवीस शरण 
जाणाय्या साधकाची सारी सकटे नष्ट होऊन 
तिच्या कृपा प्रसादाने सकल संपदा प्राप्त होते. 


दशमहाविदयेतील आव्वे रूप "बगलामुखी देवी^"चे 
आहे. एेहिक, पारलौकिक, देश, समाजाचे अरिष्ट 
निवारणासाटी तसेच शत्रूच्या शमनासाठी या 
देवीची आराधना केली जाते. विष्णुभगवान, 
परशुराम है या देवीचे भक्त होते. श्रीतिरुमला 
क्षेत्रातील श्रीवेकटेश्वर स्वामीनी या देवीची 
मातेच्या स्वरूपात आराधना केली होती 


दशमहाविटयेतील नवम स्प "'मातगी" मातेचे 
आहे. मानवाच्या गृहस्थ जीवनास सखी करून 
पुरुषाथं सिध्टदिस नेण्याची शक्ति मातगी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 798 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मातेचीच असते. या देवीला मातग ऋषीची 
कन्या असे सुध्टा मानतात. 


टशमहाविट्‌यतील दहावे सूप "कमलालया" मातेचे 
आहे. ही सुख, समृद्धी प्रदान करणारी देवता 
आहे. भार्गव मुनीनी या मातेची आराधना केली 
होती या कारणाने तिला भार्गवी असे सुध्दा 
नाव लाभरते. या मातेच्या कृपेने पृथ्वीचे पतित्व 
तसेच पुरुषोमत्व या दोन्हीचा लाभ होतो. हीच 
देवी श्री वैकटेश्वरस्वामी बरोबर पद्मावती रुपात 
तिरुमला क्षेत्रात असते 


श्रीपाद प्रभू पुढे म्हणाले "दशमहाविद्या 
स्वरूपिणी अनघा देवी आणि तिचा प्रभू अनघ 
(म्हणजे साक्षात दत्त प्रभु) याची अचना केली 
असता अष्टसिष्दिची प्राप्ति होते. प्रत्येक 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 799 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


महिन्यातील कृष्ण अष्टमीस अनघाष्टमी मानून 
अनघा मातेची पूजा, अचौ करावी. या तुमच्या 
आराधनेने सव मनोकामना पूण होतील. प्रभू 
पुढे म्हणाले "अरे शंकरभटरा !। तु रचलेल्या 
श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृताचे पारायण करून, 
येणाच्या शुक्ल अथवा कृष्णा अष्टमीस 
"अनघाअष्टमीचे" त्रत करून अकरा गृहस्थाना 
जेवण द्यावे अथवा त्याना पुरेल एवढी 
शिधासामुग्रीचे दान करावे. अशा पारायणाने व 
अन्नदानाने इच्छित फल प्राप्ति निश्चित होते." 


चरित्रामृताचा पारायण महिमा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 800 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


प्रभू पुढे म्हणाले श्री चरिव्रामृत हा कवक 
एक ग्रंथ आहे असे मान्‌ नये. हा एक सजीव 
अशा महाचैतन्याचा प्रवाह आहे. तुम्ही याचे 
पारायण करीत असताना यातील प्रत्येक 
अक्षरातील शक्ति माङ््या चैतन्यात प्रवाहित 
होते. तुमच्या न कठत माञ््याशी भावसंबध 
घडतो. यामुठके तुमच्या धर्मबध्द अशा सर्व 
इच्छा माङ््या कृपेने पूण होतात. या ग्रंथराजाला 
तुमच्या पूजा मदिरात (देवघरात) नुसते ठेवते 
असता त्यातून शुभप्रद स्पदने येतात. ही 
स्पदने दुष्टशक्तीना , दर्ैव आणणाव्या शक्तीना 
पिटाद्न टाकतात." 


श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या चरित्रामृताची जाणते पणे 
अथवा अजाणते पणे निदा केल्यास त्या निदा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 801 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करणाव्या व्यक्तीचे पूर्वपुण्यफल धमदेवता घेते 
आणि योग्य अशा जीवाला वादरून टाकते. अशा 
रितीने श्रध्टावान गरीब भक्त भाग्यवंत होतो 
आणि अश्रध्टावान व्यक्ति गरीब होतो. हा 
अक्षरसत्य ग्रथ आहे. याचे हा ग्रथच स्वतः 
प्रमाण आहे. जिज्ञास्‌ लोक याची परिक्षा घेऊ 
शकतात. मनात काही इच्छा ठेऊन या ग्रंथाचे 
पारायण केले तरी चालते. आपले स्वतःचे 
जीवन शुध्द करण्यासाठी अत्यंत श्रध्दा 
भक्तीभावाने या ग्रथाचे पठन करावे. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 802 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -3: 


नवनाथाचे वर्णन 


नवनाथाचा वृतात 


श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या दिव्य चरणाना स्पशं करून 
मी त्याना प्रश्न केला "महाप्रभू ! नवनाथ या 
नावाने प्रसिध्द असते सिध्द योगी सर्व 
श्रीदत्त प्रभूचे अंशावतार आहेत असे मी एेकते 
होते. त्याच्या विषयी सविस्तर माहिती अआम्हास 
द्यावी अशी श्रीचरणी नमर प्रार्थना." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 803 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्री नवनाथाचे नाव एेकताच श्रीपाद प्रभूच्या 
दोन्ही नेत्रांमधून अमृतवृष्टीचा प्रवाह बहिमुख 
होञन सष्टीवर पडत असल्या सारखे वाटले 
त्याच्या टृष्टीतून प्रेमचैतन्य प्रवाहित होत होते 
ते अत्यंत आनंदाने म्हणाले "श्रोत्यानो, मच्छैद्र, 
गोरक्ष, जालंधर, गहनी, अडभग, चौरग, भर्तरि, 
चर्पट आणि नागनाथ है नवनाथ आहेत. 
त्याच्या स्मरणमात्रानेच शुभफल सिध्द होते. 
श्रीदत्त प्रभूची कृपा नवनाथाचे स्मरण 
करणाय्यावर अपार असते. कवियूगाच्या प्रारभापूर्वी 
श्रीकृष्णाने उध्टवासारख्या महान भक्ता बरोबर 
तसेच समस्त यादवाबरोबर चचौ करुन, आज 
नवनाथ या नावाने जाणले जाणाय्या 
नवनारायणाचे स्मरण केले." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 804 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ऋषभ चक्रवर्तीला शंभर पुत्र होते. त्यातील 
नारायण अशाने जन्मलेल्या नऊ जणाना 
नवनारायण म्हणतात. त्याची नावे 1) कवि 2) 
हरी 3) अंतरिक्ष 4) प्रबृध्ट 5) पिप्पलायन 6) 
अविर्होत्र 2) दुमिल 8) चमस 9) करभाजन 
अशी होती. है सगजेच अवधूत स्थितीमध्ये 
राहणारे सिध्दपुरुष होते. माङ््या आजेप्रमाणे या 
नवनारायणानी धर्म संस्थापनार्थं नवनाथ या 
नाम॒ सूपाने पृथ्वीवर पुन्हा अवतार धारण केला. 
प्रथम पुत्र कवि हा "मच्छैद्रनाथ या नावाने 
जन्मला. अंतरिक्ष "जालटर'" नावाने जन्मता 
याच्या शिष्य रूपाने प्रबृध्द "कनिफा" या 
नावाने जन्मला, पिप्पलायन ्चर्पटनाथ" या 
नावाने जन्मला. अवर्होत्र हा "नागेश नाथ" या 
नावाने जन्मला. दमित हा "भर्तरिनाथ" या 
नावाने जन्मला. चमस, "रेवणनाथ" रूपाने 
आणि कारभाजन "गहनीनाथ" या नावाने 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 805 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जन्मला. सुष्टीवर अनेक स्थानी काही 
कारणास्तव ब्रहमदेवाचे वीर्य पडले. त्यापासून 
अनेक ऋषी जन्मास येतील असे व्यास 
महर्षिनी आपल्या भविष्य पुराणात सांगितते होते. 


उपरिचर नावाचा एक वसु होता. त्याने एकदा 
उर्वशीला पाहिले आणि तो अत्यत मोहित 
ञ्माला. त्यावेक्ी त्याचे वीर्य द्रवून यमुनेच्या 
पाण्यात पडले. ते एका मासोन्ीने गिक्ले. हया 
मत्स्या पासून मच्छद्रनाथाचा जन्म ज्ञाता 
कामदेव मन्मथाला शिवाने क्रोधित होऊन 
आपल्या ललाटाग्नीने जाटरन भस्म केले. त्या 
भस्मामध्ये सुक्ष्म रूपाने मन्मथाचा आत्मा होता. 
बृहद्रथाने जंव्हा यज्ञ॒ केला त्या यज्ञकुंडातून 
जालदर नाथाचा अविर्भाव जाला. रेवा नदी 
म्हणजे सध्याची नर्मदा नदी. या नदीमध्ये 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 806 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पडलेल्या ब्रहमवीयौपासून रवण सिध्दाचा जन्म 
ज्ञाला. एकदा थोडे ब्रहमवीर्य एका नागाच्या 
शिरावर पडले ते भक्ष्य समजून नागिणीने 
खाऊन टाकले. त्या योगाने ती नागीण गभवती 
जाली. त्याच वेवी जनमेजय राजा सर्व नाग, 
सर्पाना नष्ट करण्यासाठी सर्पयाग करीत होता 
ब्राहमणाच्या मत्रोच्चारा बरोबर शेकडो सर्प नाग 
यज्ञ॒ कृंडात येऊन पडू लागते. या महा भयंकर 
स्पयागापासून वाचण्यासाठी तक्षकाच्या मुलीस 
एका मोठ्या वडाच्या ज्ाडाच्या बुध्यातील 
बिक्छात लपविते गेले. त्या गर्भपिंडातून 
अविर्होत्राचा जन्म होणार असल्याने त्या अडयास 
त्या बिद्छात ठेवून तक्षकाची मुलगी स्वस्थानी 
निघून गेली. यथासमयी त्या अडयातून वटसिध्द 
नागनाथाचा जन्म ज्ञाला. मच्छैद्रनाथ देशसंचार 
करीत असताना एका स्थन्ी त्याचा मुक्काम 
होता. त्याच्या दर्शनसाठी अनेक लोक येत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 807 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असत. एक वाड्ञ स्त्रीने मच्छैद्रनाथाना नमस्कार 
केला व॒ आपली व्यथा सागितली नाथानी भस्म 
मत्रून दिले. परतु त्या स्त्रीने ते अविश्वासाने 
उकिरडयावर फेकून दिते. त्या भस्माच्या अमोघ 
अशा शक्तिसंपन्नतेने त्यामधून गोरक्षनाथाचा 
जन्म ज्ञाला. पार्वतीच्या विवाह समयी पौरोहित्य 
करणारे ब्रह्मदेव तिचे अप्रतिम लावण्य पाहून 
तिच्यावर मोहित ज्ञाते आणि त्याचा वीर्यस्त्राव 
ञ्माला. या कृत्याची त्याना अत्यंत लज्जा 
वाटली आणि त्यानी ते वीर्य आपल्या माढीस 
पुसून टाकले. त्या क्षणीच त्या वीयीचे साठ 
हजार भाग ज्ञाते आणि त्यातून वालखिल्य 
या नावाचे साठ हजार ऋषी जन्मास आले. 
त्यातून थोडा भाग उरला होता तौ कचरा 
समजून भागिरथी नदीत फेकला गेला. तो 
कचरा, नदीतील गवतात अडकून तेथेच राहिला. 
त्यामध्ये पिप्पलायनाचा आत्मा शिरा आणि 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 808 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


चपेटनाथाचा जन्म ज्ञाला. कोतिक मुनीनी 
त्याच्या पर्णकुटीतून बाहेर जाताना आपले 
भिक्षापात्र पणैकुटीच्या बाहेर ठेवते . त्याच वेवी 
सूयच तेज त्या पात्रात पडले ते महर्षिना 
कचठ्छाले. त्यानी ते पात्र तेथेच संभाल ठेवले 
"भर्तरि" या शब्दाचा अर्थ श्िक्षापात्र असा 
होतो. त्या पात्रातूनच एका नवनाथाचा जन्म 
ञ्ाला यामुके त्यांचे नांव भर्तरिनाथ असे पडले. 
हिमालयातील एका पर्वतावरील घनदाट अरण्यात 
एक हत्ती ज्मोपला होता. एकदा ब्रह्मदेव 
सरस्वतीवर मोहित ज्ञाले आणि त्याचे वीर्य 
द्रवित होज्ज खाली पडले. ते ज्ञोपलेल्या 
हत्तीच्या कानात पडले. त्या कानातूनच 
प्रबध्दाला जीवन प्राप्त होऊन त्याने जन्म 
घेतला. कानातून जन्म घेतल्याने या नाथाचे 
नाव कर्ण कनिफा असे पडले. गोरक्षकाने 
सजिवनी मत्राचा जप करीत मातीमध्ये एक 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 809 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मनुष्याकार आकृती काठली. त्या आकृतीतून 
करभाजनाला त्या सजिवनी मत्राच्या सहाय्याने 
जीवन प्राप्त जाले आणि त्याने गहनीनाथ या 
नावाने अवातर धारण केला. श्रीकृष्णाच्या 
आजेनुसार या नवनारायणानी आपले स्थूल शरीर 
मदपर्वतावर समाधी अवस्थेत सांभाद्नल ठेवले 
आणि अशञवताराने नवनाथ नामरूपाने पृथ्वीवर 
जन्म॒ घेतला. धर्मसस्थापनेचे महान कार्य 
करण्यासाटीच या नवनाथाचा अवतार जाला 
होता. श्रीपाद प्रभूचे हे नवनाथांच्या जन्मासंब॑धीचे 
आश्चर्यजनक विवेचन एकन आम्ही मत्रमुग्ध 
होऊन गेलो होतो. आम्ही प्रभूच्या चरणी वंदन 
कस्न त्याचा जयजयकार केला. यानतर मी 
प्रश्न केला प्रभू नवनाथांचे अवतार हे 
नवनारायणाचे अशञअवतार आहेत असे आपण 
सागितले. नवनाथ आणि नवनारायण यामध्ये 
काही फरक आहे काय 2?" आमच्याकडे आपल्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 810 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दिव्य, प्ररमक दृष्टीने पहात श्रीपाद प्रभूनी 
मदहास्य केरे आणि म्हणाले "श्रोत्यानो, समस्त 
सृष्टीच्या महासंकल्पाचे स्वरूप मीच आहे. 
देविदेवतानी कार्य करण्याचे संकल्प सुध्दा 
माङ््या महासकल्पाचे अशमात्र असतात. या 
अशमात्र संकल्पाना थोडे फार स्वातत्र्य असते 
हे स्वातत्य शेतातील ज्ञाडाला टोरीने बांधलेल्या 
गायीस चरण्यासाठी जेवढठे स्वातत्र्य असते तसेच 
आहे. तसेच धम॑सूत्राना अनुसरून अंशावताराना 
स्वेच्छा दिली जाते. संकल्प मात्र मूढ 
तत्त्वातूनच येतात. त्याचे योग्य प्रकारे नियंत्रण 
करणे हे अशावतराततले कार्य असते. कोणतीही 
समस्या निमीण ्ाल्यास अशावतार त्या 
समस्येच्या निराकरणासाढटी मूलतत्त्वाकडे निवेदन 
घेऊन येतात. मूलतत्त्वाकङड्न अनुमति घेऊन 
जीवाचे कल्याण करतात. या अशावतारात, राग, 
लोभ, मद-मत्सर, अहंकार असे मानवी दुर्गुण 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 811 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नसतात. यामुके मूलतत्त्वाची कार्य सम्थता 
अशावतारात सुध्दा आढदक्ते. या कारणामुढे 
अंशावतार आणि पूणौवतार यात कांही फरक 
नसतो." 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 812 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -33 
रमणि आणि नरसिंहरायइ याचा विवाह 


श्रीपादानी स्वतःच करविला 


आम्ही दोघांनी श्रीपाद प्रभूची आजा घेतली. ते 
म्हणावे,"बाबानो तुम्ही येथून निघून 
श्रीपीठिकापुरास जवे. माञ्च मंगल आशिवाद 
तुमच्या पाठीशी आहेत." श्री महागुरुची आजा 
शिरसावंदय मानून आम्ही दोघे कृष्णा नदी पार 
कर्न पलिकडील तीरावर पोहोचलो. तेथे एका 
दगडावर श्रीपादाची पादमुद्रा पाहिली. नित्य 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 813 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद प्रभू त्याच दगडावर उभे राहून 
सू्यनमस्कार घालीत असत. श्री चर्णाची चरण 
कमते तेथे पाहून आम्हास आश्चर्य वाटले 
आणि अत्यानद जाला. 


आम्ही पचदेवपहाड या ग्रामास पोहोचवो. तेथे 
अल्पोपहार करुन पुटच्या प्रवासास प्रारभ केला, 
एका ज्वारीच्या शेतातील पायवाटेने चालत 
असताना त्या शेताच्या मालकाने आमचे स्वागत 
केले. खाण्यास मधुर फठे आणि गोड ताक 
दिले. त्याचे नांव नरसिंहरायड्‌ असे होते. त्याने 
स्वतःचे घर शेतामध्यचव बाधे होते व॒ तो 
तेथेच रहात असे. एक दिवस त्याच्या घरी 
विश्राती घेऊन त्याचे आदरातिथ्य स्वीकारावे 
अशी इच्छा त्याने व्यक्त केली. आम्ही 
त्याच्या विनतीस मान देऊन एक दिवस तेथे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 814 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


राहिलो. त्याने श्रीचरणाचे लीलावैभव सागण्यास 
सुरुवात केली. "बाबानौ माड नाव नरसिंहरायड़ 
आहे. मी तलहानपणी अत्यंत दुबल आणि भित्रा 
होतो. माद्य माता-पिता मी लहान असतानाच 
दिवगत ज्ञाते. मी माङ््या मामाच्या छत्रछायेत 
वाटलो माज्ञी मामी फारच तापट स्वभावची 
होती. घरात भरपूर काम करावे लागे शिवाय 
शेतातील कामे पण करावी लागत. माङ््या 
मामाची एक मुलगी होती. तिचे नाव रमणि 
असे होते. तिचे सौर्य, पूर्ण गावातील आमच्या 
कुलस्थांच्या सगव्या मुलीपेक्षा अपूर्वं होते, ती 
सदगुण संपन्न असून तिच्यात देवभक्ति होती. 
श्रीकृष्णाला ती आपले आराध्य दैवत मानीत 
असे. माज्ञी मामी मला शिरे अन्न खाण्यास 
देत असे. है तिला सहन होत नसे. माञ्ा 
आहार फार स्वल्प होता. माङ््या बदल आदर 
असा घरात कोणास नव्हताच. कामाचा मात्र 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 815 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पहाढडच असे. चोरु्न रमणि मला ताजे अन्न 
आणि मधुर फठे आणून देत असे. कधी ते 
माङ््या मामीच्या टृष्टीस पडल्यास माङ््या 
बरोबर तिची सुध्दा पुजा होत असे. माड 
मामा स्वभ्रावाने फार चागते होते, परतु 
बायकोपुढे त्यांचे काहीच चालत नसे, तिच्या 
समोर ते असमर्थच होते. कथि-कधि माञ्ञी 
मामी आमच्या कुलस्थातील माङ्यापेक्षा बलवान 
मूलाना बोलावून मला मारायला सांगत असे. 
माञ््या या दुबेलतेमध्ये मारहाणीने दुबलता 
आणि भित्रेपणा अधिक्च वाटठला. माङ््यापेक्षा 
वयाने लहान पण सशक्त मुलांसमोर सुध्दा 
मी असमर्थ असहायच वाटत होतो. ते माड्ञी 
टिगतल करीत. अशा प्रकारे कष्टमय जीवन मी 
जगत होतो." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 816 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आमची रमणि सौदर्यवान असल्याने गांवातील 
आमच्याच कृलातील सगव््या यूवकाची तिच्याशी 
लग्न करण्याची इच्छा होती. परतु तिता 
माङ्याशी लग्न करावयाचे होते. माङ््या जवक्छ 
पैसा अडका तर नव्हताच, शिवाय दुबल शरीर 
आणि भित्रा स्वभाव यामले ते कसे जमणार 
हा प्रश्न होता. आमचे मामा धनवान, श्रीमत 
होते. ते स्वभ्ावाने चांगले होते पण त्यांना 
पैशाची आशा फार होती. मामी दुष्ट होती, 
परतु तिची स्तुती केली की, ती फसत असे. 


आमची रमणि कसेहि कर्न मीच तिचा पति 
व्हावा अशी श्रीकृष्णा जवठ टदररोज प्रार्थना 
करीत असे. एकटा आमच्या गावात एक टमी 
साधु आला. तो कालीचा भक्त असून भूत 
भविष्य आणि वर्तमानाचे त्याला जान आहे, 
असा साय्या गावात प्रचार ज्ञाला. त्याच्या जवल्छ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 817 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


भूत-भविष्य जाणण्याची विद्या होती. गावात 
त्याने सागितलेले भविष्य शभ्रर टक्के खरे ज्ञाते 
होते. आमच्या मामीवर त्याने माया केली आणि 
तिला, घरात कालिपूजा करावी असे सांगितले. 
सगकी तयारी करुन घेतली. त्याने रमणिची 
पूजेतिल कृष्णाची मतिं घराच्या बाहेर फेकून 
देण्यास सांगितले, त्या गोष्टीला मामीने होकार 
दिला. रमणि तक्रम्‌ लागली. विलाप करू 
लागली परंतु सगके कांही व्यर्थ ज्ञाले. त्या 
ठगी साधूने पूजेस सुरुवात केली. अनेक 
कोबडयाचा बनव्ठी दिला, त्या कोबडयाच्या रक्ताने 
सारे देवघर बघवेनासे जाले. घरात माणसाची 
कवटी आणि स्मशान साधन सामुग्री सुध्दा 
ठेवण्यात आली. ती पूजा परिपूर्ण आाल्यावर या 
घरात एके ल्िकाणी विशेष अपार धनलाभ 
होडल. त्या सपत्तीने ह्या कुट्बात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 818 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


एेश्वय॑संपन्नता नदिल असे सागून त्या ढोगी 
साधूने सर्वाना विश्वासात घेतले. 


त्या साधस वशिकरण विदया अवगत होती. 
त्या विदयेच्या साहयाने आमच्या रमणिचे शील 
हरण करण्याचे त्याने योजिले. त्यासाटी तो 
चित्र-विचित्र॒ पध्टतीच्या पूजा घरात करत असे, 
त्यामुके रमणीची प्रकृती क्षीण होत गेली. 
तिच्या वागणूकीत पण फरक पडला. अध्यौ 
रात्रीच्या वकी ती रक्तपान करू लागली. कोंबठे 
बकव्या मास्न तिला ते रक्त देण्यात येत 
होते. तिच्या अगात कालिका मातेचा प्रवेश 
ञ्मालेला आहे. त्या मुक्च ती रक्त॒ पिते. 


रक्ताशिवाय माता शात होत नाही. आणि अपार 
सपत्तीपण मिकणार नाही. तिच्या अगातील 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 819 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कालिका माता निघाल्यास ही कन्या पूववत्‌ 
होडल असे त्या साधूने सांगितले. घरात 
बिभित्सपणाला उत आला होता. अचानक 
घरातील स्वयपाक केलेले भदे विहिरीत पडत 
होते. अध्यीरात्री घरात माणसाचे सापे दिसत 
तसेच चित्र-विचित्र आकार दिसत आणि अक्राक्छ- 
विक्रा आवाज एक्‌ येत. आमचे घर स्मशान 
भूमिसारखेच दिसत होते. त्या साधूला घरातून 
पिटाठूण्याचे धैर्य आमच्या मामा मध्ये नव्हते 
हे कष्ट थोडे दिवस सहन केल्यास अपार 
संपत्ति मिकेत ह्या आशेने मामी दिवस काटीत 
होती. एकंदरीत गोधन जाण्यासारखी आणि 
चिताजनक परिस्थिती होती. 


अचानक एके दिवशी रात्रीच्या वेवी तो साधू 
रमणि जवठक गेला. तिचे वशिकरण ज्ञालेलेच 
होते. ती सागितल्यासारयखे एेकेल आणि आपली 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 820 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


इच्छा पूण करील या विचाराने तो साधु 
तिच्याक्डे आला आणि तिच्या अगदी समीप 
गेला. रमणि जोरात ओरठली आणि जव 
असलेल्या एक वजनदार वस्त्‌ने तिने त्या ठोगी 
साधूच्या डोक्यावर प्रहार केला. ती असे वर्तन 
करेल असे तिला सुध्दा वाटले नव्हते 
वशिकरण केल्यावर सुध्दा व्यक्ति अशा प्रकारे 
प्रवतन कसे करते याचा साधूला उलगडा ज्ञाला 


नाही. 


श्रीपादाचे आर्त त्राण परायण तत्व 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 821 ° 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दुसरे दिवशी सकाठ्ी एक गरीब ब्राहमण याचक 
आमच्या दारासमोर भिक्षेस आला. आमच्या घरी 
भूत-प्रेताचे जास्त वास्तव्य आहे. हवे असले तर 
आपण त्याना भचिक्षार्पाने घ्या असे रमणि त्या 
ब्राहमणाला म्हणाली. त्याला त्याने नकार दिला. 


त्या ॒तब्राह्मणाचे मुखारविंद अत्यत शात आणि 
उज्वल होते. आमचे मामा बाहेर आले आणि 
म्हणाले आमच्या घरची परिस्थिति अत्ययत 
चिताजनक आहे, त्या परिस्थितिच्या कारक 
दुष्टशक्तीचा आपण दान म्हणून स्वीकार 
करावा. तेवटयातच मामी पण बाहेर आली 
आणि म्हणाली आमच्या घरात तुम्हाला देण्यास 
काही नाही. आमच्या घरचे दारिद्रय आपण 
भिक्षा म्हणून स्विकारवे. त्यावेकेस मी पण 
तेथेच होतो. मी म्हणालो,"स्वामी माङ्याकडे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 822 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वशपारपारिक असलेले एक चाटीचे ताइत आहे. 
आपली सम्मति असेल तर तो तात मी 
अपण करतो ते भिक्षा म्हणून स्विकारावे." 
त्याचा त्याने स्वीकार केला. इतक्यातच टोगी 
साधू स्मशानातून माणसांचे कपाल घेऊन आला, 
तो अट्वाहासाने म्हणाला, अरे भिक्षुक ब्राहमणा । 
त्‌ नाकारतेस तरी मी ह्या मानव कपालाची 
भिक्षा घालीन, तिचा स्विकार कर | त्या 
ब्राहमणाने त्या भिक्षेचा अस्विकार केला. 


तितक्यात आमच्या घरात एक दिव्य प्रकाश 
दिसला आणि तो भिक्षेस आलेला ब्राहमण 
अदृश्य जाला. त्या दिव्य प्रकाशामुठके ठगी 
साधूच्या सर्व अगाची भयंकर आग होऊ 
लागली. त्या प्रकाशातील किरण रमणिवर पडत 
आणि ती एकदम पूर्ववत्‌ ली. मामीला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 823 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पक्षवात होऊन ती धरणीवर पडली. मामाना 
भितीने सर्वागास कापरे भरले. मला मात्र 
विपरीत धैर्य आले. माङ््या शरीरात शक्तिचा 
प्रवेश होऊन माञ्च मलाच मी अत्यत बलवान 
वाट्‌ लागलो. त्या मात्रिकाच्या तौडातन सारख्या 
रक्तधारा वाहू लागल्या आणि त्याच्यातील सर्व 
शक्तीचा नाश ज्ञाला, 


त्या दिव्य तेजोमय प्रकाशाचे एका मानवरूपात 
रूपातर ज्ञाले. ते आर्तत्राण परायण, समस्त 
देवीदेवतास्वरूपी, आदि, मध्य आणि अत रहित 
असले दिव्यभव्य तेजोमय स्वरूपाचे श्रीपाद 
श्रीवल्लभ्रच होते. 


श्रीपाद श्रीवल्लभ म्हणाले "कालिमाता खरे पहाता 
मानवात लपलेव्या कामक्रोधादि राक्षसाचा ध्वस 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 824 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करते. ती कोबडया, बक्य्या वगैरे कधीच मागत 
नाही. या प्राणमय जगातील राक्षसशकितिच 
कालिकारुप धारण करून निरनिराव्या प्राण्याचे 
बढी मागते. ख्या ख्या कालिमातेची शुभलक्षणे 
प्रेम, शाती, दया वगैरे असतात." 


या प्राणमय विश्वातील राक्षसीशक्ति , असुरी 
शक्ति , भूत-प्रतादी शक्ति , आम्ही देवता 
आहोत असे सांगून क्षुद्र विदयेचे प्रदशन 
करतात. क्षुद्र मात्रिक त्याची उपासना कस्न, या 
लोकात भलतेच उपद्रव निमौण करतात. या 
जगातील निरनिराव््या प्रेतात्म्याना देवता शरीर 
धारण करता येते हे लक्षात ठेवा पण त्या 
त्या टदेवतेची टैविशक््ति मात्र त्याना नसते." 
श्रीपाद प्रभू पुढे म्हणाले "धमरक्षणाथ माज्ञा 
जन्म होतो असे मी वचन दिलेले आहे. त्याला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 825 ° 1106 © 110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अनुसस्न धर्मसंस्थापना्थं श्रीपाद श्रीवल्लभांचा 
अवतार ज्ञाला आहे. हा अवतार दया, शाति, 
प्रेम, करूणा अशा अनत शक्तीचे मिश्रण आहे. 


आमच्या घराची शुध्दी कर्न, टदोगी साधूला 
पिटाद्न॒ लावले. श्रीपादाच्या अनुग्रहाने मामी बरी 
डाली. 


श्रीपादानी आम्हाला आशिवौद देऊन, माङ्ञा 
आणि रमणिचया विवाह स्वहस्ताने केला. तेव्हा 
ती जेमतेम 12 वर्षीची मूर्ति होती. श्रीप्रभूचे 
वास्तव्य पीठिकापुरातच होते माया स्पाने ते 
पचदेव पहाड या ग्रामात सुध्दा राहात. त्यानी 
आम्हास ह्या अक्षता दिल्या होत्या, शकरभट्‌ 
आणि धर्मगुप्त या नावाचे दोघेजण येतील 
त्याना थोडया अक्षता दयाव्या असे त्यानी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 826 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सागिततवे होते. अहा । किती लीलामय स्वरूप 
आहे श्रीवल्वभभाचे. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 827 2 1106 © 11110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -34 


शरभेश्वराचा वृतात 


आम्ही दोघानी सतत थोडे दिवस प्रवास केला 
आणि एका गावात पोहोचलो. प्रवासात आम्ही 
श्रीपाद श्रीवल्लभाचे नामस्मरण करीत, त्याच्या 
अलौकिक लीलाचे स्मरण करीत चालो होतो 
मागत आमचे आदरातिथ्य सुध्दा होत होते. 
कधी बैलगाड़ी मिव्ठाली, कधी घोडा गाढी तर 
काही वेव्ठी पायीच चालावे लागले असा आमचा 
प्रवास ज्ञाला. आमच्या प्रवासातील मागीमध्ये 
श्रीपाद प्रभूच्या भक्त मंडली कड्न आदरातिथ्य 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 828 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्वीकारणे चालूच होते. ही स्वै परोक्ष सूपाने 
श्रीपाद प्रभूची लीलाच होती. 


त्या गावात पोहोचताच एका ब्राहमणाच्या 
घरातील सर्व सामान बाहेर फेकत असलेले 
दिसले. त्याची बायको आणि मुले घरातच होती. 
ह्या ब्राहमणाने एका ऋणदात्या (सावकार) कङ्न 
थोडे पैसे घेते होते. ते पैसे तो परत करू 
शकला नाही. एके दिवशी त्या सावकाराने त्या 
ब्राहमणास मागौतच अविते आणि त्याच्या 
भरोवती कोकव्छश्याने एक रिगण करून त्याच्या 
रेघेच्या बाहेर येऊ नये असे बजाविते. किती 
दिवसात माञ्च पैसे परत करशील ते तुङ््या 
यजोपवीताची शपथ घेऊन साग असे तो 
सावकार रागाने म्हणाला. मी आपले पैसे टदोन 
आठवड्यात परत करीन असे ब्राहमणाने 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 829 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आश्वासन दिले. परंतु पधरा दिवसात तो 
धनाची व्यवस्था करू शकला नाही त्यामुठे 
त्याचा शब्द पाठकला गेला नाही. मुदत 
सपल्यावर धन न दिल्यामुके तो सावकार 
ब्राहमणाचे घर रस्त्यावर आणत होता. ब्राहमण 
आणि त्याची मुले, पत्नी सगक्च उदास होऊन 
बघत होते. गावातील सगठके लोक तमाशा 
सारखे बघत उभे होते. त्याच्या पैकी कोणीही 
साहस कर्न त्या ब्राह्मणाला अजून थोडया 
दिवसाची मुदत दया असे म्हणाला नाही. 


श्रीपादाची भक्ति परिक्षा आणि भक्ताना तारणे 


श्री ध्मगुप्ताना त्या ब्राहमणाची अवस्था पाहून 
कीव आली परतु काही सहाय्य करावे तर 
हातात धन नाही. मी तर निर्धनच होतो. परतु 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 830 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


धरय करुन म्हणालो, बाबा |! हया दुबव्छया 
ब्राहममणावर दया करुन अजून दोन महिन्याचा 
अवधि दयावा. या अवधीत श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या 
कृपा कटाक्षान त्याचे कष्ट दूर होतील. थोडा 
शातचित्ताने विचार करा. त्याचे कर्ज फेडण्याची 
जिम्मेदारी माञ्जी आहे असे समजा. म्हणण्यास 
मी म्हणालो पण मनात अत्यत भ्रिती होती. 
त्यावर तो सावकार म्हणाला, "बरे !। तुमच्या 
शब्दावर विश्वास ठेवून मी याला दोन 
महिन्याचा आणखी अवधि देतो. माञ्ञे धन पूर्ण 
फिटेपर्यत तुम्ही दोघांनी येथून कोठे जाऊ 
नये. समजा मादे धन ठ्रलेल्या अवधीत याने 
परत नाही केले, तर त्याचे घर स्वाधिन करून 
घेनच आणि मध्यस्थी केल्यामुके तुम्हा दोघाना 
सुध्दा न्यायालयात नेईन. तेव्हा न्यायधीश जी 
शिक्षा देईल त्यास तुम्ही दोघेहि तितकेच पात्र 
ठराल." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 831 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दिलेल्या अवधी मध्ये मला किवा धर्मगुप्ताला 
त्या ब्राहमणाची रक्कम फेडणे असंभवच वाटत 
होते. मागचा पुढचा विचार न करता, 
आपल्याला जमते किवा नाही याचा विचार न 
करता अविवेकाने मी शब्द दिला. असे 
अविचाराने करता वागल्यामुके माञ्ञा मलाच 
तिटकारा आला. यात श्रीपादाना दोष देणे 
बरोबर नव्हते. माङ््या बरोबर बिचाय्या 
ध्मगुप्ताला संकटात टाकले. है आणखी एक 
पापच घठले. जिभेला नियत्रण नसल्याने किती 
अनथ ज्ञाला याचे हे ज्वलत उदाहरण होते. 
परतु प्रभूची लीला अपार आहे, तिला अतच 
नाही. अशा परिस्थितीत प्रभूवरील भक्ति दृठ 
होते. किंवा मानव भकितरहित होतो. धर्मगुप्त 
मात्र निश्चित होते. ते म्हणावे "शकरभटा । 
घडलेल्या घटनेचा विचार करू नये ज्ालेल्या, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 832 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होत असलेल्या आणि पुढे होणाव्या घटना 
म्हणजे भूत.व्तमान आणि भविष्य हे सारेच 
प्रभूची लीला आहे. आपते ब्रहमविखित जे आहे 
तेच होणार. ते तर चुकणारच नाही." 


ब्राहमण पूर्ण॒ निर्धन आणि दरिद्री ज्ञाला होता, 
तो आणि त्याच्या कुटबातील सगकेजण उपाशी 
राहू लागले होते. आम्ही त्याचेकडे पाहुणेच होतो 
म्हणून आम्ही सुध्टा उपाशीच रहावे. अशी 
दयनीय परिस्थिती होती. श्रीपादाच्या अनुग्रहाने 
रहाण्यास जागा मिव्छाली. त्याचे आम्ही आभार 
मानत॒ होतो. भूक, तहान, थक्वा आला 
असताना तसेच देणेकरी आते असताना श्रीपाद 
श्रीवल्लभ्राचे नामच एकमेव तरणोपाय आहे, 
असा टट विश्वास वाटत होता. आम्ही स्नान- 
सध्या कर्न, श्रीपादाचे नामस्मरण करण्याचे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 833 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


योजिते. त्या ब्राहमणाच्या घरी देवाजवव्छ दिवा 
लावण्यास तेल वात सुध्दा नव्हती. आम्ही 
"श्रीपाटराजम्‌ शरणं प्रपद्ये" असा जप मोढठया 
सुरात म्हणत होतो, घरातील सारी मंडी 
सुध्दा आमच्या बरोबर हा मत्र उच्चारत होते. 
शेजारपाजारचे अबाल वृद्ध लोक जमा ज्ञाले 
आणि भक्तीभावाने नामस्मरण करू लागले 


ब्राहमणाच्या घरी एक शेतकरी आला आहे 
ब्राहमणाचे कर्ज फेडण्याची जवाबदारी त्याने 
घेतली आहे. तेवटया काव्ठात सर्वत्र बातमी 
पसरली की मी कुठल्यातरी महापुरुषाचा शिष्य 
आहे आणि माङ््या टैवीशक्तीनेच ब्राहमणाचे 
देणे देण्यासाटी सिध्ट जालो आहे. असा त्याचा 
समज जाला. मी फार मोठा ज्योतिषी आहे 
असा साव्या गावात त्यानी प्रचार केला. त्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 834 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


गावात शेतक्य्याना पैजा लावण्याचा नाद होता 
त्या ब्राहमणाचे ऋण हा फेडेल का नाही. या 
प्रश्नावर शेतकरी पैजा लावित होते. मी जर 
ब्राहमणाचे कजं न फेडते तर आम्हाला 
न्यायालयात जावे लागणार होते. माङ््या बरोबर 
धमगुप्तपण संकटात सापडले. माङ््या कोरडया 
वाग्दानावर लोक पैज लावत होते. हा एक 
प्रकारचा जुगारच असल्या सारखा होता. त्याचे 
कारण म्हणजे माद्या शब्दच होता. काय करावे 
ते काहीच क्ठ्त नव्हते अशा परिस्थितीत 
आम्ही श्रीपादाच्या नामस्मरणाचाच आधार घेतला 
माड्ी ती पण योग्यता नाही असे वाटते. मी 
एक मोठा ज्योतिष्य आहे, टैवीशकिति संपन्न 
आहे असा प्रचार होतच होता. परतु मी मात्र 
दिव्य, क्षणक्षणलीलाविहारि अशा श्रीपादाचे चरण 
कमलच मला या संकटातून तारतील या 
विश्वासाने बसलो होतो."सत्य विधातुं 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 835 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


निजभृत्यभाषितं" या नारदमुनिनी श्री महाविष्णूला 
सागितवेल्या वाक्याच स्मरण ज्ञाते. नारायणाचे 
भक्त ज्या शब्दाचा प्रयोग करतात, त्या 
शब्दाना खरे करण्याची जबाबदारी नारायणाचीच 
असते. 


त्या ग्रामात शरभेश्वरशस्त्री या नावाचा एक 
पड़त आणि फार मोठा मत्र शास्त्रवेत्ता राहात 
होता. त्याच्यावर एका प्रेतात्म्याचा अनुग्रह होता 
त्याच्या आधाराने तो भूत.भविष्य,वतमान अगदी 
अचूकपणे सांगत असे. पैज लावल्ेले शेतकरी 
शरभेश्वराक्डे आपल्या पैजेचे काय होडल याचा 
उलगड़ा करण्यास गेले. ब्राहमण धन परत करू 
शकणार नाही असे त्या प्रेतात्म्याने सांगितले, 
यानतर पैजानी आणखी जोर पकडला आणि 
शभर शंभर वराहाची पैज लागली. शरभेश्वर 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 836 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शस्त्री मोठा की शकरभदर मोठा याचा निर्णय 
करण्यासाठी पैज लावणारे फार उत्साहित होते 


शेवटी आम्हाला जुन्या वाडयात नेऊन 
न्यायालयात नेण्यास सिध्द केले गेले. त्या 
ब्राह्मणाला आशेला लावून निराश केले, 
धमगुप्ताना सुध्दा माञ््या बरोबर संकटात 
ठकलले. श्रीपाद प्रभूच्या दिव्य लीलेचा गूढार्थं 
काय असेल मला काहीच समजेनासे जाले. 
माञ्च थोडेफार शिक्षण ज्ञाले होते परतु 
कोणत्याहि प्रकारची अध्यात्मिक शक्ति नव्हती, 
ज्योतिष्यविदया तर येतच नव्हती, जपतप, 
योगाभ्यास, कठीण असे नियमनिष्ठा याचे जान 
तर अजिबातच नव्हते. श्रीपादाच्या चरित्र 
लेखनाचा एका कुतुहलाने मी संकल्प केला परतु 
त्याला पाहिजे असलेली योग्यता माङ््या जव 
नव्हती. माञ्च यातून रक्षण करुन माञ्ञा उध्टार 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 837 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करावा. अतिम सर्व काही आपल्या इच्छेवर 
अवलंबून आहे. अशी आत ॒प्राथना मी श्रीपाद 
प्रभूच्या चरणांजवव् केली. माङ््यात कधीहि 
नसवेवे धैर्यं त्यावेव्ी अचानक आले. जे होणार 
असेल ते होणारच परतु श्रीपाद श्रीवल्लभ माञ्े 
यातून रक्षण कर्न मला तारतील असा 
टृटविश्वास माङ््या मनात उत्पन्न ज्ञाला. 


शरभेश्वर शास्त्रीना एक बहीण होती. ती त्याच 
गावात रहात होती. तिला एके दिवशी पहाटेच्या 
वेवी एक स्वप्न पडले. त्या स्वप्नात तिता 
भयकर ताप आल्याचे, तिचा पती मरण पावला, 
आणि तिला वैधव्य प्राप्त ञाते असे दिसवे. 
तिने आपल्या भावाला म्हणजे शरभेश्वरशास्त्रीना 
स्वप्नाचे फठ् विचारले. शरभेश्वराने आपल्या 
उपस्थित प्रेतात्म्याला त्या स्वप्नाबद्ल विचारले. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 838 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्या प्रेतात्म्याने सांगितले, हिचा पती देशातरी 
गेलेला असताना. मध्येच मार्गीवर चोरानी त्याला 
घेरले आणि सगरे द्रव्य लुबाङ्न त्याला मारून 
टाकले. 


ते एकन ती मोठ्याने पतीच्या निधनाचा 
विलाप करू लागली, आपल्या दैवाला दोष देऊ 
लागली. तेवटयात काही लोक तिच्या घरी आले, 
तिला धीर देऊन सांगू लागले आपल्याच गावांत 
शकरभट या नावाचे महापडित आत्रे आहेत. 
त्याना घटना घटिताचे जान आहे. श्रीपाद 
श्रीवल्लभ प्रभू त्याचे आराध्यदैवत आहेत 
त्याच्याकडन सत्य काय आहे ते जाणून घे. 
असा सल्ला त्यानी तिला दिला. तिने स्वतःच्या 
भावापेक्षा कोणी मोठा पड़त असल्याचे एेकलतर 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 839 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नव्हते. शंकरभटरा कड्न आशिर्वाद घ्यावा अशी 
इच्छा तिच्या मनात उत्पन्न ज्ञाली. 


तिने आमच्या घरी येऊन "भाऊ | माङ््या 
मागल्याचे रक्षण करा" अशी मोठ्या दीनवाणीने 
प्राथना केली. ती एेकुन माङ््या हृदयाचे पाणी- 
पाणी ज्ञा. श्रीपादाकडन पचदेव पहाडामधील 
विवाह समारभात शेतक्व्याने प्राप्त केलेल्या 
मव्राक्षता माङ््या जवठ थोढडया आहेत असे मला 
आठ्वते . माङ््यात एका दिव्यस्पूर्तीचा आविभीव 
याला, हया मत्राक्षता साक्षात्‌ श्रीपाद श्रीवल्लभा 
कड्न॒ मिकालेल्या असल्याने हिच्या मागल्याची 
रक्षा शभरटक्के होडल असा टट विश्वास मला 
प्राप्त इ्ाला. मी त्या बाइला बोलावून म्हटले, 
"बाड । ह्या म्राक्षता तू घे आणि तुमच्या 
पूजेच्या ठिकाणी नेऊन सुरक्षित ठेव . तुज्ञा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 840 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पती थोडयाच दिवसात तुला भेटल. हेच सत्य 
आहे. व्रिवार सत्य आहे." 


हे वर्तमान काही शेतकय्यानी शरभेश्वर शास्त्रीना 
सागितते, ते एकन त्याला आपल्या बहिणीचा 
फार राग आला. "माज्ञा पती सुखरूप घरी 
परत आल्यास, मी त्या गरीब ब्राहमणांचे देणे 
तर देडनच शिवाय शंकरभट्राला गुरु करून, 
श्रीपाद श्रीवल्लभाचे नामस्मरण, आराधना करीन" 
असा तिने संकल्प केला, 


तीन दिवस गेवे. या तीन दिवसात शेतकव्यानी 
आम्हाला शिधा वगैरे आणुन दिला. ह्या 
शेतकव्यानीच माज््यावर पेज लाविली होती. मी 
विजयी जालो तर त्याचा पण विजय होऊन 
पेजेचे पैसे सुध्दा त्याना मिकणार होते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 841 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तीन दिवसानंतर चौथ्या दिवशी शरभेश्वर 
शास्त्रीच्या बहिणीचया नवरा देशाटन करून 
सुखरूप घरी आला. त्या ब्राहमण स्त्रीच्या 
आनदाला सीमाच नव्हती. त्या मत्राक्षताच्या 
बठानेच आज माञ्ञे सौभाग्य टिकते अशी तिची 
खात्री ज्ञाली. तिच्या पतीला चोरानी मार्गत 
मारण्याचा प्रयत्न केलाच होता. परतु एका 
यवन मल्लाने मधे पड्न त्या चोराना मारून 
त्या ब्राहमणाचे रक्षण केले होते. 


आहा । श्रीपादाचा महिमा अगाध आहे. अमोघ 
आहि. शरभेश्वर शास्तीचा अआहकार नष्ट ज्ञाला 
मा ज्योतिष्य खरे ठरल्यामुढठे आम्ही रहात 
असलेल्या घरच्या मालकाचे ऋण शरभेश्वर 
शास्त्रीने सारते आणि आम्ही दोघांनी त्याच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 842 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


घरचे आदरातिथ्य स्वीकारावे अशी विनती केली. 
त्याला आम्ही होकार दिला 


शरभेश्वरशास्त्री म्हणाले. "बाबा । धूमावती देवी 
ही दशमहाविदयेतील एक आहे. तिचा मी 
उपासाक आहे. ती फार उग्रदेवता आहे. परतु 
ती प्रसन्न जाली तर रोग, शोक या सर्व 
गोष्टीया नाश करते. हिचा कोप ज्ञाला तर 
सवे सुखाचा, स्वं कामनाचा ती नाश करते. 
ह्या देवीला शरण गेल्यास सर्व विपत्तीचा नाश 
होऊन सर्व संपदाचा लाभ्र होतो. तिला राग 
आला तर उपास, भाठणे, दारिद्रय वगैरे येतात 
मा््यावर त्या मातेचा अनुग्रह आहे. करणी 
केल्याने त्रस्त जनाचा उध्दार करण्यास हया 
मातेची उपासना अनिवार्य असते. कल्याणास्तव 
मी थोडे दिवस विनामूल्य सेवा केली. परंतु 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 843 ° 1106 © 110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


थोडया दिवसाने माङ््यात धनाशा निर्माण होऊन 
मी अधिक धन घेऊ लागतो. हे मातेला 
आवडते नाही. याच क्ठात मा्ञा एका 
बलशाली प्रेतात्म्याशी सबध स्थापित ज्ञाला 
त्याच्या साहयाने भूत, भविष्य, 


वर्तमान काव्छाचे कथन करण्याची शक्ति मला 
लाभवी. प्रेतात्म्याची उपासना कस्च नये. 
उपासना केलीच तर त्याच्या शक्तिमुके मिकालेले 
धन, प्रजासेवेसाठी, गरिबाना, निर्धनाना दान 
ट्यावे. तसे केल्यास प्रेतात्मा नेहमी आपल्या 
स्वाधीन रहातो. असे न केल्यास, तो प्रेतात्मा 
चुकीचे भविष्य सागतो आणि त्याच्या साधकाचा 
अपमान होण्याची परिस्थिती निमौण करून 
त्याला निर्धन करतो. एवटठेच नव्हे तर जीवास 
सुध्दा धोका असतो. स्वाथाने वागल्यास 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 844 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आपल्यातील पुण्यराशीचा क्षय होतो. मग तौ 
प्रेतात्मा आपल्यासाटी कष्टाच डोंगर रचतो 
त्यातून बाहेर पडणे सोपे नसते. मी अविवेकाने 
धनार्जन केले आणि नेहमी स्वार्थच पहात होतो 
त्यामुक्च त्या षरेतात्म्याने चुकीचे भविष्य कथून 
मला सकटात टाकले आणि माञ्ञा अपमान पण 
स्माला. आज पासून तुम्हीच माञ्े गुरु आहात 
कृपा कर्न मला आपला शिष्य म्हणून 
स्विकारावे ही नम्र विनती." त्यावर मी 
म्हणालो, "बाबा । या प्रपचाचे, या सुृष्टीचे 
गुरुत्व श्रीपाद श्रीवल्लभानाच आहे. त्याच्या 
शिवाय दुसरे गुरु कोणीही नाही. मी अहकाराने 
जर गुरुत्व पत्करले तर तुज्या अपमानपेक्षा 
आणखी दूसरे काही मला भोगावे लागेल. आम्ही 
कुरुगड़्डीहून येते वेवी दशमहाविदू्याचे संक्षिप्त 
वर्णन श्रीपादानी केले, बाकी उरते ते योग्य 
वेढी सांगणार आहेत. दशमहाविद्येमधील 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 845 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


काविबद्ल, धुमावति बदल त्यानी आम्हाला 
सागिततेच आहे. बाबा । मला त्‌ गुरु करू 
नकोस. श्रीपादाना, भक्ताना संकटात टाकणे 
आणि त्यातून सोडविणे म्हणजे एका 
चमत्कारासारखेच वाटते. सदा सर्वदा श्रीपादाचे 
नामस्मरण करणे हेच इह-परलोक साधन आहे." 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 846 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -385 


उग्र तारदेवीचे विवरण (वर्णन) 


तारादेवीच्या उपासकाच्या दुष्कर्मावर श्रीपादाची 
शिक्षा आणि कटाक्ष 


शरभेश्वरशास्त्रीची परवानगी घेऊन आम्ही पुढच्या 
प्रवासास सुरुवात केली. श्रीपाद श्रीवल्लभाचे 
नामस्मरण करीतच आम्ही मार्ग आक्रमित होतो. 
थोढया दूरवर गेल्यानतर आम्हाला एक आश्रम 
दिसला. त्या आश्रमात एक सिध्द महिं रहात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 847 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होते. ते महि पूर्णतः वैराग्यवंत असून त्यांनी 
कौपीन धारण केले होते. टदोन शिष्य आश्रम 
ट्वारात उभे होते. आम्हाला पहाताच त्यांनी 
आपण शंकरभटर आणि धर्मगुप्तच आहात ना ? 
असा प्रश्न केला. हो आम्हीच आहोत" असे 
आम्ही सागितते. त्यानी आम्हाला आत नेते. 
तेथे तारदेवीची मतिं होती. ते सिध्द महर्षि 
तारदेवीचे उपासक होते, हे समजले. मध्यान्ह 
समय इ्ञाला होता. पूजा ज्ञाल्यानतर भजनास 
प्रारभ ज्ञाला आणि भजन संपल्यावर आम्हाला 
भोजन देण्यात आले. 


सिध्द म्हणाले "तुम्ही येणार असल्याची 
पू्वैसुचना आम्हाला श्रीपादानी अगौोदरच दिली 
होती. श्री प्रभूच्या अदेशानेच आपले आदारातिथ्य 
करण्यात आवे. मी तारदेवीचया उपासक आहे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 848 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


भक्ताना ही माता सदैव मोक्ष प्राप्ती देऊन 
त्याना तारते म्हणूनच हया मातेला "तारदेवी" 
हे नाव पडते आणि तेच व्यवहारात पण आले 
हिच्या कृपेने अकस्मात वाकशक््ति प्रसाद रूपाने 
मिकते त्यामुके हिचे "नीलसरस्वती" असे नांव 
पडले. ही माता भयंकर अशा विपत्तीतून 
भक्ताची रक्षा करते. पूर्वकाली "हयग्रीव" या 
नावाचे तिघेजण होते. 1) विष्णुमूर्तिचा अवतार 
हयग्रीव 2) हयग्रीव महिं आणि 3) हयग्रीव 
राक्षस. तारदेवीने हयग्रीव राक्षसाचा वध 
केल्यामुके ती नीलविग्रहरूपिणी या नावाने 
प्रसिष्ट हाली. या देवीच्या कृपेने अति सामान्य 
मानव सुध्दा बृहस्पती सारखा विद्वान होतो. 
भारत व्षौत तारदेवीची उपासना वशिष्ठ 
महर्षिनी सर्वात प्रथम केली. त्या कारणाने हया 
मातेला वशिष्ठ आराधिता असे नाव पडले. मी 
तारदेवीचा उपासक आहे. परतु मला तारा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 849 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मातेचा दशन लाभ कदथिहि जाला नाही. मी 
मिथीला देशातील महिषि या ग्रामातील 
उग्रतारासिध्ट पीठल्चे दशन घेतले. या स्थानात 
तारा, एकजरा आणि नीलसरस्वती अशा त्रिमूर्ती 
एकाच ठिकाणी आहैत.मध्यभ्ागी ञ्च मूर्ती 
आणि आज्‌ बाजूला त्यापेक्षा थोडया लहान 
आकाराच्या मूर्ती आहेत. तेथेच वशिष्ठ महर्षीनी 
तारोपासना कर्न सिध्टी प्राप्त केल्या होत्या 
असे त्या गावातील वयोवृद्ध लोकानी सांगितले, 


मी उग्रतारदेवीचे दशन घेऊन बाहेर पडताच, 
एका सुंदर आणि आकर्षक बालिकेचे रूप समोर 
पाहत. त्या बाविकेच्या पैजणाचा आवाज 
कर्णमधुर होता. ती बालिका छम्‌ छम्‌ करीत 
चालत असता, तिच्या पैजणाचा आवाज माङ््या 
हृदयात प्रतिध्वनित होत होता. त्या बालिकेने 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 850 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मतला प्रश्न विचारला, "बाबा । कोठे कोठे किती 
फिरशील ? माञ््या दशनासाटेच या संपूर्ण 
लोकाची फेरी चालविली आहेस. हे खरे आहे 
ना 2?" असे एेकून मी आश्चर्यचकित ज्ञालो. 
मला क्षणभर हीच तारदेवी का 2 असे वाटले. 
परतु दुसव्याच क्षणी ती कोणी वेगी मुलगी 
असे बोलत आहे, असे वाटते. तारदेवी शिवावर 
प्रत्यलीढ मुद्रेने बसेली कपाल असते, ती 
नीलव्णीं त्रिनेत्री असून तिच्या हातात कात्री, 
कपाल, कमठ आणि खड्ग असते. तिने 
व्याघ्रचर्म धारण केलेले असते आणि मुडमाढा 
गव्छ्यात धारण करणारी ती देवी भोग मोक्ष 
प्रदान करणारी आहे, त्या मगलमयी देवीचे खरे 
रूप असे आहे. मी आता पाहिते्ले 12,13 
वषौच्या सुंदर बालिकेचे मुग्धमोहक सुप आहे 
त्यामुढे मी आश्चर्यं जनक स्थितीतच होतो. 
काही बोल्‌ शकलौ नाही. तेवढयातच त्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 851 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


बालिकेये शरीर तेजोभरीत अत्यत तेजस्वी होत 
होत एकदम तिने मुलाचा आकार घेतला. त्या 
बालकाचे नेत्र योग्यांच्या नेत्रासारखे अत्यंत दयार 
आणि शांत होते, त्याचा रग सुवर्णकांती समान 
होता, ते स्वरूप अत्यत दिव्य आणि तेजोमय 
होते. त्या बालकाच्या दोन्ही पायात पैजण होते. 
"माङ््या पायातील हे पैजण अत्यत घट्‌ जाले 
आहेत ते तू कादर शकतोस का ?" बालकाने 
मला विचारले. मी त्याला होकार दिला. आणि 
हव्ुवारपणे त्याच्या पायातील ते दिव्य पैजण 
काटले. तवहा तो बालक म्हणाला हे दोन्ही 
पेजण तू तुज्या जवठ्च ठेव . यांच्यात 
जीवशक्ति आहे. तू कोठे जवे, काय खावे, 
कोणाशी बोलवे या सर्व गोष्टीचा निर्णय हे 
पेजणच घेतील." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 852 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असे सांगून तो बालक अंतधौन पावला. मी 
कालिघाट मध्ये कालिकामातेचे दशन करून 
दक्षिणेस गेलो. पुरी या महाक्षेत्राचे दशन घेतले. 
टक्षिणेतील सिंहाचल क्षोत्राचे दर्शन घेतले. माङ््या 
पूर्वै सुकृतानेच पादगया क्षेत्र असलेल्या श्री 
पीठिकापुरात पोहोचलो. तेथे श्री कुक्कुटेश्वर 
स्वामीचे दशन घेतले. स्वयंभू दत्तात्रेयाचे दशन 
घेतले. स्वयभू दत्तमूर्तीं जवन एक सापाचे 
वारुक होते. त्या बिव्ठात एक देवता सपं होता 
मी दत्ताचे दशन घेतल्यावर त्या सपने सुध्दा 
मला दशन दिले. त्या सपौच्या दशनानेच 
माङ्यातील कुंडलीनी जागृत जाली. माञ्च शरीर 
माङ््या स्वाधीन नव्हते. मी वेढयासारखा इकडे 
तिकडे फिरत तारामातेया मोठ्या आवाजात 
नामघोष करीत होतो. मी योगायोगानेच 
नरसिंहशमौ या नावाच्या क्षत्रिय जमीनदाराच्या 
घरासमोर आलो. महिषी या ग्रामात पाहिलेले 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 853 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


बालिकेचे रुप पुन्हा माङ्या डोकयासमोर दिसते. 
परतु ती बालिका थोडयाच वेव्ठात बालकाच्या 
रूपात स्पातरीत ज्ञाली. मला दर्शन दिलेला 
तोच तेजोमय दिव्य बालक माङ््या 
ढोटयासमोरच होता. श्रीवमौच्या घरी एक 
निराठाच टागा होता. त्या दिव्य बालकाला त्या 
टाग्यात बसून आपल्या मातेच्या घरी जायचे 
होते. श्री वर्मौनी एका सेवकाची व्यवस्था केली 
तो तेथे हजर ज्ञाला. त्या बालकाने त्या 
सेवकाला सुध्दा टाग्यात बसवले. आणि मला 
त्या टाग्यास ओटण्यास सागितते. मी नाही 
ओढत म्हणालो,"तू जर नाही ओदलेस तर तुड्धै 
कातडे काटल त्याचे पादत्राण करून घालीन. मी 
तर चांभारच आहे. कातडे कादरून चप्पल शिवण 
हौ माञ्जी कुलवृत्तीच आहे. तुज्या सारख्या 
जनावराचे काते म्हशीच्या किवा गाईच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 854 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कातडया पेक्षा श्रेष्ठ असते" असे तो बालक 
म्हणाला. 


मी इच्छा नसताना ती गाडी ओटण्याये 
स्वीकारले. त्या बालकाच्या हातात एक छढी 
होती. त्या गाढीला ओढटण्यासाठी मला फार श्रम 
पठत होते. तो दिव्य बालक त्याच्या हातातील 
छडीने मला सारखे मारीत होता. त्या दोघायेच 
वजन वीस माणसाच्या बरोबरीचे होते. मोटठया 
कष्टाने ती गाडी मी ओढत असता, दुःखावर 
मीठ चोक्छल्याप्रमाणे तो बालक छडीने 
जोरजोरात मारत होता. माङ््या पाठेतून 
रक्तधारा वाहु लागल्या आणि दुःखाचा भार 
वाहातच मी ती गाड़ी त्या बालकाच्या 
मातागृहापर्यत आणून कशीबशी पोहोचविली. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 855 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्या बालकाबरोबर आलेल्या सेवकाला माञ्जी 
परिस्थिती सहन ज्ञाली नाही. परंतु तो बालक 
त्याच्या विनोदार्थं फार त्रूच्रतेने वागत होता. 
ह्या दुरात्म्यावर दया माया दाखविलीस तर त्‌ 
पण॒ शिक्षस पात्र होशील असे त्या बालकाने 
सेवकाला बजावून सांगितले. मला कमरेच्या वर 
काही वस्त्र नव्हते, रक्ताच्या धारा सारख्या 
वाहात होत्या, त्या बालकाने घरात जाऊन 
तिखट आणले आणि माङ््या अगास लावले. 
माङ््या कमरेला मात्र महिषि ग्रामात मिव्ठालेले 
पैजण होते. 


तेवटयातच त्या दिव्य बालकाची पुण्यमूर्ती आजी 
राजमांबा बाहेर आली. तिचे दूसरे नाव 
पुण्यस्पिणी असे होते. तिचे दशन ज्ञाल्या 
बरोबर माङ््या शरीरातील आग शात ्ञाली. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 856 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तिचे यजमान बापनार्यल या नावाचे सुप्रसिध्द 
सत्यक्रषिश्वर होते. ते म्हणाले "बाबा तू 
कोणत्या गावचा आहेस, कोट्न आलास ? 
थोडावेठ विश्राति घेऊन भोजन करुन जावे." 
त्यानी हिंदुस्थानी भषिचा वापर केला. त्या 
सेवकाने, श्रीपादानी दिलेल्या कठीण वागणुकीचे 
वर्णन त्याच्या आजी आणि आजोबां जवव्ठ 
केले. 


तेव्हा श्रीपाद म्हणाले "आजी । हा सेवक 
चक्क खोटे बोलतोय, हया माणसाच्या अगातून 
रक्त आवे नाही. त्या घामाच्या धारा होत्या 
मी त्याला तिखट लाव नाही. ती चदनाची 
उटी होती. हवे असेल तर त्या सेवकाला 
पहावयास सागा." त्या सेवकाने पाहिले. 
श्रीपादानी सागिततेलेच ततोतत खरे ज्ञाते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 857 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तेवटयात बापनार्युलु म्हणाले श््रीपादा । तू 
सत्यत्रति आहेस. तिथे रक्ताच्या धारा 
म्हणालास की रक्ताच्या धारा दिसतील. चेदनाची 
उटी म्हटलेस की तीच दिसेल. त्‌ जे म्हणशील 
तेथे तेच दिसते म्हणजे त्‌ साक्षात उग्रतारा 
देवीये रूप आहेस असेच वाटते. उग्रतारा 
देवीच्या अनुग्रहाने वाकसिद्धी प्राप्त होते असे 
एेकले होते. पण साक्षात समोरच पाहिले. 
उग्रतारदेवी प्रमाणे तू केवकं संकल्प मात्रानेच 
कोणत्याही वस्तुचे स्वभावधर्म बदलू शकतोस 
तुड्ा लीलाविनोद आता थाबवून त्या अभाग्यावर 
करुणाकटाक्ष कर." त्या वेवी श्रीपाद म्हणाले 
"आजोबा | आपण जास्तचय बोललात. मी 
संकल्प करेन आणि तो संकल्प लगेच फलीभूत 
होईल असे म्हणालात. हे कोठ्पर्यत खरे आहे 

का खोटे ? निर्णय शास्त्राच्या सहाय्यानेच घेता 
येईल. असो हा अगतुक एक सद्राहममण आहे, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 858 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


उग्रतारदेवीचा उपासक आहे हे सगे ठीकच 
आहे, पण॒ याने सन्यास दीक्षा आपल्या गृरुच्या 
अनुमतीने न घेता त्याला जसे योग्य वाटले 
त्या प्रमाणेच त्याने सन्यास घेतला. याच्या 
पित्याने अनेक कष्ट सहन करुन याचे लालन- 
पालन कर्न यास मोठे केले. याच्या मातेला 
गभौवस्थेत फार कष्ट सहन करावे लागते. हा 
जन्मला तेव्हा त्याच्या मातेच्या अंगातून बरेच 
रक्त गेले . रक्तचठलेल्या घावावर मि्चिची 
पूढड॒ लावल्यास ते दुःख कसे असते तसे दुःख 
त्या मातेने तेव्हा सहन केले होते. ते दोघेही 
आता या जगात नाहीत आणि पूवं सुकृताने 
त्याचा जन्म॒ पीठिकापुरात ्ाला आहे." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 859 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


काशीत वास केल्याचे फठ 


"नरसिंह वर्माच्या घरात असलेला सेवक दुसरा 
कोणी नसून या अगंतुकाचा पूर्वजन्मीचा पिताच 
आहे. त्याची पत्नी यांची पूर्वजन्मीची माता 
आहे. मृत्यु पावलेल्या मोठ्या लोकाना 
पिंडप्रदान योग्य विधीने न करणे है एक 
पापच आहे. ह्या अगंतुकाने संन्यास घेतला 
असल्याने माता-पित्याचे पिडप्रदान केले नाही. 
याचे पापकम आणि याचे पुण्यकमौनेच याला 
येथे म्हणजे पादगयाक्षत्री, श्री पीलीकापुरात 
ओदन आणते. याने थोडया दुःखानेच याच्या 
पापकर्मीचे फ अनुभरवले. याच्या संपूण 
दर्योगाचा परिहार याला. शिशु नऊ महिने 
मातेच्या गभत असतो, तसेच काशीक्षेत्रात नऊ 
महिने नऊ दिवस आणि नऊ घटिका राहल्यास 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 860 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तो मनुष्य पितृशापातून मुक्त होतो. श्री 
पीठिकापुरम हे काशी क्षेत्रा समान आहे. हया 
अगंतुकाने त्याच्या पूर्वजन्मीच्या माता-पित्याची 
सेवा केल्यास हा पितृदेवतांच्या शापातून मुक्त 
होडल." एवठे बोलून श्रीपाद प्रभू मौन ज्ञाले. 
मी प्रभूच्या अदेशानुसार माङ्या गत॒ जन्मीच्या 
माता पित्याची सेवा केली. त्याचा आशि्वीद 
मिक्छाला त्यांच्या कङ्न मिकालेले पैजण देवघरात 
सुरक्षित ठेवले . मला उग्रतारा देवीच्या अनुग्रहाने 
सिध्टी प्राप्त ज्ञाली. माङ््या तंत्रशक्तीच्या 
बक्रावर मी लोकाचे दुःख, आजाराचा परिहार 
करू लागतो. 


आपण इकडे येण्या पूर्वी श्रीपाद श्रीवल्लभानी 
मला दृष्टात दिवा, ते म्हणाले. "शकरभट 
आणि धमगुप्त असे दोन यात्री या मागौने 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 861 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


येथे येतील, त्याचे योग्य आदरातिथ्य करून 
त्याची येथे रहाण्याची सोय सुध्टा करावी तसेच 
माड पैँजण त्याना बक्षिस म्हणून द्यावे." 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 862 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -36 


वेदातशर्माचा वृतात 


मातगीचीउपासना 


मी आणि धम॑गुप्त, आम्ही दोघांनी श्रीपाद प्रभू 
कड्न बक्षिससूपी मिकालेले पैजण घेऊन प्रवासास 
सुरुवात केली. रत्रभर त्याच्या पायातील 
पेजणाचा मधुर आवाज आमच्या हृदयात 
प्रतिध्वनित होत होता. हृदयातील अनाहत चक्रात 
उश्कार अति प्रयत्नानेच एक येतो असे आम्ही 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 863 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


एेकल्े होते, गतरात्री मात्र ते प्रत्यक्षात 
अनुभवास आते. त्या पैजणाचा मधुर आवाज 
अगदी राग, तालयुक्त सगितासारखा होता. 
अनाहत चक्रापासून शक्ति इतर चक्राकडे 
प्रसारीत होत असते. त्या शक्तीचा प्रसार होत 
असताना शरीरातील स्वै नाडयातून नूतन 
शक्तीचा प्रादुभाव होत असतो. 


आम्ही चालो तितका वेक पैजणाचा आवाज 
येत असे. आम्ही थाबललो की थाबत असे. त्या 
भागातील शेतात आम्हाला एक आश्रम असल्याचे 
दिसते. त्याच्या बाजूलाच छोटेसे खेडे गांव 
असल्या सारखे वाटले. गावाच्या सीमेजवक्छ 
दवित लोकाची वस्ती होती. त्या वस्ती जवलच 
हा आश्रम होता 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 864 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आम्ही आश्रमाच्या जवन पोहचताच पैजणाचा 
आवाज थाबला. कोणता तरी दिव्य असा 
अनुभव येणार आणि ही सुध्दा प्रभूची एक 
दिव्य लीलामात्र असणार असे आम्हाला वाटले. 
एवठ्यातच त्या आश्रमातून सुमारे 60 वषाचे 
तेजस्वी असे महर्षी बाहेर आले. त्यानंतर 
अदाजे तीस वर्षे वयाची योगिनीमाता बाहेर 
आली. त्या दोघानी आम्हाला अत्ययत आदराने 
आश्रमात नेले. आणि जलपान द्ाल्यावर 
महिनी सागण्यास सुरुवात केली. "माञ्ञे नांव 
वेदातशमौ आहे. खरे पाहाता. मी पीठिकापुरवासी 
आहे. आता मी बगारय्या या नावाने 
ओठखला जात आहे. हिचे नाव बगारम्मा आहे. 
मी जन्मतः ब्राह्मण आहे आणि ही स्त्री 
जन्मतः नीच कुविन आहे. आमच्या घरी 
मातगी मातेये पीठ आहे. दशमहाविद्येतील 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 865 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मातगी माता एक आहे, तिचीच आम्ही येथे 
आराधना करतो." 


हे एेकताच माङ््या अगावर रोमाच उभे राहिले 
हा ब्राह्मण आणि ती स्त्री हीन कुलातील असे 
असताना या दोघाचे दापत्य कसे धर्मसम्मत 
जाले असेल, असा मला प्रश्न पडला. आम्हाला 
फल, मूल आणि कंद भोजनाथ दिले गेले. 
बगारय्याने पुढे सागण्यास सुरुवात केली, 
"बाबानो !। वशिष्ठ महामुनीना अरुधतीने लग्न 
करण्याची विनती केली तेव्हा वशिष्ठ मुनीनी 
एक अट घातली. ते म्हणाले "मी काही केले 
तर तिने त्याचा विरोध करू नये." त्या 
गोष्टीला तिने होकार दिला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 866 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


महर्षीनी तिला सातवेव्ठा दग्ध केले तरी पण 
ती काहीच म्हणाली नाही. त्यामुक्च तिता 
अरुधती है नाव मिव्ठाले त्यानंतर महर्षीनी 
तिचा आपली धर्मपत्नी म्हणून स्विकार केला." 


मी पीठिकापुरत असताना माञ्ञा तीन वेका 
विवाह ्ाला. तिन्ही बायका कैलासवासी ्ाल्या 
कुणाचाही संग लाभा नाही. असे कसे माञ् 
खडतर कम॑ म्हणून मी अत्यंत दुःखी ्ालो. 
त्यावर श्रीपाद हास्य करून म्हणाले "ओआजोबा 
मी तुमच्यासाे अजून एक नवीन आजी 
पाहिली आहे. विवाह न करताच तिचा धर्मपत्नी 
म्हणून आपण स्विकार केल्यास तुम्हाला उत्तम 
जन्म प्रसाद रूपाने मिरठेल." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 867 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


बापनायूलु है पीठिकापुरातील ब्राहमणपरिषदेचे 
अध्यक्ष होते. या सबधात वेदपडिताची बैठक 
परिषदेत करावी असे ब्राहमण समाजाचे मत 
होते. धर्मकमौच्या विषयी शास््रानुसार च्च 
करून निणैय घ्यावा असे ठरते . दूर दूर 
प्रातातील पडिताना, आमत्रणे पाठ्वली होती. 
कोणाकोणाला बोलवावे हा कार्यभार माङ््यावर 
सोपविला गेला, 


श्रीपादानी उपनयन संस्कार ्याल्यावर इतर 
मुलाप्रमाणे वेदपठ्न केवले नाही. आजोबा जवक 
किवा त्याच्या वडिलासमोर त्यांनी कधीही पाठतर 
केले नाही आणि केलेले सांगितले नाही. परतु 
कोणी परिक्षाथ काही विचारल्यास श्रीपाद पटकन 
त्याचे उत्तर सागत. बापनार्याचे सर्व वेदात 
श्रीपादाना येत होते. एवठेच नव्हे तर वेदात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 868 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आणि त्यातील रहस्यमय गृूढाथ तर श्रीपादाच्या 
हातचा मक होता. एकंदरीत श्रीपाद विद्वान 
पंडितच होते. त्यांना सुष्टा परिषदेत 
बोलविण्याचा निर्णय मी घेतला. 


ब्राहमणाचा उदेश वेगवा होता. अप्पलराजूना 
आणि बापनायाना कुकातून बहिष्कृत करावे असा 
निर्णय ब्राह्मण सभेने दिला. त्याची एक प्रत 
श्री शंकराचार्याना पाठवली आणि त्याची 
अनुमति मिक्छाल्यावर त्या दोन्ही कृटुबियाना 
पीठिकापुरतून हाकलून द्यावे असे त्यांच्या 
मनात होते. श्रीपादानी जेव्हा त्याच्या मनाते 
मला सागितने तेव्हा मी पण त्या ब्राहमणा 
कडन ज्ञालो. कारण ब्राहमण परिषदेचे अध्यक्षपद 
मिलक्छवण्याची विचित्र इच्छा माङ््या मनात 
अकुरित इाली होती. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 869 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कूल, मत भ्ेदाची पवौ न करता श्रीपाद 
स्वतत्रपणे सगल्याच्याच घरी जात असत आणि 
सगव्छ्यांशी समान वतन करीत. पीठिकापुरत 
बगारय्या आणि बगारम्मा हे दापत्य रहात 
होते. त्याना श्रीपादाना भेटावयाची, त्याच्याशी 
बोलावयाची उत्कट इच्छा होती 


श्रीपादानी मला कातडयाच्या पादुका हव्या आहेत 
अशी इच्छा प्रकट केली. तेव्हा त्याचे वय 
चौदा वषौचे होते. ब्राह्मणांनी लाकडी पादुका 
वापराव्यात, कातडयाच्या वापरू नयेत असे 
घरातील मोठयानी सागितते. हा विषय उडत 
उडत त्या चाभार दापत्याच्या घरी पोहोचला 
श्रीपादाना कातडयाच्या पादुका समर्पित करुन 
जीवनाचे साथक करावे असा निश्चय त्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 870 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दापत्याने केला. तितक्यात त्याच्या घरात श्रीपाद 
श्रीवल्लभ प्रगट ज्ञाते. त्याच्या दिव्यश्रीचरणाचे 
मोजमाप घेण्यात आले बगारम्मा 
म्हणाली,"महाप्रभो । माञ्ञैच कातडे काढून त्याची 
चप्पल शिवून द्यावी असे माड््या मनात आहे." 
त्यावर श्रीपाद श्रीवल्लभानी मदहास्य केरे आणि 
अतधान पावले. आमच्या घरी एक चांगली गाय 
होती, तिला असाध्य रोग जडता आणि त्यातच 
ती मरण पावली. त्या मरण पावलेल्या गाहचे 
काते कादरून, त्यास शुध्द करून, त्याच्या 
श्रीपाद प्रभूना देण्यास चर्म॑पादुका तयार केल्या 
गेल्या. ठरल्या प्रमाणे वेदपडिताची बैठक 
भरली, चचा सुरु इाली. चर्चेचा मुख्य विषय 
आदिशकराचा काशी मध्ये ज्ञालेला मडनमिश्रा 
बरोबरचा वादविवाद हा होता. वाद विवादात 
स्वतः उभय भारती देवीला सुध्दा जिंकते तर 
परिक्षा पूण ॑ होडल असे भारती देवी म्हणाली. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 871 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कामशास्त्र या विषयावर उभय भारतीने प्रश्न 
विचारला. त्या शास्त्रात आदिशकराचे जान 
शून्यच होते. त्यासाढी सहा महिन्याचा अवधि 
त्यानी मागितला. आपण धर्मविरुध्ट न जाता 
कामशास्त्राचे जान मिलकवावे असा विचार 
शकरचायौनी केला. त्याच वेवी राज्यातील 
महाराजाचा देहात ज्ञाला होता. आदिशंकरानी 
परकाया प्रवेश विदयेचा वापर केला आणि त्या 
राजाच्या शरीरात त्यांनी सूक्ष्म शरिराने प्रवेश 
केला. त्याची भौतिक काया साभाढुन ठेवावी , 
काही अति महत्वाचे सागावयाचे असेल तर 
राजप्रासादा जवठ येऊन साकेतिक भाषेने मला 
सागावे असा श्रीशकराचायौनी आपल्या शिष्यास 
अदेश दिला. महाराणीला आपल्या महाराजात 
काही तरी बदल, नविनपण जाणवला एखाद्या 
महापुरुषाच्या आत्म्याचा प्रवेश तिच्या पतीच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 872 ° 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शरिरात इ्याल्ेला आहे, हे तिने ओक्छखले. मरण 
पावलेल्या तिच्या पतीच्या शरिरात प्राणमय 
जगतातील चैतन्यास आकषित करून, राजा- 
राणीच्या दापत्य सुखाचा अनुभव तो दिव्यात्मा 
केवक साक्ष भावानेच बघून जान मिक्वत आहे, 
असे सुध्दा त्या राणीला समजले. जो पर्यत 
त्या दिव्यात्म्याचे वास्तव्य माङ््या पतीच्या 
शरिरात आहे तोपर्यत त्याचे प्राण त्याच्या 
शरिरात रहातील है तिने ओठखलते. तिने आदेश 
दिला की नगरात दहन न केलेले मृत शरीर 
असल्यास, त्या शरीराचे दहन करावे. 
शकराचार्याचे शरीर टहन करण्यास नेण्यात आले. 
तेव्हा शिष्यगणानी त्वरीत राजवेशात असलेल्या 
शंकराना साकेतीक भाषेत हा विषय सूचित 
करण्याचा प्रयत्न केला परतु उशीर इ्ञाला होता. 
अग्नित जठालेले हात, पाय श्रीलक्ष्मी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 873 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नरसिंहाच्या कृपाकटाक्षाने आदिशंकरानी परत 
मिटठूविले. 


ब्राहमण परिषदेत श्रीपादाचा अद्भूत संवाद 


श्रीपादानी परिषदेला प्रश्न केला."आत्मा हा एका 
शरीरातून एका वेकेस ते शरीर सोडल्या नंतरच 
दुसव्या शरीरात प्रवेश करू शकतो असे तुम्ही 
सांगता, पण मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो 
आत्मा एकाच वेवी तीन चार शरीरातून तीन 
चार जन्मांचे कमफव्ठासहित अनुभव घेऊ शकतो 
का?" ण्हा फार जटील विषय आहे आजपर्यत 
आशारीतीचे ज्ञाल्याचे पुरावे नाहीत असे उत्तर 
परिषदेने दिले. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 874 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


"श्रीपाद प्रभू परिषदेस उदेशून म्हणाते, "पूर्वी 
असे ज्ञाते आहे. परतु तुम्हाला ते माहित 
नाही. शापामुक्च देवेद्राला पंचपाडवाचा जन्म 
घ्यावा लागला आणि शचिदेवीला द्रौपदीच्या 
रूपाने जन्म ध्यावा लागला, तिला पाडवाची 
पत्नी व्हावे लागले. शचिपुरदरानी भूमीवर जन्म 
घेतला तरी त्याचे मूलतत्व॒ स्वगत नक्कीच 
होते. द्रौपदीचे शय्या सुख केवठ अ्जुनालाच 
मिक्ाले. मत्राग विषयावर ती धर्मराजा बरोबर 
चचौ करीत असे. भीमास माते सारणे रूचकर 
भोजन करून देत असे. नकुलास ती 
लक्ष्मीस्वस्पिणी दिस. सहदेवास भूत, भविष्य, 
वर्तमान काकचे जान होते त्यामुके पुढे 
घडणाव्या घटना लवकर लवकर घडन क्त्र 
सग्राम लवकर संपावा अशी इच्छा तो दशवित 
असे, त्या मुके भूमातेपेक्षाहि जास्त सहनशील 
वृत्तिने ती त्याच्या बरोबर वागत असे. देवता 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 875 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


धम, मनुष्य धर्म आणि जंतु धर्म॑है वेगवेगके 
असतात. त्या सर्वाना एकत्रित मिसद्ु नये." 
त्यावर मी म्हणा पुराण काकात अशा अनेक 
आश्चर्याच्या गोष्टी घडल्या असतील, परंतु 
प्रस्तुत काकात तसे काही घडत नाही. 
श्रीपादाची तीक्ष्ण दृष्टि माङ्यावर पडली. ते 
म्हणावे, ^तुञ्ञा तीन स्त्रीया बरोबर विवाह 
ब्ञाला. त्या तिन्ही स्त्रिया मरण पावल्या 
तिघीना तीन वेगवेगठे आत्मे होते का ? 
नसेल तर एकच आत्मा होता का ? पुरुषानी 
तीन स्त्रियाशी विवाह करणे धर्मसम्मत आहे. 
पण॒ एका स्त्रीने तीन पुरुषांशी विवाह करणे 
धर्म सम्मत आहे का 2? खरे पहाता आत्मा 
म्हणजे काय ? दापत्य धर्म म्हणजे काय?" 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 876 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तेवढयात मी म्हणालो, "पुरुष किती ही स्त्रियां 
बरोबर विवाह करू शक्तो पण स्त्रीला मात्र तो 
हक्क नाही." श्रीपाद प्रभू म्हणाले "ओहो । तू 
जगन्नियत्या पेक्षा मोठा आहेस का 2? मदोदरी 
पातित्रत्याच्या गुणासाठी प्रसिध्द होती. ती 
वाविची पत्नी असताना तिचे शरिराणु वेगठे 
होते. रावणाची पत्नी असताना तिचे शरिराणु 
वेगे होते. विभ्ीषणाची पत्नी असतानाचे 
शरिराणु वेगक्े होते. आत्मा निर्विकार असल्याने 
कोणत्याही गुणांशी त्याचा संगम नसतो म्हणूनच 
आत्मा नित्य निर्विकार, सत्ययुक्त॒ शुध्द आणि 
अत्यंत पवित्र॒ आहे. तमोगुणी रावणा बरोबर 
त्याला अनुसरुनच मदोदरीने व्यवहार केला. 
विभीषणा बरोबर असताना तिने सत्वगुण प्रधान 
होऊन जवाबदारी पार पाडली." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 877 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मी निर्त्तर ज्ञालो. पण थोडा वेव विचार 
करून म्हणानो, तुम्ही सागिततेल्या गोष्टीचा 
स्वीकार केला तर बहु पतित्वास स्वीकारावे 
लागेल. यावर श्रीपाद म्हणाले, ^हे कवियुग 
आहे. येथे किती तरी निरनिराव्छया अवातर 
जातीचा आविभ्ीव होत असतो. पशुपक्षी, वृक्ष , 
कृमी-कीटक मानवजन्मास येत आहेत. त्याच्या 
त्याच्या स्वभावानुसार निरनिराली नाती जुक्त 
आहेत. धमविरूध्द॒ नाते जुक्ते असता अवांतर 
कुल निमौण होते. कलियुगातात अशा कुलांचा 
नाश होणारच. है अवांतर कुल असुरी शक्तिमुढे 
निमाण होते. त्या साठीच असुरध्वस करावा 
लागतो. एकदा असुराचा ध्वंस हाला असता 
त्याला परत जन्म मिक्त नाही. परतु एका 
असुराच्या जागी दहा असुराचा जन्म त्या 
स्थानात होऊ लागला आहे. धर्मबध्ट सबधच 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 878 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कायमचे टिकुन राहातात या साली सगक्यानी 
विधिने कुलगोत्र, वर्णाश्रम धमीचे पालन करावे. 


दिव्यात्म्याचा आविभभौव तुरककपणे होत असतो. 
त्याना आत्मा एकच असतो. त्या आत्म्याचा 
पुरुषरूपात आविभ्ौव आल्यास, स्त्रीरुपात त्याच 
आत्म्याच्या शक्तीचा आविभौव होतो. 


त्यानाच दिव्यदपत असे म्हणतात. असे 
दिव्यात्मे सृष्टीच्या आदिपासून ते अतापर्यत 
असतात. पराशक्ति आणि परब्रह्म हेच 
अद्वितीय स्वरूपांत सायुज्य स्थितीत असतात." 
श्रीपाद प्रभू पुढे म्हणाले आता बघ, वेदातशमा 
नावाचा तूच ब्राह्मण होतास. बंगारय्या नावाने 
चांभार कुलात जन्मला आहेस, है सरे एका 
कालीच घडले. तुञ्जीच स्त्री शक्ति तुङ्ख्या तीन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 879 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पत्नी स्पाने चाभाराची स्त्री बगारअम्मा नावाने 
जन्मली. नुकतीच तुमच्या घरी मरण पावलेली 
गाय एकेकाव्टी तुञ्जी पत्नीव होती. तुङ्या 
दिवंगत पत्नीचे चैतन्य आणि त्या गोमातेचे 
चैतन्य प्रस्त्त॒ बगारम्मा या नावाच्या महान 
वनितेच्या चैतन्यात मिन गेलेले आहे. चैतन्य 
हे जेथून येते तेथेच मूलचैतन्यात जाऊन 
मिन जाणे है निश्वितच. सुष्टीचे रहस्य 
अती गहन आहे. है समजण्यास सप्तऋषीची 
शक्ति सुध्दा अपुरी पडते, 


बगारओअम्माचे शरीर बगारअय्या साटीच नेमलेले 
आहे. यामुढे है काही धमविरुध्द नाही, त्‌ 
तिच्या बरोबर संसार कर. तिच्याकड्न तुला 
शरीर सौख्य मिक्णार नाही. मी हा निर्णय 


ध्मस्थानात बसून केलेला आहे. प्रकृत्ती मध्ये 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 880 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आल्यास प्रकृत्तीचा धर्म, मर्यादा यांचे पालन 
विधिवत करावेच लागते. आपल्या अगावरचे 
कातडे कादून मला त्याची चप्पल शिऊन देते 
असे बगारम्मा म्हणाली मी त्याला होकार 
दिला. ती बगारम्मा जीवित असतानाच तिता 
नकव्त तिने गाईचा जन्म घेतला. तिला 
माहीत नसताच ती तुङ्ख्या तिन्ही बायकाच्या 
रूपात जन्मनी. जेव्हा चैतन्य तीन चार शरीरात 
विभाजित ज्ञाने. तवहा त्या प्रत्येक शरीरातील 
चैतन्याला मीच आहे असा भाव होतो. त्यातील 
एकत्व लक्षात येत नाही. "कलौ पचसहस्राणि 
जायते वर्णसंकरः" असे सागितल्े गेले आहे. 
त्याचा अथ असा की कुलसांकय॑ सागिततेते 
नाही, वर्णसाकर्यच सागितत्े गेले आहे. 
कुलसाक्य ज्ञाल्यास नीच जन्मास जावे लागते. 
वणसांक्यं ज्ञाते असता. नूतन शक्तियुक्त अशा 
नवीन जाती उद्भवतात. त्याच्या परिणामतः 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 881 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नवीन मानव जातीस टैवत्व लाभते. हया 
भमीवर टैवत्त्व लाभवेल्या जाती उत्पन्न 
करावयाच्या आहेत 


या ब्राहमण परिषदेया खरा उदेश मला माहीत 
आहे, माङ््या आजोबाना आणि वढीलाना कृलात्‌न 
बहिष्कृत करण्याये त्याच्या मनात ठसन भरलेले 
आहे. म्हणूनच मी, वेदांतशमाला कुलबहिष्कृत 
करीत आहे. आज पासून तुञ्े नाव बगारय्या 
असे व्यवहारात येडईल." 


सगव्ीच परिषद बृचकठ््यात पडली. एक ज्योति 
स्वरूप सगव्छयाच्या देखतच माङ््या मध्ये विलीन 
माली. तेव्हाच श्रीपाद श्रीवल्लभ म्हणाले 
"तुमच्या डोकयासमोरच बगारप्पाची आत्मज्योती 
वेदातशमौत विलीन जाली. हा ब्राहमण आहे का 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 882 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


चांडाक आहे. हा निर्णय तुमचा तुम्हीच करावा. 
आम्हाला कुलबहिष्कृत करून त्यासाठी 
शंकराचायाची सुध्दा अनुमती मिक्विण्याचा प्रयत्न 
तम्ही केलात. शंकराचार्य मला काय करतील ? 
तमच्याच डोव्स्यासमोर मी आजोबा कडन किवा 
आमच्या वडिलाकङ्न वेदाभ्यासर न करताच मी 
वेद उच्चारण करु शकतो. एकाच वकी अनेक 
लिकाणी दर्शन देऊ शकतो. शंकराचार्य माङ््या 
समोर आते तरी मला कशाची भीति ? त्यांना 
त्याच्या नित्य आराधित शारदाचद्र मौकीश्वर या 
रूपात दशन देऊन त्याच्यावर अनृग्रह करीन 
तेव्हा तरी दुसरा कोणता माग नसल्यामुके माञ्चा 
त्याना देव म्हणून अगीकार करावा लागेल. 
त्याचा निर्णय तेव्हा तुमच्या साठी दुःखप्रद 
होईल. क्षत्रिय परिषद, वैश्यपरिषद तुमच्या 
निर्णयाला सम्मती देणार नाहीत. पौरोहित्य, 
कर्मकाड, दान, शिधा, दक्षीणा जर त्यानी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 883 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


देण्याचे थाबविति तर लतेकरा बाक्ठांसह तुमची 
दीन अवस्थाच होडल. मजबरोबर जर भाडण 
केलेत तर सर्वनाशाचे मूक कारण व्हाल. मी 
चतुराश्रमाचे धम॑ैपालन करावे असे सांगत आहे. 
अष्टदश वणौच्या लोकानी सुख संतोषाने नांदावे 
असे सांगत आहे. तुम्ही आपापल्या धमौच्या 
नियमांचे अचुक पालन करुन धम॑संस्थापन 
करण्यात हातभ्ार लावावा. तसे न केल्यास 
अनेक आपत्ती कोसव्छ्तील. मी तर शातच 
रहाणार, पण॒ तुमचीच परिस्थिती कणष्टप्रद होडल. 
प्रकृतीचे परिणाम देण्याचे दोन प्रकार असतात, 
पहिला एकदम सुधार करणे आणि दूसरा 
म्हणजे सावकाश सुधार करविणे. दूसव्या पध्दती 
प्रमाणे वेकेचा अवधि पण दिला जाईल. तुम्ही 
जर आपल्यात सुधारणा केली नाही तर 
विनाशस आमत्रित केल्यासारखेच होईल. मी 
विनाश ॒ करूनहि धर्मस्थापन करीन." एवठे बोलून 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 884 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद प्रभूनी मौन धारण केले. बगारअप्पा पुढे 
म्हणाले, "मला कोठे आधार नव्हता, त्या 
स्थितीत मी बगारम्माला घेऊन गावोगाव फिरत 
येथे पोहोचलो. आमच्या ह्या आश्रमात मातगी 
देवीची प्रतिष्ठा करून जीवन कठीत आहे." 


श्रीपाद श्रीवल्लभ या मार्गाने जाताना आमच्या 
या आश्रमात आले. आम्हाला त्यानी आशिवौद 
दिला आणि ते म्हणाले. "तुङ्ग्या शरीरपातानतर 
त्‌ परत ऋणानुबधाने ब्राह्मण कुलात जन्म 
घेशील, आणि बगारम्मा शूद्रजातीत जन्मेल. 
तवहा तुम्ही दोघे पति-पत्नि व्हाल, तुम्हाला 
संतान पण होईल. त्या संतानास कुरुगड़डीत 
मञ्जी सेवा करण्याची संधी लाभेल, सुखीभव ।" 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 885 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


बाबा । हाच आमचा वृतात आहे. आपण या 
प्रातात याल, तुमच्या जवव्छ त्याचे पैजण 
आहेत. ते पैजण घेऊन, तुम्हाला चम॑पादुका 
ट्याव्यात असा मला त्याचा आदेश आहे. 


आम्ही मातग मुनीची कन्या मातंगी देवीचे 
आराधक आहोत. हया आडइची आराधना केल्यास 
दापत्यसौख्य चागते लाभते. हिला राजमातगी 
कर्णमातगी वगैरे नावानी संबोधतात. एकदा 
श्रीपाद श्रीवल्लभानी भौतिक स्वरूपात या 
आश्रमात दशन दिते. त्या वे्ी बंगारम्मा दूध 
गरम करीत होती. ज्या गोमातेच्या कातडयानी 
ह्या पादुका बनल्या, ती गोमाता सुध्दा मान 
हालवित समोरुन गेल्याने तिला दर्शन ज्ञाते. 
श्रीपादानी आमच्या कङ्न दूध स्वीकारते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 886 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आम्ही पूजलतेली मातगदेवीची मूर्ती, तिच्या 
नावाने स्थापिवेल्या सस्थानातील ओदुबरवृक्षाच्या 
खाली अनेक गजापर्यत खोलवर जाईल, आणि 
तेथे अनेक सिध्दपुरुषांकड्न तिची सेवा होईल. 
ते बंगारम्माला बोलावून म्हणाले, "बाई । तुङ्ञा 
पति खूप अनुकूल आहे. पुटठच्या जन्मी 
याच्याकड्न तुला सवं सुख लाभेल. तुज्ग्यासाठी 
सोन्याची बिंदी तयार कर्न ठेवली आहे. 
तसेच अत्यत शुभप्रद असे मगच्छसूत्र पण तयार 
केलेले आहे. हे दोन्ही हिरण्यलोकात 
व्यवस्थितपणे ठेवले आहेत. उत्तर जन्मात मी 
स्वतःच तुमच्यावर कृपा करून स्वहस्ताने तुमचा 
विवाह करवीन." एवढे बोलून श्रीपाद प्रभू 
अतधौन पावले बाबानौ । तुम्ही आमची गाथा 
एेकलीत. नेहमी सिध्द मगलस्तोत्राचे पठन 
करीत रहावे, तुम्हाला महापुरुषाचा अनुग्रह 
नक्की प्राप्त होईल. सिध्द, महासिध्द, महायोगी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 887 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


हे श्रीपादाचे करचराणावयवासारखेच होय, त्याच्या 
कङ्नच श्रीपाद प्रभू आपल्या संकल्पाची पूर्तिं 
करतात. एकदा त्यानी राजमाता मातगीदेवीच्या 
रूपात दशन देऊन अआम्हास अनुग्रहीत केले. 
समस्तसृष्टी , तसेच सृष्टीचे रहस्य है सगे 
त्याच्याच हातात असते. तुम्ही सदा सवदा 
त्याचे स्मरण करा, ध्यान करा, अर्चना करा 
सर्वसिध्द तेच आहेत. माते प्रमाणे ते तुमची 
रक्षा करतील. कोटयावधी आच्या प्रेमापेक्षा 
श्रीपादाचे आपल्या भक्तावरील प्रम कितीतरी 
उच्चकोटीचे असते. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०2९6 # 888 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 
अध्याय -37 


किन्नमस्तादेवीचे वर्णन 


बगारय्या व॒ बगारम्मा याचा निरोप घेऊन, त्यानी 
दिलेल्या चम॑पादुका घेऊन आम्ही प्रवासास प्रारभ केला. 
आम्ही एका अरण्यातून चाललो होतो. जाता जाता एका 
वटवृक्षाखाली विश्रातीसाटी थाबलो. तेवढयातच काही 
योगिनीगणाचा घोठकका तेथे आला. त्यानी आम्हाला 
पाहून म्हटले, "आता साय सध्येची वेक आहे. यावेव्ठी 
आपण या प्रातात यञ्च नये. येथे आम्ही 
छिन्नमस्तादेवीची पूजा करणार आहोत. ही फार 
रहस्यमय देवता आहे. येथे पुरुषाना प्रवेश नाही. एवढेच 
नव्हे तर ही देवभूमी आहे. येथे आलेला कोणी ही जीवत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 889 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


बाहेर पडत नाही हे एेकून आमच्या पायाखालची जमीन 
सरक्त असल्याया भास ज्ञाला. त्याच वेधी एका 
तेजोमयी योगिनी मातेचे तेथे आगमन ज्ञाले. तिचे नेत्र 
अग्नि सारखे लाल होते. तिच्या बरोबर आलेल्या 
योगिनीनी एका टोपलीत जिन्नमस्तादेवीला ठेऊन 
बरोबर आणले होते." तंव्हा ती योगिनी माता म्हणालरी, 
"याना नेसायला साडी आणि चोटी दया." तिच्या 
म्हणण्याप्रमाणे आम्हाला वस्त्रे दिली आणि आमच्या 
वस्त्राना तेथे प्रज्ववित केलेल्या अग्नि कुंडात घाते 
गेले. 


आम्ही साडीचयोन्धी नेसल्यावर आमच्या शरीरात 
आम्हाला बदल वाटला. आमचे पुरुषत्व नष्ट होऊ 
लागते. उरोज पुष्ट ज्ञाते, सारे पुरुषत्व नष्ट होऊन 
स्त्रीरूप प्राप्त जाले. आमचे नाव नविन प्रकाराने 
ठेवण्यात आले. माड्ञै नांव शंकरम्मा आणि धमगुप्ताचे 
नाव धर्मम्मा असे ठेवण्यात आले. आम्हाला भोजनार्थ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 890 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मास पदार्थ दिते गेले. पिण्यास मदिरा दिली गेली. 
दिवसा माणसाप्रमाणे आणि रात्रीच्या वेवी मोठ्या 
वाघाप्रमाणे संचार करणाय्या वाघाबद्ल आम्ही बरेच 
एेकले होते. परंतु या प्रमाणे देवता पूजा असते किंवा 
योगीजन केवक्छ संकल्पाने पुरुषाला स्त्री सुपात बद्‌ 
शकतात असे आम्हास स्वप्नात सुध्दा वाटले नव्हते. 
आम्हाला भयग्रस्त॒ करून नृत्य करविण्यात आले. 
तेवटयात योगिनी माता म्हणाली "'कबध मुनि है 
परिवर्तनशील जगताचे अधिपति आहेत. परिवर्तन 
शक्तिलाच "छिन्नमस्ता देवी" असे म्हणतात. या 
जगतात वृध्दि आणि क्षय सर्वदा चालूच असतो. 
क्षीणत्व कमी ्ालेल्या वेठकी विकासाचा स्तर आपोआप 
वाठतो त्यावेन्ठी भुवनेश्वरी देवीचे प्रागटय होते. या उलट 
क्षीणत्व अधिक होऊन विकास वृधि कमी 
ड्ाल्यास"शिन्नमस्ता देवीचे प्राधान्य असते. या 
महामातेचे स्वरूप अत्यत रहस्यमय आहे. एके वेवी 
पार्वती देवी आपल्या सखीबरोबर मंदाकिनी नटीवर 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 891 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्नानासाठी गेली होती. स्नान ज्ञाल्यावर दोन्ही सखीना 
खूप भूक लागली त्यामुके त्या कृष्णवणी ज्ञाल्या. 
भोजनाची याचना केली तेव्हा पार्वती देवीने थोडे 
थाबण्यास सागण्यात आले. 


थोडा वेक इ्ाल्यावर सखीने पुन्हा एकदा जेवणाची 
मागणी केली. या वेवी सुध्दा तिला थोडे थाबण्यास 
सागण्यात आले. असे अनेक वेव्ठा ज्ञाले तेव्हा मात्र 
पार्वती देवीने आपल्या खडगाने मस्तक तोडन टाकले. 
त्यावेन्टी कठातून रक्ताच्या तीन धारा वाहू लागल्या. 
टदोन धारा तिने दोघी सखीना पिण्यास दिल्या आणि 
एका धारेचे स्वतः प्राशन केले. मस्तक छेदन केल्यामुढे 
तिला शिन्नमस्ता म्हणतात. 


अधरात्री केव्ेली किन्नमस्तादेवीची उपासना फार चागते 
फठ्छ देते. शत्रूवर विजय मिक्विण्यासाठी, शत्रूच्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 892 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


समूहाला थांबवून ठेवण्यासाढठी, राज्य प्राप्तिसाठी, दुलभ 
अशा मोक्ष प्राप्तिसाठी तिची उपासना अत्यत फलदायी 
ठरते . चारी दिशा या महामायेची वस्ते आहेत. तिच्या 
नाभीस्थानात योनिचक्र असते. कृष्ण म्हणजे तामस 
गृण आणि रक्तवर्ण म्हणजे राजस गृण. या दोन्ही 
गृणानी यक्त अशा सखी तिच्या बरोबर सतत 
असतात. तिने आपले शिर खडन केले तरी सुध्दा ती 
सजीवच राहिली याचा योग भाषेत असा अर्थ होतो की 
ती परिपूर्ण अतर्मुखत्वाचे प्रतिक आहे. अग्निस्थान 
असलेल्या मणिपूर कैद्रात छकिन्नमस्तादेवीचे ध्यान 
योगीजन करीत असतात. ही हिरण्यकश्यपूची उपास्य 
देवता आहे. आम्हाला हा एक भयभीत करणारा आणि 
विचित्र असा अनुभव होता. इतक्यात अधरात्रीची वेक 
डाली. चित्र-विचित्र अशा प्राण्याचे आवाज येऊ लागले 
यात प्रामूख्याने वाघाच्या उरकाव्छयानी आमचा थरकाप 
ज्ञाला. वाघाच्या आवाजाने तो शात असलेला असमत 
एकटम दणाणून जात होता. दोन चांगल्या स्त्रियाचा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 893 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


बठी मिलाला असे योगिनी गणाना वाटले. त्याच्या 
सानिध्यात असलेल्या आम्हा दोघाचा वध करणे अत्यंत 
श्रेयस्कर आहे असे त्याना वाटले. आमच्या डोक्याला 
त्यानी कडुलिंबाची पाने बाधली. कपादठावर मोठा 
कृकवाचा टला लावला. चागल्या धारदार चाकृने 
आमचा शिरच्छेद करण्यात आला. रक्ताच्या धारा वाह 
लागल्या त्या पाहून योगिनी गणाना आनद ज्ञाला, 
मदोन्मत्त होऊन त्या रक्तपान करू लागल्या. आमची 
शिरे एका बाजूस आणि धड एका बाजूस टाकण्यात 
आले. तरी सुध्दा आम्ही सजीवच असल्या प्रमाणे वाटत 
होतो. शरीराचा दाह मात्र असहनीय होता. त्या योगिनी 
गणाच्या क्रूर आणि अत्यत हीन अशा क्षुद्र विद्येला 
आम्ही बली पडतो होतो. 


तेवटयात आम्हास गाठ ड्मोप लागली. त्या निद्रा 
अवस्थेत आम्हाला अस्पष्ट अशा आकाशात असलेला 
प्रकाशाचा एक ज्ञोत दिसला. तो प्रकाश आम्हास जवठ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 894 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


येणाय्या काव्छाप्रमाणे योगिनी गणाच्या वाव्यात मिसन््न 
गेल्या प्रमाणे वाटला. आमची शिरे पुन्हा आमच्या 
धडाना येऊन चिटकली असे वाटले. आम्ही नेहमी 
प्रमाणे ज्ञोपेत्‌न जागे ज्ञालो. आमच्या अगावर साडी 
चोटी होती. नतर आमची स्त्री लक्षणे हक्क ह्र्‌ लोप 
पाव्‌ लागली. आणि परुष लक्षणे स्पष्ट होऊ लागली 
रात्रीच्या अग्नीमध्ये आमची स्त्री वस्त्रे दग्ध होऊन 
आता त्या ठिकाणी नवीन पुरुष वस्त्रे आली. स्नानादी 
करून आम्ही ती नवीन वस्त्रे धारण केली. एवढटयात 
एक वाटसरू आमच्या मध्ये येऊन मिठाला. तो 
आम्हास म्हणाला "मित्रानो, काल रात्री तुम्ही पाहिली 
ती एक प्रकारची योग प्रक्रिया आहे. तुमच्या शरिरातील 
स्त्री तत्त्व अत्यत शुध्द करण्यात आले. प्रत्येक 
शरीरात स्त्री आणि पुरुष तत्त्व अशी दोन्ही तत्त्वे 
असतात. या दोन्ही तत्त्वांची शुध्दी ज्ञाल्याशिवाय 
योगशक््िति , विश्वचैतन्यात्‌न प्रवाहित होत नाही 
तमच्यातील विश्वचैतन्यातून आवश्यक तेवढी शक्ति 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 895 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


प्रवाहित होत आहे. आत्म्याला स्त्री, परुष असा भेद 
नसतो. तो या दोन्ही तत्त्वाच्या आधाराच्या अतीत 
आहे." 


तुम्ही श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या दयेने योगिनी गणाच्या 
असाधारण योग प्रक्रियेने अनुपमेय अशी करूणा प्राप्त 
करून घ्याल. कितीही प्रयत्न केतवे तरी प्राप्त न होणारी 
अशी सुषुम्नामागीची तुम्हाला ओक्ख हाली. यपेक्षा 
महान भाग्य ते कोणते ? एवढे महाभाग्य प्राप्त 
होण्याचे कारण म्हणजे तमच्या जवक् असलेल्या 
श्रीपादप्रभूच्या चम॑पादुकाच होत. चर्म देहातील 
चैतन्यात्‌न निघून तृम्हौी चैतन्य प्रवाहरूप असलेल्या 
दिव्यत्वाच्या अनूसधानात आहात. श्रीपाद प्रभूच्या दिव्य 
लीला ते स्वतःच जाणतात. त्या इतर सर्वासाठी अति 
अगम्य, अद्भूत आणि चमत्कारपू्ण असतात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 896 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 897 2 1106 © 11110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 
अध्याय -38 


बगक्ामुखी देवीच्या आराधनेचे विवरण 


आम्ही पीठिकाप्रमला जात असताना एक बैरागी 
भ्रेटला. तो एका पिंपव्छाच्या ज्ञाडाखाली बसला होता 
त्याचे डके तेजस्वी दिसत होते. आम्हाला पहाताच त्या 
बैराग्याने विचारले, "तुमची नावे शंकरभटर आणि 
धमगुप्त अशी आहेत ना ?" आम्ही होकारार्थी मान 
हालविली. तो पटे म्हणाला, "या पिपकाच्या ज्ञाडाखाली 
थोढावेव्छ विश्राती घ्या. 


तुमच्याकडे श्रीपाद प्रभूसाठी चर्मपादुका आहेत ना, त्या 
मला द्या आणि माङ्याकड़ील कालनाग मणी स्वीकारा. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 898 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आम्ही त्याच्या विनतीस मान्यता दिली आणि 
चमपादुका देऊन तो दिव्य मणी ठेवून घेतला, 


मी त्या बैराग्यास म्हणालो "अहो महाराज ! मी 
श्रीपादपभच्या दिव्य चरित्र लेखनाचा संकल्प केला आहे 
त्याच्या जीवनात घडलेल्या प्रत्येक वर्षीच्या घटना 
श्रीपाद प्रभूचा भक्ताला वर्णन करून सांगतो. या 
लीलाचे श्रवण कर्न ते भवसागर सहजपणे तरून 
जातात. या सर्वासाठी मी केवठ्छ एक निमित्तमात्र आहे." 
यावर तो बैरागी म्हणाला, "श्रीपाद श्रीवल्लभ हे 
आदिभ्ैरव व॒ आदिभैरवी याचे संयुक्त स्वरूप आहेत. 
कालावर शासन करणारे कालभैरव सृध्टा तेच आहेत. ते 
कालस्वरूप असून कालपूरुष हा त्याच्या पेक्षा भिन्न 
नाही. महाकाल स्वरूप सुध्दा तेच आहेत. कोणत्या वे्टी 
कोणती घटना घडेल याचे संपूर्ण ज्ञान त्यानाच असते. 
त्यामुढे अव्यक्त रूपात असलेले श्रीपाद श्रीवल्लभाचे 
संकल्प स्वरूप कोणत्याही देश कालाने बदिस्त 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 899 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असणाय्या जिवाला समजणे शक्य नसते. देश-काला 
बरोबर क्रीडा, जीवाचा विकास, धर्म, कर्म याचे फलित 
आणि त्याचा प्रभाव सपू्णपणे श्रीपाद प्रभृच्या आधिन 
असतो. जान नसताना अहकाराने स्वतःला महापंडित 
समजणाच्या लोकाचा गर्वं ते तत्काठ्छ हरण करून त्याना 
अहकार रहित ॒ करतात. तसेच विनयी, नम॒ परंतु 
जानाचा अभाव असणाय्या साधकाना ते आपल्या कृपा 
दृष्टीने पडित करू शकतात. त्याचा हा योगसंपन्न 
अवतार आहे. ते अवतारी पुरुष असून प्रत्यक्ष 
श्रीदत्तात्रेयाचे अवतार आहेत हे समजण्यासाठी आपल्या 
पापराशी जून दग्ध ॒व्हाव्या लागतात आणि पुण्य 
राशीचा सचय व्हावा लागतो. असा सर्वं साधारण नियम 
आहे. त्याचा कृपाकटाक्ष ज्ञाल्यास हा साधारण नियम 
द्र सारुन ते भक्ताचे रक्षण करतात. ते क्षणोक्षणी 
लीला विहारी आहेत. श्रीपाद प्रभच्या चरित्राय पारायण 
करणाव्या साधकाचा एका क्रमबध्द पध्टतीने विकास 
होतो. त्याच्या जीवनातील प्रत्येक वषौत घडतरेल्या एक 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 900 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


किवा दोन दिव्य लीला साधकाना समज्‌ शकतात. या 
क्रमा क्रमाने समजाव्या हा सृध्टा त्या दिव्य लीलाचा 
अतभौग आहे. श्रीपाद प्रभूनी केवठ एकाच देशाच्या 
किवा एकाच प्राताच्या लोकांच्या उध्टारासाठी अवतार 
घेतला नाही. 


अनेक कोटी ब्रहमाड प्रति क्षणी निमौण, स्थिति आणि 
लय पावत असतात. त्याच्यातील परिणाम क्रम स॒ध्दा 
श्रीपाद प्रभूच्या अधिकारात असतो. त्याच्या दिव्य नेत्र 
गोलकात कोटयावधि ब्रहमाडाची वृद्धी आणि क्षय होत 
असतो. हेच त्याचे निजतत्त्व स्वरूप आहे. त्याचे 
निराकार स्वरूप म्हणजेच परतत्त्व होय. अव्यक्त 
स्वरूपात असतेले त्याचे रुप कोणीच जाणू शकत 
नाही. त्याचे महातत्त्व साकार स्पात पीठिकाप्रत 
अवतरीत होणे हीच त्याची एक दिव्य लीला आहे 
श्रीपाद प्रभूच्या लीला अत्यत अद्भत आणि अनाकलनीय 
आहेत. त्या लीलांना अंत नाही. वेद सुध्दा त्याचे वर्णन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 901 ग 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करताना मौन ज्ञाते. श्रीपाद प्रभूचा जन्म अनंत आहे. 
वेदातील ज्ञान परिमित आहे परतु श्रीपादाचे जान, दिव्य 
शक्ति आणि करूणा अनंत आहे. ते सर्वं देशात, सर्व॑ 
काठात स्थित असतात. सत्याये सत्य, जानाचे जान 
आणि अनताला सुध्दा न कक्णारे त्याचे महा अनंत 
स्वरूप आहे. 


बगलामुखी देवीची उपासना 


बैरागी म्हणाला, मी वास्तविक पहाता बगाल देशाचा 
रहिवासी आहे. मी बगलामुखी देवीची आराधना करतो. 
ही देवी दशमहाविद्‌यां पैकी एक आहे. शत्रूचा नाश 
इच्छिणाय्यानी या बगलरादेवीची आराधना करावी. सर्व 
रूपातील परमेश्वराची सहार शक्ति बगलादेवीच आहे. 
या देवीची आराधना केल्याने वाकसिधिदि प्राप्त होते. 
मनोवाक्य आणि कममूल या दौघाच्या एेक्य भावाने 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 902 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


धर्मबध्द जीवन जगणाय्या लोकानी उच्चारे प्रत्येक 
वाक्य खरेच मानले जाते. वाक्याला सुध्दा परा, पश्यति, 
मध्यमा असे भेद असतात." 


सत्यय॒गात सर्व जगताचा नाश करणारे एक भयंकर 
वादठ आले होते. पृथ्वीवरील आवेल्या या संकटाने 
विष्णु भगवान चिंतित ज्ञाते होते. त्यानी तेव्हा तपस्या 
करण्यास आरभ केला. त्यावेव्धी विद्या महादेवी 
बगलामुखी सुप घेऊन अवतरली. श्रीमन्‌ नारायणांना 
दशेन देऊन तिने ते सृष्टीचा विध्वंस करणारे वादक 
थाबविलरे. या देवीला काही लोक वैष्णवी देवी असे स॒ध्टा 
मानतात. मगठ्वारी चतूर्दशीच्या अर्धरात्रीच्या वेवी ही 
प्रकट ज्ञाली. ही स्तभ्रन शक्ति सर्पिणी आहे. तिच्या 
मूठ्च सूर्यमंडक स्थित आहे. तसेच स्वर्गसुध्दा स्थित 
आहे. इहतोक आणि परलोकातील स्वं सुखे ही देवी 
कृपेने आपल्या भक्ताना प्रदान करते. साधकाच्या 
जीवनात हतलकल्लोक माजविणाच्या दुष्ट शक्ति आणि 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 903 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अधशक्तीचे ही देवी निमूलन करुन प्रगतीचे अभयदान 
देते. बगलाम्‌खी देवीस "'वडवाम्‌खी" "जातवेदम्‌खी" 
"उल्कामुखी" "ज्वालामुखी" "बृहद्भानु मुखी" अशा नावाने 
सुध्दा संबोधिते जाते. सर्वप्रथम ब्रहमदेवाने बगला 
महाविद्योपासना केली. या देवीने ब्रहमदेवांस बालरूपात 
दर्शन दिले. तिरुपती तिरुमवै या क्षोत्रात त्यांनी तिची 
अर्चना केली. या देवीच्या मूर्तीची. वैकटेश्वर 
पद्मावतीच्या मूर्ती समवेत ब्रहमोत्सवाच्या मगल समयी 
अर्चना केली जाते. हया महाविट्येचा ब्रहमदेवानी 
सनकादिक ऋषीना उपदेश केला होता. ब्रहमानंतर या 
देवीची उपासना भगवान विष्णूनी केली होती. भगवान 
परशुरामाने सुध्दा आपल्या शत्रूचा नाश करण्यासाठी या 
देवीची उपासना केली होती. मी तीर्थयात्रा करीत असता 
पीठिकापुरमला येऊन पोहोचलो. श्री कुक्कृटेश्वराच्या 
देवस्थानात अर्चना केली. त्यानंतर अत्यंत मधुर 
बोलणाय्या एका सटर बालकास पाहिले. तो बालक मला 
म्हणाला "हे महोदया ! आपण बंगाल देशातून आला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 904 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आहात हे मला माहित आहे. मी बव्याच काक्छापासून 
आतापर्यत या मदिरात स्वयंभू दत्तात्रेयाच्या रुपात या 
स्थानी स्थित आहे. माञ्जी लवकरात लवकर एका 
अर्चकाकड्न नित्य पूजा करण्याची व्यवस्था करा" त्या 
बालकाच्या सागण्यानूसार एका उत्तम ब्राहमणादवारे 
अचना करवून त्यांचा यथोचित बहुमान करण्यात आला. 
त्या अर्चकाचे नाव कलवर असे होते. त्याने कुक्कुटेश्वर 
आणि स्वभू दत्तात्रेय या दोन्ही देवतांची मनोभावाने, 
कष्टाची तमा न बाकगता आराधना केली होती. त्याला 
यासाठी भरपूर दक्षिणा व स्वयपाकासाढठी दक्षिणा दिली 
होती. ती त्याने घरी नेञऊन पेटीत ठेवली आणि आश्चर्य 
असे की सकाठक परयत ती अदृश्य ज्ञाली होती. 
स्वयंपाकातील सारे पदार्थ अदृश्य ज्ञाले होते परंतु 
तेथील ब्राहमणांची पोटे रोजच्या पेक्षा, दुप्पट तिप्पटीने 
भरली असल्याचा त्यांना अनुभ्रव येत होता. या मुके ते 
सस्त होऊन आवसावते होते. सस्ती येणे, धन-दक्षिणा 
स्वयपाक अदृश्य होणे हा सर्वसामान्याना अनाकलनीय 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 905 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


विषय होता. कलवर एक निष्ठावत, नियम निष्ठ, वेट- 
शास्त्र जाणणारा आणि त्याचा प्रचार करणारा अर्चक 
होता. परत यक्षिणीच्या प्रभावामठके तो अत्यत क्षीण 
ञ्माला होता. या मुढठे त्याची स्थिती लाजिरवाणी इ्ाली 
होती. परतु सर्वं ब्राहमण या बहल चच न करता मौन 
राहात 


एकदा एक बैरागी साध्‌ कृक्कृटेश्वराच्या मदिरात 
मचछित पडला. परत्‌ त्याच्या काहीच हालचाली होत 
नसल्याये पाहून लोकानी तो मृत ज्ञाला असल्याचे 
अनुमान केले. थोडयाच वेदात त्याला श्रीपाद प्रभूचे 
आजोबा श्रीबापनार्यल्‌ याच्याक्डे नेते. त्यानी त्या 
साधूची परिक्षा करून सागितते की तो मृत याला नाही 
अथवा मूच्छित पडलेला नाही तो समाधी अवस्थेत 
आहे. परतु लोकानी बापनार्युलूचे म्हणणे एेकले नाही व 
ते त्या बैराग्यास दहन करण्यास घेऊन गेले. आश्चर्य 
असे की श्रीपाद प्रभूच्या कृपा प्रसादाने त्याला अग्नि 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 906 ग 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जाद्‌ शकला नाही. तो समाधीतून जागा ज्ञाला आणि 
चितेवरुन खाली उतसरुन आला. आठ दिवसातच तो 
साधू पूर्वी सारखा स्वस्थ ज्ञाला. यानंतर त्याला 
गावातील ब्राहमण समाजाने भिक्षा देण्याचे नाकारले 
त्यामृके त्याला नाडइलाजाने गवव्छयाच्या घरी राहावे 
लागले. तेथे त्याच्या भिक्षेची सोय ज्ञाली. कुल, जाती, 
व्ण याचा भेदभाव न ठेवणारा तो साधू गवन्डी 
समाजात अत्यत लोकप्रिय ज्ञाला होता. त्या ग्वाल 
समाजात एक युवती होती तिचे नांव लक्ष्मी असे होते. 
बालपणीच तिला वैधव्य प्राप्त ज्ञाते होते. तिचा पति 
तिच्याशी अत्यत प्रेमाने वागत असे. तो सर्वं गवव्छयाचा 
आवडता होता. त्या समाजात त्यास श्रेष्ठत्व प्राप्त 
डाले होते. गवव्ठी लोकातील तटे बखेडे तो आपल्या 
कृशाग्र॒वबध्टीने तत्का सोडव्‌न उत्तम निणय देत 
असे. त्याच्या लहान वयाकडे न पहाता लोकानी त्याला 
नेता निवडते होते. त्याची पत्नि लक्ष्मी मोठी पतित्रता 
स्त्री होती. त्यावेकी श्री वैकटप्पय्या त्रेष्ठीची गाय 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 907 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


हरविली असल्याने, श्रेष्ठीच्या घरी लक्ष्मी दूध आणून 
देत असे. श्रीपाद प्रभ ्रेष्ठीच्या घरी नेहमी जात असत, 
ते आजीला भूक लागली असे म्हणताच महालक्ष्मी 
समान असतेली वेकट सुब्बम्मा श्रीपादाना गरम दूध 
आणून देत असे. 


एवटेच नव्हे तर ती श्रीपादाना मोठ्या प्रेमाने साय, 
लोणी सुध्दा दई. एकदा लक्ष्मी गवकण दूध घेऊन 
आलेली असताना श्रीपाद प्रभू तेथे होते. ते "मला खूप 
भूक लागली आहे" असे म्हणू्‌ लागले. त्यावेव्टी वेकट 
सुब्बम्माने लक्ष्मीस अजून दूध आणून देण्यास 
सागितते. तिने आपल्या घरातील स्वतःसाटी ठेवलेले 
दूध सुध्दा आणून दिले आणि स्वतः ताकावर काम 
भागविले. कुक्कृटेश्वराच्या मंदिरात दहा दिवस एक 
उत्सव चात्‌ होता. यात ब्राहमणाना यथोचित दक्षिणा, 
संभावना दिली जात होती. यामुके यक्षिणीचा प्रभाव 
थोडा कमी ज्ञाता होता परतु अजून सुध्दा ब्राहमण 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 908 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


भोजनासाटी केलेली पाक सामुग्री अदृश्य होत होती. 
यामुढठे ब्राहममणाना वेकेवर अन्न न मिक्ाल्याने ते क्षीण 


होत होते 
पुराण सागणाय्या पडिताची कथा 


पीठिकापुरम गावात एक पुराण सागणारा पंडित आला 
होता. कुक्कुटेश्वर मदिराच्या बाहेरील प्रागणात 
प्रवचनाची व्यवस्था करण्यात आली होती. पुराण 
श्रवणासाटी गावातील सर्वं जातीचे लोक येत असत 
पुराण सागणाव्या पंडिताच्या जेवणाची व्यवस्था 
बापनाचायलु यांनी आपल्या घरी केली होती. पुराण 
कथन करण्यापूर्वी तो पुराणीक लक्ष्मी गवक्छणीने 
आणलेले दुध घेत असे. श्रीपाद प्रभू स्वं हृदयांतयौमी 
असल्याने त्याना या पडिताबदहल सर्वं काही जात होते. 
हा पुराणीक महान पंडित आणि महान योगी होता. तो 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 909 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आपल्या योगशक्तीने त्याच्या आत्म्याने धारण केलेली 
पूर्वीची रूपे ओकछखू शकत असे. त्या रूपातील चैतन्य 
तो आकर्षण करुन घेत असे. दूध देणाय्या लक््मीस तो 
योगटृष्टीने पहात असे. लक्ष्मीच्या पतीच्या रूपात सृध्दा 
त्या पडिताला स्वतःचा आत्मा दिसत असे. लक्ष्मीचा 
पती म॒त्यूनतर एका ब्राहमण जमीनदाराच्या घरी 
बालरूपात जन्मला होता. त्या वेवी तो चार-पाच 
महिन्याचा होता. प्राण पडिताने योगशक्तीने आपले 
शक्ति रूप कसे आहे ते पाहिले. त्याचे मूल रूप 
स्त्रीसमान लक्ष्मीशी निगडित होते. है त्यास कल्छाले. 
त्याचे स्वरूप स्त्रीतत्त्वाच्या लक्ष्मीशी विलीन होऊन 
राहितेते त्याने पाहिते. आपले पुरुषतत्त्व चार 
महिन्याच्या बालकात असल्याचे आणि थोडेच दिवसात 
आपले कमशेष पूर्णं ्ाल्यासारखे जाणवले. पीठिकापुरम्‌ 
मधील कर्मकऋणान्‌बध पृण करण्यासाठी त्याने प्राण 
पडिताचे रुप धारण केवले होते. लक्ष्मीचे तिच्या पतीवर 
अनन्य साधारण प्रेम होते. तिच्या पतीचे चैतन्य भूत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 910 2 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कालातील शरीर सोडून येणार नाही है तिला कठ्छते 
होते. लक्ष्मीच्या पतीचे चैतन्य मूल तत्व पुराण पंडितात 
विलीन ज्ञाले होते हा विषय सर्वज्ानी श्रीपाद प्रभूना 
माहित होता. श्रीपाद प्रभ त्या पुराण पडितला म्हणाले 
"अरे पठिता, ही लक्ष्मी निरागस आहे. ती काही 
दिवसातच आपली जीवन यात्रा संपविणार आहे. ती मृत 
ञ्ाल्यावर तिची काय गती होईल ? तू जानरुप 
ब्राहमण होशील. किवा अजान रूपात गवव्ठी होशील. 
त्या तुङ्ग्या स्पात लक्ष्मी तुला तुया कष्ट / सुखात 
साथ देईल. तिच्या प्रेमाने तिने आपल्या पतीचे चैतन्य 
स्वतःकडे आकर्षित्रे आहे. गवठणीच्या रूपात असलेले 
चैतन्य थोडया दिवसानी शरीराचे पतन ्ाल्यावर 
ब्राहमण चैतन्यात मिसद्णार ना ? ही गवठणीच्या 
रूपात असतेली ब्राहमण स्त्री आहे. त्‌ ब्राहमण सुपातील 
गवली आहेस. तुमचे कम संबध मला उत्तम रीतीने 
माहित आहेत. भविष्य काव्छात ब्राह्मणी स्वरूपात 
येणाव्या या लक्ष्मीतला पद्मावती देवी स्वरूप मानून मी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 911 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तिला सुवर्ण तिलक लावून आशिर्वाद देईन. तिला 
मागल्य प्रदान करून हिरण्य लोकात सुरक्षित ठेवीन . 
पुढील जन्मात तुम्ही आदश दपती व्हाल. आणि माड 
भक्त होऊन उध्दरून जाल." 


एवे बोलून श्रीपाद प्रभू थांबले. त्यांच्या लीला अति 
अगम्य, अद्भूत असतात, 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 912 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 
अध्याय -39 
नागेद्र शास्त्रीबरोबर 
मी कालनाग मण्याचा स्वीकार करून प्रवासाला सुरवात 


केली. श्री पीठिकापुरम क्षेत्रास केव्हा पोहचेन अशी 
मनाला तीव्र ओट लागली होती. 


कालनागाचे स्वरूप 


प्रवासात असताना आम्ही एका ब्राहमणाचे आदरातिथ्य 
स्वीकारते. त्या ब्राहमणाचे नाव नागेद्रशास्त्री असे होते 
तो मत्रशास्त्रविदयेत अत्यंत निपुण होता. त्याच्या घरात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 913 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अनेक नाग, साप निभयपणे फिरत होते. ते कोणाला 
चावत नसत. नामेँद्रशास्त्री या नाग, सपौना आपल्या 
अपत्या प्रमाणे संभ्राकीत असत. ते त्याच्या 
अगाखाद्यावर खेव्त॒ असत. दिव्य नागाना मणी 
असतो. अनेक वषौपासून तो ब्राहमण नागोपासना करीत 
असे. त्याने "कालनाग" नावाचा मणी पूजेसाटी प्राप्त 
व्हावा म्हणून नागदेवतेची अखंड आराधना केली होती. 


नाग मण्याचा प्रभाव 


नागेद्रशास्त्री आम्हास म्हणाला "हे बधूनो, आजचा 
दिवस अत्यंत शुभदिवस आहे. आपल्या सारख्या थोर 
व्यक्तीचे चरण कमल माङ्या या कुटित विसावले. मी 
पंधरा वषीचा असताना श्रीपाद प्रभूच्या दशनास गेलो 
होतो. पीठिकापुरम क्षेत्रातील कुक्कृटेश्वराचे मदिर आणि 
पादगया क्षेत्राचे दशन घेतले. मंदिरातील स्वयंभू 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 914 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दत्तात्रेयाच्या मूर्ती जवन एक कालनाग पाहिला 
त्याच्या फणीवर एक मणी होता. कालावर शासन 
करणाय्या नागास कालनाग असे म्हणतात, 
कालनागाच्या फण्यावर मणी असून तो महिं प्रमाणे 
निरतर योग ध्यानात मग्न असतो 


मानवानाच नव्हे तर नागाना सुध्दा वेगवेगक्या स्थिती 
असतात. साधारणपणे कालनाग मानवाला दिसत नाही 
कालनागाच्या फण्यावर असवेल्या मण्यामध्ये मगक 
ग्रहापासून येणाय्या अशभ स्पटनाना निवारण करण्याची 
शक्ति असते. या नागमण्यामुके अशुभ स्पंदनांचा लय 
होऊन शृभप्रद स्पटने प्रस्फूटित होतात. त्या मगलमयी 
स्पदनाने मगक्छ ग्रहाच्या पीडिताना त्याच्या पीडा नष्ट 
होऊन शुभफल प्राप्त होते. मगक्छ ग्रह पत्रिकेत योग्य 
स्थानी नसेल तर जीवनात अनेक अडचणी येतात. जसे 

घरच्या लोकाचा विरोध, बाधवाचा, मित्राचा विरोध, ऋण 
बाधा, कन्येच्या विवाहास विनाकारण विलब, कोणत्याही 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 915 2 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कामात समथता असून सुध्दा यशप्राप्ति न होणे 
इत्यादी. स्वयंभू टदत्तात्रेयाचे दशन घेतल्यावर मला 
नागमणी मिकावा अशी अत्यतं तीव्र इच्छा लागून 
राहिली. तौ मणी मिव्ाल्यास मला जीवनातील सर्व॑ 
काही बिव्छाल्या सारणे होडल." 


श्रीपाद प्रभूच्या पादुकाचा महिमा नागदोष निवारणार्थं 
नियम 


मी नरसिंह वर्माच्या घराजवन्न जात होतो. श्रीपाद प्रभ 
त्याच्या घराच्या समोरील अगणात लीला विनोद करीत 
होते. त्या बरोबरच इ्ाडाना पाणी घालणे सुष्टा चातू 
होते. श्री नरसिंह वमा ज्ञाडाना आरे करीत होते. त्याच्या 
अगणात एक ओदुबराचे ्ञाड होते. त्याला चांगले पाणी 
मिव्ठावे या साठी नरसिंह वर्मा त्या ज्ञाडास आके करीत 
असताना त्याच्या हातास श्रीपादाच्या पायाच्या ताम 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 916 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पादुका लागल्या. त्या बारा वषौच्या मुलाच्या, सामुद्रिक 
शुभ लक्षणांनी युक्त अशा पादुका होत्या. तितक्यात 
नागेद्रशास्तीची हाक कानावर आली. मी आश्चयाने 
त्याच्या जवक्छ गेलो. नरसिंह वमौ त्या पादुकाना शुध्द 
जलाने व॒ नंतर नारव्टाच्या जलाने धूत होते. त्या 
धुतल्यानतर त्यानी त्या श्रीपादाच्या पाद पद्राजवक 
ठेवल्या . त्या पादुकाची पूजा करण्यासाढी वमौ अत्यंत 
उत्सुक असल्याचे दिसत होते. परतु श्रीपाद प्रभूचा 
संकल्प काही वेगक्राच होता. त्या पादुकाना त्यांनी 
मोठ्या प्रेमाने कुरवाक्ले. नागेद्राना एका पीठाची 
स्थापना करुन या पादुकाची पूजा कर असे श्रीपादानी 
सागितते. ते म्हणाले, "नाभेद्र शस्त्री तू "कालनागा 
जव" असलेला मणी मिद्छावा म्हणून फार 
दिवसापासून वाट पहात होतास. मी तुङ्यावर प्रसन्न 
डालो आहे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 917 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कालनाग ज्या दिव्य पादपद्या्ची आराधना करून 
त्याच्या दिव्य मण्याने ज्या स्वामीची पूजा करतो तो 
महास्वामी मीच आहे. या दिव्य पादुका माङ्याच 
आहेत. त्याचीच त्‌ नित्यनेमाने पूजा अर्चना करीत जा 
आधि-व्याधीनी पीडित जन तुङ्याकडे येतील. त्याना तू 
या पादुकाचे तीथं दे. ते प्राशन करताच त्यांची 
व्याधीपासून सुटका होऊन ते त्वरीत शांत होतील." 
श्रीपाद प्रभूनी नंतर नागदोष परिहाराथ देण्यात येणाच्या 
दक्षिणेबद्ल सविस्तर विवेचन केले. आणि म्हणाले, 
"अहो नागेद्रशास्त्री ! माङ्या या वचनाच तुम्ही पालन 
करा. लोक कल्याणासाठीच नागशास्त्र विदयेचा उपयोग 
करा." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 918 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दत्त आराधना करणाय्या भक्ताना मिरकणारे विशेष फटठ 


श्रीपाद प्रभू म्हणावे "हे नागेद्रशास्त्री ! कालांतराने 
शंकरभट, धमगुप्त तुङ्याजवक् नक्की येतील. माङ््या 
दिव्य पादुकामुढे तुला हवा असलेला दिव्य मणी नक्की 
प्राप्त होईल. तो पर्यत त्‌ माड््या दिव्य पादुकांची 
आराधना नित्य नियमाने कर. शरीर धमौचा सुध्दा एक 
काठ असतो तसेच मनाचा, प्राणाचा एक काठ असतो 
परतु आत्मा मात्र कालातीत आहे. त्या त्या ग्रह 
नक्षत्राप्रमाणे तो तो काठ असतो. वृद्धी किंवा क्षय कावा 
प्रमाणे होत असतात. अनेक ब्रहमाडाचा जन्म होऊन 
त्याची वृद्धी होते. कांही काठ त्यांची एक स्थिती असते 
नतर ते सर्वं लय पावतात हा अत म्हणजे काल 
महिमाच आहे. या प्रकारचा काठ्छस्वरूप ही माङ््या 
आधीन आहे. माञ्जी आराधना करणाव्याना काक्पुरुष मी 
स्वेदा अनुकूल ठेवतो . भूत-प्रेत पिशाचादि महाशक्ति 
सुध्दा दत्त आराधना करणाव्या साधकांचे काही बिघडव्‌ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 919 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शकत नाहीत. किवा काही वाईट करू शकत नाहीत. या 
सष्टीत असलेल्या सर्व प्राण्यापेक्षा जास्त बलवान मीच 
आहे. माङ्याकड्न बल प्राप्ति करुन घेऊन जीवराशी 
वृध्दिगत॒ होतात. गर्वाने मदोन्मत्त ्ञालेल्या 
मानवापास्‌न मी माञ्च बट काटन घेतो. ग्वाला 
अहकाराला आणि सर्व अनिष्ट स्वरूपाच्या घटनाना मीच 
कारणीभूत असतो. माञ्जी आराधना करीत सर्वदा 
शांतीरुूप होऊन राहणा््यांना मी नित्यसंतुष्ट ठेवून 
आनदरूप करतो." 


त्या महापृरुषानी माञ्ञी वमाच्या घरी जेवणाची व्यवस्था 
केली होती. श्री वमौ हे स्वतः अन्नदाते आहेत 
दत्तात्रेयाना सुध्दा अन्नदानाची खूप आवड होती. 
कोणताही जीव भकेला असल्यास त्याना अत्यत दया 
येत असे. ते त्याच्या जेवणाची व्यवस्था करीत. ते 
सर्वभूत हितकारी होते. मी महास्वामीची आजा घेऊन 
निघालो होतो या स्थी मी आश्रम उभारता होता. जो 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 920 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कोणी माञ््या क्डे येडई त्याला मी वणौश्रम धम 
समजावून सांगत असे. श्रीपाद प्रभू मला म्हणाते "तुञ्खी 
मत्र शास्त्रविद्या चांगल्या कामासाटी उपयोगात आण, 
पीडिताची निरपेक्ष भावाने सेवा कर. लोकानी स्वेच्छेने 
दिलले तेवठे धन स्वीकार कर. अधिक धनाची अपेक्षा 
करू नकोस." 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 921 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 
अध्याय -40 


भास्कर शास्त्री,शकरभटद्र आणि 
धर्मगुप्त याचे अनुभव 


आम्ही अनेक प्रकारच्या वाहनातन प्रवास करीत होतो 
कधी पायी, कधी दोन बैलाच्या गाढीने तर कधी घोडा 
गाढीने असा आमचा प्रवास चालू होता. असा प्रवास 
करीत करीत विपुरातक क्षेत्री येऊन पोहोचलो. तेथे 
वरिप्रातकेश्वराचे दशन घेतले. या लिकाणी आम्हास 
अनेक दिव्य अनृभव आले. आमच्या जवठ श्रीपाद 
प्रभूच्या दिव्य पादुका होत्या. आम्ही प्रवास करीत 
असताना श्रीचरण सृध्टा आमच्या बरोबर प्रवास करीत 
असल्यासारखे भासत असे. आम्ही पाञऊत्े टाकीत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 922 2 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असताना ती पाऊले आमची नसून श्रीचरणच आमच्या 
शरीरात प्रवेश करून पाऊले टाकीत असल्यासारयखे वाटे. 
आम्ही बोलत असताना सध्दा आम्ही काय बोलत अस्‌ 
ते आम्हालाच कवत नसे. श्रीपाद प्रभूय आमच्या दवारे 
बोलत असल्याचे जाणवे. आम्ही जेवण करीत असताना 
ते आमच्या मृखानेच भोजन करीत असल्याचा भास 
होत असे. आमच्या शरीरातील मास, रक्त नाडयामधून 
श्रीप्रभूच भरून असल्याचा अनुभव येत असे. शास्त्रातील, 
"जीवात्माच परमात्मा आहे" हा सिध्दात आम्ही एेकून 
होतो. परत्‌ आज मात्र आमच्या संपूण शरीरात श्रीपाद 
प्रभूचेच चैतन्य भरून आहे याचा प्रत्यक्ष अनृभव श्रीचा 
स्पशे नसताना सुध्दा अनुभवास येत होता. या प्रकारची 
लीला आम्ही पूर्वी कधी पाहिली नव्हती अथवा एेकली 
नव्हती. 


श्रीविप्रातकेश्वराच्या अर्चकस्वामीचे नाव भास्करशास्त्री 
असे होते. त्याना आमचा फारच अभिमान होता. ते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 923 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पीठिकपूरमला वास्तव्यास होते. अचना करण्यासाठी 
त्याची नियुक्ति इाली होती. ते षोडशी राजराजेश्वरी 
देवीचे भक्त होते. श्रीपीठिकापूर निवासीनी, कुक्कुटेश्वर 
महाप्रभूची स्वामिनी श्रीराजराजेश्वरी देवीने स्वप्नात 
त्याना मत्रदिक्षा दिली होती. आम्ही दोघानी त्याच्या 
घरी अतिथि म्हणन रहावे अशी आम्हास त्यानी विनती 
केली. आमच्या जवक्छ श्रीपाद प्रभूच्या पादुका असल्याचे 
त्याना कलते होते. त्या पादुका आम्ही त्याच्या पूजा 
मंदिरात ठेवल्या होत्या. त्या पादुकेमधून दिव्य अशा 
आवाजात श्रीपाद प्रभू म्हणाते "बाक्रानो तुम्ही केवदे 
धन्य आहात. या पादुकांची भास्करशास्त्री पूजा करीत 
असत. या पादुका सध्या तामरूपात आहेत. भास्कर 
शास्त्रीच्या मत्रोपासनेच्या बलाने त्या पादुका काही 
वषीनंतर सुवण रूपात परिवर्तित होतील. 
हिरण्यलोकातील काही महापुरुषांनी त्या पादुका हिरण्य 
लोकात नेऊन अर्चना अभिषेक केला होता. त्यानंतर त्या 
पादुका कारण लोकांत असतेल्या माङ्याजवकछ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 924 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आणण्यात आल्या. त्या पादुका घालून मी कारण 
लोकात येऊन येथील दिव्य आत्म्याना आशिवीद देतो 
त्यानंतर हिरण्य लोकात जाऊन तेथील महापुरुषांना 
आशिर्वाद देतो. त्यावेव्ी माङ्या पादुकाना तेजोमय 
सिध्दि मिक्त. यानंतर या पादुकाची अठरा हजार 
महासिध्द पुरुष स्वर्ण विमानातून घेऊन जाऊन माङ््या 
जन्म स्थानी पीठिकापुरम गावी समत्र पूजा अचना 
करून जमीनीच्या तीनशे फूट खाली खोलवर 
प्रतिष्ठापना करतील. तेथे स्वर्णमय काती असलेले 
दिव्य नाग माञ्जी दर रोज अर्चना करतील. याच्या 
समवेत चौसष्ट हजार योगिनी असतील. त्या पादुका 
सुवणमय सिहासनावर ठेवल्या जातील. मी तेथे ऋषी 
संघटने बरोबर आणि योगिनी समवेत दरबार भरवून 
सर्वाना सत्संगाचा लाभ घडवीन. या भूमीला संलग्न 
असलेले परतु अदष्य आणि अगोचर असलेले अजून 
एक स्वण पीठिकापूरम आहे. हे योगदृष्टौ असलेल्या 
भक्तानाच अनुभविता येते. माङ््या सुवर्ण पादुका ज्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 925 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ठिकाणी प्रतिष्ठापित होणार आहेत त्या हलिकाणीच 
पीठिकापुरम प्रतिष्ठापित होडल. यासाठी तुम्ही सर्वजण 
अत्यत आनदात रहा. भविष्यात अनेक चित्र-विचित्र 
घटना घडणार आहेत. माङ््या महा संस्थानात 
पादुकाच्या दशनासाठी भक्तगणांची मुग्यासारखी राग 
लागेल" ही देववाणी एेकून आम्ही अत्यंत आश्चर्यचकित 
ञ्ञालो. अंगावर रोमाच दाटले, नेत्रातून अश्रूपात होऊ 
लागला. अशा स्थितीत आम्ही किती वेठ होतो ते 
कोणालाच कव्छाले नाही. श्रीभास्कर शास्त्री षोढशी 
राजराजेश्वरीचे परमश्रेष्ठ भक्त होते. मी त्यांना 
राजराजेश्वरी टेवीच्या वैभवाबदल विवरण करून 
सागण्याची विनती केली. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 926 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरि व्रामृत || 


श्री राजराजेश्वरी देवी विवेकाची खाण 


ते म्हणाले,"हे बधूनो, राजराजेश्वरीच्या चैतन्याचा विचार 
करणारे तमचे मन यापृढे विशाल सीमा ओलाडन 
पविकडे जाणार आहे. राजराजेश्वरीच्या शृध्टद आचरणाने 
आपले सर्वसाधारण मन मेधा शक्तीत परिवर्तित होईल 
तसेच आपली बुध्दि विवेकपूणण होण्यासाठी ती महामाता 
आपणास सहाय्य करेल. आपल्या सकृचित वृत्तीचे 
निर्मुलन करून विशाल दृष्टी प्रदान करेल. 


साधारण पणे शक्ति आणि विवेक एकाच व्यक्तीत 
एकत्रित दिसत नाहीत. परतु राजराजेश्वरी देवीचा 
अनग्रह ज्ाल्यावर शक्ति आणि विवेक दोन्ही एकाच 
व्यक्ितिमध्ये नादतात. दिव्य चैतन्याची अनेक सूपे 
असतात ती समजण्याची बुध्टी या देवीकङ्न आपणास 
प्राप्त होते. विश्वातील विशाल भावांची वृद्धी करण्यास 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 927 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीराजराजेश्वरीदेवी आपणास मुक्त॒हस्ताने सहकाय 
करते. अत्यत अद्भूत असे दिव्य ज्ञान मिक्विण्यासाटी, 
शाश्वत अशी दिव्य मातृशक्ती , मिक्विण्यासाढी. 
विश्वातील महान कार्य सफल होण्यासाठी, तिचा अनुग्रह 
अत्यत आवश्यक आहे. श्रीराजराजेश्वरीदेवी अनत अशा 
विवेकाची खाण आहे. तिने काही जाणण्याचा संकल्प 

केल्यास ती ते जाणून घेते. तिला अगम्य असे या 
विश्वात कार्हौीच नाही. सर्वं विषय, सर्वं जीव, त्याचे 
स्वभाव त्याना हतलविण्याचे सामर्थ्य, या प्रपचातील 
प्रत्येक धर्म, त्याला सबधित योग्य असा काठक, या सर्व 
गोष्टी राजराजेश्वरीदेवीच्या स्वाधीन असतात, 
तिच्यामध्ये पक्षपात टृष्टी अजिबात नसते. तिला 
कोणाबदल अभिमान किवा द्वेषभावना नसते. साधना 
बलाने जे भक्त तिचे दर्शन घेऊ इच्छितात त्याना ती 
विश्वास पात्र समजून स्वतःच्या अंतरगात स्विकारते. ही 
राज राजेश्वरीची शक्ति वाठवून साधक त्याच्या विवेक 
बलाने विरोधी शक्तीचे निमूलन करू शकतात. ती 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 928 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आपल्या भक्ताना इच्छित फल प्राप्त करून देते. ती 
विश्वात कुणाबरोबरही अनुबध न ठेवता म्हणजे 
असगत्वाने आपले कार्यं करीत असते. ती आपल्या 
प्रत्येक साधकाशी त्याच्या स्वभावा प्रमाणे, गरजे प्रमाणे 
आपला व्यवहार ठेवते. ती कोणावरही जबरदस्तीने 
शासन करीत नाही. साधना पूण ज्ञाल्यावर ती आपल्या 
भक्ताना योग्यतेप्रमाणे प्रगति पथावर चालविते. 
अजानाना त्याच्या अजान मागनेच जाऊ देते. त्या 
मागौने जाणाय्या भभरक्ताचे पालन पोषण करून त्याच्या 
अपराधा बदल त्याना क्षमा करते. ते चागते वागोत 
अथवा वाइट वागोत ती त्यांच्या कड़े दुर्लक्ष करते. तिची 
करुणा अनत आहे. ती या ससारसूपी सागरात्‌न तासून 
नेणारी आहे. तिच्या टरष्टीने अखिल जगतातील सारे 
मानव प्राणी तिच्या अपत्याप्रमाणे आहेत. राक्षस, असर 
पिशाच या सवानाच ती आपल्या मुलाप्रमाणे वागविते 
तिला कितीही दया आली तरी तिचा विवेक जागृतच 
असतो. परमात्म्याने आजापिलेला मार्गं ती कोणत्याहि 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 929 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


परिस्थितीत सोडत नाही. ती प्रयोगात आणते त्या 
शक्तीचे जान कद्र ती स्वतःच असल्याने आपण तिचा 
अनुग्रह प्राप्त केल्यास आपणास "सत्यज्ान बोध" होतो. 
राजराजेश्वरी देवीची शक्ति प्राप्त करावयाची असेल तर 
आपणास कर्तव्य दक्षता, सत्यशोधन या सारख्या 
गुणाचा अवलब केला पाहिजे. यामुकेच आपणास मातेचा 
अनग्रह प्राप्त होईल. मी पीठिकाप्रमला वास्तव्य करून 
असल्याने श्रीपाद प्रभच्या कृपेस पात्र जालो. तसेच 
त्याच्या कृपाप्रसादानेच माञ्जी राजराजेश्वरी देवीची दीक्षा 
सुफलित ज्ञाली. आज माज्ञा दीक्षा दिन आहे. आपल्या 
प्रगतीचा आढावा घेण्याचा दिवस तसेच अधिक वेक 
ध्यानात राहण्याचा दिवस. श्रीपाद प्रभू कोणत्या 
परिस्थितीत पीठिकापुरमहून निघून संचार करण्यास 
जातील, है मी तुम्हाला उद्या सागेन. तुम्ही येथे 
येण्यापूर्वी श्रीपाद प्रभूना मी अर्पण केलेला प्रसाद 
थोडासा घेतला. हा महाप्रसाद घेऊन तुम्ही सुध्दा धन्य 
व्हा." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 930 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 931 2 1106 © 11110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 
अध्याय -41 


परित्राजकाचा वृतात 


श्री भास्कर पडित म्हणाले "श्रीपाद श्रीवल्लभ है 
महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, राज राजेश्वरी 
स्वरुप आहेत. त्यांच्यातील देवीतत्व त्यांचे 
अनुष्ठान करणाव्याना कक्रते." 


मी भास्कर पडिताना प्रश्न केला हे आर्य । 
परा, पश्यती, मध्यमा आणि वैखरी अशा चार 
वाणी असतात असे मी एेकल्े आहे. त्या बदल 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 932 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कृपा करुन विस्ताराने सागा. यावर भास्कर 
पंडित म्हणाले" अंबिका प्रतिवाक्यद्वारा व्यक्त 
होत असते. ती प्रत्येक मनुष्या द्वारे, प्रत्येक 
व्यकितिद्वारे बोलत असते. आपणास कानादवारे 
एक्‌ येणारे वाक्य स्थूल असते. एखादे वेन्ठी 
वाक्य मूुखाच्या बाहेर अजिबात एक्‌ येत नाही 
आतच केवक् ओठाच्या हालचाली वरून आपणास 
अथबोध होतो तेव्हा तिला "मध्यमा" वाणी 
म्हणतात. या मध्यमा पेक्षा अजून थोडी सूक्ष्म 
असणारी वाणी तिला "वैखरी" म्हणतात. कठाच्या 
आतील वाणी गव्या पर्यत येते. तेथून बाहेर 
येऊ शक्त नाही अशी वाणी जी आतच 
म्हणजे मनातच घोकते तिला "पश्यती" वाणी 
असे म्हणतात. या पश्यंतीहून सुध्दा सूक्ष्म 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 933 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असणारी, नाभीत निर्विकलपणे राहून संकल्प 
मात्र असणारी वाणी म्हणजे "परा" वाणी होय. 


अबिकेची त्रिपुरभैरवी स्वरूपात सुध्दा आराधना 
करतात. गुणत्रय, जगत्रय, मूर्तीत्रय, अवस्थात्रय 
या सर्वांची आदिशक्ति त्रिपुरभैरवी आहे. 
बाठानो । आपण श्रध्देने आत्मसमर्पण करून 
संपूण शरणागती पत्करल्ी असता, या लोकात 
किवा अदृश्य लोकात कोणत्याही प्रकारचे श्रुत्व 
आवे आते असता आपले काहीच नुकसान होत 
नाही. विरोध शक्ति कवठ भौतिक जगतातच 
परिमित नसतात तर त्या प्राणमय, भौतिकमय, 
मानसिकमय, अध्यात्मिकमय सुध्दा असतात 
आपण जेव्दी प्रगति करू इच्छितो तेवढी प्रगती 


साधल्यावर त्या त्या लोकात आपण भौतिक 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 934 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


प्रपचात ज्या प्रकारे जीवन जगतो त्या लोकात 
सुध्दा तसेच जीवन जगू्‌ शकतो. 


मनुष्याला प्रगति करावयाची असेल तर च्रध्दा 
हवी, जीवन मूल्यावर संपूण विश्वास हवा, 
आपण आपले जीवन विश्वासाच्या आधारावरच 
जगत असतो. आपल्या संकट काली परमेश्वराचे 
सहास्य नक्की मिकेल आणि तोच त्या 
संकटातून मुक्तता करेल असा आपला दृठ 
विश्वास असावा. हा विश्वासच आपणास एक 
प्रकारच्या सुरक्षिततेची जाणीव उत्पन्न करून 
आपला आत्मविश्वास वृध्दिगत करतौ. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 935 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शक्तिहीन जान निर्वेपतेकडे वहात जाते. 
जानहीन शक्ति आधी असून ती विनाशाला 
कारणीभूत होते. यासाठी आपण जान संपादन 
करून प्रकृतीच्या बधनातून मुक्त ज्ञाले पाहिजे. 
शक्ति  अनुग्रहानतर परिपूणता साधली पाहिजे. 
साख्य मागत चैतन्याला पुरुष म्हटले आहे. 
कम करणाव्याला प्रकृती म्हटले आहे. खालच्या 
अवस्थेत या दोघात विरोध असतो. चैतन्य 
असते ते कम करीत नाही आणि प्रकृतीला 
जान नसते. प्रकृती आणि पुरुष ही दोघे 
मिद््नच सृष्टीचे कार्य चालवितात. या दोघांनाही 
अपंगत्व आहे. चैतन्य पाहिते तर ते लंगडे 
आहे आणि प्रकृती आधी आहे. सर्वं लोकांत 
आधकेपण आणि लगडेपण कसे व्यापून आहे हे 
समजावून सांगण्यासाढटी श्रीपाद प्रभूच्या कुटुबात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 936 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


एक भार आधव आणि एक भाऊ गडा 
जन्माला आवे होते. है दोघे आधठे आणि 
लगडेपणाचे प्रतीकच होते. 


उन्नत ॒स्थितित पोहोचल्यावर पुरुष व प्रकृती है 
दोन्ही "ईश्वर" "ईश्वरी" या नावाने ओठ्खते 
जातात तेव्हा या दोघांमध्ये विरोध नसतो. 
श्रीपाद प्रभू योग्य वकी, योग्य काढी आपल्या 
बधूचे अपगत्व दूर करतील यात शंकाच नाही. 
लोकामधील अधत्व आणि पगुत्व॒घालविण्याच्या 
बृहहदत्तर कायाची सूचना स्वरूप म्हणून ते हे 
कार्य करतील. अतीत अशा स्थायी सुपात 
असलेल्या पुरुष-प्रकृतीना ब्रह्म॒ माया असे 
सबोधिले जाते. श्रीपाद प्रभूनी वयाच्या सौढाव्या 


वर्षी वैराग्य धारण कर्न घराया त्याग केला 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 937 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आणि धर्म प्रचारासाठी घराबाहेर पडले. ते 
स्वतः ब्रम्ह आणि तेच माया असल्याचे 
सामान्य जनास समजावून सागण्याचा उदेश 
त्याच्या गृहत्यागामागे होता. अपरिमित आणि 
अनत गुण असलेल्या ब्रह्म स्वरूपास परिमितता 
आणणारी शक्ति म्हणजे माया. श्रीपाद प्रभूचा 
पीठिकापुरम येथे जन्म घेण्याचा उदेश, ते 
अपरिमित ब्रहम स्वरूपाचे असल्याने मायेसमोर 
न॒ ज्जकता परिमित व्यवहार केल्याचे सूचित 
करणे, हा होता. वयाच्या अवघ्या सोव्छाव्या 
वर्षी ते मायेच्या बधनात न पडता केवठ 
भक्ताचा उध्दार करायचा हा संकल्प करून 
घरातून बाहेर पडले. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 938 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


संपूण विश्वात श्रीपाद प्रभूचा महिमा विस्तार 
पावल्यानंतर येणाय्या शताब्दीमध्ये त्यांच्या 
सकल्पाप्रमाणे पीठिकापुरमच्या रहिवाशाचा सुध्दा 
ज्ञानोदय होणार आहे. श्रीपाद प्रभूची दिव्य 
चैतन्य शक्ति मानव चैतन्याये अपगत्व आणि 
प्रकृतीचे अधत्व॒ दोन्हीचे निवारण करील. श्रीपाद 
प्रभूच्या लीला सामान्य मानवाना अनाकलनीय 
आहेत. 


एकदा एक सन्यासी कुक्कुटेश्वराच्या मदिरात 
आला. तो दत्तात्रेयाचा भक्त होता. तो 
दत्तदीक्षा सुध्दा देत असे. दत्तदीक्षा घेतल्याने 
आपले नियोजित कार्य अडचणी न येता 
सिध्िस जाते असे त्याने आपल्या वक्तव्यात 
सागितवले होते. पीठिकाप्रमच्या अनेक ब्राहमणानी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद॒ये ॥ 0०286 # 939 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दत्तदीक्षेचा स्विकार केला. तो संन्यासी दीक्षा 
देऊन साधकाकडून दक्षिणा स्वीकारीत असे. त्या 
दक्षिणेतील काही भाग तो त्याच्या कडन 
दीक्षित ज्ञालेल्या ब्राहमणाना देत असे. अनेक 
ब्राह्मण आणि इतर कुलस्थानी विचार विनिमय 
करून दत्तदीक्षा घेतली आणि गुरुदक्षिणा दिली. 
परतु मंदिरात आलेल्या कांही लोकांत दत्तदीक्षा 
घ्यावी का नाही यावर वाद सुरु ज्ञाला. 
ब्राहमण परिषद, क्षत्रिय परिषद, वैश्य परिषद 
याचे एक संयुक्त सम्मेलन ज्ञाले. त्या 
सम्मेलनाचे अध्यक्ष श्री बापनाचा्यलु होते. ते 
म्हणाले श्री दत्तात्रेय प्रभ सर्वाचेच आहेत. 
त्यामुढके सर्वजण दत्त॒ दीक्षा घेऊशकतात 
अष्टादश वर्णाच्या सर्वं लोकाना सन्यासी 
महाराजाकडन दीक्षा घेता येते. दीक्षा घेण्याची 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 940 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ही सुवर्णसंधि सगक्छयाना उपलब्ध आहे. यावेन्ठी 
ब्राहमण परिषदेतील काही लोकाचे असे मत 
होते की ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य लोक 
आचार संपन्न असल्याने ते दीक्षस पात्र 
असतात. परतु शूद्र वणीचे लोक अनाचारी 
असल्याने ते दीक्षा घेण्याचे अधिकारी नाहीत. 
त्याच्या कङ्न॒ दक्षिणा घेऊन आपण आपल्या 
तपःशक्तीने त्याना शुध्द करू शकतो. यावर 
बापनाचार्युलु म्हणाले "सवं कुलामध्ये आचारवत 
आणि अनाचारवत दोन्ही लोक असतात. कोण 
आचारवत आणि कोण अनाचारवत हे सागणे 
कठीण असते. त्यामुढके सामूहिक कल्याण, स्थैर्य, 
क्षेम यावर टष्टी ठेऊन आपण दत्तहोम किवा 
इतर यज्ञ यागादी कार्यक्रम करस्नं संघातील 
क्षेम, स्थेय साधू शकतो. दक्षिणा घेऊन शूद्राना 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 941 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दीक्षा न देणे म्हणजे त्याच्यावर अन्याय केल्या 
सारखे मला वाटते. दक्षिणा घेऊन आपण 
आपल्या तपःशक्तीने शूद्र लोकाना शुध्द करून 
घेतल्यावर ब्राहमण, क्षत्रिय आणि वैश्य लोकाचा 
सुध्दा उध्दार करू शक्तो. या प्रमाणे 
कोणत्याही कुकातील लोकाना व्यक्तिगत स्वतंत्र 
दीक्षा देण्याची आवश्यकता नाही. या शिवाय 
दक्षिणेची रक्कम खूप अधिक ठेवली आहे. 
प्रत्येक कुलात गरीब लोक असतात. ते एवदी 
रक्कम दक्षिणा म्हणून देऊ शकणार नाहीत, 
आपल्याला एव्टदी मोटी रक्कम दिल्यावर त्याना 
काही दिवस उपाशी राहावे लागेल. दक्षिणा ही 
एेच्छिक असली पाहिजे. यथाशक्ति आणि 
श्रध्दायुक्त अतःकरणाने दितेली दक्षिणाच दक्षिणा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 942 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


म्हणून स्वीकारली पाहिजे. तरच श्री दत्त॒ प्रभू 
संतोष पावतील." 


यावर तेथे जमले ब्राहमण म्हणाले, आपण 
महाराज आपल्या गावी आल्यावर त्याचे स्वागत 
पूणकुभाने, वेद॒ मत्रानी केले नाही. महाराजांनी 
स्वतः जनहित भावनेने आपणा स्वाना दत्त 
दिक्षा दिली. परंतु आपल्या ब्राहमण परिषदेने 
मात्र त्याना काही दिले नाही ही लाजिरवाणी 
गोष्ट आहे. 


यावर बापनाचायूलु म्हणाले खरे तर परमहस 
परित्राजकाचाय याचे स्वागत करण्याची एक 
विशिष्ट पध्टत आहे. प्रथम त्याच्या प्रधान 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 943 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शिष्यांक्डन काही दिवस अगोदर ब्राहमण 
परिषदेस सूचना मिक्ाली पाहिजे. त्यावर परिषद 
संपूर्णपणे विचार करुन, प्रधान शिष्यांशी बोलणी 
करून सव॑ गोष्टी निश्चित करते. यामुढे प्रधान 
शिष्याची सर्वाशी ओक्ख होते. त्या नंतर 
परिषद एक निर्णय घेऊन योग्य अशा 
परिव्राजक शिष्याची निवड करते. त्यानंतर 
परमहस परिव्राजक येण्याचे ठरवितात - तेव्हा 
त्याचे स्वागत वेदमत्राने, पूणैकुभाने केवले जाते. 
त्यानंतर त्याच्या बरोबर शास्त्रचचौ होते. यानतर 
परिव्राजक महोदयाच्या सूचनेनुसार यज्ञ, याग, 
दीक्षा, किवा प्रवचनाचे आयोजन होते. या प्रकारे 
पूवैसूचना न॒ देता परिव्रजकाचार्य कुक्कुटेश्वरास 
आले. आल्याबरोबर त्यानी दीक्षा प्रस्ताव 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 944 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरि त्रामृत || 


माडला व गुरुदक्षिणा सुध्दा मागितली. हा सर्व 
आपल्या नियमाविरुध्टद घडलेला प्रकार आहे." 


यावर ब्राहमण म्हणाले, "नियमाचे उल्लघन जाले 
या विषयावर चयौ करण्याची ही वेठछ नाही. 
आता तुम्ही किवा तुमचे जावाई अप्पकराज 
शमा दीक्षा घेऊन टक्षिणा देणार आहात किवा 
नाही 2?" यावर बापनाचार्युलु म्हणाले, "सामुहिक 
स्थैर्यासाठी दीक्षा घ्यायचा आमचा विचार आहे. 
व्यक्तिगत क्षेम स्थैर्य या साठी नाही. आम्ही 
दीक्षा घेत नाही त्यामुके दक्षिणा देणार नाही. 
ब्राहमण लोकात ज्याना दीक्षा घ्यायची आहे ते 
स्वेच्छेने घेऊ शकतात. ब्राहमण परिषद ही 
सामूहिक समस्येसाटे असते. सामूहिक प्रयोजन 


असलेल्या विषयावर परिषद विचार विनिमय 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 945 ग 1106 © 110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करते. व्यक्तिगत दीक्षा कवा व्यक्तिगत 
समस्या या बहल विचार विनिमय करीत 
नाही." श्रेष्ठी आणि नरसिंह वमौ यानी दीक्षा 
घेण्यास नकार दिता. ब्राहमण, क्षत्रिय आणि 
वैश्याना दीक्षा घेणे क्वा न घेणे है त्यांच्या 
इच्छेवर सोडले होते. 


श्रीपाद प्रभूकङ्न दत्तदिक्षा 


श्रीपाद प्रभूवर श्रध्दा-भक््ति असणाव्या लोकमध्ये 
काही शेतीया व्यवसाय करणारे होते. या मध्ये 
प्रमुख असे वैकटप्पस्या श्रेष्ठी होते. श्रीपाद 
वेकटप्पय्याच्या घरी गेले आणि म्हणावे 
"टत्तदीक्षा मिक्ाली नाही म्हणून कोणी निराश 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 946 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होऊ नका. मी दत्त दीक्षा देतो एवदेच नव्हे 
तर यथाशक्ति दक्षिणा सुध्दा मीच देईन. 
मडल (40 दिवस) दीक्षेची गरज नाही. एक 
रात्री दीक्षा घेतली तरी पुरे." 


श्रीपाद प्रभू एक दिवस वैकटप्पय्याच्या घरी 
अष्टदशवर्णाच्या लोकाना दीक्षा देत होते. ही 
दीक्षा घेणाव्या साधकात काही ब्राहमण, थोडे 
क्षत्रिय आणि काही वैश्य होते 


श्रीपाद प्रभूय दत्त स्वरूपात प्राकटय 


श्रीपाद प्रभू बहुरूपी असून दत्त॒ स्वरूपात प्रगट 
होण्याचा तो दिवस होता. तो श्रीदत्त ॒प्रभूचा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 947 ° 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आवडता वार, गुरुवार होता. दीक्षा दिलेल्या सर्वं 
भक्तांना त्यानी मंगलमय आशिवीद दिले. 
सर्वभक्तानी मोठ्या भ्रष्टा भावाने श्रीदत्त 
प्रभूये भजन अर्चन केले. यानंतर श्रीपाद प्रभूनी 
आपल्या पुढील कार्यक्रमा बहल विस्तृत माहिती 
आपल्या भक्तगणाना सागितली. श्रीदत्त ॒प्रभूचे 
स्मरण करता क्षणीच ते भक्ताना दशन देतात 
आणि त्यांच्या मनोकामना पूर्ण करतात असे 
त्यानी भक्ताना सांगितले. त्यानंतर दुसरे 
दिवशी (म्हणजे शक्रवारी) सकाकी मी नरसिंह 
वमाच्या घरी गेलो. तेथे श्रीपादाचे मंगल स्नान 
चालू होते. स्नानानंतर नरसिंह वमीनी श्रीपादांना 
खाण्यासाटी अनेक फठे आणून दिली. परंतु 
त्यानी केवकं एकच केकी घेतली. ते सुध्दा 
वमाच्या घरी असलेल्या गोमातेस दिली. यानंतर 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 948 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ते वैकटप्पय्या श्रष्ठीच्या घरी आले. येथे सुध्दा 
त्याना मगल स्नान घालण्यात आते. येथे 
श्रीपादानी लोणी, दूध, ताक आणि सायीचा 
स्वीकार केला. तेथे ते म्हणावे "माद्य भक्त 
मला बोलावित आहेत. पीठिकापुरम्‌ सोडून 
जाण्याची वेक आता आली आहे." 


वैकटप्पय्याच्या घस्न निघून ते आपले आजोबा 
बापनाचाययलुच्या घरी आले. तेथे सुध्दा त्यांनी 
मगल स्नान केले. श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रत्यक्ष 
दत्तस्वसरूप आहेत. त्यानी आपल्या भक्ताची 
दुःखे, पीडा, अडचणी दूर करण्यासाठी अवतार 
धारण केला आहे. त्यानी आपल्या वक्तव्यात 
अनेक वेव्ठा असे स्पष्टपणे उच्चारण केत्े होते. 


आपल्या दिव्य लीलांद॒वारे जनता जनार्दनाच्या 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 949 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


उध्दारासाठी निश्चित केलेल्या कार्यक्रमाची माहिती 
श्रीपाद प्रभूनी आपल्या भक्ताना सागितली. 
यानंतर ते स्वगृही आले. श्रीपाद प्रभूचा 
पीठिकापुरम सोड्न जाण्याचा मनोदय त्याच्या 
आई वडिलाना कठला होता. त्यानी श्रीपादाना 
समजावून सांगण्याचा पुष्क प्रयत्न केला परतु 
श्रीपाद प्रभू आपल्या निणयावर अटक होते. 
यानंतर श्रीपाद प्रभूच्या माता-पित्यानी त्यांच्या 
विवाहाविषयी बोलण्यास प्रारभ केला त्यावेल्ी 
श्रीपाद म्हणाले "मी आतापर्यत अनेक वेठा 
श्रेष्ठी आजोबाना, वमौ आजोबाना अनघालक्ष्मी 
समवेत दशन दिते आहे. त्या दिव्य दपतीनी 
श्रेष्ठो आजोबाच्या आमराईत विहार केलेला 
सर्वानी पाहिला आहे. है पहा माञ्ञे अनघा 
लक्ष्मी समवेत दिव्य मंगलमय स्वरूप" असे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 950 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


म्हणून श्रीपादांनी त्या दिव्य स्वरूपाच्या दशनाचा 
लाभ माता पित्याना घडवून आणला. ते 
मंगलमय स्वरूप पाहून माता-पिता अगदी 
भारावून गेते. त्याच्या मुखातून शब्दच निघेना 
श्रीपाद प्रभू पुढे म्हणाते "मी अवधूत स्वरूपात 
आतो असताना सागितते होते की माद्या विवाह 
प्रस्ताव मांडताच मी घर सोडून निघून जान." 


एवदे बोलल्यानंतर श्रीपाद प्रभूनी त्यांच्या दोन 
मोठ्या भावाना स्पशं केला आणि आपल्या 
अमृतमय दृष्टीने त्याच्या कड़े पाहिते. तत्का 
अध असलेल्या बधूस दृष्टी प्राप्त ज्ञाली आणि 
पायाने अधू असतेला बधू अव्यग होऊन चागता 
चालू लागला. त्या दिव्य स्पर्शने त्या दोघा 


बधूना जान प्राप्ति सुध्दा होऊन ते जानतेजाने 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 951 ° 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तक्पू्‌ लागले. है सवै दटृष्य पाहून श्रीपादाच्या 
माता-पित्याना आश्चर्ययुक्त  आनंदाचा धक्का 
बसून त्यांच्या मुखातून  शब्दच॒  फुटेनात. 
तेवठयात तेथे आजी राजमाबा आणि आजोबा 
बापनाचाययलु तसेच वेकटप्पा श्रष्ठी आणि त्याची 
धर्मपत्नी वैकट सुब्बम्मांबा, नरसिहवर्मौ व 
त्याची धर्मपत्नी अमाजम्मा आले. श्रीपाद प्रभू 
स्वाबरोबर आनंदात थटडा मस्करी करीत बोलत 
होते. सुमती महाराणी तेव्हा म्हणाल्या "बाद्छा, 
श्रीपादा |! तू सवै जवाबदाव्या पूण करून 
जाइन असे म्हणाला होतास. तू अजून 
वेकटप्पय्या श्रेष्ठीच्या घरची दुधबाकी, वत्सववांची 
दुधबाकी, मल्लादीची दुधबाकी पूर्ण केली 
नाहीस." यावर श्रीपाद म्हणाले "आङ । तू 
म्हणतेस ते बरोबर आहे. या तीन वशातील 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 952 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


लोकाना मी कधी विसरणार नाही. मी जरी 
विसरलो तर तू आठवण कर्न दे. त्यांच्या 
कड्न योग्य ती सेवा करवून घेऊन मी त्याना 
वर॒ प्रदान करीन. तुङ्या माहेरच्या कोणत्याही 
एका घरी मी जेवणासाठे येत जाइन परतु 
दक्षिणा मात्र स्वीकारणार नाही. तुङ्ग्या माहेरची 
माणसे माङ््याशी वात्सल्यपूण भावाने वागतात 
आणि मला जावा असे सबोधतात. मी हा 
मानवी संबध स्वीकारून त्याच्या बरोबर जावयास 
शोभेल असे प्रवतेन करीन." एवढे बोलून श्रीपाद 
प्रभू आपल्या पित्याकडे वक्ते आणि त्यांना 
उद्ेशून म्हणाते "तात, आपल्या दडिकोट वंशात 
अनेक वषौ पासून वेदपरपरा चालू आहे. आता 
माञ्ञे दोन्ही ज्येष्ठ बंधू वेदशास्त्र संपन्न होऊन 
मोठे पंडित ज्ञाते आहेत. ते आपली वेद 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 953 ग 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


परपरा चालवतील. दंडिकोट वंशातील लोकाना मी 
कधीच विसरणार नाही." श्रीपाद प्रभू काही क्षण 
डोके मिटून बसले व॒ नंतर म्हणाले, "आपले 
श्रीधर शमौ पुढील एका जन्मी "समर्थं रामदास" 
या नावाने एक महापुरुष होऊन महाराष्ट देशात 
जन्मास येतील. नरसिह वमौ छत्रपती शिवाजी 
या नावाने जन्म घेऊन महारष्ट्रात राज्य 
स्थापित क्सन श्री समथ रामदासाचे शिष्यत्व 
पत्करतील. या प्रमाणे आपले पूर्वं संबध 
बधुरूपात स्पष्टपणे कायम राहतील. समथ 
रामदास स्वामीच्यानतर श्रीधरशमौी शिवग्राम 
(शेगाव) क्षेत्रात गजानन नावाचा महायोगी होईल. 
त्याच्या मुके शिवग्राम क्षेत्र महिमा अपरपार 
वाढेल. रामराज शमौ "श्रीधर" नावाने जन्म 
घेऊन महायोगी होतील. श्रीधराची शिव परपरा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 954 2 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असलेल्या ह्या पीठिकापुरातील माङ्या अगणात 
महासस्थान निमौण होणार आहे. वैकटप्पय्या 
श्रेष्ठी बरोबर असलेले आपले ऋणानुबध स्थिर 
स्वरूपाचे होतील. एवठेच नव्हे तर त्यानंतर 
वत्सवाई कुट्बातील लोक सुध्दा येतील. येथे 
सावित्र पन्नाये पारायण होडल." असे बोलून 
श्रीपाद प्रभू थाबले. त्यांना वेदाचे पठन अत्यंत 
प्रिय होते. कित्येक वेव्ठा श्रीपाद प्रभू वेदांचे 
पठन चाललेले पाहून अतर्विन होत. त्यावे्टी 
वेदपठ्न॒ करणारे विप्रगण अत्यंत श्रध्टाभावाने 
श्रीच्या दिव्य मुखाकडे एकटक पहात वेदपठ्न 
चात्‌ ठेवीत. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 955 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -4: 


श्रीपाद प्रभू पीठिकापुरातून अतर्धान 


श्रीपाद प्रभूय माता-पिता, बापनाचार्युल्‌ याना 
दिव्य दर्शन 


दुपारच्या जेवणानतर श्री भास्कर पंडित म्हणावे, 
श्रीपाद प्रभूनी श्राच्या घरी राहून दत्तदीक्षा 
दिली. दीक्षा विधीत केल्या जाणाव्या पूजा 
अर्चना व॒ इतर नियमाचे पालन न करता 
केवक भक्ताच्या हातात पवित्र॒ दोरा बांधून 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 956 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


केवक्त भजन करण्यास सागितले. श्रीपाद प्रभूनी 
दीक्षा घेणाव्याना सागितते होते की ते स्वतःच 
दत्तात्रेय असून त्याच्या स्मरण मात्रानेच 
भक्ताच्या पीडा, कष्ट निवारण होतात. या 
दीक्षेमध्ये शास्त्राची अवहेलना ज्ञाली असे कोणी 
समज्‌ नये, असे प्रभू आवजून सांगत होते. 
परत्‌ पीठिकापूरम्‌ मधील ब्राहममणानी एकत्र येऊन 
त्या वेवी पीठाधीश असलेल्या शकराचार्याकडे या 
विषयीची माहिती तक्रारीच्या सूरात दिली. तसेच 
श्री बापनाचायुल्‌ आणि अप्पव्छराज शमौ यांना 
ब्राह्मण कुलातून बहिष्कृत करावे, अशी सूचना 
सुध्दा ब्राह्मणांनी श्री शंकराचाय॑ स्वामीना 
केली. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 957 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्यावेन्टी श्रीपाद प्रभू अतध्यौनस्थ असल्याने ती 
चचौ तेथेच थांबली. श्रीशंकराचायौच्या अनुमती 
शिवाय अध्यात्मिक विषयात कोणताहौ बदल 
करता येणार नाही असा एक ठ्राव मान्य 
लाला. या संदभौत सोढा व्षीच्या बालकाने 
स्वतः दत्तप्रभूचा अवतार असल्याचा निणय घेणे 
देवद्रोह केल्या प्रमाणे आहे असे मत अनेक 
ब्राहमणानी व्यक्त केले. काही ब्राहमणाच्या 
मनात कपट असून सुध्दा ते वर वरची खोटी 
सहानभूती प्रकट करण्यासाठी बापनाचायलूच्या 
घरी आले. बापनाचार्युल्‌ म्हणाले "श्रीपाद प्रभू 
आम्हाला त्याच्या तेजाने दिपवीत आहेत. ते 
महाप्रभू श्रीपाद श्रीवल्लभ बालरूपात आमच्या 
घरी खेले आणि आम्हाला दिव्य आनदाचा 
लाभ करवून दिला. आमच्या नेत्रावर असलेला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 958 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मायेचा पडदा त्यानी दूर केला. आज ते 
आमच्या डोटठयात किरण होऊन चमकत आहेत. 
त्याच्या नयन मनोहारी, दिव्य दशशनाने आम्हास 
भारावून टाकले आहे. आम्ही किती भाग्यवान 
आहोत याची गणतीच करता येत नाही." 
बापनाचाययलूचे है वक्तव्य एकन खोटी 
सहानभूती दशेविण्यास आलेले ब्राह्मण एक 
शब्दही न उच्चारता तसेच परतले. त्याच्या 
मनातील किल्मिष भाव पूण पणे निघून गेला 
होता. थोडया वेव्छाने श्रीपाद प्रभू आपल्या घरी 
परतते. सुमती महाराणी, अप्पव्छराज शमा 
त्याच्या बहिणी आणि भाऊ सर्वजण अत्यंत 
आनदात होते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 959 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्री अप्पव्छराज शमौ म्हणाले "श्रीपादाबद्ल 
आम्हाला या पूर्वी खूपच काठ्जी होती. परतु 
आता आमच्या मनावरचे ओद्य कमी जाले. 
आम्ही त्याचे स्मरण केल्या बरोबर ते आमच्या 
मनोनेत्रा समोर प्रगट होतात. आम्ही मागिततेले 
सवै काही ते स्थूल स्पात येऊन आमच्याशी 
संभाषण करून देतात. श्रीदत्त प्रभूना जन्म 
देणारे जननी-जनक ज्ञाल्यामुके आम्हाला अत्यंत 
धन्यता वाटते. आम्हाला आता निरतर आनंदाची 
प्राप्ति हाली आहे. एवढे बोलून अप्पक्छराज 
शर्मौनी आपल्या उपरण्याने डोव्छयातून ओघकणारे 
आनदाश्रू टिपते. ब्राहमणानी जे गृहीत धरते 
होते त्याच्या पेक्षा येथील परिस्थिती पूर्णपणे 
भिन्न॒ होती. वकटप्पस्या श्रेष्ठी सर्वं॒ब्राहमणांना 
उद्ेशून म्हणाते "हे विप्रगण हो, आता परयत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 960 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आपण काही क्षणाचा काठ श्रीपाद प्रभू बरोबर 
घालवत अस्‌. परंतु या पुढे ते आपल्या 
मनोनेत्रात सदैव वास करणार आहेत. तसेच 
स्थूल देहाने दशन देऊन आमच्या घरीच निवास 
करणार आहेत." यानंतर नरसिंह वमी ब्राह्मणाना 
म्हणाले "श्रीपाद प्रभूनी आमच्या डोव्छया वरील 
मायेचा पडदा दूर केला. नित्य विनोद, दिव्य 
विनोद करणारे महाप्रभू श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या 
रूपात आमच्या बरोबर उत्कट हास्य करीत 
आमच्या अवती भोवती असतील. पूर्वीपिक्षा 
अधिक उत्कटभावाने ते अआम्हास स्थूल स्पात 
दशेन देतील." 


श्रीपाद प्रभूच्या या सत्य स्वरूपाची कल्पना 


कुक्कुटेश्वरातील दत्तभक्त॒ सन्याशास आली. 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 961 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आणि त्याच्या हृदयात कालवा कालव ्ञाली. 
श्रीपाद प्रभू स्वयं साक्षात दत्तात्रय भगवान 
आहेत असे सुस्पष्टपणे सुचवून ते ध्यानस्थ 
ञ्ाले. श्रीपाद प्रभू एक वेगे दैवत नसून 
त्याचे उपास्य दैवत असतेले दत्तात्रेयच आहेत 
हे त्यानी पटवून दिले. श्रीपाद प्रभूचा विरोध 
करणारे काही ब्राहमण पीठिकापुरात होते. 
त्याच्या मनात एकच प्रश्न सतत घोठकत होता 
"खरेच दत्तात्रेय श्रीपाद श्रीवल्लभाच्या स्वरूपात 
अवतरले का ? है जर खरे असेल तर आपण त्याना 
त्रास देणे केवन्छ कटठीणच नाही तर अशक्य सुद्धा आहे " 


दत्तात्रेय प्रभून्चा स्वभाव फार वेगवा आहे ते स्वतः 
त्रास सहन करुन, अनन्य भावाने शरण 
येणाय्या साधकाचा उध्टार करतात. हा त्याचा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 962 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्वभावविशेष आहे. पीठिकापुरम्‌ मधील अनेक 
ब्राह्मणानी श्रीपाद प्रभूना ब्रह्म रथात बसवून 
शोभा यात्रा काठली होती. मोटी धनराशी सुध्दा 
टक्षिणेच्या स्वरूपात अर्पण केली होती 


दत्तदीक्षा देणारे संन्यासी केवकं गुरुदक्षिणा 
मिकावी या उदेशाने दीक्षा देत होते. त्यांनी ते 
एक धनार्जनाचे साधनच केले होते. दीक्षा 
ज्ालेल्या साधकांची इच्छा आकाक्षा पूण न 
्ाल्यास त्याच्यात निष्ठेचा अभाव आहे असे 
सन्यासी सागून मोकठे होत. इच्छा, आकाक्षा 
पूण इ्ाल्यास ते दत्त॒ दीक्षेचे फक आहे असे 
ते सन्यासी स्वाना सागत असत. त्या 
सन्याशाच्या मनात श्रीपाद प्रभू बदल सदैव 


भिती असे. त्याना वाटे श्रीपाद प्रभू आपल्या 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 963 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दिव्य लीलानी त्याचे सत्यस्वरूप सर्व लोकासमोर 
आणतील. 


त्यावेली कुक्कुटेश्वर मदिरात एक वृद्ध॒ ब्राहमण 
आला. त्याये नाव नरसिह आणि गोत्र काश्यप 
होते. तो दूर असलेल्या महाराष्ट प्रांतातून आला 
होता. त्याने कुक्कृटेश्वराचे दशन मोठ्या 
श्रध्दाभावाने घेतले नतर स्वयभू्‌ दत्तात्रेयाचे 
दशन घेतले. त्या वेलकी त्याला तेथे दत्तदीक्षा 
दिली जात असल्याचे कठ्ले. दीक्षा देणाय्या 
परमहस परित्राजकाचायौकडे तो वृद्ध॒ ब्राहमण 
गेला. त्याने त्या सन्याशाना मोठ्या नम्र 
भावाने नमस्कार करून गुरुदक्षिणेच्या सुपात 
त्याने आणलेली नाणी दिली. ती दक्षिणा पाहून 
सन्यासी आनंदित ते. त्यानी दीक्षा घेण्यासाठी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 964 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्या बराह्मणास आपली ओजक पुढे करण्यास 
सागितली. त्याच्या हातावर कमडलुतील पवित्र 
जल घालण्यासाठी संन्याशाने आपला कमंडलु 
उचलला आणि त्या ब्राहमणाच्या हातावर पवित्र 
जल घाते. परतु आश्चर्य असे की क्मंडलुतील 
जलाबरोबर एक विच ब्राहममणाच्या हातावर 
पडला. त्या ब्राहमणाचया कठ कोरडा पडला. 
सन्याशाने हातातील पाणी पिण्यास सांगितते 
आणि म्हणाला "अहाहा । त्‌ अनेक वषौपासून 
केलेल्या तपश्चर्येवे फठ्‌ आज मला अर्पण 
केलेस." तेवठ्यात तो ब्राहमण विचवाच्या दशाने 
जोरात ओरडला. मदिरात असलेल्या काही 
ब्राहमणाना विचवाच्या दशाया दाह कमी 
करण्याचा मत्र येत होता. तो त्यानी घाता 
परंतु त्याने दाह कमी ज्ञाला नाही. या वी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 965 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तो सन्यासी घाबसर्न देवकातील एका कोपव्यात 
लपून बसला. दाह कमी होण्यासाठी अनेक मत्र 
जप केले, कृक्कृटेश्वराला अभिषेक करण्यात 
आला. स्वयंभू दत्तात्रेयांना विशेष कपूर आरती 
करण्यात आली परतु कशाचाच काही उपयोग 
ञ्माला नाही. ब्राहमण मूर्छित अवस्थेत पड्न 
होता. त्याच्या मुखातून फेस येत होता. हा 
फेस पाहून काही लोकाना वाटले की ब्राहममणास 
साप चावला असेल. परतु काही ब्राहमणानी त्या 
वृद्ध ब्राहममणाच्या हातावर कमडलुतील 
पाण्याबरोबर पडलेला विच पाहिला होता. 
ब्राहमणाचा दाह कमी करण्यासाटी सर्वांनी 
आपापल्या परीने प्रयत्नाची पराकाष्टा केली. 
परंतु उपयोग ज्ञाला नाही या स्वासाठी 
सन्यासीच कारणीभूत असल्याचे सवौना वाटले. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0286 # 966 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ब्राहमणास होणाच्या वेदना न सहन ज्ञाल्याने 
तो थोडा वेठऊ गडबड़ा लोटत होता व॒ नंतर 
मूरित ्ाला. 


थोढया वेक्ाने ब्राहमण शुध्दिवर आला परतु 
त्याच्या पोटात असह्य वेदना होत असून 
त्याला उचक्या लागत होत्या. तेवठयात तेथे 
एक शेतकरी आला. तो त्या वृद्ध॒ ब्राहमणास 
म्हणाला, "आमच्या कुलातील व्यकय्या नांवाच्या 
एका प्रतिष्ठति व्यक्तीनी श्रीपाद प्रभूच्या 
मव्राक्षता दिल्या आहेत. त्या ब्राहमणाने मोठ्या 
श्र्टा भावाने श्रीपाद प्रभूचे स्मरण करून 
त्या मत्राक्षता हातात घेऊन थोडया आपल्या 
मस्तक धारण केल्या. आणि आश्चयं असे की 


काही क्षणातच ब्राहमणाच्या साव्या वेदना नाहिशा 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 967 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ञ्माल्या व॒ तो पूर्ववत्‌ स्वस्थ ज्ञाला. या सव॑ 
प्रकाराने लोकाचा सन्याशा वरील विश्वास उडाला. 
सर्व॑ दीक्षित साधकानी दिलेली गुरुदक्षिणा 
त्याच्या कड्न परत घेतली आणि त्या 
संन्याशाला पीठिकापुरम्‌ मधून हाकलून दिले. 
सन्याशाकड्न परत ॒ घेततेल्या पशाचा विनियोग 
कसा करावा है सर्वं साधकानी बापनाचार्यलूना 
विचारले, तेव्हा ते म्हणावे, "त्या द्रव्याने अन्न 
सामुग्री आणून स्वाना अन्नदान करावे. 


अन्नदानामुढे श्रीदत्त प्रभ प्रसन्न होतील. वेगढी 
ठत्त॒ दीक्षेची गरज नाही." बापनाचार्युलूच्या 
सागण्याप्रमाणे कुक्कुटेश्वराच्या प्रागणात एक मोठा 
मंडप घालण्यात आला. तेथे मोटठया प्रमाणात 
अन्नसंतर्पण ्ाले. भोजनोत्तर सर्व लोकानी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 968 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
"दिगबरा, दिगंबरा, श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगंबरा" 
या दिव्य नामाच्या जयघोषाने सारा परिसर 
दणाणून सोडला. या दिव्य महामत्राने सारे 
विश्व॒ व्यापून राहील अशी भविष्य वाणी श्रीपाद 
प्रभूनी पूर्वी केली होती. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 969 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -43 


श्री अनघालक्ष्मी वर्णन - श्रीपादाची वैष्णवी माया 


श्री भास्कर पडितानी रात्रीच्या वेकी आपली 
आराधना वगैरे संपवून बोलण्यास सुरवात केली. 
ते म्हणाले "अहो महोदय । विद्‌योपासना ही 
सर्वश्रेष्ठ आहे. विदयोपासनेला वयाचे बंधन 
नसते. श्रीपाद श्रीवल्लभ वास्तवीक पहाता 
महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली स्वरूप 
आहेत." या वक्तव्यावर मी म्हणालो, श्रीपाद 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 970 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


प्रभू श्री पद्मावती वैकटेश्वर स्वरूप आहेत असे 
आपण पूर्वी सागितते होते. आता या त्रिमाता 
सुध्दा तेच आहेत असे म्हणता. तसेच त्यांना 
अनघालक्ष्मी समवेत अनघदेव असे सुध्टा म्हटले 
जाते. मता याचा बोध होत नाही तेव्हा सर्व 
कांही विस्तार पूवक सांगा." 


श्रीपाद प्रभूचे विराट स्वरूप 


तव्छा ते महा पंडित म्हणावे, "बधुनो 
परमात्मा सर्वं जीवराशी मध्ये विद्यमान आहे, 
असे शास्त्राचे वचन आहे. पिपीलिकेपासून 
ब्रहमापर्यत तो सर्वात व्यापून आहे. श्रीपाद 
प्रभूच्या अवतारात ते पिपीतिका स्ूपात आणि 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 971 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ब्रहम स्पात दोन्ही मध्ये आहेत. म्हणून सर्व 
सृष्टीत सृष्टी सूपाने ते उभे आहेत. ते संपूण 
जीवराशीतील चैतन्यात तादात्म्य स्थितिशी 
एकरूप होऊन असतात. हीच त्याची विशेषता 
आहे. ते स्वे राशीत जीवराशी रूपाने राहून 
सुध्दा कोणत्याही जीवात त्याचा स्पश जाणवत 
नाही. हीच त्याची वैष्णवी माया आहे. सुष्टीची 
मर्यादा, परिमितता या सबधी काही नियम 
मानण्यात येतात. श्रीपाद प्रभूये महासरस्वती, 
महालक्ष्मी, महाकाली रूपात असणे म्हणजे त्या 
चैतन्य स्पात ते व्यक्त होतात. ते चैतन्य 
रूप ते स्वतःच असतात. ज्या सरूपाची 
अभिव्यक्ति होते त्या स्वरूपात ते आपल्या 
योगमायेने निरतर तादात्म्य स्थितीत असतात. 
ते जेव्हा महासरस्वतीचे चैतन्य घेऊन तादात्म्य 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 972 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्थितीत असतात, तेव्हा चतुमुखी ब्रहम 
स्वरूपाशी तादात्म्य पावतात. महासरस्वती असो 
अथवा हिरण्यगर्भरूपाने असो, ते स्पश बधनात 
असतात. याच प्रमाणे एकच आत्मा चार-पाच 
पुरुष रूपात सुध्दा अविभूत अस्‌ शकतो. या 
आत्म्याची शक्ति स्त्री रुूपाने एकाच वली चार- 
पाच रुपात सुध्दा आविभूत होऊ शकते. तसेच 
पुरुष सूपाला, स्त्री सुध्दा सगुणसाकार सरूप 
घेऊन विधि निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या 
म्यादेचे कटाक्षेने पालन करते. 


या प्रमाणे श्रीपाद प्रभू अनघालक्ष्मी समवेत 
अनघदेव होऊन वास्तव्य करतात ते त्याचे 
अधनारीश्वर स्प आहे. सध्या ते श्रीपाद 


श्रीवल्लभ सूपाने यतीश्वराच्या रूपात आहेत 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 973 ° 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सगुण साकार रूपातील मयादा, परिमितता, ते 
न चुकता पाक्तात ही धमौची सूक्ष्मता आहे. 
धम वेगवा आणि धर्मसुक्ष्मता वेगी असते. 
श्रीपाद प्रभूनी दिव्य अनुभरवाचा विशेष वषौव 
करण्यासाठी सृष्टीरूप धारण केले आहे. सुष्टीत 
असलेल्या तादात्म्य स्थिती मुके मानवाला 
त्वरित गती मिद्‌ शकते. है त्याचे तात्पय॑ 
आहे. श्रीपाद प्रभू जप, ध्यान, तपस्या करीत 
आणि त्याचे स्व॑ फल स्वतः न घेता सृष्टीला 
देत. भक्ताची आधिव्याधीतून सुटका 
करण्यासाठी ते आपले तपोफढ् वाहून त्याची 
कर्मबधनातून सुटका करतात, 
जगन्नाथ आपल्या चार शक्ति महासरस्वती, 
महालक्ष्मी, महाकाली, राजराजेश्वरी या विश्वातीत 
दैवाभिव्यक्तीसाठी , विश्वपरिपालनासाटे अविर्भूत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 974 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करतात. अबिका देवीला तीन स्थिती असतात 
1) अतीत स्थिती 2) विश्व॒ स्थिती 3) शक्ति 
स्थिती. सृष्टीचे कार्य चालण्यासाठी पराशक्ति 
अतीत स्थितीत असते. परमात्म्यात असतरेल्या 
अनत सत्त्याना ती आपल्यात आकर्षित करून 
आपल्या चैतन्यात मिसनन त्यानतर सुष्टीत 
जन्म॒ घेते. नुसते जन्म घेऊन तिचे कार्य 
पूण होत नाही. ती स्वं जीवांना निमौण करून 
त्याना आपल्यात घेऊन, त्याच्यात प्रवेश करून 
बठ देते. हा तिचा विश्वस्थायी स्वभाव आहे. 


व्यकिति स्थायी असल्याने ती मानवी 
व्यकितत्वाला दिव्य प्रकृतीच्या मधे मध्यवर्ती 
अशी राहते. हेच अनघालक्ष्मीरुूपात अविभ्रवण्याचे 


रहस्य आहे. तिच्या मूलतत्वातून थोडासा अश 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 975 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


भाग घेऊन ती अवतार घेते. त्या अंशाच्या 
निवाहण्याचे काम पूण इाल्यावर त्या अशाला 
पुन्हा मूक तत्त्वत आकर्ष॑न घेते. अनघदेवाच्या 
संकल्पाशिवाय अनघालक्ष्मी एखादे छोटे कार्य 
सुध्दा करू शकत नाही. पण तीच प्रभूचा 
प्रत्येक संकल्प पूर्णपणे पूर्णत्वास नेते. श्रीपाद 
श्रीवल्लभभाच्या स्पात माता आणि पिता ही दोन्ही 
रूपे असल्याने त्याचा विशेष अनुग्रह असतो. 
अनघालक्ष्मीच्या मुख्यतः तीन भूमिका आहेत. 
पदाधगोलाविषयी असणारी सच्चिदानंद भूमिका. या 
भूमिकेत या कलिकाणी अनंत अशी स्थिती, 
अनंत अशी शक्ति, अनंत असा दिव्य आनंद 
भरून असलेले लोक असतात. या भूमिकेतून या 
जीवाचे वर्णन करण्यास शब्द असमथ ठरतात . 
या सच्चिदानंद भूमिकेत खालच्या स्थितीत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 976 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


परिपूण असा दिव्य चैतन्य सृष्टी लौक आहे. 
या भूमिकेत अनघालक्ष्मीची दिव्य चैतन्य 
महाशक्ति असते. वेदामध्ये या विश्वाचे 
महाश्लोक असे वर्णन केत्े आहे. या लोकातील 
कमौना अपयश नसते. प्रत्येक प्रक्रियेत जान, 
शक्ति प्रयत्न न करता परिपूर्णतेस जाते. येथे 
दिव्य अशा आनदाचा अनुभव निरंतर येतो. येथे 
असत्य, बाधा, दुःख, पिडा ह्याचा संपूर्ण अभाव 
असतो. या भूमिकेच्या खाते एक अजान भूमिका 
आहे. येथील जनसमुदायात अजान असते. येथील 
लोकामध्ये सुध्दा मन, जीव, शरीर असते परंतु 
त्याचा अनुभव अपरिपूण, परिमित आणि 
वैफल्याने युक्त असतो. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 977 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


राजराजेश्वरी महिमा 


राजराजेश्वरी चैतन्य मातृमूर्तीमध्ये अनंतमयी 
करुणा ओतप्रोत भरलेली आहे. सर्व॑ भक्तगणाना 
ती आपल्या बालका प्रमाणे मानते. प्राणमयी, 
मनोमयी भूमिकेत अज्ञानी असणाव्या जीवाना 
"असुर" म्हटले जाते. ते भित्र, आत्मनिग्रही 
आणि तपस्वी असवे अहकारी असतात. 
प्राणमयी भूमिकेत अधिकारी पक्षात असलेल्याना 
राक्षस असे म्हणतात. त्याची शक्ति अचाट 
असून त्याचे भाव प्रचंड आणि तीव्र असतात. 
या शिवाय काही खालच्या स्तरातील निम्न 
प्राणमय भूमिकेत असणारे जीव असतात त्याना 
पिशाच कवा प्रमादी असे म्हणतात. ते 
कोणतेही असुरी रुप आणि वेष धारण करू 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 978 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शकतात. खरे पाहता पिशाच ही कोणी व्यक्ति 
असू शकत नाही. केवक एखादी इच्छा किवा 
दुराशा अपूण राहिली असता ती मनाचे 
काल्पनिक सुप असते. राक्षसाना बलवत अशी 
प्राणमयी स्थिती असते. त्याना "मन" असे 
काही नसते. जे दिसेल त्यालाच घट पकड्न 
धरण्याचा ते प्रयत्न करतात. कालीमातेचे रुप 
आपणास काठ््या, श्याम अशा प्राणमयी स्थिती 
द्वारा दिसणारे स्प असते. "काली" म्हणजे 
"विध्वंसक शक्ति "“ असते. सवना दुःखी कण्टी 
करून, त्याची छिन्न-भ्निन्न अवस्था करणारी ही 
अज्ञानी प्रकृती शक्ति आहे. महाकाली ही 
उन्नत॒ भूमिकेत असते. ती साधारणपणे सुवर्ण 
रूपात असते. ती राक्षसाना महाभयकर स्वरूपात 
दिसते. राजराजेश्वरी विवेकाची प्रतिनिधी आहे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 979 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तर महाकाली बलशक्तीची प्रतिनिधी आहे. या 
मातेमध्ये विनाशाची अफाट शक्ति असते. ही 
शक्ति प्रकट ्ाल्यास विनाश आणि संघर्ष 
करूनच शात होते. महाकाली ही काली माते 
पेक्षा वेगव्धी देवता आहे. ज्यावेव्ठी साधकाला 
आपल्या साधनेत विघ्न आल्याचे समजते तेव्हा 
त्याने आपल्या अतरगात असलेल्या महाकाली 
शक्तीला आव्हान करावे. 


असुरी, काली, श्यामा, महाकाली इत्यादीचे स्वरूप 


काली, श्यामा या आदय प्राणशक्ति होत. 
काली ही विध्वसकशक्िति होय, महाकाली ही 
सुवणैवणौ आणि असुराना महाभयकरी अशी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 980 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आहे. राजराजेश्वरी विवेकाची स्वामिनी, तर 
महाकाली बलाची स्वामिनी आहे. महालक्ष्मीचे 
सौदर्य अप्रतिम असते. विवेक आणि शक्ति 
संपूर्णपणे मिक्विण्यासाठी सौदर्य असणे 
आवश्यक आहे. है नसल्यास आपल्या प्रयत्नाना 
पूणत्व॒ येत नाही. परतु काही काही ठिकाणी 
एखाद्या प्रकाराची समतोल अवस्था असते. या 
वेढी आपणास ती परिपूर्ण वाटते. यापेक्षा 
थोडया उन्नत अवस्थेत पोहोचल्यावर पुन्हा तेथे 
आपणास नविन परिस्थिती अनुभवास येते. 
त्याना अनुसस्न नविन समतोल स्थिती प्राप्त 
होते. ही अवस्था आपणास परिपूर्ण वाटते. या 
अवस्थेची महालक्ष्मी प्रतिक आहे. विवेकामध्ये 
परिपूर्णता येऊन बल आणि शक्तिमध्ये 
परिपूणैता न आल्यास पूवं सिध्दी अनुकुल 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 981 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नसते. याच कारणाने परिपूर्ण परिपूर्णता 
साधण्यासाटी विवेक, बल, सौदर्य आणि 
परिपूर्णता या चार गुणांची आवश्यकता असते. 
मनुष्याला गूढ असतेते रहस्य म्हणजे दिव्य 
सामरस्यपूण सौदर्य. है संपूण विश्वाला व्यापून 
असणारा चिद्विलास आहे. केवक्त महालक्ष्मीच्या 
अनुग्रहाने या विविधतेने नटवेल्या सुष्टीतील 
वस्तु, शक्ति आणि जीवजतु एकात्मतेने 
राहतात. या एकात्म स्थितीतच त्याना आनदाचया 
लाभ होतो ती विविध प्रकारच्या वस्तु, शक्ति 
आणि जीव याची लयबध्ट आणि रुपबध्द 
वाढ करते. महालक्ष्मी परमप्ररेम आणि परम 
आनंदाची आदि देवता आहे. त्याच प्रमाणे 
लक्ष्मी ही भौतिक वस्तुच्या संचयाची प्रतिक 
आहे. महालक्ष्मी म्हणजे भौतिक वस्तु, जीव 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 982 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरिव्रामृत || 


शक्ति याना दिव्यानदाच्या साम्राज्याकडे वल्छवून 
दिव्य जीवनाचा आनंद प्रदान करणारी महाशक्ति 
आहे. 


अनघालक्ष्मीची शक्ति पु्णतः प्राप्त करण्यासाठी 
विवेक, बल आणि सौदर्य या बरोबरच 
कमौमध्ये सुध्दा कौशल्य असावे लागते. 
वेदामध्ये सरस्वती मातेची प्रशसा आहे. 
दशविदयेमध्ये तिला मातगमी म्हणतात. तिची 
वैखरी वाणी असते. महासरस्वती निराली असते. 
दिव्य नैपुण्य आणि आत्मचैतन्य कर्माचे 
महासरस्वती प्रतिक आहे. या महामातेच्या 
करूणेने आणि कृपा प्रसादाने आपली इष्ट कर्मे 
पूर्ण॑त्वास जातात. तिने प्रसादिलेल्या दिव्य 
जानामुके आपली कर्मसिध्दी होण्यासाठी उपयोग 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 983 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होतो. आत्मचैतन्याचा अन्वय कसा करायचा 
याचे जान होते. अनेक शक्तीच्या सामरस्याने 
आनदाची प्रप्ति कशी होते ते कक्छते. 
परिवर्तनता, परिपूर्णता या सारख्या अति दुर्गम 
अशा विषया बदल तसेच अति सुक्ष्म विषया 
बदलये जान महासरस्वतीवर टट श्रध्दा ठेवल्याने 
आपणास प्राप्त होऊ शकते. है श्रोत्यानो । 
आनद हा परमेश्वराशी सबधित विषय आहे 
परतु अत्युच्च आनंद हा योग्यानाच येणारा 
अनुभव आहे. निरीच्छ योग्याला मिकणारा है 
हाच होय. सर्व जीवांना सुख आपापल्या पूर्व 
सुकृतानुसार प्राप्त होते परतु प्रत्येक सुखाच्या 
मागे दुःख हे ठरतेलेच असते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 984 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अनघा देवीच्या व्रताचे दत्तभक्ताकङन आचरण 


श्री अनघा देवीचे सुप है लक्ष्मी देवीचेच 
प्रतिरूप आहे. तिच्या मध्ये राजराजेश्वरी, 
महालक्ष्मी, महाकाली या देवताची लक्षणे 
ओतप्रोत भरलेली आहेत. श्री अनघा देवीये एक 
विष्णुरूपही आहे. त्याच्यात परमेश्वराची, 
दत्तात्रेयाची लक्षणे परिपूर्ण भरलेली आहेत या 
मुठेच॒ अनघा देवीच्या आराधना समवेत 
विष्णुरुप अनघाची आराधना केल्यास सर्वफल 
प्राप्ति होते. "अनघाष्टमी" हे त्रत दत्तभक्ताना 
अत्यत आदरणीय आहे. या त्रताच्या 
आचरणाने सर्वं सुखाची प्राप्ति होते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 985 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


"श्रीपाद प्रभूची महती-दत्त॒ आराधनेचे माहात्म्य" 


हे श्रोतेहो । श्री अनघादेवीच्या समवेत असणारे 
अनघरुूप विष्णु म्हणजेच श्री श्रीपाद प्रभूचा 
अवतार आहे. ते स्वै सामान्य जनाच्या 
बौष्टिक, मानसिक आणि आत्मिक चैतन्याच्या 
अत्यत निकट असतात. ते सर्वगामी असून 
भक्तांच्या हाकेला तत्काव धावून येतात. ते 
आपल्या भक्ताची आणि आश्रिताची दुःखे नष्ट 
कर्न त्याना सुखाची प्राप्ति करून देतात. 
दशमहाविट्‌याची आराधना केल्याने मिक्णारे फक 
केवक् श्रीपादाची किवा दत्तात्रेयाची आराधना 
केल्याने तत्का प्राप्त होते. दुसव्या देवाची 
श्रध्टाभावाने आराधना केल्यास इष्ट फल प्राप्ति 


होते परतु श्री दत्तात्रेयांची आराधना तत्काक 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 986 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


फलदायिनी आहे. दत्तात्रेय हे सर्व॑ देवांचे स्वरूप 
असून ते चतुर्यगातील महान अवतार आहेत. 
त्याचा महाअवतार समाप्ति नसलेला असून ते 
अत्यत सुलभ साध्य आहेत. 


श्रीपाद चरित्रामृत लीला 


हे शकरभटा । त्‌ रचना करीत असलेल्या 
पवित्र॒ ग्रथाचे महापुरुष आणि महायोगी सुध्दा 
अध्ययन करतील. ते त्याच्या सबधित 
व्याकरणाने त्याचा अर्थं लावतील. योग संपन्न 
विभूती या ग्र॑थाचा अभ्यास करून जान संपादन 
करतील. सर्व सामान्य भक्त या ग्रंथाचे 
पारायण करुन इहलोकीचे व॒ परलोकीचे सुख, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 987 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वैभव आणि समृद्धी प्राप्त करतील. हा अक्षर 
सत्य ग्रथ असल्याने त्या मधील प्रत्येक अक्षर 
हे बीजाक्षर, शक्ति युक्त आहे. या ग्र॑थाचे 
कोणत्याही भाषेत श्रध्दा, भक्तियुक्त 
अतःकरणाने पारायण केल्यास इष्ट फल 
प्राप्ति होते. हा महाग्रंथ त्या महाप्रभूये प्रत्यक्ष 
अक्षर स्वरूप आहे. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 988 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -44 


स्वर्ण ॒पीठिकापूर वर्णन 


श्री भास्कर पंडिताने त्या दिवशी आम्हास त्याचे 
आदारातिथ्य स्वीकार घरी राहण्याया आग्रह 
केला व॒ श्रीपाद श्रीवल्लभाचये चरित्र एेकविण्याची 
विनती केली. आम्ही भास्कर पडिताचा आग्रह 
मोड्‌ शकलो नाही. रात्री त्याचेकडे वास्तव्य 
करून दुसव्या दिवशी स्नान संध्या आटोपून 
त्रिपुरातकेश्वराच्या दशेनाला गेलो. तेथे श्रीपाद 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 989 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीवल्लभाच्या अत्यंत रसपूण अशा चरित्राचे 
विवेचन ज्ञाले. वक्त्याने आपल्या मधुर वाणीने 
श्रोत्याना मत्रमुग्ध केले होते. 


श्रीपाद प्रभूचे जन्मस्थान 


हे श्रोते हो । श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रत्यक्ष शिव 
स्वरूप आहेत. ते पीठिकापुरम्‌ गावी अंतधौन 
पावून काशी नगरीत अवतरीत होत आणि 
गगेचे स्नान करीत. त्याच्या पीठिकापुरम्‌ मध्ये 
अवतरीत होण्याने तेथील भूत॒ पिशाच्च बाधेचे 
निमलन ज्ञाते होते. पीठिकाप्रम्‌ मधील त्याच्या 
जन्म स्थलव्छाची भमी चैतन्यमय ज्याली होती 
भविष्यात, काही शतकानतर त्याच्या जन्मस्थलव्ी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 990 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


निमौण होणाव्या महासंस्थानात त्याच्या दिव्य 
पादुकाची प्रतिस्थापना होईल. तेथील भूमी जागृत 
होऊन क्रमाक्रमाने आजूबाजूच्या भूमडलास 
जागृत करील. तेथील जन समुदाय पीठापुरमच्या 
परिसरातील दिव्याकर्षणाने आकर्षित होतील 
ज्या ज्या लिकाणी श्रीपाद श्रीवल्लभानी संचार 
केला आणि ज्या ज्या ल्िकाणी ते संचार 
करतील त्या त्या प्रदेशात न कठ्त जागृतीचा 
प्रभाव दिसतो व॒ तसा दैवी शक्तीचा अनुभव 
येतो. 


प्रत्येक मनुष्यात पृथ्वी तत्व असते. है शब्द, 
स्पश स्प, रस, गध या तत्त्वानी बनलेले 
असते. योग दृष्टीने पहाता ज्या शरीरात 


पृथ्वीतत्त्व असते ते श्रीपाद प्रभूच्या दिव्य 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 991 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करूणा भावामुके पीठिकापुरम्‌ या क्षेत्री 
निश्चितपणे आकर्षित होतात. यावर मी प्रश्न 
केला "आयौवतीतील लोक त्यांच्यातील पृथ्वी 
तत्वाच्या जागृती मूके पीठिकापूरमला भौतीक 
रूपाने येतात का 2?" 


सुवर्ण पीठिकापुर महिमा 


श्रीपाद प्रभूनी मद हास्य केले आणि म्हणाले 
"त्‌ विचारलेला प्रश्न योग्यच आहे. भौतिक 
दिसणाव्या पीठिकापुरम्‌ मध्ये एक सुवर्ण 
पीठिकापूर आहे. जितकी भौतिक पीठापुरमची 
व्याप्ति आहे तेव्दीच सवर्ण पीठिकापूरची 
सीमा आहे. सवर्ण पीठिकापूर केवठ चैतन्याने 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 992 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


निमीण जाले आहे. वास्तविक पहाता 
साधकामध्ये असतेल्या चैतन्याच्या संबधित पदाथ 
निमीण होताना त्याला सुवर्ण पीठिकापुरात 
वास्तव्य करीत असल्या सारखे वाटते. या 
सुवण पीठिकापुरातील चैतन्यामुठे हजारो दिव्य 
किरणाची आभा निर्माण होते. योगी, तपस्वी, 
महापुरुष या सुवण पीठिकापुरात राहण्यासाठी 
उत्सुक असतात. परतु है दिव्य पुरुष आपल्या 
सामान्य दृष्टीला अगोचर असतात. सुवर्ण 
पीठिकापुर केवकं योग चक्षु, जान चक्षु 
असलेल्या साधकानाच गोचर असते." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0286 # 993 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


काशीतील पचकोश यात्रा विशेष 


सुवण पीठिकापुरा प्रमाणेच सुवण काशी नावाचे 
एक दिव्य क्षेत्र आहे. ते भौतिक काशीच्या 
विस्तारा एवठेच आहे. सुवर्ण काशी चैतन्यमय 
पदाथानी निर्मित अहे."काशि यात्रा गमीष्यामि 
तत्रैव निवसाम्यहम्‌ । इतित्रुवाणस्सततं काशीवास 
फल लभेत्‌ ॥" असे शास्त्र वचन आहे. "मी 
काशीला जात आहे आणि तेथेच राहण्याचा 
विचार आहे." असे सतत ॒ म्हणणाच्या लोकाना 
सुध्दा काशीवासाचे फल प्राप्त होते. सुवर्ण 
काशीत निवास करण्यासाटे आणि काशी 
विश्वेश्वराच्या दर्शनासाढठी प्रत्येकाने त्याचे निरतर, 
मोठया श्रध्टाभावाने, चितन केले पाहिजे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 994 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तुड्या अन्नमय कोषाच्या संबंधित एक भौतिक 
पीठिकापुर आहे तसेच एक भौतिक काशी सुध्दा 
आहे. प्राणमय कोषाच्या सबधीत एक भौतिक 
पीठिकापुर आहे तसेच एक भौतिक प्राणमय 
काशी सुध्टा आहे. मनोमय कोष, विज्ानमय 
कोष आणि आनदमय कोष, या प्रत्येक 
कोषाच्या संबधाने एक एक पीठिकापुर व॒ काशी 
आहे. 


या आनंदमय पीठिकापुरमलाच सुवण पीठिकापुर 
असे म्हणतात. तसेच या आनदमय काशीलाच 
सुवण काशी असे म्हणतात. या वक्तव्यावर 
मी म्हणालो, "महोदया, मी अल्पज्ञ आहे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 995 ग 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कृपा करून माङ्यावर अनुग्रह करा आणि या 
विषयाचे सुबोध विवेचन कर्न सांगा. काही 
लोक काशीतील पचक्रोष यात्रेच्या फला बदल 
सागतात ती यात्रा कोणती 2?" माङ््या प्रश्नाचे 
समाधान करण्यासाठी श्री भास्कर पंडित 
म्हणावे "बाका, पचक्रोश यात्रा म्हणजे भौतिक 
यात्रा असते. वास्तविक पाहता आपण करावयाची 
असते ती यात्रा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय आणि आनदमय कोष म्हणविली 
जाणारी ही पचक्रोष यात्रा. ही आपण चैतन्य 
रूपानेच करायची असते. हेच या पचक्रोषमय 
यात्रेचे गूढमय दैवरहस्य आहे. श्रीपादाच्या 
अनुग्रहामुठ्च साधकाला पचक्रोष यात्रा करण्याचे 
सामर्थ्यं प्राप्त होते त्यामुढेच पचभूतांशी संबधित 
पचमहायज्ञ श्रीपाद प्रभूच्या योगशक्तीने सिध्द 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0286 # 996 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होतात. या पंचमहायजलाचे प्रतिक म्हणून 
कुरुगड़्ढीजवक पंचदेव पहाड सुशोभित केलेला 
आहे. दैव रहस्याचे अनुष्ठन ज्यांनी केले, 
ज्याची योगदटष्टी आहे अशा साधकालाच हे सर्व 
आकलन होते. इतर सर्व सामान्य मानवाना 
त्या बदल काहीच बोध होत नाही." 


श्रीपाद प्रभूनी काशीत गंगास्नान केले तंव्हा 
गगामाता प्रत्यक्ष प्रगट ज्ञाली आणि तिने 
श्रीपाद प्रभूना रोज गंगा स्नान करण्याची 
प्राथना केली. त्या वेन्ी श्रीपादानी "मी दररोज 
गंगेत॒ स्नान करीन" असा वर दिला यामुकेच 
गंगामातेचे चैतन्य सुध्दा पंचक्रोषात सामावतेते 
आहे. तसेच गगामातेचे वास्तव्य पचक्रोशात 


आहे. यावर मी म्हणालो महाराज "गगामाता 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 997 ° 1106 © 110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जल स्वरूप असते असते ना 2 ती पच 
कोशात कशी असेल ? मला हे समजत नाही." 
यावर हसून भास्कर पंडित म्हणाले, "बाकर, 
देवता या मत्रस्वरुप असतात. त्या भौतिक 
स्वरूपात नसतात मत्रस्वरुूप म्हणजे शब्टब्रहमाचे 
शक्तीरुप होय. 


गगामाता ही शक्ति देवता आहे. चैतन्य 
स्वरूप असतेली ही देवता असा याचा अथं 
आहे. ती भौतिक स्वरूपातील गंगानदी ही 
तादात्म्यस्थितीतील अभिमान देवता आणि चैतन्य 
स्वरूपातील देवता आहे. त्याच प्रमाणे सूर्यदेवता 
(चैतन्य स्वस्प) जे सृष्टीत दिसतात ते सूर्य 
खगोलात तादात्म्य स्थितीतीब चैतन्यरूप देवता 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 998 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असतात. हे धर्मसृक्ष्म गूढ असलेले दिव्य रहस्य 
तुला आता चागते समजले असेल, 


प्रत्येक मानवात जलतत्व असते त्याच्या 
शुध्दिकरणासाढी जलयज्ञ करण्याचा संकल्प 
करतात. त्यासाठी ते दररोज काशीतील गगा 
स्नानास जातात. या योग प्रक्रियेमुके भौतिक 
रूपात असलेल्या जलवासनेला पवित्रता येते. 
पवित्र॒ अशा नदया आपल्या अतिपवित्र जलानी 
मानवांचे माविन्य दूर कर्न त्याना पवित्रता 
प्रदान करतात. गगा, गोदावरी या सारख्या 
महानद्या पापी मानवानी केलेल्या त्याच्यातील 
स्नानाने अपवित्र होतात. या नदयामध्ये जेव्हा 
चैतन्यस्वरुूप महापुरुष आणि पुण्यात्मे स्नान 


करतात तेव्हा या महानद्या पूर्ववत्‌ पवित्र 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 0०286 # 999 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होतात. जलयज्ञ करण्याचा अथं म्हणजे जीव 
राशीच्या शरीरात जल स्वरूप आणि 
जलतत्वाचेच शृच्टदिकरण असते. श्रीपाद श्रीवल्लभ 
सार्वभौम आहेत. केव एका आदेशाने कोटयानी 
कोटी ब्रहमाडाची रचना, रक्षण आणि विलय 
करणारे असे महान त्रिमूर्ति स्वरुप दत्त प्रभूच 
आहेत. तरेता युगात भारद्वाज मुनीना दितेल्या 
वचनानुसार, भारद्वाज गोत्रातील सावित्रिकाठक 
महायज्ञ केलेल्या पुण्य स्थढी म्हणजेच 
पीठिकापुरम्‌ या गावी श्रीपाद प्रभूनी अवतार 
घेतला. त्याच्या अवताराचे प्रयोजन, महायोग्याना, 
महासिध्दाना, महापुरुषाना अनुग्रहित करून 
त्याच्या करवी ध्मौया उषध्टार करायचा. त्यानी 
या अवतारानतर नरसिह सरस्वती नामरूपाने 
अवतार घेणार असल्याचे सागितले, या दिव्य 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?38€ # 1000 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वचनावर जे कोणी अविश्वास दाखवतील त्याना 
आणि श्रीपाद प्रभूच्या अवताराची जे अवहेलना 
करतील त्याना पिशाच्च योनी प्राप्त होईल. ते 
बलहीन आणि अत्यत हीन दीन अवस्थेस प्राप्त 
होञउन नरक यातना भोगतील. अशा पापी 
व्यक्तीना गाणगापूर येथे श्री नृसिंह सरस्वती 
स्वामीच्या अवतारात विमुक्ति मिकेल असे 
श्रीपादानी सागितले आहे 
त्‌ विहित असलेला श्रीपाद श्रीवल्लभ यांचा 
चरित्रामृत ग्रंथ अक्षरशः अक्षर सत्य ग्रंथ आहे. 
हा ग्रंथ सवै भाषेमध्ये अनुवादिला जाईल. या 
महान ग्रथाचे कोणत्याही भाषेत पारायण केत 
असता त्याचे विशिष्ट फठ्‌ प्रत्येकाला मिठकेलच. 
याये भाषातर करण्याची योग्यता असणाय्याची 
निवड ते स्वतःच करतील. या ग्र॑थाचा अनुवाद 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1001 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करणारे आणि अनुवाद करण्यास सहाय्य करणारे 
संबंधित याच्यावरही महाराजांची विशेष कृपा 
होईल. हा ग्रंथ पुण्य मंदिरात ठेऊन त्यांची 
पूजा केल्यास त्याना कृपालाभ होडल. या ग्रंथ 
पारायणाने, कलीयुगात, सर्वं शुभ गोष्टी घडतील. 
असे महाप्रभू्‌ म्हणाले. तुञ्ञे है ग्रंथ लेखनाचे 
काम ॒श्रीचरण तुज्या कड्न पूण करुन घेतील." 
त्यावर मी म्हणालो "महाराज तुम्ही सागिततेते 
स्वै योग्यच आहे. पण मी पंडित मुढीच 
नाही. शिवाय वेद वेदाताये जानाविषयी मी 
अनभिज आहे. या अल्पज्ाकङ्न आपण केवदे 
महत्कार्यं करून घेत आहात याचे मला आश्चर्य 
वाटते आणि आनदही होतो." यावर भास्कर 
पडित म्हणाले "खरे तर असे दत्तविधानच आहे 
की निषिध्द पदा्थाने रोग बकावतात परंतु 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1002 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आश्चर्य असे की अद्भूत अशी महतकार्यै काही 
न येणाव्या सामान्य व्यक्तीकङ्न करवून 
घेण्याचा श्रीपाद प्रभूचा नित्य विनोदी स्वभाव 
आहे. है त्याच्या दिव्य शक्तीचेच नदशेन 
आहे." 


एके दिवशी एक संन्यासी पीठिकापुरम्‌ मधील 
कुक्कृटेश्वर मंदिरात आले. त्यावेव्ी श्रीपाद 
श्रीवल्लभ बालञअ्जवस्थेत होते. श्री नरसिंह वमौ 
(महाशय) आणि वैकटप्पय्या श्रेष्ठी (महाशय) 
बालक श्रीपाद श्रीवल्लभ्ाना घेऊन घोडागाढीतून 
कुक्कृटेश्वराच्या मदिरात आवे. त्यावेढी ते 
संन्यासी स्वर्य॑भू दत्तमंदिरात ध्यान अवस्थेत 
बसले होते. त्याना पाहून श्रीपादः श्रेष्ठीना 
म्हणाले "या साधूला मदिरात का येऊ दिले 2?" 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1003 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नरसिंह वमी श्रीपादाना हतलकेच म्हणाले "अरे 
बाका, ते सन्यासी आहेत. त्याना राग आल्यास 
आपणास ते शाप देतील." श्रीपाद म्हणाले, 
"म्हणजे याना सुध्दा राग येतो तर. मासे 
पकडन ज्यांच्या जवक् माशाचा वास येतो 
त्याना का सन्यासी म्हणावे 2?" तितक्यात त्या 
सन्याशाने ठोठके उघडतरे. त्याच्या जवक् माशाचा 
वास येत होता. ते त्या सन्याशाना समजले. 
ते खरेखरे सन्यासी होते. त्यानी श्रीपादाकडे 
पाहिते. त्याना मत्स्य अवतारातील श्रीविष्णुची 
आठ्वण हाली. तेव्हा श्रीपाद म्हणाले "तुमच्या 
कमंडलूत सुध्दा छोटे छोटे मासे आहेत, तुम्हीच 
पहा." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1004 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सन्याशावर विशेष अनुग्रह 


सन्याशाला कमंडलूत मासे पाहून खूप आश्चर्य 
वाटले. श्रीपाद त्या सन्याशाक्डे तीव्र नजरेने 
पाहात होते. तितक्यात ते संन्यासी अतर्मुख 
जाले. त्याना योग दृष्टी प्राप्त होऊन त्यांच्या 
शरीरातील रक्त नविकेतील विभिन्न द्रवातील 
लहान लहान थैब मत्स्याकार असल्याचे 
जाणवते. ते ब विविध प्रकारच्या अनुभूतीचे 
प्रदशेन करीत होते. एक एक थैब जणु काही 
एका एका वासनेये सर्प घेऊन माशाच्या 
आकारात तरठक्त होता. "अहा | मत्स्यावतार 
प्रक्रिया म्हणतात ती हीच काय 2?" असे 
आश्च्यचकित होऊन ते सन्यासी ओरडते. या 
सूक्ष्म थेबाविषयी जानप्राप्त ज्ाल्यास प्रपचातील 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1005 2 1106 © 110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


सर्व वासनावर नियंत्रण लेवता येणे शक्य 
असल्याचे त्या सन्याशाना कव्छाल्े. सन्यासी 
बहिर्मुख आले. त्यानी मंद हास्य करीत 
श्रीपादाच्या मुखाक्डे मोठ्या श्रध्दा भावाने 
पाहिते. श्रीपादानी सुध्दा मंदहास्य करीत त्यांच्या 
कड़े बधितले. सन्यासी श्रीपादाच्या चरण 
कमलावर नतमस्तक ज्ञाले. श्रीपादानी मोठ्या 
प्रमभराने आपला हात त्या सन्याशाच्या 
मस्तकावर ठेऊन त्याच्यावर अनुग्रह केला. त्या 
स्पशौने त्या सन्याशाच्या शरीरातील माशाचा 
वास लुप्त ज्ञाला आणि त्या जागी एक दैवी 
सु्गध येऊ लागला. या वेवी त्या संन्याशास 
पराशर मुनीनी आपल्या कृपा टष्टीने 
मत्स्यगधेच्या शरीरास येणारा माशाचा दुर्गध 
नष्ट करून त्या लिकाणी सुगंध प्रस्थापित 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1006 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


केल्याच्या घटमेची स्मृती ज्ञाली. याच प्रमाणे 
पतिव्रता मातलीच्या शरीरातून सुगंध येत असे 
म्हणूनच तिला सुवासिनी असे म्हणत. 


ज्या प्रमाणे शरीरातील अनुभूती सुवासात 
परिवर्तित होतात त्या प्रमाणे भौतिक शरीरात 
सुध्टा बदल होऊन सुवासाची अनुभूति येते 
असा श्रीपाद प्रभूनी त्या सन्याशाला मौनबोध 
केला. यानंतर श्रीपाद म्हणाले, "अरे बाबा, तुला 
मत्स्य अवतारा बहल कठ्ाले. दैवी प्रकृती 
आणि असुरी प्रकृती याना कृमौवताराचा आधार 
आहे. मंदार पर्वेताला कूमौीवर प्रस्थापित करुन 
देव॒ दानवानी समुद्र मथन केले होते. त्‌ 
अतर्मुख होऊन कासव ज्या प्रमाणे संकटाचे 
समयी आपली इद्रिये आत ओदन घेऊन ती 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1007 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


निय॑त्रणात ठेवतो त्याच प्रमाणे तू आपल्या 
ज्ञानेद्वियाना आणि कर्मद्वियाना आपल्या स्वाधीन 
लेवल्यास मोठा योगी होशील. असे न केल्यास 
बहिर्मुख होऊन सव दुरगगुणानी युक्त होऊन 
राक्षस होशील. तू बहिर्मुख ज्ञाल्या क्षणीच 
कोणी तरी तुला मास्न टाकील. तुला जीवन 
हवे असल्यास त्‌ अतमुख होऊन योगाभ्यास कर. 
असे केल्यास तुञ्जी स्वं बधनातून सुटका 


होडल." 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1008 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -45 


श्री हनुमताला भूमीवर अवतार घेण्याची 
अनुज्ञा-काशौ क्षेत्रातील श्रीपाद प्रभूच्या लीला 


श्री भास्कर पडिताच्या घरी आमचे मध्याहन 
भोजन इयाते. त्यानतर त्यांनी सागण्यास सुरुवात 
केली. ते म्हणावे श्रोते हो । श्रीपाद प्रभूच्या 
लीला अतक््य आहेत. त्यानी काशी नगरात 
अनेक महापुरुषाना आशिवाद दिते. त्यांना हव्या 
असलेल्या योगसिध्दि प्राप्त करून दिल्या. ते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1009 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ऋषीच्या समुदायास उदैशून म्हणाले, "मी नृसिंह 

सरस्वती नावाने अजून एक अवतार धारण 
करणार आहे. मी पीठिकापुरत अदृश्य होऊन 
काशी क्षेत्री येण्याचे प्रबल कारण है महापुण्य 
्षेत्र॒ आहे. सिध्द संकल्पाची येथे पूर्तता होते. 
मी दररोज गगेत स्नान करण्यासाटी योग 
मागौने येत असतो. मी नृसिंह सरस्वती 
अवतारात येथेच सन्यास दीक्षा स्वीकारणार आहे 
यत्या शतकात क्रिया योगाचे जान इच्छिणाय्या 
गृहस्थाश्रमी लोकाना बोध करण्याच्या निमित्ताने 
श्यामाचरण नावाच्या एका साधकाला येथे 
काशीत जन्म घेण्याचा अदेश देत आहे. 
येणाव्या युगात ब्रह्मज्ञानी हनुमताला श्यामा 
चरणाजवनक क्रिया योग शिकण्यास सागितते 
आहे. हे त्रिवार सत्य आहे." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1010 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


हनुमताला सीता, राम, लक्ष्मण आणि भरताचे 
दर्शन 


तेवढयात श्रीपाद प्रभू ऋषिसंघा बरोबर 
योगमागौचे अनुसरण करीत बदरिका वनात 
येऊन पोहोचते. तेथे त्यानी नर-नारायण गुहेत 
अनेक शिष्याना क्रिया योग दीक्षा दिली. तेथून 
बारा कोस दूर असलेल्या उर्वशी कुंडाजवक ते 
आले. ऋषिगगेत सुध्दा त्यांनी स्नान केते. पाच 
हजार वष पासून तपस्या करीत असलेल्या 
सर्वेश्वरानंद नांवाच्या महायोग्यास श्रीपाद प्रभूनी 
आशिवाद दिला. तेथून ते नेपाक देशात गेले. 
तेथे एका पर्वतावर रामनामाच्या ध्यानात मग्न 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1011 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असलेल्या हनुमंतास श्रीराम, सीता, लक्ष्मण, 
भरत आणि शत्रृूघ्न या स्वाचे दशन 
एकत्रितपणे श्रीपादानी घडविते. ते हनुमताला 
म्हणाते, "हे हनुमता, तू रामनामाचा किती 
कोटी जप केलास याचा अंदाज लागत नाही. 
इतक्या थोड्या काकात तू रामनामाचा एवढा 
महान जप केलास की चित्रगुप्ताला सुध्दा 
त्याचा हिशेब ठेवणे अशक्य ञाते. या मुक्च 
त्‌ चिरजीव पदास प्राप्त इ्ालास. तू कालातीत 
आहेस. तुञ्धे आयुष्य किती लक्ष वर्षे आहे ते 
चित्रगुप्तालता सुध्दा विहिणे अशक्य आहे. तू 
कलियुगात अवतरीत हो, जितेद्रिय होऊन सर्वाना 
वटनीय होशील." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1012 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


रामबीज महिमा 


यावर हनुमत म्हणाला प्रभु राम बीज हे 
अग्निबीजच आहे. त्याच्या मुक्च मला अग्नि 
सिध्दि प्राप्त ली. मी देहबुध्ठिने तुमचा अश 
आहे. आत्मबृच्ठिने मी तुमचेच स्वरूप ्ालो 
आहे. मी कोणत्या स्वरूपात अवतार घ्यावा ते 
मला सागा. श्रीपाद प्रभु मदहास्य करुन 
म्हणाले. "तू शिवाश स्पाचा रामभक्त हो. 
अरबी भषेत अल म्हणजे शक्ति आणि अहा 
म्हणजे ती शक्ति धारण करणारा म्हणून 
अल्लाह म्हणजे शिवशक्ति स्वरूप असा त्याचा 
अथं आहे. इतकी वर्षे सीतापती म्हणून माज्ञी 
सेवा केलीस आता यवन जातीच्या लोकानी 
अगिकार करण्यायोग्य असा शिवशक्ति स्वरूप 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1013 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अल्लाह नावाने माज्ञी आराधना कर." यावर 
हनुमत म्हणाला, "प्रभो मला भारद्वाज महर्षी 
व्रेतायुगात सावित्रीकाठक पिठपुरात करणार 
असल्याचे जात होते. त्यावेन्ी दिलेल्या वरामुढठे 
तुम्ही भारद्‌वाज गोत्रात जन्म घेणार असल्याचे 
मला समजते होते. त्यामुके मी तुम्हाला सोडून 
कोणत्याही परिस्थितीत राहू शकत नाही. तुमचे 
आणि माञ्जे गोत्र एकच आहे. त्यामुके मी 
तुमचा मुलगाच आहे होय ना ?" 


श्रीपाद प्रभू आणि हनुमताचा संवाद 


यावर श्रीपाद प्रभू म्हणाले "बालका हनुमता तू 
धारण केलेला देह हा भारद्वाज गोत्राचा आहे." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1014 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


यावर हनुमत म्हणाला "अल्ला मालिक याचा 
अर्थं अल्लाच स्वाचा मालक आहे असाच ना 
2 श्रीपादानी मोठ्या प्रमभराने हनुमतास 
आलिगन दिले व॒ म्हणाले "हनुमता, तू देहनबुध्दि 
सोड्न दे. त्‌ माञ्ञाच अश आहेस. "प्रभो, याचा 
मी अगिकार करतो, की मी तुमचाच अश 
आहे," हनुमत म्हणाला, "मी या भूमीवर तुमचे 
कार्य करून नंतर मूढ तत्वात विलीन होऊन 
जान तेव्हा अंश अवतार ही पूर्णपणे नष्ट 
होडल. अश अवतारात मूठ तत्त्व निरतर 
माङ््या सोबतच राहतील. ती तत्वे जंबव्हा 
फोफावतील तेव्हा तुमच्या शक्ति संपदा आणि 
मूठ तत्त्वानी मला धरून ठेवा .“ यावर श्रीपाद 
म्हणाले, "अरे हनुमता, तू फारच बुध्दिवान 


^ 


आहेस. ज्या माङ्या शक्ति आहेत त्या तुङ्गयाच 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1015 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आहेत. मी नृसिंह सरस्वती अवतारात श्रीशेल्या 
जवन्टील कदलीवनात गुप्तपणे तीनशे वर्षे योग 
समाधि मध्ये राहीन. त्यानंतर प्रजलापूर (सध्याचे 
अक्कलकोट गाव) येथे स्वामी समर्थं या नावाने 
प्रसिध्ट होन. हा अवतार समाप्त करते वेवी 
साड स्पाने तुह््यात अवतरीत होन. मी हे 
स्पष्टपणे सागतो की माञ्ञा अवतार तुङ्ग्या 
स्वरूपात प्रकट होडल. त्यवेली तू एका समर्थ 
सदगुरुच्या अवतारात प्रसिध्ि पावशील. यानंतर 
हनुमत म्हणाला "प्रभू मी तुमचा सेवक अल्ला 
माविक है । असे म्हणत संचार करीन. 
जीवत्व बुध््टिमुठे मी आपला अंश असून सुध्दा 
आपल्या प्रमाणे प्रवर्तन करु शकणार नाही. 
आपले श्रीचरण म्हणजे प्रत्यक्ष दत्त॒ प्रभूच. 
आपणात आणि माञ््यात अतर असणे कसे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1016 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शक्य आहे. मी त॒मच्या स्वरूपात आणि तम्ही 
माङ््या स्वरूपात बदलल्यास आपणातील अटवैत 
सिध्द होईल. यासाठी आपण मला टत्त 
प्रभूच्या सायूज्यतेया प्रसाद दया." 


श्रीपाद प्रभूनी कालपुरुषास आपणाजवक् येण्याची 
आजा केली. कालपुरुष श्रीपाद प्रभू समोर हात 
जोड्न उभा राहिला. तेव्हा श्रीपाद प्रभू म्हणाले 
"हे कालपुरुषा । हा हनुमत कालातीत आहे. मी 
याला माञ्जी सायुज्यता प्रसाद सूपाने दिली 
आहे. त्याला नाथ असे सबोधन देत आहे. 
आता पासून तो साईनाथ या नावाने संबोधन 
केला जाईल. आज दत्त जयती साजरी करू या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1017 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


हनुमतातील चैतन्य दत्त॒ स्वरूपात प्रकट ज्ञाते. 
हे पाहून ऋषि समुदाय श्रीपाद प्रभूकडे 
आश्चयीने पाहू लागला. तेवढयात हनुमताच्या 
शरीरातील जीवाणुचे विघटन ज्ञाते. त्यातून 
अनसूया माता प्रकट ली. ती श्रीपाद 
वल्लभाना पाहून म्हणाली, "बाक, कृष्णा !। तू 
किती उत्तम मुलगा आहेस. तुला जन्म दिला 
तेव्हा सर्व साधारण मातेला होणाय्या प्रसव 
वेदना मला ्ाल्या नाहीत. मातेला अशा 
वेदनेमध्ये सुध्दा एक प्रकारचे सुख असते 
त्यात माधुयाची अनुभूति येत असते. परतु 
तुड्या जन्माच्या वन्टी मी या सुखापासून 
वचितच राहिते. तू माञ््या पोटी पुन्हा जन्म 
घेणार नाहीस ना ? ही तुञ्जी वैष्णवी माया 
मला समजत नाही." यावर श्रीपाद प्रभू म्हणाले 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1018 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


"हे माते । पुत्रान मातेची धमबध्द इच्छा पूर्ण 
करायचीच असते. तुज्या गभाीतून प्रकट ज्ञालेला 
हा हनुमान आहे. त्याला माञ्जी सायुज्य स्थिति 
प्राप्त करून दिली आहे. एका प्रकारे सागायचे 
म्हणजे माञ््या मायेने मी तुज्या पोटी पुन्हा 
जन्म॒ घेत आहे. थोडयाच वेक्ात तुला तीत्र 
प्रसव वेदना होतील. अनसूया मातेने तीन शिरे 
असलेल्या दत्तमूर्तीस जन्म॒ दिला. थोडयाच 
वेकात ती मूर्ती अर्तधान पावून तिच्या मांडीवर 
एक शिशु प्रकट हाला. त्या नवजात शिशूला 
अनसूया देवीने स्तनपान करविते. ही घटना 
घडल्यानतर थोडयाच वेकात हनुमताचे स्वरूप 
दिसते. त्याच्या समोर श्रीरामचंद्र उभे होते. 
त्यानंतर हनुमान म्हणाला "म्ले धर्मातील 
चागली तत्वे व॒ सनातन धमौची उत्तम तत्वे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1019 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


या दोघाचा समन्वय करण्याचा मी प्रयत्न 
करीन. म्लेच्छ लोकाचा सुध्दा गुरु असावा ना 
2 यावर श्रीपाद म्हणाते "मेहवबूब सुभानी 
नावाचा एक महाजानी माङ््यात समावत्रेला आहे. 
तो वारीफ अविफ या नावाने अवतरीत होईल 
तो तुञ्ा गुरु होऊन योगरहस्याचे जान देल 
क्रिया योगाचे जान शामाचरण नावाचे गुरु 
देतील. त्यांच्या कडन तुला हवे असलेले वर 
प्राप्त होतील." 


माणिक प्रभूचा अविभीव 


हनुमत म्हणाले, "प्रभू तुम्ही पद्मावती वैकटेश्वर 
स्वरूप असल्याचे मी एेकल्े होते. तुमची 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1020 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आराधना जाणणाव्या वैष्णव स्वामीना सुध्दा 
तुमचा अनुग्रह प्राप्त याला.“ यानंतर श्रीपाद 
प्रभ॒ म्हणाले "'निरतर माद्य स्मरण करून 
माज््या चैतन्य रूपात तङ््या मनाला सदैव लीन 
कर. गोपालराव नावाचे महावेष्णव तुञ्ञे गुरु 
होतील असा मी तुला वर देत आहे. ते श्री 
वेकटेश्वराचे भक्त होऊन व्यकन्ना या नावाने 
संबोधित होतील. त्याच्या महा प्रयाणानंतर 
त्याच्या अस्थि काही काठ्पर्यत एका मातीच्या 
भाठदयात घालून भूमीमध्ये सूरक्षित ठेव. माञ्जी 
सूचना मिक्ाल्यानतर त्‌ ते भाडे उघडन पहा 
त्यात वेकटेशाची मूर्ती असेल. त्या मूर्तीची तू 
पूजा कर. मी प्रसन्न होइन आणि तुला 
इच्छित वर प्रदान करीन.“ यावर हनुमत 
जानकी मातेस म्हणाला "माते तू मला अत्यंत 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1021 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


प्रेमाने व॒ वात्सल्यभावाने एक माणिक मोत्याचा 
हार दिला होतास. त्या हारातील माणीक 
मोत्यात राम शोधण्यासाटी मी दगडाने ते 
माणिक मोती फोडले. परंतु त्यात श्रीराम दिसते 
नाही म्हणून तो हार मी फेकून दिला. या 
महान अपराधाची मला क्षमा करावी." यावर 
श्रीपाद प्रभू म्हणाले "देवाच्या सान्निध्याशिवाय 
कोणतेही कार्य पूण॑तेस जात नाही. तो 
माणिकाचा हार मी व्यवस्थित ठेवला आहे. 


तो हार दत्त स्वरुप आहे यात शकाच नाही. 
माङ््यात असलेल्या आत्मज्योतीने मी त्या हारात 
प्राण ओते आहेत." तो माणिकाचा हार 
गुरुस्वरूपाच्या दिव्य तेजाने तक्पत होता. ते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1022 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


गुरु स्वरूप माणिक प्रभूच्या स्वरूपात प्रसिध्द 
पावेल. 


श्रीपाद श्रीवल्लभ म्हणजे बदरिनाथ क्षेत्रातील 
नारायण स्वरूपच आहेत. ते पुन्हा मानव देह 
धारण करणार आहेत परतु त्याचे नाम व सुप 
कसे असेल ते कोणीच जाणू शकत नाही. 


श्रीपाद प्रभूचे द्रोणागिरी पर्वताजवव्टील शबलगिरी 
ग्रामात वास्तव्य 


श्रीपाद प्रभूचे मामा वैकावधानी महाराज 
विट्यार्थ्याना वेदांचे शिक्षण देत असत. त्या 
स्थव्ाच्या जवटठ्व एक नारवाचे जाड होते. त्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1023 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वेदशालठेच्या दिव्य परिसरात एक वानर 
वेदाध्ययनाक्डे आकषित ञाते होते. ते 
्ाडावरील नारठ न तोडता किवा इतर 
कोणत्याही वस्तुला हात न लावता मोठ्या 
श्रध्टाभावाने वेदाच्या पाठाचे श्रवण करीत असे. 
श्रीपाद प्रभूनी मोठ्या निरागस भावाने विचारते 
"मामा, भगवताच्या अवतारा प्रमाणे नारठाच्या 
ञ्माडाचा अवतार असतो का 2?" "कृष्णा, हा 
कसला तुजा प्रश्न ? प्रश्नाला सुध्दा अर्थ 
असावा." यावर श्रीपाद म्हणाले "तसे नव्हे 
मामा ज्ञाडाना फठे येतात. त्या फव्छातील 
बीजापासून पुन्हा नवीन ज्ञाडाची उत्पत्ती होते. 
या प्रमाणे ही प्रक्रिया बीजापासून हाड व 
त्याच्या पासून पुन्हा बीज निर्मित चालूच 
असते." येवठयावर त्याचे संभाषण थाबले. त्याच 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1024 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वेठी त्याच्या शेजारी असलेल्या ज्ञाडाये एक मोठे 
नारक खाली पठते. ते नारठ श्रीपादानी 
आपल्या हातात घतते. त्या वानराकडे पाहून 
श्रीपाद म्हणाते "तुला रिक्त हस्ताने पाठ्वणे 
मला योग्य वाटते नाही. माङ््या हातानी तुला 
हे नारक प्रसाद म्हणून देत आहे.“ श्रीपादांनी 
ते नारव त्या वानराच्या हाती देऊन मोढठ्या 
प्रमभावाने त्याच्या पाठीवस्न हात फिरविला 
व॒ म्हणाले, "तू माङ्याकङ्न अजून एक नारक 
मागू नकोस. तुला हे मान्य असल्यास मी 
तुला नारव देन." वानराने होकारार्थी मान 
हालवली तो नारठक घेऊन ते वानर आनदाने 
निघून गेले. प्रत्यक्षात ते वानर कोण होते ? 
श्रीपादानी ते नारव त्याला का दिते ? अजून 
एक नारव देणार नाही असे ते का म्हणा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1025 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


2 काही प्रयत्न न करीता ते नारठ खाली 
कसे पडते 2 आणि कोणासाठी ? या सर्व 
प्रश्नाची उत्तरे कोण देऊ शकेल ? श्रीपाद 
प्रभृच्या लीला अद्भत, अगम्य आणि अनाकलनीय 
आहेत हेच खरे. 


श्रीपाद प्रभू द्रौणागिरी नांवाच्या संजीवनी 
पर्वतावर गेले. काही दिवस तेथील ऋषि 
मुनीच्या समुदाया बरोबर आनंदात राहिते. तेथे 
असलेल्या महायोग्याना अनुग्रह देऊन कृताथ 
केले. तेथून ते कल्कि प्रभूचा जन्म॒ ज्या गावी 
होणार आहे. त्या गावी गेले. तो प्रदेश 
महायोग्यानी सुध्दा न पाहितेला होता, 
हिमालयात हजारो वषौपासून तपश्चयौ करणारे 


महापुरुष या ग्रामात आहेत. सबल गावातील 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1026 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्फटिक पर्वतावरीलत शुध्द जल श्री प्रभूनी 
प्राशन केवले. ते जल पिणाव्याचे वय वाटत 
नाही असे येथील या जलाचे माहात्म्य आहे 
या मुढेच श्रीपादाचे वय सोवा वषीच्या कुमारा 
सारखेच राहिते. त्यात वयानुसार कोणताच बदल 
्ाला नाही. 


श्रीपाद प्रभूचे गोकर्ण ॒क्षेत्रातून दिव्यलोकात प्रयाण 


यानंतर श्रीपाद प्रभू अनेक दिव्य स्थानाना भेट 
देत साधकांना, भक्तांना , महापुरुषांना अनुग्रह 
देत गोकण महाबलेश्वर क्षेत्रास येऊन पोहोचले. 
या क्षेत्री प्रभू तीन वर्षे राहिले. ह्या पुण्य 
क्षेत्रात त्यानी अनेक अगम्य लीलाचे प्रदर्शन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1027 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


केले. परतु त्यांचे वणन करणे केवल अशक्यच 
आहे. गोक्ण॒क्षत्राहून निघून श्रीपाद प्रभू श्री 
शल्य क्षत्रास येऊन पोहोचते. श्री बापनाचारयलूनी 
येथे एक महायज्ञ केला होता. या यज्ञाचे 
फलस्वरूप श्री मट्लतिकाजूनाच्या विंगामध्ये सूयं 
मडलातून शक्तिपात ्ञाला होता. त्या योगानेच 
श्रीपाद प्रभूचा अवतार इ्ाला. 


श्रीपाद प्रभू योगमागौने महाअग्नि गोलका सारखे 
लाल तप्त होऊन सूय मंडलात गेले. तेथून ते 
धुरव नक्षत्रातून, सप्तऋषि मडलातून 
आद्र्रानक्षत्रातून फिरुन चार महिन्यानतर श्री 
शेल्यास परत आले. त्याच्या बरोबर त्या 
नक्षत्रावर वास्तव्य करणारे महर्षी अत्यतं नूतन 
असा योग इये शिकण्यासाठी आले. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1028 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरिव्रामृत || 


श्रीशैल्यामधील सिध्द पुरुषाची, ऋषीची श्रीनी 
एक सभा बोलावून सवं ऋषीना, दुसव्या 
ग्रहावस्न आलेल्या महर्षीना त्या नूतन 
महायोगाचा, सिध्दयोगाचा बोध केला. त्या 
बोधाने स्वं ऋषि , मुनीगण अत्यत आनंदित 
ञ्ाले. या जानामृत प्राशनानंतर आद्रूरानक्षत्रातील 
ऋषि स्वस्थानी परतले. श्रीपाद प्रभू श्रीशेल्याहून 
काही दिवसानी कुरुगड्डी या पवित्र क्षेत्री येऊन 
पोहोचले. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1029 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -46 


श्रीपादाच्या चरण पादुकेवरील मव्राक्षता-मध्येवाढ 
पादुकाची श्री आस्कर पडिताना भेट 


आम्ही भास्कर पडिताकड्न परवानगी घेऊन 
प्रयाणास सिध्ट ज्ञालो. भास्कर पंडित थोडया 
वेक ध्यानस्थ ज्ञाते. श्रीपादाच्या पादुका भास्कर 
पडितानी आपल्या देव घरात ठेवल्यास होत्या 
त्या पादुकावर वाहिवेल्या अक्षता वाढत होत्या. 
ते पाहून आम्ही आश्चर्य चकित ालो. भास्कर 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 738९ # 1030 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


पडित म्हणाले "हे श्रत्यानो । श्रीपादाच्या लीला 
अगम्य आहेत. श्री पद्मावती मातेचे जन्मनक्षत्र 
मृग॒ आहे. आणि श्री वेकटेश्वराचे जन्मनक्षत्र 
श्रवण आहे. उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पद्मावती 
मातेस मित्रतारा आहे तर श्री वैकटेश स्वामीना 
ते परममित्र तारा असल्याने त्याचे लग्न नक्षत्र 
उत्तरा फाल्गनी आहे. आजस॒ध्दा उत्तरा 
फाल्ग्नी नक्षत्र आहे. या दिव्य नक्षत्रावर श्रीपाद 
प्रभूच्या चरण पादुकां वरील मत्राक्षता वाठल्या. 
यावरुून श्रीपाद प्रभू साक्षात पद्मावती आणि श्री 
वेकटेश स्वरूपच आहेत. है कक्ूण्यासाटी त्यानी 
हौ लीला केली. यातील थोडया म्राक्षता 
तमच्या जवठक ठेवा. त्या तृम्हाला शुभ ठरतील 
आणि श्री प्रभूची कृपा तुमच्यावर सदोदित 
राहील." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1031 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


शकरभद आणि धनगुप्त याच्या बरोबर देश 
पर्यटन आणि विविध क्षेत्राचे दर्शन 


आम्ही प्रवासाचा संकल्प करून बैलगाढीने प्रवास 
सुरू केला. ती बैलगाड़ी एका लग््राच्या वरातीची 
होती. या वरातीतील वैश्य प्रमुख, घोडा गाडीतून 
प्रवास करीत होते. ते "कोडविड्‌" गावी जात 
होते. ते वैश्यघ्रमुख धनगुप्ता म्हणाले "आज 
फार शुभ दिवस आहे. तुम्ही बैलगाडीतून प्रवास 
कर्न श्रीपाद प्रभूच्या मत्राक्षता लग्न घरी 
दिल्या व॒ नतर अआम्हालाही दिल्या." ते पृटे 
साग्‌ लागले "मी एकदा व्यापाराच्या निमित्ताने 
पीठिकापुरमला गेलो होतो. तेव्हा मला श्रीपाद 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1032 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


प्रभूचे दशन श्री वैकटप्पा त्रेष्ठीच्या घरी ज्ञाते 
होते. त्या वेन्ी श्रीपाद प्रभू ष्रेमभराने म्हणाते 
"तुड्या पुत्राच्या विवाह समयी मी मत्राक्षता 
आशिर्वाद स्वरूप तुला पाठवून देईन. 
ज्याच्याकङ्न मत्राक्षता पाठ्विन त्या ब्राहमणास 
दोन वराह दक्षिणा दे. या नंतर आम्ही 
कोडविड्‌ गावी पोहोचतो. तेथे धनगुप्ताच्या 
मुलाचे लग्न मोठ्या थाटात पार पडते. या 
ठिकाणी आमची ओक्ख एका हिरे मोत्याच्या 
व्यापाव्याशी जाली. धनगुप्त कोंडविड्‌ या गावी 
थोडे दिवस राहिते. मी मात्र घोडागाढदीने विजय 
वाटिका (सध्याचे विजयवाडा) या स्थली आलो. 
या महाक्षेत्रात कृष्णा नदी असून श्री कनकदुगौ 
व॒ श्री मल्वेश्वर स्वामी याये मदिर आहे. 
कृष्णानदी मध्ये स्नान करून मी देवदशन 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1033 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


घेतते. देवीच्या देवक्ात मला एक वृद्ध॒ सन्यासी 
भेटलते. त्याना अनेक दिवसापासून पीठिकापुरमला 
जाऊन श्रीपाद प्रभूचै दशन घेण्याची तक्मक 
लागली होती. विजयवाटिकेतून निघून आम्ही 
दोघे काही दिवसानी राजमड़ी क्षेत्री येऊन 
पोहोयलो. तेथे गोदावरी नदीत स्नान करून श्री 
मादेश्वराचे आणि कोटी लिगेश्वराचे दशन घेतले. 
आमचा प्रवास श्रीपादाचे कृपेने अत्यंत सुखकर 
होत होता. मी माङ््याबरोबरच्या सन्याशाता 
म्हणालो, "थोडयाच दिवसात आपण पीठिकापुरमला 
पोहोचू. तेथील श्रीपाद प्रभू अवतरीत ज्ञालेले 
त्याचे घर पाहू. श्री वेकटप्पा श्रष्ठी आणि 
नरसिंह वमौ याची भेट घेऊ या. श्रीपादाचे 
आजोबा श्री बापनाचार्युलु याचे आशिर्वाद घेऊ. 
श्रीपाद प्रभूच्या माता सुमती महाराणी, पिता 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1034 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अप्पलराज शमौ याची भेट घेऊ या. त्यानंतर 
आपण पीठिकापुरमहून कुरगड़ढीस जाऊन श्रीपाद 
प्रभूचे दशन घेऊ." 


सन्यासी अत्यत आनंदित ज्ञाला होता. मागौतील 
अनेक देवालयाचे दशन घेत आम्ही थोडयाच 
दिवसात पीठिकापुरमलता पोहोचलो श्री 
बापनाचाययलुच्या घरी आमची राहण्याची व 
जेवणा खाण्याची व्यवस्था जाली. श्रीपादाच्या 
अनेक बाललीला आम्ही भक्त जनाच्या मुखातून 
एेकल्या. श्रीपाद प्रभूच्या असंख्य लीलांचे वर्णन 
करणे सहस्त्रमुखे असलेल्या आदि शेषाला सुध्दा 
कठीण आहे तेथे माङ््या सारख्या यःकश्चित 
ब्राहमणाची काय कथा ? 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1035 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपादाच्या भक्ताचे कुरगडइ़डीस प्रयाण 


श्री नरसिंहवमौच्या धर्म पत्नीने कुरगड्ढीस 
जाऊन श्रीपादाचे दशन घेण्याचा संकल्प केला 
याच संदर्भीत त्यानी श्री वेकटप्पा श्रेष्ठी आणि 
बापनाचार्युलु बरोबर चचौ केली. स्वानी मिन 
एक मताने कुरगडइ़ढीस जाण्याचा निश्चय केला. 
श्रीपादाचे माता-पिता, सुमती महाराणी आणि 
अप्पकराज शमौ आपल्या पुत्राच्या भेटीची 
अत्यंत उत्सुकतेने प्रतीक्षा करीत होते. या सर्वं 
मडव्टीनी अठरा घोडागाडया ठरविल्या , त्यात 
बसून सामानासह एका शुभ दिनी प्रातःकाव्टीच 
सर्वीनी प्रयाण केवले. पिठापुरम्‌ ते कुरगड़्ढी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1036 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अंतर बरेच असल्याने प्रवासास कित्येक दिवस 
लागणार होते. सुमती महाराणीस आपल्या 
लाडक्या पृत्राचे मख केव्हा पाहीन असे ज्ञाते 
होते. त्याच्या आठ्वणीने त्या मातेच्या डोठ्यात 
पाणी तरलक्तले. सर्वानी तिला आता आपण 
श्रीपादाना लवकरच भेटणार आहोत ना, असे 
सागून तिचे समाधान केले. प्रवास चालूच होता. 


आईवडील, आजी आजौबा याना श्रीपाद प्रभूय 
पुनःदशेन 


सर्वातयौमी आणि मायानाटकसुत्रधारी असलेले 
त्रिकालदर्शी श्रीपादाना बसल्या ठिकाणी 
पीठिकापुरमहून येणारी मडउनी घोडा गादीसह 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1037 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दिसत होती. प्रातःकाली निघालेल्या गाडया 
दुपारचे बारा वाजेपर्यत चालतच होत्या. अचानक 
एक अद्भूत घटना घडली. गाडीवानासह सर्वं 
मडलीना एकदम मृच्छ आल्या सारखी वाटले. 
त्या स्वाना आपल्या गाडया आकाश मार्गीने 
जात असल्यासारखा भास ज्ञाला. थोडया वेव्छाने 
मच्छ गेल्यावर आम्ही पाहिले तर एका 
अनोखी प्रातात  आल्याचे जाणवले. गाढीतून 
खाली उतस्न तो कोणता प्रात आहे ते आम्ही 
पाहू लागतो. 


रस्त्याने येणाव्या एका वाटसस्स ते कोणते 
गाव आहे ते विचारले. तो म्हणाला, महाराज, 
"हे पंचदेव पहाड गाव आहे. आज गुरुवार 
असल्याने आम्ही श्रीपाद प्रभूच्या दशनास गेलो 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1038 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


होतो. त्या महाप्रभूनी त्यांच्या दशनास आलेल्या 
प्रत्येक भक्ताला क्षेम॒ कुशल विचारून त्याच्या 
आधिव्याधी दूर केल्या. दशनास आलेल्या सर्व॑ 
भराविकासाठी जेवणाची उत्तम व्यवस्था होती." 
असे सांगून तो वाटसरू आपल्या मागौने निघून 
गेला. आम्ही प्रातःकाढी पिठापुरमहून घोडागाढीने 
निघातो होतो. आता दुपारचे साडेबारा वाजले 
होते आणि एवया थोढया वेव्ात येथे कसे 
येऊन पोहोचतलो याचे महदाश्चय वाटत होते. 
आम्ही नवेतून नदी पार करून कुरगड्ढी 
गावात प्रवेश केला. है स्वप्न आहे का 
वस्तुस्थिती आहे याचा आम्हाला भ्रम पडला 
होता. परतु ही वस्तुस्थिती होती. आम्ही 
सर्वेजण प्रभूच्या दरबारात गेलो. सुमती मातेने 
श्रीपादाना मोठ्या वात्सल्यभावाने आपल्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1039 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


हदयाशी धरले. तिच्या नयनांतून  आनंदाश्रू 
ओघलत होते ते श्रीपादाच्या पाठीवर पडत होते. 
श्रीपाद म्हणाले "आङ तू निर्गुण निराकार 
असलेला परतत्वाच्या मुलाची माता आहेस. तू 
अनसूया माते प्रमाणे पतिव्रता शिरोमणी आहेस." 
असे म्हणून त्यांनी आपल्या हाताने मातेचे अश्र 
पुसते. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1040 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -4/ 


पीठिकापूर पासून पंचदेव पहाड ग्रामापर्यत 
श्रीपादाच्या माता, पिता, आजी आजोबा आणि 
भक्त गणाचे विचित्र प्रयाण 


श्रीपादाच्या दरबारात स्वाना यथेच्छ भोजन 
मिक्त असे. अन्नपात्रातून कितीही अन्न काटल 
तरी त्यातील अन्न सपतचय नसे. हे मोठे 

दिव्य आश्चर्य होते. सवं॑प्राणीमात्रांनी भरपूर 
अन्न खाल्ल्यावर जलचराना सुध्दा तो प्रसाद 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1041 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


तिल्ावा या उद्ेशाने अन्नपात्रातील उरवेले अन्न 
कृष्णा नदीत सोडण्यात यड्‌. 


श्रीपाद प्रभू बापनाचार्यलुना म्हणाले "आजोबा, 
तुम्ही श्रीशेल्यावर सावित्रि काठक यज॒ संपन्न 
करून सूरयमंडलातील तेज शक्तिपातद्वारा 
आकषित केले होते. तसेच मी अवतार घ्यावा 
म्हणून भारद्वाज मुनीनी अत्यंत आर्त भावाने 
प्राथना केली होती. त्याना दिलेल्या वचनाचे 
पालन करण्यासाठी मी अवतार घेतला आहे. 
ब्रह्मस्वरूप हे शब्दानी वर्णन करता येत नाही. 
तसेच मनानेही त्याची कल्पना करता येत 
नाही. ते ब्रह्मस्वरूप केवत दत्तात्रेय प्रभूच 
जाण्‌ शकतात. त्यासाली आपण त्यांच्याच 


नावाचा जयघ्ोष करू या. मी देश कालावर 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1042 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मात करू शकतो. माङ््या इच्छेला पयौय नाही. 
माञ््या गरजेनुसार मी माञ््या मताशी तुमच्या 
मताची एक वाक्यता करू शकतो. अतराव्छातील 
सारे तरे, ग्रह माङ््या हातातील खेकणे आहेत 
मी तुमच्या प्रत्येक इच्छा आकांक्षा पूर्ण केल्या. 
आजोबा । तुम्ही पूर्वी लाभादि महर्षी, नन्द, 
भास्कराचा्य ज्ञालात तेव्हा प्रत्येक वेवी मी 
तुमच्यावर कृपा केली, आता बापन्नावधानुलु 
म्हणून आलात व॒ मी श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या 
रूपात भावविभोर होऊन आलो आहे. हयात 
आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही." 


यानतर वैकटप्पा श्रेष्ठी म्हणाले हे सोन्या, है 
कृष्णा, तुला स्व॑ काही सोपे वाटते परंतु 
आम्हाला ते असाधारण आणि रोमाचकारी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1043 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


वाटते." यावर श्रीपाद प्रभू म्हणाले "आजोबा मी 
पूर्णप्रज असून प्रत्येकाच्या कर्म-धमौ प्रमाणे 
ज्याचे त्याला फल देत असतो. माङ््यातून 
निघातेला लहानसा किरण सुध्टा पृथ्वी सहन 
करु शकत नाही. थोडीशी कुंडलिनी शक्ति जागृत 
केली तरी तुम्ही ती सहन करू शकत नाही. 
त्यामुके मी माङ्याच मायेमध्ये स्वताःला 
सुरक्षित ठेवतो . जँव्हा गरज पडेल तेव्हा मी 
असाधारण कार्य करू शकतो. असा कोणताच 
वर॒ नाही ज्यात माञ्ी माया नाही. मी करू 
शकणार नाही असे कोणतेच कार्य नाही. तुम्हा 
सर्वाना पीठिकापुरमहून इतक्या थोडया वेक्ात 
पचयपहाड ग्रामापर्यत आणण्यामागे मी "दत्त 
प्रभूच" आहे. हे तुम्हास कठावे हाच उद्देश 
होता. नरसिंह वर्मा म्हणाले, "सर्वजनाचे रक्षण 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1044 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


करणारा एकमेव क्षत्रिय तूच आहेस. बाकी सारे 
नाममात्र क्षत्रिय आहेत." यावर श्रीपाद प्रभू 
म्हणाले "क्त्रियत्व हा माद्या नेहमीचा स्वभावच 
आहे. शिवाजी महाराज या नावाने महाराष्ट्रात 
अवतार घेऊन सनातन धर्मौचे रक्षण करावे 
अशी ईश्वरी इच्छा होती. या इच्छेनुसार 
शिवाजी राजाचा अवतार धारण करुन महाराष्ट्रात 
हिटवी राज्याची प्रतिष्ठापना करीन." 


यावर नरसिंह वमी म्हणाते "सार्वभौम श्रीपादांचा 
जयजयकार असो" श्रीपादाच्या आजी म्हणाल्या 
"अरे बाद्छा । तुञ्चा विवाह सोहा पाहण्यासाढी 
आमचे डके आतुर हाते आहेत. तुञ्ञा विवाह 
सोहव्ा मोठ्या थाटामाटाने साजरा ्ातलेला 
आणि तुङ््या कपाकावर लग्नाच्या टिका लाऊन, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1045 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मुडावव्छया बांधतेला, सवै श्रुगारानी नटलेला 
नवरदेव आम्हास पहायचा आहे." श्रीपाद म्हणाले 
"आजी !। अवश्य तुमच्या इच्छेप्रमाणे होडल. मी 
कल्की अवतारात शबल गावात जन्म घेइन 
त्या वेनली पद्मावती नावाच्या अनघालक्ष्मी बरोबर 
विवाह करीन. परंतु यासाठी काही काठ लागेल. 
तुमची इच्छा मात्र मी अवश्य पूर्ण करीन." 
वैकट सुब्बम्मा श्रीपादाना म्हणाली, "हे कान्हा । 
त्‌ माञ््या हातानी दूध, दही, साय, लोणी 
खाऊन खूप दिवस जाले. माञ््या हाताने तुला 
खाऊ घालण्याची तीव्र इच्छा आहे." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1046 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मायानाटक सूत्रधारी श्रीपाद प्रभू आणि त्याचा 
लीला विनौद 


श्रीपाद म्हणाते "आजी तू अवश्य खाऊ घाल. 
मला आपल्या हाताने खाण्याचा कटाव्ा आला 
आहे" तुम्ही पीठापुरमहून येताना दृध दही 
लोणी आणणार असे मला कठले होते परंतु 
एवठया लाबच्या प्रवासात ते चागते रहावे 
म्हणून तुमच्या वात्सल्य प्रेमाने बधित होऊन 
अशी लीला केली की ते जसे होते तसेच 
चागते राहिले. आजी, यासाठी मी किती कष्ट 
सहन केलेत म्हणून साग्‌ू. इतक्या दुरून अठरा 
घोडागाडयाना पचदेव पहाड परयत आणणे 
सामान्य आहे का 2? माञ्च सरे अग ठ्णकत 
आहे. माङ््या हातावर किती वव उमटतल्े ते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1047 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


बघ. खरोखरी श्रीपादाच्या हातावर फोड आते 
होते. वैकट सुब्बम्माने अत्यंत मृदु भावाने 
श्रीपादाच्या हाताना लोणी लावले. आणि अगास 
गरम पाण्याचा शेक दिला. खरोखरी मायानाटक 
सूत्रधारी श्रीपादाच्या लीला मोठ्या अगम्य होत्या 


राजमबा म्हणाली "हे कृष्णा, तुञ्ञा आवडता 
हलवा क्रून तो चांदीच्या पात्रात घालून 
आणला आहे. त्‌ जव ये तुला खाऊ घालते." 
श्रीपादाच्या तीन आजीनी मिन त्याना तौ 
मधूर हतवा खाऊ घातला. परतु त्या पात्रातील 
हलवा सपतच नव्हता. श्रीपादानी ही लीला 
बस्याच वेक पर्य॑त चालू ठेवली . ते आजीला 
म्हणाले "तुम्हा तिघीना माङ््या विषयी अत्यंत 


प्रमभभाव आहे. तिघीनी मिद्न मला एकटयालाच 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1048 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


हतवा खाऊ घातला तेव्हा मला त्रास होणार 
नाही का 2?" यानतर श्रीपादानी आपल्या 
भावाला, बहिणीला, मेहुण्याना तो हतवा आपल्या 
हातानी खाऊ घातला. तेथे आलेल्या भाविका 
मध्ये वैक्क्य्या नावाचा एक शेतकरी होता. 
त्याला श्री प्रभूनी दीक्षा दिली आणि आपल्या 
हाताने हलवा दिला. राहिवेला हलरवा गाढीवानाना 
व॒ घोढयाना देण्यास सागितते. ते चादीचे भा 
वैकय्यास भेट स्वरूपात दिले. अप्पव्छराज शमौ 
म्हणाले "बाका, त्‌ टत्त प्रभ्‌ असल्याचे न 
कच्छल्यामुके आमच्या हातून न ककत ज्ञातेल्या 
अपराधाची क्षमा कर.“ तेव्हा श्रीपाद प्रभू 
म्हणाले "तात, आपण माञ्ञे पिता आहात. 
पित्यास पुत्राने क्षमा करायची असते काय 2 
तुम्ही मला पूर्वी प्रमाणे आपला मुलगाच 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1049 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


समजून वात्सल्य अमृताचा सतत ॒ वषौव करावा. 
तसेच माङ््या अभ्युदयाची आकाक्षा करा." 
यावेकी श्री वकावधानी आणि त्याच्या 
धमपत्नीच्या डोव्छयातून अश्रुधारा वाहात होत्या. 
यावर श्रीपाद प्रभू म्हणाते "मामा, आपते बधन 
शाश्वत स्वरूपाचे आहे. मी केव तुमचाच 
जाव आहे असे नाहीतर तुमच्या वंशातीतल 
जन्म घेतवरेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा मी जावडच 
आहे. मी माज््या दिव्य नीलानी तुम्हास 
सुखवीत  जाइन. कल्की अवताराच्या वेवी 
पद्मावती देवीचा वधु स्वरूपात स्वीकार करुन 
तुमची मनोकामना पूर्ण करीन. सुमती 
महाराणीचे दुःख दूर करीन. तिचा लाडका पुत्र, 
सर्वपुत्राप्रमाणे, नवरदेवाच्या स्वरूपात नटलेला न 
पहाता एका यतीच्या रुपात, वैराग्य धारण 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1050 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


केलेला पाहून ती दुःखी ल्ालेली आहे." श्रीपाद 
प्रभू आङकडे पाहून म्हणाले आई ! तू आणि 
अनसूया माता मला वेगव्या वाटतच नाहीत, 
तुम्हा दोघीच्या मनोकामना मी कल्की अवतारात 
नक्की पूण करीन. श्रीपाद प्रभू पुढे म्हणाते 
"आई, तुज्या गभ्रौतून जन्म घेतल्याने मी 
केवढा महान ज्ञालो. तुङ्ग्या वात्सल्यामृतानेच 
माड्ञे भरण-पोषण ज्ञाते. माञ्जी बहिण वासवीने 
केवटे महान कार्य केत्रे ते पाहिलेस ना ? 
मला भूक लागली असताना माञ्ञे लहान बाक्छात 
रूपांतर करून अनसूया मातेजवक दुग्धपान 
करण्यास पाठवले." 


वैकय्या त्यावेली म्हणावे हे महागुरो । 


आपल्या चरणी एक नम्र प्रार्थना आहे, आपण 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1051 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ज्या असंख्य लीला या टदरबारात केल्या. तो 
दरबार आणि याला लागून असलेला परिसर 
विश्व॒ विख्यात व्हावा." श्रीपाद म्हणाले "भविष्य 
कालात माञ्ञा दरबार पक्क्या इमारतीत 
परिवर्तित होईल. यात गोधन सुध्दा असेल. 
त्यात माङ््या कितीतरी लीला प्रदशित होतील. 
हा माङ््या डोव्छयानी पाहितेला भविष्य काव्छातील 
अनुभव आहे." तेथे जमतेल्या सर्वं भाविकाना 
गाढ निद्रा लागली आणि काही क्षणातच मी, 
तो संन्यासी, श्रीपाद प्रभू आणि त्याचा संपूर्ण 
दरबार सारेच अटष्य ज्ञा. त्याचे काय ज्ञाते 
असेल याची मला हूर हूर लागली. है सारे 
राक्षसी मायेने इ्ात्े असेल अशी मला शंका 
आली. यावर श्रीपाद प्रभू म्हणाले, "माङ््या 
सान्निध्यात कोणतीही राक्षसी माया कार्य करू 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1052 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
शकत नाही. मी त्या सवौना सुरक्षित रीतीने 
पीठिकापुरमला नेऊन पोहोचविते. ही एक महान 
अनुभूती होती. मला जे ज्या भावाने भजतात 
त्याच भावाने मी त्याचे रक्षण करतो. है माद्य 
त्रत आहे." 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1053 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -48 


श्रीपादाचे स्त्री, पुरुषाना संबोधन 


श्रीपाद प्रभू प्रत्येक गुरुवारी पचदेव पहाड येथे 
सत्संग करीत असत. श्रीपाद प्रभू कृष्णा 
नदीच्या पाण्यावरून चालत जात. त्याची पाऊलर 
ज्या ज्या लिकाणी पडत त्या त्या ल्िकाणी 
एक एक पद्म विकसित होत असे. त्या 
पद्रावर श्रीपादाच्या पाऊलाचे चिन्ह उमटत असे 
ते कसे घडायचे हे मानवाच्या सीमित वबध्टिला 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1054 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


न॒ उलरगडणारे एक कोडेच होते. एवदठेच नव्हे 
तर पाण्यावस्न चालत जाणे हा सुध्दा एक 
अद्भूत विषय होता. थोडे दिवस है सर्व 
पहाणाव्याना आश्चय॑ वाटत असे परंतु काही 
काठानतर लोकाना श्रीपादाचयी ती साधारण लीला 
वाट्‌ लागली. श्रीपाद प्रभू कृष्णा नदीतून 
आल्यावर सर्वं भक्त त्याचे भव्य स्वागत करीत 
असत. सायकाठक परयत सत्संग चात्‌ असे, नंतर 
ते कृष्णा नीच्या पाण्यावरून चालत ती पार 
कस्न पैलतीरी जात त्यावेक्ी भक्त मोठ्या 
श्रध्टाभावाने त्याचा जयजयकार करीत. रात्रीच्या 
वेव्ठी ते एकटेच कुरुगड़्ढी येथे राहात. पंचदेव 
पहाड आणि कुरुगड्डी याच्या मध्ये कृष्णा 
नदीचे पात्र आहे. प्रत्येक शूक्रवारी ते 
विवाहेच्छुक  कन्याना सौभाग्यवती होण्याचा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1055 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आशिर्वाद देत. महितांना हव्कृंड देत. श्रीपाद 
प्रभू स्वतःपेक्षा मोठ्या असलेल्या महिलांना 
"अम्मा सुमती" अथवा "अम्मा अनसूया तल्ली" 
असे संबोधित त्याच्या पेक्षा लहान असलेल्या 
स्त्रियाना "अम्मा वासवी" किवा "अम्मा राधा," 
"अम्मा सुरेखा" अशा नावाने बोलवित. त्यांच्या 
पेक्षा वयाने मोठे असलेल्या पुरुषाना ते 
"अय्या" किवा "नायना" असे संबोधीत. त्याच्या 
पेक्षा लहान असलेल्या मुलाना "अरे अब्बी" 
किवा "बंगारू" या नावाने बोलावित. त्याच्या 
आजोबाच्या वयाचे असतेल्या वृध्दाना "ताता" 
असे बोलावित. वृद्ध॒ स्त्रियाना “अम्ममा" असे 
संबोधीत. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1056 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपादाचे नित्य कार्यक्रम आणि दरबार (सत्संग) 


गुरुवार आणि शुक्रवारी होणारा सत्संग, 
श्रीपादाच्या इच्छेनुसार कधी कुरुगड्ढीस होड तर 
कधी पचदेव पहाडावर. रविवारी होणाय्या 
सत्संगात श्रीपाद प्रभू अत्यंत गहन अशा 
योगविदयेबदल चचौ करीत. त्यानंतर दशनाला 
येणाव्या भक्तांना क्षेम कुशल विचारुून त्यांच्या 
अढचयणी, प्रश्न मोठ्या प्रेमभावाने सोडवित 
आणि अभ्रयवचन देत. 


सोमवारच्या सत्संगात पुराणातील कथा सांगत 
त्यानतर भक्ताच्या समस्येचे निराकरण करीत. 
मगटुवारया सत्संग उपनिषदाचा बोध करण्यासाठी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1057 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असे. यानतर भक्ताच्या वैयक्तिक समस्याची 
चचौ होऊन त्यावर उपाय योजना सागत. 
बुधवारी वेद॒ आणि वेदाचा अर्थ विवरण करुन 
सागण्यात येत असे. गुरुवारी गुरुतत्त्वाबद्ल 
विवेचन असे. 


यानतर भक्ताच्या आधि-व्याधि त्रीप्रभू्‌ मोठ्या 
शातपणे एेकून घेऊन त्याचे निराकरण 
करण्याचा उपाय सागत. या दिवशी विशेष 
स्वयपाक करून सवना पौटभ्र सग्रास भोजन 
असे. या जेवणाचे वैशिष्टय असे की श्रीपाद 
प्रभू पंगतीत स्वतः काही पदाथ वा्ढीत असत. 
काही भाग्यवताना त्याच्या हाताने घास देत. 
त्याच्या कड़े अन्नधान्याचा किवा धनाचा कधीच 
अभाव नसे. शुक्रवारच्या सत्सगात ते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1058 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीविदयेबदल बोध करीत. आणि सवौना 
विधिपूर्वकं ह्छकुंडाचा प्रसाद देत. शनिवारी 
शिवाराधना महात्म्याबदल बोध करीत. श्रीपाद 
प्रभूचा सत्संग ज्यांना लाभला ते खरोखर धन्य 


होत. 


श्रीप्रभूये भक्त भाजीपाला, ज्वारी, रागी वगैरे 
आपल्या शेतात पिकलतरेले धान्य आणीत. दररोज 
भक्ताना अन्नदान असे परतु गुरुवारी विशेष 
स्वयपाक केला जाई, त्या दिवशी सर्व पदार्था 
बरोबर एक पक्वान्न केले जाइ, ते सर्व 
भक्ताना प्रसाद रूपाने वाटले जात असे. 
श्रीपादाचे हृदय लोण्यासारखे अत्यत मृदु होते. 
त्याना भक्तांची दुःखे पाहवली जात नसत. 


त्याच्या सत्संगात आलेला दुःखी श्रोता जाताना 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1059 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अत्यत अआनदाने घरी जात असे. ज्र 
दत्तात्रेयाच्या दत्तपुराणाचे पारायण करणाव्या 
भक्ताना श्रीपादाचा तत्काक अनुग्रह होत असे. 
अशी ही त्रीप्रभूची माया कोटी मातेच्या प्रेमा 
पेक्षा अधिक असे. 


रात्रीच्या वेल्ी कुरुगड्डीस राहण्याची कोणासही 
परवानगी नसे. परंतु माञ््या बरोबर आलेल्या 
वृद्ध सन्याशास श्रीपाद प्रभूनी राहण्याची 
सम्मति दिली. मला सुध्दा रात्री कुरुगड़्ढीस रहा 
असे श्रीपाद प्रभूनी सांगितले. दुसव्या दिवशी 
श्रीपाद प्रभूनी त्या संन्याशास काशीस जाण्याचा 
अदेश दिला व॒ अतकाक्छापर्यत तेथेच राहाण्यास 
सागितले. स्वयपाकाची भादी घासणे, स्वयपाक 


करणे, येणाय्या भक्ताची सव प्रकारे व्यवस्था 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 738९ # 1060 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


ठेवणे ही माञ्ञी कामे होती. टरबारात 
कोणत्याही वेकी भक्त आल्यास त्याला जैवण 
मिठकत॒ असे. जे भक्त घरी जेवण करून 
आलेले असत त्याना सुध्दा प्रसाद म्हणून 
भोजन घ्यावे लागे. ज्या वेवी शिजविलेले 
अन्न कमी असून जास्त लोक जेवणास आते 
असतील त्यावेन्ी श्रीपाद प्रभू आपल्या 
कमंडलूतील जल भोजन पदा्थौवर सिंचन 
करीत. 


असून जास्त लोक जेवणास आले असतील 
त्यावेढी श्रीपाद प्रभू आपल्या कमंडलूतील जल 
भोजन पदार्थावर सिचन करीत. त्यावेव्ठी ते 
पदार्थ आलेल्या सर्व भक्ताच्या भोजनानंतर ही 


शिल्लक राहात. या प्रमाणे श्रीपादानी अनेक 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1061 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


लीला केल्या. रात्रीच्या वेवी अनेक देवता 
कुरुगड्ढीस विमानाने येत आणि श्रीपाद प्रभूची 
सेवा करीत. सकाठक होताच ते महाप्रभूचा 
आशिर्वाद घेऊन स्वस्थानी जात. काही वेव्छा 
हिमालयातून कांही योगी येत ते सुध्दा 
कृष्णेच्या पाण्यावरुन चालत ॒ येत. त्याचे देह 
अत्यंत कातिमान आणि दैदिप्यमान असत. या 
योग्याना श्रीपाद प्रभु स्वतः जेवण वादीत 


श्रीपादाये जेवण म्हणजे मूठभरच असे, ते 
वय्याचे तांदुक असोत किवा ज्वारीचा भात असौ 
किवा रागी संकटी असो. त्यांच्या भक्तांचे पोट 
भरले की त्यांना स्वतःचे पौट भरल्याची संतृप्ति 
प्राप्त होत असे. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1062 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


रविदास नावाचा एक रजक होता. त्याला 
श्रीपादाचे वस्त्र धुण्याचे महाभाग्य प्राप्त जाते 
होते. परतु श्रीपादाच्या दशनानंतर सुध्दा वाइट 
प्रवृत्ति त्याला त्रास देत होत्या. त्याच्या 
निवारणासाठी श्रीपादाच्या चरणाचाच आश्रय घेतला. 
श्रीपाद प्रभू सागत असत की "पितराचे 
विधियुक्त श्राध्द केल्यास त्याना शांती लाभून 
मुक्ति मित्ते. अष्टदशा व्णीतील स्वाना 
त्याच्या धर्म कमौ प्रमाणे फठ्‌ भोगावे लागते. 
त्यात पक्षपाती ट्टी नसते. आज मिटकालेली 
सुसंधी नेहमी मिकेलच असे नाही. माङ््या 
पुठच्या अवतारात मला थोडे कठीण प्रवर्तन 
करावे लागेल." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1063 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कित्येक जन्माच्या पुण्य फढानेच श्रीपादाचे 
दशेन लाभ्रते. अशा आलेल्या संधीचा पुरेपुर 
फायदा कर्न घ्यावयास हवा. या संधीचा 
उपयोग न केल्यास कित्येक जन्मापर्यत 
सदगुरुचे दशन होणे कठीण आहे. या विशाल 
प्रपचात ज्या युगामध्ये एक लाख पचविस 
हजार महासिध्द पुरुषात त्याचा अश मात्राने 
राहणाव्या भक्ताला त्याचा आश्रय मिन अनुग्रह 
प्राप्त होतो व॒ त्याच्या दवारे या सृष्टीला 
सृष्टीला या भक्ताचाच आधार असतो. 
श्रीपादाच्या केव संकल्पाने सृष्टीची निर्मिति, 
स्थिति आणि लय होत असते. 


भक्तगण जेव्हा गुरुना श्रध्टाभभावाने नमस्कार 


करतात तेव्हा गुरु तो नमस्कार आपल्या 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1064 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्वतःच्या गुरुना पोहोचवितात. या प्रमाणे आपण 
आपल्या गुरुना केतेला नमस्कार अनेक गुरुना 
पोहोचतो. देवाना जरी आपणावर राग आला 
असला तरी गुरु त्या क्रोधापासून आपले रक्षण 
करतात. प्रत्येक शिष्याला गुरुचा आशिवाद 
लाभतो. गुरुच्या आराधनेने इहतोक आणि 
परलोक दोन्हीची प्राप्ति होते. श्रीपाद प्रभूचे सारे 
शिष्य सात्विक भावाचये होते. 


हृदयात भगवताचे नामस्मरण करीत कर्माचे 
आचरण 


कुरुगड्ढीचा विशेष महिमा नित्यक्षेत्रा सारखा आहे. 
येथे असलेले दैवत जागृत स्वरूपात आहे. या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 738९ # 1065 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


क्षेत्रात अनेक देवता, महर्षी, महापुरुष वेश 
बदलून येऊन गुप्त सुपाने राहतात. येथे त्यांचे 
स्थान ठरल्ेले असते. हदयामध्ये देवाचे नाव 
भरून, सदाचरणाने राहून विहित कम॑ करीत 
रहावे असे श्रीपाद प्रभू आपल्या भक्ताना 
सांगत. प्रत्येकाच्या धर्माप्रमाणे वर्तन कर्न त्या 
योगे पूर्वीच्या पापाचा क्षय करुन त्यानंतर पुण्य 
कर्म कर्न त्याचा कर्तौभाव स्वतःकडे न 
घेतल्यास त्या कमौचे शुभफल प्राप्त होते. 
श्रीपाद प्रभूच्या या दिव्य वचनाच पालन 
केल्यास आपली जीवन नौका या भवसागरातून 
सुलभतेने पैलतीरी जाइल. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1066 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -49 


श्रीपाद प्रभूचे कर्मविनाशा सबधीचे विधान 


तेहतीस (33) संख्या विशेष - कुरुगड़डीतील 
श्रीपादाचे कार्यक्रम 


श्रीपाद प्रभू एकदा म्हणाले "शकरभटरा ! आपण 
ज्याचे अनुष्ठन करतो ती अग्नि विद्या आहे. 
अग्नि उपासना करणै श्रोत्रिय लक्षण आहे. तुञ्जी 
अग्नि उपासना म्हणजे विड्ञलेल्या शगडीवर 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1067 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्वयपाक करण्यासारखी आहे." यावर मी श्री 
प्रभूचा जयजयकार करुन म्हणालो, "महाराज 
माञ््या जीवनानतर सुध्दा ही शेगडी अशीच 
राहणार आहे. यावर श्रीपाद प्रभू म्हणाते 
"तुड्या विञ्तेल्या शेगडीत॒ स्वतःची शक्ति 
नाही. माञ््या योगशकितिने त्या शेगडीवर 
केत्रेला स्वयपाक प्रसादरूप होऊन भक्ताची दैन्य, 
दुःख हरण करीत आहे. ही शेगडी अजून नऊ 
वर्षे परयत पेटणार आहे. म्हणून मी तेहतीस 
(33) वर्षे गुप्त स्वरूपात राहिलो. त्यानंतर तीन 
वर्षे परयत तेज स्वरूपात राहून श्रध्दादू 
भत्तचनाच दशन देत होतो. तेव्हा मी तेहतीस 
वर्षीचा होतो. योग्याच्या जीवनात तेहतीसाव्या 
वर्षी अनेक बदल घड्न येतात. सुद्रगणाची 
संख्या तेहतीस कोटी आहे." श्रीपाद प्रभु पुढे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1068 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


म्हणाले, "आपला अग्नियजल यानतर सुध्दा 
चालूच राहील. कमौला स्थूल रूप देऊन दग्ध 
करण्याचे प्रतिक म्हणून अग्नि आराधना 
करायची असते. यामुके भक्तांचे कर्म॑ स्थूल रुप 
घेण्यापूर्वी सुक्ष्म सूपात असते, त्या पूर्वी 
कारणरूप देह हा कारण शरीरात असतो. यामुरे 
तेहतीस वर्षे उलरटल्यावर अशा प्रकारची 
अग्निपूजा करण्याची गरज नसते. त्यावेढी माञ्ञा 
आश्रय घेणाव्याची पापकर्म सूक्ष्म शरीरात राहून 
आणि कारण शरीरात राहून योग अग्नीने दग्ध 
होञऊन जातात. 


माले भक्त येऊन त्याचा ते स्वयपाक करून 
आपली क्षुधा तृप्त करतील असे तीन वर्षे 
पर्यत चातेल. त्यानंतर या स्थूल सुपात 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1069 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अग्नीपूजा करण्याची आवश्यकता नाह. पृथ्वी 
यजाचा मी प्रारभ केला आहे तो यशस्वी 
रीतीने चालू आहे. तसेच जलयज सुध्दा मी 
सुरु केला आहे. तो सुध्दा मोठ्या थाटात 
साजरा होत आहे. आता अग्निपूजा आणि 
अग्नि यजाची सुरवात करायची आहे. तो यज 
सुध्दा अप्रतिम होईल यात शकाच नाही. 
समस्त जीव राशीतील अग्निस्वरूप माद्येच आहे. 
सर्वीचे शुध्दिकरण मीच करतो सर्वाीचा नाश 
करणारा सुध्दा मीच आहे. पंचतत्व संबधित 
यज्ञाबद्ल माङ््या इतकी माहिती कोणालाच नाही, 


एके दिवशी एक नवदापत्य श्रीपाद प्रभूच्या 
दशनास आवे होते. त्याना पचदेव पहाडावरील 
टरबारात राहण्याची प्रभूनी आजा केली. त्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1070 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अदेशानुसार ती दोघे पती, पत्नी पंचदेव 
पहाडावरील दरबारात गेली. परंतु दोन दिवसातच 
तो युवक गतप्राण ज्ञाला. या अकस्मात मृत्युन 
ती नववधु अत्यत घाबस्न गेली. ती म्हणाली 
"प्रभु आपल्या भक्ताचे रक्षण करतात आणि 
त्याची कृपा दृष्टी सवौवर असते असे एेकते 
होते. परंतु आज तर है अघटितच घडले" ती 
दुःखाने रड्‌ लागली. त्यांचे नातेवाइक ही बातमी 
कठताच पचदेव पहाडावर आवे. त्या शवाचे 
दहन करावे का करू नये असा प्रश्न स्वाना 
पडला. श्रीपाद प्रभूच्या आजेशिवाय तो मृतदेह 
दरबाराच्या बाहेर नेता येणार नाही असे 
दरबारातील सेवाधारी म्हणू लागले. तेवठयात 
श्रीपाद प्रभू दरबारात आले. शोक सागरात 
बृडालेल्या त्या नववधूने श्रीपाद प्रभूना आपल्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1071 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दुभीग्याची कम कहाणी सागितली. श्रीपाद प्रभू 
म्हणाले "कर्माचे फल भोगणे अनिवार्य असते" 
यावर ती नववधू मोठ्या श्रध्दायुक्त भावाने 
म्हणाली प्रभो । या विश्वात आपणास अशक्य 
असे काहीच नाही. माञ्च मागल्य देऊन मला 
या भयकर दुःखातून सोडवा" त्या नववधूला 
श्रीपाद प्रभूच्या कारुण्यपूण स्वभ्रावावर दृठ 
विश्वास होता 


मृतजीवास जीवनदान 


श्रीपाद प्रभु म्हणाते "तुञ्ञा दृठ विश्वासच 
फलदायक ठरे . माङ्गयावर असलेल्या तुङ्ग्या 
श्रध्दा भावाने तुञ्ञा पती नक्कीच जीवित होडल. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1072 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कम॑ सिध्दाताचा व्यतिरेक न होता तुला एक 
उपाय सांगतो. तू तुङ््या पतीच्या वजना इतकी 
लाक्डे तुद्े मगल्सूत्र॒ विकून आणुन त्या 
लाकडावर स्वयंपाक कर. चुलीमध्ये ती लाकडे 
जशी जक्तील तसे तुञ्े अमगल जद्टून 
जाइल." श्रीपादाच्या सागण्या प्रमाणे सर्व लाकडे 
जद्न जाताच तो तरूण ्ोपीतून उठल्या 
प्रमाणे उक्न उभा राहीला. आजूबाजूस सर्वं 
नातेवाडक पाहून त्या नववधूच्या आनंदाला 
पारावर राहिला नाही. सवै भक्तगणांनी आनंदाने 
श्रीपाद प्रभूचा जयजयकार केला. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1073 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दरिद्री ब्राहमणावर श्रीपाद प्रभूची विशेष कृपा 


एकदा एक अत्यत गरीब ब्राहमण श्रीपाद 
प्रभूच्या द्शनासाठी आला. तो परिस्थितीने एवढा 
गांजला होता की, श्रीपाद प्रभूची कृपादृष्टी न 
ज्ाल्यास आत्महत्या करण्याचा त्याने निश्चय 
केला होता. श्रीपाद प्रभूनी त्याचा भाव जाणला 
त्यानी शेगडीतील एक जकते ताकूड आणून 
त्याचा त्या ब्राहमणाच्या पाठेस स्पशं केला. 
त्या जठकत्या कोलीताने ब्राहमणाची पाठ भाजली 
व त्या वेदना बव्याच वेव होत्या. श्रीपाद प्रभू 
म्हणाले "अरे ब्राह्मणा । तू आत्महत्या 
करण्यास सिध्द हाला होतास. मी तुज्जी उपेक्षा 
केली असती तर त्‌ खरोखरी आत्महत्या केली 


असतीस. त्या आत्महत्येच्या सबधित सर्वपाप 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1074 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


कमौची स्पदने या जठत्या लाकडाच्या स्पशौने 
नष्ट इ्ञाली. आता तुला दारिद्रयापासून मुक्तता 
मिठेल." असे म्हणून श्रीपाद प्रभूनी थड 
ञ्मालेले ते लाकूड त्या ब्राहमणास देऊन पंचात 
बाधून काठजीपूर्वक घरी घेऊन जाण्यास 
सागितते. प्रभूच्या अदेशानुसार त्या ब्राहमणाने 
ते लाकूड पचात बांधून घरी नेली. घरात 
जाऊन त्या पचाची गाठ सोडून पाहीले तो 
काय आश्चर्य ते लाकूड सोन्याचे ज्ञाले होते. 
अशा प्रकारे त्या गरीब ब्राह्मणावर श्रीपाद 
प्रभूची विशेष कृपा ज्ञाली हाती. 


श्रीपाद प्रभूनी अनेक भक्ताच्या पापाचे अग्नि 
यज्ाने दहन केत्रे होते. काही वेव्ा ते भक्ताना 


वागी, भंडी भोपला अशा फठभाज्या 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1075 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आणण्यास सागत. त्या भाज्याच्या सूपाने 
भक्ताच्या पापकमौची स्पदने आकषून घेत. 
अशा प्रकारच्या भाज्या स्वयपाकात वापरुून 
भक्ताना खाण्यास देत. यामुके ते कर्म 
बधनातून मुक्त॒ होत. एकदा एक उपवर कन्या 
श्रीपादाच्या दशनासाठटी आली. तिचा विवाह कोठे 
जमत नव्हता. तिला कुज दोष (मगक्छ दोष) 
असल्याने प्रभूनी तिला कंद आणावयास 
सागितला. त्या कंदाची भाजी त्या मुलीसह 
तिच्या कुटुबियानी खावी असे प्रभूनी सागितते. 
त्याप्रमाणे केल्यानंतर क्मबधनातून मुक्तता 
होऊन तिचा एका योग्य वराबरोबर विवाह 
ञ्माला. श्रीपाद प्रभू काही लोकाना गायीचे तूप 
आणून स्वयंपाकासाटी देण्यास सांगत. तर 
काहीना गायीच्या तुपाचा दीप देवासमोर 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1076 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


लावण्याचा अदेश देत. घरात अत्यंत बिकट 
परिस्थिती असल्यास किवा कन्येच्या विवाहा 
संबधीच्या अडचणी असल्यास त्याना श्रीपाद प्रभ 
दर शुक्रवारी राहुकालाच्या वेवी (सकाव्ी 10-30 
ते 12-00) अबिकेची पूजा करण्यास सांगत. 
श्रीपाद प्रभूचा एक भक्त एकदा खूप आजारी 
ञ्माला. त्याच्या कृटुबियाना प्रभूनी त्याच्या 
खोलीत एरढयाच्या तेलाचा दिवा लाऊन तो 
सतत ॒ तेवत ठेवण्यास सागितले. तो दिवा 
कोणत्याही परिस्थितीत विद्ावयास नको असे 
त्याना बजावून सांगितले. असे केल्यावर तो 
भक्त लवकरच रोगमुक्त हाला. एका भक्ताची 
आर्थिक परिस्थिती अत्यत बिकट होती. त्याला 
श्रीपाद प्रभूनी गायीच्या तुपातील दिवा आठ 
दिवस अखंडपणे तेवत ठेवण्यास सांगितले. असे 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1077 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


केल्यानंतर त्याच्या घरात लक्ष्मीचा वरदहस्त 
प्राप्त जाला. अशा किती तरी नवीन नवीन 
पध्टतीद्वारा श्रीपाद प्रभूनी आपल्या भक्ताची 
पापकमौ पासून मुक्तता केली. या सर्वं 
पध्टती समजून घेणे सामान्य मानवाला असाध्य 
आहे. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1078 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -50 


गुरुनिंदा केल्याने दारिद्रय प्राप्ति 


एक वृद्ध ब्राहमण पोटदुखीच्या त्रासाने कुरुगड्ढीस 
श्रीपाद प्रभूच्या दशेनास आला. त्याच्या वेदना 
एवढया असह्य होत्या की त्याला त्या वेदना 
सहन करण्यापेक्षा आत्महत्या केलेली बरे असे 
वाट्‌ लागते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1079 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरि त्रामृत || 


नामस्मरण महिमा 


त्या ब्राहमणाने श्रीपादाचे दर्शन घेऊन आपली 
व्यथा दूर करण्याची अत्यंत कारूण्य पूण 
वाणीने प्राथना केली. तेव्हा श्रीपाद प्रभू म्हणाले 
"अरे विप्रा, तू पूर्वजन्मी अनेक लोकाना 
आपल्या कठीण वाणीने दुखविलेस. अनेकाना 
आपल्या हृदयभेटी कठोर शब्दानी घायाठ 
केलेस. त्या कमौचे फलस्वरूप तुला या जन्मी 
हौ पोट्दुखीची व्याधि जडली आहे मानवास या 
कलियुगात वाकदोषा पासून मुक्त होण्याचा 
"नामस्मरण" हा एकच माग आहे. भगवताच्या 
नामस्मरणाने वायुमंडक शुध्द होते. मी कुरुगड्ढी 
येथे नामस्मरण महायजाची सुरवात करणार 


आहे. त्या नामाबरोबर श्रीकर" ही जोडणार 
॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1080 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


आहे. यामुठके चिरस्थायीपणे परा, पश्यती, 
मध्यमा आणि वैखरी अशा चारी वाणी नियत्रित 
होतील. जे भक्त "दिगबरा, दिगबरा, श्रीपाद 
वल्लभ दिगंबरा" आणि "श्रीदत्ता दिगबरा" असे 
मनःस्फुर्तनि नामस्मरण करतील त्यांना मी 
अत्यंत सुलभ पणे प्राप्त होऊन त्यांच्या 
मनोकामना पूर्ण करीन." त्या व्याधिग्रस्त 
ब्राहममणाला श्रीपाद प्रभूनी तीन दिवस तीन रात्री 
कुरुगड्डी येथे राहून "दिगंबरा, दिगंबरा, श्रीपाद 
वल्लभ दिगबरा" असा जप करण्यास सांगितला 
या अदेशा प्रमाणे तो वृद्ध ब्राह्मण तीन दिवस 
व॒ तीन रात्री कुरुगड़्ढीस राहिला व॒ अत्यत 
श्रष्दाभावाने त्याने जप केला. त्या ब्राहमणाची 
पोटदुखी कमी ्ञाली, 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1081 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद म्हणाले, "'वायुमंडलास आज पूर्वीसाखेच 
वाग्जल भरून आहे. आपण उच्चारलते प्रत्येक 
वाक्य प्रकृतीतील सत्व, रज, तम या तिन्ही 
गुणानी किवा एक अथवा दोन गुणांनी परिपूर्ण 
असते. या त्रिगुणात्मक सृष्टीचा पचमहाभूतांवर 
वाइट प्रभाव पडतो. ही पचभूते दूषित इ्ाली 
की संपूर्ण अतराठ दुषित होते. यामुठे 
मानवाकङड्न पापकम घ्डून तौ दरिद्री होतो. या 
दारिद्रयामुके त्याच्याकङ्न पुन्हा पापकम घडते. 
या पापामुके मन दूषित होऊन दान, धमं 
लोकसेवा अशी सत्कर्म त्याच्या कड्न न 
घडल्यामुढठे पुन्हा दारिद्रय येते. है दुष्ट चक्र 
असे चालूच राहते. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1082 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


त्रिकरण शुध्दीची आवश्यकता 


मानवास दारिद्रयापासून मुक्तता अथवा 
पापकमौपासून विमुक्ति हवी असल्यास त्याचे 
काया, वाचा, मन शुध्द असावयास हवे. यालाच 
त्रिकरण शुध्दि असे म्हणतात. आपल्या मनात 
जे असेल तेच वाणीतून बाहेर पडावे. मनात 
दुष्ट भाव आणि वाणीने अगदी मधुर बोलणे 
असा दुटप्पीपणा नसावा. आपल्या वाणी प्रमाणेच 
आचरण सुध्दा अगदी पवित्र असावे. त्रिकरण 
शुध्दि पावलेला मानव महान पदाला जाऊन 
पोहोचतो. मनात एक असणे, वाणीतून दुसरेच 
उच्चारण करणे आणि या दोहो पेक्षा वेगटेच 
आचरण करणे अशा व्यक्तीस दुरात्मा असे 
म्हणतात. या कवियुगात जीवन सागर तरून 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1083 2 1106 © 1110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


जाण्यास ईश्वराने अनेक मार्ग सागितते आहेत. 
यात॒ "नामस्मरण" है अत्यत सुलभप्राय साधन 
आहे. नामस्मरण करणाय्या साधकाची वाणी 
मधूर असते. नामस्मरण न करणाव्याचे मन 
सुध्दा अशध्द असते. नामस्मरणाच्या योगाने 
पवित्र॒ कर्म करण्याची प्रेरणा मिकते. 


कर्म विमोचन 


एक क्षयरोगाने ग्रस्त असलेला गृहस्थ कुरवपुरला 
आला. त्याला मधुमेहाचा आजार आणि त्या 
बरोबर दुसव्या अनेक व्याधी होत्या. त्याला 
पाहून श्रीपाद प्रभूना खूप राग आला. तो 
पूवैजन्मात एक कुख्यात चोर होता. त्याने 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1084 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
अनेक निरपराध लोकाची संपत्ती हिरावून घेऊन 
त्याना निर्धन केले होते. एका उपवर कन्येच्या 
पित्याने तिच्या विवाहासाटी संपत्ती जमा करून 
ठेवली होती. ती या दुष्ट चोराने हिराऊन 
नेली. त्यामुढे त्या कन्येचा विवाह होऊ शकला 
नाही. वर टकषिणा देण्यास धन नसल्याने योग्य 
वर॒ मिद्‌ शकला नाही. शेवटी एक वृद्ध वर 
वरटक्षिणे शिवाय लग्नास तयार जाला. या 
विवाह प्रस्तावामुके त्या तरुण उपवर कन्येने 
आत्महत्या केली होती. पूर्वजन्मीची अशी कर्मे 
असलेला तो क्षय रोगी अत्यंत दीन अवस्थेत 
श्रीपादाच्या जवक् आला आणि त्याने मोठ्या 
कारूण्यपूण वाणीने श्रीपाद प्रभूना त्या दुर्धर 
व्याधीतून सुटका करण्याची विनती केली. 
दयावत श्रीपाद प्रभूनी त्याला पचपहाड येथील 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1085 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


गोशाकेत ज्मोपण्यास सागितले. तेथे डासाचा 
अत्यत त्रास होता. तहान लागल्यास पिण्यासाठी 
पाणी सुध्दा नव्हते. त्या रात्री त्याला एक 
स्वप्न पडले. त्या स्वप्नात एक राक्षस त्याचा 
गवा दाबून मारत असल्याचे दिसते. तो 
घाबरून उठला इकडे तिकडे पाहिले आणि ते 
स्वप्नच असल्याची खात्री इ्याल्यावर पुन्हा 
स्मोपला. त्याला पुन्हा एक स्वप्न पडले. एक 
मोठा दगड त्याच्या छातीवर ठेवला असून 
त्याच्यावर एक बलवान मल्ल बसतेला दिसला 
या दोन्ही स्वप्नामुढे त्याच्या कम फलाचा 
परिष्कार होऊन तो आपल्या क्षय रोगापासून व 
दुसव्या व्याधिपासून मुक्त होऊन निरोगी 
ब्ञाला. अनेक वर्षे क्षयरोगाने ग्रस्त अशा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1086 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


रोग्यास श्रीपाद प्रभूनी स्वप्नात शिक्षा देऊन 
कम॑विमुक्त॒ केले. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1087 ° 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -51 


जलोदरा पासून रक्षण-ग्रथ पारायण महिमा 


मी कुरवपुरला असताना अश्न कृष्ण द्वादशी 
आली. त्या दिवशी हस्त॒ नक्षत्र होते. 
कृष्णानदीत स्नान करून श्रीपाद प्रभू थोडा वेक 
ध्यानस्थ बसले. ध्यानातून उठल्यावर त्यांनी 
मतला अजून एकदा स्नान कर्न येण्यास 
सागितले. त्यांच्या आजेनुसार मी पुन्हा एकदा 
कृष्णेत इबकी मारन आलो. तेव्हा प्रभू म्हणाते 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1088 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


"अरे शकरभटा । मी गुप्त रूपात राहण्याची 
वेक आली आहे. मी कृष्णा नदीत अंतधौन 
पावून या कुरवपुरात गुप्त सूपाने संचार करीन 
नतर नृसिंहसरस्वती नावाने संन्यासी सुपाने 
धमीच्या उध्दारासाठी अवतार घेडन. तू विहीत 
असलेला श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत „" 
महापवित्र ग्रथ भक्ताना कल्पतरू समान 
लाभप्रद होडल. तो "अक्षर सत्य" ग्रथ असेल." 
"दिगबरा, दिगंबरा, श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगंबरा" 
या माङ््या नावाचा जयघोष सर्वत्र होडल. या 
ग्रंथाचे पारायण केल्याने प्रपच सुखरूप होडल. 
इहतलोक आणि परलोकात सौख्य प्राप्त होडल. 
या ग्रथातील प्रत्येक शब्द हा वेदवाक्यासमान 
मानला जाइल. त्‌ विहित असतेला संस्कृत ग्रंथ 
माञ््या महासंस्थानातील ओदुबर वृक्षाखाली शब्द 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1089 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


स्वरूपात कायमचा राहील. तेथून निघणारे दिव्य 
शब्द दशनास येणाव्या भक्तांना रएेकू्‌ येतील. 
हृदयापासून ज्याना माङ््या द्शनाची तक्मक 
लागली असेल त्याना मादे दर्शन अवश्य होईल 
मी माङ््या भक्ताच्या संरक्षणासाठी सदैव सज्ज 
असतो. तुज्या संस्कृत ग्र॑थाचा तेलुगु भाषेत 
अनुवाद केला जाइल तो बापनाचा्यलुच्या 
तेहतीसाव्या पिढीतील वंशजाकडन उदयास येडल. 
या ग्रंथाचे अनेक भाषांमध्ये अनुवाद होतील. या 
पवित्र॒ ग्रथाचे कोणत्याही भाषेत पारायण केले 
असता दिव्य अनुभव येतील आणि पारायण 
करणाव्या भक्ताचे सव काही शुभ्र मंगल 
होऊन त्याचे सकल व्याधिपासून रक्षण होडल. 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1090 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


भक्ताना श्रीपाद प्रभूचै अभय वचन 


श्रीपाद प्रभू शकर भटस पुढे म्हणावे "त्‌ 
माड्ञी खूप सेवा केलीस. त्‌ मला पित्याप्रमाणे 
सन्मान देऊन मनोभावाने माञ््या सेवेचे त्रत 
मोठ्या काटेकोरपणे पाठकवेस. मी माङ्या लाकडी 
पादुका तुला भेट म्हणून देत आहे. मी नाही 
म्हणून तू दुःखी होऊ नकोस. त्‌ तीन वर्ष 
येथेच रहा. या तीन वषत मी तुला तेजोवलय 
रूपाने दर्शन देत राहीन. तसेच अनेक योग 


रहस्याबदहलचे जान देन." 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1091 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


श्रीपाद प्रभूचे अतर्धान 


षे शकरभटा । तीन वषीनतर येणाव्या अश्विन 
कृष्ण द्वादशीस तू रचलेला श्रीपाद श्रीवल्लभ 
चरित्रामृत " ग्रंथ माञ््या पादुकाजवनछ ठेव . त्या 
दिवशी दशनास येणारे सारे भक्त धन्य होतील. 


स्वाना माञ्ये मगलमय आशिर्वाद. श्रीपाद 
श्रीवल्लभ प्रभू अशा प्रकारे निरोप घेऊन कृष्णा 
नदीत अंतर्धान पावले. त्याच्या त्या लाकडी 
पादुका मी हदयाशी घट धरून, आई पासून 
दुरावलेल्या निरागस बालका सारखा स्फुदुन 
स्फुटन रड्‌ लागतो. श्रीपाद प्रभू पाण्यात 
दिसतात काय ते पाहण्यासाठी मी पुन्हा एकदा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1092 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नदीत स्नान केले आणि बाहेर येऊन ध्यानस्थ 
बसलो. त॑व्हा माङ््या मनौनेत्राना श्रीपाद प्रभूनी 
तेजोमय सूपात दशन दिले. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1093 2 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -52 
शकरभदाचे योगानुभव निरूपण 


श्रीपाद प्रभूचे दिव्य दर्शन 


मी तीन वर्षे सतत दररोज मध्यरात्रीच्या वेढी 
श्रीपाद प्रभूचे दिव्य तेजोमय दशन घेत असे. 
मी योगाच्या अनुभूती एका पुस्तकाच्या रूपात 
विहिल्या. ते पुस्तक हिमालयातील एक योगी 
येठऊन घेऊन गेले. ही श्रीपाद प्रभूचीच इच्छा 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1094 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


असणार असे मी मानतो. त्याच्या आजेनेच हि 
घडत्े यात तिठमात्र संशय नाही. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1095 1106 © ॥110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
॥ श्री गुरुवे नमः ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदटये ॥ 
अध्याय -53 


श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृत ग्र॑थाचे पीठिकापुरम 
पोहोचण्याचे विधान - ग्र॑थाचे वैशिष्टय 


मी विहिलेला श्रीपाद श्रीवल्लभ चरिव्रामृत " 
ग्रथ थोडे दिवस श्रीपाद प्रभूच्या मामाच्या घरी 
होता. त्यानतर त्या संस्कृत ग्र॑थाचा तेलुगु 
भाषेत अनुवाद करण्यात आला. तेलुगु भाषेत 
भाषांतर इाल्यावर मूक संस्कृत ग्रंथ अद्श्य 
ञ्ञाला. गंधववानी तो श्रीपाद प्रभूय्या जन्मस्थानी 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1096 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


मेऊन जमिनीत खोलवर पुरन ठेवला . त्याचे 
सिध्टयोग दवारा पठन होत आहे. मी रचलेले 
चरित्रामृत श्रीपाद प्रभूच्या दिव्य पादुकाजवकछ 
ठेऊन मी त्यांना वाचून दाखविले. एेकण्यास 
आलेले पाच भक्त ते श्रवण करून धन्य 
ञ्माते. मी पंडित नाही त्यामुके कोणता अध्याय 
वाचला असता काय फक मिटठेल ते सागु 
शकत नाही. श्री बापनाचार्युलुच्या तेहतीसाव्या 
पिटीच्या कालखडात या ग्र॑थाची तेलुगु भाषेतील 
प्रत उदयास येइल. ज्या भाग्यवत व्यक्तीनी 
हा ग्रथ उदयास आणला त्यानी श्रीपाद 
प्रभूच्या जन्मस्थन्डी जाऊन तेथील 
महासस्थानाच्या पवित्र॒ परिसरात पारायण करून 
हा ग्रथ श्रीपाद प्रभूच्या चरणी अर्पण करावा. 
या ग्र॑थाचे पारायण चालू असताना पारायण 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1097 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 
करणाय्या भाग्यवान भक्तास गाणगापूर क्षेत्रातून 
पाठवलेला प्रसाद मिकेल. तो प्रसाद आणून 
देणारी व्यक्ति बापनाचार्युलुच्या तेहतीसाव्या 
पिदितील असेल. है तेजोमय स्वरूपात दशन 
देणाय्या श्रीपाद प्रभूचे दिव्य वचन आहे. 


॥ श्रीपाद श्रीवल्लभाचा जयजयकार असो ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1098 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


॥ ॐ | 
॥ दिगबरा दिगबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगबरा ॥ 


॥ दिगबरा दिगबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगबरा ॥ 


॥ दिगबरा दिगबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगबरा ॥ 


"श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत ग्रंथाच्या प्रत्येक अध्याय- 
पठणाचे फल 


अध्यायपठण केल्याने फल अध्याय पठण केल्याने फल 


1 घरात शाती 28 विवाह अनुकूल 
नादते सुखाची व॒ शीघ्र होण्यास 
प्राप्ति 

2 मनःक्लेश 29 पितृ देवतांचे 
निवारण आशिवाद 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ 728९ # 1099 2 1106 © 1110://2498.1 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदये ॥ 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


नागदोष निवारण, 30 
संतान-प्रतिबधक- 
दोष निवारण 


मुलीना योग्य वर 31 
प्राप्ति, गुरुनिन्दा- 
दोष-निवारण 


विघ्न दूर होण्यास, 32 
देवता कोपापासून 
मुक्तौ 

पितृ शापापसून 33 
निवृत्ती 


अजान निवृत्ती, 34 
विवेक प्राप्ति 


उज्वल भविष्य 
होण्यास 


विद्या, एश्वर्य 
याची प्राप्ती 


सदगुरु कृपाकटाक्ष 
प्राप्ति साढटी 


अनकल विवाह 
[9 (८० । 
होण्यास 


ऋण मोचानासारी 


028€ # 1100 2 1106 © 110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


8 संतानप्राप्ती, 35 वाकिसिध्दी साठी 
लक्ष्मी-कृपा-कटाक्ष 
लाभ 


9 प्रारब्ध-कर्म-नाश 36 अनुकूल दाम्पत्य 
जीवना साठी 


10 दौभीग्य-नाश 37  जीवनात स्थैर्य 
11 दुर्गुणापासून मुक्तौ 38 आत्मस्थैर्यं 
12 शरीरारोग्य प्राप्ति 39 सर्पं दोष-निवारण 


13 यवसाय वृद्धी, पशु-40 असाध्य कायात 
वृद्धी यश मिक्ण्या साठी 


14 आपदा-निवारण, 41 लोकनिन्दा- 
उत्साह- वृद्धी परिहारार्थं 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1101 2 1106 © 1110://2498.1 


15 


16 


10 


18 


19 


20 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदये ॥ 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


अकारण कलह 42 
निवारण, पूर्वं जन्म 


कृत दोष निवारण 


धनाकर्षण- शक्ती 43 
( वृद्धी 

सिध्द पुरुषाचे 44 
आशिर्वाद 

पापक्मीचा नाश, 45 
भाग्य वृद्धी 
मानसिक क्लेश 46 
निवारण 


कष्ट-नष्ट-निवारण 47 


02€ # 1102 2 1106 


हरवलेले मूल 
सापडण्यास 


अष्टैश्वर्य 
साठी 


प्राप्ति 


उज्वल भविष्या 


साठी 
सर्वं क्षेत्रात वृद्धी 


त्वरित विवाह साठी 


सर्व शुभफल 
मिकण्यास 


© 110://2498.10 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


21 अध्यात्मिक लाभ, 48 
पुण्य वृद्धी 


22 कर्मदोष निवारण 49 


23 ेश्वर्य-प्राप्ति 50 


24 दापत्य-सुख 51 


25 आर्थिक समस्या52 


आर्त, अर्थार्थी, 
जिजासु, मुमु 
याना चारी पुरुषार्थ 
सिध्दी साठी 


समस्त कर्म- 
दोषापासून निवृत्ती 


गुरुनिन्दा 
केल्यामुढे आलेले 
दारिद्रय दूर 
होण्यास 
जलगंडादिकापासून 
रक्षण 

सर्वं समस्या 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1103 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


दूरिकरण अप्रयत्नाने दूर 
होतील 
26 दुर्दैव नाश, 53 महापाप-ध्वस 
सत्सतान-प्राप्ति होण्यास 


27 एश्वर्य लक्ष्मी 
प्राप्ति 


॥ दिगबरा दिगबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगबरा ॥ 
॥ दिगबरा दिगबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगबरा ॥ 


॥ दिगबरा दिगबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगबरा ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥ ?28€ # 1104 2 1106 © 1110://2498.1 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


॥ ॐ | 
॥ दिगबरा दिगबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगबरा ॥ 


॥ दिगबरा दिगबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगबरा ॥ 


॥ दिगबरा दिगवबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगबरा ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदये ॥ 
श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत या ग्र॑थाची पारायण पध्दति 


प्रथम दिवस 01 ते 06 अध्याय 


दूसरा दिवस 07 ते 12 अध्याय 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदये ॥ ?38& # 1105 2 1106 © ॥110://2498.11 


| श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत || 


॥ दिगबरा दिगवबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगबरा ॥ 


॥ दिगबरा दिगबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगबरा ॥ 


॥ दिगबरा दिगबरा श्रीपाद श्रीवल्लभ दिगबरा ॥ 


॥ श्रीपादराजं शरणं प्रपदये ॥ ?38€ # 1106 2 1106 © ॥110://2498.10 


